पुणे अ. चि. ग्रह प्रकाशन 


साधन-परिचय 
अर्थात्‌ 
महाराष्ट्राचा फत्ररूक इतिहास 
खस. १६२४ ते १८७० या सुमारें अडीचशे वर्षार्ताल 


मराठय़ांच्या इतिहासावर प्रकाश पाडणारी 
२०० तत्कालीन अस्सल पत्रे व वेचे 


संपादक 
थी. द. वि. आपटे, बी. ए सभासद 
| इतिहास संशोधक | भारत इतिहास संशोधक 
प्रा. रा. चि. ओतुरकर, एम्‌. ए मंडळ, पुणें, 
शके १८६२ | किमत रु. २ [ इ. स. १९४१ 


भा०इ०सं०मंळचे सभासदांस रु, १४१२ 


मुद्रक प्रकाशक 
विष्णु गंगाधर केतकर, 
व्यवस्थापक, लोकसयइ छापखाना, 
६२४ सदाशिव, पुणे २, 


' तात्पयं, एक अस्सल चिटोरे सव बखरीच्या बहुमताला 
हाणून पाडण्यास बस्स आहे.” 


“राजवाडे प्रस्तावना खं. १ पू. ४ 


प्रस्तावना 


प्रस्तावनेत ग्रंथाचे प्रयोजन व स्वरूप सांगावयाचें व ऋणनिदंश 
करावयाचा. स 


महाराष्ट्रांत जुन्या एतिहासिक कागदपत्रांचे संशोधन सुरू होऊन 
चाळीसहून अधिक वर्ष होऊन गेलीं. एवढचा काळांत प्रकाशित झालेल्या 
पत्रांची संख्या ३०।३५ हजारावर अमल! या प्रकाशित पत्रांचा परिचय 
करून देणें हा या ग्रंथाचा उद्देश आहे. / 

प्रस्तुत पुस्तकांत निरनिराळ्या ८३ पुस्तकातून उतारे घतले आहेत हें 
पुस्तकावरील आधारभूत ग्रथांच्या यादीवरून लक्षांत यईल. ग्रंथ चाळून उतारे 
निवड्नही विस्तारभयास्तव घेतले नाहींत असे आणखी किती तरी ग्रंथ 
आहेत. खरीज न चाळलेली अशीं आणखी पुस्तकें असणारच. पुण्यासारख्या 
ठिकाणी भा० इ० सं० मडळ ग्रंथालय, सर परशरामभाऊ कॉलेज लायब्ररी, 
केसरी ग्रंथालय, गु. प्रो. पोतदार यांचा खाजगी ग्रंथसंग्रह अशी संग्रहालय 
आहेत म्हणून तरी शंभराहून अधिक पुस्तके चाळता आली व निवडक उतारे 
काढता आले. 

वर सांगितलेल्या प्रकाशित पत्रांवरीज अप्रकाशित हस्तलिखित भाडार 
त्याच्या किती तरी पटीने मोठ आहे. पण इतिहासाची साधनें प्रकाशित 
होऊनही त्यांचा पुरेसा उपयोग होत नाही. संशोधकांनीं परिश्रम करून व 
संशोधन-संस्थांनी स्वार्थत्याग करून ग्रंथ प्रकाशित करावे व मराठी वाचकां- 
कडून त्यांचा परामर्ष घेतला जाऊं नये, यामुळ संशोधक पिचून जावा असा 
प्रकार दृष्टीस पडतो, तो टाळण्यासाठी संशोधन सामान्य वाचकांच्या 
आटोक्यात आणण्याचा हा एक नम्र प्रयत्न आहे. जुन्या कागदपत्रांतून 
अपरिचित भाषा, त्यांतील अजरख्तखामे, अर्बा सल्लासीन मया व अलफ, 
असे शब्दप्रयोग आल्याबरोबर, सामान्य वाचकच नव्हे तर पढिक पदवीधर 
देखील हातीं घेतलेलें पुस्तक बाजूस ठेवून देतो, ही स्थिति पालटली पाहिजे, 


(४) 


प्रस्तुत पुस्तकांत इ. स. १६२४ पासून इ. स. १८५९ पर्यंतच्या २३५ 
वर्षातील २५० अस्सल पत्रे व उतारे कालानक्रमानें संग्रहित केले आहेत. 
होतां होईतो तत्कालीन अस्सल साधनावर भर दिलेला आहे. हे उतारे 
निवडतांना मोठी अडचण भासली ती कोणते उतारे गाळावेत हें ठरविण्याची. 
अशीं किती तरी नमुनेदार पत्रे विस्तारभयास्तव बाजूस ठेवावी लागली. 
तरी देखील निवडली याहून अधिक निवडक पत्र निवडतां आली असती हे 
कबूल केलें पाहिजे. सदरहू पत्रांवर इतक्या भरपुर व अर्थबोधक टीपा 
लिहिल्या आहेत की, वाचकांस पत्राचा अर्थ लागण्यास अडचण 
राहणार नाहीं. मात्र सव पत्रचे पत्र सुलभ मराठीत करून वाचकांचे 
अभ्यासाचे श्रम वांचवावे असं मात्र केलें नाहीं. कारण असा एदीपणा परिणामी 
इप्ट नाही. जुन्या संशोधन ग्रंथांतून पत्रांचे जे जे प्रकार दिसुन यतात 
त्यांतील बहुतेक नमुन यांत संग्रहित केले असल्यानें या ग्रंथाचे उपयोगाने 
मराठीच्या अभ्यासकांस सतराव्या व अठराव्या गतकातील प्राचीन मराठी 
गद्याचे दालन खुले होईल अशी आशा आहे. अर्थवोधक टीपा लिहिण्यासाठी 
मराठी शब्दकोशाचा बहुमोल उपयोग झाला. 

दुय्यम झाळांतून इतिहासाध्यापनाची पद्धत दिवमेदिवस सुधारत आहे 
मूळ-साधनांच्या साहाय्यानें इतिहासाचा पाठ अधिक उपयुक्त करावा हे 
शिक्षणपद्धतीचं तंत्र आतां निक्षकांस अवगत झाल असून त्यांना असा निवडक 
साधनसंग्रह हातालीं नसल्यानें मोठी अडचण पडते. पुण्या-मुवईसारख्या 
ठिकाणीं साक्षेपी इतिहास-शिक्षकाने मनांत आणल तर साधन मिळतात 
तरी; पण जिल्हा- तालक्याच ठिकाणीं हें शक्‍य नाही. खरीज अगदी संपन्न 
शाळांखरीज इतर शाळांना हा सव ग्रंथसंग्रह जमविणे दुष्कर जाईल हे 
लक्षांत घेऊन, इतिहास शिक्षकांचे हाती इतिहासाध्यापनाच एक अद्ययावत्‌ 
साधन सुसज्ज करून द्यावें म्हणून हा यत्न आहे. मात्र, शिक्षकाने इतिहास 
शिकविण्यासाठी या साधनांचा उपयोग करतांना हें लक्षांत ठेवावे की, हीं साधने 
आहेत, इतिहास नव्हें. साधनांच्या साहाय्यानें इतिहासकालीन वातावरण व 
पाइवेभूमि निर्माण होईल, पण एतिहासिक घडामोडींची साक्षेपीपणाने केलेली 
कार्यकारणमीमांसा ही येथ आढळणार नाही. तें कुशल इतिहासकारांचेंच 
काम आहे. पुढें दिलेल्या पत्रांतून इतिहास बनविणाऱ्या व्यक्ती आपला 


(४) 


इतिहास स्वमुखानें सांगत आहेत. पण त्यांच्या प्रामाणिक जबानींतही 
कांहींसा एकतर्फीपणा असणारच. तेव्हां त्यांचा सावधपणानें उपयोग 
केला पाहिजे. 

केवळ राजकीयच नव्हे तर तत्कालीन सामाजिक पाश्‍वंभूमि व धर्म- 
समजुती यांवर प्रकाश पाडणारी ४० वर पत्र या संग्रहांत आहेत; तीं 
वाचकांस अधिक मनोरंजक वाटतील. 

सदरहू पत्रे कालानक्रमाने लावलीं असल्याने तीं क्रमाने वाचीत जाणारास 
मराठी राजवटीचा उदयास्त व इंग्रजी अंमलाचा उदय याची अभावितपणे 
क्रमवार कल्पना येऊन तिचा मनावर परिणाम होतो. नुसती अनुक्रमणिका 
चाळणारासही याचा अनुभव येईल. तसंच या कालानक्रमामुळ मराठी 
गद्याची २५० वर्पातील स्थित्यंतरेही अभ्यासकांस पाहावयास सांपडतील. 

सारांश, (१) इतिहासाध्ययनाचें एक अर्वाचीन सुसज्ज साधन म्हणन, 
किवा (२) इतिहाससंशोधनाच्या मार्गावर पहिल पाऊल टाकणारास 
साह्य म्हणून, किवा (३) मराठी गद्याचे प्राचीन स्वरूप समजण्यासाठी 
म्हणून, या तिहीपेकी एका किवा अधिक उद्देशानें या ग्रंथाचा उपयोग होऊं 
शकेल अशी आशा आहे. अपरिचितपणामुळे दुर्बोध ब दारिद्रथामुळ दुमिळ 
आलेल्या एतिहासिक साधनांचा पाट काढून तो विद्यार्थी, शिक्षक व सामान्य 
्राचकांच्यापर्यंत नेऊन पोहाचवावा व अशा रीतीनें संशोधक व सामान्य 
वाचक यांतील अंतर कमी करून संशोधकास सध्यां प्राप्त झालेली वरिष्ठ 
दर्जाची ' अस्पृशयता " कमी करावी यासाठी हा यत्न आहे. 

प्रस्तुत पत्र कोणत्या तत्वावर निवडावीत हे ठरवून ती निवडण्याचे 

काम श्री. आपट व श्री. ओतूरकर या दोघांचे आहे. यानंतर निवडलेल्या 
पत्रांस टिपणें देण्याचें काम मुख्यतः श्री. ओतुरकर यांनी केलेले आहे. 
अर्थात संपादनात व्यक्त झालेल्या मतांची जबाबदारी श्री. ओतुरकर 
यांची आहे हें सांगणें नकोच. पुस्तकास जोडलेल्या प्रदीघे शुद्धि पत्राचें 
समर्थन करण्यापेक्षा त्यासंबंधीं मुग्ध राहणेच बरें. 

ऋणनिदश :--प्रथम ऋण त्या संशोध कांचें, की ज्यांच्या ग्रंथांतून हे उतारे 
घेतां आले. यानंतर इतरांचे. प्रस्तुत पुस्तकांत संग्रहित केलेल्या पत्रांवर 
टीपा लिहितांना श्री. शंकरराव जोशी व श्री. ग. ह. खरे यांचें वारंवार 


(६) 

साहाय्य झालें. श्री. महाबळ, बी.ए. यांनीं कठिण शब्दांचे अर्थ काढले, श्री. 
शं. दा. चितळे, एम्‌.ए., बी.टी. यांनीं इ. स. १७६१ ते ९५ या काळांतील 
उताऱ्यांवर सूचक प्रश्‍न लिहिले, श्री. सी. म. लिमये, श्री. बिवलकर, श्री, 
वसंत ओतुरकर यांनीं उतारे नकलण्याचें काम केलें. श्री. भा. वि. भावे यांनीं 
सूचि तयार केली. व श्री. वि. गं. केतकर व्यवस्थापक, अ. वि. गृह, यांनीं हें 
पुस्तक प्रकाशनाची जबाबदारी पतकरली. श्री. य. न. केळकर व एलिनेशन 
ऑफिसचे कमिशनरसाहेब यांनीं आपल्या संग्रहांतील उतारे प्रकाशनास घेऊ 
दिले. याबद्दल या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. 


त्र व. शके १८६३ र 
पत nO से | रा. वि. ओतुरकर 


पूणे, २२-४-४१ 


आधारभूत ग्रंथाची यादी 


na, 2° 0 अ 


सदरहू आधारभूत ग्रंथ असे आहेत को, ज्यातून प्रत्यक्ष उतारे निवडले. 
ग्रंथ चाळून विस्तारभयास्तव उतारे निवडले नाहींत अशीं आणखीही 
पुस्तकें आहेत. या आधारभूत ग्रंथांत कांहीं आधार दुय्यम प्रतीचे आढळतील, 
उदा०, पत्रसारसंग्रह, रामदासवचनामृत वगरे. हे आधार तसेच कायम 
ठेवण्याचा उद्देश उतारा तेथून घेतलेला आहे व त्यांत केलेले संक्षेप या 
पुस्तकांतील उतार्‍यांतदी कायम टेविळ आहेत. मात्र शक्य तोंवर उतारा 
मुळांतून तपासून पाहिला आहे. उताऱ्यांत आलेळीं विरामचिन्हें ही 
मूळच्या मोडी कागदांतील नव्हेत. ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या संपा- 


दकांनीं घातलेली आहेत. “संपादक 
१. श्रीरामदासवचनामृत संपादक प्रो. रा. द. रानड 
२. पत्रसारसंग्र, भा. १ व २ शिवचरित्र कार्यालय, भा. इ. सं. मं.,पुणें 
३. शिवचरित्रप्रदीप भा. इ. सं. मंडळ 
४. शिवचरित्रसाहित्य, भा. २व ५ व ति 
५. शिवभारत शे 12 
६. भा. इ. सं. मंडळ, त्रेमासिक, सं. प्रो. द. वा, पोतदार व सरदार 
वर्षे ८, ९, १७, २० गं. ना. मुजुमदार 


७. भा. इ. सं. मंडळ, वाषिक इति- 
वृत्त शके १८३५ व १८३७ 


८. ई. इं. कंपनीचा पुण दरबारशी 
फारशी पत्रव्यवहार सं. सरदार गं. ना. मुजुमदार 
९. साधनचिकित्सा ले, श्री. वा. सी, बेंद्रे 


(जुन्या कागदपत्रांतील पारिभाषिक मोडणीची व कालगणनेची ओळख 
करून घेण्यास हें पुस्तक फार उपयुक्त आहे.) 


२ 


9 


७ ५ 


. इतिहाससंग्रह व. १ 
. काव्येतिहाससंग्रह 
. पेशवेदप्तर, भा. ५, ८, ९, १२, 


. स्थिखुद्धि राजाराम 
, मराठी रियासत,मध्यभाग १ ला 
व २ रा, उत्तरविभाग १ ला छे. 


(८) 


. मराठ्यांच्या इतिहासाचों साधने, 


खं. १, ३, ५, ६, ८, १०, १५ 


. अमात्यनीति 
. सभासद बखर ळे, 
. इतिहास मंजरी सं. 


. सनदापत्रं ($2125 छापे 


Letters) 


. तह व करारमदार 
. शाहूमहाराज यांची रोजनिशी 
. ब्रह्मंद्रस्वामी चरित्र व पत्र- 


व्यवहार 


त्श 
> fon 
२ ) १) ९) 2. 


सं. 


/ 


१२९३ १४, ९१५, ५9२८, २१०, 
२०, २४, २८, २९, ३०, ३१, 
४१, ४२, ४३. 


. एतिहासिक पत्रव्यवहार सं 
. महादजी शिदे यांचीं कागदपत्रे सं 
. कुलाबकर आंग्रे सरखेल छे 
. पुरंदरेदप्तर सं 


. धार संस्थानचा इतिहास ल 
, मोगल इतिहासाची साधनें 


( इंग्रजी) 
एतिहासिक लेखसंग्रह भा. १, २, 


सं. श्री. वि. का. राजवाडे 
ले. श्री. रामचंद्रपंत आमात्य वावडेकर 


श्री. कृष्णाजी अनंत सभासद 
श्री. द. वि. आपटे, वी, ए. 


सं. वाड व पारसनीस 


. श्री. द. ब. पारसनीस 


3? 1) 


श्री. का. ना. साने 


मं. रियासतकार सरदेसाई 


तल, 


१1 १? 


2) ?? 


, रियासतकार देसाई व श्री. या. मा. 


काळे इ. 


. रियासतकार सरदेसाई 
. श्री. दा. गो. ढबू 
. श्री. कृ. वा. पुरंदरे 


श्री. लळे व ओक 


लेन्पूल 


Ar AY 


१। 
०५७ G 


३२. 
२२. 


३४. 
२५. 


द. ल. St मिती 
१३, १४. 
अधिकारयोग 

पुणें रेसिडेन्सी पत्रव्यवहार 
(इंग्रजी), भा. १, २, ६, 
एतिहासिक पोवाडे 
ज्ञानप्रकाश (वर्तमानपत्र), 
व. १ ले 


शै 


सं. श्री. वा. वा. खरे 


ले. 77 7? 
सं. प्रो जदुनाथ सरकार 
सं. श्री. य. न. केळकर 


संग्राहक एलिएनेशन ऑफिस 


धूमकेतू (वर्तमानपत्र ), वर्ष ६ वे संग्राहक श्री. य. न. केळकर 


माझा प्रवास अथवा १८५७ 
सालच्या बंडाची हकीकत 


छे, विष्णुभट गोडसे 


जुनी कालगणना 


( लेखक :--श्री. द. वि. आपटे, बी. ए. ) 
इंग्रजी किवा मराठी कालगणना ज्याप्रमाणें आकड्यांतून मांडण्याची 
पद्धत आहे तसा प्रकार जन्या कागदपत्रांतून उल्लेखिलेल्या 
सुहूर सनासंबंधी नाही. तो सन शब्दांत लिहितात. जसें ' अर्वा 
सबन व अलफ ' या कालगणनेचे स्पष्टीकरण पुढील 
मजकुरावरून होईल. पुढील उतारे समजण्यास 
कालगणना समजून घणें अवश्य आहे. 


चांद्रमान व सोरमान वर्षाचे स्पष्टीकरण 

जुन्या मराठी कागदपत्रांत इसवी सन किवा जानेवारी, फब्रुवारी वगेरे 
महिने नसतात; त्यांच्या जागीं चेत्र, वेशाख इत्यादि मराठी महिन्यांचीं किवा 
मोहरम, सफर इत्यादि मुसलमानी महिन्यांची नांवे आणि शालिवाहन शक, 
राज्याभिषेक शक किवा सुहूर, फसली अगर हिजरी सन इत्यादि कालगणनेचे 
आकडे आढळतात. चेत्रादि व मोहरमादि महिन चांद्रमानाचे (म्हणज 
सुमारें २९॥ दिवसांचा एक महिना या पद्धतीचे) असतात; पण वर्ष बहुधा 
सौरमानाची (म्हणज ३६५। दिवसांच एक वप या पद्धतीची) असतात; 
फक्त हिजरी वषं मात्र (२९॥ > १२ = ) ३५४ दिवसांचं असतें.चेत्रादि गणनेत 
महिने चांद्र असले तरी २॥ वर्षानी एक अधिक महिना भरतात; यामुळ 
वर्षाचे सरासरी मान ३६५) दिवसांचे म्हणजे सोरमानाचे असतें. मोहरमादि 
गणनेत अधिक महिना धरीत नाहीत; यामळे हिजरी वर्षाचा सौरमानाशीं 
मेळ राहात नाहीं; म्हणजे चेत्र वंशाखांत उन्हाळा, श्रावण महिन्यांत पावसाळा 
असें मराठी महिन्यांसंबंधीं म्हणतां येतें तसें मोहरमादि गणनेसंबंधीं म्हणतां 
येत नाहीं. मोहरम महिना कधीं उन्हाळ्यांत येतो, कधीं पावसाळ्यांत 
येतो तर कधीं हिवाळचांत येतो. यामुळे उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा 
यांचा फरा साधणे हें जें काम वर्ष ' या गब्दानें होणें आवश्यक असतें तें 


(११) 


हिजरी कालगणनेनें होत नाहीं. यासाठीं मुसलमानी राज्यांत देखील हिजरी 
गणना सोडून सौर वर्षाची पद्धति स्वीकारावी लागली. सुहूर सन व फसली 
सन यांचा प्रारंभ सौर पद्धतीचा असतो व इसवी सन व जानेवारी वगेरे महिने 
सौर असतात. यामुळे सुहुर सनाचा प्रारंभ इंग्रजी तारखेशी जुळता असतो. 


जत्री म्हणजे काय ? 

गेल्या सवाशे वर्षात इसवी सन व जानेवारी वगेरे महिन्यांच्या 
तारखा महाराष्ट्रात रूढ झाल्यामुळे जुन्या पत्रातले चैत्रादि अगर मोहरमादि 
कालांचे उल्लेख इसवी सन व तारखा या रूपांत समजून घणें आवश्यक 
असतें. ही सोय ज्या ग्रंथांत केलळी असते त्याला ' जंत्री ' म्हणतात. उदा- 
हरणार्थ, “ खरे जंत्री ', ' मोडक जंत्री ', ' संशोधकांची छोटी जंत्री ' इत्यादि. 
शद्ृकोशांत ज्याप्रमाणे एका भापेंतल्या शब्दाला दुसऱ्या भाषेतला 
प्रतिशब्द दिलेला असतो त्याप्रमाणं जंत्रीत शालिवाहन शक, महिना व 
तिथि किवा सुहर सन, मोहरमादि महिना व चंद्र यांना प्रत्यक वर्षी इंग्रजी 
सन, महिना व तारीख कोणती असते हें दिळेले असतें. जन्या पत्रांतील 
तिथि किवा चंद्र पाहून त्याची इंग्रजी तारीख जेत्रीच्या साहचानें ठरवावी 
लागते, त्याप्रमाणे ती या पुस्तकांत दिलेली आहे. अभ्यासकाम ती ताडून 
पाहतां येईल. 


मुसलमानी व मराठी महिन 


मुसलमानी महिने :- १ मोहरम, २ सफर, ३ रबिलावल, ४ रबि- 
लाखर, ५ जमादिलावल, ६ जमादिलाखर, ७ रजब, ८ साबान, ९ रमजान, 
१० सवाल, ११ जिल्काद, १२ जिल्हेज. 

मराठी महिने :--१ चेत्र, २ वशाख, ३ ज्येष्ठ, ४ आषाढ, 
७५ श्रावण, ६ भाद्रपद, ७ आश्विन, ८ कातिक, ९ मार्गशीष, १० पौष, 
११ माघ, १२ फाल्गुन. 

मराठी महिन्यांत दोन पंधरवड असतात; पहिल्यास शुद्ध पक्ष व 
दुसऱ्यास वद्य किवा ' बहुल ' पक्ष म्हणतात. प्रत्यक पक्षांत १५ तिथी असतात. 
शुद्ध १५व्या तिथीस पौणिमा व वद्य १५ स अमावास्या म्हणतात. 


(१२) 


मुसलमानी महिन्याच्या तारखांना चंद्र म्हणतात; मराठी महिन्याच्या 
शुद्ध द्वितीयेस मुसलमानी महिन्याचा पहिला चंद्र येतो. 


सनाचे प्रकार 
सुहर सनाचे आंकडे शब्दांत लिहीत. ते असे--इहिदे = १, इसने = २, 
सलास = ३, आर्बा = ४, खमस = ५, सीत = ६, सबा = ७, समान = ८, 
तिसा = ९, अशर = १०, अशरीन = २०, सलासीन = ३०, आबेन = ४०, 
खमसेन = ५०, सितेन = ६०, सबन = ७०, समानीन = ८०, तिसँन = ९०, 
मया = १००, मयातेन = २००, आणि अलफ = १०००. 


उदाहरणाथ : अर्बा सबन व अलफ = १०७४. मुहुर सनांत ५९९ किवा 
६०० मिळविल्याने इसवी सन यतो. 


वरील मजकुरावरून लक्षांत येईल की, जुन्या पत्रांत वर्षाच्या उल्ळखांत 
' अलफ शब्द असल्यास तें पत्र इ. स. १६०० ते १७०० या कालांत 
म्हणजे शिवकालीन; मया ब अलफ ( = ११०० म्हणजे १७०० इ. स.) हे 
शब्द असल्यास तें पत्र पेश्ञवाइईंतलें आणि मयातेन व अलफ ह शब्द असल्यास 
“इ. स. १८०० नंतरचें असतें हें समजल. वर सुहर सनांत ५९९ किवा ६०० 
मिळवावे म्हणज इ. सन येईल असा विकल्प लिहिण्याचे कारण सुहूर सनाचा 
प्रारंभ सूय मग नक्षत्रांत प्रवेश करतो त्या दिवशीं करीत; ही तारीख 
म २४ किवा जून ५ अशी अस.* 

मुसलमानी वादशाहाच्या राज्याभिपकदिनापासून सुरू होणाऱ्या सनास 
' जुलस ' म्हणतात. हा जुलूस त्या त्या बादशाहाच्या मत्यूनें संपे. कालगणना 
सुहूर वा फसली वा जुलूस असो. महिने मोहरम, सफर इ. मुसलमानीच 
असत हें सांगणें नकोच. 

शिवाजी महाराजांना शके १५९६ च्या ( =इ. स. १६७४) ज्येष्ठ शु. 


*ट, स. १७५२ मध्य इग्ळंडांतील पालंमटनें कायदा करून ३ सप्टेबर 
-या तारखेस १४ सप्टेंबर म्हणावें असें ठरविले हें येथ लक्षांत ठेवल्यास या 
दोन तारखांच्या विकल्पाचें कारण लक्षांत येईल, 


(१३) 


१३ या तिथीस राज्याभिषेक झाला; त्या दिवशीं जी गणना सुरू झाली 
तिला राज्याभिषेक शक म्हणतात. 

गालिवाहान शक + ७८ = इसवी सन. 

मुहर सन (शब्दांत लिहिलेला) +९ = फसली सन (आंकड्यांत 
लिहिलेला). 


वारांचीं जुनीं नांवं 


रविवार--आदित्यवार 
सोमवार--चंद्रवार, इंदूवा र 
मंगळवार--भोमवार 
बुधवार-सौम्यवार 
गुरुवार--बुहस्पतवार 

शक्रवा र--भुगवार 
शनवार--मंदवार, स्थिरवासर 


पृष्ठ 
ह 


३९ 


उत्तारा 


१७ 


२६ 


शृद्धिपत्र 
अशुद्ध शुद्ध 
इ. स. १७५९ शा. १६१९ 
इ. स. १७७० इ.स. १६९७ 
श. १५७८ ग. १५९८ 


यांखेरीज, पुस्तक छापून झाल्यावर सुट फॉर्म प्रा. पोतदार यांचेकडे 


पाठविले असतां त्यांनीं मूळ मोडीवाचनाच्या व अर्थाच्या दुरुस्त्या दाखवून 
वदल्या. खालीं कंसांत दिलेला शब्द चुकीचा असून दुरुस्ती पुढे दिलेली आहे. 
वाचकांनीं या दुरुस्त्या करून घ्याव्या ही विनंति. 


पृष्ठ 
१ 
३ 


ओळ १ 

६ 

, टं 
नळटीए ,, ३ 


टीप आंकडा ३ 
नळटीप ओळ ९ 


१7 १1 रै 
13 A 
ओळ २ 
१1 रै 
21 7? 
क ° 
डं 
तळटीप ,, ५ 


(अनाचारी) अनाचारी 
आलीशान-ज्याचा मोठेपणा मोठा आह. 
फरोजी निशाने-जय है ज्याचें निशाण आहे. 
जरूर-(नाइलाजानें) अवश्य 
मज्यालस-गाण्याबजावण्याची मंफल 
मज्यालस दिली याचा संदर्भार्थ 
मानमरातब दिला 
अगदी-(निभळ) सर्वे 
असा पत्रावरील (शिक्का) शेरा आहे 
(सखवारवाई) सकवारबाई 
गोड (बरे)-मूळ शब्द गौर म्हणज सूक्ष्म 
विचार. 
(लिंगमगड) लिगणगड 
(घोरप) भोरप 
(अलवारी) अशेरी 
(खकम [? ] ) खलक-लोक 
(दर्यासागर) दर्यासारंग 
(राजापूर) दंडराजपुरी 


३० 
३१ 
२२ 


३८ 


३९ चोकटी कंसांतील ओळ ३।४. 


४ १ 
४३ 
है 2 


(इलोक ३८) 
तळटीप ओळ ? 
टीप आंकडा ७ 


तळटीप ओळ ४ 
टीप आंकडा १० 
टीप आंकडा २० 


ओळ ५ 
टीप आकडा ३९ 


टीप आंकडा ३ 


टीप आंकडा ७ 
ओळ ६ 
ओळ १२ 


(१५) 


(वराट) ' वराह ' असावें 
रजतवर्ती-चांदीची काडी 
कुराणांत वाईट व चांगलें दोन्ही ईश्‍वराने 
निर्माण केलें असें लिहिलें आहे, म्हणून हिदू 
लोक घंटा वाजवितात, त्यास दोष दिल्यास 
ईव्वरानें म्हणजेच कुराणांत ज लिहिलें 
आहे तेंच रह केल्यासारखे होतें. 
जुम्ला-(समाइकी जमीन) सेन्याचा भाग 
मान-(हुकम) संभव 

यादी-आठवण. अर्थात्‌ यादी धरून 
काळजीपूवक. 

म्हणून यथ ' जाणून ' असावें 

बाराव्या चंद्राला शु. ट्वादशीच असेळ 
असें नाही, 

गनीम-(चोर) शत्र. 

' दक्षिणची पादशाही आम्हा दक्षणियांच्या 
हातीं राहे तें करावें असा कुतुबशाहाचा 
मनसबा होता; त्यास शिवाजीची संमति 
होती. मनसबा शिवाजीचा होता असें 
उताऱ्यांत नाहीं. 

कंपक्ष- (सत्पक्ष) ) कंवार 

(यक्षियार राऊ) यख्तियार राऊ-अधिकारी 
(बदली ) बहाली 


५५ उतारा ३६ ओंवी ३ चरण १ (क्षमा करावे) क्षमावे 


५६ 


तळटीप ओळ १ 


६४ तळटीप आंकडा १ 
७१ तळटीप आंकडा १८ 
७९ तळटीप आंकडा 


नास्ती- (नासून जाणे) न + अस्ति-होत 
नाहीं 

हें ठिकाण पोलादपूर असावें 

कारीचा किल्ला हा कुवारी किल्ला होय 

(सचिव) राजाराम 


A 
८८ 
९८ 
९९ 
१०० 
१०४ 
१०६ 


१०७ 
१०८ 


११२ 
११५ 
१२० 
१२५ 
१३१ 
१२४ 
१२५ 
१२८ 
१२ 
१४१ 
१४३ 


शीषक 


तळटीप आंकडा १३ 
तळटीप आंकडा २ 


„ ओळ ३ 

» आंकडा ८ 
ओळ ६ 

तळटीप आंकडा ३ 


ओळ १८ 
तळटीप आंकडा ४ 


,, आंकडा ५ 


12 2? 


तळटीप * 
ओळ ७ 
ओळ १० 


तळटीप आंकडा १ 
९ तळटीप आंकडा ५ 


17 ८ 


तळटीप आंकडा १ 
तळटीप आंकडा १२ 


१४४ तळटीप आंकडा १ 


१४७ 


१८९ 
१५७ 
१६२ 


करीर 

)) १२ 

तळटीप आंकडा ६ 
१? 3? द 


(१६) 


(चंदनी) चांदजी 

वस्तु-हातून 

सोम्यवासर-(सोमवार) बधवार 

मर्यादा-शेवट, अंत 

(भेटण) तंत्रांत राहणे 

हदुपत-(हिदु म्हणून गाजलेले) हिदुपति 

रोख करून-(उद्दृश मनांत धरून) 
मागणीपत्र पाठवून 

'वोढीस हें 'वोलळीस' ओलीस असे असावे 

पांढरी-(गाव ठाणावरील लोकवस्ती) 

गांवठाण 

(हमी) भरपाई 

(मजकूर) मशरूल-प्रसिद्ध 

कूर्मावळोकन करून-दयाद्र दृष्टीनें 

हवाला-हमीची व्यवस्था 

पोता-(स्वत:) खजिन्यांत 

प्राक्तानाचे गाढे-नशिवाच शिकदर 

तालका-ताबा 

उपस्त-जननेंद्रिय 

(शिताफी, कौशल्य) जलदीनें 


भाड्याचे बलङभांड्याचे-तोफखान्याच बेल 


दाली-चामड्याचा पट्टा 

बलखद हें 'हालखुद' असावें. अर्थ-संयमाने 

तोहमस्तकुलीखान-नादी रशाह 

' श्रीवर लिहिलें ', हें 'त्रिवार दिली", 
असावें (मोडीवाचनांत फरक) 

नर्मतेने-खुबीनें, नम्तेनें 

सुमारें (नेम, बेत) रोखानें 

उगवला-(खचे झाला) वसूल झाला 


(१७) 


ओळ २ (रिसायत) रियासत 
,, ११ मसनदीवर-गादीवर 
तळटीप आंकडा ८ कसालियाखाळे- (बेजार होणें) 
संकटाखाली 
हः 'क ॐ जाबता-(देखरंख) पहारा 


तळटीप आकडा ४ 


खंदार हे गावाचं नांव आहे 


i HS साहित्य (तजवीज) सामान 
आळ १४ (फटफळ) फटकळ 
तळटीप आंकडा ४ वोढ- (त्रास, कप्ट) आशिक अडचण 
ओळ ११ ' सलामत हा शब्द ' सलाबत ' 


३1) 


1? 


तळटीप आकडा ६ 


दि 


ओळ ६ 


असावा. अथ-धाक 
उपकार हा शब्द उपहार असावा 
पेगाम (बोलाबोली ) संधान 
काफरशाही-(काफर-अघर्मी लोक) 
अधर्मी लोकांची बादशाही 
सा--(समजावा) सबब 
गळफ-(मूळ शब्द ' गलेफ' अभ्रा) 
अर्थात्‌ गवसणी 
वि (विषयीं) विद्यमाने 


शादनामी हा शब्द 'शादमानी' असावा 


अर्थ-खुशाली 


उतारा २४२ सांकेतिक पत्राचा अंदाजानें अर्थ पुढीलप्रमाणे: 

दोन तोफा पड्न आहेत. मारा फार 
झाला तरी त्यास (मारा पिण्याचा) अधिक 
शोष लागला आहे. आणि चातकाप्रमाण 
तोफांच्या आवाजाचे भक्ष्य त्या मागत 
आहेत. आज हुकूम होतांच श्रीमंतांचे 
पायापाशी हजर होतीळ. 


ns त त 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


अनुक्रमणिका 
ऋ मांक विषय 


शिवपूचकाल 
१ शिवपूर्वकालीन अस्मानी सुलतानी 
२ शहाजीचा स्वाभिमान 
३ शिवाजीचा जन्म 


शिवाजी (इ. स. १६३०-८० ) 

४ राज्यस्थापनंची पूर्वतयारी 

५ दादाजी कोडदेवास देवाजा 

६ शहाजीची केद 

७ जावळीची लढाई 

८ समर्थांची भवानीस विनंति 

९ शिवाजीचा फडशा करावा 

१० पन्हाळ्याचा वेढा छ 
११ पुण्यांत शास्ताखानावर हल्ला 


१२ सुरतेची लट हु 
१३ शिवाजीसंबंधीं उठणाऱ्या बातम्या 
१४ पुरंदरचा तह हा 


१५ शिवाजीस आग्ऱ्याहून सोडावें काय ? 
१६ शिवाजीच्या नाशाची गुप्त खटपट 
१७ आरमाराची उभारणी 

१८ साल्हेरचा संग्राम 4 

१९ ख्रिस्ती धर्माचा गप्त प्रचार ... 


पृष्ठ नं. 


२० 
5 
२३ 
२३ 
२४ 
२५ 


pH 
क 


(२०) 


शिवाजीचा राज्याभिषेक 
राज्यव्यवहार कोश 

शिवाजीची समर्थास सनद 
शिवाजीचें औरंगजेबास पत्र .. 
शिवाजीचें फौजेच्या अधिकाऱ्यास पत्र 


शिवाजीकडून अधिकाऱ्याची खरमरीत कानउघाडणी ... 


मराठीया लोकांचें बरें करावें व 
आनंदवनभुवन 

कर्नाटकावर स्वारी 

संभाजी मोगलांस मिळाला 

दिलेरखानाविरुद्ध आदिलशाहास साह्य 
शिवाजीच्या मृत्यूसंबंधी उलटसुलट बातम्या 
टोपीकर वरकड सावकारासारखे नव्हेत 
रयतांनीं झाडे लेंकरासारखी वाढविली 
शिवकालीन प्रधानमंडळ 


संभाजी (१६८०-८९. ) 
संभाजीचे राज्यारोहण 
समर्थाचे संभाजीस पत्र 
कोणाशीं सख्य ठवावें ” 
कलूषाचे शिक्क्याची सनद 
फोंड्याची लढाई वल 
भ्रप्ट ब्राह्मणाची प्रायश्चित्त-शुद्धी 
संभाजीच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाची टिपणे 
औरंगजेबाची विजाप्र-गोवळकोंड्यावर स्वारी 
संभाजीस अटक व त्याचा वध 


राजाराम (१९८९-१७००) 
मन्हाट राज्याबद्दल मराठ्यांचा हुरूप 


राजारामाच्या हालचाली ... ॐ छ 


AN ६0 AN AN AO दा! 
AN 0 ०७४ -८७४॥ A २००० 


७१ 


(२१) 


रायगडाहुन जिजीकडे 
राज्यरक्षणाची विभागणी 


८ संताजीस देशमुखीचें वतन 


संताजीस सेनापतिपद 

धनाजी जाधवाबट्रल समाधान 
गला कडन मराठे सरदार फोडण्याची खटपट 
संताजीची अमात्यांविरुद्ध तक्रार 

संताजी सेनापतिपदाहून दूर ... 
संताजी-धनाजी यद्ध 

संताजीचा खन 


, कान्होजीच कोंकणांत धमरक्षण 


राजारामाची गाहबहदलची वत्ति 
बाळाजीरचे पुववत्त 


, जिजीहून परत 


औरंगजेबाचा सातारचा वढा 


दुसरा शिवाजी (१७००-१७०७) 
दुसरा शिवाजी व ताराबाई यांचें सरदारांस उत्तेजन 
दिल्ली झाली दीनवाणी 
आमची फौज परत जाईल 
औरंगजेबाची कानउघाडणी .. 
बंदिवासांतील राजमाता यसूबाई 
औरंगजेबाचे अंत:काळचे पत्र 
बादशहाचा शाहवर लोभ 

शाह ( १७०७-४९. ) 
शाहस मिळालेला पहिला सरदार 
दुसऱ्या शिवाजीचें मराठे सरदारास आश्वासन 
चंद्रसेनास फितुरीबद्दल शासन 
चिटणीस घराण्याची व खंडो वल्लाळाची एकनिष्ठा 


७४ 
७५ 


९३ 
९४ 


९६ 
९७ 


(२२) 


मराठयांच्या इतिहासांतील पन्नादाई 


पेशवा बाळाजी विश्वनाथ (१७१३-२० ) 
पेशवे-नोंद वा हक 
दंग्यामुळे हेराण झालेल्या रयतेची मनधरणी 
बाळाजी विश्वनाथाचीं पेशवाईतील टिपणे ... 


; शाहूची प्रतिनिधींस सनद 


मराठ्यांकडे खानदेश-वर्‍हाडचे मोकासे 
सहासुभ्याच्या चौथाईची सनद 

येसूवाईचे सुटकेबहुल आतुरता 

बाळाजीपंत भानूंचा दिल्लीस मृत्यु 
स्वराज्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी ... 


` कान्होजीचें इग्रजांस पत्र 
) कान्होजीचें राधाबाईस पत्र ... 


पेशवा पहिला वाजीराव (१७२०-४०) 
धार काबीज र 
शाहूची दाभाड्यावर गरमर्जी 
शाहूचा सिसोदेसंबंध 
माळव्याची वांटणी 
राजबंधूचा समेट 
चिमाजीचें बाजीरावास पत्र 
माळव्यांत दयाबहाहरचा पाडाव 
बंगशाचा पाडाव 
उभईची लढाई 
पिलाजी गायकवाडाचा खून ... 
राजपुत-मराटे स्नेह 
उत्तरेंतील अस्वस्थता 
बाजीराव कर्जाने हेराण ... 
पेशव्याचा उत्तरेकडे ओढा ... 


LC 

९९ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 


0) 


(२३) 


दिल्लीवर स्वारी | 

शाहूची दाभाड्यास ताकीद ... 

निजाम उत्तरेस जातो 

भोपाळची लढाई 

पळ्याचें पारिपत्य करा 

नादीरशहास तोंड देण्याची तयारी 
वसईवर हल्ला 

मीच तुमचा बाजीराव 

पेशवेकुटबांतील परस्परसंबंध 

पेशवे व छत्रपति यांचे नाजुक सबंध 
छत्रपतीकडील स्वयंपाकघराची दुरुस्ती 
शाहू शिकारीस निघतो 

कुणबिणीची खरेदी व पाठवणी 
मोगल-मराठे लटुषुटीची लढाई 
पेशवाईत घड्याळ व दुर्बीण यांची चौकशी 


पे० बाळाजी बाजीराव ऊर्फ नानासाहेव ( १७४०-६१) 
` रघूनाथरावाचें शिक्षण 


राधाबाईचें प्रायश्चित्ताबाबत आज्ञापत्र 
रघुजीवर धाकटया बाईची कृपा 

रघुजीस पाटण्यावरील स्वारीस पायबंद 
नाना-रघुजीमधील बंगालचा करार 
शाहु-नाना वितुष्ट 5 
शिदे यांची सौम्य शब्दांत कानउघाडणी ... 
कुलांत घेऊन राजपुत्र केले ... 
मोगलांकडून अबदालीचा पराभव 

शाहूचें स्वदस्तुरचें मृत्युपत्र .., 


छत्रपति रामराजा ( १७४९-७७ ) 
मोठी सनद हु 4६३४ 


(२४) 


गाजुदीखानास निजाम करण्याच राजकारण 
शिदे-होळकरांचा पराक्रम 

चंदासाहेबाचा पराभव 

राजपुतान्यांत तडजोड करा ... 
विजयदूगकर आंग्रे यांजवर चाल करा 
जबरदस्त जाहाला म्हणून केवळ भिऊं नये 
नजीबखान बेमान आहे 

भाऊसाहेबांच्या खुनाचा यत्न 

उद्गीरची लढाई 

नंदराजास मदत करा 

पुण्यांतील रुक्षता दूर करण्यास सुवण नदीप्रवा 
अबदालीची रसद तोड़ा 

अबदालीस पडलेला पेच 


पे० थोरले माधवराव (१७८१-७२) 


७ नाना फडणीसाच आत्मचरित्र 


मोडली बाजू सांवरली तरच कतृत्व सर्वांच ! 
दादासाहेब व आम्ही एक झाला 
राक्षसभुवनाची लढाई 

चिरंजीव रायानीं शथ केली 

हदरवर हल्ला 

बादशहा इंग्रजांच्या आश्रयास जाता 


४ पेशवा-राघोबा वाद : तडजोडीच्या अटी 


धोडपची लढाई : दादांचा मोड 


आतेबहीणीच्या मुलीशीं लग्न सशास्त्र आहे की नाही ? ... 


माधवरावाचें जानोजीस पत्र 


८ हैंदरावरच्या स्वारीहुन परत 
, मराठे दिल्ली काबीज करतात 


मराठयांचें पातशाही राजकारणांत वर्चस्व 


4n 


A ANS +N) 
AN AN AN qn 
NG 


२७ 


“१७ 
रू 
° 


(२५) 


शुद्धि सशास्त्र नसल्याची तक्रार 29५ he 
थोरल्या माधवरावाचा मृत्यु ... हद 


पे० नारायणराव ( १७७२-७३ ) 


) वाध गेला ! कोल्हीं मात्र राहिलीं 


नारायणरावाचा खन न तिता क 
साय्यांचें देव फिरले! काय करावें ? 
इंग्रजाचं राघोबास पत्र 


बारभाईचा कारभार 
बारभाइंचें कारस्थान | 
दादांचे निजामागी सख्य ... Ee 
सवाई माधवरावाचा जन्म 


पे० सवाई माधवराव ( १७७४-९१) 
बालपेशव्यास पेशवाईचीं वस्त्र 
महादजीचा बारभाईस पाठिबा 
पुरंदरचा तह पर 
इंग्रजास दादावाचन दंवत नाही 
तोतयाचा मोड 
मोरोबाचे कारस्थान 


छत्रपति दुसरा शाहू ( १७७७-१८०८) 


. मुलगी पळवून लग्नाचा यत्त 


बड़गांवची लढाई 
बालपेशव्याची मुज 
बालपेशव्याचा दिनक्रम 


उत्तरेकडे दुर्लक्ष : ग्वालेर गमावलें व गा 
इंग्रजाकडून शकटभेदाचा यत्न Le 

हेदरशीं तह की कक व 
हेदरचा मत्यु 99) हि त 


२९१ 
२१६ 


१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८२ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
{CC 
१८९ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९३ 
१९४ 


१९५ 
१९६ 
१९७ 
१९८ 
१९९ 


२०० 


(२६) 


सवाई माधवरावाचे लग्न त 
टिपूशी लढण्यास इंग्रजास मदत करा ... 
राघोबाचा मत्यु दह 

शिदे व इंग्रज यांचा सलक ... 

टिपशीं लढाई ] 

लालसोटची विपत्ति : साह्याथ विनंति 3 
साताय्याप्रमाणें दिल्लीचे संस्थान झाले आहें व 
पेशव्यास वकील-इ-मुत्लकीचीं वस्त्र 

शिद्यांनीं दक्षिणेत येऊं नये 

टिपूवर विजय ; 

गोविदराव काळे याचें नाना फडणीसास पत्र 

नाना, शदे, वगरेच्या आणाशपथा 

सवाई माधवराव : रंगाचा पोवाडा 

महादजीच्या मत्यप्रकरणी शोअरचा डायरेक्टसकड खलिता 
हरिपंत फडके याचा मत्यु दु 
अहिल्याबाईची कार्यनिष्ठा व धर्मनिष्ठा ... 

खर्ड्याची स्वारी 

खर्ड्थाचा तह 

सवाई माधवरावाचा मृत्यु या 

पेशव्याचा मृत्यु व ब्रिटिशांचे राजकारण ... 

वारा बलत्यांत सुतार श्रेष्ठ 


दुसरा बार्जाराव (इ० स० १७९५५-१८१८) 


बाजीरावांकडून पटवर्धनांची पायधरणी 
श्रीमंतांस विश्वास शिद्याचा ... १4 
बाजीरावाची इंग्रज वकिलाशीं गुप्त भट ... 
पटवधेनांचे इसमांचा छळ 

नानास केद कुट मर 
लग्नाचे बायकोचा पाट ... हुदा 


त 


(२७) 


देवळाभोवती डुकराच्या प्रदक्षिणा 
चितपावन-कच्हाई वाद 


_ वेलस्लीची तडफ 


नानास स्थानापन्न करा 

टिपूशी युद्ध संपर्ले 
परशुरामपंताचा मृत्यु 

इंग्रजांचा डाव व नानांचा आग्रह 
नानांचा मृत्यु ® 
कर्नेल पामरचें दु:ख 

मुलीचा पसा घ नये 


! विठोजीचा खून 


चहूंकड इंग्रजाचा गलफ जाला 
यशबंतरावाची पुण्यावर स्वारी 
पुण्यात प्रळय : पट्टीची वसुली 


होळकरांच्या निमंत्रणावरून अमृतरावाचें 


पुण्यास आगमन 


९ वसईचा तह 


होळकराच भोसत्यास पत्र 
असईची लढाई 
इंग्रज-भोसळे करार 


नानाच्या बायकोस वेलस्लीच आइवासन . 
होळकराकडून इंग्रजाचा पराभव : तहाची बोलवा 


होळकराची तळमळ 


२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८८ 
२९० 
२९० 
२९१ 
२९२ 
२९३ 
२९४ 


आकर 


२९६ 
२९७ 
४९९ 
२३०० 
२०२ 
३०३ 
३०४ 


३०७! 
२०३ 


छत्रपति प्रतापासिह (१८०८-२९) व शहाजी (१८३९-४८) 


२२३ 


२२५ 


२२६ रणजितसिग वगेरेशी दोस्तीचा यत्न 


पेशवे छत्रपति यांचे सख्य 


२२४ पेशवा-गायकवाड वाद 
२2 


एल्फिन्स्टनकडे कोण आले गले? 


३०६ 
३०७ 
२०८ 


३१०: 


(२८) 


बाजीरावावर एल्फिन्स्टनच हेर 
व्यंबकजीस पकडून देण्याबद्दल वक्षिस 


, “सव हिंदूंनी एक होणें योग्य ' 


बाजीराव मालकमच्या स्वाधीन 
पुणेकरांचा स्वभाव 

ग्रांट डफच्या इतिहासाची पूर्वतयारी 
संस्कृत पाठशाळेचा जाहीरनामा 
बाजीरावाचें लग्न : वधूचा गोध 
छापील पुस्तकाचा चमत्कार ... 
उमाजी नाइकाच्या भावाशी खलबत 
कांहीं खाऊन मरावे! 


“महालमुलख परत घ्या, पण संशय नको ' ... 


पृण्यांतील मद्यप्राशन विनाश मंडळी 
वर्तमानसार 

दुराचाराबदेल प्रायश्चित्त 

एक सांकेतिक पत्र 

दारूबंदीची ताकीद 

ब्रह्मावतहिन बाजीरावाकडून तिळगूळ 


पुनरुत्थानाचा प्रयत्न 
' हिदुवर्माचा अभिमान धरून प्रवृत्त झाले ' 


राणीच्या जाहीरनाम्यास उत्तर 

तात्या टोपे याचा जाहीरनामा 

तात्या टोपे याच्या त्वरेच्या हालचाली 
बंडवाले थकले 

पुणं सातारा हवालीं करा 

सूचि 


पत्रांचे वर्गीकरण 


१--सामाजक परिस्थितीवर प्रकाश पाडणारीं.--- 
१) ८, २७, ४०, ८६, १०५, १०६, १०७, १०८, १०१, 
११०, १११, ११२, ११३, ११४, १४६, १५१, १५२, 
१६६, १६८, १६९, १७४, १८४, १८६, १८९, १९४, 
२००, २०१, २०२, २१०, २१४, २३१, २३३, २३५, 
२२९, २४०, २४१, २४२, २४४, २४५. 

यांखेरीज अन्य उताऱ्यांतून अप्रत्यक्षपणे तत्कालीन सामाजिक 
स्थिति व्यक्त झालेली आहे. 


२-- वाड्याचे निवडक नमुने.-- 
काव्य : --१, ८, २७, ३६. 
फारशी प्रचुर गद्य --२, ५, २३५. 
जुने मराठी गद्य :-- २४, २५, २६, ३२, ४४, १०२, ११९, 

१२५, १३०, १३५, १२७, १५४, १६५, २४२. या” 
खेरीज इतर बहुतेक उतारे जुन्या मराठी गद्याचेच आहेत. 


३-- लढाईतील हाणामाराचे वर्णन.-- 
ER ) 2 श 1 ? र < ] २ १ < र 


च 


“दुसऱ्या बाजस संभाजीची सनद दिली आहे. मूळ कागद 
भारत-इतिहास-संशोधक-मंडळ, पुर्ण, यांच्या संग्रहालयांत 
ठेविला आहे. अशा हजारों मोडी पत्रांसाठीं संशोधकांनी हिड्न, 
तों जमवन, जळवन, नकलून, ताडून, अथफोड करून निराश 
न होतां परिश्रम केले ' 

पत्रे कोठे सांपडतील याचा नेम नाहीं, पत्रांत काय उपलब्ध 
होईल याची कल्पना नाहीं; पत्रांच्या मालकास त्याचें महत्त्व 
समजत नाहीं; सामान्य वाचकांस यांची गोडी नाहीं अज्ञा 
स्थितींत कृष्टास न कंटाळता संशोधकांचे किचकट काम 
चाल होतें व आहे! 

या कष्टाचीं फळें आजच्या पिढोस मिळत आहेत, कारण या 
कागदपत्रांनों महाराष्ट्राचं अंतरंग स्पष्ट करून वाखबिलें आहे. 


संभाजीची सनद 


म. 1 
) ॥ 
न 


या पत्राच्या वाचनासाठी पृ० ६१ ' फोंड्याची लढाई ' पहा. 


--भा० ३० सं० मंडळ, पुर्णे यांच्या परवानगीने 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


हिडकल लिन न 


[ पुढे दिलेल्या पत्रांतील अनोळखी भाषेनें बिचकून जाण्यादें कारण 
नाहीं. दोनतीनशे वर्षापूर्वीचे लोक ह्या पत्रातुन आपणाशी बोलत 
आहेत व ज्यांचा इतिहास आज आपण शिकत आहों ते आपल्या 
हालचाली व कल्पना स्वमुखानें आपणांस सांगत आहेत. ] 


उदाहरणाथ, श्रीसमथ रामदास त्यांच्या वेळच्या देशस्थितीचे पुढील- 
प्रमाण वर्णन करतात :-- 


१, शिवपुवकालोन अस्मानी सुलतानी 


पदार्थ मात्र तितुका गेला । नुस्ता देशचि उरला । 

येणें करितां बहुताला । संकट जालें ॥ १॥ 

लोकें स्थान+्रष्ट जालीं । कितेक तेथेचि मेलो । 

उरलीं तें मराया आलों । गांवावरी ॥२॥ 

माणसा खावया धान्य नाहीं । आंथरुण पांघरुण तेहि नाहीं । 
घर कराया सामग्री नाहीं । काय करिती ॥ ३॥ 

पुढे आला प्रजन्य काळ । धान्य महग दुःकाळ । 

शाकार नाहीं भळभळ । रिचवे' पाणी ॥ ४॥ 

कितेक अनाचारी* पडिली । कितेक याति+्रष्ट? जालीं । 
कितेक ते आक्रंदलो । मलेबाळं ॥ ५॥ 


orem ieee ४४४00 00000 ~ ~ निकले ee mene ne 
ee ene 


१ सांडणे, ओतणे. २ धर्माविरुद्ध आचरण. ३ जातिभ्रष्ट 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कितेक विषं घेतलों । कितेक जळीं बुडालीं । 
जाळिलों ना पुरिलीं । किती यंक ॥ ६॥ 

एसें जालें वतमान । पुढें हि अवघा अनमान ।* 

सदा दुइचीत' अवघे जन । उद्वेगरूपी ।। ७ ॥ 
कांहींच पाहातां धड नाहीं । विचार सुचेना कांहीं । 
अखंड चितेचा प्रवाहीं । पडिले लोक ॥ ८ ॥ 

येक म्हणती कोठे जावें । येक म्हणती काय करावे । 
विदेशा जाउनि कायं खावे । वेच' नाहीं ॥ ९॥ 
तथापि मार्गचि चालेना । भिक्षा मागतां मिळेना ॥ 
अवघे भिकारी च जना । काय म्हणावें ॥ १०॥ 
प्राणीमात्र जाले दुःखी । पाहातां कोण्ही नाहीं सुखी । 
कठिण काळे वोळखी । धरीनात कोण्ही ॥ ११॥ 


रामदास 
२, शहाजीचा स्वाभिमान 

पत्रसारसंग्रह, || { श० १५७८ श्रावण 

पत्र नं० ७१० ३० १६५६ जुले 


[ सदरहू पत्र अनेक दृष्टींनी महत्त्वाचें आहे. मराठी राज्याचा संस्थापक 
शिवाजी राजपूत वंशांतील होता कीं नाहीं याबद्दल एके काळीं वाद होता, 
त्याच्या राजपृतत्वाबद्दल वंशावळीसहित पुरावा ' मुधोळ संस्थानचा 
इतिहास या ग्रंथास श्री. द. वि. आपटे यांनीं लिहिलेल्या उपोद्घातांत 
सांपडेल. शिवाजीचा बाप शहाजी स्वतःस राजपूत समजे हें या पत्रका- 

वरून कळेल. खेरीज, दक्षिणेतील मुसलमानी शाहशांच्या पदरीं असणारे 


eee enmeshed 


*संशय. १ मन स्वस्थ नाहीं. २ खचे करण्यास पेसा. 


शहाजीचा स्वाभिमान ३ 


मराठं आपल्या मालकाशी कसे मानीपणानें वागत याचें प्रत्यंतर या पत्रांत 
पाहावयास मिळतें. हें पत्र विजापूरच्या कोणातरी प्रसिद्ध खानास ' महाराज ' 
शहाज राजे लिहीत आहेत. या पत्रांतील ' रजपूत ' हा शब्द वंशवाचक 
नसून तो सामान्य ' शिपाई गडी ' ' लढाई पेशाचे ' या अर्थी वापरला आहे 
असें कित्येकांचे म्हणणें आहे. ] 


खान आलीशान फेरोजी निझाने* महाराज दाहाजी राज सलाम-- 


हजरत साहेबाचा तरी कोल करारदाद आपल्यास आहे की तुमचे जागीर- 
पैकीं एक चावर कसीदगी करणे नाहीं. जरूर येक वख्त पाददाही कामाबा 
"काही कसीदगी केले तरी अवल सवाईन मुबादला देउनु वादज कसीद करावे. 
आमा अकातुकाचे बोले करुनु आपले जागिरीत नाहक गरहिसाबी पादशाह 
खलेल करविताती, तरी आपण रजपूत लोक अजी तलग पेशजीहि दोघा 
चौ पाददाहीत खिदमत केली, अमा गेरहिसाबी जाजती सोसुन कमइजतीन 
व गैरमेहरवानीन पेशजीही खिदमत केली नाही व पुढेही न करू, उमेदीने 
आपण आजी दीढ़ वप जाजती सोसिली ; ते याच दमा की, थोरल हजरत 
साहेबाचे नवाजीस व हजरत साहेबीहि जहावक्षी केली आहे व बख्तही एक 
वजाचा समजोनु आपण सबुरी करुनु तहमूल करावयास तकसीर केली नाहीं. 


“या सव त्या खानाच्या मानाच्या पदव्या आहेत. मुळांत या पदव्यांनीं 
तीन ओळी मजक्र व्यापिला आहे. 


सलाम-नमस्कार. हजरतसाहेब-खाविदसरकार (बादशाह). कौल- 
अभय. करारदाद-करार दिलेला. चावर-चाहूर (१२० बिघे). कसीदगी 
करणें-काढ्न घेणें. जरूर येक वख्त-नाइलाजानें एकाद प्रसंगी. बा-बहुल 
अव्वल सवाईन-मळच्या सवाईनें. मबादला-मोबदला. बादज-नंतर 
कसीद करावे-काढून घ्यावे. आमा-परंतु. अकातुक-फालतु इसम 
नाहक-विनाकारण. गेरहिसाबी-ग रवाजवी. कमइजतीन-अपमानाने (इजत- 
अब्र ) . खलेल-व्यत्यय. जाजती-जुलूम. अजीतलग--आजपर्यंत. गरमेहेरबानी- 
अवकृपा, गेरमर्जी. पेशजी-पूर्वीही. पेस्तर-पुढे. खिदमत-नोकरी. उमेद- 
आशा. थोरले हजरत-पूर्वीचे बादशाह अर्थात्‌ महमदशाह. दम-जोर. दमा- 
जोरावर. नवाजीस-नांवाजलेला, मर्जीतला. जहाबक्षी-क्षमा. वस्त-वेळ. 
एक वजाचा-एक तऱ्हेचा. सबूरी-थांबणें. तहमूल-सहन. तकसीर-चूक. 


४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


पेस्तर हजरत साहेत्रास आपली दरकार असेल तरी हिसाबी आपला सरंजाम 
सदरह केला पाहिज, आणि दरकार नसेल तरी खपनदीनें रजा दिधली 
पाहिज, आपल्यास असलाद दृन्याई मामल्याचीहि हवस काही राहिली नाही 
एखादे आपले हिंदूचे तीर्थी बसौनु हक तालाची वदगी करून हजरत 
साहेबास द्वा देउन फजदभाई आहे तियापासुनु ग्विदमत घतली पाहिज, अगर 
स्याहीपासुन खिदमत घेण नसेल तरी व्यासहि रजा द्यावी. वाज भाईबंद 
जथ आपली पोट भरिताती तेथ हहि भरितील, अमा नाहक आपल्यास 
बदनाम केले न पाहिज, दरीबाब हजरत बदगीस हाळी अजदास्त पाठविली 
आहे तरी बंडभाईनेहि हजग्त बदगीस अज करुन सदरहुप्रमाणं अनागोदीच्या' 
मबादलियाचा सरंजाम व पंधरा खडियाचा ताजा फर्मान आपल्याच नावे 
देविला पाहिज, अगर आपल्यास खपनुदीन रजा दिवली पाहिज. 


३, शिवाजीचा जन्म 


शिवचरित्रप्र दीप, जेधे 
प्‌० १६ शकावली 


[ शिवाजीचा जन्म एक काळी दक १५४९ वशाख शु. २ (इ.स. १६२७) 
असा समजला जात असे, याचे कारण कित्यक बखरीत शके १५४९ हे 
झिवजन्माचें साल दिले जाई. पण एका ' सभासद बखर ' खेरीज बहुतेक 


II 


पेस्तर-यापुढ. दरकार-जरूर. हिसाबी-सरळ. सदरहु करणे-चालू करण 

खषनदी=समाधान. असलाद-मुळांत, दुन्याई-दुनियसंत्रधी. मामला-काम. 

हवस-होस. हक-देव. ताल-फार मोठा. बदगी-बंदगी-सेवा. द्वा-दुवा. 

फर्जद-मलगा. वाज-इतर. बदनाम-दुळाकिकाचे. दर-इ-बात्र-प्रत्यक बाबतींत. 

हाली-सांप्रत. अजे-अजे. दास्त-कहाणी, सदरहुप्रमाण-वर सांगितल्याप्रमाण. 

मुबादला-वदला, एवजी. सरजाम-(सरंजाम) जाहागीर. फर्मान-राजपत्र. 
१ हें गांवाचे नाव 


शिवाजीचा जन्म प्‌ 


बखरी उत्तर पेशवाईतील असल्यानें तो पुरावा विश्‍वसनीय नव्हता. 
शिवाय कोणत्याही वखरींत शिवाजीचा जन्म तिथि, वार, नक्षत्र, शक 
यासह बिनचक दिलेला नाही. मराठी इतिहासाच्या साधनांत समकालीन 
अस्सल पत्राइतकेंच नसले तरी त्याच्या खालोखाल समकालीन शकावलींना 
महत्त्व आहे. या शकावल्या पूर्वी प्रत्यक मोठ्या घराण्यांत तयार करीत. 
जध शकावली अशापैकीच आहे 

प्रस्तुत शकावलीत निदिप्ट केलल्या शिवाजीच्या जन्मतिथीस आणखी 
स्वतंत्र पुरावा मिळतो. कवींद्र परमानंदानें शिवाजीच्या हयातीत लिहिलेलें 
` शिवभारत ' नांवाचें काव्य आहे, त्यांतही शके १५५१ फाल्गुन व. ३ 
हीच तिथि आहे. तसेच तंजावर येथ बृहदीश्वराच्या देवालयावर अस- 
लेल्या शिलालेखांत शिवभारताच्या आधारें याच सालाचा उल्लेख आहे. 
याखरीज प. गोरीशंकर ओझा यांच्या प्राचीन कुडली मंग्रहांत असलेली 
शिवाजीची कुंडली याच तिथीस जुळणारी आहे. इतके स्वतत्र, समकालीन 
व विश्वसनीय पुरावे एकत्र मिळाल्याने शिवाजीची परपरागत जन्मतिथि 
वदलून बहुतेक इतिहासकारांनी या तिथीचा स्वीकार केला आहे. मात्र 
बखरीत तरी कां होईना चुकीचा शक कसा घृसावा याचा छडा अद्याप 
लागलेला नाही. 

याच गकावलीत इतर अनक महत्त्वाचे उल्लेख आले आहेत, तेही 
लक्षपुवक पाहावे. ] 


श्रीगजवदनवरद 
श्री दाके १५४० काटयक्तनाम सवछरे कार्तिक वद्य प्रतिपदा औरंगजेब 


उपजला, 


राके १५४६ रक्ताक्षी संवछरे 
कातिकमासी भातवडीस मोगलाचा सुभदार लस्करखान व येदीलशाही 
मुला महमद येसी दोन कटके मलीक आबरे बुडविली १ 
मलिक अवरे सोलापुरास वेढा घाळून विज्यापूरकरापासून घेतले १ 
शक्रे १५४७ क्रोधननाम संवछरी जहागोर पातशाहवरी त्याचा लेक 


सुलतान खरूम रुसोन निजामशाहीमध्ये गेला त्यास निजामशाहामध्यें मलिक- 


अबरे ठाव दिल्हा 


येसी-ऐसी, अशीं. कटकें-संन्य. खरूम-खरंम. ठाव-आश्रय 


ब 


६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


शके १५४८ क्षयनाम संवछरे वेशाखमासी मलिक आबर परलोकास गेला १ 

शके १५५० विभवनाम संवछरे सुलतान खरुम पातशाहीस दिलीस 
बेसला नाव झाहाजाहा ठेविले १ 

ये वर्षी कार्तिकमासी कृष्णपक्षी पंचमी गुरुवासरी नक्षत्र पुष्य राजश्री 
कान्होजी नाईक जे यांची पहिली स्त्री पासलकराची लेकी सावित्रीबाई होती 
तिचे पोटी बाजीना पुत्र जन्मला माहानक्षत्र अनुराधा दक्षणायेन 


शके १५५१ शुक्ल सवत्सरे 


फालगुण वद्य त्रितीया शुक्रवार नक्षत्र 
हास्त घटी १८ पळे ३१ गड ५ 
पळे ७ ये दिवसी राजश्री सिवाजी राजे 
सिवनरीस उपजले १ 

श्रावण पुर्णिमेस लुखजी जाधवरावजी 
नीजीमशाहानी मारिले १ 

चेत्रमासी* इभराम इदिल्शाहा 
परलोकास गला सुलन महमद- 
शाहा तख्ती बेसले खवासखान 
प्रधान जाला मुरार जगदेवराव 
कारभारी जाला १ 


शके १५५२ प्रमोद संवछरे 

ये वर्षी दुकाळ पडिला 

पौश वद्य येकादसी फत्तेखानास 

सोडून मज्यालस दिल्ही. १ 

शके १५५२ प्रजापति सवछरे फत्तखानर बुप्हान निजामशाहा मारिला १ 

बाजीना-बाजी नाईक. *चेत्रमासी या शब्दाचा संबंध ' मुरार 

जगदेराव कारभारी जाला ' या विधानाकडे आहे. मधलीं विधानें संदर्भा- 
साठीं लिहिलीं असावींत. सुलन-सुल (ता ) न. दुकाल-दुष्काळ. मज्यालस देणें- 
पार्टी देणें, अर्थात्‌ मानमरातब दिला. २ ही तृतीया आहे ' फत्तेखानानें. ' 


राज्यस्थापनेची पुवतयारी ७ 


शके १५५४ अगिरा सवछर 
जेष्ट काजी महबतखान वेढा घालून दौलताबाद घेतली १ 
भाद्रपद मासी शाहाजी राज याणी 
पेमगिरीस निजामझाहावरी छत्र 
धरिले १ 


५, राज्यस्थापनेची पूर्वतयारी 


IE, Co 


शिवच रित्र प्रदीप, | 


प० ३ ह { जेधेक रीना* 


[ राज्यस्थापनेपूर्वी मावळांत जमवाजमव करण्याऱ्या लोकांच्या राज्य- 
स्थापनेच्या काय कल्पना होत्या तें या उताऱ्यावरून कळून येतें. या 
उताऱ्यांत ' मर्हाष्टराज्य ' हा महत्त्वाचा शब्द आहे. | 


मावळांत जमवाजमव 
त्यावरी राजश्री स्वामीनी? हुकुम केला की वरकड मावळचे देशमुख व 
तुम्ही येक जागा बैसोन त्यांचा मुदा* मनास आणवण त्यावरी कान्होजी ना. 
व अवध मावळचे देदामुग्व येके जागा बेसले तेव्हा अवघे देशमुख बोलिले की 
तुमचा विचार काये तो सांगण तेव्हा बोलले को आम्ही राजश्री 
स्वामीच्या पायासी इमान घरून वतनास देखील पाणी सोडिले आम्ही व आपले 


पेमगिरी हें ठिकाण. छेत्र-छत्र; शहाजी ' किंगमेकर ' झाला. 

*हकीकत. जेधेकुटुंबाची हकीकत. असे करीने पूर्वी लिहिले जात व 
वंशपरंपरा त्यांतील हकीकत वाढविली जाई. 

१ मोकळी जागा “शिवाजी 'साठीं सोडली आहे. बहुमानार्थी नांव न घेतां 
पत्रांत मोकळी जागा सोडण्याची चाल असे. बाकी राहिलेले. २ महा. 
३ कान्होजी जेधे. ४ नाईक. 


८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


लेक देखील राजश्री स्वामी पुढ खस्त' होव येसा आमचा दृढ विचार आहि 
तुमचा मुदा काय तो बोलणे मुसलमान बेइमान आहे कार्य जालियावरी 
नस्ते निमित्य ठेऊन नाश करील हे मऱ्हाष्टराज्य आह अबघियानी हिंमत 
धरून जमाव घेऊन राजश्री वामी सनिध राहोन यरेकनिष्ठने झवा 
करावी यश्या हिमतीच्या गोष्टी सांगितल्या तेव्हा अवघ दशमुख बोलिले को 
तुमचा विचार तोच आमचा विचार इमानपुरस्कर* आहे येस बोलिले तेव्हा 
अवघे देशमुख घेऊन राजश्री स्वामी संनिध आल अवघ्यानी शफत 
केली मग अवध्यास भोजनास घातळ त्यावरी अगदी? मावळचा जमाव कला 


५ दादाजी कांडदवास दवाज्ञा 


शिवचरित्रसाहित्य भा० २ रा, श० १५६९ आषाढ व० १२ 
ले० १२० ता० १९७१६४३ 


[शिवकालीन अनक उपलब्ध पत्रांचा नमना म्हणन हे पत्र घतले 
आहे. या पत्राचा साराश असा की, महादव मदगल पुरंदरे म्हणन कोणी 
गृहस्थान शिवाजी राजाकडे तक्रार केळी की ' मजकड पिपरी, पिपळ- 
सौदागर वगरे गांवचे वसूल इनाम म्हणून मलिकबरचे वेळपासून चालत 
आले असतां, सालमजकुरी दादाजी कोडदेवास देवाज्ञा झाल्यावर पुणें 
परगण्याचे देशमुख इनामवसूल घेऊ देत नाहीत, जुन्या सनदेस मान 
देत नाहीत, नवो सनद हवी असे म्हणतात. तरी या गोष्टीकड आपण 
कृपाळ्पणानें पाहून इनाम भोगवटयास मिळावें म्हणून हुकूम व्हावा. ' 

या तक्रारीचा विचार होऊन शिवाजीने पुणे परगण्याच्या देशमुखास 
सदरह महादेवभटाचे जुन्या सनदेवरून इनाम चाल करावें, नवी सनद 
मागू नये, असा हुकूम काढला आहे. नवीन स्थापन होणाऱ्या 
राजवटीतल्या देशमखाने जुने मलिकबरचें फर्मान मान्‌ नये व महादेव- 


नटी 000 em 


sneer Seer mg 


१ झिभावे, खर्ची पडावे. २ विश्वासपूर्वक. ३ निभळ. 


दादाजी कोंडदेवास देवाज्ञा $ 


भटानें यावद्दळ देशमुखाविरुद्ध तक्रार करावी, या दोन्ही गोष्टी अगदीं 
स्वाभाविक आहेत. 

या पत्रांतील भाषा व मजकुराचा मुद्दा शेकडो शिवकालीन पत्रांत 
वाचावयास मिळल. महादेवभटास आपल्या इनामाचें महत्त्व म्हणून 
त्याने कागद जपून ठेवला. इतिहास-लेखकास त्यामुळं दादाजी कोंडदेवाच्या 
मृत्यूचं साळ कछले व शिवाजीकडे येणाऱ्या तक्रारी व त्यांचा निकाल 
करण्याची त्याची पद्धत यासंबंधीचे जान झालें | 


शिवाजीचा ' प्रतिपच्चद्र० ) हा शिक्का 


अज रख्तस्वाने राजश्री सीवाजी राजे दाम दोल्तहु वजानीव कारकनानी 
हाल च इस्तकबाल् व देदामस्वानि पा पुण विदानद के सुहुर सन समान आर्वैन 
(र + वांमुद) अलफ वा माद्दादभट बिन मदगलभट पुरंदरे सेकोन कसबे 
मजकुर हुजूर येऊन मालम कलेज आपणांस बदल इनाम दर महाल 
जमीन चावर तीना 7६८६ ह 


१ (मौजे पर्वति) जमीन चावर येक देखील नख्तयाती (ब वाज बाबाच 
पाय) पोसी व (पटिया हाल व) पस्तर व महसूल कुलवाव कुलकान्‌ चावर येक " 


१ 


२ मौजे पिपरी ना गहाटणी बावा महसुळेसी जमीन चावर येक 
३ मोज पिपळ सौदागर जमीन चावर येक दा महसूल व नख्तयाती 


Smee eee ~~ 


१ प्रतिपच्चद्ररेखेंव वर्धिष्णविश्ववंदिता । 

शाहसूनोः शिवस्यषा मुद्राभद्राय राजते ॥ 

अज-पासून. रख्तखाना-कचेरी. इ-चा (०), एकंदर अर्थ शिवाजी 
राजाच्या कचेरीपासून. दाम-चिरायु, अखंडित. दोलतहु-लक्ष्मीवान्‌. 
वजानीब-कडे. कारकुनानी-कारकुनान्‌ (कारकून) या शब्दाचं अनेकवचन. 
हाल-विद्यमान. इस्तकवाल-भावी. पा-परगणे. बिदानद-जाणावे. के-कीं. 
रवां सुद-रवाना (८5०1) झाले, हा मुळ मजकुरातील शब्द नव्हे. ' रवा 
सुद ' असा पत्रावरील शिक्का आहे. बो-बेशमी-इसमाबरोबर, नांवें, नामं. 
बिन-चा पुत्र; जसें, अ बिन ब-ब चा पुत्र अ. सेकीन-राहणारे. मालूम- 
माहीत-बदल-साठी,म्हणून (बदल इनाम-इनाम म्हणून) दर-आंत. देखील- 
समाविष्ट, सुद्धां. नसख्तयाती-रोख रक्कम. (पुढील पृष्ठावर चाल) 


१० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


४ ता ठाणे ता देहाये व पायपोसी (कुलबाब) कुलकानू चावर बदल 

दिवाबती बरमाहाल जकाती पा मजकूर दरोज रुके ८३ 

येणेप्रमाणे बा फर्मान हुमा युनु रा खास व खर्देखत ममलकतमदार मलिक 
अबर व भोगवटे वजीरानी व खा महाराज साहेब बा सनद शदा ता साल 
गा सन सवा चालिले आहे हाली साल मा कारण मा दादाजी कोडदेऊ 
शुबेदार यासी देवाज्ञा जाली म्हणोन माहाली कारकुन ताजिया खदखताचा 
उज़ूर करिताती दरीबाब नजर एनायत फर्माउनु सदरहु इनाम जमीन देहाये 
गावगना व नख्त रुके तीन दुमाले करावया रजा होये बिनाबरा इलतमेसी 
खातीरेसी आणीनु माहदभट बिन मुदगलभट पुरंदरे यासी इनाम बर- 
माहाल बिता 


जमीन चावर ३ ता-- 


देणे स्वा सरकसखान इनाम जमीन चावर २ गज० रायनी दर सवाद मोज 
पिपरी ना राहाटणी जमीन चावरयेक्र वावा यक महसुलेसी दुमाला कीजे मोज 
परवती जमीन चावर १ गजशराइणी दा नख्तयाती व बाजबाबा पायेपोसी 
व पटिया हाल व पेस्तर व महसूल कुलबाब व कुलकानूसी दिघल असे. 


पायपोसी-या नांवाचा एक कर. पटिया-कर. पेस्तर-पुढं, कुल- 
संपूण. कुलकान-संपूर्ण नियमाप्रमाणे. ना-नजीक. दो-देहाय-गांव. 
ता-तफ, गांवाचा समह. ठाण-हवालदारचें ठिकाण. बाजे-इतर, 
बाबा-बाबी. पा-पेकी. मजकूर-हिशेत्रर रुका-एक नाण. बा- 
बमोजीब-प्रमाणें. हुमायुन्‌-शुभ. रागा-रख्तखाना. खास-खुद्द स्वारी 
अर्थात्‌ बादशाह. खुदखत-दिवाणानें द्यावयाची सनद. ममलकत-राज्य. 
मदार-आधार, ' ममलकतमदार ' (राज्याचा आधारस्तंभ) हा एक किताब 
'आहे. भोगवटे-उपभोग घेण्याचा अधिकार देणारे पत्र. खा-खदखत. 
शदा-सुरू. ता-तागायत. सालगा-सालगुदस्त, गले वष. मा-मजकूर 
मा-मरहूम-मयत. शुबदार-सुभदार. उज्र-तक्रार. दरीबाब-दर-इ- 
बाब-ह्या बाबीमध्ये. नजर एनायत-कृपेची नजर. फर्माउन्‌-हुकूम द्यावा 
गावगना-दर गांवचे. दुमाल-ताब्यांत. रजा-हुकूम. बिनाबरा-साठीं 
इलतिमास-विनंति. खातीर-समजत. बिता-बितपशील, तपशीलाप्रमाण 
खाा-खान. गजशरायणी-गज--२४ तसूचें माप; शरायणी-इस्लामी धर्मात 
सांगितल्याप्रमाणे. रायनी-राजेसाहेबाचे. सवाद-शिवार, जमीन 


शहाजीची कंद ११ 


देणे मा हजरती राजश्री मुधोजी नाईक जमीन चावर १ गजसरायणी दर 
सवाद मौज पिपळे सौदागर व दा महसूले नख्तयाती व ता ठाणे व ता 
देहाय व पायपोसी कुलबाब कुलकानूसी दिधले असे. 

येण प्रमाण बा फर्मान रा स्वास व खद्खत ममलकतमदार मलिक अंबर 
ब भोगवेट वजीरानी व खा महाराज साहेब वा सनद दादा ता सालगुा सन 
सवा चालिले असेली तेणे प्रमाण मनासी आणोनु दुमाले करणे दर हरसाल 
ताजिया खद्खताचा उजूर न करण तालीक घेऊन असेली इनामदार मजकुरा- 
पासी फिराउनु देण व रोजमुरा जकाती पेकी झा अवल सालापासूनु देत जाणे 
मोतेत्र सुढु ( मर्या। देयविरा। जत | अझा ३ ओळींचा दि. ) 

लेरीस २६ जमा दिलाखर माहे रजबू सुरू 

मुरुसुद नीवीस 


६, शहाजीची कद 


शिवभारत, 
ध 
प्‌ 9 १ ४७ ड्‌ ० स ० १ द्‌ < 
[ कवीद्र परमानंद हा दक्षिणेतील शिवकालीन कवि काशीस गेला 
असतां तेथील पंडितांनी शिवाजीची कोति एकल्यावरून, त्याचें चरित्र 
परमानंदाकडन एकण्याची इच्छा दर्शविली असतां त्यानें हा शिवभारत 


NS 


मा-मरशरूल-महशर अल-प्रसिद्ध. मशरूल हजरती-राजमान्य, हर- 
दर, प्रत्येक, ताली क-नककल. असेली-अस्सळ. फिराउन्‌-परत. मोतेब-तयार 
(पत्राच्या शेवटीं येणारा शेरा). सुदृ-झाले. (शिक्क्याचे शब्द-मर्यादा इयं 
विराजते-ही मर्यादा शोभते). अव्वर-प्रारंभीचें, प्रथमचें. सुरु सुद- 
प्रारंभ झाला (अंमलबजावणीस प्रारंभ झाला.) . सुरु निवीस-सचीव. झा- 
इस्तकबील-पासून. अवल सालापासून-सालाच्या प्रारंभापासून. मशरूल 
अनाम-छोकप्रसिद्ध. रोजमुरा-रोजचें वेतन. 


१२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप. इतिहास 


नांवाचा ग्रंथ त्यास एकविला अशी खह शिवभारतांतच कथा आहे. या 
ग्रंथाचे एकंदर ३२ अध्याय आहेत व यांत शिवाजीचा आजा मालोजी 
याच्या चरित्रापासून तो शिवाजीनें इ. स. १६६२ साली शास्ताखानाशीं 
सामना करण्याची तयारी करण्यापर्यतचा मजकर आला आहे. तंजावर 
येथ सरस्वती महाल म्हण्न ग्रंथालय आहे त्यांत या ग्रंथाची हस्तलिखित 
प्रत आहे. शिवाय भोसत्यांचे कुलगुरु राजोपाध्ये यांचे संग्रहांत कोल 

पूरकडे शिवभारताची प्रत सापडली. तिच्यावरून पुणें येथील आनंदाश्रम 
ग्रंथमाठेंत शिवभारताची संस्कृत आवत्ति छापली आहे. या उतार्‍्यांत 

ल्ळेखिळला संभाजी हा अर्थात्‌ शिवाजीचा वडील भाऊ होय. | 


अध्याय १५ 
अहो अर्हादवममी अस्माभिः परिपालिताः । 
क्षिण्वन्ति यबनानस्मान्‌ क्षत्रियाः कालनोदिताः ॥ ४ ॥ 
४, अहो ! रात्रदिवस ज्यांच आम्हा पालन केळ ते है क्षत्रिय मराठे 
अनुकूल काळ येतांच आम्हां यवनाँचा नाश करीत आहेत, 
सम्‌द्धिमधिकां लब्ध्वा दुमदात्मा मदाश्रयात्‌ । 
साहसी शाहराजोऽयं मन्नियोगं न मन्यते ॥ ५॥ 
माझ्या आश्रयाने अधिक समद्ध पावून हा उन्मत्त झालेला साहसी शहाजी 
राजा माझी आज्ञा मानीनासा झाला आहे. 
अनेन कोपनेनाद्धा विधायोद्धतमाहवम्‌ । 
पुण्डरीकपुरोपान्ते विजितो रणदूलहः ॥ ६॥ 
६. ह्या रागीटानें उघडपणे जोराचे युद्ध करून पेढरपुरापाशी ग्णदुल्ला- 
स्वानास जिंकिले. 
मुहराहुयमानो5पि नायातोष्यमुपटवरे । 
अपातयदयं हथस्मज्जयं संशयगहवरे ।। १० ॥ 
१०, वारंवार बोलविले असतांनाही हा सन्निध आला नाहीं; व ह्यानेच 
आमचा जय सशयगर्तेत पाडला आहे. 
अनेनोपकृतः पुवमिभरामः पदे पदे । 
निवेशितो5यं सन्तुष्य तेनाप्यत्यृन्नते पदे ॥ ११ ॥ 


जावळीची लढाई १२ 


< 


११, ह्यानें पूर्वी इत्राहिमशहास पदोपदी उपक्कत केल्यामळे त्यानें सुद्धां 
संतुष्ट होऊन ह्या शहाजीस अत्युच्च पदावर स्थापिले. 
अंगांसि सुगरीयांसि क्षन्तु नेव क्षमोऽभवम्‌ । 
तदानों निग्रहायास्य मस्तुफाखानमादिशम्‌ ॥ १३॥ 
१३, पण अक्षम्य असं मोट अपराध जव्हां ह्याचे माझ्या नजरेस आले 
तेव्हां त्यास पकडण्यासाठी मीं मुस्ताफास्वानास हुकूम केला 
ऑस्मस्तु निगृहीतेऽस्य सुतौ शम्भु शिवावभो । 
उन्नद्धिभूय युध्येते मन्निमज्जन लोलभौ ॥ १४॥ 
१४, नेतर हयाला कैद केला असतां हयाचे संभाजी व शिवाजी है दोघ 
मलग उद्वाम होऊन मला वडविण्याच्या इच्छन यद्ध करीत आहेत. 
पित्रर्थं शम्भुना तत्र फरादः परिभावितः । 
सम्पराये शिवेनात्र फतेखानोऽपि यापितः ॥ १५॥ 
१५, आपल्या पित्यासाठीं संमाजीनें तिकड फरादस्ानाचा पराभव केल 
आणि इकडे शिवाजीने य॒द्धामध्ये फत्तवानासहि पळवून लाविले. 


७, जावळीची लढाई 


झि०्च०प्र०, प०१७ | | जेधे शकावली 


[जेधे शकावलीतील हा उतारा फार महत्त्वाचा आहे. शिवाजीनें 
चंद्रराव मोच्याचा खून करून जावळी घतली हा प्रवाद वखरीतून 
प्रसिद्ध आहे. पण त्यास अस्सल पत्राचा आधार नाहीं चंद्ररावाशी 
झालेल्या सामन्यांत जेधे मंडळी होती. त्यानी शकावलीत जावळी व रायरी 
घेतल्याचें वृत्त लिहूनही चद्ररावाचा खून केल्याचा किवा त्यास मारल्या- 
चा उल्लेख नाहीं, ह चितनीय आहे. ' चंदरराउ किलियाखाली ' उतरल्या- 
नंतर पुढे तो कोणत्या प्रसंगाने शिवाजीच्या पक्षाकडून मारला गेला 
यासंबंधी अस्सल पुरावा उपलब्ध नाही. ] 


१४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


शके १५७७ मन्मथ संवछरी राजश्री सिवाजी राज याणी पौप चतुदशीस 
जाऊन जावळी घतली ते समई कान्हाजी जेध देशमुख ब बांदल ब सिलिबकर 
याचा जमाव व मावळच्या देशमखांचा जमाव बराबर घेऊन जमावाच्या बळ 
युद्ध करून जाऊली घतली, ' 

शाके १५७८ दुमुख सवछर 

वैशाखमासी राजश्री सिवजी राज याणी रायरी घेतली समागमे कान्होजी 
जे देशमुख ता भोर व बादल व सिलिबकर देशमुख व मावळचा जमाव 
होता हैवतराऊ व बालाजी नाईक सिलिबकर याणी मध्यस्ती करून चंदरराऊ 
किलियाखाली उतरले त्यावरी दुसरा सिका' हेबतराऊ सिलिवकर यांस दिल्हा 
आणि भावाभावांच्या वाटणीया केल्या.” 

मागंसीप मासी सुलतान महमद इदिल्शाहा मृत्य पावले, १ 

अस्वीन वद्य पक्षी राज्यानी सुपे घतले संभाजी मोहिते धरिले. १ 

माघ शुध पक्षी गायेकवाडासी सोयरीक केली सखवार बाईचे लग्न जाले, १ 


८, समर्थाची भवानीस विनंति 


रामदासवचनामूत, हे 
पु० १९५-९६ | | इ. स. १६५६ (?) 


[ शिवाजी रामदास यांचा साक्षात्‌ संबंध केव्हां व कितपत आला 
या मृद्यावर पुष्कळ वेळां वाद होतो. प्रस्तुत उतारा रामदासाच्या राज्य- 
स्थापनेबद्दलच्या तळमळीच्या मनोवृत्तीवर चांगला प्रकाश पाडतो. 


ता-तपे (तप सुमारें २०1२५ गांवांचा एक राजकीय विभाग). १ दुसरा 
सिका दिला-आणखी एकास देशमुखीचा अधिकार दिला. २ ही सोयरीक 
शिवाजीनें सखवार बाईशी केली. तिच्या माहेरच्या घराण्याचें आडनांव 
गायकवाड. 


समर्थांची भवानीस विनंति १५ 


जावळी घेतल्यानंतर शिवाजीनें इ. स. १६५६ चे सुमारास तुळजापूरच्या 
देवीची प्रतापगडी स्थापना केली. हें झाल्यानंतर लौकरच रामदासानें 
या ओंब्या रचिल्या असल्या पाहिजेत असें * पारघाटीं जगन्माता सद्य 
येऊनि राहिली ' या वाक्यावरून सूचित होतें. विद्यार्थ्यांनी हा उतारा 
पाठ करण्यासारखा आहे. ] 


तुझा तूं वाढवी राजा 
उदंड एकिले होतें । रामासी वरु दीधला । 
मी दास रघुनाथाचा । मजही वरदायंनी' ॥ 
श्रेष्ठांचा* नौस' जो होता । तो मी फेडीनसें म्हणें । 
पुष्प देउन उतराई । एसे हें कल्पिले मनीं ॥ 
तुळजापुर ठाकेना ! चालिली पश्चिमेकड । 
पारघाटीं* जगन्माता । सद्य येउनी राहिली ॥ 
एसें हें एकिलें होतें । हेत तेथेंचि पावला । 
पुष्पाची कल्पना होती । तेथें पुष्प दिधलें ॥ 
एसी त्‌ं दयाळु माता । हेमपुष्पचि' घेतलें । 
संतुष्ट भक्तिभावाने । त्रलोक्यजननी पाहा ॥ 
थोड्यानें इलाघ्यता' केली । थोर संतोष पावलों । 
उत्तीर्ण काये म्यां व्हावे । तुझे कृपेसी रोकड" ॥ 
तुझॅची तुजला दिलहें । म्यां हें कोठुनि आणिलें । 
संकटे बारिलीं नाना । रक्षिले बहुतांपरीं ॥ 


१ रामाला वर दिलास. मी रामाचा भक्त तर मलाही वरदायिनी हो 
असा भावाथ. २ समर्थाचे वडील बंधु रामीरामदास ३ नोस-नवस. 
४ प्रतापगडचे बाजूस पारघाट आहे. पायथ्याशी पारगांव हें गांव आहे. ५ हल्लीं. 
शिवाजीनें जावळी घतल्यावर प्रतापगडास भवानीची स्थापना केली त्यास 
उद्देशून हा उल्लेख असला पाहिजे. ६ भक्ताने फूल वाहून नवस फंडण्याचें 
ठरविलें पण देवीनें भक्ताकड्न सोन्याची फुलें घेतलीं हा भाव. शिवाजीनें 
प्रतापगडच्याभवानीस सोन्याचीं पुष्पे वाहण्यासाठी करून दिलीं होतीं. 
७ प्रशंसनीय गोष्ट. शिवाजीस यश दिलें या गोष्टीस उद्देशून हें असेल काय ? 
८ रोकडे-प्रत्यक्ष. 


१६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


जीवींचे जाणते माता । तं माता मज रोकडी । 
लोकांच्या चुकती माता' । आचक जननी मला ॥ 
येकची मागणें आतां । द्यावे तें मजकारणें । 

तुझा तूं वाढवी राजा । सीध्य आम्हांची देखतां ॥ 
दुष्ट संहारिले मागे । ऐसे उदंड ऐकतों । 

परंतु रोकड कांहीं। मूळ सामथ्य दाखवी ॥ 
देवाचों राहिलीं' सत्वें । तं सत्व पाहासी किती । 
भक्तांसी वाढेवीं वेगीं । ईच्छा पुण परोपरी ॥ 
रामदास म्हणे माझे । सवे आतुर” बोलणें । 
क्षमावें तुळजे माते । ईच्छा पूणची ते करी ॥ 


९ शिवाजींचा फडशा करावा 


साधनचिकित्सा, शाके १५८१ आषाढ श्‌० ६ 
पु० २८७ ३० १६५९ जून १६ 


| हें अली अदिलनहाने कान्होजीस पाठविलेल्या फारसी फर्मानाचे 
भापांतर आहे. अफझलखानास शिवाजीविरुद्ध पाठवितांना विजापूर 
दरबारची वृत्ति काय होती तें यावरून स्पाट होईल. | 


अली अदिल्शहा-कान्होजी जेध 
शिवाजीने अविचाराने व अज्ञानाने निझामदाही कोकणांतीळ मसलमानांना 
त्रास देऊन लूट करून पातशाही मळग्वांतील कित्येक किल्ले हस्तगत केलेआहेत. 


oS अवाला 02. 


१ लोकांच्या माता (देव) यश पावत नाहीत. २ दिसेनाशी झाली- 
लुप्त झाली. ३ सत्वर सिद्धि व्हावी अशाविषयीच, 


पन्हाळ्याचा वेढा १७ 


यास्तव त्याचे पराभवाथ......अफजलखान महमदशाही यांस तिकडील सुभेदारी 
देऊन नेमून पाठविले आहेत. तरी खान माचे रजामंदींत' व ताबेदारींत 
राहून......शिवाजीचा पराभव करून निर्मूळ फडशा करावा, शिवाजीचे 
निसबतीचे' लोकांस आश्रय न देता ठार मारून या दोलतीचें कल्याण इच्छिणें, 
खानाच्या सांगण्यावरून......तुमची योग्यता वाढविली जाईल. त्याचे सांगण्या- 
प्रमाणें वागावें, तसे न केल्यास परिणाम चांगला होणार नाहीं. हे जाणोन या 
सरकारी आशेप्रो। चालावें तेरीख......हुजरची परवानगी झाली असे. 


१०, पन्हाळ्याचा वेढा 


पत्रसारस ग्रह, | { श० १५८२ आषाढ व० ६ 
नं० ८२६ इ० १६६० जुले १७ 


[ अफझलवधानंतर शिवचरित्रांतील महत्त्वाचा प्रसंग पन्हाळ्याच्या 
वेड्याचा होय. यासंबंधी त्या काळी वेंगुर्ल्याच्या डच व्यापार्‍यांनी 
आपल्या गव्हर्नर जनरलला त्या वेळीं लिहिलेले हें पत्र आहे. सदरहु 
पत्रांत शेवटी ' शिवाजीस अडवन घरले ' असें लिहिले आहे पण शिवाजी 
खरोखर निसटून गला हें इतिहासज्ञास माहीत आहेच. पत्र समकालीन 
असले तरी त्यांतील विधान पारखन घेतले पाहिजे हें यावरून लक्षांत 
यईल. ] 
आम्ही मागलें पत्र रवाना केल्यानंतर विजापूरकरांच्या सैन्यानें पाठलाग 

केल्यामुळे शिवाजी (८ हजार शिपाई व ६० घोडेस्वार घेऊन) पन्हाळथाच्या 
बळकट किल्ल्यांत शिरला; आणि वाकीचें सैन्य त्यानें जिंकलेल्या ठाण्याच्या 
बंदोबस्तासाठी ठिकठिकाणीं रवाना केलें, पावसाळा जवळ आल्यामुळे शिद्दी 
जोहारला वेढा फार दिवस चालवितां येणार नाहीं असा शिवाजीचा अंदाज 
होता, पण हा त्याचा अंदाज चुकोचा ठरला; कारण सिद्दी जोहाराने बर्‍याच 


फि त --। "१९८ शा 


१ खशी, संमति. २ सबंधीचे, तफचे 


२म०प०६० 


१८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


सेन्यानिशी पावसाळचांत देखील वेढा चाळू ठेवण्याचें ठरविलें व पावसाळी 
छपरेंहि बांघविलीं, किल्ल्यांत तंबाक, मीठ वगेरे जिनसांचा तुटवडा असून 
पुष्कळ पेसा भरून अली आदिलशाहकडून माफी मिळविण्याची शिवाजी 
खटपट करीत आहे अशी लोकवार्ता आहे. तथापि अशी माफी देण्याचें 
नाकारण्यांत आले. याकरितां थोड्या लोकानिशीं किल्ल्यांतून निघून जावें असें 
शिवाजीनें योजले पण आंतल्या पठाणांनी (शिपायांनी १) त्याला आडवून घरले, 


११ पुण्यांत शास्ताखानावर हल्ला 


पत्रसारसंग्रह भाग २ रा, | { श० १५८५ चेत्र 
नं० २६७२ इ० १६६२ एप्रिल 


[ कोयाजी बांदल यांच्या वंशजांनी इनाम जमिनीचे कागद जपून ठेवले 

म्हणून शिवाजीच्या शास्ताखानावरील हल्ल्याचे तत्कालीन मराठी वृत्त 

अचानक हाती आलें. ] 
PR शास्ताखान दिल्लीहून स्वारी करून आले. खासा राजमहालात येऊन 
राहिले, ते समयी थोरले महाराज जातीनशी रात्रीस धारकरी? लोक पायडतारा* 
घेऊन रंगमहालात प्रवद करून गर्दी केली, ते वेस कोयाजी बांदल याणे 
मोगलाचे लोकावर वार केल; त्यासही चार वार लागल, याकरिता महाराज 
कृपाळू होऊन मौज आळदम नूतन इनाम जमीन रकम कास? टको 
१७॥ दिल्हे. 


१ तरवारबहादर. २ पायी चालत. ३ लागवडीयोग्य जमीन. : टका-- 
टक्का. जमिनीचे क्षेत्रमाप. 


हेट उके. क हिनता |, शिवचरित्रसाहित्य 


टक्का = ४ 
१ टक्का चाहुर खं० २ पृ० १२८ पहा. 


१२० बिघे = १ चाहुर 


सुरतेची लट १९ 


१२, सरतेची लट 
>” ७, 


पत्रसारसंग्रह, श० १५८५पौ० व०३ ते व० १४ 
पत्र नं० ९६६ इ० १६६४ जनेवारी ५ ते १७ 


' लॉयल मचंट ' गलबताच टिपण पुस्तक 


स्वाली' होल, ५ जाने--रिवाजी सुरतेहून १०।१२ मेलांवर आल्याची 
बातमी सायंकाळी ३ वाजतां प्रसिडंटने कळविली, त्याचे मागणीप्रमाण १० 
हत्यारबंद लोक कंपनीच्या मालाच्या रक्षणाकरिता सुरतेस पाठविले. 

६ जानवारी--दोन प्रहरी अडीच वाजतां ' सुरतेतील माल व माणसे ही 
घोक्यांत आहेत. तेथे फक्त १० माणसे ठेवून बाकीचे सव लोक पाठवा ? 
अशी प्रसिडंटची चिठी आली. परंदु' ` " "फक्त ४२ शिपाई पाठविले. त्या 
रात्रीं शिवाजी दाहरांत शिरला आणि जाळपोळ व लुटालुटीस सुरवात झाली. 
इंग्रजांच्या वखारींत १५० इंग्रज व ६० शिपाई रक्षणाच्या तयारीनें राहिले, 
सुरतेचा मित्रा सुभदार शहरांतील वीस हजार माणसांना असहाय्य स्थितींत 
सोडून किल्ल्यांत पळून गला ! इंग्रजाप्रमाणे डचहि तयारीने राहिले, इंग्र- 
जांच्या वखारीजवछ ते लोक यतांच इंग्रजांनी बाहेर पडून शिवाजीचे ३ 
शिपाई व १ घोडा ठार केला" ` * "या उदाहरणाने आर्मीनिअन्स वगेरे परदेशी 
लोकहि ठासून ठिकाणीं राहिले. परंतु मनुष्यबळ अपुरे पडल्यामुळे कोणालाच 
चाळून जातां आलें नाहीं, व शिवाजीची लूट अप्रतिहत चालू राहिली. सोनें, 
रुपें, मोती, हिरे इत्यादि मूल्यवान जिनसांशिवाय त्यानें इतर क्षुद्र वस्तूंकडे 
ढुंकूनहि पाहिलें नाहीं ! 


a pares 


१ स्वाली किवा सुवाली हें पश्चिम किनाऱ्यावर बंदर आहे. 


२० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१३, शिवाजीसंबंधी उठणाऱ्या बातम्या 


पत्रतारसंग्रह, श० १५८६ आषाढ शु० १३ 
पत्र नं० ९९६ इ० १६६४ जून २६ 


| शिवाजीचा उदय होत असतां समुद्रकिनाऱ्यावर सुरत, मुबई, 
वगरे ठिकाणीं इंग्रज कंपनीचे व्यापारी असत. ते एकमेकांस जी पत्रे 
लिहीत तीं उपलब्ध असून पुढील पत्र त्यांपेकीं आहे. | 


सुरत-कारवार (१४ मेच्या पत्रास उत्तर) 

विलक्षण धाडसी असा दरवडेखोर म्हणून शिवाजीची इतको ख्याति झाली 
आहे कीं लोकांनीं ' त्याचें शरीर हवामय असुन त्याला पंखहि आहेत ' असे 
डठविले आहे. एरवहीं तो एकाच वेळीं अनेक ठिकाणीं प्रकट होतो ह्या 
बातम्या शक्य तरी कशा होतात? आज तो एका ठिकाणीं आहे असे 
खात्रीलायक समजावें, तर एक दोन दिवसांत तो दुसर्‍या ठिकाणीं आहे असें 
कळते. तर लगेच दूर दूर असलेल्या पांचसहा ठिकाणीं एकामागून एक अझा 
त-हेने अप्रतिहतपणें लूटाळूट ब जाळपोळ करतांना तो आढळतो ! यामुळे त्याचें 
नांव सर्वतोमुखी झालें असून त्याला भीमाचे (हक्युलिस) सामथ्य आहे असें 
रोक मानतात. सुमारें ६० एक गलबते (कांही नबीं बांधून व सज्ज करून) 
घेऊन तो हृदया बंदरावर (सुरतेवर) अचानक हल्ला करून इराण व बसरा 
इकडून परत येणारी गलबते लुटणार आहे अशी हूल उठल्यामुळ आमचे 
तोंडचें पाणी पळालें आहे ! कित्येक लोकांच्या मते शिवाजी एवढी तयारी 
करून खंबायत नदीतून जाऊन सुरतेप्रमाणेंच अहमदाबादची जाळपोळ व 
लूट करणार आहे! तो गोव्याला वेढा देईल हें आम्हांला मुळींच संभवनीय 
वाटत नाहीं. एकादा सक्त वेढा चालवीत बसण्याचे त्याच्या मनांतहि नाहीं. 
कारण त्यांत त्याला कांहीं लाभ होणार नाहीं. बिनतटबंदीचीं नगरे धांवतां 
पळतांना जाळून लुटाबीं असा अनायासे मिळणारा लाभ त्याला नहमी 
पाहिजे असतो. तुमच्या येथपर्यंत तो येणार नाहा, कारण पावसाळ्यांत घोडा 


पुरंदरचा तह २१ 


किंवा मनुष्य यांना तिकडील प्रवास सुखाचा होणार नाहीं; आणि दुसरें असें 
कीं, विजापूरच्या शाहानें त्याच्यावर सेम्य पाठविलें तर त्याला रिकामा वेळ 
लाभणार नाही. तथापि आपण सुरक्षित आहों या विश्‍वासावर विसंबू नका, 
शिवाजीच्या पाळतीवर असा; आणि बेळ येतांच सुरक्षित ठिकाणीं जातां 
येईल अशा तयारीनें रहा, हाच आमचा सल्ला आहे. हुबळी हें ठिकाण 
आम्हांला सुरक्षित वाटतें. तरी कंपनीची सर्व मालमत्ता तिकडे नण्याचो 
तजवीज करा. | 


१५, पुरंदरचा तह 


पत्रसारसंग्रह, श० १५८७ भाद्रपद शु० ७ 
नं० १०८३ इ० १६६५ सप्टंबर ५ 


[ औरंगजेबाच्या पत्रांपकी हें एक नमनदार पत्र आहे. अशींच 

1 आलेली पत्रे पुढ आली आहेत. त्यांत शाहूस “ मुसलमानी 

केवारी ' म्हटले आहे. अस्सल फर्मानावर बादशाहाच्या उजव्या 
हाताचा पंजा उठविण्याचा प्रघात असे. ] 


ओरंगजेब-शिवा जी 

शिवाजीराज याणी बादशाही कृपेचे उमेदवार होऊन जाणावे कीं, सांप्रत 
तुमचे पत्र बहुत नरमाईचें राजे जैसिंग यांचे भेटीबद्दल कळलें. कृत्य माफ 
व्हावें म्हणून घेतलें याचे पाहून गोड ध्यानास आला.” यापूर्वी तुमचे मनांतील 
हाशील' सरकार कामगारांनी समजविलें होते कीं, तुम्ही आपले कृत्यांचा 
पइचात्ताप करून, या दौलतीचे आश्रयास येऊन, तीस किल्ले आपणांकडील 
इकडील कामगारांचे स्वाधीन करून, बारा किल्ले व त्यांजखालील मुलूख एक 


१ कृत्य माफ व्हावें असें तुम्हीं मागून घतल्याचें लक्षांत येऊन तुमच्या- 
संबंधी आम्हांस बरें (गोड) वाटलें, असा भावाथ. २ तात्पय 


२२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


लक्ष होनांचा; निजामशाहीचे किल्ले व मुलूख पैकीं, त्याच प्रकारें आणखी 
चार लक्ष होनांचा मुळूख तळ कोंकणांतील विजापूरकरांचे इलाख्याचा जो 
हाली तुमचेकडे चालू आहे व पांच लक्ष होनांचा मुलूख बालेघाटापेकीं, विजा- 
पुरचे इलाख्या पेकीं, येणेप्रमाणे एकंदराचा फर्मान बादशाही मागता व चाळीस 
लक्ष होन दरसाल तीन लक्षप्रमाणें पेशकसीबद्दल' देऊं म्हणता. ऐएशियास', 
तुमच्या गोष्टी ज्या तुम्हीं तूट अंदेशा' न पाहातां केल्या त्या माफी जोग्या 
नाहींत. तथापि राजे जैसिंग याणी लिहिल्यावरून ते सव माफ करून तुमच्या 
मनोरथाप्रमार्ण बारा किल्ले ( देतों ), त्यांचा तपशील खाली लिहिला आहे व 
त्यांच्या खालचा मुळूख देऊन आणखी हुकूम केला आहे की, जो मुळूस् 
नऊ लक्ष होनांचा त्यापैकीं चार लक्ष होनांचा तळकोकणपेकीं विजापूरकरांचे 
इलाख्यापेकीं हालीं तुम्हांकड चालत आहे तो बदोबस्ताकरितां इकडील सर- 
कारांत आला. सबब बालेघाटीं पांच लक्षांचा मुलूख, विजापूर आमचे हातीं 
येईल त्या आधीं तुम्ही त्याजकडून घेतल्यास व चांगले फौजसुद्धां राजे जेसिंग 
यांस मिळोन बादशाही कामांत याचे मर्जीप्रमाणे कोशीस केल्यास, विजापूर 
फत्ते झाल्यानंतर तुम्ही पेदाकसीचे एवजाचा भरणा केल्यास, तुम्हांकड बहाल 
ठेवूं. हाली आमचे चिरंजीवास" पांच हजारी मनसब व पांच हजार स्वार 
कीं एकेकाची दोन दोन तीन घोडीं असावीं--याप्रमाणें देऊन, तुम्हांकरितां 
पोषाख पाठवून, हा" फरमान आपले पंजाच्या चिन्हासुद्धां पाठविला आहे. 
तरी तुम्ही इकडील लक्षांत वागोन बादशाही काम लहान मोठसुद्धां करून 
हें सर्व आपले ऊरजिताचीच गोष्ट समजावें. रबिलावल सन ८ जळूस मा" 
सन १०७६ हि. 


१ नजराणा. २ ' ऐशियास ' या शब्दापर्यंत मूळ पत्रांतील मजकूर 
यानंतर ' ऐशियास ' म्हणजे यास उत्तर की. ३ तूट-नुकसान; अंदेशा- 
विचार. ४ मेहनत. ५ शिवाजीस हा पांच लक्षांचा मुलूख ' बहाल ' 
करण्यापूर्वी औरंगजेब त्यावर किती अटी घालीत आहे त्या वाचण्याजोग्या 
आहेत. ६ तुमच्यासाठी (तुम्हांस देण्यासाठी) पंचहजारी मनसब, स्वार, 
पोषाख व फरमान आमच्या चिरंजीवास (चिरंजीवाकडे) पाठविला आहे. 
७ हा घेण्याकरितां शिवाजी जयसिगाचे तळाकडे २७ सप्टेंबरला आला होता 
[ प्रो. सरकारचा “ शिवाजी ' पृ. ४२१, ] ८ तंत्राने. ९ मा-मुताबिक- 
जुळणारा. जुलूस सन १०७६ शीं जुळणारा. | 


शिवाजीस आग्ययाहन सोडावे काय ? २२ 


किल्याचा तपशील राज जेसिंग यांचे लिहिल्याप्रमाणे :--- 


१ राजगड १ तोरणा १ लिंगमगड 

१ घोरप १ अलवारी १ महागड 

१ घोसाला १ तळेगड १ पाल (गड ) 
१ उघेदुग १ रायरी १ कुंवारी 


१५, शिवाजीस आग्च्या हन सोडावं काय १ 


TS 10 90 


पत्रसारसंग्रह, श० १५८८ ज्यष्ठ-श्रावण 
नं० ११३२ इ० १६६६ जून-ऑगस्ट 


[ वजनदार राजपूत सरदारासंबंधी देखील औरंगजेबाच्या दरबारीं 
कमे अविश्वासाचे वातावरण असे तें या पत्रांत दिसून येईल. तसेंच 
शिवाजी आग्प्यास केदंत असतां त्याचे हाल कां टळले याचें उत्तरही या 
पत्रात सांपडेल. ] 


जयसिंग-आऔरंगजब्र 

४ पूर्वी शिवाजीला परत जाऊं द्यावें असें मीं विनविले होते. तेव्हां दख्खन- 
मधील परिस्थिति थोडी निराळी होती. आतां ( मोगलांची परिस्थिति ) 
थोडी बिकट झाली असल्यामुळे शिवाजीला इकड सोडणे शहाणपणाचे होणार 
नाहीं. परंतु तेथे ठवण्यांत सावधगिरी राखिली पाहिज. नाहीं तर त्याचें 
जीवित ब स्वातंत्र्य धोक्यांत आहे अगी कल्पना झाली म्हणजे त्याचे 
(दक्षिणतील) अमलदार निराशनें आदिलदाहाला मिळतील, आणि मग 
सर्वत्र अदाधुदी माजून बखेडा मात्र होईल.” [हाप्त अजुमान-१९४ अ] 

“ शिवाजीवर मला खुद्द बादशाहांनीं पाठविले...अगदीं थोड्या वेळांत 
मला यश प्राप्त झालें आणि नंतर हजारो यक्त्या करून त्याला आणि त्याच्या 
मुलाला दोघांनाहि मीं बादशहासमोर पाठवून दिलें. बादशाहांना या गोष्टी 


२४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


माहीत आहेत. अस असून दरबारी लोक आतां म्हणतात, “ शिवाजी हा 
असा होता, है तुला माहीत असतांना त्याला कशाला दरबाराला पाठविलें १...” 
असे ऐकतां, जेव्हां मी त्याला पन्हाळ्यावर पाठविलें तेव्हांहि “ जयसिंगानें 
त्याला आपल्या काबंतून पळून जाण्यास संधि दिली, ' अशीहि लोकांनीं 
टीका केली, आणि आतां त्याला (ताब्यांत आणून देण्याकरितां ) बादशाही 
मुलाखतीला पाठविले तरीही ' कशाला पाठविलें ?' म्हणून म्हणणें आहेच.” 


१६, शिवाजींच्या नाशाची गुप्त खटपट 


पत्रसारसंग्रह, } | श० १५८८ 
नं० ११५२ इ० १६६६ 


[ बादशाही कार्य फत्ते करण्यासाठी जयसिंग केवढी दगलबाजी कर- 
ण्यास तयार होता तें वाचा. मात्र एवढ्यावरून सवे राजपुतांसंबंधीं 
सर्वसाधारण कल्पना बांधू नका. इतकेंच नव्हे तर खुह जयसिगानेंही हें 
आवेशाच्या भरांत लिहिलें असण्याचा संभव आहे ही गोष्ट लक्षांतध्या. | 


जयसिंग-जाफरखान 

“विजापूर, गोवळकोंडा आणि शिवाजी या त्रयीच्या विरुद्ध माझं सव 
सामथ्यं एकवटून मी प्रयत्न केला आहे व करीतहि राहीन. शिवाजीनें कसें 
तरी मला एकदां भेटावयास यावें अद्या तजविजींत मी आहें. म्हणज येतां 
जातांना केव्हां तरी संधि साधून माझ हुषार लोक त्याचा नाश करतील! 
हा बादशाहाचा बंदा लोकांच्या निंदास्तुतीकड न पाहातां बादशाही कार्य 
फ्त करण्याकरितां कांहींहि करण्यास तयार आहे. बादशहानीं संमति दिली 
तर त्याच्या कुछाशी शरीरसंबंध जोडण्याचे म्हणजे माझ्या मुलाला त्याची 
मुलगी करण्याचें बोलणें लावण्यास मी तयार आहे. त्याचें घराणे आणि जात- 
कुळी माझ्यापेक्षा इतकी हीन आहे कीं, आम्ही त्याचा स्पर्श झालेलें अन्नहि 


आरमाराची उभारणी २५ 


खाणार नाहीं. मग लग्नसंबंधींची गोष्ट कशाला? त्याची मुलगी पकडून 
आणली गेली तरी मी तिला आपल्या जनानखान्यांतहि ठेवणार नाहीं ! पण 
तो हीन कुळांतला असल्यामुळे हैं आमिष गिळून हुकाला अडकेल ! हा बेत 
गुप्त राखला पाहिजे, उत्तर त्वरित पाठवावे. ? [हाफ्त अजु., पु० १३९ अ] 


९७, आरमाराची उभारणी 


शिवछत्रपतीचें चरित्र, पृ० ५५ इ. स. १७५९ 
सभासद बखर, प० ५५ इ. स. १७७० 


[ कृष्णाजी अनंत सभासद यांनीं रचिलेले शिवचरित्र ' सभासद 
बखर ' म्हणन प्रसिद्ध आहे. ही बखर इ. स. १६९७ मध्य म्हणजे 
शिवाजीच्या मत्यनंतर अवघ्या १७ वर्षानी लिहिली असल्यानें बरीच 
विश्वसनीय आहे. मात्र सर्व प्रसंग स्मरणाने तोंडीं सांगावे तसे सांगितले 
असल्यानें त्यांत प्रसंग आगेमागे झाले आहेत, व कांहीं ढोबळ चुकाही आहेत. 
इतर बहुत बखरी एकोणिसाव्या शतकांतील किवा अठराव्या शतकाच्या 
अखेरी अखेरीच्या आहेत. त्यांपैकी एकाद्या बखरीबद्दल जुनेपणाचा हकक 
क्वचित्‌ सांगितला जातो. ' सभासदी 'चें ज॒नेपण मात्र सर्वांस निविवाद 
मान्य आहे. ] 


.. पुढें राजियास राजपुरीचे शिही घरांत जेसा उंदीर तेसा शत्रु, यास कैसे 
जर करावें म्हणून तजवीज? पडली. तेव्हां रघुनाथ बल्लाळ सबनीस यांनीं 
आंगे* अज केला कीं, आपण शिद्दीवर स्वारी करतो, असे म्हणून सात पांच 
हजार मावळे खक म (१) पाईचे घऊन राजपुरीवरि चालिले. त्यांनीं 
जाऊन राजपुरी पावेतो तळे धोसाळे कुल? देश मारून राजपुरी पावेतो सरद 
(सर्व १) दरिया" किनारा मोकळा केला, शिद्दीच्या एक दोन फौजा आल्या 


१ तजवीज-विचार, काळजी. २ आंग-स्वतः होऊन. ३ कुल-सव 
४ सरद-सीमा. ५ दरिया-समुद्र 


२६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


त्या मारिल्या. तेव्हां राजपुरीकडून रघुनाथपंताशी राजकारण करून सल्ला 
केला, देश थोडा बहुत मागून, पुढे सज्जन मनुष्य पाठवन आण शफ्त 
देऊन, रघुनाथपंतास भटीस नले, भट जाहली, सत्याची बळकटी करून 
सख्य झाले, रघुनाथपंतास वस्त्रे घोडा दिधला. आपले देशास आले. पुढे 
काळानुसार रघुनाथपंत मृत्यु पावले. त्यानंतर शिद्दीचे शेल तुटले.' यावरि 
हाबशियांनीं बदल खावून* देशास उपद्रव करूं लागले....त्यास राजियानीं 
जाहाजे पाणियांतील सजिलीं,' गुराबा व तरांडी* व तारवे, गलबते, शिबाडे", 
गुराबा, पगार" अशीं नाना जातींची जहाजे करून दर्यासागर म्हणोन मुसल- 
मान सुभेदार व मायनाईक म्हणोन भंडारी असे दोघे सुभेदार करून, दोनरी 
जहाजे एक सुभा, असे आरमार सजलें, त्यास व शिद्दीचे जाहाजास यद्ध होऊन 
शिद्दीचीं जहाजे पाडाव केलीं. युद्ध बहुत जाहलें. दर्यात तरांडें फिरेना असें 
जाले. त्यावर हमेशा" युद्ध करीत चालले, मग चोरून मारून हाबशी सामान 
नेत होता. राजियाचीं जहाजें व जागांजागां बेदरे शहरें मोंगळाई व फिरंगी व 
बलंदेज*, इंग्रज किलाताव* एज्ञा सत्तावीस पातशगौहा पाणियांत आहेत 
त्यांची शहरे बदनर, सोदे, श्रीरंगपद्रण एशी दर्या किनारे नाना शहरे 
मारून पोट भरीत चालले, जागांजागां युद्ध करीत मालमत्ता मेळवून 
आपलें पोट भरून राजियास रसद" द्रव्यं जिन्नस आणून देऊं लागले. ये 
रीतीनें सातश जहाज पाण्यांतील झालीं. समुद्रामध्ये ही एक लप्कर झाले, 
हा एक बेत सजिला, पाण्यांतील एक राजपुरी निजामशाही उरली, ”? 


१ शेल तुटले-बद्धि पालटली (शेल-शील ?) बदल खावन-उलट 
जाऊन. ३ सजिली-तपार केलीं. ४ गराबा, तराडी, वगरे नोकांचे प्रकार 
५ हमेशा-एकसारखं. ६ वलंदेज-डच. ७ किलाताव (? ). ८ पातशाह्या 
हीं सवें ठाणीं समद्रकिनारी नाहींत; २७ ही संख्या पोकळ आहे. ९ रसद- 
सामग्री. १० राजापूर एवढे मात्र बदर निजामशाहाच्या ताब्यांत राहिलें 

प्रश्न :--सभासद सिद्दीस “ घरांत जेक्षा उंदीर ? असें म्हणतो. कोणतें घर ? 
भोसल्यांचा गांवे हां देशावर मैदानी मुलखांत असतांना शिवाजी कोकणपट्टीत घर 
काँ समजे? बिस्तार करा. पत्र न, १४ त दिलेले शिवाजीकडे ठेवलेले किल्ले कॉकर्णा- 
तील आहेत, 


साल्हेरचा संग्राम २७: 


१८, साल्हेरचा संग्राम 


पत्रसारसंग्रह भाग २ रा, श० १५९३ माघ व० १२ 
नं० १४४७ इ० १६७२ फंब्रु० १५ 


मॅथ्यू ग्र ( स्वाली )-मबई 
सुरतेहून भीतीची बातमी आल्यामुळं प्रसिडेट सुरतेला गेला. स्वराज्यांतच 
शिवाजीला भरपूर व्यवधाने आहेत, असं जरी तुमच्या ५ तारखच्या पत्रांत 
लिहिलें आहे; तथापि तो आपले हात दूरवर पसरतांना दिसतो. त्याच्या- 
बरोबर एक आणि शिवाय बादशाही मुलखांत एक अशीं त्याचीं दोन मोठीं 
सेन्यं संचार करीत आहेत. सालेरीला वेढा घालणाऱ्या दिलीलखानाच्या 
सेन्याचा मोड करून त्या किल्ल्याचा त्यानें चांगला बंदोबस्त केला. दुसऱ्या 
एका लढाईत त्यानें बहलोलखानाला ठार मारून सालेरीत सुमारें ३० मोठे 
अमलदार केदेंत ठेविले आहेत. आतां त्याने मुल्हेर घेतलें हे निश्चित असून 
सुरतेचा माग ताब्यांत असल्यामुळे तो केव्हांहि सुरतेला येऊ शकेल. मध्यरात्रीच 
तो सुरतेपासून २५ मैलांवर आल्याची बातमी आली. ती खरो असल्याचें 
दिसते. कारण पूर्वी व्यापाऱ्यांना दरवाजांतून बाहेर न सोडणारा सुभदार आतां 
त्यांना आपलीं बायकामुले ब संपत्ति सुरक्षित ठिकाणीं नेण्यास परवानगी देत आहे. 
वरचेबर येणाऱ्या हुलीमुळे प्रेसिडेंट मुंबईला येऊं शकला नाहीं. पाव- 
साळ्यापूर्वी बहुधा येईल. 
प्रश्‍न :--पुण्याहून मुरतेचा शिवकालीन माग कोणता ? इललीं कोणता आहे! 


२८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१९, ख्रिस्ती धमाचा गुप्त प्रचार 


नं० १६०३ इ० १६७३ डिसें० १५ 

[ अशीं गुप्त पत्रे उजेडांत आल्यावांचून कुणाचें अंतरंग कसें कळेल ? ] 
मुबई-ई० इं० कंपनी 

मुंबईच्या लोखंडी तोफा आम्ही शिवाजीला देऊ शकू. परंतु तसे केल्यानें 
शत्रूला तोफा पुरविल्याबद्दल बादशहाचा आपल्यावर राग होईल 

दहा आज्ञा आणि ख्थिस्ती धर्माच्या तच्चांचें देशी भाषांत भाषांतर 
करून तें बेटांत फेलावून ख्रिस्ती धम स्वीकारण्यास उत्तेजन द्यावे. ही 
आपली आज्ञा आम्हांला महत्त्वाची वाटते. आणि ती अमलांत आणण्याचा 
प्रसंग येईल त्याप्रमाणें आम्ही अमलांत आणूं. परंतु धर्माचे बाबतींत सर्वांना 
स्वातंत्र्य देण्याची आमची प्रतिज्ञा असल्यामुळेच येर्थे लोकवस्ती वाढत आहे, 
हैं ध्यानांत घेतां या बाबतींत आमचें ताटस्थ्य थोडें देखील ढळल्याचें 
लोकांच्या लक्षांत आल्यास अनिष्ट परिणाम होईल. यामुळे हें आक्रमण गुप्त- 
पर्णेंच करणें जरूर आहे. 


पत्रसारसंग्रह भा० २ रा, | | श० १५९५ मार्ग० व० २ 


२०, शिवाजीचा राज्याभिषेक 


ह कील 


'पत्रसारसंग्रह भा० ररा, श० १५९६ वेशाख व० ४ ते 
नं० १६४३ ज्यष्ठ ब० ५ 
इ० १६७४ से १३ ते जून १३ 


[ शिवाजीच्या राज्याभिषेकप्रसंगीं ऑक्झिडेन हा इंग्रज कंपनीतफ 
हजर होता. त्यानें राज्याभिषकसमारंभाचें केलेलं सवंच वर्णन मुळांतून 
वाचण्यालायक आहे. त्रयस्थ वत्तीनें लिहिलेलें हें चक्षुवेसत्यं वर्णन असल्यानें 
तर त्यास विशेष महत्त्व आहे. ] 


राजव्यवहार कोश २९. 


आक्झिडेनची रायगडच्या शिष्टाईची रोजनिशी-- 

जून ५ रोजीं, दुसऱ्या दिवशीं ७।८ वाजतां सिंहासनारूढ राजाला मुजरा 
व नजर करण्यासाठीं यावें म्हणून निराजी पंडिताचा निरोप आला, 

ता. ६ जून रोजीं, त्या वेळीं राजा भव्य सिंहासनावर आरूढ झालेला व 
मूल्यवान पोशाख केलेल्या प्रधानांनीं वेष्टिलिला दिसला. संभाजी राजे, पेशवा 
मोरोपंत आणि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हे सिंहासनाखाली लगत उंचवट्यावर 
( 01 an ascent under the throne ) बसले होते. राहिलेले सेनाध्यक्ष 
व इतर अमलदार बाजूला आदराने उभे होते. मी मुजरा केला व नारायण 
शेणव्यानें नजरेची आंगठी वर धरली, शिवाजीचे आमच्याकडे लक्ष जातांच 
त्यानें अगदीं सिंहासनाच्या पायरीजवळ येण्याचा आम्हांला हुकूम केला व 
पोशाख देऊन आम्हांला तत्काल रजा दिली. थोडाच वेळ आम्हीं सिंहासना- 
समोर होतों. तेवढ्या वेळांत सिंहासनाच्या दोन्ही बाजूला सुवर्णाकित 
भाल्याच्या टोकावर (मुसलमानी पद्धतीची) अनेक अधिकारद्शोक व राज- 
सत्तचीं चिन्हें असल्याचें आम्हीं पाहिलें, उजव्या हाताला दोन मोठीं मोठ्या 
दांतांच्या मत्स्यांचीं सुवर्णाचीं हिरं होतीं. डाव्या हाताला अनेक अश्वपुच्छे 
व एक मूल्यवान भाल्याच्या टोकावर समपातळीत लोंबणारीं सोन्याच्या 
तराजूचीं पारडीं, न्यायचिन्ह म्हणून तळपत होतीं. राजवाड्याच्या दाराशी 
आम्ही परत आलो तों दोन लहान हत्ती दरवाज्याच्या दोन्ही बाजूला उभ 
केले असून दोन संदर (पांढरे) घोडे झागारून आणिलले दिसले. गडाचा 
मार्ग इतका विकट होता हें लक्षांत घेतां हे पशु कोठून वर आले असावे 
याचा आम्हांला तर्कच करवेना ! 


२१. राजव्यवहार कोश 


शि० च० प्र० | | | प्‌० १४७ 


[ ' यवन वचनांनीं लप्तप्राय झालेली विबुध भाषा प्रसृत करण्यासाठी व 
राजाच्या रोजच्या उपयोगासाठीं राजव्यवहार कोश रचावा म्हणून मूर्धा 


३० 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कार्यस्थानं तु कार्खाना-नामतः परिभाषितम्‌ ॥ 
कौशागारं खजाना स्याज्‌ जामदार: कोशरक्षकः ॥३४॥ 


यस्तस्य तु हवालदारः कोशपालः स ईरितः ॥ 


अधिकारी सेनिकानां सहेवाल्दार नामकः ॥२३५॥ 
निक्षेपस्तु दफीना स्याद्‌ दास्तान संचितम्‌ स्मतम्‌ ॥ 
व्ययस्थानं खचपोतें तदीयस्तु हवालदार्‌- ॥३६॥ 
व्ययाधिकारी, तस्येव जाम्दारो व्ययकिङक रः ॥ 
तत्रत्यो निर्विसिदा यः स भवेद्‌ व्ययलेखक्ः ॥२३७॥ 


पोतदारो नाम बुधज्ञयो द्रव्यपरीक्षकः ॥ 
द्रव्यं तु नखत-संज्ञं स्याद्‌ वराटो होन उच्यते ॥३८॥ 
तदघं तु प्रतापः स्याद्‌ भाषयोरुभयोरपि ॥ 


वराहपादो धरणश्‌ चवलस्त्वष्टमांशकः ॥२९॥ 
दुवलः षोडशांशः स्यान्मोहरा तु बुधः स्मृतम्‌--॥ 
सुवणनिष्क, रजतनिष्क स्याद्‌ रूपयाभिधम्‌ ॥४०॥ 


या उताऱ्यांत आलेले शब्द व त्याचे पर्याय पुढीलप्रमाणें :-- 


कार्खाना-कार्यस्थान. खजाना-कोशागार. जामदार-कोश रक्षक 


भिषिक्त झालेल्या शिवाजीनें मला आज्ञा केल्यावरून मी हा कोश रचला 
आहे ' असें रघनाथ नारायणाने म्हटलें आहे. यावरून शिवाजीचे लक्ष एत- 
देशीय संस्कृतीचें यावनी संस्कृतीपासून रक्षण व्हावें इकडही असल्याचें 
दिसून यईल. या ग्रंथाचे १० भाग व ३८४ इलोक आहेत. पुढील ८ श्लोक 
केवळ नमृन्यादाखल दिले आहेत. नलदमयंती स्वयंवराचा कर्ता रघनाथ- 
पंडित तो हाच. आधूनिक सावरकरसांप्रदायी शब्दकारास या पंडिताच्था 
शब्दरचनेचें विशेष कौतुक वाटेल. 
बोजड आहेत. ] 


पण यांतील कांही शब्द नि:संशय 


Aes Seems oer 


व्यय- 


किकर. हवाल्दार-कोशपाल, व्ययाधिकारी. सहवालदार-सनिकांचा अधि- 
कारी, व्ययाधिकारी. दफीना-निक्षेप. दास्तान-संचित. खर्चपोते-व्ययस्थान 
निविसिदा-व्ययलेखक. पोतदार-द्रव्यपरीक्षक. नखत-द्रव्य. होन-वराट 
होनाचा अर्धा-प्रताप. धरण-वराहपाद. चवल-अष्टमांशक. दुवल-पोडशांश. 
मोहरा-सुवर्णनिष्क. रुपया-रजतनिष्क. 


शिवाजीची समर्थास सनद ३१ 


वाच्या रजतवर्ती तु लाहरी फलमः एणः ॥ 
तास्म्रद्रव्यं तु खुर्दा स्याद्‌ बस्तनं बन्धनं स्मृतम्‌ ॥४१॥ 


२२. शिवाजीचा समर्थास सनद 


श्री रामदासवचनामत, आश्विन झु० १० 
प्‌ृ० १९९-२०० शके १६०० 


| समथ-शिवाजी यांचे परस्पर संबंध लक्षांत येण्यास हा उतारा उप- 
युक्त आहे. ] 
श्रीरघुपती श्रीमारुती 
श्रीसदुगुरुवय श्रीसकळतीर्थरुप श्रीकेवल्यधाम' 
श्रीमहाराज स्वामीचे सेवेसीं--- 
चरणरजः शिवाजी राजे यांनीं चरणावरी मस्तक ठेऊन विज्ञापना ज' मजवर 
कृपा करुनु सनाथ केलें. आज्ञा केलीं कीं तुमचा मुख्य धम राज्यसाथन करुन 
धमस्थापना, देव-ब्राह्मणाची सेवा, प्रजेची पीडा दूर करुनु पाळण, रक्षण 
करावें; हें ब्रत संपादून त्यांत परमाथ करावा. तुम्हीं जे मनीं धराल तें श्री- 
सिद्धीस पाववील. व्याजवरून* जो जो उद्योग केला ब दुष्ट तुरुक ( पाठभद- 
दुराढे ) लोकांचा नाश करावा, विपुल द्रव्यें करुनु राज्यपरंपरा अक्षई चालेल 


लाहरी-रजतवर्ती. फलम-पण. खुर्दा-ताम्रद्रव्य. बस्तन-बंधन. 

१ मोक्षाचे माहेरघर. २ पायाची धूळ. ३ को. ४ यावरून राज्यस्थाप- 
नेचा उद्योग सुरू करण्यापूर्वी, निदान त्यास मोठे स्वरूप येण्यापूर्वीच समर्थ- 
शिवाजी भेट झाली असली पाहिजे हें उघड आहे; यानंतर कित्येक वर्षांनीं 
चाफळ येथें श्रीरामाची स्थापना झाली त्यानंतर हें पत्र लिहिले गले आहे. 
समर्थ-शिवाजीसंबंधाची त्रोटक परंतु मुद्देसूद चर्चा प्रा० रानडे यांनीं राम- 
दासतवचनामताच्या प्रस्तावनेत केलेली आहे. 


३२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


ऐशीं स्थळे दुर्घट” करावीं ऐसें जें जे मनीं धरिले तें तें स्वामींनीं आशीर्वाद- 
प्रतापे मनोरथ पूण केले. 

याउपरि राज्य सर्व संपादिलें तें चरणीं अपण करुनु सर्वेकाळ सेवा घडावी 
ऐसा विचार मनीं आणिला तेव्हां आज्ञा जाहली कीं, “ तुम्हांस पूर्वी धम 
सांगितला तेच करावेस तीच सेवा होय,” एसे आज्ञापिले 

यावरून निकटवास घडुन वारंवार दशन घडावें; श्रीची स्थापना कोठें तरी 
होउनु सांप्रदाय शिष्य ब भक्ती दिगंत विस्तीण घडावी ऐसी प्राथना केली. 
तेही आसमंतात गिरिगव्हरी' वास करुन चाफळीं श्रीची स्थापना करुनु 
सांप्रदाय शिष्य दिगंत विस्तीणता घडलीं.' 


२३. शिवाजीचे आरगजेबास पत्र 


सनदापत्रे, पृ० १.४९ | { इ० स० १६७९ 


' जेजिया पट्टी 'चा निषेध 

[ मूळ फारसी हस्ताक्षर. शिवाजीचा फारसीनवीस* नीलप्रभू याचें. ] 
आम्ही! इकडे आल्यावर पादशाई खजिना रिकामा जाहाला व सारे द्रब्य 

खच जाहाले. याजकरितां हिंदु लोकांपासून जेजिया पट्टीचे द्रव्य उत्पन्न करून 
पादशाइईचा क्रम चालविला आहे असँ एकण्यांत आलें. व्यास पूर्वी अकबर 
पादशाहा याणीं बावन वर्षे पादशाही केली, यामुळे एकंदर हिंदु वगैरे लोकांचे 
धर्म चांगले चालले व ते धमस्थापनेविसी मदत ठेवीत होते. सबब “जगद्गुरु? 
असी त्याची कीति जाहाली, व त्यास हरएक स्थळीं यश येत होते. पुढें नरोहिन 


१ अवघड. २ गहा. २ सांप्रदाय व शिष्य चारही दिशांस विस्तार पावले 
*फ़ारदी लेखक. यावरून ' पारसनीस ' हा शब्द आला असावा. †शिवाजी. 


शिवाजीची समर्थास सनद ३३ 


झ्यांगीर पादशाहा याणीं बेबीस वर्षे ईइवरी लक्ष ठेऊन पादशाई केली, नतर 
स्वर्गास पोदोचले. उपरांत' शहाजहान साहेब्रकिरान* पादशाहा याणी 
बत्तीस वर्षै पादशाहाई करून कीति मिळविली. जो पुरुष जिवंत असतां 
लौकिकवान व माघ ज्याची कीर्ति त्याजला अचल लक्ष्मी प्राप्त जाहाली असें 
आहे. तेव्हां पादशाहा याणी जजियापट्टी घेण्यास ते समथ होते, परंतु ` सारे 
लहानमोठे जन ईश्वराचे आहेत ? असें जाणोन व्याणीं कोणावर जुलूम केला 
नाहीं. याजकरितां सर्वाचे मुखीं त्यांची स्तुति आहे. ज्याची जसी नेत" तसी 
त्यास बरकत.' त्या पादशाहा याची दुष्ट प्रजचे कल्याणावर होती, व आपले 
कारकीर्दीस कितीएक किले व मलख गले, बाकी राहिले तेहि जातात. रयत 
लोक खराब आहेत. ब सौदागर" पुकारा करितात कीं हरएक माहालाचें 
उत्पन्न लाखास एक हजार येणे कठिण जाहले आहे. पादशाहाचे घरीं दरिद्राचा 
वास जाहला, तेव्हां पदरचे मंडळोची अवस्था कळतच आहे कों कितीएक 
लोकांस पोटास मिळत नाहीं. त्यांजवर जजिया पट्टी म्हणोन हिंदु लोकांवर 
आपण कर बसविला तो मलगा जाहला म्हणज दहा रुपये व मुलगी जाहली 
म्हणजे पांच रुपये असा चक* बसविला. या प्रकारचे करण्यांतच पुरुषार्थ 
पादशाहा समजतात. व तेमूर पादशाहाचें नांव बुडवितात असे जाहले आहे. व 
कुराणांत ईश्वर जगाचा व मुसलमानाचाच आहे यविसी वाईट अगर चांगलें 
हे दोनी इंशवरानें निर्माण केलें आहे हे रद* करून महेजतींत' यवन लोक 
बाग' दतात व देवालयांत हिंदु लोक घंटा वाजवितात, याजकरिंतां कोणाचे 
धर्मावर दोष ठेविल्यास ईश्वराने लिहिले तें रद्द केल्यासारिख होते. न्यायाचे 
मार्गानें जजिया पट्टीचा फायदा केवळ गैर, ज्यावर जुलूम जाहला, त्याणें खद 
करोन ` हाय, हाय ' म्हणोन मुखाने धूर काढिल्यास त्या घुरानें जितके 
लौकर जळेल तितके अग्नी जलदीने जळतां इसदास'° जाळणार नाहीं, 
ऐसे आहे. याजवर हिंदु लोकास पीडा करण्यांतच धम आहे असें मनांत 
आलें असल्यास राजा राजसिंग याजपासून जजिया पट्टी अगोदर घ्यावी. मग 

१ नंतर. २ नेत-नियत-शील. ३ भरभराट. ४ वाईट स्थितींत. 
५ व्यापारी. ६ हुकूमनामा. ७ रह. या वाक्याचा अर्थ काय? ८ मशि- 
दींत. ९ प्रार्थनेसाठी पुकारा. १० इस्बत शपथ-इसबदास-शपथपूर्वक 
असा अर्थ असावा. *ग्रहांच्या यृतींचा साहेब (नियंत्रक). 


इ३म०प०ई० 


३ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


इकडून देण्यास कठीण नाहीं, परंतु गरीब मुंग्या चिलटासारख आहेत. त्यास 

उपद्रव करण्यांत मोठेपणा नाहीं, पदरची मंडळी अग्नी गवताने झाकितात हैं 

आश्चर्य वाटते. राज्याचा सूर्य प्रतापाचा उदयचळापासून तेजस्वी असो. 
--वाषिक इतिवृत्त शाके १८३७, पृ» १६६. 


अभ्यास :--१ या उताऱ्यांतील म्हणीवजा सुंदर वाक्यें निवडून काढा. २ या 
उताऱ्यांतील धार्मिक उदारतादशेक वाक्यें निवडा. ३ ओरगजेबाचे डोळे उघडावे 
म्हणून लिहिलेला भाग कोणता ? ४ जिझिया कर काय होता ? ५ या उताऱ्यावरून 
दिल्लीच्या राज्याबिषयीं शिवाजीची बुद्धि काय होती असें अनुमान होते ? ६ आज 
दारुनिर्बध दूर होत आहे याबद्दल नापसंति दशेविणारें पत्र मुंबई सरकारास लिहा. 


२४, शिवाजीचे फोजच्या अधिकाऱ्यास पत्र 


राजवाडे खं० ८, वेशाख शु० १५ श० १५९६ 
रे० २८, प० २३ ता० ९मे १६७४ 


[ आपल्या सैन्यापासून प्रजेस त्रास होऊं नये याबद्दल शिवाजी फारच 
जपत असे, हें निराळे सांगण्याची जरूरी नाही. एकदां शिवाजीच्या 
कांहीं फौजेची छावणी कोंकणांत होती. त्या फोजेच्या अधिकाऱयास 
शिवाजीनें एक पत्र लिहिलें, तें पुढीलप्रमाणें | 


श्रीमवानीशंकर 
मशरुल' अनाम* राजश्री जुमलेदारानी' व हवालदारानी व कारकुनानी 


१ लौकिक. २ लोक, अर्थात्‌ मशरूल अनाम-लोकांत लोकिकवान. 
“ राजमान्य राजश्री ' प्रमाणें फारसी मायना. ३ जमलेदार, हवालदार व 
कारकून यांचीं प्रथमेचीं अनेकवचनें. जुमलेदार-जुम्ल्यावरील अधिकारी; 
जृम्ला-समाइको जमीन. 


शिवाजीचे फोजेच्या अधिकाऱ्यास पत्र ३५ 


दिमत* पायगो* मुक्काम मौजे हलवर्ण तो" चिपळूण मामले* दाभोळ प्रति 
राजश्री शिवाजी राजे सु. अर्बा* सबैन व अलफ, कसबे चिपळूणीं साहेबी 
लष्कराची विले' केली आणि या उपरी घाटावरी कटक जावें ऐसा मान ” 
नाहीं म्हणून एव्हां छावणीस रवाना केलें. ऐसीयास, चिपळूणी कटकाचा 
मुक्काम होता याकरितां दाभोळच्या सुबेयांत'' पावसाळ्याकारणे पागेस 
सामा’ व दाणा व वरकड'? केला होता तो कित्येक खच होऊन गेला व 
चिपळुणाआसपास विलातींत'* लष्कराची तसवीस'* व गवताची व वरकड 
हरएक बाब लागली, त्याकरितां हाल”' कांहीं उरला नाहीं, ऐसे असतां 
चैशाखाचे दिवस, उन्हाळा, हेही पागस अधिक बैठी'” पडली, परंतु जरूर 
जालें त्याकरितां कारकुनाकडून व गडोगडी गल्ला असेल तो दवऊनच 
जेसी तेसी पागेची बेगमी केली आहे. त्यास तुम्ही मनास माने ऐसा दाणा, 
रातीब'*, गवत मागाल. असेल तोंवरी धुंदी करून चाराल, नाहींसे जालें 
म्हणजे मग कांही पडत्या पावसांत मिळणार नाहीं. उपास पडतील, धोडी 
मरावयास लागतील. म्हणजे घोडीं तुम्हीच मारिली ऐसे होईल. व विलातीस 
तसवीस देऊं लागाल, ऐशास, लोक जातील, कोण्ही कुणब्याचे एथील दाणे 
आणील, कोण्ही भाकर, कोण्ही गवत, कोण्ही फाट, कोण्ही भाजी, कोण्ही 
पाले, ऐसे करूं लागलेत म्हणजे जाँ कुणबी घर धरून जीवमात्र घऊन 
राहिलीं आहेत तेहि जाऊं लागतील, कित्येक उपाशी मरायला लागतील, 
म्हणज त्याला ऐसे होईल कीं मोंगल मुलकांत आले त्याहूनहि अधिक तुम्ही ! 
एसा तळतळाट होईल ! तेव्हां रयतीची व घोड्यांची सारी बदनामी तुम्हा- 
वरी येईल. हें तुम्हीं बरें जाणून, सिपाई हो अगर पावखलक'* हो, बहुत 
यादी*° धरून वतणूक करणें. कोण्ही पागस अगर मुळकांत गांवोगांव राहिले 
असाल त्यागी रयतेस काडीचा अजार'' द्यावयाची गरज नाहीं, आपल्या 
४ दिमत-संबंधीं, पागकडील. ४ पायगो-पायगा-पागा. ५ तरफ 
६ मामलत. ७ सुा-सुहुरसन. ८ ' अर्बा '-४ सबैन-७०, अलफ- १,००० 
सनासाठीं ' कालगणना ' पष्ठ पहा. ९ व्यवस्था. १० हुकूम (? ). ११ सुभ्यांत 
१२ सामान, सामग्री. १३ इतर जिनसा. १४ विलायत-प्रदेश. १५ त्रास 
उपसर्ग. १६ आतां. १७ मुक्काम. १८ ठराविक प्रमाण. १९ पायदळां- 
तील सैनिक. २० काळजीपूर्वक. २१ त्रास. 


३६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


राहिल्या जागांतून बाहीर पाय घालाया गरज नाहीं. साहेबीं खजानांतून वांट- 
णिया पदरीं घातलिया आहेती, ज्याला जे पाहिजे, दाणा हो अगर गुरेंढोरें 
[गवीत असाल त्यांस गवत हो, अगर फाटे, भाजीपाले व वरकड विकावया 
येईल ते रास** घ्यावे, बाजारास जावें, रास विकत आणावें. कोण्हावरी 
जुलूम अगर ज्याजती'' अगर कोण्हासी कलागती करावयाची गरज नाहीं. 
व पागेस सामा केला आहे तो पावसाळा पुरला पाहिज. ऐसे तजवीजीनें 
दाणा रातीब कारकून देत जातील तेगेंप्रमाणच घत जाण; कीं उपास न पडतां 
रोजबरोज खायला सांपड आणि होत होत घोडीं तवाना होत ऐसे करणें. 
नसतीच कारकुनासी धसपस कराया, अगर अमकेच द्या तमकेंच द्या ऐसे 
म्हणाया, घुंदी करून ख्ासदारकोटींत,* कोठारांत शिरून लटाया गरज 
नाहीं. व हल्लीं उन्हाळ्याला आहे तइसे खलक" पागेचे आहेत, खण" 
धरून राहिले असतील व राहातील, कोण्ही आगट्या करतील कोण्ही भलतेच 
जागा चुली रंघनाला\* करितील, कोण्ही तंबाकला आगी घेतील, गवत पडिले 
आहे एसे अगर वारें लागलें“ आहे ऐसे मनास न आणितां म्हणज अविखाच 
एकादा दगा होईल. एका खणास आगी लागली म्हणजे सारे खण जळोन 
जातील. गवताच्या लहळ्यास° कोणीकडून तरी विस्तो जाऊन पडला म्हणज 
सारें गवत व लहळ्या आहेत तितक्या एक एक जळो जातील, तेव्हां मग 
कांहीं कुणब्रियांच्या गदना मारल्या अगर कारकुनास ताकीद? करावी तेसी 
केली तऱही कांही खण कराया एक लाकूड मिळणार नाहीं, एक खण होणार 
नाहीं; हें तों अवघियाला कळते, याकारणे, बरी ताकीद करून, खासे खासे 
असाल ते हमेशा फिरत जाऊन, रंधनेकरिंतां, आगट्या जाळिता, अगर 
रात्रीस दिवा घरांत असेल, अविस्राच उदीर वात नेईल, ते गोष्टी न हो. 
खण, गवत वांचेल ते करण, म्हणज पावसाळा घोडी वांचलीं. नाही तर मग, 
घोडीं बांधावी नलगत, खायास घालावें नलगे, पागाच बुडाली, तम्ही निसूर' १ 
जालेत ऐसे होईल. याकारणे तपशिलें तम्हांस लिहिले असे. जितके खासे 
खासै जुमलेदार, कारकून आहां तितके हा रोखा? तपदिले एकण आणि 
२२ घाऊक. २२ बळजबरी २४ खासकोठींत. २५ लोक (नीच जातीचे) - 
२६ झोपडी, घर. २७ स्वयंपाकाला. २८ सुरू झालें, सुटले. २९ अकस्मात्‌. 
३० पेढ्या. ३१ कडक हुकूम. ३२ निष्काळजी. ३२ हुकूम. 


शिवाजीकड्न अधिकान्याची खरमरीत कानउघाडणी ३७ 


हुषार राहणे, वरचेवरी रोजाचा रोज, खबर घेऊन, ताकीद करून, येणे- 
प्रमाणें वर्तणूक करितां ज्यापासून अंतर पडेल, ज्याचा गुन्हा होईल, बदनामी 
ज्यावर येईल त्यास-मराठियाची तो!” इज्जत” वाचणार नाहीं, मग रोजगार 
s+ se जे गो 5७ _ ०३८ न गे हे र्‌ं 
केसा, खळक'* सम ज्यास्ती'* केल्यावेगळे सोडणार नाहीं. हें ब 
म्हणून वर्तणूक करणे. छ.'' १२ सफर,” 


२५. शिवाजीकडून आधिकाऱ्याची 
खरमरीत कानउघाडणी 


राजवाडे खं० ८, माघ झु० ३ शके १५९६ 
ले० ३१, पृ० २७ इ० स० १८ जाने० १६७५ 


[ एकदां मामले प्रभावळीचा सुभेदार जिवाजी विनायक यानें आर- 
मारास ऐवज व गल्ला नेमल्याप्रमाणें पावता केला नाहीं. ही गोष्ट 
शिवाजीच्या कानावर गेली, तेव्हां त्याला अत्यंत राग आला व त्यानें 
सुभेदारास एक खरमरीत पत्र लिहिलें. त्या पत्रावरून शिवाजीची आर- 
माराबहल दक्षता व सुभेदारावरीळ जरब चांगली व्यक्त होते. तें पत्र 
येणेप्रमाणे. ] 

“ राजश्री जिवाजी विनायक सुभेदार व कारकून सुभ मामले प्रभावळी, 
प्रती राजश्री शिवाजीराजे दंडवत, दोलतखान व दरियासारंग यांसी ऐवज व 
गल्ला राजश्री मोरोपंत पेशवे यांणीं वराता' सुमे मजकुरावरी दिधल्या, त्यास 
तुम्हीं कांहीं पाठविलें नाहीं म्हणोन कळोन आलें. त्यावरून अजब वाटलें 

३४ तर. ३५ अबू. ३६ क्षुद, नीच. ३७ समजून. ३८ कडक शिक्षा 
केल्यावाचून. ३९ चंद्र. बारावा-शुा द्वादशी. ४० सफर महिना. 

१ हुंडी. २ अपूव. 


३८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कीं, ऐसे नादान थोडे असतील! तुम्हांस समजलें कीं, याला ऐवज कोठें तरी 
ऐवज खजाना रसद पाठविलिया मजरा' होईल म्हणत असाल.* तरी पद्मदुर्ग 
वसवून राजपुरीच्या (जजिरा) उरावरी दुसरी राजपुरी केछी आहे. त्याची 
मदत व्हावी, पाणी फाटी आदिकरून सामान पावावे, या कामास आरमार 
बेगीनें पावावें, तें नाहीं. पद्मदुगे हबशी फौजा चौफेर जर करीत असतील; 
आणि तुम्ही ऐवज न पाववून, आरमार खोळंबून पाडाल ! एवढी हरामखोरी 
तुम्ही कराल; आणि रसद पाठवून मजरा करूं म्हणाला त्यावरी साहेब 
रिझतील कीं काय? हे गोष्ट घडावयाची तऱही होय न कळे कीं हबशियांनी 
कांहीं देऊन आपले चाकर तुम्हांला केले असतील ! त्याकरितां ऐसी बुद्धि 
केळी असेल! तरी असल्या चाकरास टीकटीक केले पाहिजत ! ब्राह्मण म्हणुन 
कोण मुलाहिजा" करूं पाहतो ? याउपरी तऱही त्याला ऐवज गल्ला राजश्री 
मोरोपंतांनी देविला असेल तो देवितील, तो खजाना रसद पाविलियाहून 
अधिक जाणून तेणेप्रमाण आदा करणें की, ते तुमची फिर्याद न करीत व 
त्यांचे पोटास पावोन आरमार घेऊन पञ्मदुर्गाचे मदतीस राहात तें करण, 
याउपरी बोभाट आलियाडपरी तुमचा मुलाहिजा करणार नाहीं. गनिमाचे? 
चाकर, गनीम जालस, ऐसे जाणून वरा नतीजा" तुम्हांस पावेल, ताकीद असे- 
रवाना छ २ जिल्काद,' 


a 


ऐवज-द्रव्य. खजाना-खजिना, द्रव्यकोश. रसद-यृद्धोपयोगी सामग्री 
गल्ला-धान्य. बेगीनें-वेगानें. १ कमी. २ पर्वा. ३ चोर. ४ शिक्षा 
आदा~-भरणा 

*लुम्हांस वाटलें कीं कुठें द्रव्य तर कुठें धान्य असें पाठविलें म्हणज 
भागेल, (मजरा होणें-भागणें) असा भावाथ 


मराठीया लोकांचें बरें करावें ३९ 
२६, मराठीया लोकांचे बरें करावं 


इतिहासमंजरी, इ० स० १६७६ 
पृ० ९८-९९ श० १५७८ फाल्गुन 


शिवाजीचे आदिलशहाचे पदरीं असलेल्या 
मालोजी घोरपड्यांस पत्र 


| पुढील उताऱ्यात शिवाजी दक्षिणेतील मुसलमानांशी कशीं वळणे 
बांधीत होता तें दिसून येईल. मराठयांचे हित साधावे, दक्षिणी मुसल- 
मानांशी सख्य करावें व ' दक्षणची पादशाही आम्हा दक्षणियांच्या हातीं 
राहे तें करावें ' असा शिवाजीचा मनसुबा होता. ] 


. . 'एशियास, दक्षणचे पाददाहीस पठाण? जाला, हैं गोष्टी बरी नव्हे! 
पठाण बळावला म्हणज एका उपरी एक कुली" दक्षिणियांचीं घरें बुडबील 
कोणास तगो देणार नाहीं, असं आम्हीं समजोन हजरत कुतुबशाहा पादशाहा 
यांसी पहिलेपासून रुजवात? राखिली होती. त्यावरून सांप्रत हजरत कुतुबशाहांनीं 
मेहरबानी करून “हुजूर भटीस ? येण म्हणून दस्तखत मुबारक व दस्तपैजि- 
यानसी* फर्मान सादर केला. त्यावरून आम्ही येऊन हजरत कुतुबशाहाची 
भेटी घतली. भेटीचे समई पादशाही आदब* आहे कीं शिरभोई धरावी 
तसलीम* करावी, परंतु आम्हीं आपणावरी छत्र धरिले असे ही गोष्ट कुतुब- 
शाहास मान्य होऊन शिरमोइ धरणें ब तसलीम करणें हें माफ केलें. पादशाहा 
तिकडून आले; आम्ही इकडून गेलों, पादशाहांनीं बहुतच इज्जती होऊन', 
गळ्यास गळा लाऊन भेटले. आम्हांस हातीं घरून नेऊन जवळी बसविलें. 
कितीएक मेहेरवानी जाहीर केली आणि कुतुबशाहाचा व आपला घटी? 


१ परदेशी मसलमानपक्षीय कारभारी झाला. २ सव. ३ निष्ठा. ४ स्व- 
हस्ताक्षरीं पत्र. ५ शुभ. ६ हाताच्या तळव्याचा छाप असलेले पत्र. ७ दरबारी 
पद्धत. ८ लवून सलाम. ९ प्रतिष्ठा करून. १० घट्ट 


४० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


बरेपणा करून घेतला. याउपरी राजकारण विषई हजरत कतबशाहांनीं महा- 
दण्णापंतांस व आम्हांस एकचित करून ऐसा तह केला कीं, जो काय उभय- 
वर्गी तह द्यावा तो आपण कबूल करावाच. ऐसा कुछ मनसबा व मदार 
आम्हावरी टाकिला आहे कीं, ' आपली पादशाही जितकी वाढवं य तितकी 
वाढवणे, पठाणाची नस्तनाबत करणें; दक्षणची पादशाही आम्हा दक्षणियांच्या 
हातीं राहे तें करावें › म्हणून, त्यास हा मनसुबा ये प्रसंगी आमचे हातास 
आलियाडपरी आम्हीं हाच विचार कला कों, ज कांहीं आपले जातीचे मराठ 
लोक आहेती ते आपले करांत घेऊन कुतबशाहासी त्यांची रुजवात करावी, 
दौलत देवावी, त्यांचे हातें पादशाही काम घेऊन पादशाहाची पादशाही 
दराज' करावी; आणि तुम्हा लोकांच्या दौलताहि चालत, घरें राहेत, तें 
करावें. आपल्या जातीच्या मराठिया लोकांचें बर करावे हें आपणास उचित 
आहे एसे मनावरी आणुन तुमचा आमचा वडिलापासू दावा वाढत आला 
तो आम्हीं मनांतून टाकून, निःकपट होऊन, तुम्ही मराठ लोक, कामाचे, 
तुमचें बरें करावें ऐसे मनीं धरून, हजरत कुतबशाहासी बहुत रीती बोलोन; 
तुम्हांस हजरत कुतुवशाहाचा कीलाचा* फर्मान घेऊन पाठविला आहे. 


२७. आनंदवनभुवन 


श्रीरामदासदचनाम्‌त | | प० २०१-२०२ 


[ समर्थांच्या काव्यांतील हा एक निवडक उत्कृष्ट उतारा आहे. 
परिस्थितीचा थारेपालट झालेला पाहुन समर्थाचें अंतःकरण भरून आलेलें 
आहे. या थारेपालटा प्त देवांचा देव कारण आहे असा विचार येऊन .पुढील 
ओंव्या सहजतेनें समर्थांच्या तोंडांतून एकामागून एक बाहेर पडत आहेत. ] 


नटला“ “गा ताप “ना अमन पेन 


१ वाढवावी. २ इमान. 


आनंदवनभुवन ४१ 


स्वधर्मा आड जं विघ्ने । तें तें सवत्र ऊठिलीं' । 
लाटिलीं' कुटिलों' देवें । दापिलीं' कापिलीं बहु।। 
खोळले" लोक देवाचे । मुख्य देवचि' उठिला । 
कळेना कायरे होतें । आनंदवनभुवनीं ॥ 


कल्पांत“ मांडला मोठा । म्लेंच्छ देत्य बडावया । 
कपक्ष' घतला देवीं । आनंदवनभवनीं ॥॥ 


बुडाले सबही पापी । हिंदुस्तान बळावले । 
अभक्तांचा क्षयो झाला । आनदवनभुवंनीं ॥ 


पूर्वो जे मारिले होते तेचि आतां बळावले । 
कोपला देव देवांचा । आनंदवनभवनीं ॥ 


यथन वाहिला घर्म । रमा धमसमागम । 
संतोष मांडला मोठा । आनंदवनभवनों ॥ 
बुडाला ओरग्या पापी । म्लेच्छ संहार जाहला । 
मोडिली' मांडिली क्षेत्र । आनंदवनभुवनीं ॥ 
उदंड जाहले पाणी । स्नानसंध्या करावया । 
जपतपअनुष्ठानें । आनंदवनभुवनीं ॥ 


लिहिला प्रत्ययो” आला । मोठा आनंद जाहला । 
चढता वाढता प्रमा । आनंदवनभवनोीं ॥ 
९११ 


रामवरदायिनी माता । गद ' घऊनि उठली । 
मदिले'* पुविचे पापी । आनंदवनभुवनीं ॥ 
भक्तांसि रक्षिले मागं । आतांही रक्षिते पहा । 
भक्तांसि दिधले सर्वे । आनंदवनभुवनीं ॥ 
देवभक्त येक जाले । मिळाले जीव सबही । 
संतोष पावले तेथें । आनंदवनभुवनीं ॥ 

मनासी प्रचीत'? आली । शब्दीं विश्वास वाटला । 
कामना पुरती * सर्वे । आनंदवनभुवनीं ॥ 


१ दूर झालीं. २ नाश केला. ३ दडपली. ४ खवळले. ५ राम. रामास 
समर्थ “ देवांचा देव ' म्हणत असत. ६ सर्वनाश. ७ सत्पक्ष, ८ लक्ष्मी 
९ मोडलेली, उध्वस्त झालेलीं. १० अनुभव. ११ नाश. १२ मदेन केलें, 
नाश केला. १३ अनुभव. १४ पूण होतात. 


४२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२८. कर्नाटकावर स्वारी 


पत्रसारसंग्रह, भा० २ रा श० १५९८ 
पत्र नं २३३२ इ० १६७६-७७ 


[ अलीकडील संशोधनाने शिवकालीन पत्रे पुष्कळ सापडली असलीं 
तरी खास शिवाजीची थोडींच आहेत. त्यांपंकी हें एक महत्त्वाचें आहे. 
यांत शिव।जीच्या जिजीवरील स्वारीची हकीकत आली आहे. एकोजी हा 
शिवाजीचा धाकटा भाऊ. त्याच्याशी वागतांना राजकारण साधावे व 
भाऊपणा दुटू नये, हा शिवाजीचा दुहेरी यत्न होता. तुगभद्रेच्या दक्षिणेस 
दूर आपल्या राज्याची शाखा बसवावी हें शिवाजीचें राजकारण होतें 
एकोजीनें अरनी, बंगळूर, कोल्हार, होस्कोटे, तंजावर वगरे ठाणीं दिल्यास 
त्याच्या मोबदला शिवाजी एकोजीस तगभद्रेच्या उत्तरेस पन्हाळा प्रांती 
मलख देण्यास तयार होता. वाढत्या विजयामुळे ' देवीची आपणावर 
कृपा क असा विश्वास शिवाजीस वाटं लागल्याचें या पत्रांत व्यक्त 

झाले आहे. ] 


शिवाजी-एकोजी संबंध 


रा० शिवाजी राजे-रा० येकोजी राज 

आशीर्वाद उपरी, केलासवासी साहेबीं केलासवास केला त्यास आजी तेरा 
वर्षे जालीं. महाराजाचे पेके व जडाव व हाती व घोडे व मुठख आवधेहिं 
रा. रघुनाथपंती तुम्हाला राज्यावरी वसवून संपूर्ण राज्य तुमचे हातीं दिल्हे 
यैसियास आमचा अर्घ वांटा तेरा वर्षे तम्हीच खादला. आम्ही जरी तुम्हा- 
जवळी मागावे तरी बहुत दूर होतों, बर्‍या बोले तुम्ही देणार नव्हां. म्हणून 
तेरा वर्षे सबूरी केली, मनामधे येसा विचार केला कीं, बरे, महाराजाचे पुत्र 
तेहि आहेत. खातो तोंवरी खात. मालाचे धनीच आहेत. जे समई आम्हाला 
फावेल ते समई आम्ही वेव्हार सांगोन घेऊन. यैसे मनी घरून होतों, येसीयास 


हाती-हत्ती. घेऊन-घेऊ. 


कर्नाटकावर स्वारी ४३ 


राजकारणप्रसंगे आम्ही कुतुबशहाचे भेटीस भागानगरास गेलों, तेथून कर्ना- 
टकांत गेलों, चंजी घेतली, व येटूरतर्फेचा मुलूख घेतला, व सेरखानास 
झगडियांत मोडून गर्देस मेलविळे, सेरखानाचे हातीं मुलूख होता तेवडाहि 
घेतला, त्यावरी मजल दरमजल कावेरीतीरास गलो, तेथून तुम्हाला पत्रे 
लिहिलीं कीं, रा. गोबिंदभट गो व रा० काकाजीपंत व रा. निलोबा नाईक व 
रा. रंगोबा नाईक व तिमाजी यक्षीयार राऊ येसे भले लोक आम्हापासी 
पाठवण म्हणून तुम्हाला बहुता रीतीं लिहून पाठविलें त्यावरून तुम्ही सदरहू 
भले लोक आम्हापासी पाठवून दिल्हे, त्या भले लोकासी बहुता रीतीं घरो- 
बियाचा वेव्हार सांगोन आमचा अर्घा वांटा आम्हाला बऱ्या बोलें द्या म्हणोन 
सांगोन पाठविलें. त्याबराबरी रा. बालंभट गोसावी व रा. कृस्ण ज्योतिसी व 
कुसुणाजी सेखजी येसे आपले तर्फेने भले लोक दिल्हे. हे भल लोक तुम्हाजबलीं 
जाऊन बहुतां रीतीं बोलिले कीं, गृहकलह करू नये; आपला अर्घा वांटा 
मागतात तो द्यावा येसे बोलिले, परंतु कपटबुद्धी तुम्ही येसी मनी धरिली कीं, 
या समयांत आम्ही बहुत थोर राज जालों आहो. आम्हासी आपण खासा 
भेटीस येऊनु हृलभल नरमी बहुत दाखवावी, आणि आमचा वांटा बुडवावा, 
तेरा वर्षे सारें राज्य आपणच खादले; पुढहि सारें राज्य आपणच खावें; येसी 
बुद्धि मनी धरून वाटियाचा निवडियाची तह न करितां आपण खासाच 
आमचे भेटीस आलेस आमची व तुमची भट जाली. व्याउपरी आम्हीं बहुता 
रीतीं तुम्हासी बोलिलो कों, आमचा वांटा अरघा द्या, परंतु, तुम्ही वांटा द्यावा 
हा विचार मनी धराचना. मग जरूर जाले को तुम्ही धाकटे भाऊ आपण 
होऊन आमचे भेटीस आलेस आणि तुम्हाला धरावे आणि वांटा मागावा है 
गोष्टी थोरपणाचे इज्जतीमध्यें ल्याख नव्हे. या निमित्य तम्हाला चंजाउरास 
जावयाचा निरोप दिघला. ........ 

आम्ही स्वार होऊन तोरगल प्रांतास आलों, तेथे येसी खबर 
आइकिली कीं, तुम्ही तुरुक लोकांच्या बुघीस लागोन आमच्या लोकांसी 
झगडा करावा येस मनीं घरून आपली सारे जमेत येकवट करून आमच्या 

चंजी-जिजी. गर्देस-धुळीस. गो-गोसावी. हरभल नरमी-उतावीळपणाने 
नम्रता. वाटियाचा निवाडियाची-वांटधाचा निर्णय करण्याचा. इज्जत-- 
प्रतिष्ठा. ल्याख-लायक, योग्य. जमेत-जमाव. 


४४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


छोकांवरी पाठवून दिल्हेत. ते वालगोडपुरास आले. तुमचे लोक चालोन 
आल्यावरी तुमच्या आमच्या लोकांत थोर झगडा जाला. तुमचे लोक पराजय 
पावले, प्रतापजी राजे व भिवजी राजे व शिवाजी दबीर येसे तिघ धरिले व 
कितीयेक लोक मारिले; कितीयेक पलोन दाणादाण होऊन गेले. एसा समाचार 
आइकिला, हें ऐकोन बहुत नवल येसें वाटलें कीं, के. महाराज त्यांचे तुम्ही 
पुत्र, बहुत थोर लोक, येसे असोन कांहीं विचार करीत नाहीं, व धर्माधम 
विचारीत नाहीं. येसे असता कस्टी] व्हाल याचें नवल काय? तुम्ही म्हणाल 
कीं, काये विचार करावा? तरी येसा विचार करावा होता कीं ... ... श्रीदेवाची 
व श्रीची कृपा त्यावरी पूण जाली आहे. दुस्ट तर्काला ते मारितात, आपल्या 
सेन्यांतहि तुरुक लोकच असतां जये केसा होतों; आणि तुरुक लोक केसे 
वाचो पहातात, हा विचार करावा होता.” आणि युध्याचा प्रसंग पाडावा 
ता. परंतु, दुर्यो धनासारखी वधी धरुन यथ्य केले आणि लोक मारविल. जे 
जाले ते जाल, पुढे तरी हट न करणें, तेरा वर्ष तुम्ही सारे राज्य म्वादलै त 
खादलें, याउपरी कितेक आमचे आम्ही घतले असे. अरणी, वेगळर, कोल्हार 
होसकोट, सिरलकटे व किरकोल जागे व चंजाऊर येसे जे जाग तुमचे हातीं 
उरले आहेती ते आमचे लोकांचे हातीं देण. आणि नकद पेके व जडाव? ब 
हाती व घोडे यांचा अरधा वाटा देणें. येसा विचार करुन आम्हासी संधी 
करणें, तुम्ही येसा संधी निमलपणें केलिया आम्ही आपणापासोन तम्हाला 
तुंगभद्रे आलाड* पनालेप्रांते तिन्ही लक्ष होनांची दौलत देऊन; अथवा 
आम्हा जवलील दौलत तुम्हाला मानेना तरी कुतुबशाहास अज करून त्या- 
पासून तम्हाला ३ तीन लक्षांची दौलत देवऊन.* येसे दोन्ही विचार तुम्हाला 
लिहिले आहेत, या दोन्हीमधील येक मनीं धरुन मान्य करणें, हटाचे हातीं 
ने देणे.” आपल्यांत आपण गृहकलह करावा आणि कस्टी व्हावें याचें कांहीं 
प्रयोजन नाहीं. याउपरी तऱही आमचा आपला संधी व्हावा येसी बुघी मनीं 
धरुन वांटियाचा वेव्हार निगमून टाकणें. आणि सुखे असणें, गृहकलह बरा 


†कस्टी-कष्टी, दुःखी. १ तुमच्या संन्यांत तुक असतां तुमचा जय कसा 
होईल? २ नगद, रोख. ३ सोन्याचे जिन्नस. ४ अलीकडे. ५ देऊ. 
६ देवव्‌ं. ७ हट्वाच्या भरीस पडूं नका. ८ निकालांत काढणे. 


संभाजी मोंगलांस मिळाला ४७ 


नव्हे आम्ही तरी वडीलपणें आजीवरी” तुम्हाला सांगितलें; आतांहि सांगतो 
ऐकाल तरी बरें, तुम्हीच सुख पावाल, नाइकाल तरी तुम्हीच कस्टी व्हाल. 
आमचे काय चालते? बहुत काय लिहिणे “ मयादियं विराजते. ' 


२९, संभाजी मोगलांस मिळाला 


पत्रसारसंग्रह, भा० २ रा, श० १६०१ श्रावण शु०२ 
पत्र नं २११६ इ० १६७९ जुले २९ 


मुबई-सुरत 

दिलेरखान व संभाजी यांनी, पावसाळा संपतांच विजापूरच्या वजिरांना 
शिवाजीवर चालून जाण्यासाटीं आपल्याला मिळण्यास भाग पाडून, पन्हाळ्या- 
खाली युद्ध देण्याची जोराची तयारी चालविली आहे. शिवाजी राजानें 
आपल्या सरहद्दीवर १२,००० घोडस्वार आणून ठेविले आहेत, पावसाळा 
संपतांच उभयपक्षी हालचालींना सुरुवात होईल. सुदा! व बिदनोरच्या राजा- 
मध्ये जोराच्या लढाया होऊन जमशत [शीर] खानाच्या मदतीनें सुंदाराजाला 
जय मिळाला. त्यामुळे झालेल्या तहाने बदनुरच्या राणीला शिरसी व शिर हे 
दोन किल्ले व कारवारच्या दक्षिणिकडील मिरजनचें बंदर सुंदाराजाला द्यावें 
लागले,* 


१ आजपर्यंत. 1 सोधे (?). *या उताऱयांतील सवं ठाणीं हुबळी ते 
श्रीरंगपट्टण या भागांत सांपडतील. 


४६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


३०. दिलेरखानाविरुद्ध आदिलशाहास साह्य 


'पत्रसारसंग्रह, भा० २ रा, श० १६०१ पोष व० ८ 
'पत्र नं० २२१२ इ० १६८० जाने० १४ 


(ब्राह्मण वीर राघवय्याचें डप्युटी गव्हनरास पत्र) 
गोत्रळकोंडा-मद्रास ॒ 

मोगलांचा सेनापती दिलेरखान यानें विजापूरला वेढा घातल्यामुळे 
त्यांचा कोंडमारा होऊन शिवाजी राजा व सिद्दी मसाऊद यांनीं कांहीं घोडे 
व सैन्य इतक्यांची मदत गोवळकोंडथाकडे मागितली, तेथूनहि मदत 
पाठविण्याकरितां सरलष्कर व इतर सेनापती तवार झाले, इतक्यांत मोगलांचा 
हेजीब* येऊन व्याने ' तुम्हीं विजापुरास मदत केल्यास मोगलांचे सैन्य बिजा- 
पुरांत आहे तेंच पुढें येऊन गोवळकोंडथावर स्वारी करील,? अशी धमकी 
दिल्यामुळे गोवळकोंडथाकडील मदत येण्याचे थांबले, परंतु त्याच वेळीं 
गोवळकोंडथानें शिवाजीकड गुप्तपणे पेसा पाठविला व सैन्य उर्भे करण्यास 
सांगितले, शिवाजीनें त्याप्रमाणें विजापूरच्या लोकांना कुमक केल्यामुळे तेथील 
स्थिति कांहींशी बरी झाली आहे. 


* वकील. 


शिवाजीच्या मृत्यसंबंधीं उलटसुलट बातम्या ४७ 


३१. शिवाजीच्या मत्यूसंबंधीं उलटसुलट बातम्या _ 


वहन २ 


पत्रसारसंग्रह, १ श० १६०२ वेशाख व० ४ 
नं० २२५८ इ० १६८०मे ७ 
सुरत-मुबई 


शिवाजीच्या मृत्यूबद्दल* सव बाजूंनी बातमी यत आहे. तथापि, 
कित्येकांना अजून संशय आहेच, एकादा मोठा प्रयत्न करण्याचे पूर्वी 
अशीच बातमो त्याच्याबद्दल पसरविली जाते. तेव्हां अधिक खात्री होईपर्यंत 
विश्वास येत नाहीं. 


'पत्रसारसंग्रह, ) २ | श० १६०२ ज्य० शु० ३ 
नं० २२६० इ० १६८० मे २० 
सुरत-फो० सें० जॉज 

शिवाजी मेल्याची विश्वसनीय बातमी आली होती. परंतु आतां ती खोटी 
आहे असें म्हणत आहेत. संभाजी राजा, त्याचा ज्येष्ठ पुत्र, ह्याच्यावर तो 
फारच रागावला होता. त्याला पकडण्यासाठी ही यक्ति त्यानें केली आहे 
असे लोकांना वाटते. 


'चत्रसारसंग्रह, | ३ | श० १६०२ ज्येष्ठ ब० १ 
नं० २२६१ इ० १६८० जून ३ 
मुंबई-सुरत 


शिवाजी मेला हें अगदीं खरें असून संभाजीला बापाच्या सर्वस्वाचा ताबा 
मिळाला. तो अद्यापि पन्हाळ्याला आहे. 


* शिवाजीचा मृत्यु ५ एप्रिल १६८० रोजीं झाला होता ही गोष्ट हीं 
पत्रे वाचतांना लक्षांत ठेवावी. 


४८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


३२. टोपीकर वरकड सावकारासारखे नव्हेत 


इतिहासमंजरी | | पु० १३९-१४१ 


[ हें राजनीतिविषयक प्रकरण कोल्हाप्रकर संभाजी राज यांचे अमात्य 
रामचंद्रपंत बावडेकर यांनीं लिहिले होतें. या राजनीतीत अनुभवा- 
च्या व व्यवहाराच्या कसोटीस उतरणारे बरेच नियम दिलेले आहेत 
व एकंदर प्रकरण चांगले वाचनीय व विचारणीय आहे. रामचंद्रपतानें 
झिंवाजीमहाराजांपासून तीन पिढयांपर्यंतच्या राजकीय घडामोडी पाहिल्या 
होत्या व त्यांत प्रामुख्यानें भागही घेतला होता. यामुळे राजनीतीचे 
नियम सांगण्यास तो सवतोपरी अधिकारी होता. याचीं एकंदर नऊ 
प्रकरणें आहेत. त्यांपेकीं येथे पांचवें प्रकरण दिलें आहे. | 
साहुकार म्हणजे राज्याची व राजेश्रीची शोभा, साहुकाराच्या योगाने 

राज्य अबादान” होतें. न मिळे त्या वस्तुजात* राज्यांत येतात, ते राज्य 
श्रीमंत होतें, पडलें सकटप्रसंगीं पाहिज ते कजवाम? मिळतें तेणेंकरून आलें 
संकट परिहार होतें. साहुकाराचे सरक्षणामध्ये बहुत फायदा आहे. याकरितां 
साहुकाराचा बहुमान चालवावा. कोणविपयीं त्याजवर जलाल अथवा 
त्याचा अपमान होऊं न द्यावा. पेठांत दुकाने, वखारा घालवून हत्ती, 
घोडे, जरमिना), पशमी* आदिकरून वस्त्रजात, रत्ने, दास्त्रे, आदिकरून 
अशष वस्तुजात यांचा उदीम चालवावा. हुजुर' बाजारामध्ये हि थोर थोर 
साहुक्रार आणून ठेवावे. वपसंबध तसेच लमग्नादि महोत्साहीं हि त्यांचे 
त्यांचे योग्यतेनुरूप प्रतिष्ठेनें बोलावून आणून सस्त्रपात्र देऊन समाधान 
करीत जावें, परमुलखीं ज ज सावकार असतील त्यांचीं समाधानें करून 
आणावे. त्यास अनुकूल न पडे च तर असतील तेथे च त्यांचें समाधान 
रक्षन आपली माया लावून त्यांचे मुतालीक* आणवून त्यांस अनुकूल जागा 


SA MU ++ 


१ समृद्ध र २ वस्तुसंग्रहू. रे वाम-ऋण. ४ क्षोभ. ५ जरीचें वस्त्र (?). 
६. लोंकरीचें वस्त्र, ७ मख्य. ८ प्रतिनिधि. 


टोपीकर वरकड सावकरासारख नव्हेत ४९ 


दुकानें देऊन ठेवावे. तसेंच दर्यावर्दी सावकार यांस हि बंदरोबंदरीं कौल* 
पाठवून आमदरफ्ती करावी. साहुकारामध्यें फिरंगी'* व इंग्रज ब वलंदेज'' 
व फराशीस व डिंगमारादि'' टोपीकर हे हि लोक साहुकारी करितात, परंतु 
ते वरकड सावकारासारख नव्हेत. यांचे खावेद्‌ प्रत्यक प्रत्यक राज्य च 
करीत आहेत. त्यांचे हुकुमाने त्यांचे होत्साते हे लोक या प्रांती साहु- 
कारीस येतात. राज्य करणारास स्थळलोभ नाहीं असें काय घडो पाहते ! 
तथापि टोपीकरास या प्रांती प्रवेश करावा, राज्य वाढवावें, स्वमते प्रति- 
ष्ठावीं हा पूर्णाभिमान. तदनुरूप स्थळोस्थळीं कृतकाय हिं जाळे आहेत- 
त्यास ही हट्टी जात; हातास आलें स्थळ मेल्यानें सोडावयाचे नव्हेत. यांची 
आमदरफ्ती आले गले इतको च असू द्यावी. त्यास केवळ नेहमीं जागा 
कधीं हि देऊं नथ. जंजिऱ्यासमीप'* तो या लोकांचें यण जाणे सहसा होऊं 
दऊं नये. कदाचित्‌ वखारीस जागा देणें जाली तर खाडीचे मोबारी'* समुद्र- 
तीरीं न द्यावी. तसे च ठिकाणीं जागा दिल्याने जोपयंत आपले मयदिनें 
आहेत तो आहत. नाहीं ते समयीं आरमार, तोफा, दारूगोळी हेंच त्यांचें 
बळ. आरमार पाठीशी दऊन त्याचे बळे त्या बंदरी नूतन किल्ला च 
निर्माण करणार, तेव्हां इतकें स्थळ राज्यांतून गेलें. याकरितां जागा देणे 
च तर लांब खाडी गांव दोन गांवें राजापुरी सारखी असेल तेथे फराशिसास 
जागा दिल्हा होता त्या न्याये दोन च्यार नामांकित थोर शहरें असतील 
त्यामध्यें जागा द्यावा. तो असा कीं तीच जागा शहराचे 'अहारीं, शहराचा 
उपद्रव चुकवून नेमून देऊन वखारा घालाव्या, त्यास इमारतीचे घर बांधू 
दऊं नये. या प्रकारें राहिले तर बरे. नाहीं तर याविणें प्रयोजन नाही. आले 
गले असून त्यांचे वाटे आपण न जावे; आपले वाट त्याणीं न जावें इतकें 
च पुरे, गनीमाचे मुलखांतील---गनीमाचा मुलूख मारिले यामुळे अथवा दर्या 
वर्दीमुळे--साहुकार सांपडले तर अवसर पाहून त्यांशीं खड करावा, खडा: 
चा वसूल घेणें तो हि त्यास राखन घ्यावा, खेड फारीक'* जाल्यावर थोडी 
बहुत त्यांशीं मेहेमानो'' करून बहुमानें त्यास त्यांचें स्थळास पाठवून द्यावें 
गनीमाकडील सेवक लोकांस जे शासन आहे तें सावकार लोकांस उचित नाहीं 


* अभयवचन. ९ दळणवळण. १० पोत्‌गीज. ११ डच. १२ डॅनिश आदि 
करून. १३ पाण्यांतील किल्ला. १४ तोंडाशी (?). १५ करार. १६ चकता, 
पुरा. १७ आतिथ्य 

डम०१०३० 


५० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


३३. रयतानीं झाडं लंकरासारखीं वाढविला 


अमात्यकृत } | राजनीति 


° आरमारास तक्ते, सोट, डोलाच्या काठ्या आदिकरून थोर लाकडे 
असावीं लागतात, आपले राज्यांत अरण्यांत सागवानादि वृक्ष आहेत, 
त्यांचें ज अनुकूल पडेल' ते हुजूरचे परवानगीने तोडून न्यावे. याविरहित 
जे लागेल तें परमुळखींहून खरेदी करून आणवीत जावें, स्वराज्यांतील आंब्रे, 
फणस आदिकरून हेही लांकडें आरमाराच्या प्रयोजनाची; परंतु त्यांस हात 
लाबं देऊं नये, काय म्हणोन कीं, झाडें वर्षा दोन वर्षानी होतात अस नाहीं 
रयतानीं हीं झाडें लावन लेंकरांसारखीं बहुत काळ जतन करून वाढविली. ती 
झाडें तोडल्यावर त्यांचे दुःखास पारावार काय? एकास दुःख देऊन ज काय 
करीन म्हणेल तें कार्य करणारास हित स्वल्प काळचें वुडोन नाहींसेच होते 
किंबहुना धनियाचे पदरीं प्रजापीडनाचा दोप पडतो. या वृक्षांच्या अभावें 
हानिही होते. याकरितां हे गोष्टी सवथेव होऊं न द्यावी, कदाचित्‌ एकाद 
जे झाड बहत जीर्ण होऊन कामांतून गेलें असलें तरी त्याचे घन्यास राजी 
करून घेऊन द्रव्य देऊन त्याचे संतोष तोडून न्यावे. बलात्कार सवथव न 
करावा. 


अभ्यास :--या उताऱ्यावरून शिवकालीन जंगलखात्याचें धोरण या विषयावर 
सुचणारे विचार लिहा. 


१ जरूर पडेल ते. २ उपयोग. 


शिवकालीन प्रधानमंडळ ५१ 


३४, शिवकालीन प्रधानमंडळ 


काव्येतिहाससंग्रह, श० १५९६ ज्य॑० व० १३ 
पु० ३ पत्र नं० २ ता० २१-६-१६७२३ 


| राज्याच्या कामाची खातेवार वांटणी करावी हें तत्त्व शिवकालींही 

परिचित होतें. त्या काळास अनुसरून बहुतेक प्रधान सेनासंपन्न आहेत. 

या कागदावरून सर्व प्रधानांच्या कामाचा नीटसा बोध होत नाहीं. उदा०, 

सचीव व मंत्री यांच्या कामांतील भेद कळत नाहीं. तरी कामाची वांटणी 

करावी, पण अधिकारी परस्परावलंबी राहावेत व सर्वानी हुज्रआज्ञेंत 

चालावं हे सूत्र या व्यवस्थंत दिसून यते ] 

श्री 

कानूजाबता राज्याभिषेक दाके १ आनंद नाम संवत्सरे ज्येष्ठ वद्य १३ 
त्रयोदशी भोमवासरे. 

मुख्य प्रधान यांगीं सव राजकाय करावें. राजपत्रावर शिक्का करावा. सेना 
घऊन युद्धप्रसंग व स्वारी करावी व दालका ताबिनांत स्वाधीन होईल त्याचा 
रक्षून बेदोबस्त करून आजत वर्तावे. सव सरदार सेना | यांणी | याजबरोबर 
जावें. व्यांणीं सर्वासमत चालावे. येणेंप्रमाणें मोतब कलम १. 

अमात्य यांणी सर्व राज्यांतील जमाखच चोकशी करून दप्तरदार, फडणीस 
| हे ] यांचे स्वाधीन असावें. लिहिणें चौकशीनें आकारावें. फडणिसी, चिट- 
णिसी पत्रांवर निशाण करावें. यद्वप्रसंग करावे. तालका जतन करून आज्ञेत 
चालावे, मोतंब कलम १. | 

सचीव यांणीं राजपत्रे शोध करून अधिक उणें अक्षर मजकूर शुद्ध करावा. 
युद्धप्रसंग करून तालुका स्वाधीन होईल तो रक्षन आज्ञेंत वर्तविं. राजपत्रबरां 
चिन्ह संमत करावें. मोतंब कलम १. 


टटका फणफणत ल 


= er seem nnn 


कानू-कायदा. जाबता-यादी, ताबिनांत-अंकित. समेत-बरोबर. मोतंब- 
तयार (असा शिक्का मारणे). आकारणें-हिशेब करणें. निशाण-चिन्ह. 


५२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


मंत्री यांणीं सव मंत्रविचार राज्यकारणें, यांतील सावधतेनें विचार करावें. 
आमंत्रण, वांकनिसी त्यांच्या स्वाधीन. तालुका जतन करून युद्धादि प्रसंग 
करावे, राजपत्रांवर संमत चिन्ह करावें, मोतब कलम १ 
चिटणीस यांणीं सव राज्यांतील राजपत्रे लिहावीं. राजकारणपत्रे उत्तरे 
लिहावीं. सनदा, दानपत्रे वगेरे महालीं हुकुमी यांचा जाबता फडणिसी 
अलाहिदा त्याप्रमाणे लिहावीं. हातरोखे नाजूक पत्रे यांजबर मोतत्र अथवा 
खास दस्तक मात्र, वरकडांचा दाखलाचिन्ह नाही. चिटणीसांनींच करावें, 
मोर्तब कलम १. 
किल्ले, कोट, ठाणीं, जंजिरे यथील कायद करून दिल त्याप्रमाणे हवाल- 
दार, सभदार, कारखानीस, सबनीस, सरनोबत, तटसरनोबत लोक यांचे 
जाबते करून दिले त्याप्रमाणे चालन सावधतेनें स्थळे रक्षावींत. तगिरी 
बदली हुजूरून व्हावी. बेजमी नेमणूक तालुकेदार याँजकड, दरवाजा, किल्या 
[ यांजवर ] हवालदार याचा हुकूम शिक्के त्याच्या नांवचे. कारखानिसी, 
सबनिसी, जाबता अलाहिदा असे. मोतब कलम १. 
आठरा कारखान्यांचे अधिकारी यांणीं खासगीचे अधिकारी यांच्या इतल्यांत 
चालून दफतरीं हिशेब गुजरावे. मोतत्र कलम १. 
आबदारखाना चिटणीस यांजकड सरफखानासुद्धां अधिकार सांगितला 
मजालसी विड, अत्तरग॒लाब व हारतुरे, फळफळावळ खषबई खरेदी, जमाखच 
यांणीं करून हिंशेव दफतरीं गुजरावा, मोतब कलम १. 
पागा जुमलेदार, सरदार यांणीं केद करून दिली त्याप्रमाणें चाळून सेनापती 
व प्रधान यांच्या समागमे कामकाजें करावीं, मोतब कलम १ 
सेनापती यांणीं सव सेन्य संरक्षण करून युद्धप्रसंग स्वारी करावी. तालका 
स्वाधीन होईल तो रक्षन हिशेब रुजू करून आज्ञेने वतविं. फौजेच्या लोकांचे 
बोलणें बोलावें. सर्व फौजेचे सरदार यांणी त्यांजबरोबर चालावे. मोतब कलम १. 
वांकनिसी-वत्तान्तलखनाचें काम. अलाहिदा-निराळा. दस्तक-परवाना 
गिरी-बदली, बडतर्फी. बेजमी-पुरवठा, बेगमी. सबनिसी-लष्करची जमा 
हजेरी घेण्याचें काम. इतल्ला-लोभ, रक्ष. आबदारखाना-पिण्याचें पाणी सांठ- 
विण्याचें टाकें. सरफ-सफं,खच. मजालस-दरबार. खुषबई-खुशब्‌-सुगंधी वस्तु 
जमलेदार-श-दीडशें पायदळ किवा बारगीर तुकडीचा अधिकारी. रुजू-दाखल 


शिवकालीन प्रधातमंडळ ५३ 


पंडितराव यांणीं सव धर्माधिकार, धर्म अधर्म, पाहून शिक्षा करावी. 
शिष्टांचे सत्कार करावे. आचार, व्यवहार, प्रायदिचित्त पत्र होतील त्यांजवर 
संमत चिन्ह करावें. दानप्रसंग, शांति अनुष्ठान तात्काल करावें, मोतंब कलम १. 

न्यायाधीश यांणीं सव राज्यांतील न्याय, अन्याय मनास आणून बहुत धमेँ 
करून न्याय करावे. न्यायाचीं निवाडपत्रे यांजवर संमत चिन्ह करावें. मोतब 
कलम १. 

सुमंत यांणीं परराज्यांतील विचार करावा. त्यांचे वकील येतील त्यांचे सत्कार 
करावे. युद्धादि प्रसंग करावे. राजपत्रांवर संमत चिन्ह करावें. मोतब कलम १. 

फौजचे सबनीस बक्षी यांणीं सर्व फौजेची हजेरी चौकशी करावी, यादी 
करून समजवावे, रोजमुरा वाटणे, सत्कार करावा. युद्धादि प्रसंग करावा 
मोतंब कलम १. 

सेनाघुरंघर यांणीं बिनी करावी, आघाडीस जावें, फडफर्मास करावी, छूट 
करणें, मना करणे, चौकशी, ताकीद त्यांजकडे, पुढें असून सेना रक्षण करावी, 
मोतब कलम १. 

सुमे मामले ताळकेदार, यांस ज्याजकडे जे नेमले ते त्यांणीं जाबत्याप्रमाणें 
चालावे, हुजूरचे दरखदार चिटणीस, फडणीस, मुजुमदार यांच्या इतच्यानें 
चालून हिशेब गुजरावे. मोतेब, कलम १. 

बारा] महालाचे अधिकारी यांणी आपापले काम दुरुस्त राखून हिशेब 
आकारून दफतरांत गुजरावे. मोतब कलम १. 

दरुणी महालाचें कामकाज दिवाण नेमून दिले त्यांणीं सर्व पाहून करावें. 
चिटणीस, फडणीस यांणीं आपलाले दरखाचे कागद लिहावे, त्यांजवर निशाण- 
चिन्ह दिवाणांनीं करून त्यास समजून मोतंब समक्ष करावे, मोर्तब कलम १. 


eee een को Cr eens 


बक्षी-सेन्यांत पगार वांटणारा, उमेदवाराची शिफारस करून मनसब 
देवविणारा. बिनी-सेन्याची आघाडी ( शब्दशः नाक ). फडफर्मास-सर- 
खराई, पुरवठा. दरख-सरकारी काम. दरखदार-सरकारी अधिकारी. दफतर 
-कचेरी. दरुणी महाल-अन्तःपुर, जनानखाना. 

1 बारा महाल-पोतें, कोठी, पागा, दरजी (शिपी), टंकसाळ, सोदागिरी, 
इमारत, हवेली, पालखी, थट्टी (गोशाळा), चौबिना (लांकूडकाम), शेरी 
(गांवसीमेच्या बाहेरील बागाईत जमीन). महाल-खातें. 


५४ _ _ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


पोतनीस यांणीं पोत जमाखच लिहिणे करावें, नजरपेशकशी जमा करावी. 
पोतदार यांणीं पारख करावी, मोतब कलम १ 
अष्टप्रधान यांजकडे पेटे ब तालुके व स्वारीस जाणें त्यांस दरखदार सर्व 
हुज़रच्या नांवें, त्यांच्या दाखल्यांनीं पत्रव्यवहार करावा, स्वारीस जावें त्यास 
मुतालिक करून दिले त्यांणीं सर्व व्यवहार चालवावा. हुजूर राहवें, मोतब 
कलम १ 
एकूण कलमे वीस. मोतब, 


३५. संभाजीचे राज्यारोहण 


पत्रसारसंग्रह भाग २ रा, श० १६०२ आषाढ शु० १० 
नं० २२६५ इ० १६८० जून २६ 


[ संभाजीच्या स्वभावाबद्दल बरीच महत्त्वाची माहिती या पत्रांत 
मिळेल. | 


राजापूर-सुरत 

संभाजी आतां रायरीला गेला आहे. वक्षिसाच्या करितां त्याच्याकड पुनः 
अज करीत आहों. आतां राज्यांत व्यवस्था होऊन त्याला थोडा स्वस्थपणा 
असल्यामुळे बहुधा आमच्या अडचणी समजून घेण्यास त्याला वेळ होऊन 
अधिक अनुकूल उत्तर येण्याची आशा आहे. 

ता. १२ जुले--संभाजी रायरीला आहे. धाकट्या भावाला त्यानें दयेनें 
वागविले. अण्णाजीचें डोके कापले नसून त्याचे फकत साखळ्या ( बड्या ) 

पोतनीस-जमाखर्चं लिहिणारा. पोते-तिजोरी. पेइकश-नजराणा. नजर 
पेशकशी-नजराणा. पोतदारी-नाणं पारखण्याचें काम. मुतालिक-प्रतिनिधि, 
मुख्त्यार. हुजूर राहवें-हुज्रच्या आज्ञेत राहावें. 


समर्थांचे संभाजीस पत्र प्प्‌ 


घालून हाल चालविले आहेत; अशी चौलच्या सुभेदाराकडील एका लायख 
माणसाकडून माहिती कळली, देशांत स्थिरता येऊन संभाजी राजा झाल्याचें 
जाहीर झालें आहे. त्याच्याजवळ आतां २० हजार सैन्य तयार आहे. तो फार 
मेहनती आणि सावध आहे असे लोक बोलतात. 


३६, समर्थाचे संभाजीस पत्र 


इतिहासमंजरी | { पृ० ११२-११३ 


[ या पत्रावरून ni हातून प्रारंभीं कांहीं अविचारीपणाचीं 
कृत्यें घडलीं व त्या योगानें शिवकालीन मृत्सही दुखावले गले हें 
निविवाद आहे. ] 


छत्रपती संभाजीस समर्थांनी पाठविलेल्या पत्रांत या ओंब्या आहेत :-- 


अखंड सावधान असावें । दृश्चित कदापि नसावें । 
तजबीज करीत बसावें । एकांत स्थळीं ॥ १॥ 


कांहीं उग्र स्थिति सोडावी । कांहीं सोम्यता धरावी। 
{चता पराची लागावी । अंतर्यामी ॥ २॥ 


मागील अपराध क्षमा करावे । कारभारी हातीं धरावे । 
सुखी करून सोडावे । कामाकडे ॥ ३॥ 


पाणवठी तुंब निघेना । तरी मग पाणी चालेना । 
तेसें जनाच्या मना । कळलें पाहिजे ॥ ४॥ 
दुङ्चित-चित्त ठिकाणीं नसणें, बेसावध राहणें. पराची-दुसर्‍्याची, 
लोकांची. तुंब-तुंबलेलें, सांचलेले पाणी. लोकांचीं मनें तुंबू देऊं नये. त्यांना 
काम द्यावें, असा भावाथ. 


CE] 


५६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


जनाचा प्रवाह चालिला । म्हणजे कार्यभाग आटोपला । 
जन ठाई ठाईं तुंबला । म्हणिजे तें खोट ॥५॥ 

श्रेष्ठी जें जें मेळबिले । त्यासाठीं भांडत बसले । 

तरी मग जाणावें फावलें। गलीमासी ॥ ६॥ 

ऐसें सहसा करूं नये । दोघे भांडितां तिसन्यासी जाये । 
धीर धरुनि महत्काय । समजूनि करावे ॥ ७ ॥ 


आधीं च पडली धास्ती । मग कार्यभाग होय नास्ती । 
या कारणें समस्तीं । बुद्धि शोधावी ॥८॥ 


राजी राखतां जग । मग कार्यभागाची लगबग । 
ऐसें जाणोनियां सांग । समाधान रखावें ॥ ९ ॥ 


सकळ लोक एक करावे । गलीम निवटनि काढावें । 
येणे करितां कीति धावें। दिगंतरीं ॥ १० ॥ 


आधीं गाजवावे तडाके । तरी मग भूमंडळ धाके । 
एसें न करितां धक्के । राज्यास होती ॥ ११॥ 

समय प्रसंग ओळखावा । राग निपट्नि काढावा । 
आला तरी कळों न द्यावा । जगामाजी ॥ १२ ॥ 


राज्यामध्ये सकळ लोक । सलगी देऊनि करावे सेवक । 
लोकांचे मनामध्ये धाक । उपजों चि नये ॥ १३ ॥ 


बहुत लोक मेळवावे । एकविचारें भरावे । 
कष्ट करोनि धसरावें । म्लेंच्छावरी ॥ १४॥ 


आहे तितुकें जतन करावें । पुढ आधीक मेळवावें । 
महाराष्ट्र राज्य करावें । जिकड तिकडे ॥ १५ ॥ 


शरेष्ठीं-वडील माणसांनीं. गलीम-झत्रु, धास्ती-घाबरटपणा. नास्ती- 
नासून जाणें. लगबग-त्वरा; त्वरेने कार्यभाग होतो, असा भावार्थ. 
सांग-संपूर्ण. निवटून-निपटून. तडाके-पराक्रम. 


समर्थाचे संभाजीस पत्र 
लोकीं हिमत धरावी । शर्तीची तरवार करावी । 
चढती वाढती पदवी । पावाल यणें ॥ १६॥ 


झिवराजास आठवागें । जीवित तृणवत्‌ मानावे । 
इहलोकी परलोकों रहावें । कीतिरूपें ॥ १७॥ 


शिवराजाचें आठवावे रूप । शिवराजाचा आठवावा साक्षेप । 
शिवरायाचा आठवावा प्रताप । भूमंडळीं ॥ १८ ॥ 


शिवरायाचे कसें बोलणें । शिवरायाचें कसें चालणे । 
शिवरायाची सलगी देणें । कसी असे ॥ १९ ॥ 


सकळ सुखाचा केला त्याग । करूनि साधिजे तो योग । 
राज्यसाधनाची लगबग । केसी केली ॥ २० ॥ 


त्याहुनि करावें विशेष । तरी च म्हणवावें पुरुष । 
याउपरी आतां विशेष । काय लिहावे ॥ २१॥ 


अभ्यास :--या ग्रंथांत आलेले समथावेषयक उतारे नं. १, ८, २२, २७ 
वाचा व समथाचे राजकीय कार्य यावर चिकित्सक निबंध लिहा. 


दर्त-पराकाष्टा. साक्षेप-दीर्घोद्योग. सलगी देणें-विइवासांत घेणें. 


५८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


३७, कोणाशीं सख्य ठेवावें १ 


Cn 2° cd ~ 


पत्रसारसंग्रह भाग २ रा, श० १६०२ मार्ग व० १३ 
नं० २३०० इ० १६८० डिसें ८ 


इंग्रजांपुढील प्रश्‍न 


[या पत्रावरून इंग्रजांचे मन कोणत्या बाजूला होते याचा अंदाज 
काढतां येईल काय? | 


सुरत-मंबई 

राजाच्या! हितसंबंधांना विरोध येईल अझा रीतीनें सिहीला आमच्या- 
कडन मिळणारा आश्रय व मदत हीं राष्ट्रांच्या कायद्याप्रमाणे समथनीय 
ठरणार नाहींत, हें उघड आहे. परंतु हल्लींच्या परिस्थितींत आम्हांला तो 
नियम मोडावा लागणार हेहि तितकेच स्पप्ट आहे, कांहांहि केले तरी 
दोघांपेकीं कोणाचा तरी अस्नेह पत्करल्यादिवाय गत्यंतर नाही. आणि दोघां- 
पेकी कोणाला राखावयाचें व कोणाला दुम्ववावयाचें हें ठरविणे फार दुर्घट 
आहे, परंतु आतां आपलीं गलबते भरून पाठवावयाची वेळ आल्यामुळे 
त्यांना कोणाचाहिं अडथळा होऊं नपे म्हणून तुम्हांला खालील हुकूम देणे 
भाग पडत आहे.--- 

संभाजीकडून आलेल्या मनुष्याला त्याचें कामाचे महत्व व त्याचा दर्जा यांना 
शोभेल असे वागवावे, मात्र त्यानं बातमीदाराचे काम करू नये अशाकरितां 
त्याच्यावर नजर ठेवावी परंतु त्याला गैरविइवास न वाटेल याची खबरदारी 
घ्यावी, जरा त्याला लवकरच घालवितां आला तर बरें होईल असें आम्हांला 
वाटतें, तथापि त्याला दिरंगाईवर टोलबीत ठवल्यानें सिद्दीशी अगदींच 
भांडण होण्याचा प्रसंग येत नसेल तर तसाहि त्याला राखून ठेवल्यास चालेल. 


कलशाचे शिक्क्याची सनद ५९. 


३८. कलुशाचे शिक्क्याची सनद 


पेशवेदप्तर नं० ३१ 
पत्र नं० ४४, पृ० ३९ | { तारीख २२-४-१६८५ 
[ संभाजीचे कारकीर्दीत कलृशाचा अधिकार केवढा होता याचा' 
अंदाज या पत्राने होतो. मूळ पत्रांतील कांहीं भाग गाळला आहे. पत्रांत 
जेथे ' ऐसियास ' असा शब्द येतो तेथपर्यंत सदरहू पत्र ज्या पत्राला 
उत्तर असतें त्या पत्राचा सारांश असतो. मोरो विठ्ठलास ४०० होनांचें 
इनाम शहाजी-शिवाजीपासून चालत असे. सारा कमी येवो वा अधिक 
येवो इनामाचे ४०० होन चुकावयाचे नाहींत अशी सनद होती. तिचा 
अंमल होईना, म्हणून सदरहू मोरो विदुलांनीं हुजरकडे विदित केले 
त्यावरून ती तक्रार दूर करण्यासाठी कलशा पुणे प्रांताच्या सुभेदारास 
लिहीत आहे. ] 


श्री 
राजश्री बावाजी तानदेऊ सुबेदार व कारकून 
प्रांत पुणे गोसावी यांसि 


छ अरडितलक्ष्मीआलंकृत राजमान्य स्नेहपूर्वक कविकलश छंदो- 
गामात्य आसीर्वाद सा सन खमस समानीन आलफ मोरो विठल देशकुलकर्णी 
प्रांत मजकर हुजूर येऊन विदित केले ...... एसियासि माहाराजसाहेब यांचे 


कारकीर्दीस व राजश्री केलासवासी स्वामी यांचे कारकीर्दीस देशमुख देश- 
कुलकर्णी याचा हक व इनामती दुबाले करून इनामती खंडणीची मोईन होनु 
पा ४०० च्यारिसे नि देशमुख ३०५ तीनसे पांच व नि देशकुलकर्णी 
होनु पा ९५ पंच्याणवद येकूण होनु पा चारिसे घत असेत हकाचे व इनामतीचे 
दस्त कमतर पडेल तो सदरहू च्यारिसे होनु जो हक व इनामत दस्त होईल 


छ-चंद्र. दुबाले करून-दुमाले करून-परत हवालीं करून. मोईन-नमणूक 
पगार. पा-पकी. निा-निसबत, मार्फत. दस्त-पट्टी, सारा 


६० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


त्याजवरी वांटून दस्त मवाफिक इनामती खंडणीची बेरीज बैसेल ते देसमुखाचे 
निसबतीने देसमुखापासून घेत जावे. देशकुलकर्णी याचे निसबतीने जे बेसेल 
ते देदाकुलकर्णी यापासून घत जावी म्हणून राजाज्ञेची सनद आलाहिदा सादर 
आहे तेगेप्रमाण चालवणे देसाई देशकुलकर्णी यांचा हक व इनामती दुमाला 
करून दिवाणांत इनामती खंडणीची मोडेन च्यारिसे होनु पा घेत आहेत 
येखादै माहाराज' साहेबाचे आज्ञापत्र व राजश्री केलास स्वामीची* आज्ञापत्रे 
असतील ते रुजू घाळून हाली राजाजेकडून सनद सादर आहे, तणप्रमाण 
वतणूक करण, जाणिजे रा छ २५ रविलाखर. या पत्राची तालीक लिहून घेऊनु 
असल सनद देशकुलकर्णी मानइलेक्रड परतोन देण, जाणिजे पा हुजूर. 
(पत्राचे मागील बाजूस) 
रा छ ९ रजब सन सीत समानीन अलफ 


विधिरथिमनीधीणा- 
मवधीर्नयवत्मनां 
शवधिः कार्यसिद्धीनां 
मद्रा कल्शहस्तगा 


nn र 


मवाफिक-माफक प्रमाणें. १ शहाजी. २ शिवाजी. रुज्‌ घालून-मान्य 
करून. रा-रवाना. तालीक-नक्कल. मानइलेकडे-मशारनिल्हेकडे. पा- 
'परवानगी. 


फोंड्याची लढाई ६१ 


३९, फोंड्याची लढाई 


शिवचरित्रसाहित्य खं० २ रा, श० १६०७ आषाढ शु० २ 
नं० ३९७, पु० ३९९ इ० स० १६८५ जून २३ 


[ मावळांत ' वेळवंड खोरे ' म्हणून खोरें आहे. खोरें म्हणजे डोंगराळ 
मुळ्खांतील भाग. तेथील कंक' आडनांवाच्या वतनदाराचे कागदपत्र सांपडले 
त्यांतील हा एक. या योगानें संभाजीची पोतुंगीजांशीं झालेली फोंड्याची 
लढाई अस्सल मराठी कागदाने उजेडांत आली. मयत वापाचें नांव 
कृष्णाजी व मुलाचे नांवही कृष्णाजीच आहे. मुलाच्या नांवें सुभा चालवून 
वडील चाहूजीस त्याचा कारभारी नमले, असें अनेक वेळां होई. पुढे 
कायदेशीर वारस व त्याचा अधिकारी यांत हमेशा वाद होई, व तो 
निविवाद निकालांत निघणें दुघट असे. ] 


श्री 
श्री* | शंभोः शिव । जातस्य मुद्रा द्यो | रिव राजते | यदं । क सेविनो 
लेखा । वर्तते कस्यनो । परि । 
(सात ओळींचा पंचदश दली किंवा वहुबर्जी शिक्का) 
श्री! ॥ शभुनर पतिहप 
निदान मोरेश्‍वर सुत- 
नीलकंठ मुख्य प्रधान 
पत्रवतन कृष्णाजी कंक पदाती नायक सेवक राज्यमंडल शके १२ क्रोधन- 
नाम संवत्सरे आषाढ घुध द्वितीया भोमवासर मानिलेचा बाप कृष्णाजी 
बिन येसजी कंक यास हशमाची हजारी होती, त्यावरी फोडियाच्या कोटास 


* शिक्क्यांत ओळ संपली असें दाखविण्यासाठी शब्द तोडले आहेत. पंच- 
दशदली याचा अर्थ पंधरा पाकळ्यांचा. बहुबुर्जी-अनेक कोनांचा 

† या शिक्क्यांत अशद्धे आहेत :-शभु-शंभु. निदान-निधान 

पदाती-पायदळ. मानिले-मशारनिल्हे, वर सांगितलेला. हशम-शिपाई 
प्यादे. हजारी-हजार संनिक बाळगण्याची मन्सब 


६२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


फिरंगियानी लगट केला. तेव्हा राजश्री स्वामि राजापुरीहून स्वार होऊन 
फोडियासि (गे) ले ते वख्ती खाडीवरी गनिमासीं गाँठी घालून जुझ बहुतच 
केले ते वख्ती जखमा लागोन जरतुर जाला म्हणोन कास जावया आज्ञा 
दिल्ही. घरास आलियावरी जखमा फुटोन मयत जाला त्याचा लेक मानिले 
त्याचे नांव कृष्णाजीच ठेविले आहे. तीन वरसाचा मूळ आहे. त्याच्या नावे 
सुभा चालवावा आणि लोकाच्या जमावास चाहुजी कंक आहे त्यास कारभारी 
करून ठेवावा म्हणोन येसजी कंक याणि विनंती केली त्यावरून स्वामि कृपालु 
होऊन कृष्णाजी कंक स्वामिकार्यावरी पडला याकरितां याच्या लेकास सुभा 
दिल्हा आणि लोकाचा जमाव करावा हमेशा चाकरीवरी आसिले पाहिज 
म्हणोन चाहुजी केक दभर मावलियाँत होता तो माकुल पाहोन कारभार 
चाल्यावयासि दिल्हा, 


४०. भ्रष्ट ब्राह्मणाची प्रायारिचत्त-शाद्धि 


निह जब, अ 


~ कै ८ a 
है 32 | | श० १६०८ चैत्र शु० २ 


श्रीमहालक्ष्मे नमः 
॥ श्रीसकलगुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी अलक्त राजमान्य राजश्री 
देशमुख देदापांडे व ज्योतिषी व उपाध्ये व समस्त वेदमूर्ती वस्ती कसबे हरसूल 
प्रांत औरंगाबाद व समस्त महाराष्ट्र कोंकण देशस्थ विद्वद्वैदिक गृहस्थ गोसावी 
यांसी :-- 
पौय उपाध्ये व मोरेश्वर पंडितराव आशीर्वाद अनुक्रमे नमस्कार, 
उपरि, गंगाधर रंगनाथ कुळकरणी कसब हरसूल हा ब्राह्मण मोंगलापासो सेवेसी 


वख्ती-वेळीं. जरतुर-जखमी. मूळ-मूल. हमेशा-नेहमीं. माकुल-शाहणा. 


भ्रष्ट ब्राह्मणाची प्रायश्चित-शृद्धि ६३ 


होता, कित्येक दिवस चाकरी करीत असतां मोंगली यावरी बलात्कार करून 
बाटविला. भ्रष्ट करून यांस तीन महिने बंदखानी निर्बेध ठेविला होता. तेथे 
यवनासी अन्नोदक संसर्ग घडला, त्यानंतर यास भाग्य अडीच सद्दी मनसब 
देऊन चाकर करून ठेविला. पांच वर्षे चाकरी करीत होता. स्नानसंध्यादिक 
कमें करितां न ये यास्तव राहिले. पांच वर्षात अन्नोदक संसग केला नाहीं. 
दौलत करीत असतां भाग्याचे सुः्व टाकुन, अंतःकरणी अनुताप मानून आपले 
जातींत यावें यास्तव दोलत संपत्ती सर्व टाकन, अनुतापास्तव राजश्री छत्रपती 
स्वामीपाशी रायगडास येऊन एक वपे गंगाधर रंगनाथ “ दरबारीं आपणास 
प्रायश्चित्त द्या ” म्हणऊन सरकारकून व न्यायाधीश व उपाध्ये व दानाध्यक्ष 
व भलेभले व ब्राह्मण व समस्त आपले ज्ञातीस शरण येऊन प्रायदिचत्त मागत 
होता. त्या उपरि राजश्री समस्तराजकायधुरेघर वर्णाश्रमधमप्रतिपालक 
राजश्री छंदोगामात्य' स्वामी यास सर्व वतमान विदित जाले. त्यानंतर 
त्याही ब्राह्मणाचे कष्ट व अनुताप बहुत देखोनी राजश्री छत्रपती स्वामीस 
याचा वृत्तान्त विदित केला. छत्रपती कृपाळ होऊन प्रायदिचित्त द्यावयासी 
आज्ञा दिल्ही. त्या उपरि आम्हीं राजश्री छंदोगामात्य यांचे सभसी समस्त 
विद्वद्वैदिक ब्राह्मणांचे समतीने मिताक्षरादि निबंध पाहोन, प्रायश्चित्त निर्वाह* 
करून गंगाधर रंगनाथ यासी प्रायश्चित्त संकल्प सांगोन श्रीयात्रस पाठविला 
यथाशास्त्र प्रायश्चित्त विध्यक्त प्रकारे केले.... त्यावरून आम्हीं आपले पंक्तीस 
भोजन देऊन यासी शुद्धिपत्र दिले, हा ब्राह्मण शुद्ध जाला, संव्यवहाय' जाहला 
..-जो कोणी याचा ब्राह्मण्याविषयीं संदेह मानील तो देवब्राह्मण द्रोही, 
महापातकी जाणिजे, शके १६०८ सोळा शर्तें आठ क्षय संवत्सर चेत्र शुद्ध 
द्वितीया भौमवार ह विज्ञप्ति” मोर्तब. 


| मोगलांनी. सद्दी-शें. अडीचशे स्वारांची नेमणूक मिळाली असा अथ 

१ कलशाची पदवी. २ निर्णय. ३ व्यवहार करण्याछायक 

* याखाली मोरेश्‍वर पंडितराय, कविकलश, वेदिक व प्रल्हाद निराजी 
वगेरे पंचवीस सह्या आहेत 


६४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


४१, संभाजीच्या कारकीर्दीतील महत्त्वाची टिपणें 


शिवचरित्रप्रदीप, प० ३१ | { जेधे शकावली 


अकबराचे दक्षिणेंत आगमन 


[जेधे शकावलीत संभाजीच्या कारकीर्दीसंबंधी जे त्रोटक उल्लेख 
आहेत त्यांवर अधिक माहिती मिळाली पाहिज. उदाहरणार्थ, हरजी 
माहाडीक याची स्वारी कर्नाटकांत तिरुवन्नमलईपर्यंत गेली होती, तिचें 
काय झालें? ' कविकलश व सिरखे (शिक)' पारखे झाले म्हणजे भांडले. 
या भांडणाचें कारण काय? या शिक-कल्शा-भांडणांतूनच अखेर 
संभाजीवर दुर्धर प्रसंग उद्भवला काय? 
जेधे शकावलीची भाषा मराठमोळयाची बोली आहे. यांतील अनेक 
अपरिचित शब्द खेड्यांतील मराठ्यांशी बोलण्याचा सराव असल्यास 
कळतील. ] 
चेत्रमासी हरजी राज माहाडीक व शामजी नाईक यांस संभाजी राजे 
याणी बा जईतजी कांटकर व बादजी कांडे हे फौज देऊन कर्णाटकांत 
रवाना केली १ 

ज्येष्ट मासी सुलतान अकबर शाहा जाला औरंगजेबावर यागी होऊन 
त्रिंबकास आले त्यास संभाजी राजे याणी कोकणात पालीस ठाव दिल्हा £ 

कार्तिक दुध १३ रविवारी पातशाहापुरीं' संभाजी राज यांची व अकबरांची 
भेरी जाली अगदी सेना समुदाये लष्कर व हराम देखील समागमे होते अकबरा 
समागमे दुर्गादास* होता बहुत सन्मान केला तेच मासी अजमशाहा औरंगा- 
बादेस आला पौष मासी क्षय संवछरामध्ये औरंगजेब बर्‍हाणपुरास आला 
माघ मासी हसन अलीखान कल्याण मिवडी जाळून फिरोन गला १ 


a त अन aN 


i SNR 
ee 


nee eee घन ee career ~ 


बा-बरोबर, सहित. यागी-कष्टी, ठाव-आश्रय. जाला-झाला, अकबर 
शाहा झाला, स्वतंत्र झाला. १ हें ठिकाण कोठे आहे? २ हा 
राजपुतांचा सरदार. 


ओरंगजबाची विजाप्र-गोवळकोंड्यावर स्वारी ६५ 


भाद्रपद मार्सी सभाजी राज याणी कवि कलशाचा बोले मागती आणाजी 
दतो सचीव यांजवर ईतराजी करून मार दिल्हा त्या माराने राजश्री आनाजी- 
पंत ब बाळप्रभु ब सोमाजी दतो व हिराजी फजेद परळीखाले केद करून 
मारिले कर्णाटकांत शामजी नाईक यास कैईद करविले १ 


४२. ओरंगजेबाची विजापूर-गोवळकोंड्यावर स्वारी 


क 
शिवचरित्र प्रदीप, प० ३३ | | जेधे शकावली 


गाके १६०८ क्षय नाम संवछरे आशाढ मासी अवरंगजब्र सोळापुरीहून 
यऊन विजापुरासी लगट केला 

अश्वीन सुध ७ सोमवारी विजापूर अवरंगजबे घेतले सुलतान सिकिदर 
भेटला यासी नद्रबंद केले सरजाखान व बहलोलखानाचा लेक यासी पंच 
हजारी दिल्ही १ 

केसो त्रिमळ कार्तीक मासी करनाटकात रवाना केले माघ मासी कुतुबशाहा 
बसबपटण अदी करून भागानगर अवरंगजबास दिल्ही कासिमखानाचे विद्य- 
माने तेच मासी अवरंगजब्र भागानगरास येऊन वेढा घातला करनाटकात व 
देशात दुकाल पडिला फाल्गुण मासी अकबर जाइजात बैसोन विरानात गेला १ 

चेत्र' मासी मिरज मोगली घेतली केसोपंत फाल्गुण सुध १० करनाटकात 
गेले १ 


बोले-बोलण्यावरून, सांगीवरून. लगट-हुल्ला. नदरबंद-केद. विरा- 
नात-इराणांत. १ हा चेत्र श. १६०९ चा असावा. 
५०५०३० 


६६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


५३. संभाजीस अटक व त्याचा वध 


शिवचरित्रप्रदीप, पु० ३४ | | जेधे शकावली 


राके १६१० विभव सवछरे 

चेत्र सुध प्रतिपदा हरजी माहडीक त्रिणामलीटून कचीवर गले १ 

अदवीन मासी विजापुरास माहामारी आली १ 

कार्तीक मासी कवि कलश याजवरी सिरके पारख जाले १ 

कलश पळोन खिलणियांवर गला तेच मासी सभाजी राज रागेगडाद्वन 
कलशाचे मदतीस आले संगमेस्वरी सिरकियांसी युध्य करून त्यास पलऊन 
खलणियास आले १ 

मागसीप मासी संभाजी राज यांणी कलशाच्या बोले प्रल्हादपंत व सर 
कारकून व कितेक लोकास धरिले तेच मासी अरंगजब विजापुरीह्न तुळापुर 
नजीक भीमातीर येथ आले १ 

माघ वद्य ७ शुक्रबासरी संभाजी राज व कविकल्श रायेगडास जावयास 
संगमेस्वरास अले असता सेक निजाम दौड करून येऊन उभयेतांस जीवतच 
घरून नेले वरकड लोक रायेगडास गले १ 

फालगन झाध ३ राजारामास रायेगडचा किलेदार चांगोजी काटकर व 
येसजी कंक यांणी माघ वद्य ३० अदबखानाहून काडून बाहेर आणून मचकी 
बैसविले मानाजी मोरे ब वरकड सरकारकून धरिले होते ते सोडिले ज्याचें 
कायेमाग त्यासी देऊन राजाराम राज्य करू लागले येसाजी व सिदोजी फजेद 
यास कडलोट केले १ 

फाल्गुण वद्य १३ त्रयोदसी हरजी माहडीक यांणी केसो त्रिमल यांस 
संभाजी राजे याचे विपरीत वतमान येकोन त्रिणामली धरिले १ 


क न लन 


खिलणिया-खेळणा. त्रिणामली-तिरुवन्न मलई. कची-कांची, कांजी- 
वरम्‌. समगे-मिळून अदबखानाहून-कदेंतून. फर्जद-पुत्र, दासीपुत्र. 


मनहाट राज्याबद्दल मराठ्यांचा हुरूप ६७ 


फालगुण वद्य ३० अवरंगजब तुलापुरी संभाजी राज व कवि कलश यास 
जिवे मारून सिरछेद केल १ 


इ. स. १६८९-१७०७ हीं अठरा वर्ष मराठय़ांच्या इतिहासांतीलः 
अत्यंत मोठया संकटाची पण तितकींच मराठचांचें उज्ज्वल 
स्वरूप दाखविणारीं, हुरूपाचीं, धेर्याचीं, व स्फृतिदायक 
अशीं आहेत. या विभागांतील अस्सल पत्रांतून ' अस्मान 
कडाडलें तरी डगमगणार नाहीं ' ही बृत्ति स्पष्टपणें 
दिसून यते. 


७७४. मरहाट राज्याबद्दल मराठ्यांचा हुरूप 


राजवाड खंड १५, इ० स० १६९० 
ले० ३४७ श० १६१२ चेत्र व० ८ 


[ राजाराम कर्नाटकाकडे गेल्यावर पुणें ते तुंगभद्रा या प्रदेशांत 
सवत्र अवधान राखावें लागत असे. अशा वेळी आपल्याकडे आलेल्या 
सरदारास उत्तजन व इनामाचें आश्वासन देऊन राखून ठेवणें व त्यास 
कार्यप्रवृत्त करणें अशीं काम चालू होती. ] 


श्री 
स्वस्ति श्री राज्याभिषक शके १६ प्रमोद नाम संवत्सरे चेत्र बहुल अष्टमी 
मंदवासरे राजमान्य राजश्री बाजी सर्जाराऊ जेघ देशमुख यासि राजाआज्ञा 
(अभय दिल्हे) एसी ज मा रतनोजी सिंदे व शंकराजी ढगा याजबराबरी 
कितेक एकनिष्टपणाचा गोस्टी सांगोन पाठविल्या. सांगितल्याप्रमाणें विदित 
जालें, ऐसियासि है म-हाट राज्य आहे. तुम्ही लोक या राज्याची पोटतिडीक 
बहुल-वद्य, मा-मशरूल ( _ बहुल-वद्य. मा-मशरूल (प्रसिद्ध, राजश्री). पोटतिडीक-काळजी. 


६८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


धरितां तरि ते प्रांते कितेक राजकारणें आहे ते चालणा करून + +ण जमाव 
करून सावधानपणें राहोन स्वामीकाय जे दृष्टीस पडेल तें मनांत आणून 
हस्तगत करून ठेवणें, हुजूर लेहोन पाठविणे, तेणेप्रमाणें हुजूरून विल्ह केली 
जाईल. या प्रांतीचें वर्तमान तरी राजश्री छत्रपति स्वामी स्वारी करून कर्नाटक 
प्रांत गलियावरी तिकड जमाव लस्कर चाळीस हजार व हृशम एक लाख 
पंचवीस हजार जमाव जाळा आहे. पुढे हि आणखी जमाव होतच आहे. त 
प्रांती कुल पुंड पाळगार तमाम एऊन भरल आहेती, जमेती पोख्ती जाली 
आहे. तुत पुढे राजश्री केसो त्रिमळ या प्रांतें रवाना केल आहेती. या बरोबर 
संगिनात स्वार पंधरा हजार व हृशम पंचवीस हजार देऊन रवाना केले 
आहेती. त हि कादळ प्रांत तुगभद्रच्या तीरास आल आहेत. खजाना हि एक 
लाख होन या बराबरी आह. त्यास आणावयास राजश्री धनाजी जाधव व 
संताजी घोरपडे सेनापंचसहृस्री पाठविले आहेती. त हि आठा पंधरा दिवसीं 
एतील. ते आलियावरी तो जमाव व ह्रुजूरचा जमाव ऐसे करून व्या प्रांत स्वारी 
होईल. तरी हैं पत्र तुम्हास सादर केले असे. तेणप्रमाणे जमावानसी सावध 
असणे, त्या प्रांत आलियावरी तुमची हि सरंजामी एथ मा रतनोजी सिंदै व 
दोकरजी ढग एही रदवदल केली त्याप्रमाणें चालऊन विता 

तेनाती सालीना होन गांव 

५००८० खासा ४ इसातो 

५०० मताजी जघ वेतनांत गांव 


ee णा ण0१णा 


॥ 
१०००८० ६ 


सदरहु प्रमाणे हजार होनु तैनाती व गांव इसाती व मुकासे मिळोन सा 


विल्हे-व्यवस्था. हशम-शिपाई. कुल-सवे. पुंड-स्वतंत्र वृत्तीचे पाळे- 
गार-छोटे संस्थानिक, कर्नाटकांतील मूळ हिदु राजांचे वंशज. तमाम-सवं. 
जमेती-जमाव. पोख्ती-मोठा, पोक्त. संगिनात-संगिनी घेतलेले. सेनापंच- 
सहस्री-पांच हजारी स्वारांचे मुख्य. रदबदल-शिफारस. चालऊन-चालव्‌. 
बिता-बितपशील, त्याचा तपशील येणेप्रमाणे. तेनाती-पगार. खासा-खुद्दास 
(म्हणजे सर्जाराऊ यास). इसाती (इसाफती)-इनाम गांव. वेतनांत गांव- 
वेतन म्हणून गांवचें उत्पन्न, मुकासा-सरकारी वसूल करून बंदोबस्त 
राखावा या अटीवर अधिकार चालविण्यासाठी दिलेले गांव. सा-सहा. 


राजारामाच्या हालचाली ६९ 


गांव कार्यभाग जालीया देऊन. तरी तुम्ही आपली खातरनिशा राखोन 
स्वामीच्या पायासी एकनिस्टता घरून स्वामिकाय साध्य होए ते गोस्टी करणे 
गनीमाचा हिसाब काय आहे ? तुम्ही लोक जेव्हां मनावरी धरितां तेव्हां 
गनीम तो काय आहे ? गनीमसा तुम्हो लोकीं केला आहे. ते तुम्हीच लोक 
या राज्याची पोटतिडीक धरितां तेव्हां ओरंगजवाचा हिसाब धरीत नाहीं ऐसें 
बर समजोन लिहिल्याप्रमाणे वतणक करणे. व औरंगजेबाने मप्हाटे लोक 
आहेती त्यास मुसलमान करावे एसे केले आहे. त्यापेकीं मुसलमान केले मा 
नेतोजी राज व साबाजी घाटग व जानोजी राज व कित्येक ब्राह्मण हि 
प्रातीचे वाटविळ पुढ हि तलवा गला आहेती. तिकडून तमास मऱ्हाटे लोक 
होत त आपला जमावानसी आम्हाकड एताती. हाली रा हाणवंतराऊ 
निंबाळकर व सटबोजी निंबाळकर बाज सरदार आल आहेतो, पुढे हिं 
कितक एताती, ऐसे गनीमाचे लप्कर उठोन हुजूर जमाव होत आहे. ईस्वर 
करितो तरी पते च आहे. लिहिल प्रमाण हिमती धरणे, जाणिज छ २० 
जमादिलाखर मु तिसन अलफ, आज्ञा प्रमाण, 


५५, राजारामाच्या हालचाली 


mn, 00 nnn 


शिवचरित्रप्रदीप, | | जेधे करीना 
प्‌ ० ईट 


राजश्री राजाराम रायेगडी अटकेत होते ते बाहेर काढन मेचकावरी बेसऊन 
राज्याभिप्रक केला शके १६११ शुक्ल सवछरी जुलपुकारास रवाना केळ राजश्री 
राजाराम निघोन रायगडीहून प्रतापगडास आले दुश्काल बहुत पडिला चत्र 


देऊन-देऊ. खातरनिशा-खातरी. हिसाब-प्रतिष्ठा. मा-मशरुल, 
राजश्री. तलबा-वोलावणें. रा-राजश्री. बाज-वरकड. जुलपुकारास- 
झल्फिकारखानास. 


७० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


मासी उाध १५ पौणिमेस जुलपुकारखान नाव इतकादखान होते ते रायेगडास 
वेढा घालून बेसले राजश्री राजाराम निघोन मजल दरमजल कर्नाटकात चेदीस 
गेल मागशीष शुध २ रविवारी रायेगड मोगलास दिल्हा राजश्री संभाजी 
राज याचे पुत्र राजश्री सिवाजी राज यांस तुलापुरास नेऊन पातशाहास 
भेटविल पातशाहा मेहरबान होऊन हफ्त हजारी सांगितली नाव शाहुराजा 
नाव ठेविल आणि आपल्या संनिध जालीमध्ये ठविळे त्यावरी किले गनी- 
माने घेतले सर्जाराऊ जघ व त्याचे भाऊ देखील राजमाचीहून निरोप घऊन 
वतनावरी आले, * 


४६. रायगडाहून जिजीकडे 


स्थिरबुद्धि राजाराम, | | नरा सय 
प० २५ 

[ राजारामचरित या काव्याचा लेखक “केशव दामोदर पुरोहित, 
संगमेश्‍वर तालुक्यात पुन्य नांवाचा गांव साखरप्यास लागून आहे तेथचा 
राहणारा, शिवाजीजवळ रामायण-महाभारतादि ग्रंथांचे पुराण सांगत 
असे. पुढे संभाजी व राजाराम यांनीं त्यास दानाध्यक्षाचे काम दिले. 
ता. ४-१-१६९० रोजीं त्यानें राजारामचरित हा ग्रंथ पुरा केल्याचे 
तो लिहितो. यानंतर लोकरच तो वारला असावा. ' (स्थिरबुद्धि राजाराम, 
पृ. २७ टीप). 

राजारामादि मंडळी जिजीकडे जातांना सन्याशाच्या वगेरे वेषानें 
गेलं असें आजपर्यत बखरींत व कादंब-यांतून वर्णन येई, पण या 
समकालीन काव्यांतही त्याचा उल्लेख आहे हें विशेष आहे. ] 


चंदी-जिजी. हफ्त-सात. † अर्थात्‌ हें नांव औरंगजेवानें त्यास दिले हें 
सिद्ध. जाली-जाळी, नजरकद (?). *्येथे हा करीना संपलेला आहे, 
यावरून तो या सुमारास लिहिलेला असण्याचा संभव. 


रायगडाहन जिजीकड ७१ 


अग्रे सेनापतिः पश्चान्मार्नासघो'ऽरिमदनः । 
सत्यप्रतिज्ञः प्रल्हाद: नुपसेवाविशारदः । 
तद्धस्तकोऽनंतसुतः कृष्णशर्मा? महामतिः । 
तथा प्रधानः सुमतिर्नीलकंठइच सानुजः । 
कृष्णात्मजो नीलकंठ: महीपालहिते रतः । 
खंडोबल्लाळमुर्याइच कायस्थारिचत्रगप्तजाः' । 
बाजीकदमनामाथ खंडोजीकोदमस्तथा । 

एते चान्ये च तं भूपमनुजग्म्‌ः पुरंदर । 

सर्वे तुरंगमारूढाः प्रलपंतः परस्परं । 

ततः श्रीरामसेवाये भरजीकः” समबगमत्‌ । 
यतो मल्लजिता" भ्रात्रा वरघोरपडान्वयः` । 
भवशालो'  रूर्पासहः स्वसेन्येन समन्वितः । 
जगत्स्थापक' ' संताजिर्धीरो वीरबलाधिकः । 
केचित्कापटिका' ` वेषा दोनवेष' धराः परे । 
मुनिवेषधराइचान्य वश्यवेष'" धरास्तथा । 
म्लेच्छकासीमसेनायां स्वसीमामत्यजन्नुपः'` । 
अंबूर'' नगरस्यायं देवालयमुपाययो । 
नारायणसुते श्रीमच्छंकरे लोकशंकरे । 
राज्यैकदेशं निदधे” कारि दुगसमाश्रयं'` । 


१ हा मार्नासग कोण? र प्रल्हाद निराजी. ३ कृष्णाजी अनंत. हा 
सभासदी बखरीचा कर्ता असेल काय ? ४ नीळकंठ कृष्ण. हें व अशीं बरीच 
नावे समकालीनांच्या परिचयाची असली तरी आतां विस्मृतिप्राय आहेत. 
५ चित्रगुप्त म्हणजे चित्रे आडनांवाचा असा अथ, ६ पुरंदर 
म्हणजे किल्ला. त्या नांवाचा किल्ला नव्हे. ७ बहिर्जी. ८ मालोजी. 
९ घोरपडे या श्रेष्ठ वंशांतील. १० भोसले. ११ जगताप (? ). प्रसिद्ध संताजीचें 
आडनांव घोरपडे होते. १२ कार्पटिक-कापडी, संन्याशाचा एक प्रकार. 
१३ गरीबाचा वेष धारण करून. १४ व्यापाऱ्याचा वेष. १५ आपल्या 
राज्याची सीमा सोडून कासीमच्या सेनेतून राजाराम पुढे चालला. 
१६ उत्तर अर्काट जिल्ह्यांतील शहराचें नांव. १७ शंकराजी नारायणाच्या 
ताब्यांत राज्याचा एक भाग दिला. १८ कारीचा किल्ला (कोठे आहे? ). 


७२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


०९३९ 


रामचंद्रे ` तु सकलं राज्यं विन्यस्य गढधी: । 
तस्य हस्ते धनाजीकं संताजीकं च शांकरं । 
अइवसेनाधिपान्सर्वान्‌ तथा पत्ति ` गणाधिपान्‌ ॥ 


तार राजारामचरितम्‌ ” केशव पुरोहितकृत 


४७, राज्यरक्षणाची विभागणी 


सचिवाचा जाहीरनामा 


भारत इतिहास संशोधक मंडळ श० १६१२ पौष श० २ 
त्रैमासिक इ० २२-१२-१६९० 
ब० ९ अं० ४ पृ० ६६ 


[ संभाजीच्या वधानंतर तात्पुरती घडी बसविण्याचा हा यत्न आहे. 
रायगड ते गोकर्णे ही कोकणपट्टी रामचंद्रपंताकडे व सातारा ते मुलूख 
काबीज होईल तो देश शंकराजी नारायणाकडे अशी व्यवस्था केली. 
संताजीस रामचंद्रपंताकडे दिले; धनाजीस शंकराजीकडे दिले. यांसंबंधींचीं 
जाहीरपत्रें ठिकठिकाणच्या देशमुख देशकुळकर्ण्यांकडे माहितीसाठी रवाना 
होत आहेत. ] 


श्रीशकर 
छ मा अनाम देशमुख व देशपाडीय पा खटांऊ यासि शकराजी 
नारायेण सचीव सुहूर सन इहिदै तिसेन अ (लफ) + + (बर) घाट पटी 
साताऱ्यापासून......... पावेतो व पुढे जेथ पर्यंत > ?८ > »< स्वामीच्या पुण्यप्रभावे- 
करून देश व दुर्गे कबज होतील तेथ पर्यंत राजश्री स्वामीने आमच्या स्वाधीन 


उ 


१९ रामचंद्रपंत अमात्य. २० पायदळाचे मुख्य. मा-मदारूल-प्रसिद्ध. 
अनाम-सरवं लोक. पा-परगणे. पटी-पट्टी, जमिनीचा भाग. 


rs es है 


शंकराजी नारायण सचिव यांचे हस्ताक्षर 
(पन्नाया काळ इ० स० १ ५०३) 


[a 


श्रा 


॥ छ मा अनाम दशमुख व देदावे, 
लकर्णी ता उत्रोळी ता रोहिडखोरे 
/ श्री पौस दंकराजी नारायण सचीव 
शंकराजी | सुहर सन आर्बा मया अलफ चिमणा 
\ नारायण / जी थोपटे याचा बाप सिदोजी 
` थोपटे यास माची पदमावती 
किले राजगड श्रश्रील सदर सरनोवती 
होती त्यास औरगजंब पादशाह 
राजगडास वेढा घालून बसला 
होता ते प्रसंगी वेढिंयात याणी 
कष्ट मेहनती केली पातशाही मोर 
चा सुवेळच्या बरश्यास होता 
तेथे सुलतानढवा' जाला आणि 
बरसा घेतला ते समई याणी य 
ध्य शर्तीनसी केले त्या युध्याम 
ध्ये भांडयाचा* गोळा लागोन जा 
(गाच ठार जाले......इ०)? 


ren RF PID FD PRO IIE ROP OE SEO OOOO VE SI YOON Se मत, तत क त oes Ase eines Ae ere 0 Ye 


१ एकदम चालून जाणे. २ तोफेचा. ३ कंसांतील मजकूर ब्लॉकमध्ये नाहीं. 


राज्यरक्षणाची विभागणी ७३ 


राज्यभार केलाच आहे. सांप्रत राजश्री स्वामी कृपाळू होऊन आह्मास सुर- 
निशीचा कार्यभाग सांगितला रायेगडापासून कोंकणपट्रीही स्वाधीन केली 
सनदा व वस्त्र ब अलंकारभूषण रा म्हालोजी काशीद राजसेवक व संताजी 
पडवल यांबा पाठविली राजश्री रामचंद्रपंतास मजसचा कायभाग सांगोन 
त्याच्या स्वाधीन करहाडापासून पलीकड वरघाट (रा)येगडापासून अलीकडील 
कोकण > % गोकणपावेतो केली त्यांच्या ०८ सनदा व पत्रे व अल॑कारभूषणें 
या उभयताबा पाठविली लस्कर दुतर्फा वांटन दिल्हे गा धनाजी जाधव 
यांणी आम्हाकड असावे रा सताजी घोरपड यांणी गा रामचद्रपंताकड 
आसावे असा तह केला असे हे वतमान तुम्हां बतनदारास कलावें याकरितां 
लिहिले असे याउपरी यामागे तुम्ही मनास मान त्याच्या हुकमाप्रमाण राहाटी 
करीत होतेस व रकापेकाही भलत्यासच देत होतेस तेसेच आतांही करावया 
कारण लागाल तरी हे गोष्ट ?८ १९ > याउपरी रुजू पडणार नाही हुजूरच्या 
हुकमांखेरीज वर्तणूक केलियास तुमने बरे होणार नाही टकापेका द्याल तो 
गंरमजुरा निघेल हैं बरे समजोन हुजूराच्या हुकमाप्रमाणे राहाटी करीत जाणें 
जाणिजे छ २० (३०) सालोवल पा हुजूर 


कागदावर 
श्री 
। सुरू सुद्‌ 
रोकराजी हा | 
नारायण (मो. ) पत्रा बधिरयं भाति 


( अष्टदली शिक्का ) 


ee |». ee त पाल me nam नाना पपा त छि फि ces = 


सुरनिशी-सनदा वगरे नोंदवून शिक्का मारण्याचें काम. रा-राजश्री. 
यांबा-यांबरोबर. मजमू-वसुलीचें काम. दुतर्फा-दोहों बाजूंस. रहाटी करणे- 
“वागणें. टकापका-वसूल, खंडणी वगरे. रुजू-मान्य. गॅरमज्रा-गरमंजूर 
बरे-पक्के. रालोवरू-रबिलावल. पा-परवानगी. सुद-झाले. मो-मोतब. 
पत्रा वधिरयं भाति-हा पत्राचा शेवट वाटतो 


७४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 
४८. संताजीस देशमुखीचें वतन 


काव्येतिहाससंग्रह, श० १६१४ श्रावण व० ११ 
प० ६ ले० ४ | | ता० २९ जुल १६९२ 
श्री 
तालीक फरिस्त ने, १३ 
राजश्री संताजी घोरपड गोसांवि यांस 
छ अखंडित लक्ष्मी अलकूत राजमान्य स्नहांकित रामचंद्र नीळकंट 
अमात्य आशीर्वाद सुरुसन सल्लास तिस्सैन मव्या' व अल्लफ, राजश्री 
छत्रपति स्वामी कर्नाटकांत जातेसमयीं तुम्हांस या प्रांतांत ठऊन गले त्यासमयी 
इकड गलिमाची धामधूम बहुत होऊन कुल देशदुग हस्तगत केलीं होतीं तीं 
गीं. राज्यामध्ये कांही अथ उरला नाही. कुल मराठ यांणी इमान खत्ता 
करून गलिमाकड गले परंतु तुम्ही इमान स्पत्ता न करतां राजश्रीच्या पायाशी 
बहुतच एकनिष्ठा धरून जमाव करून शख निजाम व सर्जाखान व रणमस्त- 
खान व जानसरखान असे उमदे वजीर बडविले, जागोजाग गलीमास कोट 
घालून नेस्तनाबूद केले आणि देश सीडविला, राज्य संरक्षणाच्या प्रसगास 
असाधारण श्रम केले, अवरंगजबास दहशत लाविली. पुढेही किक स्वामी- 
कार्याच्या ठायीं हिम्मत धरितां. या करितां तुम्हांवरि राजश्री स्वामी संतोष 
होऊन मामले मिरज कराती २२ बेवीस एथील देशमूख होते ते नस्तनाबद 
झाले, त्याच्या वंशीं कोणी नाहीं, त्याचे मुतालिक होते ते बळावून देशमुखी 
वतन खात होते तेही दुबुद्धि धरून गलिमाशीं मिळून फिसालत केली, एकनिष्ठा 
घरून इकड येऊन भटले नाहींत, म्हणून त्यांसि देशमुखी दूर करून तुम्हांस 


१५०० आ कन अकर EE ~ >> a कळ ७ > 7S Semmes = "ने 


तालीक-नक्कल. १ हा शब्द चुकून पडला आहे. गलीम-गनीम, शत्रु, लुटारू. 
कुल-सवे. खत्ता-बिघडलेलें. उमदा-मातबर. कोट-बन्ध, बांध. नेस्तनाबूद- 
नष्ट. दहशत लाविली-भीतीनें अस्वस्थ केले, मामला-वसुली तालका. कर्यात- 
दहा बारा गांवांचा पेटा. मतालिक-संबंधी, प्रतिनिधि. फिसालत-कारस्थान. 


संताजीस सेनापतिपद ७५ 


अजरामरामत देशमुखी मामले मजकूरची अवलाद अफलाद वतन करून 
दिली असे ... ... 


५९, संताजीस सेनापातिपद 


काव्येतिहाससंग्रह, | { श० १६५३ आषाढ शु० २ 
ले० ३ पू ५ ता० २५-५६-१७३१ 


[ संताजीचा वंशज (मलाचा मुलगा) राणोजी यास २५-६-१७३१ 
मध्यं गंभू छत्रपती (कोल्हापूर) यानीं सरंजाम दिला. त्या प्रसगानें 
लिहिलेल्या हकीकतीत हा उतारा आहे. यावरून संताजीते बादशाहाच्या 
तबूचे सोन्याचे कळस कापून आणले हें खरें दिसतें 


श्री 
सन १०९८ फसली, श्रीमन्महाराज रम छत्रपती 
यादी? श्रीमन्महाराज राभछत्रपतिः यांची स्वारी संगमेश्‍वर मुकामीं 
होती ते समयीं अवरंगजब पाददाहा याची फौज शके १६१० विभवनामसेवत्सरे 
ज्येष्ठ शुद्ध १० रोज मंदवासरी' येऊन लढाई जहाली, त्या लढाईंत म्हालोजी 
घोरपडे फौज सुद्धां ळढून ठार झाले. त्यास पुत्र तीन 
१ संताजी घोरपड वडील पुत्र १ बहीरजी घोरपड दुसरे पुत्र 
१ मालोजी घोरपड तिसरे पुत्र ... ... ... 
एकूण ३ 
या तीन आसामींनी ब विठोजी चव्हाण यांणी फौज सुद्धां तुळापूर 
मुक्कामी अवरंजब पादशाहाचे लश्करावर छापा घालून पाददाहाच्या डऱ्याचे 


अजरामरामत ( अज्ामपहामत )-बक्षीस. अवलाद-पुत्रर. अफलाद- 
नातवंड. अवलाद व अफलाद-वंशपरंपरा 

१ सरकारीपत्र, हें मळ विनतिपत्रास उत्तर म्हणून असतें. २ संभाजी 
३ या तिथीला मंगळवार यतो. (मंदवार-शनवार) 


७६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


सोन्याचे कळस आणून श्रोमन्महाराज राजसाहेब विशाळगड मुक्कामी होते 
त्यांच्यापुढे ठेविले, ते समयीं महाराजांची मर्जी संतोष होऊन चौघांचा सन्मान 
करून व वस्त्रे, भूषणे, जवाहीर देऊन संताजी घोरपडे यास ममलकतमदार हा 
किताब दिला. बहीरजी घोरपडे यास हिंदूराव म्हणून किताब दिला; व 
मालोजी घोरपडे यास अमिरुलडमराव म्हणून किताब दिला व विठोजी चव्हाण 
यास हिम्मतबहाइर हा किताब दिला. नंतर विशाळगड मुक्कामीं रामचंद्र 


पंडित आमात्य यांणी महाराजांच्या सेवेशी विनंति करून संताजी घोरपड यास 
सेनापतिपद देविले, 


५०. धनाजी जाधवाबद्दल समाधान 


IRE lo MR 


श० १६१५ आषाढ श॒० १५ 


प० ले < ५ 
Mm इ० १६९३ जुले ७ 


शिवचरित्रसाहित्य खं० ५ 
भा०इ०सं०्मं०त्रे०्म्रा०ब०१६अं० | | 

राजश्री बाबाजी नारायण सुभेदार व कारकून वतमान व भावी सुभा 
सातारा गोसावी यांस 

अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य शवक दाकराजी नारायण सचीव 
निसबत” सरकार सुहर सन आर्बा तिसेन अलफ राजश्री धनाजी जाधवराऊ 
हे साल गुदस्त चंदीस जाऊन चंदीस वेढा पडला होता तेथ गनिमासी गाटी 
घाल़न चौकी मारिली चौकीस इस्माईलखान होता तो मारून गर्देस' मेलऊन 
दस्त' करून राजश्री छत्रपती स्वामीपासी नेला त्यावरून राजश्री छत्रपती 
स्वामी बहुत संतोश पावले आणि मशारनिल्हेवरी कृपाळ होऊन प्रांत सातारे 
तर्फेस* दोनी गाव इनाम दिल्हे ... संशोधक वा. दा. मडले 


१ मार्फत, २ धूळ. गर्देस मेळविणें-नाश करणें. ३ हात, केद. ४ 
उपरिनिदिष्ट, अर्थात्‌ धनाजी जाधव. ५ गांवाचा समुदाय, तालुका, पेटा. 


मोगलांकडून मराठे सरदार फोडण्याची खटपट ७७ 


५१. मोगलांकडून मराठे सरदार फोडण्याची खटपट 


सनदापत्र, पृ० १६६, १२-४-१६९ १ 
सनद नं० ९ श० १६१३ चत्र ब०९ 


म्हसवडचे नागोजी माने 


| 


श्री 

““स्वस्तिश्री राज्यामिपेक शके १७ प्रजापती नाम संवत्सरे चैत्र बहुल* 
नवमी मंदवार क्षत्रिय कुलावतंस श्रीराजाराम छत्रपति स्वामी यांणीं राजश्री 
नागोजी बिना रताजी माने यांसी दिल्हे अभयपत्र ऐसीज :--- 

तुम्ही पूर्वी तांत्रकांड' होतेत. एसियासी स्वार्मीचें राज्य म्हणजे देवता- 
भूमि या राज्यास तांब्रांचा उपद्रव न व्हावा, महाराष्ट्रधम राहावा, स्वामींच्या 
राज्याची अभिवृद्धि व्हावी, या उद्देश, स्वामींच्या पायांपाशी एकनिष्ठता 
धरून, कर्नाटकांत चंदीचे मुक्कार्मी स्वामीपासी आलेती. येऊन विनंति 
केली कीं, आपणास देशांत सरदेशमुखीचें वतन करून दिल्हे पाहिज. तार :--- 

१ कसबे म्हसवड येथीळ बारा वाडियाः 2 कर्यात दहीगांव 


१ कर्यात सांगोले १ कर्यात भालवणी 
१ कर्यात आडपाडी १ कर्यात नाझरें 

१ कर्यात ब्रह्मपुरी १ कर्यात......? 

१ कर्यात अकलूज १. कर्यात कलेढोण 
१ कर्यात मंगळवेढे SNR 

६ ६ 


एकूण महाल १२ बारा महालाचें वतन द्यावया आज्ञापत्र देविले पाहिज 


ese ee 


2.० 


* वद्य. †चा पुत्र. १ मोगल, पठाण. संदर्भाने, इंग्रज असाही अथे. तांबूस 
दिसणारे. २ तपशील. ३ गांवाला जोडून लहान गांव. ४ तालुका, पेटा. 


७८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


म्हणोन विदित केलें. ऐसियासी तुम्ही स्वामिसेवेवर एकचित्ते वतत आहां. 
तुम्हांवरी स्वामी कृपाळु होऊन नूतन सरदेशमुखीचें वतन सदहू बारा महालचें 
करून दिल्हे असे, तुम्हीं व तुमचे पुत्रपौत्र अनुभवून सुखरूप खाणें, निदेश* 
समक्ष, मोतेब,?? 


५२. संताजीची अमात्यांविरुद्ध तक्रार 


राजवाडे खं० ८ 

लेश ४७ प० ४९ | { इ० स० १६९५ 
[ प्राणांतिक संकटांतून स्वराज्य वांचवावें या एकाच हेतूनें अमात्य, 

सचिव, संताजी, धनाजी हे सर्वं लोक झगडत असता एकमेकांत कसे 

गरसमज उत्पन्न होतात तें पहा. हें व पुढील दोन पत्रे वाचून वाचकांस 

हळहळ वाटल यांत शंका नाही. ] 


Le 


श्री 
राजश्री पंत अमात्य स्वामीचे सेवेसी :-- 

छ सकळ गुणालंकरग अखेडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नहांकित 
संताजी घोरपड सेनापती जप्तनमुळूक दंडवत, विनंति. यथील कुशल तो 
प्रताप स्वामीचा जाणऊन स्वानंदवेभवलेखन केलें पाहिज,” विशप, स्वामींनी 
राजश्री सेखोजी बरगे व बाजी दिदे याजबराबरी कितेक वद्धिवाद सांगोन 
पाठविला की आपली भट घेतली नाहीं, परस्पर निघोन गेलेत, म्हणून शब्द 


जा मा आम आज लक 
आ त ती पा 


* हुकुम. जप्तनमुलूक-प्रदेशजेता संताजी घोरपडे यास हा किताब 
होता. १ ' येथील कुशलता (सुस्थिति) ही स्वामींच्या पराक्रमाचे फल हें 
लक्षांत घेऊन, त्यामुळे होणारा आनंद व्यक्त केला पाहिजे' असा 
भावार्थ. हें गौरवार्थी लिहिणें आहे. 


संताजी सेनापतिपदाहन दूर ७९ 


लाविला. ऐसियास, स्वामीची आमची क्रिया ऐसी नाहीं जे स्वार्मीसी दैत- 
भाव' धरावा आम्हीं त्या प्रांते असतां दहाविसांचे साक्षीनसी ऐकीलें कीं 
संताजी घोरपडे यास त्याप्रांते ठऊन राजश्री धनाजी जाधवराऊ यांस पाठवून 
देणें, म्हणवून पत्रे राजश्रींस' लिहिलीं. त्यावरूनच द्वैत प्रकार दिसून आला. 
स्वामीचे आशेवितरिक्त आम्ही कांहीच नव्हतो. विश्वासाची जाती म्हणावी 
तरी स्वामीचे आमचे शफत तुळशीबलाचे श्रीवरील आहे. स्वामीचे मांडी- 
वरी आम्ही उसे ठेवून निजावें, आमचे मांडीवरी स्वामीनीं ठेवावें, शरीर मात्र 
भिन्न, आत्मा एक, ऐसे असतां ही गोष्ट द्रेताची होऊन आली. म्हणूनच 
वितराग येणें जालें. गतवर्षापासून श्रमाची जाती म्हणावी तर कागदीं लिहीतां 
पुरवत नाही. बर! ज गोष्टी जाहाली ते जाहाली, याउपरि तऱही राज्यांत 
डोहणा* न होय तो पदाथ केला पाहिज......स्वामिवितरिक्त आम्हीं कांहीं 
नाहीं, जेसी पूर्वी आशप्रमाणेंच वतणुक केली तेसीच करू, कळलें पाहिज, 
श्री राजाराम चरणीं 
तत्पर । संताजी विलसति 
घोरपड निरंतर. लेखनावघिः 


५३. संताजी सेना पतिपदाहून दुर 


पेशवेदप्तर, भा० ३१, | 


प० ६१ नं० ६८ [२७-१०-१६९६ 


श्री 
स्वस्ति श्रीराज्याभिपक शाके २३ घातनाम सवत्सरे कातिक शा १२ 
भौमवासरे क्षत्रियकुलावतंस श्रीराजाराम छत्रपति याणीं समस्तराजकार्यघुरंघर 


me eee mS emi ee 


भिन्नभाव. २ सचिव (? ). ४ विरक्ति आली, मन विटलें असा अथ 
५ बखडा. 


८० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


विश्वासनिधि राजमान्य राजश्री रामचंद्र पंडित आमात्य हुकुमतपन्हा* यास 
आज्ञा केली ऐसीजे संताजी घोरपड याणो स्वामीच्या पायासी हरामखोरी केलो, 
याकरितां त्यास सेनापतिपणाचा कार्यभाग होता तो दूर करून फौज हुजूर 
आणविली.' त्यावरून राजश्री मकाजी हटकरराऊ देवकाते हे आपले जमावा- 
नसी स्वामीसंनिघ आले. येकनिष्ठपणें स्वामिसेवा करीत आहेती. याकडील 
जमावास राजश्री शंकराजी नारायण याणी पहिले मुकासे* नेमून दिल्हे आहेती, 
ते स्वामीने करार करून दिल्हे असेती; व इनामे पहिले स्वामीने दिल्ही आहेती 
ते चालत आहेती तेणप्रमाणें चालवावयाची आज्ञा केलो असे. 


५४. संताजी-धनाजी युद्ध 


सनदापत्रे, प० १७७, | 


ले० २३ | इ० स० १६९६ 


हणमंतराऊ बिन कृष्णाजी घोरपड देशमुख यांस इनाम गांवाबद्दल 
आज्ञापत्र, 

“ स्वस्तिश्री राज्याभिप्रक शके २३ घातु (धाता) नाम संवत्सरे, पौष शद्ध 
११ गुख्वासरे, क्षत्रिय कुलावतेस श्री राजाराम छत्रपति यांणीं राजश्री हणमत- 
राऊ बिन कृष्णाजी घोरपडे देशमुख, किल्ले वंदन, कसबे आंगापूर यांस 
आज्ञा केली ऐसीजे:-- 

तुम्ही चंदीचे मुक्कामी आपणांस नूतन इनाम गांव कर्याती' आंगापूर, 
परांत सातारा पैकीं आपले देशमुखीचे वतनाचे गांव आहे. ऐसीयास स्वामींच्या 
पायादीं एकनिष्ठता घरून, कर्नाटक प्रांतास स्वामीसन्निघ आलों. त्यावरी 


* हुकमत-अंमल, पन्हा-आश्रय, हुकुमाखालच्या प्रजेचा रक्षणकर्ता. ही 
पदवी आहे. १ आमचेकडे दाखल केली. २ मुकासा-मोकासा-लष्करी नोकरीची 
अट घालून दिलेलें गांव. ३ कर्यात-दहा बारा गांवांचा पेटा, लहान तालूका 


संताजीचा खून ८१ 


आयेवारकुटीयाचे' मुक्क्रामी संताजी घोरपडे ब राजश्री धनाजी जाधवराव या 
उभयतांमध्ये झुंज जाहलें, त्या समयीं आपण कष्ट मेइनत बहुतच केली, ते 
स्वार्मीस विदित आहे. स्वामींनीं कृपाळू होऊन आपणांस इनाम गांव ठेविले 
पाहिजे, .... म्हणोन विनेति केली, त्याजवरून .... स्वामी तुम्हावर कृपाळ 
होऊन, तुम्हास येणेप्रमाणे करून दिधले असे...... 
जेथे शकावलींतीळ पुरवणी उतारा 
शके १६१८, धाता संवछरे 

चैत्र मासी राजारामाच्या दपणास संताजी घोरपडे चंदीस गेले जष्ट मासी 
बिघडोन कची आलिकडस भांडण जाले धनाजी जाधव पलोन देशास आला 
अमृतराव निबालकर पडिला संताजीची फते जाली १ 


५५. संताजीचा ख्‌न 


22 श० ९ श्रावण श० 
FF ME आए | इ० स ६९७ जुले ९ 


| सदरहू पत्र मोगल सरदार नागोजीस लिहीत आहे. नागोजीच्या 
कामगिरीबद्दल त्याची प्रतिष्ठा व्हावी व त्यास जहागोर मिळावी म्हणून 
त्यानें औरगजेबास लिहिले आहे. ] 


नागोजी माने यांचे नांवचा कौलनामा' 


तुम्हीं पेशजी? विनंति केली ती व ह्रीं विनंति केली ती कबूल झाली 
आहे. तुमचे नांवें फर्मान यावयाकरितां व तुमचे अपराध क्षमा ब्हावयाकरितां 
व आणखी तुमची विनंति असेल ती करून द्यावयाकरितां सरकारांत लिहिलें 


१ हें ठिकाण कोठे आहे? २ करारनामा, आश्वासन, ३ पूर्वी. 
६म०प१०३० 


८२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आहे. तुम्हीं स्वस्थ असावें व आमचे खताची' वाट पहावी कीं, आमचे खत 
सरकारांत पांचल्यावर तुमचे नांवचें फर्मान व तुमचे अपराध क्षमा व्हावया- 
करिंतां व तुमचे मतलब व तुमचे इनामची सनद लिहून येईल, र(ण)- 
दुल्लाखान यांचे समागम तुम्हीं लष्करांत यावें. तुमचा मोठेपणा व इतब्रार' 
तुमचे उत्तम होणेंबद्दल हल्लीं ब पुढे जरूर आहे तें होऊन येईल...... 
जेधे शकावलींतील पुरवणी उतारा 
गक १६१९ 

आषाड मासी संताजी घोरपडे यासी नागोजी मान याणी माहादेवा- 

जवळ दगा देऊन मारिले १ 


५६, कान्होजीचें कोंकणांत धर्मरक्षण 


कुलाबकर आंग्रे सरल, | 


हक (इ. कर १५९० 


[ मोगलांशी चालू असणाऱ्या एन दगलीतही समुद्रकिनार्‍याकडे 
मराठ्यांचें दुळक्ष नव्हते. ] 
श्रीमंत राजेश्री कान्होजी आंगरे सरखल जजीरा) कुलाबा यासी --तळ 
कोंकणांत पुडावे होऊन प्रांत वयराण* पडिला मह्दाराष्ट्र-घम राहावा यसे नव्हते 
त्या वेळेस फीरंगी* व हपसी* याही प्रांतांत धम-उच्छद कराबयास प्राप्त जाले 
होते तेव्हां सरखळ साहेबांचे पुण्यप्रतापै व स्वरक्षणाथ थोर थोर मातबर 
सरदार जमा होऊन शामलाची* क्षिती* केली, सक्रोजो मोहिते व राणोजी 
गोले व खंडोजी नाळकर व रुमाजीराव खराड व कृष्णाजी मोड व हसनखान 


मा eee ५०५०-५५ ee me ण ee ee = 


meee me we 


१ पत्र. २ प्रतिष्ठा. सरखेल-सेनापति. ३ पाण्यांतील किल्ला, * उजाड. 
४ पोर्तुगीज. ५ सिद्दी. ६ मूळ अथ काळा, सिद्दी. ७ नाश. 


राजारामाची शाहबहलची वत्त ८३ 


जमादार याही सरखल साहबांचे समागमे युद्ध-प्रसेण करून शामलाची क्षिती 
केली आणि श्रम पावोन कोकणांत धम राहिला....मातबर सरदार यांहीं 
राज्य-रक्षण केले म्हणोन आपल्याबरोबर वेतने देऊन राज्यांत राखिले, सरखेल- 
साहेब याही धम-स्थापना केली ही कीते या लोकीं परलोकी भरोन उरली आहे. 
शकर श्रीकृष्ण देव 
भा० इ० सं० मंडळ 
इतिवृत्त श० १८३५, पू ० १६५ 


५५. राजारामाची शाहूबद्दलची वृत्ति 


'राजवाड खं० १५ श० १६१९ भाद्रपद वद्य ४ 
पु० २९४, ले० २८६ इ० स० १६९७ 


. शाहु केव्हा तरी निश्चित स्वदेशी येईल, आपण केवळ त्याचे तफ 
अधिकार पाहात आहोंत असें राजारामास वाटत होतें. पण त्यास कसेंही 
वाटलें तरी कांहीं सरदार “ भलत्या भरीस पडून ' कारस्थान करीत, 
हे या पत्रावरून स्पष्ट होतं. | 

श्री 
राजमान्य राजश्री शकराजी नारायण पंडित यासि आज्ञा एसीज राजश्री 
दादाजी नरस प्रभु देशकुलकर्णी व गावकुलकर्णी देहाये' तर्फ* रोहिडखोरे 
व वेलवं डखोरे याचे वतन तुम्ही जप्त केले......ह वतन परत देणे मावळ- 
मजकुरी स्वारी येण्याचे पूर्वी वतन दिल्याचा मजकूर लिहिण या उपरी वतन 
न दिल्या हा बोभाटा आल्यास तुमचे अबरूस व पदास धका यईल असे 
स्वामीस भासत आहे व पुढ नानाप्रकारच्या अडचणी तुम्हास अशा करणीच्या" 


ee meses ere = 


eee = Semmes ना 


ome अका पक 


१ गांव. २ तालका, पेटा. २ कृत्य, 


के 


८४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


येतील कारण चिरंजीव? कालेकरून तरी श्री देसी* आणील तेव्हां संकटी जी 
माणसे उपयोगी पडली त्याच्या तसनसा' आम्ही करविल्या हे इकड यावे 
त्याचे चित्ती द्वेश यावा* व राज्यकर्त्यास इनसाफ* पाहाणे जरूर, त्यात हे तरी 
अविचाराचे कलम” मलाई जाली ती सारी आमची एकीकडे जाऊन असी 
करणी तुम्ही केली यास स्वामीद्रोहाचेच करण, ते मुख्य सव राज्यास 
अधिकारी, आम्ही करितो तरी त्याचे साटी च आहे, प्रसंगास सर्व लोकास 
तिकडे च पाहण येईल, व वागतील हे कारण" ईश्वरी च नेमले आहे, उगी 
च भलते भरी न भरणे“ पुढे उजित होय ते करण हे न केलिया केले 
कामाची फळ ज्याचे ते भरतील असी श्रीची इच्छा च असली तरी तुम्ही 
तरी का समजाल, तरी नीट चालीने वागण म्हणज पुढे सर्वोपरी) उर्जीताचे 
च करण जाणजे जाणिज'” निदेदा'' समक्ष मो ' असे 

तेरीख १७ सफर सा समान रुजु' सुरनीस बार'" बार 

तिसेन अलफ बार सूद 

( असल पत्र सचिवपंतास दिल्हे त्याची नकल ठेविली त्याची नकल.) 


Ce 00 क र पना ems त ees ee ee क म शण ण “शटल 000 ण rms ee ad 


१ शाहू त्या वेळीं कदेंत होता. २ या देशांत, इकडे. ३ नाश, ४ शाहू 
इकडे येईल तेव्हां त्यांना आमच्याबद्दल राग यावा, असा भावार्थ. ५ न्याय- 
६ ही तर अविचाराचीच बाब. अशा करण्यानें आम्ही केलेल्या चांगल्या 
गोष्टी वांया जातील. ७ सूत्र. ८ भलत्या नादीं न लागणें. ९ सर्व 
प्रकारें. १० जाणावें. ११ हुकूम, निर्देश, १२ मोतंब, तयार. १३ दाखल. 
१४ सरकारदप्तरीं दाखल झाल्याची खूण म्हणून पत्रावर “बार ' असें 
लिहीत. लिहिणारास ' बारनिस ' म्हणत. 


बाळाजीचें पुषवत ८५ 


५८. बाळाजीचें पर्ववत्त 


SID होड. ०.5 YMMV 


इतिहाससंग्रह, वर्ष ६, | 


अं०१०।११।१२, प० १२२ | इ०स० १६९९-१७०० 


[ बाळाजी विश्वनाथ सरसुभेदार यांस पत्र कीं, श्रीपांडश्वर व भुलेइवर 
हीं दोन्ही जागृत देवस्थानें आहेत, त्याचे सनदा बरहुकूम चालवणे. 
या पत्रावरून बाळाजी हा मराठयांचे दरबारी फारा दिवसांपासून 
होता हें लक्षांत येतें. ] 

“६ श्रीसक्रलगगमेडित अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री बाळाजी 
विश्वनाथ, सरसुभदार व कारकून, प्रांत पुणें यांसी:--प्रति श्रीकराचार्य 
पंडितराव, आशीर्वाद राज्याभिषिक दाके २५ प्रमाथीनाम संवत्सरे, आषाढ 
बहुल चतद्‌शी, मंदवासरे, देवस्थानानी' वास्तव्य देहाय". 

श्रीपांडवेश्‍वर मुक्काम मोजे पांडवे, तफ करेपठार, येथे अभिषेकी ब्राह्मणांस 
ब देवास मोईन? पुरातन आहे. त्याची सनद अलाहिदा* सादर आहे. 
त्याप्रमागें पावबीत जाणें. 

श्रीमुलेश्बर मुक्काम मौजे माळरिरस, परगणे सुपे, येथ देवासी व अभि- 
घरकी ब्राह्मणांस मोईन पुरातन आहे. त्याची सनद अलाहिदा सादर आहे. 
त्याप्रमाणे पावचीत जाण, 

दोन्ही देवस्थाने जागृत. येथे देवांसी व अभिषेकी ब्राह्मणांस कांहीं पावत 
नाहीं, उर्जा" चालत नाहीं, म्हणोन विदित जाहलें. त्यावरून हैं पत्र सादर 
कले आह्‌. तरी तुम्हीं उभयतां देवस्थानांचे, पेदाजी* सनदा आहेत त्याप्रमाणे 
पाववणे, आणि देवाची पूजा चाले ते गोष्टी करण. जाणिज, छ २७ मोहरम 
सुरसन मया व अलफ, है आशीर्वाद. 


१ ' देवस्थान 'चें फारशी पद्धतीचें अनेकवचन. २ (पुढें दिलेल्या) गांवीं 
बसलेली देवालयं असा भावार्थ. ३ नेमणूक. ४ निराळी. ५ संरक्षण. 
«६ पूर्वीच्या. 


८६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


५९, जिंजीहून परत 


पर पक 
पुरंदरेदप्तर, भा० १ ला, श० १६२१ चेत्र श० ४ 
ले० ३, प० ३ | { इ० स० १६९९ माच २५ 
श्री - 6 
राजारा श्री आई 
म भजनो आदिपुरुष प्रस 
त्कंठ मोरेश्व न्न॥ श्रीराजाराम 
र सुतनील स्वामि कृपानिधि 
कठ परशराम त्र्यंबक 
( बदामी शिक्का ) प्रतिनिधी (अष्टकोनी शिक्का ) 


स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शक २५ प्रमाथी नाम संवत्सर चैत्र शुघ चतुर्थी 
मदवासरे* क्षत्रियकुलावतंस श्रीराजाराम छत्रपती यांणी देशाधिकारी प्रात 
राजपुरी यासी आज्ञा केली ऐसीज सांप्रत स्वामी कर्नाटक प्रांतीहून परतोन 
या प्रांते आले या प्रसंग राजश्री रामचद्र पंडित अमात्य यासी त्या प्रांते पाठ- 
वावे येसा विचार जाहाला याकरितां राजश्री दाकराजीपंत सचीव यास हुजूर 
यावयाची आज्ञा करून राजश्री रामचंद्र पंडित आमात्य त्या प्रातीचा मख्तीयार' 
देऊन पाठविले आहेत तरी तुम्ही याचे आज्ञेत राहोन वर्तणूक करीत जाणे 
तुम्ही आमात्य पंडित याचे सनदखेरीज दुसरीयाची सनद पत्र काही न 
चालवणे जाणिजे लेखनालंकार* (मर्या देये विरा जते) 


पौ छ जिलकाद ल 
मा सुधागड जु सुरू सुद 


a PN 


*शनिवार, १ मरुतीयार-मरूत्यार-भरुत्यार-अघिकार. २ यापुढील मजकर 
निराळया वळणाचा. 


औरंगजेबाचा सातारचा वेढा ८७ 


६०. औरंगजेबाचा सातारचा वेढा 


सनदापत्र, प० १८० । | इ० स० १६९९ 


चंदनी राऊ कादटकर वगेरे बंधु यांस दिलेले इनामपत्र 


[ मराठे सरदार एकीकडे जीव धोक्यांत घालीत असतां दुसरीकडे 
त्याच वेळीं आपलें इनाम परत मिळविण्याचा यत्न करीत आहेत. संकट 
निधन गेल्यावर वचन पाळले जाईल याचा भरंवसा काय ? ] 


“ राजश्री सुरो विठ्ठळ हवालदार व कारकुन, तफ बामणोली, गोसावी 
यांसी, 

छ अर्खडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य सेवक त्र्यंवक कृष्ण सभासद, 
नामजाद*, सरसुभा, प्रांत व्याव्रगड, नमस्कार, सुरुसन मया अलफ, मौजे 
कादट पेराजी केलासबासी स्वामींपासून कादटकरास इनाम आहे. हल्लीं 
दरम्यान चालिले नाहीं, हल्लीं औरंगजब गनीम येऊन साताऱ्यास वेढा 
घालून बैसला आहे. यास मारून हाकून काढावा, कादटकर चंदनीराऊ व 
यमाजीराऊ व तानाजीराऊ गले आहेत व सुभानजीराऊ जमावानसीं आंबवला 
घाट राखावया ठेविले आहेत. त्यांगी अज केला ज, पुरातन आपले इनाम- 
गांव कादट आहे, ते आपले दुमाला: केले पाहिजे. आपण स्वामीकार्यावर 
एकनिष्ठ आहां. त्याजवरून मनास आणून मौजे कादट, पुरातन इनाम 
होतें, ते कादटकरास इनाम दिल्हे असे. दुमाला करणें 


न आम मल क ति क क ee 
eee eee ore नारि INN ———ee ने 


१ तालका, पेटा. २ अधिकारी. ३ शत्र. ४ परत हवालीं करणें 


८८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


६१. दुसरा शिवाजी व ताराबाई 
यांचें सरदारांस उत्तेजन 


एतिहासिक पत्रव्यबहार, | { शके १६२३ 
पत्र २, प० २ सन १७०१ 

स्वस्ति श्री राज्याभिषेक शाके २८ वृपनाम सवत्सरें भुगुवासरे* क्षत्रियक्कुला- 
वतस श्री राजा झिवछत्रपति यांशी राजमान्य राजश्री प्रतापराव मोरे यांसी 
आज्ञा केळी ऐसीज, तुम्हीं व राजश्री संताजी पांढरे फौजनशीं मलकापुरानजीक 
औरंगजेबाची चौकी होती ते मारली, हं वतमान कळल्यावरी स्वामीने तुम्हांस 
आज्ञापत्रे पाठविली आहेत तीं पाऊन वतमान कळलें.” औरंगजब विशाळ: 
गडास बिलगला याजकरिंतां त्याचे कबिला? वाड मारून हमेशा. गोटावर' 
हल्ले करावे, तरीच तो बलकुबल* राहतो, याजकरितां तुम्हीं ब ज सरदार 
फौज घऊन मक्राबला केला, आपले अवघ एकदिल होऊन ओरंगजबास 
जडून राहणें." तुम्हीं स्वामींचे एकनिष्ठ सेवक मायचे विश्‍वासू आहां, तरीच 
या प्रसंगी साहस करून मुख्य इात्रृच्या मुकावल्यास आलेत, य गोष्टीने 
ओरंगजब दिक'* होऊन थोरच काय होऊ आलें. प्रस्तुत स्वामींचा 
मुक्काम किलल प्रतापगडीं जाला आहे. बलकुबलीच्या प्रसंगास 
स्वामींचे तोलदार'' फौज असली पाहिज. औरंगजेब गनीम दगखोर”* 
आहे. कोणे समयी काय विचार करील तोही कळत नाहीं. व्यास तुम्ही 
बळकट फौजेनिशी या तोंडे राहिले तरी त्याचे बस्त? चळवळ करवत नाही 


me eee ee रण. क क = ~ ~ नाना जन 


*शुक्रवार. १ कळलें असेलच. २ घण्याची पराकाष्ठा केली. २ कुटुब- 
परिवार ४ डेरे, राहट्या वगरे सामान. ५ एकसारख, ६ छावणीचा मक्काम 
७ वाईट प्रसंग (त्यांत सांपडलेला). ८ लढाई. ९ पिच्छा सोडं नये असा 
अथ. १० क्षीण, त्रस्त. ११ बलाढथ, वजनदार, १२ विश्वासघातकी. १३ 
स्वभाव, चळवळ करण्याची छाती नाहीं असा भावार्थ. 


दिल्ली झाली दीनवाणी ८९ 


आजीचे प्रसंगी भरंवसा तुम्हां लोकांचा आहे, व स्वामींचे मायचे आहां, 
याकरितां ये गोष्टीचे अगत्य धरून फौजनशीं या तोंडे राहोन, औरंगजेबाचा 
कबिला बाड मारून हैराण करणें, तो विशाळगडचा ख्याल' सोडी, तुम्हां 
लोकांच्या कीति होऊन स्वामी समाधान पावेत ऐसी गोष्टो करणें. दूर प्रांते 
स्वारीस जाळ तर हें तोंड सहजच मोकळे जाईल. म्हणजे औरंगजेब यखादी 
फौज या तोंडे पाठवावयास उशीर लावणार नाहीं. समयीं स्वामीसमीप 
तुम्हांस यावया गांठ पडणार नाहीं, याकरितां अवरंगजबास सोडून दुसरे 
[कडे] सवथा नच जाणें. समीपच राहोन स्वामी खुशाल? या जागां 
रहात तें करणें. राज्य राखणे, तुमचे सेवेचा मजरा" होय असी गोष्ट करणें. 
जाणिजे बहुत काय लिहिणे ! मोतत्र* असे. 


६२. दिल्ली झाली दीनवाणी 


स्थिरबद्धि राजाराम, | | पृ० १२२ 


ताराबाईंचे स्तुतिकाव्य 


[ हें त्रुटित काव्य गोविद याचें आहे. हा गोविद कवि शिवभारतकार 
परमानंद याचा नातु. याचें आडनांव कवीद्र. परमानंदाचे पुत्र श्रीधर 
व देवदत्त. देवदत्ताचा पुत्र गोविद. इ. स. १७१२ त शाहूच्या पदरच्या 
पंडितांत श्रीधर व देवदत्त यांचीं नांवें आहेत. प्रस्तुतच्या काव्यास 
परमानंदाच्या काव्याची सर नाही. काव्य सामान्य आहे. ] 


VEY MN FIV । 


१ विचार. २ गांठ पडणें-सवड सांपडणें. ३ सुरक्षित. ४ मजरा 


(मुजरा )-मोबदला चीज. ५ राजचिन्ह. राजाच्या शिक्क्यानिशी हुकूम 
झाला असा अथ. 


९० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


तुजला प्रसन्न झाली । पातशाही हातीं आलो । 
जयलक्ष्मी माळ घाली । शिवाजीस आदरें ॥ १॥ 


दिल्ली झाली दीनवाणी । दिल्लीशाचें गले पाणी । 
ताराबाई रामराणी' । भद्रकाली कोपली ॥ २॥ 


जाणा तुम्ही आजि साची' । आज्ञा आली शंकराची ॥ 
सबं सेना दिल्लीशाची । अंतकास* बोपली' ॥ ३ ॥ 


सानहानि दिल्लींद्राची । सभा हांसते इंद्राची । 
आजि काल कवोंद्राची । सव चिता हारली ॥ ४ ।४ 


रामराणी भद्रकाली । रणरंगीं कद्ध झाली । 
प्रलयाची वेळ आलो । मुगल" हो सांभाळा ॥ ५ ॥ 


वसे रत्नसिहासनीं । भोसल्यांचा शिरोमणी” । 
शिवराज चितामणी । दिनमणि उदय? ॥ ६॥ 


१ राजारामाची स्त्रो. २ कल्याण करणारी देवी, २ खरोखर. ४ यम. 
५ विकली, अर्पण केली, ६ मोगल. ७ श्रेष्ठ, ८ चिता हरण करणारा 
९ सूर्य, १० उदय पावतो. शिवराज ( शिवाजी ) हा सूर्य उदय पावतो 
असा भावाथे. 


आमची फोज परत जाईल ९९ 


[a ९ 
६३, आमची फोज परत जाईल 


स्थिरबुद्धि राजाराम, । 


प० ११८ { २७ मेइ० स० १७०२' 


औरंगजेबाचे आश्वासन 


[प्रस्तुत पत्र म्हणजे बादशाही आब राखून पद्धतगीर पीछेहाटीचा 
एक नमुनाच हाय. | 
मुसलमानी धर्मावर निष्ठा ठेवून परशराम याने जाणावे कीं, तुमचे गुन्हे 
माफ करावया जोगे नाहींत. तत्राप शहाजादा बदरबख्तानें तुमच्याबद्दल मोठी 
शिफारस करून लिहिल आहे की, तुम्ही खळणा किल्ला आमच्या स्वाधीन 
करण्यास तयार आहां, मात्र ( १ ) हा किल्ला घेतल्यावर दुसरे आणखी 
किल्ले न घेतां बादराहाने परत आपल्या मुलखांत जावें, (२) आमच्यापेकी 
कोणाच्याही जिवास अपाय करणार नाहीं, असे लेखी वचन यावे, आणि 
(३) ही विनंति कबूल असल्याबद्दल शहाजाद्यास लिहून यावें, त्यावरून 
कळविण्याचें कीं, तुम्हीं किल्ला खालीं करून बादशहास शरण यावें; म्हणज 
तुमच्या जिवास धक्का न लावतां आमची फौज परत जाईल. या आमच्या 
वचनावर भरंवसा ठवन, किल्ला स्वाधीन करावा, विलंब लाब नये.. 
कळावे. . . 


९२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


६४. औरंगजेबाची कानउघाडणी 


इतिहासमंजरी, | | EE 
प० १५५ इ० स० १७०३ 


शहाजादा अकबर याच पत्र 


बावा, तुमचेच उदाहरण मी नेहमीं डोळ्यांपुढे ठविले आहे. इतके 
जांगले उदाहरण दुसऱ्या कोणाचे सांपडणार? ज्या रजपुतांनी अकबर, 
जहांगीर ब दाहाजहान यांम मनापासून साहब केळे त्यांचा आश्रय मी केला 
यांत वाईट तें काय केले ? जसवंतसिंग तुमच्या भुल्थापास भुलला नसता तर 
तम्ही आज हिंदुस्थानचे बादशहा झाले नसता, असे हे रजपूत लोक आपल्या 
राज्याचे खांब होते. पूर्वी फौजेत रजपूत पाहिज असले म्हणज एकाचे ठिकाणी 
शभर उमेदवार येत, हल्लीं तुम्हीं तीन तीन वर्षे डांगोरा पिट्न सुद्धां दहा 
पांच माणसे जमा होत नाहींत, हा प्रभाव कशाचा ? आज इतके तुमचे 
अंमलदार आहेत, पण एकाची तरी तुमच्यावर म्वरी भवित आहे काय? 
फौजतील सर्व लोक दरिद्री झाले आहेत. कोणापाशी हत्यार नाहीं, एक कत्रि 
किंवा ग्रंथकार निपजत नाहो. व्यापाऱ्यांची व धनिकांची लूट होते व खून 
होतात. रयत धुळीस मिळाली, दक्षिणचा प्रदेश जो पूर्वी केवळ स्वगतुल्य 
वाटत होता तो हर्ली ओसाड, निर्जन व निर्धन झाला आहे! विजापूर, 
औरंगाबाद हीं केवढी मोठी व सुंदर शहरें, पण हल्लीं मातीडिवाय तेथे जास्त 
काय आहे. तुम्हींच सांगा, ह्या सर्वाचे कारण काय, तर तुमचा परघमद्वेष. 
तुम्हीं हिंदूंवर जिझिया बसविला, त्यानें सव लोक तुमच्यावर उठले; जाळपोळ 
व लूट करू लागले, त्यानंच देश धुळीस मिळाला, 

तुमच्या राब्यांत एक तरी प्रकार असा आहे काय, को ज्याची मला तारीफ 
करता येईल ? थोर थोर पुरातन घराणी सर्व धुळीस मिळाली. सर्वत्र छुच्चांचा 
“बाजार भरला आहे. राज्यकारभार सव हलकट लोकांच्या हातांत आहे. 


बंदिवासांतील राजमाता येसुबाई ९३ 


हातांत जपमाळ, काखेत कुराण आणि डोक्यास मोठेसे पागोटे असले म्हणजे 
तुमचा त्यावर पूर्ण भरंवसा. अशी मंडळी तुमच्या राज्याचे आधारस्तंभ ! 
असा सर्व राज्याचा नादा झालेला मला पाहवेना. तेव्हां अत्यंत कष्टाने. 
मी देशत्याग करून इकड आलो. आतां मी शांत आहे. परमेश्‍वर तुम्हांला 
दीर्घायुष्य देवो. मीच परत यऊन राज्य करावें म्हणतां, त्यास तम्ही राज्य 
सोडन मक्क्रेस चालते व्हा म्हणज मी येऊन दाखवितो कसै राज्य करावयाचे तें.. 
आजपर्यंत काय करामत होती ती तुम्हीं करून दाखविलीत. आतां वद्धापकाळी 
परमाथसाधनच तुम्हांस योग्य आहे. जास्त लिहून तुम्हांस त्रास होईल म्हणून 
पत्र पुर करतों. ~-~मनुचरी “ स्टोरिया मोगार ” भा. ४, पु. १७१.. 


६५. बंदिवासांतील राजमाता येसूबाई 


ee 


|; १६२७ घे० शु० ७ 


इतिवृत्त, शके १८३७, | १९-४-१७०५ 


भा० इ० स० सं०, वाषिक | 
प० २९८ 

[ राजमाता येसूबाई हिने आपला पुत्र शाहू याचेसह, इ. स. १६८९ 
सालीं रायगड काबीज झाल्यापासून १७ वर्ष औरंगजेबाच्या कदेंत काढली. 
औरंगजेब शाहूस आपल्याबरोबर हिडवी. येसूबाईस हब अहमदनगरांत 
नेमणूक लावून देऊन ठेविलें. पण ती तिला वेळेवर पोहोचत नसे. त्यायोगे 
तिला कर्ज झालें. अशा दीनवाण्या प्रसंगांत तिने चिंचवडचे मोरया 
गोसावी यांस पुढील पत्र लिहिलें आहे. ] 


॥ श्रीशंकर ।। 
राजश्री श्री देवस्वामीचे सेवेसी 
॥ श्रीमत्‌ परमपूज्य तपोनिधी मुक्तिदायक सकलगुणालंकरण देवमान्य 
बरद्‌मूर्तीपरायण राजमान्य राजश्री, 


PSN 


$ वर देणारी, इष्ट हेतु पूर्ण करणारी, 


"९४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आज्ञाधारक सेवेसी मातुश्री येसूबाईसाहेब दोनो करकमल जोडून चरणावरी 
मस्तक ठेऊन साष्टांग नमस्कार विनंति. उपरि. येथील क्षम तागाईत वैशाख 
सुद्ध सप्तमी गुरुवार जाणऊन मुकाम अमदानगरीं दुर्गात' स्वामीच्या 
आशीवदिंकरून यथास्थित असे, स्वकीय कुशल-लेखन-आज्ञा केली पाहिज. 
विशेष, बहुत दिवस जाल, स्वामींनी आशीर्वाद पत्र पाठवून बालकाचा 
परामृश' केला नाहीं याकरितां चितास म्वस्थता होत नाहीं तै देव जाणे. 
तरी स्वामींनीं येणारा मनुच्या बराबरी प्रतिक्षणी आश्यीर्वादपत्र पाठवीत गले 
पाहिज. विशेष आमचें वतमान तरी स्वामीपासी सत्य च लेखन केलें पाहिज. 
चिरंजीव दाजी? तों प्रथ्वीपतीसमागम गेल, आम्हांस सावभोमाची आज्ञा 
जाळी की ' अहमदानगरास जावं >. आज्ञप्रमाणं आम्हांस अहमदानगरास 
घऊन आल. तेथे आलियावरी आजी पांच मास जाल, परंत खर्चाची बहुत 
तंगचाई" जाली, काय निमित्य तरी सावभोम दूर गल, आमचा तनखा जो 
दिल्हा तेथे ताम्रांनी व हरीभक्तांनीं व काँही काळाने) करून प्रतिकूल 
जाली, यामुळे द्रव्य येणे राहिले, येथे अंमदानगरी माहुकारांचें पांच सात 
सहस्त्र त्रम्हस्व* जाट, आतां कोण्हीं दत नाहीं. मागिल्याच पेकियास तगाद 
वाविळे आहेत. त्याच्यामुळे बहुत काटी होतो. तो दुःखसागर स्वामीस 
काय म्हणऊन ल्याहाव ? स्वामीच्या सेवेसी रायाजी जाधव पाठविला असे, तरी 
माहाराज कैलासवासी स्वामी गेल्या तागाईत आपणावरी हा कसाला” प्राप्त 
जाला, इंगळास वोळेब्र लागल. बर, होणार भविष्य व्यास यत्न काय आहे ? 
आतां एक स्वामी वितरिकत आणिक कोणाचा भरवसा या समयांत नाही. 
एक स्वामीच कलवा परिहार करतील, इतराच्यानें कांहीं होणें नाहीं, तरी 
सारांश गोष्टी कीं ब्रह्मस्वापासून मक्त केल्यानें बहुत कीर्ति स्वामीची आहे. 
आणि पाऊसपाणी जालियावरी स्वामी ज्यापासून देवितील त्यास प्रविष्ट 
करून'* , . . माझी उपेक्षा केळी न पाहिजे. वरकड चिरंजिबाकडील 


१ अहमदनगरच्या किल्ल्यांत. २ परामशं, क्षेमकुशल चौकशी. ३ शाहू. 
४ औरंगजेब. ५ टंचाई. ६ राजपूत (?). ७ प्रतिकूल परिस्थितीने. 
८ मोगल, राजपूत व दुर्देव हीं आइवीं आलीं. ९ कर्ज. १० संकट. ११ या 
वाक्याचा अर्थ काय ? १२ स्वामी ज्याच्यापासून कर्ज देववतील त्यास तें 


परत देऊं. 


औरंगजबाचें अंतःकाळखें पत्र ९५ 


मामराज' व आमचे वतमान रायाजीमुखांतरी चरणापाशी विनंति करितां" 

शत होईल, ते सत्यच मानणें. विशेष ल्याहावें तरी आपण अज्ञान, मूढ असे. 

लहितां येत नाहीं. अथवा ज्ञानहि नाहीं. त्याहि वरी आपणाजवळी 

हिण्डी शाहणा कारकून नाहीं. आवाक्षराची” क्षमा केली पाहिजे. कृपा 

आशीर्वाद निरंतर करीत गेलें पाहिजे. कृपा असो दीजे. जाणिजे मोतंबसुद. 
रा छ ११ माहे मोहरम सन ४९ हे विज्ञापना. 


६६. ओरंगजेबाचं अंत:काळचें पत्र 


लेनपुलकृत गल त्ल T हि जीखें 
त क ककी. नो आतर 
| ६. स. १७०७ मध्ये आपला मुलगा कामबक्ष यास औरंगजंबानें 

पाठविलेल्या पत्रापेकी एक पत्र पुढे दिले आहे. ] 
पाझ्या लाडक्या मुला, 

माझ्या एन उमेदीच्या व भरभराटीच्या काळांत मी तुला उपदेश केला व 
तुझ्यासाठी कष्टही केळ, पण त्या वेळीं ईश्वराची इच्छा नसल्यानें त्याकड 
ते लक्ष दिलें नाहींस. आतां मी सव सोडून जाणार--माझ्या धडपडीबहल 
आतां मला वाईट वाटतें. कारण त्या धडपडीचा मला आज काय फायदा ! 
माझ्या पापांचीं व अदूरदर्शी कृत्यांची फळे मात्र माझ्याबरोबर येणार आहेत ! 
रइबरी लीला अतक्य आहे. मी एकटा येथें आलों आणि एकटाच निघून 
जात आहे! या जगांत प्रवास करीत करीत पुढें जाणाऱ्या मानवी टोळीच्या 
पुढाऱ्यानें मला एकटेंच मागे ठेवल्यासारखे वाटत आहे..... छावणीची 
आणि सैनिकांची चिता मी काय करूं! माझंच काय होत आहे तें मला 


१ समाचार (?). २ करीत असतां. ३ अधिक-उणें लिहिल्याची. 


९६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कळत नाही. अराक्तपणामुळे पाठीस पोक निघून मी वांकून गेला आहे, 
आणि पायांत तर दोन पावलें टाकण्याचेंही त्राण नाहीं !. . . .मी जीं असंख्य 
दुष्कृत्ये केलीं त्याबद्दल मला किती दंड भोगावा लागेल कोण जाणे [. . . . 
प्रजापालन करणें हो परमेश्वरानें माझ्या मुलांना दिलेली एक विश्‍वासाची ठेव 
आहे. तरी सद्धर्मीयांवर संकटे येणार नाहींत अशी त्यांनीं काळजी घ्यावी, 
नाहीं तर त्यांचे शाप मला भोंवतील ! मुला, तुझें, तुझ्या आईचें व मुलांचें 
रवर रक्षण करो ! अंतकाळच्या वेदना आपला अंमल मजवर त्वरेनें बसवीत 
आहेत... . 

सरदार लोक छळ कपट करणारे असल तरी त्यांना तोडून टाकं नका. प्रमाने 
आणि यक्तीनै आपलें म्हणणे त्यांना पटवा, अंथरुण पाहून पाय पसरा. 
सैन्याची पगार थकस्याची ओरड अद्याप आहेच. दारा शुको जरी मोठा धोरणी 
ब विचारी होता व त्याने कित्येकांना जहागिरी दिल्या तरी त्यानें पगार वेळेवर 
न दिल्याने शिपाई लोक त्याजवर असंतुष्ट असत. मी आतां चाललो ! मी 
जें काय चांगले अगर वाईट केलें तें तुमच्यासाठींच केले, . . .तम्दी माझे 
अपराध विसरून जा. आपला आत्मा शारीरांतून निघून जातांना कोणीं 
पाहिला नसेल, पण मी मात्र हैं दृश्य पाहात आहे. 


बादशाहाचा शाहवर लोभ ९७ 


६७. बादशाहाचा शाहूवर लोभ 


enn 2° 2mm] 


राजवाडे खंड ८, 
ले० ५६, पृ० ७८ } ॥ २२ जन १७०७ 
अलीफ 
| बहादूरशाहार्चे शाहूस पत्र :--या पत्रावरून ताराबाई ही बाद- 

गाही संरक्षण व मान्यता मिळविण्याची खटपट करीत होती हे उघड 

दिसतें. ताराबाई ही संपूर्ण स्वातंत्र्याची पक्षपाती व शाहू मात्र बाद- 

याही अमलाखालील स्वराज्याचा पक्षपाती अशी कल्पना या पत्रानें 

निर्मल ठरते. ] 

सर्व दरांत श्रष्ठ, सव उमरावांत थोर, इस्डामी धमरक्षकाचे पुत्र, राजे 
शाह याणी पातदाही कृपेनें सतोपी होऊन जाणावे की, तुझाकडील 
रायभान वकील यागीं विनंती केळी ज, तद्ी आपले जद्दागिरीचे महाला 
आल्यानतर इकड यावयाचा इरादा कळा आहै, याजकरिता राणीने? जमी- 
दारीचा* फर्मान? मिळावा दाणोन कृत्रिमान* अर्जी लिहिली होती. तिला ब 
तिचे चिरंजीवास कपटी समजोन त्याचे उत्तर दिव्हें नाह. कारण कीं, आमचे 
मुळकांतीळ राज्य व जमीदारी तम्हांकड असावी आणि तुही आपले वडिलां- 
प्रमाणें तेथ कायम राहावे. नेतर ज किब्ले थोरळ पातञाहींतील त्या वेळस 
हाती आल नउते* तेहि फौज पाठवन ध्यावे. जाणोन तुही आत्मिक“ असें 
समजोन हा फर्मान पज्यासुद्धां® लिहिला आहे. तरी तम्ही आपले फौजसुद्धां 
जलद यथ यऊन पोदोचगें, हाणज तुह्यावरी कृपा आणि लोम वारंवार 
उत्कृष्ट होइल, छ ४ माहे रबिलाखर, सन १ जुऴस.* 


१ ताराबाई. २ वतनदारी. ३ बादशाही सनद. ४ वरपांगीपणाने. 
५ नव्हते. ६ आमचे. ७ तळहाताचा छाप. अस्सलपणाची खूण म्हणून 
केव्हां केव्हां फर्मानावर बादशाहाच्या तळहाताचा छाप उठवीत. ८ राज्या- 
रोहण सन. हा प्रत्येक बादशाहा नव्यानें सुरू करी. 


७म०प५प्‌०३० 


९८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


६८. शाहूस मिळालेला पहिला सरदार 


Ce "7*७-४-७-/--->-- 


धुरंदरेदप्तर भा० १ ला, | श० १६२९ पोष श० ११ 
ले० २३१, प० १६७ इ० स० १७०७ दिजेबर २४ 


44] 

स्वस्ति श्री राज्याभिषक रके ३५ सबजित' सवळर पोष्य झुध यकादसी 
सौम्य* वासरे क्षत्रीय कुलावतंस? श्री राजा शाहू छत्रपति स्वामि याणी मा* 
मळहार तुकदेऊ यास आज्ञा केळी एसा जे स्वामीचे अगमन ब्वदेशा्स' जाळ 
तेव्हा तुम्ही औधिया* आगोधर स्वानदेशामव्ये लावकानीचे सुकामी येऊन 
दवा मिचे ददान घतले कितेक काय प्रयोजने* केली एकनिष्ठने सेवा करीत आहेत 
म्हणून स्वामी तम्हावरी कृपाळू होऊन पा. मुपे ब का सासवड थे मझालीची 
सरदशमुखीची मुतालकी' वतनी करून द्यावयाचा निर्वाह? करून हे आज्ञापत्र 
सादर केले अस... .... 


१ साठ संवत्सरांपंकीं एकाच नांव. २ सोमवार. ३ अवतंस-श्रेष्ठ. *मदा- 
सूळ, राजश्री. ४ स्वदेश. ५ सगळ्या. ६ योजना, कामं. ७ परगणे. ८ कसबे. 
९ उपमंत्री. पदाधिकारी नाममात्र राहन मुतालिक हा त्या पदाची वहिवाट 
करणारा होतो. उदा० दाभाडे-गायकवाड यांचे संबंध. १० निवाडा, व्यवस्था. 


दुसऱ्या शिवाजीचें मराठे सरदारास आश्वासन ९९ 


६९, दुसऱ्या शिवाजीचं मराठे सरदारास आश्‍वासन 


राजदाड खंड ८, 

लि० ६६ प० ८७, | | 0000 
| सरदाराना याहपासून फोडण्याचा हा यत्न असेल काय? याच 

मजकुराची पत्र प्रतिनिधि व जयसिंग जाधव यासही लिहिली आहेत. | 


श्री 

स्वस्तिश्री राज्या मिपरक डाक ३० सवधारी संवत्सरे ज्यप्ठ गढ चतुदर्श 
मदवासर क्षित्रियकुलावतंस श्री राजा शिवछत्रपति यांणी राजमान्य राजश्री 
स्वडप्रभू चिटनवीस यास आज्ञा केली एसी ज :--तुमचेविशीं किलेक* राजश्री 
रामचंद्र पंडित अमात्य याँणीं विनंति केली त्यावरून कळों आलें, ऐसियास, 
न्मी स्वामीचे कदोम' विश्वास सेवक आहां तुमचे हातें सेवा घऊन तमचे 
चाळवणं स्वामीस अगत्य आहे. याकरितां कांहीं संदेह न धरितां, व अनमान 
न करितां, विळेब न लावितां, तेथून स्वार होऊन स्वामीसंनिध दशनास 
येण. स्वामी तमचे पूवत चालवितीट, यविशी आनसारिखे* न मानितां 
सिताब स्वार होऊन यण, यविशी सविस्तर पंडित मणारनिल्हेनी लिहिले 
आहे त्यावरून कळा येईल. जाणिजे, बहत काय लिहिणे, मर्यादेयं" विराजते." 


वहुप्रकारें. १ जुने, पुरातन. २ भिन्न असें न मानतां, संशय न धरतां. 
३ जलद. ४ पत्र पुरे करण्याची त्या वेळेची सरकारी पद्धत; अर्थ--ही 
मर्यादा शोभते 


१०० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


७०. चंद्रसेनास फितुरीबद्दल शासन 


पेशवेदप्तर ३१, 

, -११-१७ 

पत्र नं० ११०, पृ० ९६ १६-११-१७११ 
[या व मागील पत्रांवरून इ. स. १७०७-११ या काळांत शाहूस 

आपले आसन स्थिर राखण्यास व फितुरीचा बंदोबस्त करण्यास फार 

दक्षता ध्यावी लागे असें दिसतें. | 


स्वस्ति श्रीराज्याभि शाके ३८ खरनाम संवछरे कातिक बहल त्रितीया 
भुगवासः' क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा शाह छत्रपती स्वामी याणी दसमुख 
व देसपांडे पा सुपे वारामती यासी आज्ञा केली येसीज. पा मजकूरचे बाबती- 
पेकी* चौथाई चेद्रशन जाधव याकड पेसजी मुकासा? होता तो दुर करून 
हाळी राजश्री संताजी जाधवराऊ सेनापति याकड जमावाने" बगमीबह्‌ल 
मोघम" यवजी* मुकासा दिल्हा असे. तरी तम्ही यासी रुजू होऊन सदरह 
बैवज माइलेक ड वसूल देण जाणिज, 


snags ee oem eee एपी पी"ती0 ~ ms no > मट ~ अ 


१ झक्रवार. २ वसुलाची बाब. रे गांवच्या वसुलामध्य हिस्सा. ४ फौज 
५ पुरवठा. ६ घाऊक. ७ रोख रकमेचा. ८ भटणें. ९ मणारनिल्हेकडे. 


चिटणीस घराण्याची व खंडो बल्लाळाची एकनिष्ठा १०१ 


७१, चिटणीस घराण्याची व खंडो बल्लाळाची 
एकनिष्ठा 


सनदा पत्र, प० २१८ | | इ० स० १७३४ 


जिवाजी खंडेराव चिटनिवीस यांस 
इनाम गांवे दिल्याबद्दल पत्र 


[ चिटणीस घराण्यास दिलेल्या या सनदेत शिवाजी महाराजांच्या 
वेळच्या बाळाजी आवजीपासून शाहूकालीन जिवाजी खंडरावापर्यत 
झालेल्या चिटणीस घराण्यांतील पुरुषांच्या स्वामिभक्तीचें वर्णन केले 
आहे. चिटणीस घराण्याच्या या स्वामिभकतीस इतिहासांत तोड नाहीं. 
अद्भूत वाटणारे प्रसंग सनदेत नमूद केलेले असल्यामुळें त्यांच्याबद्दल 
संशय घेण्यास जागा नाहीं. | 


स्वातिश्री राज्याभिपक शके ६१ आनंदनाम संवत्सरे, चेत्र शुक्ल पंचमी, 
गुरुवासरे, क्षत्रिय कुलावतंस श्री राजा झाहू छत्रपति स्वामी यांणीं, राजकार्य 
लेखन धुरंधर विश्वासनिधी राजमान्य राजश्री जिवाजी खेडराव चिटनिवीस 
यांसी, आज्ञा केली ऐसी जे :--... ... तुमचे आज बाळाजी अवजी, थोरले 
केलासवासी स्वामींनीं? राज्य साधन केलें ते समयीं बहुतच श्रम साहस करून 
उपयोगी पडले, त्यानंतर दिल्लीस जाण्याचे प्रसंगी संकट पडले असतां, 
बरोबर फार सेवा केली व राज्यामिपक्राचे समया उपयोगा पडोन स्वामींचे 
मनोरथ* सिद्धी केली, त्याजवरून संतोषी होऊन अष्ट प्रघानांतील पद्‌ 
द्यावयाची योजना केली असतां, चिटनिशीच वतनी परंपरेने द्यावी एसी 
विनती केली, यावरून प्रसन्न होऊन शपथ युक्त पत्र करून दिल्हे. नेतर थोरले 


fa कटा 


१ शिवाजी. “हा मनोरथ कोणता ? गागाभट्रास कोणीं आणलें ? 


१०२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


महाराज कलासवासी जालीयावर केलासवासी तीथरूप स्वामी' यांणी कोण्ही 
गेरवाका' समजाविल्यावरून राज्यभार) प्रसंगीं सरकारकून यासी शिक्षा केल्या. 
त्यांत यासद्दी केली असतां, तुमचे वडील खेडो बल्लाळ यांणी बहुत निष्ठेन 
वागून, स्वामीस गोव्याचे लढाईत शुरत्वें करून व समुद्राचे भरतीस स्वामीचा 
घोडा पाण्यांत पोहोणी लागला असतां धरून, उडी टाकन घऊन निघाले 
याजवरून बहुतच संतोषी होऊन, शपथ करून वचन दिल्हे. सफराज* केले. 
तोही प्रसंग यवनाचे प्राबल्य होऊन विज्वर* जाला. म्वामींसही* यवनाचे 
संन्निध जाणे आले. तेथ गलो असतां, कलासवासी काकासाहेब* चदीकड 
जाऊन; राज्यरक्षण करण्याच्या प्रयत्नास लागले. तेव्हां जातेसमयीं त्यांसी! 
संकट समय प्राप्त झाला असतां, त्यांस काटून देऊन आपण क्लेश भोगिल. 
त्यानंतर चेदीस जाऊन तेथंहो सवा निष्टनं केली, तथ सकटाचा प्रसग प्राप्त 
होऊन, निघणे दुघट पडले असतां, झुलपिकारसखान व गणोजी झिके यांसी 
संधी करून दाभोळचे वतन दिल्हे होतं. ते शिके यांस देऊन त्यांचे मोर्च्यांतूर्न 
पाळण्यांत बसवून, कादून घेऊन येऊन देशीं सेवा केळी. त्यानंतर काका- 
साहेब समाप्त जाले'°, यवनास दिल्लीचे व्यसन प्राप्त जाळ. तेव्हां स्वामीस 
त्यांनी निरोप देऊन लाऊन दिल्हे. दशी यणे घडल असतां काकासाहेब 
यांची स्त्री आईसाहेब यांस, आपला पुत्र घऊन राज्यभार करण्याची इच्छा 
होऊन, दुबद्धि धरली, फौजा देऊन सेनापती व परदाराम त्रिबक प्रतिनिधी 
रवाना केले, त्याबरोबर खेडोबास दिल्हे असतां, स्वामींस गप्तरूप भटून 
सेनापती व सरदार यांच्या स्वातरजमा'' करून सर्वास स्वामींचे लक्षी ' आणिले 
लढाई जाली, प्रतिनिधी पळून गछ, स्वामी विजयी हो ज्यभार साधन 
प्रसंगांत सर्वे स्थळे व सरदार व प्रतिनिधी सरकारकून यांस स्वामीचे लक्षी 
लागण्याचे उद्योग बहुत केले, पुढे तुम्हीही त्याअन्वयच'' स्वामीचे ठायी 


PON SS SU SNR 


१ संभाजी. २ बनावट. ३ राज्यकारभार करीत असतां. ४ उन्नत 
(सफंराजी-बढती). ५ प्राणांतिक, भयंकर. ६ स्वतः शाहू. ७ राजाराम 
८ चौकी पहारा. ९ गाडीचा साटा. १० मत्य पावले. ११ मोगल बादशाहास 
दिल्लीची गादी मिळविण्याची चिता लागली. ११ संदेहनिवत्ति. १२ 
अवधान, अनुसंधान (सर्वांस स्वामीचे पक्षाकडे आणल असा भावाथ) 
१३ त्याबरहुर्कम, त्याप्रमाण 


मराठ्यांच्या इतिहासांतील पन्नादाई १०३ 


एकनिष्ठता धरून आंगरे वगेरे मातुश्रीचे लक्षांतीळ सरदार स्थळे वगरे 
स्वामींचे लक्षी वागण्याचा उपयोग (उद्योग?) करीत आहां. याजवरून 
तुम्हावर कपा करण अवश्य जाणोन, चिटनिशी तुम्हांस पूर्वी गपथयुक्त 
दिल्ही आहे. ती व कारम्वानिशो', जमेनिश्ञी' दोन धेंद राज्यांतील दिल्हे. 
त्याप्रमाणे करार करून देऊन चिटनिशी वतनास गांव मोकास व जमिनी 
लागले आहे. ते इनाम करार करून दिल्हे बितपशील:---... ... ... ... 
वेणेप्रमाणे महाल व गांव व जमिनीं तुम्हांस इनाम करून दिल असेत, तरी 
तम्ही व तमने पौत्रपौत्रादि वशपरंपरेने सदरहचा अनुभव करून’, सेवा करून 
सुखरुप रहाण, जाणिजे, वेणप्रमाण सवा केली आहे. वतनी धंदे करून 
इनाम स्वाणे, बहुत काय लिहिण, मोतव. 


७२, मराठयांच्या इतिहासातील पन्नादाई 


or —— 


राजवाडे खंड ८, | | कुक सि र 


ले० १६९, प्‌० १९७ \ 


श्राराजाराम 


| इ.स. १७४५ च आज्ञापत्र या ठिकाणी दिल आहे. शिवाजी व शाहू 
याचे भाडण चाल असतां त्याच वेळी शिवाजी-संभाजी या सावत्र भावांचे 
भांडण उदभवले. शिवाजी व ताराबाई हीं केद झालीं. संभाजी कोल्हापुर- 
पन्हाळा येथें गादीवर बसला. पुढे शिवाजीस दोन पुत्र झाले; पेकीं पहिला 
मत्यु पावला. दुसरा राजसवाई-संभाजी यांचे पक्षाकडून मारला जाईल, 
म्हणून तो जन्मतांच कुणा भवानी वाईच्या त्याच वेळी जन्मलेल्या मुलाशी 


त we 


eens ne os mms ees 


BRIER ROMS SE 


१ कारखान्यांचा हिशेब ठेवण्याचा अधिकार (अठरा कारखाने असत). 
२ वसुलाचें लिहिणे. ३ उपभोग घेऊन. 


१०४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


त्याची अदलाबदल, केली. पुढ बदला पुत्र मारला गेला. शिवाजीचा पुत्र 
जिवंत राहिला तोच रामराजा होय. त्यास शाहनें दत्तक घ्यावें असें इ. स 
१७४५ त ताराबाई शाहूस सुचवीत आहे. ही भवानी बाई म्हणजे 
मराठयांच्या इतिहासांतीलईपत्नादाईच होय. | 

समस्तराजक्रायघ्रंघर विइवासनिधि गजमान्य राजश्री सरकारकुनानी व 
समस्त सेना हिंदुपत' सरदारानी यामी आज्ञा केली एसी ज--कालपरत्वे 
आमचा प्रसंग विस्कळित होऊन चिरंजीव राजश्री सभाजी राज ब राजसबाई 
यांणी गिरजोजी यादव व अंताजी त्रिमळ ब लोक खासकेल* गडकरी व तुळाजी 
सितोळ यासी पुढे करून किन्ले पनाळा येथ चिरंजीव राजश्री सभाजी राज 
यांसि राज्यपदास वसविले, आम्हांस संकटी घातले, बहत निकड) कलो, ते 
प्रसगीं चिरंजीव राजश्री शिवाजी राजे यांसि संतान सौमाग्यवती पावतीबाइ 
यांसि दोघ पुत्र झाले, य्यापेक्रो पहिल्य पुत्र कमला, दुसरा पुत्र त्यासी देवी 
सगम होती, प्रसूत जाली, त्याचा फेरमोत्रदला करून हा मूल देवीच्या स्वाधीन 
केला, पाळग्रहण करविले, सौभाग्यवती भवानीवाइ सगभ होती. त्यानतर 
चिरंजिवास देवी येऊन काळवझ समाप्त झाले, समागमं सीमाग्यवती पावतो 
बाइनीं सहगमन केळे, त्यांचा पुत्र देवीच्या स्वाधीन कठा, तो अद्यापवर 
तिजपाशी सुखरूप आहे. सौभाग्यवती मवानीबाइ पोटीसी होती. ती प्रसूत 
झाली, पुत्र जाहला. तो चिरंजीव राजश्री संभाजी राज व राजसबाई यानी 
कपटबद्धि करून मारिला, काय निमित्य म्हणून पुसिळ, त्यास त्याणी उत्तर 
दिलें ज--राजश्री शाहूराज यांची आज्ञा आपणास आहे, त्यावरून आपण 
अपाय केला, एसे जनांत सांगो लागले, काँही दिवस तसेच गले, त्याउपरि 

उभयतां चिरंजीवांचा* विवेक होऊन भरी जाल्या... ... 
-—ताराबाइच्या आज्ञापत्रांतील उतार. 


१ पत-नांवलौकिक, हिंदु म्हणन गाजलेले (?). २ खासकेल = खासखेल- 
सेनापति. खासकेल ही बहुमानार्थी पदवी आहे. ३ निकड-तगादा, नट 
(शिवाजी व ताराबाई यांस राजसबाई-संभाजी पक्षाने कद केलें. इ.स. 
७१२). ४ मरण पावला. ५ शाहू व संभाजी यांचा 


पेशवे-नोंद १०५ 


२» 
७३. पेशवे-नांद 


शाह महाराज यांची, 
रोजनिशी । | डी 


७ बाळाजी विश्वनाथ भट :-- 

पेदाजीं सेनाकर्ते म्हणोन हुद्दा होता तो दूर करून पेशवाई सांगितली छ ९ 
जिलकाद सुरुसन आर्बा अशर मया व अलफ. महाल १६ किल्ले २ सरंजामास. 

८ बाजीराव बल्लाळ :-- 

पेशर्जी बाळाजी विश्वनाथ मुख्य प्रधान होते ते मृत्यु पावले सबब त्यांचे 
पुत्र बाजीराव बल्लाळ यांस पेश्ञवाईचा धंदा सांगितला, छ २० जमादि- 
लाखर सुरुसन अशरीन मया व अलफ मुक्काम मसूर, १३००० सालिना होन, 
शिवाय सरंजामीं महाल वगेरे. 

१ बाळाजी बाजीराव प्रधान :--- 

पेशर्जी बाजीराव पंडित प्रधान होते ते वैशाख बहुल द्वादशी रोद्र नाम 
संवत्सरे रोजीं मृत्यु पावले सबब त्यांचे पुत्र बाळाजी बाजीराव पंडित प्रधान 
यांस पेशवाई सांगितली, छ ११ रविलाखर सुरुसन इहिदे अर्वैन मया व 
अलफ राजशके ६७ रोद्र नाम संवत्सरे आषाढ बहुल द्वादशी सोम्यवासर 
मुक्काम शाहूनगर. १३००० सालिना होन, शिवाय सरंजामीं महाल वगेरे. 


१०६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


७४, दंग्यामळें हैराण झालेल्या रयतेची मनधरणी 


इतिहाससंग्रह, पुस्तक ७ बे, 
अ० १1२३, पृ० २७७ | | इ० स० १७१३-१४ 


| या आज्ञापत्रावरून इ. स. १७१३-१४ चे सुमारास गाहूचे आसन 
स्थिर झालं होतें असे म्हणण्यास हरकत नाही. राज्यकत ग्यतेची किती 
काळजी वाहात याचा ह पत्र एक नमना आहे. ] 


““स्वस्तिश्री राज्याभिपक दाके ४० जयनाम संवत्सरे, चत्र बहुल! त्रयोदशी, 
गुरुवासर, क्षत्रिकुलावतस श्रीराजा शिव ( शाह ) छत्रपति यांनीं पारपत्यगार? 
व लेखक, तफ कळंबे यांसी आज्ञा केली एसीज :---धामघुमेच्या प्रसंगाकरितां 
सांप्रत ज्याच्या मनास आले, तो रोख करून” रयतेस उपद्रव द्यावयास 
लागल्यामुळे रयत तजावजा होऊन, कित्येक गांव फुटोन गयत देशांतरास 
गली. राहिली तेही जाणार, मुल्ण खराब होणार याकरितां पेग्तर" सालीचा 
तह कला असं... ... 

“येणेप्रमाणे तह करून, रयतेस अभयपत्र सादर केटी आहेत. तरी तुह्मी 
रयतेचा दिलासा” करून सदरह लिहिल्याप्रमाणे तह चालवून रयत कष्ट 
कामास लावणे, याउपरी रयतस कोणी जवाः, तूप, कोंबडे मागा नये, वेट 
बेगारीचा' तगादा देऊं नये. एसी आज्ञा केळी. याकरितां जी कोणी हज 
रातचा अगर सरकारकुनांकडील अथवा गडा किल्ल्याचा अथवा गवतीचा 
कामगारीमुळे'' अगर आमदरफ्तीमुळ'* मुलखांत जाईल, आणि तो जवा 
अगर तूप, काबड मागल कीं रयतेस वेठवेगारीचा तगादा लावील, त्याचा 


me 


= ee ners ee = = ee लाम, 


१ वद्य. २ अंमलदार, किल्ल्याचा हवालदार. २ उद्देश मनांत धरून. 
४ गर्भगळित. ५ पुढील. ६ करार, व्यवस्था. ७ आश्वासन, ८ कोरडा शिधा. 
९ सक्तीनें मजुरीला लावणें. १० फालतू, कोणी तरी. ११ सरकारी कामा-. 
साठीं. १२ (आमद-येणे + रफ्त-जाणें) दळणवळण. 


बाळाजी विश्वनाथाचे पेशवाईतील टिपणें १०७. 


परिच्छिन्न' मुलाहिजा" न करण, नतीजा? पाववून रयतेस उपद्रव ने दे 
ती गोष्ट करणे, लेग्वनालंकार, 


७७, बाळाजी विश्‍वनाथाचे पेशवाईतील टिपणं 


धडफळे यादी भा० इ० सं० प० ३८२ 
इतिवत्त, शके १८३५ pr 


| या यादीवरून बाळाजी विश्वनाथाच पेशवाईतील बरीच महत्वाची 
टिपणं मिळतात. यादीतील शवटले टिपण इ. स. १७६२ मधील आहे. 
अशा टिपणांतीळ प्रारंभीचा शक हा बहुधा त्या टिपणाच्या अखरीस 
असळल्या नोंदीला लागू असतो. दमाजी थोराताचें बंड, बाळाजीची केंद 
व सुटका, सय्यद बंधूशी दोस्ती, दिल्लीस जाणे, याचे उल्लेख येथे आहेत. 
ही टिपणे स्थूल स्वरूपाची असून त्यांचा विनचूकपणा निर्दोए नाहीं.] 


१ शके १६३७ मनमथनाम संवछर कार्तिकमासी बाळाजी विश्वनाथपंत 
प्रधान याजकडील वाकोजी टमढरें फौजनसी यऊन रंभाजी निंवाळकर याज- 
कडील ठाणदार पुण्यांत होते ते उठवून दिल्हे आणि प्रधानपतांचे ठाण 
बसल. 

१ शके १६४० विलंबीनाम संवछर वाळाजी विश्‍वनाथपंत प्रधान ब 
आबाजीपंत पुरंधरे यांस दमाजी थोरात रुस्तुमराव* याणी घरून नेले हिंगण' 
गावी गढोमध* ठेविले खंडणी कबुल करून वोढीस आपाजी मणर्केखर 

१ कोणत्याही प्रकारे (नाहीं). २ क्षमा, गय. ३ शिक्षा. ४ पत्राचे 
अखेर-निदर्शक शब्द. ५ हा किताब आहे. ६ हैं खंड तळंगांव ढमढेरे- 
पासून तीन कोसांवर आहे. ७ गांवचा मातीचा किल्ला. ८ करार पुरा 
होईपयत ताब्यांत ठेवलेले लोक. 


‘१०८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आंबीकर घतले व खातरजमेविसी' जामीन मोरो विश्वनाथ व गणेश नारायेण 
धडफळे यांस रुस्तुमराव याणी घऊन पंतप्रधान सोडल सुटून आल्यावर 
पंतप्रधान याणी वारा हजार फौजनसी नबाब आसबज्या* यांजसमागमे 
दिलीस गेले, 

१ शाके १६४० विलंबी संवछरी बाळाजी विश्वनाथ प्रधान याणी मोगलाई- 
कडील सेदाची' कुमक आणून दमाजी थोरात रुस्तुमराव यांस धरून केद 
केल पुरंदरास ठेविले हिंगणयांवची गढी पाडून मुळानदीत टाकली पांढरीवर' 
गाढवाचा नागर फिरविला," 

१ शाके १६४२ दावरीनाम संवळरे बाळाजी विश्वनाथ प्रधान यांची स्वारी 
दिलीहून देसी आळी राजश्रीची* भेट सातारचे मुकामी जाली नंतर तेच 
साली पंतप्रधान यास देव आज्ञा जाली चेत्र शा ७ राक” मजकूर, 


७६, शाहूची प्रतिनिधीस सनद 


शाहूची रोजनिशी 

पु० ५५, कलम १२० इ० स० १७१५-१६ 
[ अंतगत यादवीच्या काळांत एकादा सरदार प्रतिपक्षाकडे गला असला 

तरी स्थिरस्थावर झाल्यावर त्यालाही वतन देऊन राजी राखणे हें शाहूचें 

राजकारणी धोरण पुढील वतनपत्रांत व्यक्त होतें. ] 


eRe ERCP नान SPR EES BEI TE त सत LISS BE SOS SEE SEO 


१ आशवासनासाठीं. २ आसफज्हा ( निजाम-उल्मुल्क ). ही नोंद चुकली 
आहे. बाळाजी विश्वनाथ सय्यदाबरोबर दिल्लीस गेला, निजामाबरोबर 
नव्हे. ३ सय्यद. ४ गांवठाणावरील लोकवस्ती. ५ उध्वस्त केली. ६ 
शाहूची. ७ अन्यत्र शु. ६ ही तिथि आढळतें. 


शाहूची प्रतिनिधींस सनद १०९, 


कित्ता वतनपत्र छ ९ रमजान वतन सरदेशमुखी प्रांत कडविलीत येथील 
पूर्वी केलासवासी राजश्री काकासाहेबी' अजरामऱ्हामत* करून दिलें त्याप्रमाणे 
अनुभवीत आले. स्वामीनींही वतनाचीं पत्रे करून देऊन वतन चालविले. 
त्यावरी छ २० सवाल सन इसने मशारनिल्हेकडून स्वामीसेवेस अंतर पडलें, 
हे सबवे) अमानत* करून हुजूर ठवून* जोत्याजी केदारकर यांचे स्वाधीन 
केलें होतें; एशीयास मशार्रानल्हे स्वामीचे पुरातन सेवक, या राज्यामध्य 
सहसाहस' बहुतच करून राज्य अभिवृद्धीस पाविलें, प्रस्तुत स्वामींची सेवा 
निष्ठापूर्वक करितात; याचें वेशपरंपरेने चालवणे अगत्य जाणून स्वामी कृपाळ 
होऊन प्रांत मजकूरची सरदेदामखीस वतन करार करून दिले आहे. वत- 
नाचा उपभोग करतील, या वतनास इक्क्लाजिमा? इनामत“ व हल्ली 
पूर्वील सनदांप्रमागे देत जाणे. प्रतिवर्षी नूतन पत्राचा आक्षेप न करणः 
म्हणोन पत्रे... 


-— mre eee TT ~ eS < र 


*ज्यांचा ठोकळ नामनिर्देश एके ठिकाणी केला असून बाकीचा तपशील 
दुसरीकडे लिहिलेला असतो अशा बाबी. १ राजारामानें. २ बक्षिस (अजरा- 
अज्माहे-पूर्वक, रीतीनें. मच्हामत-क्ृपा ). †अरबी वर्षाचा दहावा महिना. 
(प्रतिनिधि प्रथम राजारामाचे पक्षास होता. ३ या कारणास्तव. ४ जप्त, 
सरकारजमा. ५ खहदांकडे घेऊन. ६ श्रमसाहस. ७ पिढीजाद अधिकाऱ्याचे 
हक्क. ८ बक्षिस. ९ हरकत. 


"११० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


७७, मराठयांकडे खानदेश--वऱ्हाडचे मोकासे 


' पेशबेदप्तर ३०, 
-प०१०, नं०१७अ ) । २४-१-१७ १७ 


; हुँ पत्र बाळाजीनें दक्षिणच्या सहासुभ्याची चौथाई आणण्यापूर्वीच 
मराठे ती वसूल करीत असल्याचा पुरावा आहे. बादणाहानें सनद दिली 
याचा अथ जबरदस्तीने घडतं त्यास कायद्याचे स्वरूप दिलें. , 


` (याह रुमाल 2) 
गा रोजकीद 
छ २२ सपर सु सवा अशर 
ताकीदपत्रे* राजश्री कानोजी भोसले याजकड पेशजी मक्रासे' दिल्हे आहेत 
' तैगेप्रमाण करार करून ताकीदपत्रे दिल्ही. मात्र बहुल नवमी गुरुवासरे, 


प्रा वराड पेकी सरकार मेहकर पेकी सरकार वेताल्वा डीपकी 
५० परगण रे ३ 


2? ७ क सव * 
सरकार वासीम ५, सरकार नांदेड ८, भागानगर ८, अशरी खानदेश ८, 
-माहूर १२, अमदाबाद २२, उजनी १७, भटसा १५, इत्यादि. 


Ss oe ree see नत त त eee ना ला ला पटक. cee re es eee mine हक 


१ रवाना. २ इशारतपत्र, हुकूम. ३ वसुलामध्य हिस्सा. ४ प्रांत. ५ गांव. 


सहासुभ्याच्या चोथाईची सनद १११ 


७८, सहासुभ्याच्या चौथाईची सनद 


विडे बह डड 


तह ब करारमदार Treaties, Agrecmcnts 
प० १ and Sanads 


| ही मूळ सनद नव्हे. निजाम उल्मल्क दक्षिणचा सुभेदार झाला 
तेव्हा त्याजकडून ही मूळ प्रतीवरून संमत करून घेतलेली आहे. | 

....छ २ रविलावल सन दोन फई” दसखत* जाली त्याचा तपसील :--- 

“ वकील राजे झाहू* अज करितो कीं, सा' सुमे दक्षणची चवथाई, पंधरा 
दजार फोज सुभ्यासमागम चाकरीस ठेवावी लागते, त्याचे सरंजामास हजरत 
रफी उद्दरजात यांच्या कारकीर्दीच्या फर्मानाप्रमाण आमच्या यजमानाकडे 
मकरर* आहे. त्यास हल्डीं सनद नवी इनायत" करावी. ” दूसस्वत जालें 
“फो सनद देण 

कैफियत :-- 

“ राज शाह यांच्या वकिळाजवळ हजरत रफीउदरजात यांचे कारकोर्दीचे 
फर्मानाची नक्कल आहे. त्यांत मजकूर कीं, पंधरा हजार फौज मुभदारा- 
सांगान चाकरीस ठेवावी. त्याचे सरंजामास सा सम दक्षणची चवथाई राजे 
लाह यांस इनायत जाळी. पेदाजीं हुसेनअब्छीखां यांच्या कारकीर्दीत 
चवथाईचे परवाने दक्षणच्या दिवाणीच्या दप्तरांतून घेतले नव्हते. परवाने 
कांहीं अवरगावाद सुभ्याचे महाळचे सुन्याच्या दिवाणी दप्तगंतून घेतले 


महिपत आनदराव बकोल राज शाहू यांणी ताहोद' लिहून दिल्हा, 
व्याचा तपसील :-- 

“सा मुभे दक्षणच्या सरदेशमखीची खिदमत' हजरत रफीउह्रजात 
यांच्या कारकीर्दीच्या फर्मानाबमोजीब व दिवाणी दप्तरच्या सनदाप्रमाणे 


१ हा शब्द लागत नाहीं. २ सही. “शाह राजाचा वकील. ३ सहा 
८ ठरवलेली. ५ मेहरबानी. ६ करार. ७ सेवा. ८ प्रमाणें, बरहुकम 


११२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आमचे यजमानाकडे करार जाली, सबब ताहोद लिहून दिल्हा ऐसा कीं, 
यजमान खिदमतीच्या लाजिम्याविशीं' कायावाचामनें सादर राहून, स्यतीस 
आबादी विशप होय व सरकारची दौलतख्वाई* व मुफसदाचे' पारपत्य घड 
तें करितील; व पंधरा हजार फौज सुभेदाराच्या समागमे चाकरीस ठेऊन, 
रयतीस आपल्याकडोन राजी राखितील, व उजाड गांवाची लावणी तीन 
सालांत करोन ऐसा बंदोबस्त करितील, ज* दुष्टाचा उपद्रव होणार नाहीं. 
कदाचित्‌ कोणाचे घरीं चोरी जाली, किंबा कोणाचा माल चोरीस गला, 
तरी चोरास शिक्षा व ज्याचा माल त्यास देतील. कदाचित्‌ चोरास शिक्षा 
करोन चोरीचे ठिकाण न लागे, तरी चोरीचे मालाची निशा" आपण करितील. 
शिवाय चवथ र्व सरदेशमुखी अधिक* लोम धरणार नाहींत, अगर जाहिर 
जाल्यास जे रुपये ज्यादा तलबी करोन घेतील, ते सरकार-आलींत) दाग्वलः 
करितील, हा ताहोद लिहिला असे. छ २४ रविलावल सन दोन जलसी, '' 
सुभा एक सरकारा'° दहा 


सरकार दौलताबाद १ सरकार पेठण २ 
सरकार अहमदनगर ? सरकार बीड १ 
सरकार धारूर सरकार सोलापूर ५ 
सरकार परांडे १ सरकार जन्नर १ 
सरकार संगमनेर १ सरकार जालनापूर ५. 


क बक 


१ हक्क. २ राज्याचें मित्रत्व (दौलतखा-राज्याचा हितेच्छु), ३ पुण 
बखेडखोर. ४ की. ५ हमी. ६ 'पेक्षा अधिक ' असा अर्थ. ७ माहीत 
८ मागणी. ९ श्रेष्ठ, सरकार-आलीत-सावभौम सरकारकड. १० सुभ्यापेक्षा 
लहान व महालापेक्षा मोठा विभाग 


येसुबाईच्या सुटकेबदल आतुरता ११२ 
७९, येसबाइच्या सुटकेबद्दल आतुरता 


Ca: 2 02 ्गा् 


विभाग, भाग १ ला, 


मराठी रियासत, मध्य- | 
प्रथमावत्ति प० १०३-१०४ 


| २४-२-१७१८ 


४ स्वस्तिश्री राज्याभिपिक शके ४४ हेमलंबीनाम संवत्सरे फाल्गुन श. ५ 
इंदुवासरे, क्षत्रियकुलावतस श्री राजा शाहूछत्रपतिस्वामी याणीं रा. रा. 
यादवराऊ मुनशी यास आज्ञा केली एसीज, तुम्हीं माघ बहुल १२ चें 
विर्नेतिपत्र पाठविलें ते फाल्गुन झा. ४ स प्रविष्ट होऊन वर्तमान विदित 
जालें....रा. शंकराजी पंताच्या व तमच्या लिहिल्यावरून चौथाई व सरदेशमुखी 
परवाना” व स्वराज्याची सनद ऐसे तीनही मतलब तों विल्हे लागले. राहिले 
मातुश्री येसूबाईसाहेब ब चिरंजीव रा. मदनसिंग? यांचें आगमन ( दिल्लीहून? )' 
जाले आणि स्वामीची व त्यांची भटी जाली, म्हणजे नबाबाच्या वचनाप्रमाणे 
रा. शंकराजीपंत दरम्यान पडिले आणि तुम्ही कष्ट मेहेनत केली त्याची 
सार्थकता होऊन अवघेच मतलब सिद्धीस पावले, तर मातुश्रीचेविशीं व 
चिरंजीवाचेविशीं प्रतिक्षणीं स्मरण देऊन त्यांचे अविलंबे आगमन होय ते 
गोष्टी करणें. विस्तारें राजश्री दांकराजीपंत यांचे पत्री लिहिले आहे 
त्यावरून कळल. '" “ये. रा. गप्ते यांजकडील संग्रह, 


oneness ललाट क meee “४०, ei 
+ 


१ आज्ञापत्र, अनज्ञापत्र. २ निकालांत निघाले, साध्य झाले. ३ हा 
संभाजीचा दासीपुत्र. 


टम०प०३्‌० 


११४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


८०. बाळाजीपंत भानूंचा दिल्लींत मत्यु 


मराठी रियासत, मध्यविभाग, } 


आा०१ ला, प्रथमावत्ति, प०११४ । १-८-१७१९ 


का 


शाहूची भान्‌ घराण्यास सनद 


राजश्री बाळाजी महादव मानू बाळाजी पंडीत प्रधान यांजबरोबर 
मजमूनिसबतीने फडणिसी लिहिण्याचे प्रयोजन होते, सबब पंडित प्रधान 
फौजेसहवतमान दिल्लीस गेले तेव्हां बाळाजी महादेव स्वारीस होते. दिल्लीचे 
मुक्कामी युद्धप्रसंग जाला ते समयीं बाळाजी महादेव मृत्यु पावले, याजकरितां 
रामाजी महादेव व जनार्दन बल्लाळ यांचें चालवणे स्वामीस आवश्यक जाणोन 
स्वामी उभयतांवरी कृपाळ होऊन मोजे वांकसई गांव इनाम दिला असे. 
(छ २६ रमजान सु. अशारोन मया व अलफ ) 


fo साला OE TE FEED न SRR RR RRR i rr i i क STIS SH 


मञ्म्‌ वसुली, निसबत-संब॑धीं, फडणिसी-हिदोब ठेवण्याचें काम, वसुली- 
संबंधी हिशेब ठेवण्याचे काम 


0903 


---भा० ३० सं० मंडळ, पुणें यांच्या परवानर्गा 


बाळाजी विश्वनाथ यांचे हस्ताक्षर 


राजश्री आबाजी पंत 

श्वामी गोसावी 

सेवक बालाजी विश्वनाथ 
नमस्कार विनंती उपर तुम्ही 
पत्र पाठविले की रा 
हिरोजी यादव यास 

तुम्हास समध नाही 

है गोष्ट उचीत ना 

ही > येथील प्रसंग तुम्हा 


% ब्लॉकमध्यें येथे कागदाच्या घडीची रेघ उमटली आहे. 


स्वराज्याच्या अधिकाराची अंमलबभावणी ११५ 


८ १, स्वराज्याच्या अधिकाराची अंमलबजावणी 


भा०्इ०्सं०त्र ०मा०व० द०१६४ ० शक्रावणशु ० १४ 
१७;अं०२;प०३५ इ०१७१८जुले३० 


ग द? मा* अनाम' देसमूख देस (पा) डे प्रांत पुण यांसि बालाजी 
विश्वनाथ प्रधान सा तिसा अशर मया अलफ प्रांत मजकूर देखील* ठाणे 
आम्हाकड स्वराज्य नवाबापासून करार जाले आहे तरी तम्ही राजश्री रंभाजी 
निबालकर याकडील कमाविसदाराकड' येक रुका वसूल न देणे जो वसूल 
य़याल तो दुपट घेतला जाईल मारिले जाल यैसे समजोन वर्तणूक करणें या 
कामास जासूद पाठविले आसेत यांस रुपये ५ पांच देणे छ १२ रमजान 
गा हुजूर 

लेखनसीमा 
पा” छ १५ रमजान 


१ डाव्या अंगास बाळाजी विशवनाथाचा वाटोळा शिका. शिक्यांतील 
“ न' सुलटा. २ मजक्र. ३ मनुष्यमात्र, सव. ४ सह, सुद्धां. ५ वसूल गोळा 
करणारा, कलेक्टर. ६ परवानगी. ७-पौ-पेवस्ती-पत्र पोहोचल्याची तारीख. 


११६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


८२, कान्होजीचें इंग्रजांस पत्र 


कुलाबकर आंग्रे सरखेल, 
प्‌० ३९-४० 


{ नोव्हेंबर १७२० 


[ कान्होजीचें हैं पत्र राजकारणी पत्रव्यवहाराचा एक निवडक 
नमूना आहे. ] 


मशारनिव्दे गव्हनर यांचें पत्र मिळाले. सव मजकुर विदीत झाला. 
( निष्कर्ष एकच कीं) आज तागायत तुमच्या आमच्यामध्ये जे वैर उत्पन्न 
झालेले दिसत आहे ते माझ्या प्रयत्नामुळच, जे दुसऱ्याच्या मालकीचें 
ते आपल्या आधीन करून घण्याची इच्छा करणें समंजस बद्धीला वावग 
वाटत नाहीं. तसेच अशा प्रकारचे अपमान म्हणज पर्यायाने चांचेगिरीच 


दुसऱ्याच्या मालकीची वस्तु आपल्या आधीन करून घेण्याचे बाबतींत 
म्हणायचें तर असल्या महत्वाकांक्षपासून ( आपल्यासारख ) तागडीधर 
व्यापारी अलिप्त आहेत असे मला वाटत नाहीं याचें कारणहि 
डघड आहे. जगाचा हा शिरस्ताच आहे. परमेश्‍वर स्वतःचें असें कांहीही 
अविलंबानें' देत नसतो; तो एकाचे काढून दुसऱ्यास देत असतो, हैं परमेश्वराचे 
करणें वाईट कीं चांगलें हें कोण ठरविणार ? एक विवक्षित राजसत्ता हिंसा, 
अपमान व चांचेगिरी या त्रयीच्या बळावर चालली आहे ( अशी निंदा 
करून ) असे म्हणणें हें व्यापारी लोकांना तर मुळींच शोभत नाहीं. कारण 
याचा अवलंब चार पातशाहीशीं टक्कर खळणाऱ्या महाराज शिवाजींनींही 
केला व स्वराज्यस्थापना केली, याच उपन्यासाने* आमची सत्ता सुरू झाली. 
आणि कोणी खरें मानो वा न मानो याच साधनामुळे ती टिकू शकली आहे.. 


a करनकलननान नील 


* येथपर्यत ज्या पत्राला उत्तर लिहिले जात आहे त्याचा निष्कर्ष सांगितला. 
१ सत्वर, २ उपक्रम. 


कान्होजीचें राधाबाईस पत्र ११७ 


आमची सत्ता चिरस्थायी झाली इतकेंच नव्हे तर ती पुढें तशी राहील 
किंवा नाहीं याची जाणीव गब्हनर साहेब यांना त्याचप्रमाणे त्यांचे मागे 
होऊन गेलेल्या अधिकाऱ्यांना बरोबर आहे. माझा आग्रह मशारनिल्हेंना कीं 
त्यांनी आपल्याशीच जरूर विचार करावा. 
या जगांत कोणचेंहि तत्व चिरंतन नाहीं याविषयीं ( उगाच ) वाद 
कशाला ! 


ha जीचें 6 ७० © 
८३. कान्हा राधाबाइस पत्र 


घे० द० ९, पत्र ५२,प्‌० ३४ | | काळ अनिश्चित 


[ सबंध पत्र एकहातचें, कान्होजी आंगन्याचें बाळाजी विश्वनाथाची 

स्त्री राधाबाई यांस, बहुधा कान्होजीचे हस्ताक्षरच असावें. पत्रावरून पेशवे 

व आंगरे यांचा घरोबा व्यक्त होतो. पत्र बाळाजीच्या मत्यनंतरचें आहे 

कान्होजीचा मत्यु ४ जुल १७२९ कुलाबकर आंग्रे, पृ० ४८ पहा. | 

श्री 

'गंगाभागिरथी समान राधाबाई यांसी 

प्रीतिपूवक कान्होजी आंगरे सरखेल दंडवत उपरी येथील कुशल वैशाख 
बहुल पंचमीपर्यत जाणून आपले क्षेम वर्तमान लिहित जाणे. सांप्रत तुमचें 
पत्र येत नाही ऐसे तर नसावे. आपले सर्वदा कुशल वर्तमान लिहीत जाणे. 
बहुत काय लिहिणे हे विनंती. 


११८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


८४, धार काबीज 


१० द० १३, प० ३, प० हद | { ३-९-१७२४ (? } 


दिल्लीच्या वकिलाच बाजीरावास पत्र 


पो?" छ २५ जिल्हेज (पुरवणी) 
श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान स्वामीचे सेवेसी 

विनंती. धारेचा किल्ला घेतला म्हणोन पृथ्वीपती सक्रोष होऊन खान- 
दौराचे पुत्र समसामुद्दीलास व अजमखाना यांसी पांच हजार रुपये रोज करून 
व सवाईजीस सात हजार रुपये रोज द्यावेसा करार करून आज्ञा केली की 
तुम्ही डभयेतां गनीमास तंबी) करून चमेल* उतरो न देणें, दिल्लीच्या 
बाहेर समसामुद्दौलानीं डरे" केले, तेही सत्वरींच सवाईंजीस सामील होणार. 
सेवेसी श्रुत व्हावे म्हणून लिहिलें असे. बहुत काय लिहिणे कृपा लोभ असो 
दिल्हा पाहिजे. हे विज्ञाप्ति. 


१ पेवस्ती. २ दिल्लीचा बादशाहा. ३ मार, ४ चंबळा. ५ कूचानंतरची 
छावणी. 


शाहूची दाभाड्यावर गैरमर्जी ११९ 


८५. शाहूची दाभाड्यावर गेरमर्जी 


जिमी, जक 


वे० द० १२,पु०४, प०५ } { १४-८-१७२४ 


खंडेराव दाभाडे-शाहू 

| छत्रपति व दाभाडे यांचे संबंध पेशव्यांचे धोरणामुळे बिघडले हा 
कांहीं लोकांचा खराखोटा समज या पत्रानें बदलावा लागेल. शाहुचे 
फत्तेसिंग भोसल्यावर विशेष प्रेम असे. दाभाडयास सेनापतिपद दिलें, प॑ण 
त्याचा सरंजाम फत्तेसिगास दिला. सेनापतीनें फोज ठेवायची तर पेसा 
पाहिजे. तो त्यानें मागितल्यावरून शाहूने फत्तेसिगाच्या अंमलाखालच 
मोकासे खडेरावाकडे लावून दिले. पण फत्तेसिगानें तें न मानून आपल्या 
गावांचा वसूल आपण घेणे चाळू ठेवलें अशीं सातआठ वर्ष गेलीं. तेव्हां 
दाभाड्याने दुसरीकडचे महाल आपल्याकडे लावून घेतले तों शाहनें 
ते खाजगतसाठीं आपणांकडे घेऊन त्याचा वसूल करण्यास आपलीं माणसें 
पाठविलीं. अशा स्थितींत माझा अपराध तरी काय ? असा प्रश्‍न खंडेराव 
शाहूस मोठ्या अजीजीनें विचारीत आहे. |] 


श्री 

eo माहाराजांनी कृपालु होऊन सेवकास सेनापति है पद येथारिथत 
देऊन गोरविलें, त्याप्रा स्वामीचे प्रतापे सेवाहि येथाशवित करून दाखविली. 
जैसे तेसे सा' महिन होते. पुढें राजश्री फत्तसिंग भोसले याजवर कृपाल होऊन 
सरंजाम त्यास दिल्हा. उपनांव सेनापति सेवकास दिल्‍्ही. त्या उपनांवाचे 
आश्रयावर माहाराजाचे पुण्य जे जाले त केले, त्याजडपर सेनापतीस सरंजाम 
कांहीं तरी असावा येसे महाराजाचेच चित्तांत आले ते समई थोडासा दिल्हा. 
तो मानिलेकडील* अमलांत दिल्हा. असो. ज थण्याने दिल्हे तेच लक्षाचे? 
जागा मानून समाधाने येथील अमल मागतां मागतां सात आठ वर्षे अति- 


aes Sores 0८-00 0000 os पयला 0?0शीए 0000 शीत 0 000 तती 
eer ee ore me omens ४७0७ Ss Tyee eS रिीसिसि 


१ सहा. २ मशारनिल्हे ( फत्तेसिंग ). ३ बहुमोलाचे. 


१२० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


क्रमिली, परंतु रुपयास संबंध नाहीं.' अगदीं* येवज' राजश्री फत्तसिंगबावा 
याजकडच गला, निदान उपाय नाहीं तेव्हां मग त्याचे वलणाचचा* सरंजाम 
त्याणी ठेविला. आम्ही इकड तीन माहाल गतवर्षी लोकांस देऊन दोनी 
हजार फौज देऊन स्वामीकार्यावर आणिली. आतांही फौज सिद्धच आहे. 
ज समई कार्य उपस्थित होईल ते समई कार्याची आहे येसे असतां सांप्रत 

[राजानी आज्ञापत्र सादर केले कीं निंबाईत* खाजगीकड मुकासा ठेऊन 
कमाविसदार विठल रंगनाथ पाठविले आहेत, आपले लोकास ताकीद करून 
माहालीचा अमल” सुरलित देणें म्हणून आज्ञा केली, येविषईची विनती 
सेवेसी पूर्वीही केलीच होती कीं, सात आठ वर्षे भागानगराकडील माहाळ 
राजश्री फत्तसिंगबावानीं अमल करून येवज घतला त्याप्रा इकडील माहालीचा 
येबज आपण“ घऊन फौज ठेविली आहे, माहाराजानीं दया करून चालवणार 
धणी समथ आहेत म्हणून विनती केली. तिचा अनादर करून प्रस्तुत आज्ञा- 
पत्र सादर केले, याजवरून पूव वृत्तांताचा विशादे' लेख सेवेसी करणें 
लागला आणि चितातही सेवकाच्या उदासीनता आली, निमित्य” कीं समुद्र- 
वलयांकित पृथ्वी धण्याची, धण्याने ज ज्यास दिल्हे तें सवत्र चालावे आणि 
सेवकास दिल्हे तें न चालावे येसा मेनापतिपदाचे ठाई अपराध कोणता आहे 
हें न कळेसे'' झाले, कदाचित पदाचे? ठाई अपराध असिला तर आम्ही 
सेवक निरपराधी असता अपराधीपदाचे योग अपराधी व्हावें यात विशेष 
काय आहे? याजकरिता सेवकावर कृपा पूर्वीपासून थण्याची अनुपम’? आहे 
तेणप्रा कूर्मावलोकन'* करून सेनापतीचे ठाई अपराध असेल तो दूर करून 
निरपराधी सेवकास निरपराघपदी स्थापना करून सेवा घणार महाराज चणी 
समथ आहेत. तेथे सेवकाने विशेष काय लिहिणे. विठल रंगनाथ सेवेसी 
निवेदन करितील, सेवेसी श्रत होये हे विज्ञापना, 


> Sere ee गजलमा त Ae ८-1. ees hme 000. eens segment ऑन 


१ वसूल मिळाला नाहीं. २ एकूण एक. ३ एवज, वसूल, उत्पन्न. ४ 
वळणाचा, परिचयाचा. ५ या प्रांती. ६ महालाचे नांव. ७ सारावसुलीतील 
हक्क. ८ मी स्वतः (खंडेरावानें). ९ सविस्तर. १० कारण. ११ कळनासें 
१२ अपराध व्यक्तीचा नसून जागेचा असेल तर. १३ निरतिशय. १४ कूम- 
कांसव, आपल्या मनाशीं नीट विचार करून. 


शाहूचा सिसोदे संबंध १२१ 


८६. शाहूचा सिसोदे संबंध 


ी . ३१-५-१७२५ 
॥ १ 6 ८ 
ये०द०३०, नं०३८, प्‌०२७ | | कल 


स्वतः राजपूत असल्याचा विश्वास 
श्री 


पूर्वील राजपत्र राजमुद्रासहित शाहूमहाराज यांचे व बाजीराव बलाल 
प्रधान व श्रीनिवास परशराम प्रतिनिधि यांचे सिक्क्यासुधा त्याचा तजुमा, 

स्वति श्रीराज्याभिषेक शके ५२ विश्वावसु संवछरे अधिक आशाढ शा १ 
इंदुवासरे' क्षत्रिय कुलावतंस श्रीमंत स्वामी राजा शाहू छत्रपति राजश्री उतर 
देशाधिकारी वर्तमान भावी माहासंस्थानी* शोमासँपन्नयक्त राहाणारे देवस्थाने* 
मालव* देश दक्षणदेशचे राहाणार प्रधान सिंदे व होलकर व पंडित माहाराष्ट्र 
देशचे व देवदेत्य यासी आज्ञा करितो. सिसोदे आमचे चुलतबंधु हाटसिव्ह 
याचे अवरस पुत्र व्याध्रजित* सत्तावंत देश मेवा येथ पिपळगांबीं 
राहाणार ते रसज्ञविनय गुगकरून मीमांसादिशास्त्रसपन्न सत्पुरूष येकान्वय- 
उत्पन्न प्रभु यास याजवर सर्व उपद्रव दूर करण्यास सर्वानी सर्व काल यास 
अखेर करून रक्षण करावे याकरितां आज्ञापत्र लिहिले व अष्टप्रधान 
याणी सदैव प्रतिवर्षी बंधुपेक्षा उत्कृष्ट संभाळावे हैं आमचें वाक्य रक्षण 
"करावें. प्रतिवर्षी नवीन पत्राचा अक्षप€ न करावा हेंच पत्र प्रिय मानावे. 
पिपले संस्थान लक्ष रुपयाचे आहे तेथें च्यार वण राहातात याजकरितां आम्ही 


१ सोमवार. २ मोठ्या संस्थानांत. ३ देवालय, संस्थानिक, पुजारी, माळ- 
व्याचे रहिवासी या सर्वांस. ४ माळवा. ५ आमचे चुलतबंधु हटसिह सिसोदे 
यांचे औरस पुत्र व्याध्रजित. ६ मेवाड. ७ एकाच वंशांत उत्पन्न झालेले. 
८ हरकत, नवें पत्र नाहीं म्हणून हरकत घेऊं नये. 


१२२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


उपद्रव दूर करितो. या गावची मर्यादा सीमा खंडण करू नये. जो करील 
त्याचे पूवज नर्काप्रति पावतील, यवन याणी उपद्रव केल्यास डुकर भक्षिल्या 
सारिख होईल हे आज्ञापत्र अधी पाहून वागावे. मोतत्र असे. 


८७. माळव्याचा वांटणी 


धार संस्थानचा इतिहास, लेखक | 


लेले ओककृत, भाग २ रा,प० २९ { २६ मे १७२८ 


श्री 
मा अनाम* देशमूख व देशपांड पा? 
रतलाम सुत्र माळवा यांसी 
बाजीराउ बलाळ, प्रधान सुहूरसन तिसा आइारेन मया व अलफ पा मजकुर 
पेशजीच्या मुकाडियाकड्न* दूर करून हल्लीं चिमणाजी बलाळ यांजकड 
दिला आहे त्यांगीं आपले तेने मक्रासा वाटन दिला बी -- 
राजश्री उदाजी पवार राजश्री मल्हारजी होळकर 
याजकडे पा .॥. याजकडे पा निमे | 
थेणप्रमाणि निमे निम दोघाजणास मुकासा दिला आहे; तरी तुम्ही यांशी 
रूजू* होऊन म॒कास बाबेचा वसूल सुरळीत यांजकडे देगें छ २७ सवाल 
आशा प्रमाण, 


शु 


१ मदारूल-प्रसिद्ध. २ मनष्यमात्र. ३ परगणे. ४ मोकाशाकडन, मोकासा 
गोळा करणाऱ्या अधिकायाकडन, ५ बित-बितपशील, तपशील येण- 
प्रमाणें. ६ सादर 


राजबंधंचा समेट १२३ 


८८. राजबंधुंचा समेट 


1 89 लत 


इतिहासमंजरी, ५० १७७, का० | 
सं०प०या० जुनी प्रत, प्‌० ३९३ | { २७-२-१७३ १ 


सातारकर शाहू व कोल्हापूरकर संभाजी 


[ राजबंधूंच्या भेटीच्या समारंभाचे वर्णनावरून तत्कालीन स्वागत- 
समारंभांतील चालीरीति चांगल्या प्रकारें कळून येतात.| 


तह जाहला त्या समयीं प्रथम स्वारी साधारण नाम संवत्सरी सन इहिदे 
सल्लासीन माघमासीं साताऱ्याहून श्रीमन्महाराज शाहू राज यांजकडून 
श्रीमन्महाराजा राजश्री संभाजीमहाराज छत्रपति यांसी न्यावयास आले...... 
नामी नामी लोकानिरीं शाहूमहाराज घोड्यावर स्वार होऊन आले. श्रीमनू- 
महाराज राजश्री संभाजी महाराज छत्रपतींची स्वारी हत्तीवर होतो ते घोड्यावर 
स्वार होऊन बनवा बिंछावल्या' होत्या तेथे येऊन उभयतां महाराज घोड्या- 
वरून उतरले, परस्पर सनिघ येऊन, एक्यता होऊन शाहूमहाराज यांच्या 
पायावरि डोई श्रीमन्महाराज राजश्री संभाजी महाराज छत्रपति याणीं ठविली.. 
महाराजांनीं परस्परे उभयतां बधूंनी अलिंगनें केलों त्या वेळस मोहरा व रुपय 
व सोन्याची फुले ब रुप्याचीं फुलें परस्पर सत्के' जहाले. त्या समयीं तोफेची 
सरबत्ती व नानाप्रकारचीं वाद्ये व हहाजाने वाजवून आनंद जाहला. फाल्गुन. 
शुद्ध ३ मंदवारीं' दोन प्रहरा याप्रमाणें भरीचा समारंभ जाहला. तदनंतर 
शाहूमहाराज याणी श्रीमन्महाराज राजश्री संभाजी महाराज छत्रपति यांचा 
हात धरून उभयतां बंधू एक अंबारीमथ्ये हत्तीवर स्वार झाले, खवास- 
खान्यांत* दोन मोचले' घेऊन संभूसिंग जाधवराव बसले. संपूण फोजच्या 
कोरगिरोमध्ये* जोहार" घेत कऱ्हाडाप्यंत गले कऱहाडानजिक कृष्णातीरी, 


१-बनवा बिछावल्या-बसण्यासाठी मांडलेली बिछायत. २ ओवाळणी. 
३ मंगलवाद्ये. ४ शनिवार. ५ अंबारीत खासे बसतात त्याच्यामागील 
जागा. ६ मोराच्या पिसांची चवरी. ७ कोरबंदी, रांग. ८ मुजरा. 


१२४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


मक्काम जाहला, दक्षिणतीरी श्रीमन्महाराज राजश्री संभाजी महाराज छत्र- 
पतीचा मुक्काम, उत्तर भागी श्रीमन्महाराज राजश्री शाहूराजांचा मुक्काम 
होता, त्या डरियापर्यंत' उभयतां महाराज गेले,...शाहूमहाराजांच्या आग्रहाने 
उभयतां ऐक्यता असून साताऱ्यासि शिमगी पौणिमा व्हावी म्हणून ममता- 
युक्‍त बोलून श्रीमन्महाराज राजश्री संभाजीमहाराज छत्रपति यांसि घेऊन 
सातारियासि गेले, त्या समयीं संपूण शहरचे लोक बाहेर येऊन उभयतां 
बंधूचा समारंभ पाहून सत्के व खैरात' बहूत झाली, आणि साताय्यांत पेश- 
व्यांच्या वाडचांत मुक्काम जाहला, दोन महिने मुक्काम होता....शाहूमहाराज 
यांणीं रवानगी समयीं हत्ती व रंगविलेले घोड सामानसुद्धां व ढालतलवार 
व जडावाचा खंजीर व दुस्तबादली' दिली, व रोख दोन लक्ष रुपये दिले, 
आणि रवानगी केली. बरोबर सरकारकून फत्तसिंग भोसले फोजेनिशी देऊन 
श्रीमन्महाराज यांची स्वारी पन्हाळियासि पावती केली, शाहूमहाराज चार 
कोस घालवीत येऊन माघारे सातारियासि गेले. त्या वेळस तहनामा जहाला 
वयाची यादी अलाहिदा असे, कलम, 


८९. चिमाजीर्च बाजीरावास पत्र 


पे० द० १३, 
यु० ४९, प० ५६ 


{ पेशः १०-१०-१७२९ 


पवाराशी धोरण 


[ व्यवहार साधावयाचा तर अशी चतुराई करावीच लागते. या 
पत्रावरून चिमाजीची हुषारी दिसून येते. ] 


१ मोठा तंबू. २ दानधर्म. ३ दुस्ता-मानाची पांच वस्त्रें; बादली- 
"भरजरीचे वस्त्र. ४ पंद्रस्ती-पत्र दाखल झाल्याची मिति. 


चिमाजीखे बाजीरावास पत्र १२५. 


पा छ २७ रावल. 
संध्याकाल 
श्री 

पु अपत्ये चिमणाजानें कृतानेक नमस्कार उपरी, येथील क्षम ता? छ 
२६ रबिलोबल यथास्थित असे. पहिल्या तहनामियात पवारास मालवा तिजाई* 
मोकासा होता त्याप्रमाणे आम्ही त्यास द्यावयास सिध आहो. येस असता 
हाली त्यानी निमे मालवा मोकास द्यावा पेसा आड* घातला आहे. त्यास 
सुभदाराचेहि* विचारे त्यास निमे मालवा मोकास द्यावा यैसे आहे. परंतु 
आमचे विघारास हे गोस्ट येत नाही. परंतु सुभदारादेखता आम्ही स्वामीस 
पत्र* लिहिले आहे त्याचे उतर पस्ट" येक स्वामीनी ल्याहावे ज तिजाई मालवा. 
जो पहिले मकासा आहे त्या प्रमाण हाली देऊ, जाजती देत नाही. आणि 
हवाला अगर येक रुपया नख्त' द्यावयासी मिलत नाही येसे ल्याहावे व 
पोकळ समाधानाच्या थोरपणाच्या गोष्टी ज्या लिहिण त्या कागदात ल्याहाव्या.. 
परंतु कारभाराचा जाब पष्ट ल्याहावा. तो त्यास दाखऊ ब स्वामीचे विचारे 
निमे मालवा कबूल करावा येसेच आले तर ते पत्र निरालेच आम्हास स्याहावे.. 
मग जैसा विचार बनल तैसा करू. पैकीयाची गोष्ट तो स्वामीनी मान्य 
केळीच आहे. परंतु त्यास दाखवावयाचे पत्र ल्याहाल त्यात येक रुपया 
द्यावयास अनकूल पडत”” नाही येसे ल्याहावे. ये गोस्टींचा विचार तात्यास 
बोलाऊन करण, विचार तो करून उतर पाठवावे. 


ति शरशश eens sneer ee निक उ 


१ पाठविलें. २ पुरवणीपत्र. ३ तागाईत, पर्यंत. ४ तिसरा हिस्सा. ५ 
अडचणीचा प्रश्‍न, आङ घालणें-हट्र धरणें. ६ मल्हारराव होळकर. भज 
दुसरें पत्र असा अर्थ. ७ स्पष्ट. ८ मुम्त्यारी, अविकार. ९ रोख. 
१० परवडत नाहीं. 


१२६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


९०. माळव्यात दयाबहाहरचा पाडाव 


_  िं अज 


ब्रहाद्रस्वामी डोही 


पृ० ६८, लेखांक ४३ (४ मे १७२९ 


चिमाजी अप्पाचे पत्र 
श्री 

श्रीमत्‌ परमहंस स्वामीचे सेवेसी :--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक सा० नमस्कार येथील क्षम ता बैशाख वद्य 
तीया पावेतो स्वामींच्या आशीर्वादेकरून सुखरूप असो विशेष, तीथरूप 
राजश्री रायांनीं' माळवा प्रांतांत पाठविले होतें. त्यास दयाबहादूर' युद्धास 
आला. स्वामीच्या आशीर्वादाने त्यास पराभवातें पाठविलें. सांप्रत फिरोन 
देशास आलों. आजच पुण्यास आलों. तीथरूप राजश्री राऊ बुंदेलखंडांत 
उत्रसाल्य्या साहथास गेल आहेत. महमदखान बंगसाचें यांचें युद्ध मांडलं 
आहे.' स्वामीचा आशीर्वाद मस्तकीं आहे तेणेंकरून तेही यश घेऊन लौकरच 
माघारे येतील, स्वामींचे आशीर्वादपत्र आल्याने फार संतोष होईल. सेवेसी 
श्रत होय हे विज्ञापना. पौ. छ ५ जिल्काद सन सलासोन. 


emma ली 


१ बाजीराव. २ दिल्लीच्या बादशाहातफ माळव्याचा सुभेदार गिरिधर 
याचा पुतण्या. ३ सुरू आहे. 


बंगषाचा पाडाव १२७ 


९१, बगषाचा पाडाव 


राजवाड खं० ३, ले० १४ | | ३०-४-१७२९ 


पिलाजी जाधवाच इंदूरच्या वकिलास पत्र 


[ बाजीरावानें इ. स. १७२९ त महंमदखान बंगष या दिल्लीच्या 
वादशाहातफे बुदेलखंडावर चालून आलेल्या सरदाराचा जेतपूर येथें 
पराभव केला व छत्रसालाचें रक्षण केलें. छत्रसालानें याबद्दल बाजीरावास 
अडीच लक्षांचा मुलूख दिला. | 


“ महमदखान बंगश प्रयागचा सुभा छत्रसाल राजस्थान बुंदेलखंड यांजवर 
मसलत करोन चालोन आला होता त्यास आम्ही व ते (छत्रसाल) एकच, 
होऊन वेढा घालून बसलो होतो. इतक्यांत बंगसाचा लेक कायमखा तीस 
हजार फौजेनिशी छ ९ रोजीं आम्हावर चाळून आला. त्याशी लढाई झाली. 
ईश्वर इच्छेने फोजनिशी हा बुडविला. तीन हजार घोड व तेरा हत्ती पाडाव. 
केले, अंताजी मानकेश्वर व दावलजी सोमवंशी सरलष्कर यांजकडे दोन हत्ती 
आले, वरकड आमच्या छप्करांतील सुखरूप आहेत, झुंजांत ठार झाले, 
त्यांची यादी लिहिली आहे, त्याप्रमाणें ज्याच्या त्याच्या घरीं वतमान पावते 
करणे. आम्हीही मजल दरमजल येतो, 


'सुभेदार. 


१२८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास. 


९२. डभईची लढाई 


पेशवेदप्तर १२, | 


पु० ३६, न्‌ ४६ |२-४-१७३ १ 


बाजीरावाचे पत्र 


[ बाजीराव एकीकडे आपण जिकलेल्या लढाईची हकीकत देत असतां 
त्याबरोबरच दुसरीकडील लष्करी हालचालीना सूचना देत आहे. | 
तेरीख ११ सवाल 

श्रा 
राजश्री कृष्णाजी कदम गोसावी यांसी 

अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य इनो' बाजीराऊ बलाल प्रधान आसी- 
वाद, सुहूर सन इहिदे सलासीन मया अलफ, राजश्री त्रिबकराऊ दाभाडे 
सेनापति ब बांडे, गाइकवाड, उदाजी पवार व निजामनसलकाची फौज येसी 
डबईस आली. आम्हीहि आपलेच फोजेनसी डबईनजीक दो कोसावरी दोन 
रोज मुकाम केला. नित्य सेनापति कोसावरी यऊन युध्यांस उभ राहात, तेथे 
युध्यास न बने यास्तव छ ४ सवाली कूच करून थवाई प्रा डबई येथे आलो... 
सेनापति कुल फौज जमा करून य॒ध्यास आले. युध्य जाल, सेनापति ठार 
पडले. मलोजी पवार पडले; जावजी दाभाडे पडले, पिलाजी गाईकवाडाचा 
लेक पडला; उदाजी पवार पाडाव जाल; चिमाजीपंत धरून आणिले, पंधरा. 
सतरा हत्ती व नगारे निश्चाणें पाडाव जाली. बाड* गाईकवाड, आनदराऊ 
पलोन गेले. कुवर बाहादर जखमी आहेत; पलाल, तुम्हास कलावें यास्तव 
लिहिले असे. तेथे मुस्तफीखान आहे त्याम व पिलाजोचे फौजेस ताराज" 
करणें, आपला अमल मुस्त* करणें. पका मेळवणें*. जाणिजे छ ५ सवाल, 

बाजीरावाचा लखन सीमा 
शिक्का 


टक Cees ee ene णी णाची र न -- 
ST फन 


१ इनो-स्नेहांकित. २ परगणे. ३ सर्व. *वांड. ४ हैराण. ५ भक्कम. 
६ मिळविणे. 


पिलाजी गायकवाडाचा खन १२९ 


९३. पिलाजी गायकवाडाचा खन 


हि नस्य 


शाहूमहाराज यांची रोजनिशी | 


नि { १८-४-१७३२ 


[ जोधपूरचा राणा अभयसिग यास बादशाहाने गुजराथचा सुभेदार 
नेमले. यानें मराठ्यांतफ गुजराथेंत अंमल बसविणारा पिलाजी गायकवाड 
यास तहाच्या वाटाघाटीच्या निमित्तानें बोलावून त्याचा दग्यानें खून केला. | 
इसन्न सलासीन मया व अलफ, जिलकाद ४. 

[ १६१ ] राजश्री दमाजी गायकवाड यास समाधान पत्र ज, पिलाजी 
गायकवाड यासी धोगडसिंगानं' दगा' केला त्यामागे तुझीं हिंमत घरून 
अगजणी बरीच केली हाणून राजश्री यशवंतराव दाभाडे सेनापतीने लिहिले 
त्यावरून विदित जाले, तरी होणार ते गोष्ट झाली, त्याचा खद न करणे. 
तुल्लाविषयी सेनापति यासी आज्ञा केली आहे, ते तुमचे उभारणी करून 
चालवतील. तुझी त्यांचे हुकुमाप्रमाणें वतणूक करणें हाणून पत्र १ वेशाख 
डाद्ध प्रतिपदा. 


नमला oes eee oon नना त त त त त नल त न तत ति कक 


१ अभयसिगाचा हस्तक, २ नाश. २ पराक्रम, ४ अजितावस्थस 
आणतील. 
९म०प०१० 


१३० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


९७, राजपुत-मराठे स्नेह 


Cn 


मराठीरियासत, मध्यविभाग, ६ आगस्ट १७३२ 
भा०१, आवृत्ति १ ली, ३७०-३७१ श्रावण व०१२, श० १६५४ 


सवाई जर्यासगाच नंदलालजीस पत्र 


[ दिल्लीच्या बादशाहाने माळव्याच्या सुभेदारीवर गिरिधर बहाहर व 
त्याचा चुलत भाऊ दयाबहादर यांची एकामागून एक नेमणूक केली. ते 
मराठयांस विरोध करीत. त्यांचा पाडाव करण्यासाठीं सवाई जर्यासगा- 
मार्फत नंदलाल मंडलोईसारख्या जमीनदाराशी मराठ्यांनी स्नेह संपादन 
केला. राजपूत-मराठे या हिदूंनीं एक व्हावें असा त्या वेळचा मनसुबा 
हता. नमदेच्या उताराची व्यवस्था नंदलाल मंडलोईकडे असे. या पत्रांत 
जर्यासग नंदलालजीस बाजीरावाच्या पत्रातील मजकूर कळवून आश्वासन 
देत आहे. गिरिधर व दयाबहाहृर या दोघांचाही मराठयांनी पाडाव केल्या- 
वर खुद्द सवाई जयसिगाचीच माळव्याच्या सुभेदारीवर नेमणूक झाली. ] 


“ सिधेश्री' १०८" महाराव? भाई नंदलालजी प्रधान ठाकर नरहर- 
दासजी कानुनगो* सवस्थान इंदोर, योगश्री* जपुरसे* श्रीमहाराजा सवाई 
जसिंगजीकृत प्रणाम बचना, अत्रकुशल, तत्रकुदल, श्रीजीकी कृपासे 
चाह्जिजी आपरंचर हकीकत एसो के. ता. ५ जमादिलआवल सन गुदस्तका 
पत्र आपकु लिखा था कि जैसे आप मल्हारराबजी होळकर व राणोजी झिदे 
कुल दखनसे वकील भेजकर!” बुलाये, ओर आपने भाईबेटे सरदार हजारो 
अदमी कटाकर  इनकु मालवेमें स्थापित किये ओर हमारे ( जयसिंगाच्या ) 
लिखनेपर इनकू पुरी मदत देकर टांकेदारोसे' ओर महालोसे वसूल 


१ सिद्धिश्री (सिद्ध आहे श्री ज्यास तो). २ एकशेआठ श्री सिद्ध 
आहेत तो. पत्राचा मायना. ३ मोठा सरदार. ४ वसूलखात्याचा अधिकारी 
५ ' योगश्नी ' हें आदरार्थी उपपद. ६ जेपुराहन. ७ वाचावें. ८ श्रीकृपेनें 
सवं यथास्थित असो, असा भावार्थ. ९ दुसरें असें की. १० पाठवून. 
११ मारून. १२ ठेकेदार, मक्तेदार. 


राजपुत-मराठ स्नेह १३१ 


पोता» सुरू करा दिया, ये खबर दिल्लीके दरबारमे पोहांचनेसे बादशहा 
सलामत” हमसे बहोत नाराज होकर लिखी हे कि, रावसाहेबने ( जयसिंग ) 
कुल मालवेके सरदारांका दिल आपने हातम लेकर आप उनसे* मिले, 
इससे' हमारा (बादशहाचा ) सुभा गारद करवाया, ओर मुलुक दुष्मनोंके 
दिलवाकर* तोजी* करा दी, तो कुच फिकीर नहीं. इसका बदला! 
सबको मिलेगा, ओर मरेट तीन दफ* मालवेमे आये, ओर मारकर निकाल 
दिय. एसा फिर उसिमाफिक!” सजा!” होकर निकाले जाते है. समालो'", 
यहांसे ( दिल्लीहून ) चढाईकी तारीख मुक्रर है एसा लिखा आया, सो”! 
हमने प्रधान बाजीरावजीकी लिखा, उसपरसे बाजीरावजी पेशवा लिखते है, 
की, “थे सब मालवेमे हमारा जमाव डालना, य काम प्रधान रावनंदलालजी, 
ठाकोर नरहर दासजी ओर उनक्रे'* सरदारोंका है, इन्होंका माल्वेमे हक्‍क 
प्रधानी'*, चोधरात'”, व चोथान'* कानुनगोइ'', व भाईबेटे हक्कदार जो, 
'माल्वेम हे, उनके सवस्थानोका हक्क महाराजा गिरिधर बहादुरके खानदानसे*? 
मिला हुवा चला आया, वो निर्वेध हम चलाके'' जास्ती परवरसी\* करेंगे, 
दुसरे रावसाहेबसे एसा कोल” है की, राजासाहेब गिरिधर बहादुर ये मालवेके 
मालबीराजा, इनोनें पादशहाके मदतगार होकर हमारे भाई चिमनाजी आपासे 
लढ़े, ये शाके १६४८ के सालमं सारंगपुर मुकामपर रणमें झूज'* गये. इनके 
बेशम मालवेका जो उत्पन्न आता था, उसका हिसाब हमने देखा, उनकी गादी 
कायम करके वेसाहो** बंदोबस्त चलावेंगे, एसा श्री नमदाके तीरपर कोल है ” 
एसा लिखा आया, सो\* आपको लिखते हे की बादशहाने चढाई की है, तो 


Dai i गा 


+स्वतः (हा गुजराथी शब्द आहे). १ ईश्वराकडून रक्षित असा. २ 
जयसिगानें आपल्या सरदारांचें चित्त आपल्याकडे वेधून तो बाजीरावास 
मिळाला. ३ यासाठीं. ४ देऊन. ५ उजाड. ६ याचा परिणाम. ७ वेळां. 
८ घालवून दिलें. ९ फिरून. १० त्याचप्रमाणं. ११ शिक्षा होऊन घालवून 
दिले जातील. १२ सांभाळा. १३ म्हणून, १४ आमचा जमाव घालावा, 
जमवावा. १५ त्यांच्या. १६ प्रधानकीचा. १७ पाटिलकोचा हक्क. १८ 
चौथाई. १९ धारा, वसूल ठरविण्याचा हक्‍क, २० घराण्यापासून. २१ जे 
हकक चालत आले आहेत ते आम्ही निर्वेध चालूवू. २२ आश्रय. २३ करार. 
२४ लढाईत ठार झाले. २५ तसाच २६ तर. 


१३२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कुछ चिता नही. श्रीपरमात्मा पार लगावेगा, बाजीरावजी पेदावासे हमन 
आपके निसबत' घमकम कोल वचन कर लिया हे. अब किसी तरेका शक” 
न रखते, इनका जमाव मालवेमे अच्छी तरेसे डालना, ओर हमेशा पत्र 
कुशलताका लिखता रहना. मालवेका बंदोबस्त सब आपके भरोसे' हैं, 


९५, उत्तरेतील अस्वस्थता 


पेहाबेदप्तर १४, ङ्‌ 
पु० १६, ले० | | १६-६-१७२ 

[ या पत्राचा लेखक मुधाजी हरि बुंदेलखंडांत छत्रसालाचे मृत्यूनंतर 
जी अस्वस्थता माजली तिचें वर्णन करून या वेळीं आणखी फांयदा करून 
घेण्याची संधि आहे असें लिहितो. छत्रसालाने मरतेसमयीं (५-१२-१७३१) 
बाजीरावास ३३ लक्षांची जहागीर दिल्याचे प्रसिद्ध आहे. ती छत्रसालाने 
मरतेसमयीं दिली, कों बाजीरावास छत्रसालाच्या मृत्यूनंतर मिळाली ? | 


स्वामीच्या पुन्यप्रतापे इकड आगमन जालियाने इबरतीनेंच* बहुत कार्य 
होतील. सवादोन लक्षाची जागीर दिधली आहे ती कांहीं विशेष नाहीं. 
येथील प्रसंग ऐसा दिसोन आला आहे कों ज जागीर मागाल ते देतील. 
याच्या घरामधे' फितवा बहुत आहे. स्वज्ञा' मात्र लिहिली आहे. येथे स्वामी 
आल्यावर सविस्तर विदित केले जाईल. निरधसिंगास" येक पत्र लिहिले 
पाहिज कीं तुमचेविशई मुधो हरीने लिहिले होते; तरी तुम्ही आपले समाधान. 
राखून आपल्या कार्यास तत्पर असने. आपण येऊन” तेव्हा भटीस पेण. 


१ मार्फत. २ संशय. ३ भरंवसा. ४ इभतीनें, नुसत्या वजनाने. ५ 
बुंदेलखंडांत. ६ संज्ञा, संकेत, खूण. ७ छत्रसालाचा नातु. ८ येऊं 


बाजीराव कर्जानें हैराण १३३ 


९६. बाजीराव कर्जाने हैराण 


गहांद्रस्वामी पत्रव्यवहार "| 


१ 
1०३९, ले० ३२ | १७३४( ) 


[या एका पत्राने बाजीरावाची स्वामिनिष्ठा, पेशवाईत विजय मिळत 
असतांही भासणारी पेंशाची तंगी, बाजीरावास आलेला वैताग, शिलेदार, 
दाभाडे, गायकवाड वगरेंची वृत्ति या सर्वांवर चांगला प्रकाश पडतो. 
मराठेशाहींत पराक्रम असला तरी लढाईचे अर्थशास्त्र (war finance) 
बरेंच मागसलेलें होतें यांत शंका नाहीं. ] 

श्री 

श्रीमत्‌ परमहंस परशरामबावा स्वामींचे सेवेसी :--- 

विनंति सेवक आज्ञाधारक बाजीराऊ कृतानेक विज्ञापना. महाराजांनीं खंडू- 
[रोबर आशीर्वादपत्र पाठविलें व कित्येक आज्ञा केलो. तरी बावा, आम्हांस 
फाय चिता आहे ? तुम्ही जालेत गोसावी, आणि आम्हाकड प्रपंच लाविला, 
या प्रपंचामुळ आम्ही जोड इतकीच केली कीं वीस लाख रुपये कजदार 
जालों. कजदारांचे नरकांत कुजतो इतकेंच मेळविलें. या दुःखास्तव गतवर्षी 
पिंपरीस आलों तेव्हां सार तुमच्या हवालीं करून मोकळ होऊन देवाची सेवा 
करावी हा हेतु धरून स्वामीस विनंती केलो. स्वामी कृपाळ होऊन आश्वासन 
दिल्हे “ भार्गव तुझे ध्यानीं आहे. फत्त तुझी होईल; ब पेकाही उदंडसा 
मिळोन कर्ज फिटेल, सबं साइथकारी भागव आहे.” तेवढे वचनावर दृष्टि 
देऊन होतों. त्यास चिरंजीव? तिकडे तुझा गेला होता. यश मात्र थोडेंबहुत 
आलें. पैका न मिळाला. लष्करचे हाल श्रीरंगपट्टणचे* वेळस जाले होते तसेच 
जाले. आपण या गोष्टीचा शोध करावा, आतां नित्य उठोन कजंदारांचे 
पाया पडावें. शिलेदारांचे पाया पडतां पडतां कपाळ छिनत' चालले, आतां 


Fe Ee oS 


१ म्हणजे स्वतः बाजीरावच. “हा श्रीरंगपट्टणकड इ. स. १७२७ त 
झालेल्या स्वारीचा उल्लेख आहे. २ फुटत 


१३४ महाराष्ट्राचा पत्ररूव इतिहास 


हीं सुखे आम्हांस नकोत. तुम्ही या आणि आपला कारभार संभाळा. अगर 
टाकून द्या म्हणाल तरी टाकून उठोन येतो...आम्हांस लेकरास मुक्त कराल 
ऐसे वचन अभयपूवंक आलिया एवढे आठ महिने आणीक जीव धरून 
पाहूं. यात जर आम्ही कृत्रिम लिहिलें असेल तरी आम्हांस तुझीच शपथ 
असे. काय तें उत्तर लबकर पाठविणे. तैसीच तजवीज करूं. तू देव केसा कीं 
आमची कृत्रिमता' किंवा निर्मळता* न कळे. ध्यानांत येईना तेव्हां आम्हीच 
प्राक्तनाचे गाढे’, आमचें कपाळ फुटलें ! तुमचा कोप आम्हां गरीबावर 
कशास ? जे दुष्ट असतील त्यांजवर करा की. तेणेंकरून प्रजा सुख पावे, आज 
दाभाडे, गायकवाड, बांड कोटी कोटी रुपये खजीने आणि मीन आम्ही तुझ 
पायांशी व धन्याचे पायाशी निष्ठेने वततो ते अन्नास महाग झालों ! 


९७, पशव्याचा उत्तरेकडे ओढा 


वे०द० १७, प०३८ 

पत्र नं) ४७ २. | { व क 
[हे पत्र पेशव्याचा सातारा येथील प्रतिनिधि पेशव्यास लिहीत आहे 

उत्तरेपेक्षां दक्षिणेकडे मोहिमा केल्याने मलख सहज ताब्यांत येईल, पेकाही 

अधिक मिळेल असें तो सुचवीत आहे. एकीकडे पेशव्याचें मन यासाठी 

वळवावें व दुसरीकडे यासाठी शाहुचीही संमति मिळवून ठेवावी असा 

त्याचा यत्न आहे. ] 


छ २८ जालोवल* 
पुरवणी तीथरूप राजश्री राऊ तथा 
राजश्री आपा स्वामीचे सेवेसी 


०००००० क ला ees oon तत जा न ------ जतन a किण emer 


१ वरपांगीपणा, ढोंग. २ प्रामाणिकपणा. २ गांढे, कमकुवत. ४ मासा, 
नम्रतेने राहणारा असा अर्थ. ५ जमादिलावल 


पेशव्याचा उत्तरकड ओटा १२५ 


विनंती. दक्षण प्रांतीच्या मनसब्याची' कल्पना आमच्या चित्तांत 
येऊन राजश्री गोविंद राऊ* चिटनीस यासी सांगून राजश्रीस' हटकविलें.* 
त्याचा उदार" निघाला ते वतमान तपसिले* पहिले" लिहिले आहे त्यावरून 
विदित होईल...... येसियासी स्वामीच्या चितात उत्तरेकडील मनसबियाचा 
विचार पूण आला असेल यास्तव हे गोष्टीचा विचार ध्यानांत येणार 
नाहीं. तर उतर प्रांतीचा येक परगणा व दक्षंगकडील येक गाव येसा बरावर 
आहे. फौजा तिकड“ जातात त्यास पैका मिलतो ते कलतच* आहे. व 
तो मुलुक मोगलाचे तोडी'° आहे यास्तव दक्षण प्रांतीचा तालुक स्वामीचा 
जाहालियाने उतम आहे. इकडील पेका मिलावयाचा म्हणावे तरी स्वामीचा 
तालका नसता नावाचे सलाबतीनेच'' तमाम! वकील येऊन बाज" 
खातात व ताळुका जाहाला आणि फौज सहवतमान पनालियापयत स्वामी 
गलियाने तमाम पालेगार'* व येवन'* रुजू'* होतील ब घोरपडे व उदाजी 
चव्हाण आदिकरून तमाम फौज स्वामीचे पदरी पडल हा विचार स्वामीच्या 
चितात न येसा काये आहे?” परंतु आधी तो येथून" होण मुस्कोल 
कदाचित यथील विचार घडोन आला तर लक्ष प्रकारे ” करावा, उतरेकडील 
मनसबा चितात आणून हे गोस्ट टाकावी यैसे नाहीं. पत्राचे उतर पाठवावे 
तदनुरूप येथे बोल, राजश्री बोलिले आहेत की राजश्री बावा" आल्यावर 
सिधांत " करू. त्यास या विचारास कोणी संमत देणार नाहींत. माहाराजानींच 
विचार ध्यानांत आणन करणे ते साहेब यख्तयारीन*? केलिया अवघे संमत 
देतील वगेरे गोष्टी बलकटीच्या** बोलावया तर स्वामीची मर्जी कलली** नाह 
तरी उतर पाठवावे तदनुरूप वर्तणूक करू. सेवेसी श्रृत होये ह विज्ञापना. 


यम ल आर मी आम अर के पा Sa) Ee inns Pree याचा a ROE 


१ मसलत, अंगीकृत कार्य. २ हा शाहूचा चिटणीस. ३ छत्रपती शाहू 
४ विचार अजमावून पाहणें. ५ उदगार, विचार. ६ सविस्तर. ७ प्रथमच 
८ उत्तरेकडे. ९ पेसा किती मिळतो तें दिसतच आहे. १० सरहद्दीवर. ११ धाक 
दरारा. १२ सवे. १३ पीक. १४ दक्षिणेकडील फोजबंद जमीनदार; हे स्वतंत्र 
बाण्याचे असत. १५ मुसलमान. १६ सादर. १७ हा मुद्दा स्वामीस सुचण्या- 
सारखा नाहीं असें नाहीं. १८ साताऱ्याहून शाहूची संमति मिळणे असा 
अर्थ. १९ कठिण. २० हरएक प्रकारें. २१ नारोराममंत्री. २२ निर्णय. २३ 
स्वतःच्या अधिकाराने २४ दुढपणा आणणाऱ्या. २५ कळली 


१३६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


९८, दिल्लीवर स्वारी 


हिर 3िििअ 


ब्रहमोद्रस्वामी पत्रव्यवहार, | 


ले० २७, पु० २१ { १५-से १७३4 


बाजीरावाचे चिमाजील पत्र 


[ या पत्रांत उत्तरेकडील स्वारींतील हालचाली बाजीरावाने स्वतः 
चिमाजी आप्पास लिहिल्या आहेत. स्वारी करतांना कसकशी संधानें 
पाहावीं लागत हैं या पत्रावरून कळतें. ] 


श्री 

श्रियासह' चिरंजीव राजश्री आपा यांसी :-- 

बाजीराव बल्लाळ आशीर्वाद उपरी येथील कुशलतागाईत. वशाख वद्य 
छ० १५ जिल्हेज मा नजीक सवाई जयनगर* जाणुन स्वकीय कुदाल लिहित 
जाणें विशष, बुनगे' बुदेलखडाचा राजा जगतराज* याचे हवार्ली करून, 
बुदेलखडांत रवाना करून, आम्ही सड जाहला...लांब लांब मजली वीस 
वीस कोसांच्या करून, दोन मजलींनीं छ? ७ जिल्हेजीं, दिल्लीस वारापुला* 
व कालिकेचें देऊळ उजवे हात टाकून जाऊन, कुशबेदी नजीक शहर येथे 
मक्काम केला. पुप्यास' आगी देऊन खाक शहर करावें, त्यास दिल्ली महा- 
स्थळ, पादशाहा बरबात* जालियांत“ फायदा नाहीं. दुसरे, पादशहाचे व 
श्वानदौराचे चित्तांस सलुख करावयाचें आहे. मोगल यांस सलूख करूं देत 
नाहींत. व अमर्यादा केल्यास, राजकारणाचा दोरा तुटतो. याकरितां आगी 
लावायचे महकूब* करून, पादशाहास व राजे बखतमल यांसी पत्रे पाठविली, 
शहरांतून दोन हत्ती व घोडी, उंटें आलीं होतीं तीं सांपडली, लष्करचे लोकांनीं 


aU ST आळ 


nent meee meneame mre eee ७००० sree 


१ श्री-संपत्ति, संपत्तिमान्‌. २ जयपूर. ३ सेन्याबरोबरीचे बिनलढाऊ लोक. 
४ छत्रसालचा दुसरा मुलगा. ५ दिल्लीचा एक भाग, वारापुरा. ६ पुरा- 
शहराचा भाग. ७ नष्ट ८ होण्यांत. *तहकूब. 


दिल्लीबर स्वारी १३७ 


दाहरचे लोक भवानीचे यात्रेस बाहिर आले होते, त्यांस झांबडा झांबड' केलें 
दुसरे दिवर्शी बुधवारी, पादशाहाचे आजनें राजे बखतमल यांणीं उत्तर पाठ- 
बिलें कीं, धोंडोपंतास पाठविणे, त्यावरून मशारनिल्हेस पाठवावें तरी आम्हो 
राहराजवळ आलों, यामुळे दिल्लोस गलबला झाला. यामुळे पाठविलें नाहीं. 
“भला मजुरा* व स्वार पाठवून देणें. मदारनिस्हेस पाठवून देतों, आम्ही 
शहरानजीक राहिल्याने शाहरास उपसग लागल. याकरितां कूच करून 
झीलच्या? तलावावर जातों. ?? म्हणून उत्तर पाठवून आम्ही कूच केलें... 
तदनतर आम्ही झीळच्या तळावर मुक्काम केला. संध्याकाळच्या चार घटका 
दिवस बाकी राहिला, तो कमर्दीखान पादशाहापुरावरून" आल्याची बातमी 
'वबर आली. तेच क्षणीं आम्ही तयार होऊन गेलो. त्यांचे आमचे फीजचें 
युद्ध जाहले. बारात* गलेला एक हत्ती राजश्री यशवंतराव पवार 
यांशी धेतला, घोडीं उंट ळष्करांत आली. त्यास दिवस अस्तमानास 
राला, रात्रीचा दम धरून चौकीद* मोगल वेढून बुडवावा, तरी 
झीलचा तलाव सोळा कोस लांब...आझीं मोंगल पाठीवर घेऊन 
दाबांत. आणून बुडवावे, या विचारें कूच करून रेवाद' कोटपुतळी'" 
मनोहरपुरावरून'' आलों. परंतु अद्याप मोंगल सारे आलावर्दी व झोलच्या 
तळावरी आहेत म्हणोन बातमी वर्तमान आलें. व मीरहसनखान कोका 
पहिल्या झुंजांत जखमी जाहला होता, तो मेला म्हणोन वतमान आले... 
आह्मी ग्वालेर भडावर प्रांत आतां बाकी साकी राहिली आहे ते वसूल करून 
मोंगल मागे मागे आले तरी त्यांस ह्वैरानपेरोसान' करून, पाईंची” थापा 
देऊन'*, थांवता धावतांच खराब होत तेंच करून, दाबांत आणून, गांठ 
घालून, राजश्री स्वामीचे पुण्यं व वडिलांचे आशीर्वादे बुडवितो. आमची 
चिता न करणें. मुख्य गोष्टी पादशाहाचे व खानदोराचे चित्तांत सलूख 


१ झोंबाझोंबी, लूटालट. २ मोबदला, भत्ता, मुजरा. ३ झील म्हण- 
जेच तलाव. ४ मैदान, ५ हें शहर कोठें आहे? ६ (?) ७ चारी 
बाजूंनी. ८ चापांत, अडचणीत. ९ रेवाडी, दिल्लीच्या दक्षिणस एक 
गांव. १० जयपूरच्या ईशान्येस ७४ मेलांबर. ११ जयपूर संस्थानांतील 
एक लहानसें गांव. १२ हेराणपरेशान, त्रस्त व चिताक्रांत. १३ पायदळ 
१४ दमवून 


१३८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


करावयाचें आहे. मोंगल यांणीं हिंमत धरली आहे. त्यांते शीरउपस्त' सादत- 
खान आहे. याचा गर्व हत श्रीसंकल्पं जाहलियास सर्व मनोदयानुरूप होईल.. 
जरी मनोदयानुरूप सलूख जालिया करूं; नाहींतर सलूख करीत नाहीं. दिल्ली 
भवतां मुलूख खालसा केला. पुढे सोनपत पाणिपत यमुनापार मुलूख राहिला; 
तोही ताराज* करून, मोगल अन्नास महाग होत ऐसेंच केलें जाईल. मागाहून 
होईल तें वृत्त तुम्हांस लिहून पाठवू. कदाचित्‌ मोंगल दिल्लीस राहिले, तरी 
आगरियास जाऊन अंतबेंदींत' उतरून, मल्ख कुल मारून ताराज करितो. 
नबाब निजामनमुलख यांणीं गडबड केली, रेवा* उतरले, तरी तह्मीं माग 
शह यणे, पेशजी लिहिलें आहे त्याप्रमाणे करणें, मारून ताराज करणें. इकडस 
सक नाहीं. तिकडेसही नाहींसा करणें. निजाम यास पायबंद असलिया उत्तम, 
आहे. लोभ असो दीजे है आशीर्वाद. 


९९ शाहूची दाभाडयास ताकीद 


कीक 


एतिहासिक पत्रव्यवहार, शके १६५९. 
पृ० १८, ले० २३ सन १७३७- 


श्री 
रौजमान्य राजश्री यशवंतराव दाभाडे सेनापति यांसी आज्ञा केली एसीज. 
राजश्री बाजीराव पंडित प्रधान उत्तर प्रान्तास जातात, त्यास आपली फौज 
सामील करणें म्हणून तुम्हांस आज्ञा केली होती. परंतु फौज त्यासमागमे 
दिली नाहीं व हुजूरही यावयाचा प्रसंग जा (ला!) नाहीं. रनालियास' काल- 
हरण करीत राहिले आहां, यावरून काय म्हणावें; तुम्ही सेनापति आणि हे 
१ डोकें वर करून. २ उध्वस्त. ३ गंगायमुना यांमधील प्रदेश. ४ नर्मदा. 

५ शक, दरारा, जोर. ६ गांवचे नांव. 


निजाम उत्तरेस जातो १३९ 


तर’ तुमची सेवा करून नंगनामोष' करून घ्यावयाची होस असतां इरे? व 
उमेद धरीत नाहीं. तेव्हां पुढें तमचे हाते काय काय होणें ? हल्लीं रा प्रधान- 
पंतास ब निजामनमुलकास समीपता हल्लीं गांठ पडली असेल, औरंगाबादची 
फौज जमा जाहली आहे. ते निजामाकडस कुमकेस जाणार. गलियानें निजाम 
भारी होईल. याजकरितां इकडेच- उनै पाडावी. जाऊं न द्यावी. असे आहे 
तरी तुम्ही आपले सारे फोजेनिशीं राजश्री चिमणाजी बल्लाळ यास 
शिताबीने' सामील होऊन स्वामी संतोषी होत असें करणें, पत्र पावतेक्षणीं 
फौजनिशीं जाऊन सामील होणें. दिरिंग* एक क्षणाचा न करणें. बहुत. 
शिताबीनें जाणे. घालघसरावर" सर्वथा न घालणें, सुज्ञे' असा' . 


१००. निजाम उत्तरेस जातो 


पेशवेदप्तर १५, 

ले० २६, प० २२ <= 
[ दिल्ली दरबारीं मराठयांचे वचस्व झाल्यास आपले महत्त्व उरणार 

नाहीं हें जाणून निजाम घाईघाईने उत्तरेस जात आहे. हें वर्तमान 

पेशव्याचा इसम चिमाजी अप्पास कळवीत आहे. निजामाच्या वरपांगी व 

खर्‍या उद्देशाची त्यानें चांगली फोड केली आहे. ] 


राजश्री आपा* गोसावी यांसी 
सकलगणालंक्ण अखेडितलक्ष्मीआलेक्रत राजमान्य स्नेहांकित देवज 


हि Hs FSET नया तला oe eo ose ++5 See "६ - ems nd 


१ (?). २ कीति. ३ ईर्ष्या. ४ कमी. इकडेच शह देऊन ती कमजोर 
करावी असा अर्थ. ५ शिताफी, कौशल्य. ६ दिरंगाई. ७ टंगळमंगळ 
८ समजूतदार. ९ आहांत. *चिमाजी आप्पा., 


१४० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


सोमवंसी हिंदुराऊ कृतानेक दंडवत विनंती उपरी ...... प्रस्तुत रा, गणश 
अनंत यांचे पत्र आले, छ० १७ जिल्हेज शुक्रवारी नवाबाचे। कूच जालें. 
उतावली' नदीवर गले, मजल दरमजल हस्तनापुरास जाताती, या प्रांते 
आबदुल रहिमखां व अनरुलाखां दिवाण येसे* पाच हजार स्वारानसी 
नव नसरतजंग लेक औरंगाबादेस सुभा पाच हजारानसी येसे ठेवितात. 
यराडात सुज्यातखां याप्रमाणें बदोबस्त करून राजश्री स्वामीस व राजश्री 
पंतप्रचानास पत्रे लिहिली की, आपले सिरी यागीपणाचा' रोह” आहे तो 
खावंदाजवळ फेडावा, तुमचा आमचा भाऊपणा आहे त्यांत खता* नाही 
येसे कितेक प्रकारे स्नहवादे लिहिले आहे. चितातील विचार भिन्न 
आहे. राजश्री पंतप्रधान हे दिलीस जाऊन सावभौमाची भेटी घेतात हा 
निश्चये जालियावर, आपली गत काये ? दुसरा सुभा येईल यास्तव तमाम 
'उबराबास* व दिलइवरास पत्रे पाठविली की आपण दशनास येतो. सरका- 
रचा खजाना आहे. आपण तेथ आलियावर गनीमास मारावयाची काये हजत* 
आहे ? येसे लिहिल्यावरून सावंभोमान रा पंताचे भेटीस विचार महकूफ€ 
करून नवाबास नानरोटी* पाठविली, हथाजवरून हे जलदीने जात आहेत 
यसे वतमान लिहिलें आले, यास्तव गोसावियासी'” वतमान कलावें म्हणन 
लिहिले असे, या उपरी जो विचार पेरवी”” कतव्य तो करावा. विशा 
“काय लिहिणे ? कृपा लोभ असो दीजे ह विनती, 


See प्ल>-«>_-े अनसल+-+>म 


निजाम. १ उतावळीनें, घाईनें. २ असे. ३ बागीपणा, बंडखोरपणा, 
स्वामिद्रोहह ४ आरोप. ५ लबाडी. ६ उमराव, सरदार. ७ हरकत. ८ 
तहकूब, रहित. ९ शपथक्रिया. १० श्रष्ठ पुरुष. यथे चिमाजी आप्पा. 
११ व्यवस्था, वाटाघाट. 


भोपाळची लढाई १४१ 


१०१, भोपाळची लढाई 


ग्रह्वाद्रस्वासी पत्रव्यवहार, | 


पृ० ५०, ले० ३५ | ८ जानेवारी १७३८ 


नजामाचा पराभव 


श्री 

श्रीयासह चिरंजीव राजश्री आपा यांसी :-- 

बाजीराव बल्लाळ आशीर्वाद उपरी...अलीकडील वतमान तर नवाब 
बनग कांहीं भुपाळांत व कांहीं इस्लामपुरांत' टाकून सलुखाची संदर्प* लावन 
कोस दोन कोस चालतात. आमच्या फौजा चौतर्फा चालबून दाणागल्खा 
घांसलकडी बंद केली, एक रुपयास एक शार अन्न जाहलें. तेही कोणास प्राप्त 
कोणास अप्राप्त जालें. घोडीं पळसाचा पाला खाऊं लागलीं, परवा छ० २५ 
रमजानीं मोंगल पठाणांनीं भाड्याचे बैल खादल, रजपुतास तो केवळ उपास पडो 
लागले, ऐसा प्रसंग जाहला. तेव्हां नबाब सर्वाचे दुःख पाहून बहुतच काहिला? 
होऊन सलोखाविसी त्वरा केली. जो नबाब चौथाई व सरदेदामुस्त्रीचीं नांवे 
घत नव्हता त्याणीं माळवे दरोबस्त* ऐसे खासदस्तकानें* लिहून व लिहितां 
उच्चार केला कीं, “ या माग कधीच गोष्टी न जाहली ते या प्रसंगी जाहली” 
व नबाबांनी हे गोष्टी मान्य करण दुरापास्त, पुत्राचे नांवें सुभेदारी करून समा- 
गमे आणिलें“ त्या माळव्याची दरोबस्त सनद करून देतो. नबाबाच्या चित्तांत 
कल्पांत आला परंतु काय करील ? संकटाचा प्रसंग देखोन द्यावें लागलें. ज 
राजेरजवाडीयाचे आपल बरे इच्छ कश्यप” घरून होता त त्यास हातचे सोडावे 

१ भोपाळ जवळचे लहान गांव. २ संदभ, अनसंधान, बोलाचाली 
३ -कासावीस. ४ एकण एक, झाडन सवे. ५ स्वत:च्या सहीनें. ६ स्वत:च्या 
मुलास माळव्याचा सुभेदार करण्यासाठीं त्यास उत्तरेस आणले. ७ कच्छप 
कास, जे राजेरजवाडे (स्वतःचें बरें करूं इच्छिणारे) त्यानें हाती धरले होते 


१४२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


लागले. हे दुःख लहान सामान्य न जाहले. आपा, राजश्री स्वामींचे तपोबळ 
वडिलांचे पुण्य समथ तरीच ही गोष्टी घडोन [आली]. अन्यथा होणें 
कळलंच' आहे. आज पादद्राहींत नबाबासारिखा अमीर दुसरा कोण आहे १ 
याण जो पाया' घालून दिल्हा तो अवध्यांत भ्रष्ठ आहे. नबाब अतःपर 
दिल्लीस जातील व समागम कोणी द्यावयाचा तो देऊन नबाब दिल्लीस 
गलियावरी या प्रांताचा ब राजवाडीयांचा बंदोत्रस्त कतव्य तेसाकरून होईल 
वर्तमान तें लिहून पाठवू. 


१०२. पळ्याचें पारिपत्य करा 


ब्रह्मंद्रस्वामी धाबडशीकर | 


चरित्र, प० ७६-७७ { इ०स० १७३९ 


फिरंग्यावरील मोहीम 


| बाजीरावाचा लष्करी बंदोबस्तासंबंधींचा हुकुम या पत्रांत वाचण्या- 
सारखा आहे. ] 
“८ अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री रामचंद्र हरी गोसावी 
यांसी :-- 
सेवक बाजीराव बल्लाळ प्रधान नमस्कार, सरा समान सलासीन मया व 
अलफ. फिरंगी यांचें आरमार खांदेरोच्या बाऱ्यावरी' आलें. हे खबर 
अणजरकर यांनीं राजश्री दोकराजी केशव यांस लिहिली. त्यावरून त्यांनी 
-सलाबत* खाऊन केळबें माहीम येथील लोक उठवून माघारे नेल. गनीमाची 


6 


१ एरवीं कितपत झालें असतें तें दिसतच आहे. २ जी व्यवस्था घालून 
दिली. ३ बारी-समद्राचा धक्का, बंदर. ४ धास्ती. 


पळ्याचें पारिपत्य करा १४३ 


पलाबत' वाढविली. एशियास वसई, अरनाळा आदिकरून लोकांचें सामान 
असे तसं नाहीं. नामांकित माणूस किती आणि गनीमाची सलाबत खातात! 
यावरून त्यांचे व त्यांजवळील लोकांचे मदुमीच्या तारीफा* काय कराव्या ? 
असो. न व्हावे ते झाले ! अतःपर गनीमावरी सलाबत? चढवून केळवे माहीम 
हीं स्थळ जबरदस्तीने घेतलीं, तरीच त्या लोकांची व सरदारांची शाबास. 
नाहीं तर पेका खाऊन नाचीज* होतो ! असो......तुझीं सदरहू साडेबत्तीसरो 
माणसांनिशीं केळवें माहीमास लगट* करून दोन्ही स्थले हस्तगत करणें. 
मराठ, कानडे, परदेशी लोक आहेत. त्यास झंझ* भांडणाचे प्रसंगीं कित्येक 
माणूस सलाबत खाऊन पळून जातात, याजमुळे केद सलाबत होत» एऐसी- 
यास लाखोलाख रुपये खच करून लोकांस यावें; आणि प्रसंगीं पळ काढितील 
स्या पार्जीचा मुलाहिजा काय ? जे दालीची§ शरम धरून साहेबकाम करितील 
त्यांचें ऊजित करीतच आहों. पळून जातील त्यांचा मुलाहिजा* काय निमित्य 
करावा ? ज्या ज्या वाटा पळून जावयाच्या आहेत तेथे चौक्या ठेऊन, 
पळतील त्यास धरून परिच्छिन्न: डोचकीं मारणे. सरदार अगर प्यादा न 
म्हणणे विना एकाद दुसरा सरदार अगर परदेशी कानडे मारल्याविना 
माणूस भय धरून वतणार नाहीं. यास्तव हेंच परवानगी जाणुन पळ्याचें 
पारपत्य करणें......फिरंगीं याच्या लोकांनीं बारें" घतले आहे. तुझांवरही 
तोंड टाकितील. त्यांस जपन”” एक वेळ कापून काढणें. हणजे तेही बललुद्‌' १ 
राहतील, जाणीजे छ० २६ रजब.?? 


१ छाप, दरारा. २ प्रशंसा. ३ वर्चस्व. ४ ना-चीज-निरुपयोगी, व्यर्थ, 
५ निश्चयाचा पाठलाग. ६ युद्ध. *(कंद) शिस्त बिघडते असा अर्थ. 
$शिपायाचें एक चिन्ह, शिपाईगिरीची. ७ गय, उपेक्षा. ८ पहारे. ९ 
निश्चितपणे. †परदेशी-उत्तर हिंदुस्थानी, कानडे-कानडी. १० अवसान 
धरणें, जोर करणें. ११ टपून. १२ ओळखून, वचकून (?). 


१४४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१०३, नादीरशाहास तांड देण्याची तयारी 


कर | [ रू बा १७३६ 
[ उभ्या हिदुस्थानांत नादीरशाहाला तोड देण्याची हिमत कोणांत 
उरली नाहीं अशा वेळीं बाजीराव धडाडीने त्यास तोंड देण्याची तयारी 
करीत आहे. | 
श्री 

श्रीमत्‌ परमहस श्री स्वामींचे सेवेसी :-- 

चरणरज बाजीराव बल्लाळ प्रधान चरणावरी मस्तक ठेवून सा० नमस्कार 
विनति. येथील वतमान ता० छ» २४ जिल्हेज मुक्काम नसराबाद प्रांत 
खानदेश स्वामींचे आशीर्वादंकरून वतमान यथास्थित असे विशष. स्वामींनी 
कृपा करून आशीर्वादपत्र पाठविलें ते पावोन बहुत संतोष जाहला. ऐसेंच 
हरघडी पत्र पाठवून सांभाळ करावा. स्वामी समथ आहेत. यानंतर तोहमास्त- 
कुलीखान' उत्तरेकडून आले, त्याची व महमदशहा पादशहाच्या फोजची 
लढाई होऊन दिल्लीची पादशाही बुडाली. पातशहास व निजामउल्मुछक 
यास व कमरुद्दीनखान यास केद केलें. खानदवरा युद्धामध्ये लेकभावासह- 
वतमान मत्यु पावले, सादतखान यांसी त्यांणीं धरून नेले. त्यावर त्याणें तीन 
क्रोड़ी द्रव्य द्यावे (एसे, ) करून त्याचा चाकर जाहला, त्याण पांच सात हजार 
फौज समागमे घऊन दिल्लीची बंदोबस्ती करावयाबद्दल पुढें पाठविली, मागा- 
हून आपण दिल्लीस येणार होते. आलेच असतील. दिल्लीस दाखल जाहले 
याउपरी दक्षिण प्रांतें स्वार होणार आहेत. याजउपरी त्यास आणखी कोणी 
गनीम आहे असे नाहीं. आही त्यास व ते आहझांस गनीम आहों, अशास 
जों ते तेथून निघाले नाहींत तों तमाम मराठ्या फौजा एक होऊन चमेली? 


१ नादीरशहाचा सरदार. २ जोपयत. ३ चंबळा 


वसईवर हल्ला | १४५ 


पार व्हावें, त्यास अलीकडे येऊं न द्यावे, असा विचार आहे. सर्व चिंता 
स्वामींस आहे. अरिष्ट तों मोठेंच आलें. वसईचें काम अद्यापि झालें नाहीं. 
आपले आशीवदिंकरून उत्तमच होईल. सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


१०४. वसइवर हल्ला 


ऐतिहासिक लेखसंग्रह, | { १६६१ वेशाख व. २ 
भा० १, पत्र १ लें १३ से १७३९ 
[ लढाईचें सविस्तर वर्णन करणारें हें खुद चिमाजीच्या हातचें पत्र 

आहे. ] 
श्रीमन्महाराज राजश्री परमहंस बावा स्वामीचे सेवेशीं--- 

अपत्ये चिमाजीनें कृतानेक साष्टांग समस्कार विज्ञापना, येथील कुशल 
तागायत वैशाख बहुल १ पर्यंत मुक्काम वसई स्वामींचे आशीर्वादे करून 
सुखरूप असो विशेष. स्वामींच्या अभयाबरून वसईस मोर्चे” माघ शा 
१० स लाविले. त्या दारभ्य' मोचे चालविले व धमधमे' चार पांच 
बांधिले. सुरंग चालविले. ज ज उपाय स्थळ हस्तगत करण्याचे त केले, 
फिरंगी याणीं निराकरणाचे मंत्र पूर्वी युद्धप्रसंग मोठ्या मोठ्या शूरानी 
केलें त्या न्यायें फिरंग्यानीं सुरंगावर त्र धमधम्यांवर गरनाद्वा" लाविल्या. 
सुरंग विछिन्न केले. पन्हाळ लावून पाणी सोडिले, आगीचे बीड जळके 
टाकून त्यावर तेल, दारू, राळ टाकून चार चार रोज डोंब राही सारखा 


बहुल-वद्य, १ मोर्चा - किल्ल्यातून माणूस आंत बाहेर न फिरकावें 
म्हणन बसविलेली चौकी, २ तदारभ्य-तेव्हांपासून. २ उंचीवरून तोफा 
मारतां याव्या म्हणन मोठमोठे उंच धक्के बांधन त्यांवर तोफा चढवीत 
असत असे धक्के. ४ मसलत. ५ रुंद तोंडाची तोफ; हिचा उपयोग 
किल्ले, कोट यांच्या संरक्षणाकरितां होई 


३०म्‌०प्‌०ई० 


१४६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कहरी* व बरंदाजी व तोफानीं [ मारगिरी ] फिरंग्यानीं निस्सीम 
झणावी तेशी केली, तथापि स्वामींचा आशीर्वाद हें सबळ शस्त्र आम्हां- 
जवळ, त्याचे प्रतापे इकडून तोफा लागू करून फिरंग्यांच्या तोफा मना 
केल्या. सफेली' पाडून लेश' केली. वसई जागा बाकाबुलंद.? सुरंगाचा 
उपाय नाहीं. परंतु स्वामींच्या कृपाकटाक्ष सुरंग चालवून दोही बाजूंनी 
खांबावरती तक्तपोशी, त्याजवर दोन अडीच हात रेती टाकून दहा सुरंग 
नेऊन पोचवून दोनशे पाथरवट लावून मोठमोठे चिरे फोडून सुरंगाचे बुध- 
स्यांस जागा करून वेशाख शा ५ सकल सिद्धता करून लोकांस बाजूस 
वांटून देऊन नगाऱ्याची इशारत करून, सुरंग उडतांच सर्वांनी एलगारास* 
उठावे, बुरजावर शिड्या टेकून चढावें, एसा करार करून वेशाख शुद्ध 
पचमी बुधवारी दोन घटका दिवस प्रातःकाळचा येतांच सुरंगास बच्या 
दिल्या. डावे बाजूचे सुरंग कांहीं उडाल; कांहीं उडणें होते; तोच 
लोकानीं उतावळी करून कोटावर चाळून घेतले, तों दुसरे सुरंग तेच 
बाजूचे उडाल, त्याणे लोक दडपले व जाया व ठार जहाल. तसेच 
उजवे बाजूचे सुरंग एक दोन उडतांच बुरजांस वाट जहाली. 
खंदकानें लोक वरती चदले तो दुसरे सुरंग उडाले त्याणे वरती 
लोक चढले होते ते उडून गले. लोक कचकरले, हिरमोड होऊन काम थड 
पडलें...फिरंगी यांनीं सफेलीच्या आंतून वेढा (१) घालून पोती भरून तोफा 
जोडून तयार होते. तेथे फिरंगी बळाऊन हुक्के, गरनाळा व दारूच्या पोत्यास 
आग लाऊन मार केला व रंजगिरीचा* मार सीमेपरता” केला. लोकांवर 
अग्नीचा पजेन्य करून भाजून काढिले, तथापि स्वामीचे अभय आदिर्वादाचें 
वज्र-कवच लोकांचे अंगीं होतें, तेणेंकरून अग्नीची तमा न धरितां लोकांनीं 
हत्यार बरे वजनें' केलें. फिरंगी यांनीं मर्दुमी शिपाईंगिरी म्हणावी तेशी केली, 
त्याजप्रमाणें इकडील लोकांनीं भारती युद्धाप्रमाण यद्ध केले, या माग युद्द 


*नादा, †गोळधांचा भडिमार, मना-तहकूब. १ तटाच्या माथ्यावरील 
भितीचा भाग; ज्यावरून बाहेरील शत्रूवर मारा करितां येई तो. २ 
साफ. ३ दुर्घट, फार बळकट. ४ निकराचा हल्ला. ५ दारूची पोतीं. हुक्का- 
बाँबसारखा गोळा. गरनाळा-मोठी कुलपी गोळ्याची तोफ. ६ छरे. 
७ सीमेपलीकडे, निस्सीम, अतिशय. ८ पर्वा. ९ उत्तम (वजा-तर्‍हा) रीतीनें. 


वसईचा हल्ला १४७ 


बहुत जाहलीं, परंतु या लढाईस जोडा नाहीं. सव स्वामींचा आशीर्वाद ! 
लोक बुरूज सोडिनातसे जाहले तेव्हां स्वामींच्या दंडप्रहारेंकरून फिरंगी धम- 
द्वेप्ट बहिःपंथ होऊन अष्टमीस प्रहर दिवसास सलोख्यास आले. कौल घतला. 
आठा दिवसांत कबिल' सुद्धां झाडून' जातोसे करार केल, त्याजवरून मार 
महकुब केला, फिरंगी यांनीं कबिल व बस्तभाव गल्बतांत भरिली, काल 
वैशाख शुद्ध पौर्णिमेस फिरंगी झाडून रेले. स्वामींचे पुण्यंकडून जागा फत्त 
जाहली. लष्करचे व हदामाचे' लोक सुरंगानें उडाल व जाया ब ठार 
अदमासें पांच हजार, किंबहुना विशेष होतील, तैसेच फिरंग्याचे सात आठशे 
माणूस ठार व जायां जखमी निराळ जाहळे. भारती युद्धाप्रमाण युद्ध जाहले 
वसई बांकी जागा. परश्चिमेस समुद्र, दक्षिणकड खाडी, पूर्वेकड खाजणें 
चिखल, तिहींकडून किमपि उपाय नाहीं; एक उत्तरेकडून उपाय, तिकडे ही 
रेती, धर नाहीं, स्वामी साक्षात्कार ईश्वराचा अदा ! स्वामीनी वसई दिली! 
श्री वर' लिहिले ते शब्द अन्यथा कसे होतील! वरकड वसईची गोष्ट 
मानवी लोकांनीं झणावौ एसी नाहीं. वसई स्वामींचे आशीर्वादे फत्त जाहली. 
श्रीचे सुदशन धमंद्वेष्ट यांच्या मस्तकीं वउरप्रहार होऊन टोपीकर म्लानवतू 
जाहल. अन्यथा बसई होती व फिरंगी आगीचा पुतळा होता! स्वामींचे 
कतृत्व संपणार नाहीं. स्वामींची महिमा स्वामी जाणत! आह्यां मानवी लोकांस 
काय कळे ! वसई फत्त होतांच सब्बाश पुतळी पाठवून देणे व श्रीसलोबास 
सव्वाशे रुपयेचा मुगुट घातला हाणून आज्ञा कली; व्यांजवरून स्वामींच्या 
आज्ञप्रमाण वसई फत्ते होतांच श्रीनिवास केदार याजबरोबर पुतळ्या सव्वाशे 
व भुलोबास मुगुट सब्वाश रुपयेचा घातला ते रुपय सब्वादा पाठविल आहेत. 
प्रविष्ट होतीळ...बतमान त्वरेने विदित होण्यास्तव हैं पत्र पुढें रवाना केले असे. 
सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. । 


सय रा: eee ee oes em 


बहिःपंथ-बाहेरचा रस्ता धरणारे. कोल-वचन. १ बायकामुले. २ सवं. 
३ परिवार, नोकरचाकर. बांको-कठिण. खाजण-खाऱ्या खाडीचें कोरडे 
पडणारें पात्र. धर-आधार. ४ पूर्वी कधीं स्वामींनीं पत्र पाठविलें होतें 
त्यांत श्रीकारावर कांहीं शब्द लिहिले होते ते. 


१४८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१०५. मीच तुमचा बाजीराव! 


इतिहासमंजरी, पृ०२०३, ११ जानेवारी १७३९ 
रा०खं०२,ले० १६७,प्‌०१७६ १६६० पौष व० १३ 


[बाजी रेठरेकर लढाईत पडल्याबदल बाजीराव त्याच्या आईचें 
समाधान करीत आहे. ] 
श्री 

गंगाजान्हवीसमान मातुश्री वेणूबाई काकी वडिलांचे सेवेसी :-- 

अपत्य बाजीराव बल्लाळ साष्टांग नमस्कार वि यथील ता पोष वद्य १३ 
पावेतो स्वकीय लिहित जाणे. विशेष पोप शा ११ स तारापुरावर हल्ला 
केला ते समयीं बाजी भिवराव* तोंडांत गोळी लागून कैलासवासी जाहले. 
ईइवरें मोठें अनुचित केलें ! तुम्हास मोठा शोक प्राप्त जाला. आमचा तर 
भाऊ गेला त्यास, तुम्ही वडील. दुःखाचे परिमाजन करून विवेक करावा. 
त्यांचीं में व चिमणाजी आप्पा आहेत, त्यांचेहि त्याजपेक्षां अधिक चालल. 
परंतु आमचा भाऊ गेला. बाजू गली. उपाय नाहीं. त्यास, चिमणाजी 
मिंवराव हे पाठविले आहेत. हें सांगतील तें ऐकावें. सारांश, मीच तमचा 
बाजीराव असा विवेक करून धीर धरावा, मजवर दृष्टी द्याबी. बहुत काय 
लिहिणे, लोम कॉज हे विनंती. 


*भीवरावाचे आडनांव रेठरेकर, ' 


पेशवेकुटंबांतील परस्परसंबंध १४९ 


१०६. पेशबेकुटुबांतील परस्परसंबंध 


पे०द०,भा०९ 
प०३५)प०२३ | { २८-१२-१५३९ 


बाजीरावाचे मन संभाळण्याची काळजी 

पौ? छ ११ सवाल श्री 

तीर्थरूप मातुश्री* बाई वडिलांचे सेवेसी अपत्ये चिमाजीनें साष्टांग नम- 
स्कार विनंति. येथील क्षम ता छ ८ सवाल पावेतो समस्त सुखरूप असों 
विशेष. सिवाजी कृस्ण यास नासिकास चिरंजीवास नोवरी पाहावयासी 
पाठविलें होते तो आला कीं नाहीं, काय वतमान ते लेहून पाठविले पाहिज. 
माघ मासी लग्न ब मंजी नेमिलो आहे. ऐसियास, राजश्री स्वामी” जजुरीस 
माघ मासीं येणार, त्यांचे साहित्य" केलें पाहिजे, व घरचेहि साहित्य जाहाले 
पाहिजे, दोन्ही साहित्ये यकदांच होणार नाहीं, यास्तव वेशाख मासीं लग्नाचा 
व मुंजीचा मुटूत आहे कीं नाहीं ते मनास आणावे, वैशाख मासी मुहूत असिला 
तरी वेशाखमासीं करावें, म्हणज माघ मासी राजश्री स्वामीचे साहित्य होईल. 
तदनंतर वैशाख मासीं घरचे साहित्य होईल. आपले विचारें माघ मासींच 
उरकून ध्यावें ऐसेंच असिल तरी साहित्य जसें होईल तसे होऊ. बहुत काये 
लिहिणे, कृपा केली पाहिजे. रायासीहि। चार गोस्टी नम॑तेने बोलणें तेशा 
बोललो, सांप्रत पहिल्यापेक्षा बोलून चाळून भोजन करून सुखरूप आहेत. 
देवाची दया आहे तर दिवसेदिवस संतोषीच होत जातील. चितात मात्र 
वेध आहे तो कललाच आहे. सविस्तर नानाहि सांगतील त्याजवरून 
कलेल, हे विनेती. 


१ पैवस्ती, पोहोंचल्याची तारीख, २ राधाबाई, बाळाजी विशवनाथाची 
स्त्री. ३ सदाशिवराव. ४ मुंज रघुनाथरावाची; लग्न सदाशिवरावाचें. 
*शाहू. ५ वस्तुपुरवठा. †बाजीरावाशीं. ६ मस्तानीसंबंधीं वेध, छंद. 


१५० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१०७, पेशवेव छत्रपति यांचे नाजूक संबंध 


पे० द०१७, प०४१ 9 
वव. | | १७३५ (?) 
[ शाहूच्या मनांत बाजीरावाला एकादी गोष्ट सुचवावयाची असल्यास 

ती फार जपून सांगावी लागे. ] 


महादाजी आंबाजी पुरंदरे-बाजीराव 

पुरवणी तीथरूप राजश्री राऊ व तथा राजश्री अपा स्वामीचे सवेसी विनंती 
काली” गुरुवारी प्राथःकाली राजदशनास गलो. तेव्हा राजश्री* बोलिले की, 
तुम्ही घडीभर बसा, तुम्हासी आम्हास दोन गोस्टी बोलणे आहे त्यावर . 
अवघ्या लोकास निरोप दिल्हा आणि राजश्री यकलच बसले. आम्हास जवल 
बोलावून बोलिले की आजकाल इस्वरइच्छनें राजश्री प्रधान पताच्या सर्व 
गोष्टी सर्वोत्तष आहेत याची कीर्ति भमंडली बहुत दिवस राहील. यशास व 
कीर्तीस गारस्त्यास* व स्वामी सेवेसी व कितेकविसी किमपि अतर नाही, यंस 
आहे परंत यक गोस्टी अनुचित करतात को द्रव्याची अदया घरून वत) ?८ > > 
साव % > ?८ > अजिले कीर्तीस किंचित कलंक सांभा( ळावा. आ) म्ही 
आपला घराउ विचार जेव्हा गाठ पड) %न येवढी गोस्ट न करीत ते 
करवण. माग दादाजी कोंडदेव लाहानसाच ब्राह्मण झाला; परंतु त्याण जे 
इनसाफ केले ते अवरंगजेब पातशाहासही वंद्य जाहले...त्यावरी आम्ही 
विनंती केली की मागही महाराज यकदा असी गोष्ट बोलिले होत. त्यावरून 
आम्ही राजश्री पंतप्रधान यासी सांगितले. परंतु ते बोलिले की आम्ही लेकरे. 
माहाराजावाचन आम्हास ममता पुरस्कार बुधिवाद कोण सांगेल? तरी तुम्ही 
माहाराजास विनंती करणे की इनसाफ गेरवाजबी माहाराजाच्या चितात कोण 
कोणते आले आहेत ते आज्ञा करावी (याचा विचार माहाराज सांगतील तैसा 


१ काल. *शाहू. २ गाहेस्थ्यास. 


छत्रपतीकडील स्वयंपाकघराची दुरुत्ती १५१ 


करूं. येस बोलिल्यावर बोलिले की, आम्ही काये सांगणे ? तुम्हास कोणता न 
कलेसा आहे ? व तुम्हास राग येईल, तरी आम्ही याउपर बोलणार नाही. 
वरकड' तुमचेबदल खातर' आम्हासहि ते गोस्टी मंजूर म्हणावी लागेल. परंतु 
जोपर्यंत तुम्ही व आम्ही आहो तोपर्येतच चालेल, पुढें चालणार नाही, यैसे 
बोलिले त्यावर आम्ही विनंती केली की, त काही मनांत विषाद आणून बोलिले 
नाहींत माहाराजास जे गोस्टी अनुचित आढलली असेल ती आज्ञा करावी व 
त्याचा विचारहि सांगावा. त्यावर बोलिले कीं, आम्हास २०८० (सांग) णे 
असल्यास २९८ (समी) प सांगो. येसे बोलिले. जाले वतमान स्वामीस विदित 
व्हावे यास्तव लिहिल असे सेवेसो श्रुत होये हे विज्ञापना. 


१०८. छत्रपतीकडील स्वयंपाकघराची दुरुस्ती 


क र 
पे०द० १८, पु० ४, काळ अनिश्चित 
पत्र नं० ६ 


राजघराण्यांतील स्त्रीचे बाजीरावास पत्र 


छ १ साबान 
श्री 
राजश्री बाजीराव पंडित प्रधान यासी :--- 
प्रति सौमाग्यादिसंपन्न उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीये कुशललेखन 
करणें विषेस, सातारा माहालातील मुदबखचे” घर तुम्हाकडून बांधिवले होत. 
प्रस्तुत सोप्याचे खांब जागाजागा ढले ब काही किडीने जाया जालें. 


क 


१ बाकी, इतर. २ विश्‍वास. ३ स्वयंपाक. 


१५२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


मोहाट्या' कोठ जाया* जाहाल्या व काही पडिल्या. यास्तव नीट करावे 
लागते. तरो तुम्ही राजश्री माहादाजी अंबाजी व राजश्री दादोपंता सांगोन 
मुदबखचे घर सोपा नीट करवणे. दिवसगतीवर न घालणे. अविलंबे तयार 
करविले पाहिजे. जाणिजे छ १९ रञ्ब. बहुत काये लिहिणे? 


१०९, शाहू शिका रीस निघतो 


8 


पे०द० ८, पृ० २२, || 


सन लेख ७६ { काळ अनिहिचत 


पेशव्यांचे इसमावर धाक 
श्री 
पुरवणी तीर्थरूप राजश्री आपा स्वामीचे सेवेसी विनंती उपरी, सिमघी- 
याचा? खेल संपूण जाला नाही. दशमी पावेतो आहे. त्यास छ २० सवाली 
रविवारी दोप्रहरा वाघाची हवी* आली, याकरितां राजश्री स्वामी शिकारीस 
शेले, पाटिलाचे स्मरण केले, याउपरी सिकारीस जातील. पाटील सत्वर 
स्वामीनी पाटविले म्हणजे येथ आमचा आब राहील. नाहीं तर राहत नाही. 


क्रोधास येतील, ते समई समस्ता देखता काये बोलतील ते कलेना. विदित 
जाले पाहिजे, सेवेसी श्रत होये विज्ञापना, 


Se es tere Usd heaped mene Ue 4१० or mn rm pms 
CT दी > ह 


१ मोहटी-ओसरीचें छप्पर. २ खराब, नादुरुस्त. ३ शिमग्याचा. ४ हवई, 
अवई, बातमी. 


कुणबिणीची खरेदी व पाठवणी १५३ 


११०. कृणबिणीची खरेदी व पाठवणी 


8 


भा०इ०सं०्मं०,० मा० 
[ पेशवाईत कुणबिणीची खरेदीविक्री होई, व तिला हरएक काम 
करावे लाग. अधिक माहितीसाठी त्रमासिकाचा मूळ अंक पहा. ] 


श्री 
तीथस्वरूप राजश्री भिकाजीपंत काका स्वामीचे शवेसी 
आपतये माहादाजी अंबाजी | पुरंदरे | सां नमस्कार विनती उपरी राजश्री 
लक्ष्मण कोन्हर यानी मौजे गराडे येथ कुणबीण विकत घेतली आहे त्यास 
जकातीविसी उपसग न लावणें बटीक नेतील व्यास नेऊ देणें है विनंती. 
सदरहु कुणबीण सोन माली सेवता व्याजपासून घेतली होती किमत रुपये 
१०० शभर, 


१५४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१११, मोगल-मराठे लटपुटीची लढाई 


हि ब शशश 


शाह रोजनिशी, वेशाख गु० ५ शके १६५९ 
पृ० १८३ ता. २४-४-१७३७ 


पोरांचा खेळ 
सबा सलासीन मया व अलफ मोहरम ४. 

[ ३०९ | कित्तापत्र' चिटणिशी वेशाख शुद्ध पंचमी रविवार पिंगळनाम 
संवत्सरे बनाम, मोकदमानी' मोजे घारगांव परगणे कर्ड-रांजणगांव यासी 
आज्ञा केली ऐसी जे, दावजी पाटील मडका मौज पारगांव तफ चांभारगोंदे 
परगणा कडेवलित याणे हुजूर येऊन विनंति केली कीं, सदरहू दो गांवींचीं 
मुलें रानांत गरें चारीत असतां दोन फौजा करून घारगांवकर मोंगल आणि 
पारगांवकर मराठे ऐसे होऊन पांच रोज भांडत होते. त्या खळामध्य पारगांवकर 
मुळांनीं घारगांवकर मुलांस पिटन काढिले, तेव्हां पळतांना मौज मजकूरचा 
हजामाचा पोर तोंडघशी पडून कपाळ फुटळें आणि मयत पंधरा विसा रोजांनीं 
जाहला. याकरितां हजामाचे पोराची आई अह॑मदनगरास फिर्याद जाहली. 
तेथे काजीशरा* याणीं इनसाफ केला कीं, मुलांचा कज्या आहे त्यांत खुनाचा 
दावा" पोचत नाहीं, खन माफ, असें हणून कागद शराचा' करून दिल्हा 
असतां हजामीण जागा जागा फिर्याद देत फिरते, तर महाराजांनीं इनसाफ 
करून हुकूम करणें तो करावा हणोन अज केला. त्यावरून मनास आणतां 
तुमचे भांडणामुळे पोर मेला त्या खूनाचा दावा वाजवी नाहीं, ऐसे जाणोन 
काजीनीं इनसाफ केला आहे त्याप्रमाणें करार करून पारगांवकरांस खनानें 
लिगाड* माफ केलें असे. दावजी पाटिलास शिरपाव मुंडासे देऊन खन माफ 
केला असे. तुह्मी हजाम मजकुरास व त्याचे बायकोस ताकीद करून खुनाचा 


१ नकल करावयाचें पत्र. २ नांवानें. ३ अधिकारी, मोकदमा याचें अनेक 
वचन. ४ धर्मशास्त्रज्ञ. ५ आरोप लागू पडत नाहीं. ६ रास्त्रनिणेय. 
७ कटकट. 


पेशवाईत घड्याळ व दुर्बिण यांची चोकशी १५५ 


कज्या' (१) करून यावें. फिरोन बोभाट आल्यास कार्यास येणार नाहीं. 
पारगांवी कज्या करावयास संबंध नाहीं, ताकीद' असे हणून पत्र १. 


११२. पेशवाईत घड्याळ व दुर्बिण यांची चाँकशी 


हि निय 


06 हर की ॥ | | काळ अनिश्चित 
श्री 

सेवेसी विज्ञापना. मेस्त्र' सिलेवान इंग्रज याचे घरी बिलोरी दिवें झाडाचे 
मज्यालसीत वसकेवरी* टवावयाचे व फानसवजा* टांगावयाचे येसे बहुत 
बरा” दोनसे रुपयांचा जोडा यापासून आठसे पावेतो जोडा येसे तऱ्हेतऱ्हेचे 
आहेत. मुजरद* आम्हांस वखारेंत नेऊन दाखविले, तसेच थोर आरसे अडीच 
पावणतीन हात लांब व दोन हात रुंद वरते काम मुलामगिरी' बहुत बेश, 
साल गुदस्तां विलायती ज्याहाज आलां होती त्यापैकी. सरकारांत खप असला 
तरी लेहून पाठविणे म्हणों इंग्रजाने सांगितलें, त्यावरून सेवेसी विदित व्हावें 
याजकरिंता लिगा आहे. जडाव हिरे यांचे घडथाले लहान सोन्याचे येसे येक 
उतम आहे. त्याचें वत्त व हिप्यांचा सुमार'* पेशजी जासुदांबराबर लि। आहे 
त्यावरून विदित होईल. यासिवाय दिवसाचे आकाश पाहावयाचे येक यंत्र 
पोटरी येवढे मोठे नलीवजा आहे. त्यांतून आकारा दिवसाचे पाहिले म्हणजे 
जे आकाशांत ज आहे ते दिसतें येस सांगतों, ते यंत्र आम्हास दाखविले 
घरांत, परंतु बाहेर नऊन आकारा दाखविलें नाहीं. दाखवीन येसे बोलला तों 


१ खटला. २ बजावन सांगणें. ३ मिस्टर. ४ मजालस, दरबार. ५ बठक 
६ कंदील. ७ छान, उत्तम. ८ खास, मुद्दाम. ९ मुलामा. १० अंदाजी किमत. 


१५६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


त्यांची दखारास जावयाची घटका भरली तसा उठून गेला. आम्ही आपल्या 
घरास आलो. फिरोन साक्षप' करावा तो केला नाहीं. सेवेसी कलावें यास्तव 
लि आहे. आज्ञा होईल त्याप्रा वर्तणूक करून, विदित होणें हे विज्ञापना. 


११३. रघनाथरावाचें शिक्षण 


राजवाडे खं० १ ला, ७ 
९ जले १७४ 
हश ५४, पृ० ९६] (१ बु १७४२ 
[ सदरहू पत्र हें पेशवाईतील राजपुत्राचे शिक्षण यासंबंधीं कांहीं 
कल्पना देणारें आहेच, पण झिक्षणापेक्षांही त्यांतील व्यावहारिक दक्षते- 
संबंधींचीं सूचक वाक्यें अधिक लक्ष वेधणारीं आहेत. | 


श्री 

चिरंजीव राजश्री रघुनाथ यासी प्रति बाळाजी बाजीराव प्रधान आशीर्वाद. 
उपरि येथील कुशल ता* छ १७ जमादिलावल जाणून स्वकीये कुशल लिहीत 
जाणें, विशष, येथून जातेसमयीं जै सुचले तै तुम्हांस सांगितले आहे. त्याचें 
स्मरण निरंतर मनांत असू देत जाण. रघुवेश व विदूरनीत, चाणाख्य व जे 
तुम्हास थेत असेल त्याची नेमपूर्वक चिंतणिका” करून थोडेबहुत शास्त्री 
यांजव नित्य झणत* जाणें. विराटपर्वापासून पुढें भारत रिकामपणीं वाचीत 
जाणें, नेमेकरून शंभर दोनशे दंड निरंतर काढीत जाणें. केवळ घोड़ी फेरा- 
बग्राचे.छंदास न लागणें. वजनी, कैली", बेरीज, बरावर्द* करावयाचा सराव 
बहुत करणें, चिरंजीव भाऊची मर्जी बहुत प्रकारे रक्षण करीत जाणें. जे 
आशा करतील तेच काम करावें, बहुतकरून भाऊबरोबरच जेबीत जाणें. 
घोड़ीं वेगळीं बांधीत न जाणें, क्षुद्र मनुष्याशी सहवास केणे प्रकारेहि न 


१ उद्योग. २ तागाईत. ३ मनन. ४ संथा घेऊन दिकणे. ५ मापी आकार, 
६ अंदाजपत्रक. 


राधाबाईचे प्रायश्चिताबाबत आज्ञापत्र १५७ 


न करणें. मातुःश्रीबाई', ताई", अनुबाई' यांसी एका दोहो दिवशीं अर्ध घटका- 
भर जाऊन बसत जाणें. शरीरपरकृत नीट नाहीं यास्तव औषध कांहीं नेमेकरून 
धत जाणें, भाऊ समागमे घोडीं फरावयास जात जाणें. सतारियास जर जाव- 
याची आज्ञा केली तर चिमणगिरी गंगाघरभटास भाऊजवळ विनंति करून 
बरोबर दिल्हे तर घेऊन जाणें. सातारियास गेल्यावर दोहीं बाईकडे विना 
बोलाविल्यावांचून अथवा गोविंदराव* यांणी आपणहून सांगितस्यावाचून न 
जाणें, कालानुरूप वयास उचित, योग्य वेष करीत असावे, देवपूजा थोडी, 
परंतु एकांती, न बोलतां, करीत जाणें. इतकेंहि नेमेकरून करावे आणि गर्व 
न करावा. निरंतर साधनवृत्तीनें' वडिलांची आज्ञा प्रसन्नतेने मानावी, सावध 
वर्तावें, सर्व ज मनेकरून समजल तें समजावें, वडिलांची मर्जी उत्तम अस- 
लिया पुसावे, शिष्यघर्मै असलिया फार उपयोग आहे. चिरंजीव जनादन बहुत 
कामहि करून पढतात, हे हरएक गोष्टींत अधिक जाहल्यास तुझी मान्य 
पुरुष यांस असें व्हाल. विशेष काय लिहिणें, येथील वतमान तर उदेपुरा- 
जवळ पंचविसा दिवसांत पावलो. श्रीकृपेनें मेहनत करून दिल्लीचे सुमारें* जात 
आहो. जसे पुढील वर्तमान येत जाईल तेसी योजना होईल. है आशीर्वाद. 


क, कये 


११५, राधाबाईचें प्रायश्चित्ताबाबत आज्ञापत्र 


इतिहाससंग्रह, पुस्तक २ रें, 
अं० ४, प्‌० १४ 


| काठ अनिश्चित 


[हया पत्रावरून पेशवाईतील एका स्त्रीचें नीतिधय केवढे होतें 
त्याची चांगली कल्पना करतां येईल; व सुमारें दीड शतकापूर्वी 
मराठ्यांची सामाजिक स्थिति कशी होती तें दिसून येईल. ] 

१ राधाबाई. २ काशीताई (बाजीरावाची बायको). ३ बाजीरावाची 
बहीण (घोरपडे). ४ गोविदराव चिटणीस. ५ शिष्यवृत्तीनें. ६ नेम, बेत. 


१५८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


श्री 

छ १ रजब, 
“ चिरंजीव राजमान्य राजश्री नाना” यांस :-- 

प्रती राधाबाई आशीर्वाद उपरी येथील कुशल ता आषाढ वद्य 
अमावास्या इंदुवार* जाणोन स्वकीय लिहीत गले पाहिजे, विशेष :--राजश्री 
गोविंद हरी यांचे धरी बटीक महारीण निघाली, त्याचें वृत्त काल राजश्री 
अतोबांनीं तुह्मांस लेहून पाठविलें आहे. त्यावरून सविस्तर कळलेच असेल, 
त्यांचे घरीं मुलांमाणसांचा उपोषणानें आट? जाला. व्यांणीं ब्राह्मणांस व पडि- 
तांस बोलावू पाठविल्यास जमा न होत. याकरितां आम्ही व राजश्री अंताजी- 
पंत, राजश्री जिवाजीपतांचे घरीं जाऊन, जितके ब्राह्मण थोर थोर पंडित 
व वैदिक जमा करून, बाळंभट यांस प्रायद्चित्त द्यावयाचा निश्चय केला. 
त्यामध्ये कित्येक ब्राह्मणांनी अट केली की, प्रायदिचत्त द्यावयाची आज्ञा 
प्रभूची पाहिजे. त्यास आझी सव पंडितांस व ब्राह्मणांस आज्ञा केली 
कीं, तुझीं प्रायश्चित्त देणे. आझ्ीं आज्ञा केली, तेच आज्ञा प्रभूची आहे. 
दुसरा अथ चित्तांत न आणणें, त्यावरून आजच प्रायक्षिचत्त दिले, तेथील 
विचार पंडितराव यांस कळलियाउपरी, उपद्रथाप करून राजश्रीचे* काना- 
वर घाळून फंद* फेलाब* होईल. याकरितां अगोदर जो बंदोबस्त करणें ते 
केला पाहिज, यासाठी ताबडतोव हें पत्र लिहिले आहे... ... बहुत काय लिहिणे 
हा आशीर्वाद, 


१ नानासाहेब पेशवा (राधाबाईचा नातु), २ सोमवार. ३ त्रास. ४ शाहू 
५. कारस्थान. ६ विस्तार, 


रधजीवर धाकट्या बाईची कृपा १५९ 


११५. रघुजीवर धाकट्या बाईची कृपा 


हिल anemia 


पे०द० ८, पु० ३० 
नं० ४० 


॥ २३-९-१७४३ (?) 


[ पेशव्याचा सातारा येथील प्रतिनिधि पुरंदरे याचें पत्र. ] 

पो छ १५ सावान 
पुग" तीथरूप राजश्री नाना स्वामीचे सेवेसी :-- 

विनंती सांप्रत रघोजी बावावर धाकटे बाईची? कृपा फारशी आहे. हमेशा 
भोजनास बोलवावे. आपण खासा त्याच्या घरास जावें. प्रत्यह खलबतहि 
दोनचार घटका होत असते. फारशी ममता धरली आहे. आम्ही जातो तेव्हां 
स्वाभाविक गोष्टी काढून रघोजी बावाचा स्तव फारसा करितात. कित्येक 
जिनसाचे पोशाख व हरजिनस, हार, माला, फुले, नाना प्रा यांस आपले 
स्वहस्ते तयार करून पाठवावे; पकवानें करून पाठवावी, ऐसी बहुतसी माया 
आहे. कळले पाहिज हे विज्ञापना, 


१ पेवस्ती-पत्र पोंचल्याची तारीख. २ पुरवणी. ३ शाहूची धाकटी बायको 
सगुणाबाई. ४ प्रकार. 


१६० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


११६, रघजीच्या पाटण्यावरील स्वारीस पायबंद 


पे० द० २०, ले० क 


60१2 |२०-९-१७४२ 


[ रामचंद्र बाबा शिद्याजवळ गढामंडलाचे बाजस होता त्यास हें पत्र 
विश्वनाथ वेद्य हा वाईचा, त्याचा मुलगा बाबूराव व नातु नारायण 
बाबूराव. हे सवें मराठशाहींत राजकारणांत वावरणारे पुरुष होत. ] 


श्री 

पुरवणो राजश्रो रामचंद्र बाबा स्वामी गोसावी यासी :— 

विनती उपरी. रा रघोजी भोसले खराब होऊन नागपुरास आले. त्यास 
आणावयास रा. स्वामीनी” रा विश्वनाथ वेद्य पाठविले आहेत, बहुतकरून 
राजदशनास येतील. कजेदार वोढ जाली, दिवाणचेही तगादे या हिसेबे न 
येतील तर न कळ. मागाहून तहकीक* वतमान येईल ते तुम्हास लिहिले जाईल. 
पेका* न मिळला, यथे आलिया कजदाराचा उपसग, राजश्री कांहीं मागतील 
गुंता पडेल यास्तव न यावे, परमारे पाचसात हजार जमा करून तिकड 
जावे ऐसा विचार त्याचा दिसतो. तुम्हीही मंडळ्घाकडून बातमी राखून 
असावे म्हणज तुमचे दबावाने पटण* प्रांती जाणार नाहींत, छ १ साबान 
बहुत काय लिहिणे हे विनंतो. 


ee REIS 


१ शाहू. २ सत्य, *येथून अक्षर खुद नानासाहेबांचें. २ अडचण, लचांड. 
४ पायबंदी. ५ पाटणा. 


नाना-रघजीमधील बंगालचा करार १६१ 


११७, नाना-रघ॒जीमधील बंगालचा करार 


पे० द० २०, न० ३ हे 
प० २२ ॥ | [१०४३ नंतर 
श्री 
पुग श्रीमत राजश्री पंत प्रधान स्वामीचे शवेसी :-- 

विनंती येसीज. राजश्री यादवराव प्रल्हाद प्रयागात अमीरखानाचे अमलांत 
राहात होते ते सांप्रत प्रयागीहून येऊन नरसिंगराव हरकारियासी भेटून जाहीर 
केले ज; रघजीचा व श्रीमताचा सळूख परटण्याच्या सरदेशमुखी? जाहला. 
अतःपर नवाबही माहाबतजगास लिहून सळूख रघजीचा करवावा, श्रीमंतांस 
बेंगालियाची गरज नाहीं, प्रयागचा हासील* महसूल जो येईल तें श्रीमंतांस 
द्यावा, म्हणून पत्रे लिहिलीं आहेत ते गुजराणावी? म्हणून नवलरायासी 
नरसिंगरायासी सांगितलें...रघूजीसी स्वामीही काय करार केला तं सविस्तर 
आज्ञापत्री सादर करणार स्वामी समथ आहेत. सेवेसी श्रुत होय. बहुत काय 
लिहिण ? कृपा कैली पाहिजे है विनंती. 


eT 


१ सरदेशमृखीसंबंधीं. २ प्राप्त. ३ प्रविष्ट करावी, सादर करावी. 
११म्‌०१०३० 


१६२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


११८. शाहू-नाना वितुष्ट 


एतिहासिक पत्रव्यवहार, पौष श० १६६८ 
पृ० ४७, क्रमांक ६५ जानेवारी स० १७४७ 


[ शाहूने एके प्रसंगी नानासाहेबांस पेशवाईपदावरून दूर केल्याची 
बखरींत आख्यायिका आहे. सदरहु पत्र वाचल्याने तिला बळकटी यते. 
पेशवे शाहूशीं किती निष्ठेनें व नम्रतेने वागत त्याचाही मासला या 
पत्रांत आहे. ] 

श्री 

बाळाजी बाजीराव--गोविंदराव चिटणीस :--- 

आशीर्वाद उपरी. रात्री राजश्री स्वामीची' गांठ पडली नाही म्हणून 
लिहिलें ऐएसियास इंइवरी इच्छेस तुमचा इलाज काय? याउपरी तरी 
ग्वामखाय' गांठ दुपारी घालून येणेप्रमाणे विनंती करणें. 

कलम १--दोन्ही महालांतीळ* गुंते, फार करून दूर केले, रोज नवे 
निघतात व्यास मात्र आमचा इलाज नाहीं. सांप्रत महालांतील गुता नाहीं. 
मोगम* बोलले चालले असतील, वारे". महाराज कर्जाचे मजकुराचा गुंता, तो 
महाराज सव विचार ध्यानांत आणून आजा करतील त्याप्रमाणें बतणुक जथ असू 
तेथे करुं. हुजूर असल्यास आज्ञा मान्य करू, बाहेर गेल्यास न करू ही सबब 
होणार नाहीं. परंतु निभावे* एसी आज्ञा केली पाहिज. सांप्रत मनसबा होऊन 
रचित" जाहला आहे. मनसब्याचा कळस रक्षण करावयाचे दिवस थोडे 
असतात.† यास्तव दोहीं वाडधांत समजून सेवकांस निरोप द्यावा. यक्रा दो 
दिवसांत हा अर्थ उत्तम, असें महाराजांनीं कपा करून करावें, 

१ शाहू. २ कांहीं झाले तरी, निश्चरथेकरून. *दोन महाल हे आाहृच्या 
दोन स्त्रिया सगुणाबाई व सकवारबाई यांचे असावेत. ३ भानगडीचे प्रश्‍न. 
४ मोघम. ५ तोंडी शब्द दिला असेल तो पार पाडू. ६ शक्‍य असेल अशी. 
७ मसलत ठरून निश्चित झाली आहे. +मसलतीचे यश ती त्वरित 
अंमलांत आणण्यावर आहे. 


शाहू-नाना वितुष्ट १६२ 


कलम रु, .,, .,, «=. 

कलम ३---नाइकाशी' कजिया करावयासी जातां ऐसा जनवातेंबरून 
संदेह मनांत वाटला असला तर त्याविशी निशा" करून द्यावी. जो तालका 
नाइकास महाराजांनीं करार केला त्यांत जावे. कजिया करावा हे गोष्ट महा- 
राजांचे हुकुमावांचून सहसा' होणार नाहीं. 

कलम ४--चिरजीव भाऊ तिकड" गले आहेत. नबाबही' तिकड गेले 
ग्हणज गोव्याच्या शहास अंतर होऊन आणखी वगेरे किरकोळ गते तसेच 

डकून पडतील, तेव्हां त्याचा लौकिक एक प्रकारें होऊन येईल, हा अथ 
महाराजांनीं ध्यानांत आणावा. सरकारांत भर करू द्यावा तो उगवला* 
पाहिज. सर्वाही गोष्टींत आम्हावर तोटा पंड असे करावें कीं काय? निदान 
येथून दो मजलीवर जाऊन राहण्यास आज्ञा करावी. सव फौज व पिलाजी 
जाधव यास चिरंजीवाकड रवाना करतो, आणि सेवेशी फिरोन यतो. 

कलम ५--महाराज निरोप देतात हा लौकिक जनांत जाहला. नबाबा- 
पावेतो बातमी जाईल, फिरोन दिल्हे हेंही वर्तमान जाईल. तेव्हां सव प्रकारें 
आम्ही इतराजींत हा लौकिक जाहला आहे ब बाकी राहिला आहे हाही होईल. 

इतके प्रकार निखालसतेनें विनंति केली असतां महाराज ध्यानांत न आणीत 
तर ईंझ्वरेंच या दौलतीवर इतराजी केली अशी जाणावी. मग बाहरीलही 
इजतीचा* दरकार€ सोडून बस्‌, सव मजकूर वरल्याप्रमाणे विनंती करून 
उत्तर घऊन येण, 


पनन टा पण पाप meee णी शार प. ८. निज उमा--ना--------*--:--[.-:--------------५--५---:--०४८ eer फणी 


१ बाबजी नाईक बारामतीकर. २ खात्री. ३ कदापि. ४ कर्नाटकांत 
५ निजाम. ६ सरकारांत भरणा केला तो याना त्या रूपानें खर्च झाला 
पाहिजे. ७ इभत, अब्रू. ८ काळजी 


१६४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


११९, शिंदे यांची सौम्य शब्दांत कानउघाडणी 


मराठी रिसायत, मध्यविभाग, | 


४७२» 
भा० २ रा, पृ० ७१-७३ { इ० स० १७४७ 


पेशव्याचे रामचंद्र वावास पत्र 


[ रामचंद्र बावा हा शद्याचा कारभारी. परस्परांशीं तेढीनें वाग- 
णाऱ्या सरदारांस समजतीच्या चार गोष्टी सांगतांना त्या यक्तिवादानें 
व आजवन सांगण्याची नानासाहेबाची पद्धत या पत्रांत दिसेल. | 


तुमचा* व मल्हारजी होळकराचा परस्पर पेच' वाढला आहे, म्हणोन वतमान 
बहुतां मुखै एकले जाते. एदास आपले घरांत सरदारांत काडीमात्र द्वेतभाव 
नसावा, हा उत्तम पक्ष आहे. तथापि घर आहे तेथें बोलाचाली आहेच, 
परंतु परस्पर रुष्टता कोणी बाळगीत नव्हते. सवही एकचित्तकरून ज्यांत 
धन्याचे हित व नक्ष' तोच मनसुबा करीत गले. श्रीकृपें व वडिलांचे पुण्ये- 
करून जे ज्यांणीं चित्तांत आणिलें ते सिद्धीते पावत गेले, यशावह कमें 
तुम्हींच संपादिलीं, नक्ष लौकिक म्हणावा तसा लोकोत्तर जाला. पुढेही 
तुम्ही स्वमिसेवेस चुकतां असा अथ नाहीं. सव प्रकारें या दौलतीचे तुम्ही 
स्तेभच आहां. उचित मनसुबा असेल तो करितां व करालच, संदेह नाहीं. परंतु 
घरांत घरभेद सर्वस्वी नसावा. या मागें तुमचें सांगणें मल्हाररावांनी केलें; 
त्यांचा मनोभाव तुम्हीं सिद्धीस नेला. म्हणोन उत्तम शोभा जाहली. 
एकतत्त्वी फौज, एकदील. कोणाचाही बुद्धिमेद चालला नाहीं. प्रस्तुत तुमची 
परस्पर रुष्टता याकरितां या राज्यांत काय, मोगलाईत काय, उमद्या उमय्ांचें 
घरीं मनमानें तेशा चर्चा करितात, आमचें कोणास सुख आहे ऐसें नाहीं. 
परंतु वडिलांचे तपोबर्ले आमची फौज भारी, सरदार एकदील, मद्‌, कर्ते, 
अस्मानही कडाडळें तरी आपल्या मर्दानगीस', हिंमतीस अंतर करणार 


i Pr कुल न हे ee ०-०“ iff 


*म्हणजे शिद्यांचा. १ तेढ. २ नांवलोकिक, ३ शोय 


शिदे यांची सोस्य शब्दांत कानउघाडणी १६५ 


-नाहींत; व केलें नाहीं. ज्यांच्या मदुमकीची व दिलेदारीची' तारीफ सर्वही 
'करितात, सांप्रत मल्हारबा इंदुरासच राहून राणाजीच्या भेटीस जाणार, तुझी 
देशास येणार म्हणोन ऐकतो. तर ते तिकडे राहिले, तुझी एकटे इकडे 
आल्यास लोकांत कसें दिसेल ? उमदे* लोक चर्चा करितात, आमच्या 
-सरदारांत फूट पाडावी, आपली कारीगिरी' चालवावी हें इच्छितात, तेंच घडूं 
सकेल...नबाब आसफजाचा विचार दगाबाजीचा एकास पळ म्हणावें, एकास 
पाठीस लाग म्हणावें. हा त्याचा विचार तुझी जाणतच आहां. त्यास कांही 
चमत्कार दाखवावा, विचारावरी आणावे, येविशीचा विचार करावा, दुसरे 
राजश्रींच्या* कर्जाच्या विचारास तुझीं असलें पाहिजे. तुझांस येणेविशीं वारंवार 
लिहिलें, परंतु अद्याप येणें जालें नाहीं, भेटी होऊन विचार करून आश्विन 
कातिकांत मनसुबा कर्तव्य तो करावा, सारांदा तुझी उभयतांनीं यावें, घरचे 
बाहेरचे मनसुबे उचित दिसतील तेसे तुझा सर्वाच्या विचारें करावें, असा 
विचार आहे. तरी मल्हाररावांस उत्तम प्रकारे सांगून त्यांस घऊन येणें. ते 
इकडे न येण्याचे हरप्रकारें पर्याय" लावतील; तथापि बहुतां प्रकारें प्रसन्न करून 
स्वामखा* घेऊन यावेच यावें, उभयतां एकजागा जालियावर त्यांच्या चित्तां- 
तील कळषता दूर करून पूववतूप्रमाणें तुझी ते वर्ता*, दरम्यान विकृतभाव“ 
-नव्हे, ऐसाच विचार देवाच्या दयेंकरून होईल चिता नाहीं...... 


१ दिलदारपणा, मनाची थोरवी. २ थोर. ३ करामत, कारस्थान. 
४ शाहू. ५ सबब. ६ कांहीं झालें तरी. ७ वर्ताल, वागाल. ८ अढी, 
चांकड़ेपणा. 


१६६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१२०. कुलांत घेऊन र जपुत्र केलें 


eerste 


इतिहाससंग्रह, वषं २, | 
अं० ३, पु० ६-७ || [ ३० स० १७४८ 
अक्कलकोटकरांस शाहूची सनद 


[ मराठेशाहीतील मध्यवर्ती सत्तेचे सरंजामदाराशी संबंध समजण्यास 
हा कागद उपयोगी आहे. त्या सरंजामदाराचे दरखदार व कारखानदार 
नेमण्याचा अधिकार देखील मध्यवर्ती सत्तेचा असे. ] 

“ स्वति श्री राज्याभिषेक शके ७५ विभवनाम संवत्सरे फाल्गुन वद्य दशमी 
गुरुवासरे क्षत्रियकुलावतंस श्रीराजा शाहू छत्रपति स्वामी यांगीं श्रियासह' 
चिरंजीव राजमान्य राजश्री फ्त्तसिंग भोसले यांसी :--आशीर्वाद्‌, आज्ञा 
ऐसीजे, तुमचें मानस स्वामींनीं पुत्र करून, दोलत देऊन महत्पदारूढ केले, 
तेविसीं अक्षई चालण्याचे खास दस्तुर" व मुद्रांकित पत्र असावें, म्हणोन 
चिटणीस यांजपासून विनेति केली, त्याजवरून स्वामींनीं चित्तांत आणून 
ठरावून हैं पत्र सादर केलें असे, बितपशील:-- 

स्वामीस प्रसंगेंकरून यवनाचे पाशी जाणें घडले. तेथ पादशाहांनीं बेजमोस* 
महाल सानक* करून दिल्हे. त्यांपेकी परगणे अक्कलकोट तुमचे बेजमीस 
पूर्वीपासून देऊन चालत आहे. तो तुझांकडे दरोबस्त" इनाम वंशपरंपरें 


दिल्हा असे. कलम १. 
तुमचे निसबतीस* सरंजामी सरदार पांढरे, बांडगर, वगैरे नेमून दिल्हे. 
त्यांणीं तुमचेपासीं असून तुझांबरोबर सेवा करावी, कलम १. 


सरंजामास“ महाल व गांव स्वराज्यांतील व मोगलाईतील मोकासे® वगेरे 


१ लक्ष्मीसंपञ्न. २ हस्ताक्षर. ३. तपशीलवार. ४ निर्वाह, पुरवठा. ५ 
निर्वाहासाठी इनाम दिलेली जमीन. ६ संपूर्ण. ७ हुकमत, देखरेख. ८ सैन्य 
वगैरे खर्चासाठी दिलेले इनाम. ९ वसुलांतील हिस्सा मिळण्याचा हक्क. ९ 


मोगलाकड्न अबदालीचा पराभव १६७ 


तुझांकड फोजदारीचे बेजमीस व खर्चास लाविले आहेत. ते नेहमों तुझांकड 
फोजेचे बेजमीस व खर्चास चालावे, तुझी फौज घेऊन (ठेबून!) त्यांत 
राज्यसाधनाचे उद्योग करावे. कलम १. 

तुझांपाशीं दरकदार' व कारखानदार सवै हुजुरून' नेमून दिल्हे 
आहेत. त्याजपासून काम ध्यावे. ज्यांची त्यांनीं ( चाकरी) करून असाबें. 
कलम १. 

सदहूप्रमाणे च्यार कलमें केलीं असेत. जाणिजे. याप्रमाणें स्वामींनीं तुझांस 
कुलांत घेऊन राजपुत्र केले . .. '” 


१२१. मोगलाकडून अबदालीचा पराभव 


पुरंदरेदप्तर, भा० १ ला, श० १६७० वेशाख-ज्येष्ठ 
ले० २१९, पृ० १६० इ० स० १७४८ एप्रिल-मे 


श्रीश क्रर 

चिरजीव राजश्री नाना» यासी प्रती रघुनाथ बाजीराव आसीर्वाद उपरी 
येथील कुशल जाणून स्वकोये लिहिण विशेष तुम्ही पत्र पाठविले ते पावले 
लिहिला मजकर कलला ऐसियास आम्ही दो चौ रोजा आड पत्रे पाठवितो 
परंतु तुम्हास पावतात न पावतात हे काहीच कलत नाही आम्ही तर दो चौ 
रोजा आड येखादे पत्र पाठवितो विशेष काही लिहिले नाही यानंतर येथे 
तीथरूपाची* पत्रे आली कीं तिकडील पठाणास" हिकडून या पातशाहाची 
फौज गेली होती तिणे मोडिले ते दो चौ हजारानिसी पलाले ऐसी पत्रे आली 
१ फडणीस, मजमदार वगरे सरकारी अधिकारी. २ राज्योपयोगी 
वस्तुसंग्रहावरील अधिकारी. ३ छत्रपतींनीं. *पुरंदरे. ४ साताऱ्यास. ५ नाना- 
साहेबांची. ६ दिल्लीहून (? ). ७ अबदालीस 


१६८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आतां दिसोन येते की यंदा प्रायः तीर्थरूप देशास येतील मग पुढे होईल ते 
कलल्यासारिंख लिहू तुम्हास कलावे म्हणून लिहिले असे तिकडील वतमान 
वरचेवर लिहीत जाणे आमचे येथ राहावयाचे बरे आहे उत्तम प्रकारे तीथ- 
रूपाची मर्जी व विद्याभ्यास करितो दरवारास दुवख्त जातो दंड काढतो 
बहुत काय लिहिणे हे आसीर्वाद. 


१२२. शाहचें स्वदस्तरचं मत्यपत्र 
ES 9 Cc १२ 


इतिहाससंग्रह, पुस्तक ७ वें स 
अं० ४।५।६, पू० १५ 1 इ० स० १७४९ 


[ थोरले शाहू छत्रपति यांच्या हातच्या दोन याद्या. या याद्यांमुळें 
पेशव्यांकडे मराठा राजमंडळाचें प्रमुखत्व आलें. | 
यादी नं. १ 
ओळ 

१ श्री 

२ राजमान गा बालाजी" प्रधान 
पंडित? यास आज्ञा तुह्मी फो 

४ ज धरने सरवास^ आजा केली 

५ त्याच्या* दैव नाही महारा- 

६ जास दृखन जाले नाही बर हात! 

७ नाही राजभार चाला” पाहिज 
तर पुढे वस“ बसवन* कोलापुर 

१ चे न करने”? चिटणीसास 


em Fe के PRS ENE PRN SN 


१ राजमान्य. २ बाळाजी बाजीराव ऊर्फ नानासाहेब पेशवे. . ३ पंडित. 
४ धरणें. ५ सर्वास. *रघूजी भोसले. ६ बरे होत. ७ चालला. ८ वंश 
(रामराजा). ९ बसविणें-गादीवर बसविणें. १० करणें. कोल्हापूरच्या वंशजाची 
सातारच्या गादीवर स्थापना करूं नय. ११ गोविदराव चिटणीसास. 


शाहूचें स्वदस्तुरचें मृत्युपत्र १६९ 


१० व" सांगितले' तसे करन वस 
११ होईल त्याच्या आज्ञे- 
१२ त चालून राजमंडल' चालव- 
१३ न चिटनीस स्वामीचे इस- 
१४ वासू* त्याच्या तुमच्या 
१५ विचारे राजः राखन वस होई 
१६ ल तो तुमची घालमल करनार नाई! 
१ ७ सुदन आसा. 
यादी नं. २. 
ओळ 


SO 


श्री 
राजमान रा बालाजी पंडित प्रधान 
आज्ञा ज राजभार तुझी चालवा- 
ल हा भरवसा स्वामीस आहे पहि- 
ले सांगितले खातरजमा ती चिटनी- 
सानी आढल कली? तुमचे मसतको 
हत'° टबिला'? आहे तस” होईल तो 
तुमचे पद्‌ प्रधान चालवील करी 
ल आतर”? तास [स] फत आमे त्याचे 
आज्ञेत चालून सेवा करन राज 
राखन'* बहुत काय लिहिन मुदन'? 
आसा'* 


HTS) 


NS ७ ५७ N ७ AN, R 


SQ >> 0 >+ 


संशोधक : श्री. य. रा, गुप्ते 


१ सर्व.. २ आपल्यामागे कोणास गादीवर बसवावे याचा विचार शाह 
छत्रपति करीत होते, त्या वेळीं ही यादी लिहिलेली आहे. ३ राजमंडल 
दाभाडे, भोसले, प्रतिनिधि इत्यादि. ४ विश्वासू. ५ राज्य. ६ करणार 
नाहीं. ७ सुज्ञ असा. ८ अढळ. ५ केली. १० मस्तकीं हात. एकंदरींत 
झाहूची भाषा म्हणजे अशुद्ध मराठीचा एक मासलाच होय. ११ ठेविला. 
१२ तसें. १३ अंतर देईल त्यास शपथ असे. १४ करणें. १५ राखणें. 
१६ लिहिणे. १७ सुज्ञ. १८ असा. 


१७० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१२३, मोठी सनद 


वि हब के ज>मनम- 


मराठ्यांच्या इतिहासाची साधनें त 
खंड १ ला, प० १ | | ३० स० १७५२ 
[ राजवाडे खं. १, या पुस्तकांत ही सनद मूळ फारशी व तिचें भाषांतर 
सुमारें १० पृष्ठे व्यापीत आहे. तिचा निवडक भाषांतरित भाग येथ 
घेतला आहे. ' हा एक करारनामा असून त्याचे दोन भाग आहेत. पूर्वार्धाला 
अर्जी म्हणून म्हटलें असून उत्तरार्धाला अर्जीचें उत्तर म्हणून म्हटलें आहे. 
पूर्वार्धात मराठ्यांतफे अमुक कामगिय्या अमुक किफायतीसाठी ' आम्ही 
करूं ' असें म्हटलें असून उत्तरार्धांत बादशाहातफ ' तुम्हीं करावें ' असें 
आहे. बादशाहीचा बोज राखण्यासाठी बरोबरीच्या करारास “अर्जी ' 
व ' अर्जीचें उत्तर किवा ' आम्ही करूं ' ' तुम्ही करावें' असें स्वरूप 
आलें आहे. या सनदेमुळे बादशाहा मराठयांच्या रक्षणाखाली आल्या- 
सारखें झालें. या सनदा पेशव्याच्या नांवें दिल्या असून त्यांत सातारच्या 
महाराजांचें नांव नाही, (राजवाडे टीपेचा संक्षेप. मूळ पृ. १, २, ३.) | 
राजश्रियाविराजित बाळाजी बाजीराव यांस दिलेल्या उच्च फरमानाची 
नक्कल, 
प्रस्तुत राजश्री मल्हारराव होळकर व पातशहाचे दोस्त आणि बोरशिरोमणि 
जयाजीराव दिदे यांच्याशी तह येणेप्रमाणे केला जातो कीं--श्रीमहादेवाची व 
खेडरावाची व धर्माची व स्मृतीची शपथ व साक्ष तुझा आह्यास आहे कों-- 
आहझीं आमरणांत तुमची आज्ञा व सेवा व चाकरी व तुमच्या शत्रूचे पारिपत्य. 
करण्याचा मनापासून प्रयत्न करू--मग तो शत्रू अबदाली असो किंबा दुसरा 
कोणी राजा असो अथवा एखादा लहान मोठा जमीदार' असो- सारांश, 
जो कोणी सरकारचा हुकुम मोडील त्याला तंबी देऊं ब हुजूरच्या पुढें आणू... 
जणेंकरून आपल्या अखंड राज्याचे व खुद्द हुजुरचें कल्याण होईल अशीच 
तजवीज करूं; आणि जणेंकरून हुज़्रचें व नबाबबहादराचें' समाधान व 


NSS म त त SG UIC ED SUT 


१ वतनदार. २ अयोध्येचा नबाब. 


मोठी सनद १७१ 


वजीरबहादराची मर्जी राहील त्याच गोष्टी अमलांत आणूं. आणि जो कोणी 
हुजुरजनाब' याचा व नबाबबहादराचा दोस्त असेल त्याला आझी आमच। 
दोस्त म्हणूं ब जो कोणी हुजूरचा व नबाबबहादराचा शात्रू व दुष्मन असेल 
त्याला आह्मी आपला शत्र समजूं, आणि जो कोणी सरकारच्या हुकुमी आपले 
तनमन खचणार नाहीं त्याला आझी शिक्षा करूं, आणि पन्नास लक्ष रुपया- 
पेकी अबदालीच्या पारिपत्याकरितां तीस लक्ष रुपये आझास पावते झाले, ब 
मुलतान, पंजाब, थटा* व भकर या सुभ्यांची व त्यांच्या फौजदारीची व 
चार महालांच्या साऱ्याची व हिसार, संबळ), मुरादाबाद) व बदाऊंचे* 
फौजदारीची चौथ आमच्या सन्याच्या खर्चाकडे लावून दिली आहे. आणि 
दोन भाग इुजूरच्या खालसाकड" लावून दिली आह. आणि एक 
हिस्सा वजीरबहादर व नबावबहादराजवळ असणाऱ्या पातशाही सैन्याच्या 
खर्चाकड लावुन दिली आहे. येणेंप्रमाणें करार केला आहे. आणि पवित्र 
अजमीर सुभ्याची सुभदारी व नारनोल* व सांभर वगेरेची फौजदारी व 
त्यांच्या मुतालिकी'” आणि अकबराबादेची सुभदारी ब मथुरा बरे यांची 
फौजदारी ब मुतालिकी व दुसऱ्या गर्तीतब्या सुभेदाऱ्या व फौजदाऱ्या व 
त्याचे नजराणे सेवकास मुकरर'' केले आहेत व बक्षीस दिले आहेत. हाणून 
आम्ही शपथपूबक कौलकरार करितों कीं ह्या सुमेदारींतील व फोजदारींतील 
राजांच्या व जमीदारांच्या अत्रप्रमाणे मामूल'* वहिवाटीला अनुसरून सव 
अटी पाळीत जाऊं ब त्या सुभदारीचे ब फौजदारीचे जे हक्क व लवाजम 
असतील त्यांचा कबजा घेऊं ब सुभ्यांचा व फोजदाऱ्यांचा पक्का बंदोबस्त 
करूं ब पातशाही राजरजवाडशथांचे ताब्यांतील मुलुखांपेकीं जना प्रांत कोणी 
बळकाविला असेल तो त्याच्या ताब्यांतून कादून अर्धा सरकारांत देऊं व अर्धा 
संन्याचे खर्चाकरितां आहझी आपलेकडे ठेव. आणि एखादा प्रांत खालसा 
रण्याचे वेळेस व फिसाद्यांचे'* पारिपत्य करण्याचे वेळेस जी अधिक फौज 
१ साहेब, महाराज. २ ठठ्ठा. २ बक्कर, हीं ठिकाणें सिधमध्य आहेत. ४ हें 
ठिकाण पंजाबांत आहे. ५ संयुक्त प्रांतांत आहेत. ६ दिल्लीनजीक. ७ खास 
सरकारकडे. ८ पतियाळा सस्थानांत. ९ सांबर राजपुतान्यांत. १० 
कारभारीपणाचा अधिकार, ११ निश्चित, १२ नेहमीच्या. १३ लवाजीम, 
कर. १४ बंडखोर 


१७२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


परदार, शिपाई व तोफखाना आह्मी ठेवू ती हुजूर तैनातींतील' समजत 
जावी, आह्मी दोघे व इतर अमीरडमराव नित्याप्रमाणें हुजूरच्या सेवेंत हजर 
राहूं. आणि अबदाली वगैरेंचें पारिपत्य करण्याचे कामी आमचाच सल्ला 
टुजूर ऐकतील तर तें काम आह्मी स्वतःच बजाव , आणि तें काम करण्यास 
टुजूरची स्वारी स्वतःच जाणे जरूर पडेल तर आही आपल्या स्वारीबरोबर 
येऊं आणि जिवापाड मेहनत करूं, अथवा तें काम अमिरांच्या हातून होत 
असल्यास आझी विनंति करू त्या अमिरांनाच पाठवावे, किंवा त्यांची सल्ला 
घऊन ते काम आही करूं... 


१२४. गाज॒दीखानास निजाम करण्याचे राजकारण 


का ०इ०्सं०्प०्या० श० १६७४ च० व० ८ 
ले० ९९, प्‌० १०३-४ ता० २७-३- १७५२ 


[ शाहूच्या मत्यूनंतर कारस्थानी ताराबाईंशीं संगनमत करून निजाम 
सलाबतजंग याचा दिवाण रामदासपंत यानें बाळाजीस पेशवाईवरून काढून 
टाकण्याचा घाट घातला. यास उत्तर म्हणून नानासाहेब खुह सलाबत- 
जंगाचें उच्चाटन करून गाजिउट्दीखानास निजाम करण्याचें राजकारण 
लढवीत आहे. अशी तोडीस तोड चाल होती. पत्रांतील मजकुरावरून 
नानासाहेबाच्या मनास रामदासपंताचें कारस्थान फार लागले असें स्पष्ट 
दिसतें. ] 


नानासाहेब पेशवा-मल्हाराव होळकर व जयाजी दिदे यांस :-- 
...खामखा गाजुदीखानास आणावे, बजीराचा लेक) सुभा करून आणिला 


क न क त क त त त क eres त मिट त क 0 त 0 ISSN Ti OTE ET टी 


१ चाकरी, सेवा. २ ह्या दोनतीन ओळींतील शब्दयोजना काळजीपूर्वक 
वाचण्यासारखी आहे. ३ वजीराचा लेक शुजाउद्दवला. 


गाजदीखानास निजाम करण्याचें राजकारण १७२. 


तर मागे कुचेदे दिल्लींत करतील,' ब येथे मोंगल, मराठे भटणार' नाहींत. 
गाजुदीखान आलिया सहज पडेल, मोंगल व मराठे मातबर सव बराणपुरावर 
येऊन भेटतील. एक फिरंगी गाडदी नवी फौज मात्र राहील.' पठाण* कर्नाटकांत 
बलावले आहेत. महमद अल्लीखान* त्रिचनापल्लीस बळावला आहे. सव 
गाजुदीखानास अनुकूल पडतील. दुसरे, तुम्ही तिकडून, गाजुदीखान दहा 
पंघरा [ हजार, ] आम्ही हिकडून, येणेंप्रमाणें मनसबा उभा रहातांच सर्व 
कामें होऊन जातील. सारांश, रामदासपतानें* अत्र घतली ही एकदां हर- 
तजवीज करून त्यास पुर्ती जरब देणें घडल्यावांचून, तुह्यांस कैलासवासी“ 
यांनीं वाढविले, व तुझी इराण तुराण पावेतो. लौकिक केला, तो सव व्यथ! 
आह्मी हि रायांचे वंशीं व्यथ जन्म घेतला. या उपरि तुझीं खामखा त्यास* 
आणावें अथवा त्यांनी दसरा करून मागून यावें. तुझी खामखा देशास यावें 
शपथपूवक हा मनसबा करावा तरच उत्तम आहे. मागें यावें यावें हें लिहित 
गेलो; न आलां. आतां त्याचा पुढील रंग जाणून सर्व विस्तारे लिहिलें आहे. 
या उपर याल यांत संशय नाहीं. या पत्राचे उत्तर यथाथ सत्वर पाठवणे... 


१ गाजुद्दीखान यांस आणिल्यास पाठीमागे ते दिल्लीस कारस्थान करतील 
असा भाव. २ वजीराचा पुत्र शुजा यास दक्षिणचा सुभा करून आणिल्यास 
त्यास तिकडील मुसलमान अगर मराठे अनुकल होणार नाहीत असा भाव. 
३ फ्रेंच गार्डस व दुसरी नवी फौज. ४ पठाण हे कर्नोळ, कडपा, व सावनूर 
येथील नबाब असावे. ५ महमदअल्ली हा अर्काटचा नबाब. *निजामाचा दिवाण, 
पेशव्याविरुद्ध कारस्थान करणारा. ६ बाजीराव बल्लाळ. ७ गाजुदीखानास. 


१७४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१२५, शिंदे-होळकरांचा पराक्रम 


का०्ड०सं०प०ण्या० २२-५-१७५१ 
पृ० ८६, ले० ७९ १६७३ ज्येष्ठ शु० ९ 


बाळाजी बाजीरावाचे जयाजी शिदे यांस पत्र 
श्री 

तुम्हीं जयनगराहुन निघालियावर एक पत्र आले, त्या अलीकड पत्र येऊन 
बर्तमान कळत नाहीं. तुमची व नबाब' वजीर यांची भट जाली, यमुना 
पार होऊन कादरगजाजवळ दहा हजार पठाण सरदारसुद्धा बुडविला; तेहि 
वतमान परभारेंच येऊन पोहोचले. तदोत्तर अहमदखा पठाण बंगस प्रयागास 
म्हासरा' करून होता तो उठवून फरोखाबादेम येऊन लढाईस नमूद जाहला. 
त्याची तुमची लढाई सुरू जाहली, अहमदखा बंगसांनीं फरोकावाद गंगा- 
तीरास बेहडा? अडचण जागा पाहून आरात्रा* स्त्रन त्याची तुमची नित्य 
लढाई होऊं लागली, तथापि वतमान लिहिलें नाही. याजवरून अपूर्वता, 
आचर्य वाटलें. प्रस्तुत राजेश्री दामोदर महादेव यांचें पत्र छ ७ जमादिला- 
वरचें छ ५ रजबीं येऊन पावलें कीं, “ अहमदखा बंगस बहादूरखा रोहिल्यास 
शरण जाऊन त्यास दहा वारा हजार स्तारप्यादे यांशी कुमकेस आणिले. 
सरदाराची फौज व जाटाची* फौज व नबाब बजीराची फौज गंगापार होऊन 
छ ३ जमादिलाखरीं लढाई जाली. बह्दादूरखा रोहिला बुडविला. हजारों 
घोडीं घेतलीं. हत्ती पाडाव“ केले. हें वतमान बंगसांनी ऐकून घाबरा जाला. 
दुसरे दिवशीं पळून गंगापार गेला. लष्कराच्या लोकांनीं घोडीं पाडाव आणली 
तोफखाना पाडाव केला.” म्हणोन लिहिलें तें श्रवण होऊन संतोषाच्या* 


oe 


१ अयोध्येचा नबाब सफदरजंग. २ महासरा-वेढा. ३ नाल्याच्या प्रवाहा- 
मुळें झालेली खोल भेग. ४ तोफखाना. ५ हिंगणे. ६ शिदे होळकरांची. 
७ सुरजमल जाट. ८ धरले. ९ अति आनंद. 


शिदे-होळकरांचा पराक्रम १७५ 


कोटी जाहल्या. शाबास तुमच्या हिमतीची व दिलेरी स्स्तुमीची' ! व 
शाबास लोकांची. आमच्या दक्षिणच्या फोजांनीं यमुना गंगापार होऊन 
रोहिले पठाणांसीं युद्ध करून आपण फत्ते पावावे हैं कम ल्हान सामान्य न 
जालें ! तुम्ही एकनिष्ट, कृतकर्मे सेवक; या दोलतीचे स्तंब आहां ! जे चित्ता- 
वर धरितां ते घडून येतात. पहिलीं यशावह कमें संपादिदीत ततोभ्यधिक हें 
यश संपादिलेत, या यशास जोडाच नाहीं. परतु केल्या मनसुबियाचा अथ 
किमपि लिहीत. नाहीं एसे नसावें, सवदा आपलें कुशल वृत्त लिहित जाणें. 
तेणेंकरून संतोष होत जाईल. मोठा मनसबा कठिण होता. नाना प्रकारचीं येथे 
वतमानें उठतात. तुमचें पत्र तो येत नाहीं. याजमुळे चित्त चितेत होतें. 
इराण तुराण, पावेतो छोकिक जाला कीं वजीर मोडला, पळाला असतां 
फिरोन फत्तच्या मसनदीवरः* बसविला, याजहून यश कोणतें अधिक आहे ? 
या उपरी तेथील रंग भरून, स्वकार्यं साधन, आपले मुळुखांत येणें योग्य 
आहे? छ ७ रजब बहुत काय लिहिणे. 
लेस्वनसीमा, 


mere न क 0 as 


१ धारिष्टाची व पराक्रमाची. २ सफदरजंगास पठाण लोकांनीं पद- 
च्युत केलें होतें त्यास मराठ्यांनीं पुन: वजिरी मिळवून दिली. ३ काव्ये- 
तिहाससंग्रहकार या पत्रासबंधीं म्हणतात, “हें पत्र वाचून हल्लींच्या हतवीर्य 
लोकांसही क्षणभर स्फुरण येईल. तेव्हां ज्यांनीं असे पराक्रम केले त्या 
लोकांस हा स्वामिगोरव अमृताहून गोड लागन शरीर दुणावलें असेल.” 


१७६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१२६. चंदासाहेबाचा पराभव 


र्न २७ क 


पेशवेदप्तर २८ पेवस्ती १७-१०-१७५२ 
नं० ८५, पृ० ११० विजयादशमी श० १६७४ 


मराररावाचे ताराबाईस पत्र 


[ मरारराव हा संताजी घोरपड्याचा वंशज. याचें ताराबाईशीं सख्य 
होतें. उत्तर पेशवाईत मराररावानें मोठा पराक्रम केला. दिल्लीच्या नादी 
न लागतां दक्षिणंत म्राररावासारख्या सरदारांचा पेशव्यांनीं पाठपुरावा 
केला असता तर मराठ्यांचे राज्य कदाचित्‌ छोटंच पण भककम पायावर 
उभारले गले असतें. ] 
श्रीसुबराज 
श्रीमन्माहा मातुश्री आइसाहेत्र साहेवाचे सेवेसी 
सेवक मुरारजी हिंदुराव घोरपडे बजारतमाव' कृतानेक दावेसी विज्ञापना 
विनेती....तिरचनापली व चेदावर देवब्राह्मणांचे राज्य, यास चंदाखानानें 
उपद्रव केस्याकरितां सेवकाने पटणकर व नवाब महमदआलीखान यास 
सामील करून घेऊन, चंदाखानासी युध्यप्रसंग केल्यास, साहेबाचे पुण्यप्रभावें- 
कडोन पातशाःजादेप्रमाणें चंदाची दौलत होती. दौलतसहित अमित्र हतप्रभ 
जाहला". साहेबांस' येश यऊन देबब्रा्मणराज्यास निरोपद्रव जाला, याउपरी 
इकडे गुता” नाहीं. इतःपर साहेबाच्या दशनास येऊन, दशन घऊन, सेवा 
करून दाखऊन), उजित करून घ्यावें हाच आहिर्णीसी* व्यास लागला आहे. 
तदनरूप अविलंवेच येत आहो. मुख्य गोष्टी हे दौलत वोढीस* पडोन, 
कसालियाखाले' आली आहे. दौलतचा व सेवकाचा उधार करून, कृपा 
करणार साहेब धणी मायेबाप असां. वरकड" कितेक अर्थ उभयता मारनिलेस 


१ श्रेष्ठ वजीर (किताब). २ बादशाही दौलत असलेला चंदासाहेब शत्र 
पराजित झाला असा अर्थ. ३ ताराबाईस (म्हणजे खरोखर मुराररावासच) 
४ उपद्रव. ५ दाखव. ६ अहनिश. ७ ताण, संकट. ८ बेजार हाणें. ९ उद्धार 
१० याखेरीज, दुसरे 


राजपुतान्यांत तडजोड करा १७७ 


लिहिला आहे, ते विनंती करितील'; तदनसार समर्पक* करून सेवकास 
आञापत्र सादर करावया धणी' आसा. सेवेसी खंत" होय. मुख्य विचार 
सेवकावरी दया करून, सेवा घेणार साहेब समथ आहेत. हे विनंती. 


१२७, राज़पृतान्यांत तडजोड करा 


० 


काव्ये तिहाससंग्रह, इ० स० १८-९-१७५५ 
ले० १४१, पृ० १२९ १६७७ भाद्रपद शु० १३ 


शिपाईंगिरी व मृत्सद्देगिरी यांतीळ भेद 
श्री 

नानासाहेब पेशवा--दत्ताजी झिदे ( स्वदस्तरचें पत्र ) 

आशीर्वाद उपरि. “ बिजसिंगास* उत्तम प्रकारें तंग” केले आहे, वरकड 
कोणाच्यानें कांहीं त्याची कुमक करवत नाहीं, स्वामींनीं त्याचे वकिलास साफ 
सांगून निरोप द्यावा. कलासवासी आपानीं' जो अभिमान धरिला होता तो 
शेवटास नेलियानें लौकिक व स्वामीकाय, सर्वास जय? म्हणोन लिहिले. 
त्यास आपानीं जे अवलंबिलें ते आम्हांस सव प्रकारें करण; परंतु हा राजकार्य 
प्रसंग आहे. आपासही यथून बुद्धिवाद, आपा असतां, चार महिने पांच 
महिने मागे, लिहित गलो, तीं पत्रे तुम्ही पाहिलींच असतील, दूर पथ, दो 
वर्षांनीं हिँदुस्थानांतून फौज आली, एकाएकी येऊन तयार करतां उशीर 


१ कांहीं गोष्टी पत्रांत लिहाव्या, कांहीं मध्यस्थामाफंत समक्ष सांगाव्या 
ही धन्याजवळून काम करून घेण्याची पद्धत आहे. २ बरोबर विचार. ३ समर्थ. 
४ श्रुत. ५ येथून दत्ताजीच्या पत्राचा मतलव. बिजेसिग-नागोर, जोधपूरचा 
राजा. ६ गच्च बांधून टाकणें, पक्क्या पेंचांत आणणें. ७ जयाप्पा शिदे. 
८ सर्वांचे कल्याण. 

१२म०१०१३० 


१७८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


लागतो. हे लोकांची येथील रीत तुम्हांस ठाऊकच' आहे. हंगाम* फौज सिद्ध, 
एसा असता तर एक खावंद* आज वीस हजार फोजनिशीं तुम्हांजवळ प्रविष्ट 
झाला असता. परंतु नाइलाज, गैर हंगाम व दूर पथ याजमुळे विलंब लागला. 
श्रीकृपेनें दीढ महिन्यांत पांच सहा हजार फौज येऊन पावेल. मागाहून 
खासाही वीस हजार फोजेनिशीं यतच आहे. तुम्ही अवळबिले काय ते अगत्य 
आम्हांस करणें. परंतु होणारानरूप आपानी हातेर वोदिलें.| शिपाईगिरीची 
रीत केली, सरदारगिरीचा प्रकार न केला. जब्हां प्रथम भारथी' लढाई मारली, 
त्या उपरि नव्या दवावांत' तूट सोसून सळूख हर प्रकारें, पुढील संकट दूरं- 
देशीने जाणून, करून मोकळे जाहले असते तर आज प्रयाग अतरवेद व 
आलीकडील खचीचाई मुळूख सोडविणे वगेरे कामें सव ही सरकार किफाय- 
तीची: होऊन गेलीं असतीं. परंतु होगारास इलाज नाहीं, तुम्हीही आज 
पवितो शिपायगिरी केली, आतां सरदाराची रीत धरून तजविजीनेच कांहीं 
कामें करावीं....त्थांनी रामसिंगास पंधरा विसांची जागा दिली व तुमचा 
दिबंदीखचे मसलतखच फिटोन दहा लाख जाजती दिल्हे तर घेऊन 
सलूख करून व्या संकटांतून सुटावें. हें राज्यभार अष्टपेलुपणास उचित आहे. 
तेथील प्रसंगानुरूप करणें. फौज तों तमचे साहित्यास रवाना करीत असौं'” 
छ ११ जिल्हेज बहुत काय लिहिणे. शिक्का ( लेखनसीमा ) 


eee ee omni PRLS PRAIA RES EERE SSNS LR RENTS 


१ दत्ताजीनें फोजेची कुमक सागितली होती त्यावर हें प्रत्युत्तर आहे. 
दत्ताजी मारवाडांत जयाप्पाचा सूड उगविण्यांत गुंतला होता. *मोसम, 
योग्य वेळ. २ खांसा, धनी, पेशव्यांच्या घराण्यापेकी कोणी तरी एक, 
असा भाव. 1हत्यार चालविले. ३ भारथी=जंगी, भारथी युद्धाच्या 
तोडीची. ह्या लढाईचें वर्णन, भाऊसाहेबांची बखर पृष्ठ ११ ते २० यांत 
पाहावें. ४ दबाव = दरारा. नव्या दबावांत-लढाईचा जो त्याजवर दाब, दरारा 
पडला त्या वेळीं. ५ दूरदशित्व, शहाणपण. ईखेचीवाडा, बंदेलखंडाचे पश्चिमेस. 
६ फायदा, लाभ. ७ मृत्सहेगिरीनें, शिपाईगिरी व सरदारी या दोहोंत जो 
भेद येथें दाखविला आहे तो ध्यानांत ठेवण्याजोगा आहे. त्याप्रमाणेंच शिद्याची 
स्तुति करतां करतां व केवार घेतां घेतां त्यांस दोष दिला आहे तोही 
प्रकार मोठा खुबीदार आहे. ८ पंधरा विसांची = १५-२० हजारांची. 
ह्या मारवाड प्रकरणाची हकीकत भाऊसाहेबांच्या बखरींत समग्र आहे. 
९ हंगामी फौज. १० आहोंत. 


विजयदुगकर आंग्रे यांजवर चाल करा १७९ 


१२८. विजयदुर्गकर आंग्रे यांजवर चाल करा 


'पेशवेदप्तर २४, बे 
'पु० १५२, ले० १५६ | | 93७05 


[ इंग्रजाचे साहथानें झालेला विजयदुर्गाचा पाडाव व तुळाजीचें पारिपत्य 
हा नानाच्या पेशवाईतील एक विषादजनक बनाव आहे. त्यासंबंधी 
अधिक पत्रे विस्तारभयास्तव देतां येत नाहींत. ' कुलावकर आंग्रे सरखेल ' 
या पुस्तकांत सविस्तर विवेचन सांपडेल. ] 


श्री 

राजश्री जावजी गौली गोसावी यांसी -- 
अखंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्ना बालाजी बाजीराऊ प्रधान 
असीर्वाद. सुहर सन सीत खमसेन मया व अलफ. मुंबईकर इंग्रज यावयाचा गुंता 
होता त्यास सव सरंजाम आरमार सामानसुधा येऊन पोहोचला, राजश्री रामाजी] 
माहादेवहि आले. तुम्ही आहाच. अतःपर गुंता राहिला नाहीं. तरी तुम्ही सर्व 
सरदार येकचित होऊन मातबर यलगार' करून मुख्य स्थल हस्तगत करणे. 
आंगारकाचे* भेटीचा मजकूर कोण्ही बोलावयास येईल तरी सहसा न आइकणें. 
यविसी राजश्री रामाजी माहादेव यास सविस्तर आथ लिहिला आहे. 
आंगारकाचे भटीचे प्रयोजन नाही. निकडीन येलगार करून कायसिश्धि 
करणे.* असा समय पुढे कधी येणार नाही ह पुत चितात आणून सव यक- 
विचारें होऊन काय करणे. जाणिज छ १३ जमादिलोवल. बहुत काय लिहिण ! 


क Fe = eee ener क ला? 


नंबिवलकर, १ एलगार, निकराचा हल्ला, २ आंग्रे. *येथें बाळाजी 
बाजीरावाचा शिक्का, 


१८० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१२९, “जबरदस्त जाहाला म्हणोन केवळ मिऊं नये” 


पेशवेदप्तर २४ | 


यु० १६४, ले० १६८ | २८-४-१७५६. 


इंग्रजांची विजयदुर्ग देतांना खळखळ 
पो? छ १४ साबान श्री नकल 


राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री 
गोविंद सिवराम स्वामीचे सेवेसी 

फौ' बालाजी बाजीराव प्रधान नमस्कार विनती उपरी. येथील कुशल 
जाणून स्वकीय कुदाल लिहित जाणि विषेश. राजश्री बाजी गंगाधर याणी 
जनरालाकड मुंबईस जाऊन, बाणकोटचे गाव द्यावे, बाणकोटचे इंग्रजाची 
चिठी महमद सोफी याणी घऊन विजयदुर्गास जावे, म्हणजे किला हवाली 
करितील याप्रमाणें ठराव करून, बाणकोटास डभयता आल्याचे पत्र रामाजी 
माहादेव याचे आले. एशास बाणकोटचे गावच्या चिठथा राजश्री बाबा 
फडणीस याणी पाठविस्याच आहेत. गाव त्याचे हवाली होऊन, त्या 
इंग्रजांची चिठी घेऊन, बाजी गंगाधर व महमद सोफी विजयदुर्गास गेलेच 
असतील. इतके दिवसांत किलाहि हवाली जालाच असेल. इंग्रजानी किरकोल 
गोष्टी नव्या नव्या काढून लांबणीवर टाकावे हैं स्नहास उचित नाही. जर 
किरकोल बोलीचाली असेल ते आम्ही पुण्यास आल्यावर त्याचा मातबर” 
येईल. सव आर्थ ध्यानास आणून, उचित ते केले जाईल, येविसी उत्तम प्रकारे 
रामाजी माहादेव याणी इंग्रजास प्रबोध करण तो करावा. किला हस्तगत 
होये ते गोष्ट करावी. तुम्ही व राजश्री हरिं दामोदर व मशारनिल्हे येक. 
विच्यार होऊन, कारेगारी' कलेल व्याप्रो करून, किला हस्तगत होय तो 


rnd Np ides ni Veiner 


१ पैवस्ती. २ पोष्य. ३ जबाबदार मनुष्य, ४, समजून सांगणें. ५ कौशल्य. 


८ नजीबखान बेसान आहे १८१ 


आर्थ' करणे, किरकोळ कलमाविसी येथील परवानगी थोर काम नासेल उजुर" 
म धरावा. कार्य हरप्रकारे रामाजीपंताचोच तारीफ करून करावे. जस बेहतर 
यान (१)* गेलियावर जवल नेटून' राहावें. जबरदस्त जाहाला म्हणोन केवल 
भिऊ नये. आधी तो हरतजविजेन कार्य करावे; नाहीतरी जवल नेदून राहावें 
यैणेप्री जरूर सव मिलोन करावे. वरकड सवे स्थले हस्तगत जाहलीच आहेच 
छ २७ रजब हे विनंति 


१३०, “ नजीबखान बेमान आहे ' 


काव्यतिहाससंग्रह, | श० १६८० फाल्गुन व० ७ 
पु० १५५, ले० १६७ ता० २१-३-१७५९ 


[ दिल्लीपतीचें रक्षण करण्याचा अधिकार मिळाला तरी त्याची 
अंमलबजावणी करण्यासाठीं दिल्लींतील पक्षोपपक्षांची छाननी करून 
अनकल ते हाताशी धरणं व प्रतिकल त्यांचें पारिपत्य करणें अगत्याचे 
होतें. त्याची शहानिशा या पत्रांत आहे. ] 


श्री. 
पुग राजश्री दत्ताजी दिदे व जनकोजी ठिंदे गोसावी यांसि 
आशीर्वाद उपरि. “ बजीराचा विचार सुधा नाहीं, यास्तव मनसूर अल्ली- 
स्वानाचे* लेकास वजीरी दिल्हियानें पन्नास लक्ष रुपय देतो, परंत येथील* मर्जी 
कशी असेल ते कळेना यास्तव न केलें, पुनरपि करावयाविशी आज्ञा जालिया 
लाहोराहून यऊन कार्यसिद्धी करू, सरकारचें कज फेडूं,” म्हणून लिहिले तै 


१ उद्योग. २ आक्षेप, सबब. *' नच होई तर पान गोलियावर ' असें वाचतां 
येईल. पान गेल्यावर म्हृणजे पाणी कमी झाल्यावर (? ). ३ पाय रोवून 
राहावें. ४ मुळींच, बिलकुल. ५ मनसुर अल्ली-सफदरजंग. याचा मुलगा 
शजाउद्दौला. ६ पेशव्यांची 


१८२ महाराष्ट्राचा पत्ररूंप इतिहास 


अक्षरशा अवगत जालें. ऐदियास....पहिला दिइलीस ऐवज मातबर होता. 
मुलुखद्दी फार होता, पादशहाचा दबाब' होता. यास्तव मनसूर अल्लीखान 
वजीरीसाठीं झटत होता. आतां पादशाई बदवकरीची*, खजीना नाहीं, मलख 
नाहीं, अशी जाली. याची रीतही गभ-श्रीमंतपणाची' आहे. यास्तव हें राज- 
कारण खरें लटके या गोष्टीचा पूर्ता शोध जाटाचे मार्फतीनें व गोविंद बल्लाळ: 
यांचे माफतीनें पूर्ता करून आपणाकडील इतबारी* शहाणा सुजाउइवला 
पावेतो पाठवून सर्व रागरंग पाहून जर पन्नास लाख रोख प्रयाग हातास येत 
असला तरी बजीरी द्यावी. नजीबखानास बक्षगिरी* दिल्हियास तीस लाख 
रुपये देतो म्हणोन लिहिले, ऐशियास नजीबखान पुरा हरामखोर बाट” 
आहे. गुदस्तां चिरंजीव दादाशीं त्यांशीं कांहीं मजा" राहिली नाहीं. 
तो दिल्लींत प्रविष्ट जालिया अबदाल्लीचेंच दिल्लीत ठाणें बसलेले 
जाणावें. बेमान हरामखोर आहे. त्यास वाढवणे सर्पास दूध पाजण्याप्रमाणे 
आहे“. फाबले* मानीं'° त्याचें पारपस्यच करावें. मनसूर अल्लीचा लेक प्रयाग 
न देई, बेरीज”” मात्र बोलावी, रुपये द्यावयास तीन वर्षे लावावी, असें करूं 
लागला, तरी गाजदीखानाशी जे ज करार चिरंजीवांनीं केले आहेत ते कायम 
करून, ते आपण एक होऊन असावें...तुमचा सरळ कारभार यास्तव हरएक 
राजकारण पक्के निशिचें' कोणतें हा शोध आपला इतबारी ज्याकडील राज- 
कारण येईल त्याजकडे पाठवून पक्के करून तो मनसबा करावा...नीट शोध 
करून ज्यांत मातबर पेका पन्नास लाख पाऊण करोड कर्ज वारावयास हातास 
येतातसं दिसेल [ तें ] तीळमात्र संशय न धरितां करावें. छ २१ रजब बहुत 
काय लिहिणे हे आशीर्वाद पा छ २४ साबान मा सतलज नदी,” 


anes meee 0 क न पा. ede oe गणशीण 00 > 


१ दरारा. २ दुर्वतेनाची. ३ ख्यालीखुशाली, आळशीपण. ४ भरवशाचा 
प्रतिष्ठित. ५ सेनाधिपत्य, सेन्यांतील पगार वांटण्याचें काम. ६ लबाड 
७ गोडी. ८ नजीबखानाचे खरे स्वरूप नानासाहेबास किती स्पष्ट कळत 
होतें तें ह्यावरून दिसतें. ९ शकय त्या. १० रीतीनें. ११ हिरोब मात्र 
तोंडाने बोलावा. १२ खात्री. १३ दत्ताजी व जनकोजी पंजाबांत दादांच्या 
मागून तेथील बंदोबस्ताकरितां गले होते 


भाऊसाहेबांच्या खुनाचा यत्न १८३ 


१३१, भाऊसाहेबाच्या खुनाचा यत्न 


पे०द०१, ले०११ } | 97)... 
कि २७-१२-१७५९ 


[असे प्रसंग त्या काळी केव्हां येतील याचा नेम नसे. ] 
श्री 
छ २२ जमादिलाखर माघमास सु सितेन. 
श्रीमंत राजश्री भाऊसाहेब स्वामीचे सेवेसी 


विनंती सेवक दताजी सिंदे कृतानेक दंडवत विज्ञापना. सेवकाचे वतमान 
ता छ ७ जमादिलावल मो' कृजपुरा, स्वामीचे कृपावलोकने करून यथास्थित 
असे विदाप. सरकारचे आज्ञापत्र छ १० रबिलोबलचे पाठविलें ते छ २ जमा- 
दिलावली सादर जालें. तेथ आज्ञा छ ६ रबिलोबळी दरबार करून बसलो 
होतो. त्यास मारेकरी मुसलमान यानी संध्याकाळचे समई पाठीमागून येऊन 
कटारेची हल' चालविली. ते पाठीवर थोडीसी चुबकणी' लागली. खुनी 
घरले. सोध* मनास आणितां मुजफरखान व हैदरखान याजकडे मुदा" 
शाबृत जाला. तेव्हां त्यास व या मनसबियात आणखी होते त्यास घरून 
अठा जणाचा सिरछेद केला, म्हणून आज्ञा. ऐसीयास श्रीकृपनें व वडिलांचे 
आशिर्वादै खेर* जाली. हे वर्तमान येकोन परम समाधान जाले. स्वामी 
अवतारी. श्रीचे सुदशण फिरत असतां हरामखोरानी शास्त्र चालविले. त्याप्रमाणें 
केस्या कर्माचें फळ पावले, स्वामी आमचे छत्र. कल्याण जालें, मोठा संतोश 
जाला. याजडपर जाबता* उत्तम प्रकारे राखावा, कोण्हाचा इतबार न धरावा. 


१ मुक्काम. २ बरगडीच्या बाजूस केलेला वार. ३ बोचण, 
ओरखडा. ४. शोध. ५ आरोप. ६ थोडक्यांत निभावले. ७ देखरेख. 
८ भरंवसा. 


१८४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहासं 


खास चौकीस दक्षणी मातबर वतनदार पाहून ठेवावे. म्हणजे त्याजपासून 
अतर' होणार नाहीं. जाबता* राहेल, सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञाप्ती. 


१३२. उदगीरची लढाई 


नवव मी | १९ फेब्रुवारी १७६० 
॥ श्री || 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री गोविंद! बल्लाळ स्वामी गोसावी 
यांसी :-- 

पोष्य सदाशिव चिमणाजी नमस्कार विनंति उपरि. येथील कुशल जाणून 
स्वकीय कुशल लिहीत जाणें, विशेष, तुहांकडून पत्र येऊन वतमान कळत 
नाहीं. तरी सविस्तर वरच्यावर लिहीत जाण, इकडील वतमान तरी निजाम- 
आल्लीखानांनीं जागीर व दोन किल्ले .देऊं केले असतां मागे पुढे पाहूं 
लागले, याजकरितां आह्मी बाहेर निघालो. फौज पाठवून नगरचा किल्ला 
घेतला, मागाहून आही नगरास येऊन तेथील बंदोबस्त करून दरमजल येऊन 
उदगिरीस मोगलास गांठले. पांच सात मजली पुढें चालिला. चंद्र १५ जमा- 
दिलाखरीं चंडोलावर' हल्ला करून मारून लुटून फस्त केला. तेव्हां मोगल 
जर) होऊन जागीर व अशर, बरऱ्हानपूर, दौलताबाद, विजापूर, मुल्हेर 
किल्ला याप्रमाणें तह केला. हैं वर्तमान तुझास कळावे यास्तव लिहिले असे. 
सारांश, मोगल फार तरतुदीने* जुझला, बहुता प्रकारें त्यास झुंझावयाची गांठ 


१ दगा. २ कडक शिस्त. ३ गोविदपंत खेर, वृदेले. ४ पिछाडीच्या 
रक्षणाची फौज. ५ क्षीणबल. ६ योजना करून. 


उदगीरची लढाई १८५ 


घालितां छातीचा कोट करून चंडोछावर फौजा उडवल्या, चारसा घटका' 
तोर तरवार, गोळा गोळी, बाण, हात, धोंडा याप्रमाणे मारीत मारीत खासि- 
याचे अंबारीपर्यंत मोकळा केला'....तीथरूपाच्या पुण्येकरून मोठी फक्त झाली. 
या जुंजानें मोगलांत बाकी न रहातां साठ लक्षांची जागीर व सदरहूप्रमाणे 
स्थळ घेतली. याउपरि इकडील गंता? उरकला". चिरंजीव राजश्री दादा 
'फौजसुद्धां दरमजल व्या प्रांती येतील, इकडे मुलुख स्थळे चांगलीं मिळाखीं, 
परंतु खच जाहला. कर्नाटकची स्वारी न झाली. तिकडहिं अवदालीचा पेच", 
पेका मिळायाचें झाले नाहीं. तिकडील पेचामुळे इकड आरोपावें लागलें, 
नाहीं तरी सारी दक्षिण मोकळी" होती. असो. तिकडील वतमान वरचेवर 
आठा रोजाआड तुझी लिहीत जाण. मामलियाचा* ऐवज बाको फार आहे. 
दहावीस लाख जरूर पाठविणे. चंद्र १ रजब. बहुत काय लिहिण, हे विनंति. 


१ ' ह्यावरून पेशव्यांच्या व निजामाच्या सेन्यांस कोणकोणत्या 
हत्यारांचा उपयोग होत असे हें दिसतें. कित्येक नुसत्या हातानेंच 
लढत. कित्येक गोफणीनें धोंडे फेकीत. कित्येक तिरकामटयानें तीर 
मारीत. कोणी नुसती तरवार चालवीत. कित्येक बाण फेकीत व इभ्राईम- 
खान गार्दी व केशवराव पानशी तोफा मारीत. ह्या असल्या गोडबंगाली 
सैन्याला इंग्रजांची कवायती पलटणें वाऱयासारखीं उडवून देत ह्यांत कांहीं 
नवल नाही ' (राजवाडे टीप). २ मार्ग काढला. ३ लढा. ४ संपला. 
५ डाव. ६ ' भाऊसाहेबांच्या मनांत श्रीरंगपट्टणला जाऊन तें हैदरच्या 
हातून काढावयाचें होतें व कायमची सर्व दक्षण मोकळी करावयाची 
होती ' (राजवाडे टीप). व पानिपतचा प्रसंग न उदभवता तर भाऊ हें 
थार पाइ शकला असता. ७ तालक्याचा वसूल. 


१८६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१३३, नंदराजास मदत करा 


इतिहाससंग्रह, व० २, 
अं०९, पू० ६१ । । 1000 


चोथ सरदेशमुखीच मर्म 
श्री 

“ श्रीमंत राजेश्री पंतप्रधान स्वामींचे सेवेसी :-- विनंति सेवक मुकंद 
श्रीपत साष्टांग देडवत विज्ञापना.... 

नंदराज यांजकडे हेदर नाईक यांनीं राजकारण लाविलें होते कीं, लक्ष 
होनांचे राज्य तुम्हांस देतो; खाऊन सुखी राहणें, परंतु सेवकांनी इकडून 
वरचेवर धीर देऊन पत्रे लिहीत गले, व स्वामीचे अभयपत्र त्यांस होतें, ते 
प्रविष्ट केल्यावरून त्यांस धेय येऊन, हैदर नाईकाची गोष्ट कबूल न करितां, 
स्वामींचे ठायीं निष्ठा धरून, म्हटल्याप्रमाणे कबूल करून, करारनामाही 
लिहोन पाठविला. हल्लीं त्यांचा अभिमान घरून नाईकमजकराचें पारिपत्य 
होई ते करणार धनी समर्थ आहेत. सारांश, हल्लींचा समय पुढें येणे नाहीं. 
हल्लीं अल्प कष्ट करून नंजराजाची स्थापना होऊन चौथ सरदेशमुखीचा 
अमल बसतो, पुर्ते सस्थान आपलें होते. हे समयीं खामखा' स्वामीनी यांजवर 
कृपा करून पांच हजार फौज सडी जलदीनें पाठविली पाहिजे. सदहू फौज 
आल्यावर सव काम होतें, राजश्री नंदराज यांजवळ हल्लीं तीनशे फिरंगी", 
दीड हजार स्वार, तीन हजार बार' तोफखाना सरंजाम आहे; परंतु त्यास 
कुमक नाहीं, सरकाराकडून कुमक जाहलीयास, ते तिकडून, आम्ही इकडून, 
त्याचे पारिपत्य यथास्थित होईल. स्वामींचा प्रताप थोर आहे ये समयीं नंज- 
राज यांजवर येहसान* होऊन सरंजामाचे* काम मातबर होतें", याजवर धनी 


१ कांहीं झालें तरी. २ पोर्तुगीज, युरोपियन. ३ बंदुकवाला शिपाई. ४ 
कृपा. ५ सरंजामदाराचें (नंदराजाचें). ६ चांगल्या रीतीनें सिद्धीस जाईल- 


पुण्यांतील रुक्षता दूर करण्यास सुबण नदीप्रवाह १८७: 


समथ आहेत. आज्ञा होईल त्याप्रमाण वतणुक केली जाईल. राजश्री महिपतराव 
कवडे यांस पत्रे पाठविर्ली आहेत, इतक्यांत येऊन पावले, तर धोरपडही 
सामील करून घेऊन, ये सुमारास दाखल होत आहे. सारांश, अंगेजी' 


केल्यास हैदर नाईक याची बिशाद कांहींच नाहीं. सेवेसी श्रुत होय हे 
विज्ञापना ?/. 


१३४. पुण्यांतील रुक्षता दूर करण्यास 
सुवर्ण नदीप्रवाह 


राजवाडे ख० ६, | 


प० २६७, ले० १६० | इ० स० १७४३(? ) 


[ हैं पत्र, म्हणजे एक रूपकात्मक गद्य काव्य आहे. भगीरथाने 
स्वर्गाहून गंगा आणली तशी तीर्थेरूपस्वामींनी उत्तरेहुन सुवर्णं नदी 
आणली. त्या प्रवाहानें सवं संतुष्ट झाले, पण तृष्णा मात्र असंतुष्ट राहून 
वाढतच गेली. दक्षिणेकडून वाहणारी नदी जागजागा जिरली तशी 
जिरूं नये म्हणजे पुण्यास उत्तर दक्षिण नद्यांचा सागरोपम संगम होईल. 
उत्तरेतून पेसा येतो पण दक्षिणेतून येत नाहीं याला कारण त्या बाजूचे 
सरंजामदार. त्यांनीं तसें करूं नये हें पेशव्यास मोठ्या नाजुक रीतीनें 
सुचवावयाचें आहे. | 


चि. रा. नाना (पुरंदरे) प्रति बाळाजी बाजीराव प्रधान कुतानेक आशी-- 
बाद उपरि,...राज्यकायेप्रसग* विचार करितां भगीरथसमान केलासवासी)- 


een ८ टापा eee Ss 


१ उठावणी. २ राज्य कसें व कोणत्या प्रसंगानें वाढले याचा. ३ बाजी- 
राव व त्याचा बाप बाळाजी विश्वनाथ. 


१८८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


"यांनीं उत्तरेहन दक्षण पावेतो सुवर्णनदीप्रवाह चोवीस' वर्षे वाहविला, त्यांचे 
आशीर्वादै अलीकडेही निरंतर वधमान वाहत असतां, देशाधिकारी सेनामुख्य 
व अकृत्रिमास* पूर्ण या नदीनें संतुष्ट केलें. एक तृष्णा मात्र त्या सुवण- 
वोघानें वधमान केली, दक्षण देशांतून सुवर्णनदी मागे (स. १७२५-२६ ) 
रघूजी फत्तसिंग बार्वानी आणिली, परंतु जागां जागां जिरली. मध्यें बहुत 
दिवस दक्षिण नदी न वाहिली. श्रीइच्छनें या वर्षीही कालानुरूप द्रव्यनदी 
उत्तमच या सेन्यांत आहे, परंतु पुण्याकड जातां रुक्ष देश फार आहे, याज- 
मुळे सर्व जिरून जाईल. एकदां उत्तरेकडीस सुवर्णनदी व दक्षिणेची नदी 
दोहींचा संगम सागरकूप समान पुणें या स्थळीं, मध्यें न जिरतां, पूरयुक्त' 
योग घडणे, तेव्हां ऋणोद्धार श्रमसाथक इहलोक परलोकी उत्तम होईल. 
भागीरथी सागरासाठीं उत्पन्न, परंतु विश्वाते उद्धार करिते; तशी या काळीं हे 
उत्तरदक्षण नदी वाहते, बहुत जनांस उपकारक होते. सवही नद्या जलोघें 
समुद्रास जातात, एक कावेरी मात्र बहुत लोकांनीं आपले उपयोगास आणिली 
तशी हे द्रव्यनदी मुख्य काय थोडे, व गौणजनकाय मात्र बहुत कस्त. हा 
न्याय अन्याय, हा विचार साक्षी" दष्टिवंत असतोल त्यांनीं विचारून 

पुण्यांतील रुक्षता दूर होय, व मध्ये कार्याकारण जिरे ऐसे करण, हैं योग्य 
असे. बहुत काय लिहिणे ? हे आशीर्वाद, 


कळ. some यि 


ककन लागी 


१ बाळाजी विश्वनाथ दिल्लीस इ. स. १७१९ सालीं गेला तेव्हांपासून 
२४ वर्ष इ. स. १७४३ त होतात. तेव्हां हें पत्र त्या सुमाराचें असावें 
द्रव्याचा ओघ दक्षिणकड आणला. २ सामान्य माणूस (? ), अधिकारी 
सेनापति व साधीं (अकृत्रिम) माणसें. ३ आलेला पेसा मधल्या लोकांनीं 
आपल्या खर्चासाठी राखन ठेवला. ४ दक्षिणेस वाटेतच पेसे जिरवणारे लोक 
फार आहेत. ५ सवं पेसा पुण्यांत येईल तेव्हां कजे फिटेल. ६ पशाचा ओघ 
मुख्य स्थानीं म्हणजे पुण्याकडे थोडा येतो व सरदारादिक गौणलोकांकडे 
मुख्यतः पोंचतो असा अर्थ. ७ प्रत्यक्ष पहाणारे. ८ विचार करून. ९. कामा- 
पुरतीच जिरेल, उगाच आटणार नाहीं. 


अबदालीची रसद तोडा १८९. 


१३५, अबदालीची रसद तोडा 


राजवाडे खं० १, व्हे ठ 
ले० २६१, पृ० ३६५ | | (ना ब 


गोविदपंतास पत्र 


॥ श्री ॥ 

राजश्री गोविंद बल्लाळ स्वामी गो :-- 
विनंति उपरि. अबदाली यमुना बागपताजवळ उतरला आणि गणोरास 
आला. खासा स्वारी' कुजपुरीहून पाणिपतास आली. त्याजवर तीन दिवस 
गणोरास होते. तेथून भालकियास आले. तेथून दोन अडीच कोस आजी" 
आले. फार आवळून' चालतात. कही लांबवू. देत नाहीं. चाळीस कोस, 
पन्नास कोस धावतात ते नाहीं ! अंतर थोडके आहे. त्याचे आमचे बातमीची 
गोळागोळी होती. याप्रमाणे तीन दिवस होतें. दाणा दोन अडीच शेर 
गिलज्याचे लष्करांत आहे. हिंमत* फार आहे. तरी यास गिळणार. त्यास, लढाई 
लौकरीच होऊन यईल. परंतु तुझीं जलदीनें यमुनेपलीकड्न येऊन बागपतेपर्यंत 
घुमामा* चालवून यास रसद” न पोहचे, फौजस शाह" पडे, ऐसे करावें आतां 
गिलज्याचा* पेंच”” तिकड नाहीं. यास्तव लांब लांब मजलीनें येण, सुज्याअत- 
दौलाचे मुलकांतहि जमीदारांजवळून'' घुंद  करवणे, या कामास दिरंग न 
लावणें. हें काम मागेच करावें एसे होते, या डपरि तपशील न लावणें. 
जाणिजे, छ २२ रबिलोवल बुंघले वगेरे त्यास पत्रें पाठविणे त्याचाहि खबर 
लिहिणं, जाणिजे. छ मजकूर. दोनचार हजार फौज सडी निवडून बागपते- 


RO 20 गा se 


ee eens 


१ भाऊसाहेब. २ आज. ३ संघटित राहुन. ४ लष्करासाठी गवत, 
लांकूडफाटा लुटून अगर अन्य रीतीनें आणणारी टोळी. ५ धीर, अवसान 
(भाऊसाहेबांचे) मोठें आहे: ६ धामधूम. ७ सामग्री. ८ ताण. ९ अफगाणांचा, 
१० गुंता, त्रास. ११ कडून. १२ धामधूम. १३ सबबी. 


१९७ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


"जवळ यमुना पारून' यावें. रसद मारावी, गडमुक्तेश्‍्वर, झामळी, वगैरे 
नजीबखानाचे प्रांत जाळावे. अवदालीस मागे रसद बंद होऊन मलकाचा 
बोभाट" होय असे जरूर करणें, वारंवार लिहिलें जाऊन अजून तुझी 
उमरगडीच आहां हें अपूव आहे! आतांहि लिहिलेप्रमाणे न जाले तरी 
मदुमीचें' काम होत नाहींसंच जालें ! ईरे* घरून तडकून* येऊन काम करणें. 
रा. छ २२ रा लावल, हे विनंति. 


१३६, अबदालास पडलेला पंच 


CR 2° Sn 


- राजवाडे खं० १, | 


ले० २६५, प० ३७० [ ५ नोव्हेंबर १७६० 


[ पानिपतचे युद्ध १४ जानेवारीस झाले, तत्पूर्वीचें हें मराठ्यांचा 

उत्साह दशेविणारे पत्र वाचण्यालायक आहे. ] 

।। श्री ॥ 

चिरंजीव राजश्री दिवाकर जोशी यासि प्रती कृष्ण जोशी आदीर्वाद 
उपरि. येथील कुशल तागाईत आश्विन वद्य १३ बुधवारपर्यत मा फणीपत* 
यथे सुखरूप असो. विशेष वतमान तरी श्रीमंतांहीं महाष्टमीस* समधखान व 
कुतुबशहा मारून, दहा हजार सेना लुट्न, कुजपुरा घऊन लुटिला गढी“ 
खणून जमीनीबरोबर केली. लोक आभर) जाहले. श्रीमतास भूमिगत सात लक्ष 
रुपये सापडले, तेथून कूच करून कुरुक्षत्रास चालिले होते इतकियांत अब- 
दाली बागपतापाशी यमुना पायाब'* उतरून सोनपथास आला. हें वतमान 
श्रीमंती ऐकतांच माघारे फिरोन यवनाचे सन्मुख दरमजल फणिपथास आले. 


१ पलीकडच्या तीरानें. २ ओरड, दंगा आहे अशी स्थिति. ३ पराक्रमाचे. 
४ ईर्ष्या. ५ त्वरेनें. ६ पानिपत. ७ आश्विन शु. ८. ८ भुईकोट किल्ला. 
९ संतुष्ट. १० नदीचा पायउतार, 


अबदालीस पडलेला पेंच १९१ 


यवन येथून दोन कोसावरी राहिला आहे. नित्य थोडं थोडें युद्ध होत आहे. 
श्रीमंतांही' चोहोकडे तोफखाना पसरला आहे. यवनास थोर भय जाहलें 
आहे. पुढें येवबत नाहीं. आमचें सेनिक यवनाचे समक्ष उभे राहून, नित्य 
पन्नास यवन मारून उंट, घोडीं आणितात. दोन इत्ती पेंढारी यांनीं काल 
आणिले. यबनाच्या सैन्यास रसद्‌* बंद जाहली. यामुळे पीठ ८८३१ ब चणे 
८८४, तूप ८८ याप्रमाणें महगै जाहळें आहे. आमचे सैन्यांत गहूं ४६" व 
चणे ८।२ व तूप ८८२॥ याप्रमाणें सबंगाई* आहे. आणखी दोन चार 
दिवसांत यवन चालोन तोफावरी येईल तरी क्षणमात्र बडेठ, न ये तर आमचे 
लोक जाऊन युद्ध करणार, वरकड सर्वे प्रकारें करून शुभ चिन्हें होतात ब 
स्वप्ने उत्तम श्रीमंतांस होतात. याजवरून सव सैन्यास उत्साह आहे, कीं 
अबदाली व नजीबखान व सुजातदौला आठा चौ दिवसांत क्षयास जातील 
एसे दिसते. अबदाली दाहानशाहा' हाणवीत होता. त्यानें युद्धे बहुत केलीं 
आहेत, परंतु तो दो कोसांवरी येऊन आठ दिवस बसोन कांहीं पराक्रम होत 
नाहीं. याजमुळे आमची फौज बहुत शेर" आहे. अवदालीनें स्वदेशास जावें 
दरी माग नाहीं; युद्ध करावें तरी परिणाम नाहीं; उगेच बसावें तरी भक्षावयास 


१ श्रीमंतांनी. २ “ यमनस पाणी फार असल्यामळे यमना उतरल्या- 
वर कांहीं दिवस अबदालीच्या सन्यात फार महगता झाली. दिल्लीस 
मराठे असल्यामळे यमनेच्या दक्षिण तीरानें अबदालीला कही मिळणं 
अशक्य होतें. त्याला कही (लष्करसामग्री) अंतवदींतून यावयाची, परंतु 
अंतर्वेद सोडून तो यमृनेच्या दक्षिणतीरीं आल्यामुळे त्याला अंतवंदींतून रसद 
मिळणें प्रथम प्रथम कठिण पडलें. परंतु पुढे लवकरच पाणी जसजसे उतरत 
गेलें तसतशी अबदालीच्या सन्यांत चंगळ झाली. ह्या पत्रांत अबदालीच्या 
सैन्यांत महागाई झाली म्हणून म्हटलें आहे. ती महागाई गोबिदपंतांच्या 
पराक्रमामळे झाली असा मळींच अथ नाहीं. ती महागाई यमनच्या पाण्यानें 
व अबदालीनें केलेल्या स्थलांतरामुळे झालेली होती. गोविदपंत अंतवदींत 
असून त्यानें हें पायबंद देण्याचें व कही अडविण्याचें सहज होण्यासारखे काम 
केले नाहीं. ” (राजवाडे टीप). हें काम गोविदपंतांच्या आवाक्याबाहेरचें 
होतें, असें रियासतकार सरदेसाई म्हणतात. ३ तीन शेर, हे भाव दर रुपयास 


असावे. ४ एक पायली व सहा शेर. ५ स्वस्ताई. ६ राजाधिराज. 
७ उत्साहपूर्ण. 


१९२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


नाहीं, याप्रमाणे विचारांत पडला आहे. मागाहून युद्ध जाहल्यावरी सविस्तर 
होईल तें लिहू. बहुत काय लिहिणे हे आशीर्वाद. 


१३७, नाना फडणीसाचे आत्मचरित्र 


काव्येतिहाससंग्रह, श० १६८३ आषाढ व० ३ 
ले० १९२ ता० २०-७--१७६१ नं. चें 


[ पानिपतच्या लढाईत अगदीं अखेरच्या प्रसंगापर्यत नाना फडणीस 
भाऊजवळ होता. त्यानें लिहिलेले हे आत्मचरित्र इतिहासाचे साधन 
म्हणूनच नव्हे तर मराठी वाडमयाचा एक बहुमोल अलंकार आहे. हें 
समग्र मुळांतून वाचल्यास कांहीं ठिकाणीं महात्माजींच्या आत्मचरित्राची 
आठवण झाल्यावाचून राहणार नाहीं. | 

या उतार्‍्यावरून (१) भाऊ गविष्ठ होता. (२) त्यास अखेरच्या 
दिवशीं लढाई प्रतिकूल जाण्याचा संभव वाटं लागला होता. (३) 
नानांच्या मतें त्यानें खंदकबंद लढण्याची रीत उचलली हें चुकले. (४) 
अबदालीकडून सर्वात जोराचा हल्ला निशाणाजवळ न होता अन्यत्र 
झाला. (५) त्याबरोबर डाव्या उजव्या बाजंच्या लोकांनीं पळ काढला, 
इतके महे उपलब्ध होतात. त्यांची प्रत्यंतरपुराव्यानें छाननी केली 

पाहिजे. ] 
श्रीकृष्ण प्रसन्न 
...मीही युद्धांत होतो. इश्‍वरें रक्षिले, तो इत्कियांत यवन आलीकड 
आला. श्रीमंत सेन्यासहबर्तमान त्याचे समोर गले, गांठ पडली. तेव्हां मी 
तर लहान श्रीमंताचे बुद्धीस मद्दानबुद्धी परंतु भावी! अथ” तेणेंकरून विपर्यास 


१ होणार गोष्ट. 


नाना फडणीसाचे आत्मचरित्र १९३ 


पडला, आप्त होते बळवंतराव? मातुल व नाना पुरंधरे वगेरे ते अनाप्त 
झाले, जे अनाप्त गाहनवाजखानीर, भवानी दाकर वगरे ते आप्त जाहल. 
त्यांचे वाक्याचे ठायीं विश्वास तणेकरून आपली रीत युद्धाची सोडून यवनाची 
रीत" धरिली. परस्परें युद्ध होत असे. गोळ प्रत्यहीं राजूचे राहुटीवरून 
जात, मातोश्री व स्त्री भयभीत होत. कीं कसे होईल? ते ते समयीं मातोश्रीस 
विनंती करीत गेलों, कीं मी विनती करितां. एक ईश्वरी लक्ष असावें. त्यांत 
मातुल युद्धांत होते त पडले. त दिवशींच सव सैन्य नाशास पावावे. परंतु 
रात्र जाहली यामुळ राहिले. त्या दोन महिन्यांत मनुष्ये, पशु बहुत मेले. 
अन्नाची महगता. दुगंधी एकेच ठिकाणीं. अमे श्रम पाहिले, पुढे मातुळाची 
स्त्री समागमे" गली, मातोश्रीस श्रम फार जाहले. होणार अवध्यक होते. यदर्थी 
संदेह धरूच नये, हा माझा निर्चय, पुढे थोरले युद्ध” उदयीक होणार तो पूर्व 
दिवशीं संकेत कों, पराजय आपला जाहला तरी शत्रूचे हातीं श्रीमताचें कुटब 
व आपले हाती लाग नये. आपणच नाश करवावा, आपण तर वाचत नाही 
असा सिद्धांत करून श्रीमंतांनी याची ही योजना केली, दुसरे दिवशीं तयार 
दोऊन प्राःतकालचे दोन घटिका दिवसास यद्धास गोळागोळीचा प्रारंभ 
जाहला. श्रीमंत अति बद्धिवान्‌, घयवान , झार, कृतकमें गर्व मात्र विशिष्ट", 
परंतु ततद्‌ फारच सन्याची वगेरे केळी, झावटीं निशाणाजवळील ततुद एकी- 
कड जाऊन दात्रुची मुख्य स्थानींच गांठ पडली, मी श्रीमतासन्निध इंझ्वर- 
स्मरण किंचित्‌ करून अस. तो विइवासराव यांस गोळी लागला, पडले, ते 
हत्तीवर श्रीमतांनीं घालून उभच गहिले, तो पठाण पायडतारा आंत येऊन 
मिसळले. तोडातोडी होऊ लागली. आणि डावे बाजूचे मातबर सरदार, 
चौघडयाचे धनी देखील, पूर्वीच पळाले, उजवे, बाजूचेही होळकर शिंदे 
निघोन निशाण निघाले, दोन तीन शत पायदळ होते, श्रीमंत दिसेनातसे 


१ बळवंतराव मातुल = है बळवतराव गणेश मेहेंदळे. नाना म्हणतात 
मातुल अनाप्त झाले. परंतु दुसरे लेखात बळबंतरावांच्या मसळतीनेंच भाऊ- 
साहेब चालत असत असें म्हटळेळे असतें. २ हे दिल्लीतील पादशाही मुत्सद्दी. 
३ एक जागा खंदक करून राहणें ही रीति; ही यवनी रीत इभ्राइमखा 
गाडदी याचे मसलतीवर व बळावर पतकरली. ४ सती. *थोरले युद्ध = 
पौष शुद्ध ८ शके १६८२. ५ विशेष. , 


१३म०प०४*५ 


१९४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


जहाले, तेव्हां ईश्वर बुद्धी दिली, माधारे फिरलो. पूर्वी युद्धांत बापूजी पती 
बोध केला, माघारे फिराबें. त्यांस उत्तर केले कीं, अशा समयीं श्रीमंतांस 
सोडणे ठीक नाहीं. परंतु पुढे याप्रमाणें जहालें, लक्ष सैन्य त्यांत मोठे मोठ 
सरदार असतां एकही त्या समयीं श्रीमंतांस आप्त न जहाला, बहुत दिवस 
अन्न भन्षिलें, कृपा पुत्रवत्‌ केली. तितके चांगला काळ होता तेव्हां केशास 
ढका लागल्यास प्राण देऊ अशा प्रतिज्ञा, परंतु इश्वर घटित विपरीत काळ 
द्यांत सोबती कोण होतो ? सव सुखाचे सोबती. भोजन आदरे करून करावें. 
वस्त्र, जवाहीर, जागरा द्याव्या, निदानीं' इतके असून ज्यांचे देहाचे ठिकाण 
कोणास ठाऊक नाहीं, सव वाताहत जहाले, मी सायंकाले दोन घटका 
दिवसास घोडयावर पाणिपतांत आलो, व्या देशाचा माग अगदीं ठाऊक 
नाहीं. तेथ परमेश्वर बाट दास्ववावया पुरते रामाजीपंत उभ होते. सागं 
लागले घोडे बस्त्र टाकुन द्यावी. त्या वरून सव टाकून शुद्ध लगोटी लावन 
बसला. रात्र जहाल्यावर चाललो, ता एका कोसास तीन चार वेळ शारीरास 
हात लावन रोपीवाल्यांनीं झाडा घेतला, दर खपेस समागमेचे दहावीस तोडून 
टाकीत. त्यांत मी राहिलो, है सत्ता ईश्वराची, परंतु बापूजीपंत, रामाजीपंत, 
राहतच गले, असे जातां दाहा बारा कोश पड्चिमेकड गों, तों तेच झात्र 
येऊन रामाजीपंत, बापूजीपंत वगेरे यांस जखमी भारी केले, पडले. मी एकटा 
राहिलों. तों गवतांत गलो. इश्वर तणे करून माझे रक्षण केले. त्यांस मोहनी 
घातली. सर्वास मारिले असतां मी जवळ असतां न मारिले, व गवत लांब 
असतां जाऊं दिलें. पुढे ते गेल्यावर जाऊं लागलो, तो पुढे दोन कोशांवर 
दुसरे मागती दृष्टीस पडले. तेव्हां मागती त॒णांत जाऊन बसला. ता जवळ 
येऊन कार्ट लागले. ते समयीं इश्वर व्यांतीलच एका व॒द्धाचे मनांत संचार 
करिता जाहला, कीं कशास मारितां ? मग गले, तदनंतर माझी दावित पाणि- 
पतावर बहुत क्षीण, आमविकारादिक विकारयुक्त', अन्न चालेना, असा मी 
त्याजवर दयासमुद्र सांबसदाशिव जो याण कृपा करून, शरीर अशक्त, ऊन 
पाहिलेच नाहीं, व पादचारी अभ्यास नसतां सोळा सत्रा कोश अन्न उदका- 


ie Sri म Se eno न तनी सनत त तन ता तत त तत क se 


न eo we = ~— 


{हा बापूजीपंत फडके असावा. १ अखेरीस. २ आमांशापासून होणारा 
रोग. ३ बिधढलेली. 


मोडली बाज सांवरली तरच कर्तत्व सर्वांचे ! १९५ 


व्यक्तिरिक्त आलों. क्षुधा तिसरे प्रहरी लागली. तेव्हां बौरीचा पाला सांपडला 
सो खाऊन पाहिला तो तोंडांत जाईना. तसाच सायेकाळीं एका ग्रामाबाहेर 
आलों, तो एका वेराग्यानें पीठ आणून दिलें. त्याची भाकर खादली. ती 
अमृत-समान लागलो. नतर निद्रा केली... 


१३८. मोडली बाज़ सांवरली तरच कतृत्व सवाचे ! 


शतिहासिक* लेखसंग्रह, | | 
हें २९ जन १७६१ 
वष १ लें, पत्र नं० ३३ ० 

[ एतिहासिक लेखसंग्रहांत पटवर्धन घराण्याचा पत्रव्यवहार प्रसिद्ध 
झाला आहे. हैं पत्र त्रिबक हरीनें पुण्यास गोपाळराव होता त्यास 
लिहिले आहे. | 


श्रीगणराज 
आशीर्वाद, उपरी', मुख्य यजमान! परधामास* गले, भाऊसाहेबही नाहींत. 
श्रीमंत राजश्री दादासाहेब याणीं फौजेचा गाहा? सचतर* करून कोट किल्ले 
जागजागां पत्रे पाठवाबीं. दक्षिणस आतांपासून तरतूद करून फौज पाठवावी. 
दर वर्पास पहिली इकडन फौज जात होती तेव्हां लोकांत दबाव" होता. 
यंदा फौज राहिली आहे, यामुळ काटक* रार" होतील. राजश्री हरीपंत व 
विसाजीपंत यांस बोलावणे आलें होते व्यास आतां अमावास्या जाहलियावर 


>. ee eS eo 


* ऐतिहासिक लेखसंग्रह ' या मासिकाचा पहिला अंक क. वासुदेव 
वामनशास्त्री खरे यांनीं कुरुंदवाड येथे भाऊनाना छापखान्यांत छापून तो 
जन १८९७ त प्रसिद्ध केला. १ यानंतर. †नानासाहेब पेशवे. २ मत्य 
पावले. ३ एकीकरण. ४ स्वतंत्र. ५ दहशत. ६ कर्नाटकचे लोक. ७ वरचढ 

त्यास ', ' एऐमियास ' या शब्दांनी आधीच्या वाक्याच्या उत्तराचा प्रारंभ 
होतो. 


१९६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


येतील, सर्वानी जे आजवर करामत” केली त्याचे नवल नाही. आतां मोडली 
बाजू सांवरली तरच कतृत्व सर्वांचे ! राजश्री बाबूराव* आणवावे. गडकिल्ले 
मजबुदोनें राखावे. सिंहगडची, पुण्याची खबरदारी) करावी. आळस न 
करावा, तुम्हीं ही सांगावें कळल तसे, चकों नये. सवं मंडळी राहाण आहेत 
तितक्यानीं लोम धरू नये. एकवेळ नाइकीस* आव घालावा. राजा नवा 
करणार तो करावा तेव्हां एकंदर बहत विचारें करावें. नाहीं तर नवा राजा 
जाहला म्हणज त्या मांवती आणखी चोघे मिळून फितवाफांदडा* करितील: 
आपण होऊन कलह केला एसे होईल. राजश्री त्रिबकराव* व राजश्री नानी 
पुरंदरे एसे सर्वांनी मिळोन एकचित्त असावें. जशी वर्षास दक्षणा देतात 

गी द्यावी. चहूंकड चिठ्या पाठवाव्या कीं, वर्षा प्रमाणें येणें. ऐसे आहै. 
यांत थोर कर्ते आहेत. आमची बुद्धि काय आहे ? श्रीमत राजश्री राघोबा 
सुज्ञ आहेत, तुम्हीं आपणांस कळेल ले बुद्धीस" अंतर न करावें. यांत ईश्वर 
फुरसत) देईल तो आव'?" धरील, कोण बळावल्याने अपाय आहे हैं ही 
दृष्टीत असावें. श्रीमंत फत्तसिंगबावाची फौज आहे है गाहा” करून 
एकगांठो'* करावी. दिवाणास ही बोलावावे, होळकरास वडीलपणे लेहून 
त्याचे पत्री बहुत समाधान करून भर! भरवावा. दमाजी गाइकवाडास हा 
पत्रे पाठवावी, कारकून पाठवावे. तांबत्राची'* बातमी राखावी, एस आहे. 
बहुत काय लिहिणे हे आशीर्वाद, 


er eee ~ न्स ee ET अका 5 “० es हा "णशा 


१ प्रयत्न. २ बाबूजी नाईक. २ बंदोबस्त. ४ पुढारी होण्याची 
हिमत धरावी. ५ यावरून ताराबाई मरतांच रामराजास गादीवरून 
काढून दुसरा राजा करण्याची मसलत घाटत होती असें दिसतें. ६ फितूर 
७ त्रिबकराव व नाना पुरंदरे हे भाऊसाहेबांचे पक्षाचे असल्यामुळे 
दादासाहेबांशीं त्यांत सरळ नव्हतें. या प्रसंगी त्यासही ममतेंत घ्यावें असा 
लिहिणाराचा भाव. ८ येणारा विचार अंमलांत आणावा. ९ साहाय्य 
१० प्रतिष्ठा, महत्व. ११ एकत्र. १२ एकत्रित. १३ मोठेपणा यावा 
१४ निजाम अल्ली 


दादासाहेब व आम्ही एक झालों १९७ 
१३९, दादासाहेब व आम्ही एक झाला 
हीच गोष्ट एका करोडीची झाली 


re 


एतिहासिक लेखसंग्रह, 
वर्ष १ लें, नं० ९१ १७-२- १७६२३ 


| हे पत्र माधवराव पेशव्यानी गोपिकाबाईस लिहिलेलें आहे. 

'पेशव्यांचें वय या वेळीं अठरा वर्षांचे असूनही त्यांचे विचार किती 

'पोक्तपणाचे होते हें या पत्रावरून कळून येईल. अशीं पृष्कळ पत्रे 

उपलब्ध आहेत. | 

श्री 

पुरवणी, तीथरूप मातुश्री बाई वडिलांचे सेवेशीं. 

विज्ञापना. कारभारी” यांचे पेचांमुळ* आमचे दौलतेच्या तणावा? तुटत 
चालल्या. पहिल्यापासून राखिले असतें तर सव ही आपआपला कारभार 
करून लगामीं* राहते. तें न झाल्यामुळे सव मुलुग्य बुडाला, पतयातेज* 
उडाली, लोक फितूर फार झाले. धन्याचे वजन राहिल नाहीं. शत्रु बलवत्तर 
झाले, तथापि पेसा असता तरी सर्व ही गोष्टी इतके ही पेच संभाळून नीट 
होत्या. त्यास पेसा नाहीं, पेसा नाहीं तेव्हां फौज कशावर ठेवावी ? फौज नाहीं 
दौलत कशी राहणार ? असे बारीक बारीक पाहतां सारें अवघडच आहे. 
प्रस्तुत तीर्थरूप राजश्री दादासाहेब व आम्ही एक झालों हीच गोष्ट एका 
-करोडीची* जाहली. त्यांची आमची एकवाक्यता झाली. ममताही परस्परे 
पहिल्या पेक्षां अधिकोत्तर मिळाली, कारभारी ही लगामी उत्तम प्रकारें 
लागले. आमची दोलत पूर्वी प्रमाणें करावी हेंच मानस अतर्यामापासून 
[ त्यांचें | आहे. या उपर त्यांचा दुसरा संकल्प नाहीं, जे करणें तें आपले ब 

१ सखारामबापू व त्रिबकराव. २ डाव, कपट. ३ ताणदोरी (तंबूची). 
४ कच्छपी. ५ (?). ६ लाख मोलाची. 


१९८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आमचे विचारें करावें. दोलतीस ज्या गोष्टीने कल्याण तीच गोष्ट साप्यार्नी 
करावी, हीच बुद्धि आहे व प्रस्तुत या प्रमाणेच चालत आहे. आतां गोष्टी 
जाहल्या आहेत, याच गोष्टी दष्टीस असाव्या, येणे कडन पार! लागेल तो 
लागेल ! नासले' त्यास दुसरें झालें तरी अगदींच नासेल. यास्तव झाले ते 
उत्तम आहे. एक विचार असावा तो आहेच. परिणाम लाविणार परमेश्‍वर 
समर्थ आहे व वडिलांचे पुण्य आहे. रवाना छ ३ साबान बहुत काय 
लिहू हे विज्ञापना. 


अभ्यास :---मागील व हें पत्र वाचून माधवराव पेशव्यांच्या अडचण 
कोणत्या होत्या तें स्पष्ट करा. 


१४०. राक्षसमुवनची लढाई 


एतिहासिक पत्रव्यवहार, शके १६६३, श्रावण शु० ७ 
पत्र नं १०५ ता० १५-८-१७६३ 


न 
aha 
0 | 


श्रीमंत राजश्री स्वामींचे सेवेशी 

पोष्य? रामचंद्र गणश साष्टांग नमस्कार विनती उपरो. येथील कुशल 

१ निभावून जाणं. २ एक दादासाहेबांनी वेडेपणानें मोगलांस मदतीस 
बोलावून राज्यांत बखेड केले तेणेंकरून हानि झालीच आहे. आपणही तसेंच 
करूं लागलों तर आणखी' हानि होईल; असा या लिहिण्याचा अभिप्राय आहे.. 
३ ज्याचें पोषण करावयास पाहिजे असा. पूर्वीच्या पत्रव्यवहारांत वयाने 
वडील मित्र किवा आश्रयदाता इत्यादींना पत्रे लिहितांना लिहिणाराच्या 
नांवापूर्वी हा शब्द मायन्यादाखल लिहीत असत 


राक्षसभवनची लढाई १९९ 


ता' छ' ५ सफर जाणुन स्वकीय कुशल लिहीत असलें पाहिज विशेष, आपण 
कृपा करून ज्येष्ठ वद्य द्वितीयेस पत्र पाठविलें ते छ १ सफरीं पावलें, परम 
सतोष जाहला. इकडील वर्तमान तरी छ २९ मोहरमीं नजीक राक्षसभुवन 
येथे निजामअलीकडील सारे सरदार ब निम्मी फौज याप्रमाणें गंग अलीकडे 
विट्ठल सुंदर होता. निजामअळी खासा मात्र पलीकड होता. त्यानंतर आपले: 
लोकांनीं सकाळच्या दौड़ प्रहर दिवसास मोगलांचे फौजेवर चालोन घेतले. ते 
बेजरब' गोटांतच गले. लढाई चांगली जाइली. विज्वल संदर व विनायकदास 
च गोपाळरसिंग खेदारकर राजा हे त्रिवग ठार झाळे; व सदाशिव रामचंद्र 
यास जखमा झाल्या होत्या, व्यास तो तसाच गंगेत उडी मारून पार झाला. 
निजामअळीस खदार* पछीकड कळतांच जनानखाना तेच वेळेस औरंगाबादेस 
पाठवून दिला व आपण छ ३० मोहरमी पहाटेचे प्रहररात्रीस डरेदांड" टाकुन 
दोनश राउतांनिशी* औरंगाबादेस गला. अलीकड फौज व वाजारवृणग 
जितके होते, त्यांपैकीं कांहीं मारले गले व फार करून लुटले गले. आपणास 
कळावे म्हणोन लिहिले असे. बहुत काय लिहिण ? लोम कीज" प्रस्तुत फौजा 
गगा उतरून पार जाऊन दाहरास दाह” द्यावा असा विचारत आहे. गंगेसू 
पाणी फार आहे. नावा नाहींत हे विनंती. 


अभ्यास: --राक्षसमवनच्या लढाईचे वणन आजच्या मार्पत करा, 


उ १ - ee we बा. - «ना या earn 


° तागायत. २ “छ' चंद्रकोरीची खण मोडीत लपेटीने लिहता 
लिहितां तिचें 'छ' त रूपांतर झाले, मसलमानी चांद्रमानी कालगणनेपूर्वी 
ती लिहिण्याची पद्धत होती. ३ बेधडक. ४ (?). ५ तंबू वगेरे. ६ स्वार 
७ करावा. ८ हल्ल्यासाठी तळ घरून बसणे 


२०० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१७१, “ चिरंजीव रायानीं शर्थ केली! 


pr Sn | १४ आँगस्ट १७६३ 
श्रीदीकर 
तीथरूप मातुश्री बाइ वडिलांचे सेवेशी. 

अपत्ये रघुनाथाचा' साष्टांग नमस्कार विनंती, बडिलीं लिहिलें कीं, * यश 
इंक्वरें मोठे दिले असतां वतमान ( तुम्हीं ) लिहिलें नाहीं; ? त्यास वर्तमान 
वढडिलांस न लिहावे तरी कोणास लिहावे ? सविस्तर वतमान लिहून पत्र 
पाठविले आहे. पावल असेल. जासुदास पावावयास उशीर लागला असेल. 
सारांश ईश्वरी दयेने व वडिलांचे आशीर्वादाने यौवनाचे फौजेचे उत्तम 
पारिपत्य झालें, एकटा यवन थोडे फोजेनिशी पळोन शहरास राळा आहे त्याचे 
ही पारिपत्य होईल. इतके दिवस गंगा" पूर चालली होती. सांप्रत उतार 
होत चालला. दोन तीन दिवसांत उतार होईल, लष्कर उतरत आहे 
गोपाळराव गोविंद लप्करांत दाखल झाल. सव? ही सांप्रत आले आहेत. 
लवकरच | गंगा ] उतरणार आहों. चिरंजीव रायानीं* यंदां मेहनतींत व 
डिपाययिरींत कमी केली नाहीं. आम्हां पेक्षां अधिक जाहले. इतके दिवम 
त्यांनीं लढाई देखिली* नव्हती. (ही) पहिली लढाई पाहिली. त्यांत सव प्रकार 

१ हें दादासाहेबांचें गोपिकाबाईस पत्र. २ गोदावरीस पूर चालला 
होता. ३ बाकीचे रुसलेले सरदार भोसले, प्रतिनिधि, वगेरे. ४ अर्थात्‌ 
माधवराव पेशव्यांनीं. ५ 'इ. स. १७६१ च्या अखेरीस मोगल पुण्याहून 
चालून आला तेव्हां त्याशीं ज्या लढाया झाल्या त्या पेशव्यांनी जरी सव 
“पाहिल्या होत्या तरी त्यांत त्यांनीं पुढाकार घेतलेला नव्हता. स्वतःशी 
'घोडनदी व आळेगाव यथ पेशव्यांच्या ज्या लढाया झाल्या त्या दादासाहेबाच्या 
मतें मुळीं लढायाच नव्हत ! लढाईच्या ऐन आणीबाणीच्या वेळीं कमे 
वागावें लागतें ब कशा तरतुदी (तजविजी) कराव्या लागतात हैं पेशव्यांस 
राक्षसभुवनचे लढाईत प्रथमच कळलें असें दादासाहेबांचं मत ' (खरे टीप). 


हेंदरवर हल्ला ! २०१ 


तरतूद अधिक केली. यांचा पुढ कर्तेपणाचा भरंवसा आम्हांस आला. सांप्रत 
कारभार चिरंजीवच करितात. आमने मर्जी प्रमाणें वर्ततात. तिलमात्र वांकड 
चालत नाहीत. आम्हो ही यथाज्ञानें सुचते ते त्यांस सांगतो. तेच कारभार 
करितात. माझे शरीर बहुत अशक्त झालें, मेहनतीस कामाचे नाहीं. निजाम- 
अल्लीचा मनसबा' शेवटास गेल्यावरी कोठे तीर्थी बसून कांहीं ईश्वरमजन' 
करावें इतकेंच मानस आहे. परमेश्वर इच्छा पूर्ण करणार समर्थ आह. 
आतां निजामअल्लीस मारणे सहज आहे, परंतु लोकांस एवज? पावला नाही 
यामळे लोक मन घालीत नाहींत. तथापि जोर करून इंश्वरस्मरण करून 
काम हरकसें* शवटास नेतच आहों, २॥।* श्रावण शद्ध त्रयोदशी. रविवार" 
बहुत काय लिहिणे हे विज्ञापना. पे॥* छ १६ सफर, 


१५२, हेदरवर हल्ला! 


एतिहासिक लेखसंग्रह, 
' यात प्रत्यक्ष लढाईच्या हालचालीचं सविस्तर वणन आहे म्हणून 
हा उतारा विस्ताराने दिला आहे. | 


I ी२१णाशा१णणी१णा?णीधाणी )णाण१णी0ी?णाणी पणी लजमा 


Semen - 774०४ -+ ०-७७ हयर रफजकालालक कथा seems = me 


अंगीकृत कार्ये. २ या वेळी दादासाहेबांचें वय फक्त २९ वर्षार्चे होते 
असे असतां त्यांची प्रकृति इतक्यांतच डबघाईस आली यांत नवल नाही 
थोरले बाजीराव व थोरले चिमाजी आप्पा व नानासाहेब पेशवे यांचीं शरीरें 
क्षीण होऊन चाळिशीच्या आंत ते मरण देखील पावले. माधवराव पेशव्यांस 
तर मरणसमयी पुरतीं एकूणतीसही वर्ष नव्हती. त्या मानानें पाहतां दादा- 
साहेब दववान समजावयाचे, कारण ते ४९ वर्षपर्यत तरी वांचले होते! हा 
ईदवरभजनाचा संकल्प जर दादासाहेबांच्या हातून सिद्धीस जातां तर तो 
महाराष्ट्रास फार फायदेशीर झाला असता! ३ पका. ४ हरएक उपायानें 
“५ रवाना. ६ पैवस्ती. पत्र ज्याला लिहिलें त्याला पोंचल्याची तारीख. 


२०२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


अपत्ये नीलकंठानें' साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. तागायत मार्गशीप श्रद्धः 
दशमी रविवार पावेतो मुक्काम नजीक जडे अनवटी* येथे वडिलांचे 
आदीर्वादे करून यथास्थित असे. विशेष. इकडील वतमान तर बंकापुर व 
सावनुस्चे मध्यें श्रीमेताचा मुक्काम जाला, तथून वडीलांस पत्र पाठविलेच 
आहे. त्याच तळावर' मसलत जाहली कीं, तुंगमद्रापार गलेनें इकड" तिकडे 
उपद्रव होईल. यास्तव झाडीचे तोंडीं तो आह तेथून माघारा झाडींत गला 
सर आपण तुंगभद्रा तीरास जाऊन दिवमोध्याकड जावें. तिकडून (त्याच्या) 
मुलखांत शिरावे. म्हणज तो बळ" धरून राहिला तर तथच श्रम करून 
पारिपत्य करावें. असा करार होऊन तेथून कृच करून हनगळास आले. तथे 
त्याचें ठाणे होते त तोफा लावून घतळे संध्याकाळीं. नतर दुसरें दिवशीं त्थ 
मुक्काम जाला. तेथून पाटी बुधवारी कूच" जाळे तो श्रीमंत त्याचे लप्करा- 
पासून चहँ कोसावर आले. आम्ही व विठ्ठळ शिवदेव त्यांचे लष्करापर्यत 
गलो. त्याची चौकी" नदीवर होती. आमचे अघाडीचे लोक जातांच त्यांची 
यांची गांठ पडली. त मोडले. पेंढारी बहत लोक होत. आह्यांकडील थो 
होते. परंतु व्यास मोडिला. पाउणदा पर्यंत घोड घतले. फौजेत दहा वीस. 
बाकी अगदी पढाऱ्यांनी घतले. संध्याकाळीं माघार गोटास' आली. दुसरें 
दिवशी श्रीमंत फौजसुद्धां नदीवर आले. तदनंतर त्याचे लष्करे दोनी बाजूंचे. 
रान सोडवावे हणोन पूर्वस आम्हीं ब विठ्ठळ शिवदेव पाठविले, पदिचमेस 
नारो दाकर व रास्त व भोसले व मुरारराव यांस पाठविले. तदनतर आम्ही 
गलों. पूर्वेस एक टेकडी तोफेचे मारांत होती तेथ गेला, जागा पाहिली. (तेथून 
हैदराचं ) लष्कर सारे दिसं लागल. तेथून तोफा लावाव्या असा करार करून 


pe ee 


men न ताणली 


१ पत्र नीळकंठराव त्रिबक याने त्रिबक हरीस लिहिलेले. २ गांवाचे नांव 
३ मुक्कामावर. ४ आपल्या मलखांत चोहींकडे. ५ तेथच मुक्काम करून 
लढाईस तयार झाला. ६ निघाल. ७ ठाणें. ८ मराठी लष्करांत प्रत्येक 
सरदाराबरोबर कांहीं पेंढारी असत. ते लटीपकी कांहीं नजराणा म्हणून 
त्या त्या सरदारास देऊन त्याच्या आश्रयाने राहात. लटीपेकीं जो माल 
फौजेतील लोकांच्या हातीं लागेल तो फौजेवरच्या सरदाराचा, पण पंढायानी 
मिळविलेला माल पढार्‍यांचा. यामळे शत्रचे पाऊणशे घोडे हिरावन घेऊनही 
नीळकंठरावास फारसा संतोष झाला नाही. ९ छावणीकड 


हेवरवर हल्ला! २०३ 


आलो. दुसरे दिवशीं श॒क्रवारी सखारामपंतास' नेऊन जागा दाखविली. 

शक्रवारी कूच करून कोसभर पुढे येऊन राहिलों. त्याचे लप्करास व आम्हांस 
अडीच कोसांची तफावत राहिली. रात्री त्यागी येऊन आमचें गोटाकड बाण 
दुरून टाकिले. हजार दोन हजार बार केले. परंतु लष्कर सावध होते. गडबड 
न जालो. फौजा तयार जाहल्या. विठ्ठल शिवदेव, आम्ही ब रास्ते नदीपार 
गलो, ते सरून माघारे गले, दुसरे दिवशीं दानिवारीं तोफा घऊन श्रीमंतच 
त्या टेकडीस आले. परंतु टेकडीचे बाजूस झाडी फार होती त्याचे गोटापासून' 
टकडीपर्यत लगती* होती. झाडीकडे मरारराव व गाडदी उम होतेच. चार 
घटका पावेतो तोफांचा मार दिला. त्याण चार पांच हजार गाडदी व पांच 
सातशे स्वार व पांच तोफा निवड सारी घेऊन झाडीचे तोंडास आला तो 
पावेतो दिसले नाही. एकाएकींच मार देऊं लागला तो निस्सीम" ! परंतु 
मरारराया जागा मोडिली नाहीं. आम्ही व विठ्ठल शिवदेव हिरिया” 
होऊं लागल्या. परंतु हत्यार न लाग. आग मारी. (आमची) फौज 
फार करून पलायनासक्त जाली. परतु सरकारची हुजरात अतप्याने होती. 
गलबल होतांच (ती) धांवून आली. श्रीमत खासा स्वारी मुरारणायाचेः 
पाठीवर उभ राहिले. आम्ही ब विद्धल शिवदेव हिरिऱ्या करीतच होतो. 
हुजरातानें नीट चालोन येऊन तव्याजवरच घालोन घतले. चहूंकड़न सारे उठलो, 
हत्यार लागले. गाडय़ांत घोड्यांची तोंडे शिरकतांच गाडदी मारिले. फौज 
मोडिलो. दोन अडीच हजार बदूक घतली. दोन तीनो घोडी घेतलीं. पांच 
तोफा घेतल्या. परंतु झाडींत उपाय नाहीं. गोळी चालेना. लोक झाडींत शिरले 
परंतु इलाज न चाले. माघारे फिरले. थोडेसे मेदान असतें तर खासा ( हैदर ) 
देखील धरिला होता ! परंतु झाडीनें त्यास वांचविले. श्रीमंतांचे प्रारब्ध 
विचित्र. त्याजमुळं येवढे यश आठे. नाहीं तर त्या जागस तो मोडावा असें 


NE RN त 0 TSS 0 0 0 न त म म DSI Trina ५५ 


लनन 


१ कारभारी सखारामबापू. २ मध्यें खंड न पडतां, एकसारखी (जमीन) 
३ हंदरानें, ही प्रथमार्थी तृतीया. ४ अतिशय. ५ मुरारराव घोरपडे प्रसिद्ध 
संताजीचा वं आमच्या व विठ्ठल शिवदेव विचूरकर यांच्या फोजेचे 
हेंदरावर हल्ले होऊं लागले (हिरिया-आवेज्ञाचे हल्ले). ७ लागूं पडले नाही 
८ खास फौज. ९ जराशी दूर. 


२०४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


नव्हत. परंतु इंदवरें यश दिले बाण व गाडदी” व जजाला* व तोफांचा मार 
अतिवृष्टि त्याने दिला. परंतु ईब्वरानें खेर केली. चिरंजीव आबास व धोंडो- 
वास गोळथांचे घबके' लागले आहेत. खेर झाली. आठ दिवस बरे होण्यास 
लागतील. आमच्या तिनी पथकांतील दहा बारा घोड पडले, जखमी घोडीं माणसे 
७५-१०० पर्यंत होतील. मार त्याचा फार जाला. परंतु श्रीमंतांचे प्रारब्ध ! 
अखर ही झाली. आणि महद्यदाही आले. मारे फोजंत पाउणशे घोडे पडले 
असेल. २५-४० माणूस पडलें. तोफा पांच चांगल्या सांपडल्या. आज आणखी 
तयार होऊन गेलों. फार अडचणींत राहिला आहे. चहूकडे बातेय्या 
बांधल्या आहेत. तीन तोंडें झाडी आहे. एक तोंड मोकळे आहे. पुढे काय 
होतें पहावें. आम्हांकडील नारायणराव हुकेरीकराचा घोडा ठार झाला. कृष्णाजी 
जाधवाचे घोडश्ास तीन जखमा आहत. तोही भारीच आहे. बाकी स्वर 
आहेत. पागची शहागडी घोडी जखमी आहे. सेवेसीं श्रुत होय है विज्ञापना. 

अभ्यास :--या लढाइत पेशव्यांनी कोणती सावधागिरी बाळगली होती ? अन्न- 
पक्षाकडील कोणत्या बस्तु हस्तगत झाल्या ? 


१४३. बादशाह इंग्रजांच्या आश्रयास जातो 


-चे० द०, भा० २९ वा, 

न्नं० १३८ | | २४-४- १७६६ 
[ सारांश : बद्रीनाथ हा दादासाहेब यांस बादशाह व हाफीजरहमत 

ह्यांमध्ये झालेल्या मुलाखतीसंबंधी कळवीत आहे. हाफीजरहमततनें 

बादशाहास स्वतःवर (हाफीजरहमत) व नजीबखानावर विश्वास टाकून 

दिल्लीस चलण्याचा सल्ला दिला. पण बादशाह तो न एकतां इंग्रजांचे 

आश्रयास अलाहाबाद येथ गेला. ] 


नानाला निति त रि eee eee क न ees तत सिमसिम तशी णी “णी ण पाम, ला 


ea 


१ पेशव्यांच्या वेळचे शरीरसंरक्षक शिपाई (गास्‌ ). २ फिरवितां येण्या- 
-सारखी लांब नळीची बंदूक. ३ प्रहार, हबका. ४ तोफा डागण्याच्या जागा. 


बादशाह इंग्रजांच्या आश्रयास जातो २०५. 


श्री 

श्रीमंत माहाराज राजश्री दादासाहेब स्वामीचे शवेसी :--- 

शवक राजा बद्रीनाथराव कृतानेक सा नमस्कार विज्ञापना. येथील कुशल 
ता. छ १४ माहे जिलकादपावेतो माहाराजांचे कृपाकटाभ्षकडून येथास्थित 
असे विशेष, इकडील वतमान तर पातशाहाचे कूच होऊन प्रयागास गले. 
फिरंगियाही' आनखी समुदाये बंगाल्याहन आनविला आहे. तो आलियावर 
ज होणे ते होईल. हाफिजरहमत पुत्राचे बोलाविलियावरून पातशाहकड गले, 
मुलाजमत* केली. नजीबखानाविशई बहुता प्रकारे अजमारूज' केली, आनी: 
काही" येकांत च्यार घटका पावेतो पातशाहास सांगितले की दिल्लीस चालाव.. 
रोहिले पठाण सर्व चाकरीस हजर होतील. फिरंग्याकड डोल" न द्यावा, 
आम्हाकड पाहवे, त्यांचे मसल्हतीवर न जावे, आमचा हात धरावा, सर्व 
खचेवेच व सलतनतचा* बंदोबस्त चालक, एसे बहुता प्रकारे विनविछे, पात 
शाहानी त्याचा विश्वास न केला. पितापुत्रास रुखसत" केले, आपण दरकूच 
प्रयागाकड गेले. फिरंग्याही पातशाचे बहुतप्रकारें समाधान केले आहे कीं 
आम्ही वर्शाकाल प्रयागी करितो तों बर बंगाल्याहन आनखी फौज येत आहे. 
प्रस्तुत आपण तेथेच बसावे. नवाब बजिरासदि बोळावण गळे आहे. त्यांही 
पुरातन लोकास आसरा देऊन नवे लोक ठेवितात. समुदाये आलियावर हजूर 
येईल. प्रस्तुत माढीक मुलक माहराज आहेत जे चित्तावरी धरतील ते सहजांत 
होईल. स्वामीचा प्रताप थोर आहे. द्रेस्टाचा' संव्हारच होइल, शबेसी श्रत 
होय, बहुत काय लिहिणे कृपा वृद्धि केली पाहिज है विज्ञप्ति, 


१ हा शब्द येथ ' इग्रज' या अर्थी आहे. २ भेट. ३ शिफारस श्रुत 
केली. ४ आनीकांनी, आणखी इतरांनी. ५ प्रतिष्ठा. बादशाह इंग्रजांकडे 
गल्यानें त्यास प्रतिष्ठा मिळणार. ६ राज्य. ७ निरोप दिला. ८ हुजूर 
(राघोबा) आहेत त्या बाजूस येईल. राघोबा त्या वेळीं काल्पीस होता. 
९ दुष्टांचा. 


२०६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१४४. पेशवा-राघोबा वाद : तडजोडीच्या अटी 


पेशवेदप्तर, भा० १९, 
त॑० ५९ 


| १७-९-१७६७ 


पौ छ २५ रविलग्वर 
श्रीहरी 

सेवेसी विज्ञापना छ २३ राखरीं पत्र संवेसी रवाना कली; ती पावर्लीच 
असतील. त्यांस तेविसावे तेरिखस फारच गडबड पडिली होती, मग सखाराम 
बापूनी मध्यस्त पडोन उभयतांसहि समजून सांगितले, पहिल्या बोलण्यांत 
श्रीमंत दादासाहेब बालिले कीं, सातारा, नगर, सिवनेर, घोडीप, वगेरे खेरीज 
जिंबक, मुस्हेर, आशर व किरकोळ बारा ठिकाणं आम्हांकड राहूं देणें, वरकड 
तुम्हास देतो. त्यावर श्रीमंत रावसाहेवानी परिछिन' नाइकिलें. तेव्हां दादा- 
साहेब्रहि विथरले. तेव्हां प्रथम भटीचे वेलेस करार होता कीं, जर उभयतांचे 
न बनले तर दादासाहेबानी आनंदवलीस जावें आणि रावसाहेबानी पारनेरेयास 
चालीस कोश या ठिकाणाहून जावे; असा होता. त्याप्रमाणें करावें असे काळ 
ठिकाणी ठरले, परतु गंगचा उतार मोडला. तेव्हां रावसाहेब बोलिले की, 
आम्ही चांदवडचे {रोख चालीस कोश जातां. आपण आनंदवलीस जावे. 
मग ज्याचे कपाली राज्य असेल त्यागे करावे. हेंच काळ मकाळा ठरले होते, 
उपरांत मध्यस्तांहीं उभयतांसहि निक्षूणपर्णे' सव कारमारीहि मिलोन रात्रीं 
मध्यरात्रपर्यत जागत बसोन निश्चय केला ज, कलह करूं नये. रावसाहेबांसहि 
बहुत प्रकारें सांगोन ठरिवले ज, त्रिंवक, धोडप, मुख्हैर, आदोर हीं मात्र 
ठिकाणे दाहा लक्षाची जागीर दादासाहेतांकड रहावी, वरकड सरव देखील 
"हिंदुस्थान गुजराथ सव याचा बंदोबस्त श्रीमंत रावसाहेत्रीं करावा, दादाहीं 
"स्वस्थ राहावें असे रात्रीस निश्चयांत मध्यरात्रीस आले, तेव्हां मुकाम करावा 


१ मुळींच. २ नंतर. ३ हडसून खडसून, 


धोड़पची लढाई : दादांचा मोड २०७ 


'अस ठरले, आणि छ २४ तारखस मुकाम जाहला. याप्रो आज प्रातःकालीं 
कलतांच सेवेसी विनंति लिहिली व राजश्री कृष्णरावजीनी याच प्रमाणें आज 
'प्रातःकाळीच ठरलें येसे सांगितले. कलावें. हा ठराव राजश्री गोविंद सिवराम 
वगेरे मुत्सदी याच्याने ठराव प्रथम नच जाहला. मग सर्वांस बापूनी घऊन हा 
प्रकार केला. कलावें. याप्री जाहले. याजउपर जे होईल ते लिहीन आशर किला 
गबसाहेव मागतच आहेत. परंतु तो न दिल्हा तरी तुटावयाचें दिसत नाहीं. 
विदित व्हावे. ... ... श्रीमत रावसाहेब निजतात तेथे पलंगाजवल राजश्री 
-गोपालराव गोविंद निजत” असतात. कलाबे, वगरे सिलेदार पाटणकर ब 
मोठेमोठे पन्नास साठ आसामी असतात. कलावे, हे पत्र आज छ २४ 
'गाखस्चें असे. सेवेसी श्रत व्हावें हे विज्ञापना. सर्व ठिकाणे रावसाहेबांकंड 
“जाहाली. येसे जाहल्यावर मग श्रीमंत दादासाहेबाचे स्वारीचे कज असेल ते 
बारावे असेहि आइकणियांत आहे. आज तिसरे प्रहरी पका निश्चय 
व्हावयाचा आहे. तो कलल्यावर लिहीन. हे विज्ञापना 
पुरवणी विज्ञापना 

सविस्तर विनंती लिहिली आहे याप्रो जाहल्यावर मग उभयतांनीहि 

आनेदवलीस जावें असे आहे. विदित होये. 


१७५. धोडपची लढाई: दादांचा मोड 


988 


येहावेदप्तर, भाग १९, 
५ A ५०० 
जं० ८८ १५-६-१७६८ 
[ माधवराव पेशव्याचें रामशास्त्रीस पत्र. माधवराव-राघोबा हें प्रकरण 
मराठी मनोवृत्तीचा एक नमुना आहे. नात्यामुळे तिष्ठर होता येत नाही, 
पण अद्याही स्थितींत बंदोबस्त केला पाहिजे, अशी दुहेरी अडचण 
राघोबास राज्याची विभागणी हवी होती ती त्याची मागणी गर होती, 


ह बच्चा 
“a 


१ अर्थात्‌ पेशव्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, 


२०८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


पण पूर्वीच्या पेशवाईत जसें बाजीराव व चिमाजी, बाळाजी बाजीराव 
व सदाशिवरावभाऊ यांनीं न फुटतां कारभार केला तसा उभयता 
माघवराव-राघोबांनीं करावा असें वाटणारा एक पक्ष त्या वेळीं पेशवाईत 
होता. त्याप्रमाणें स्वतः माधवरावानें कांहीं वर्ष राघोबाशीं सलोखा 
ठेवून त्याला राज्यकारभारांत वाव दिला, परंतु पुढे हें सहकार्याचे 
धोरण ठेवणे माधवरावास अशवय वाटले. व त्याचेंच पर्यवसान धोपडच्या 
लढाइत झालें. ] 
वेदशास्त्र संपन्न राजश्री रामशास्त्री स्वामीचे सेवेसी. 
विद्यार्थी माधवराव बल्यल प्रधान नमस्कार विनती, उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुदाल लिहीत जावे विशप. खासा स्वारी पुण्याहून निघोन 
गगातीरास आली, त्यास तीथरूप राजश्री दादासाहेव यात्री गांठ किले 
धोडप येथ किल्याखाटी पडली. छ २४ मोहरमी युद्ध जाले. त्याचा मोड 
जाला. फौज व बुनगे सर्ब छुटले गेले, तीर्थरुप तो फौजा नमूद' होताच 
आगोधर किल्यावर गले. दुसरे रोजी माचीस* मार दिल्हा, तेव्हा सदभ? 
खाली आला." उपरांत दुसरे रोजी छ २६ मोहरमी येऊन भटले, वडीलपण 
खावंदपण" असावे. आमचे म्हटले सव एकावे, या प्रो करारांत आले आहे. 
सरांदा तीथरूप शाबुतिनिसी' भटले. ज्या ज्या लोकानी लबाडधा केल्या ते 
फजीत पावले, है संतोशाचे वृत तुम्हास कलाव म्हणून लिहिले असं. राछ 
२९ मोहरम सु तिसा सितेन मया व अलफ. बहुत काये लिहिण, है विनती. 


अभ्यास :--माधवराव-रघुनाथराब संबंधांची सबै पत्र वाचून ला काळी तुम्ह 
असतां तर कोणती बाजू घेतला असती तें कारणासहित लिहा. 


em opto फक शक त त त वि क त त त ५०“ 


अत ee 


१ तयार, २ किल्ल्याच्या अर्ध्या वाटेवरील सखल भाग, २ बेत (लढाईचे) - 
४ जिरले. ५ मालक म्हणून. ६ .सुखरूपपणे. 


थोरल्या माधवरावांचे हस्ताक्षर 


चिरंजीव राजश्री बज्याबा यासि 


प्रति माधवराव बलाळ प्रधान 
आसीरवाद उपरी तुम्ही पत्र 
पाठविले ते पावले त्यास तुम्ही 
मोठे काम करावे हे मनात येथेही 
आहे प्रसंगही पुढे आहेतच 
वरकड येथे यावयाचा प्रकार 
तर तसेच जरूर आढल्यावर 
[ उलटून पहा. 


[ दुसऱ्या बाजूस 


---भा० ३० सं० मंडळ, पुण यांच्या परवानमोर्ने 


बोलाऊ आधी पाठऊ येथ ठबी 
त नाही चिता न करण प्रस्तु 
त डेरे मात्र दिल्हे आहे ज्या 
पक्षी केदारजीस न पा त्या 
पक्षी निघून तिकडं जाण , 
तुम्हास येणे म्हणून पत्र पा” 
अद्याप संघिक्त गोष्ट आ 

हे निवडल्यावर लिहिण्यात 
येईल रा छ १७ जिल्हेज हे 
आसीरवाद 


१ पाठविलें. 


आतेबहिणीच्या मुलीशीं लग्न सशास्त्र आहे कों नाहीं? २०९ 


१४६. आतेबहिणींच्या मलीशीं ठग्न 
सशास्र आहे कीं नाही ? 


OP 


पे० द०, भा० ४३, 
नं० १० || | ९-२-१७६९ 
पौ छ ४ सवाल | 
श्री 

वेदशास्त्रसंपन्न राजश्री झास्त्रोवावा स्वामीचे सेवेसी 

विद्यार्थी मालोजी जाबवराऊ कृतानेक दंडवत विनंती. येथील कुशल ता 
माघ शुद्ध तृतीया येथास्थित असे विशप, पुरुषाकडील तीन, स्त्रीकडील चार हे 
करावे किवा न करावे, याचा झास्त्राथ कलला पाहिजे यास्तव है पत्र आपणास 
लिगा असे; तरी शास्त्राथलेखन केला पाहिज, पिढ्या ता" 

पुरुषाकडील स्त्रीकडील 

१ मूळ पुरुष सुभेदार मळ पुरुप सुभेदार 
१ सटवोजी जाधवराव पुत्र ( भाऊ) कन्या फिरंगुबाई (बहिण) 
१ जोत्याजो जाधवराव (नातू , वर) १ त्याची कन्या ब॒गाबाई 
(आतेमामे भावंड) 
त्याची कन्या वधू (आते- 
बहिणीची मुलगी ) 


है“ 


याप्रमाणे असेत, कतव्य न कतव्यतेचें शास्त्राथ येईल त्याप्री वतणूक केल 
इल. विशप काये लिहिणे, कृपा केली पाहिज, हे विनंती 


ee ०१९९ 


० ११ 


a | 


अभ्यास :---अशा प्रसंगीं आजचे लोक काय करतील ? निर्णय कोणाकडन 
घेतां येईल ? 
१ तपशील. 
१ ४म०प०३१० 


११० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१५७, माधवरावाचें जानाजीस पत्र 


एतिहासिक पत्रव्यवहार, | श० १६९१ चे० ब० १० 
नें० १२० ता० १-५--१७६९ 


कनकापूरच्या तहाचा साराँश 


श्री 

राजश्री जानोजी भोसले सेनासाहेबसुभा गोसावी यांसी 

छ सकलरुणाळंकरण अखंडितलक्ष्मीआळकृत राजमान्य इनो माधव- 
रव बल्लाळ प्रधान आशीर्वाद विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीय 
कुशल लिहीत जावें विशेष तुम्हांकड इवेत वऱ्हाड व गोंडवण व चांदें व 
छत्तीसगड व बस्तर व चुटियानागपूर व कटक व मकसुदाबाद व पटणें व 
वरघाट मूलतापी ब कवाळ' व घासदाणा' गंगथडी' सरकारचे महाल करारा- 
प्रमाणे वजा होऊन बाकी घासदाणा व मंडाल्याचे परगण व भूपाळचे परगणे 
चालतात ते व दाबिले* आहेत ते वगेरे कदीम^ मुलुक केलासवासी महाराजां- 
पासून व आलीकड नवे चालते आजपयत ते तुम्हांकड करार केले असे; तरी 
सदहूं प्रांतांचा अंमल करून सरकारांत निष्ठेनें वर्तोन अनुभवित जाणें. 
वऱ्हाड प्रांताची सरदेशमुखी पेदाजी* तुम्हांकड दिल्हो आहे त्याप्रमाणें करार 
असे. अमल करीत जावा. जाणिजे. छ २३ जिल्हेज सुरु सन तिसा सित्तेन 
पया व अलफ. बहुत काय लिहिणे हे विनंती. 


RS SO ७ ऐ0. णाणाण टी कयात मम eo 


१ येथपर्यंत महालांची नांवें फडधास चंदी मिळावी म्हणन शत्रूचे 
मलखांत घेतलेला कर. हा शेंकडा दोन असे. गोळा करण्याचा हकक भोसले 
याजकडे असे. हा प्रथम राजारामकालीं अमात्य वगरेंनीं सुरू केला. ३ गंगा 
(गोदावरी) कांठचे महाल. ४ जबरदस्तीनें आपल्या अंमलाखाली घतले 
आहेत ते. ५ पुरातन. ६ पूर्वीच. ७ या तहाच्या सविस्तर अटी ' एतिहासिक 
पत्रव्यवहार,' लेखांक ११७ त आहेत त्या पाहाव्या 


हुँदरावरच्या स्वारीहन परत २११ 


१५८, हेदरावरच्या स्वारीहन परत 


OS 


"एतिहासिक पत्रव्यवहार, वे० शु० १३ हा० १६९२ 
-नं० १२५ ७-५- १७७० 
श्री 
पो छ २३ मोहोरम संबेन वैशाख हस्ते सखोजी सुभानजी जथ खंडोजी 
-गुळदगड 


राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री बाळाजी जनादन स्वामी गोसावी 
यांसी पोष्य माधवराव बल्लाळ प्रधान नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीय कुशल लिहिणे विदाप, इकडील वतमान तर मामा व गोपाळ- 
राव यांनीं छावणीस राहावयाचा निश्चय जाहाला, हुजरातची' फौज सात 
आठ हजार पावेतो ठेविली, यानंतर सत्वर माघारे येत असो. हेदरखानाचा 
सलक जाहल्याविना येणं टीक नाहीं; परंतु राहूनही काम होत नाहींव 
गास्त्रीबाबांचीहि आज्ञा न राहण्याविशी यास्तव रहात नाहीं. चिरंजीव 
राजश्री नारायणरावाचे हातास गोळीची जग्वम लागल्याचे वतमान पूर्वी 
लिहिले त्यावरून कळलेच असेल, जखम हलकीच आहे. आठा चहू दिवशीं 
पाणी घेतील, तुम्हांस कळावें. यानंतर दरमजल येत असो. तौथेरूप मातुश्री 
आईसाहेबांनीं पुण्यास येण्याविशीं पत्रे लिहिलीं आहेत. तुम्हीं येण्याविषयींचें 
साहित्य पाठविणे आणि लवकर येणें पुण्यास होय ते करणे, राछ १० 
*मोहरम. बहुत काय लिहिणे हे विनती.* 


१ खाना पेशव्यांची. २ सलोखा. ३ पाणी घेणें--स्तान करणें (?). 
४ तजवीज ५ माधवराव प्रकृति नादुरुस्त म्हणून परत आला. 


२१२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१४९, मराठे दिल्ली काबीज करतात 


पेशबेदप्तर, भा० २९ वा, 
नं० २६६ र 


{ १७=¬२३-१७७१ 


[ लेखक रामचंद्र सदाशिव हा विसाजीपंत व महादजी शिदे यांनी 
दिल्लीचा बंदोबस्त केला वगेरे कळवीत आहे. येथून ' पुढें सारे मंडल 
एक्या सूत्रे ' वतेविण्याची मराठयांची आकांक्षा आहे | 

श्री 

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री बावरावजी स्वामीचे सेवेसी 

पो रामचंद्र शिवदेव सां नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल ता 
चत्र शुध १ जाणून स्वकीय लेखन केळे पाहिज विदाप, आपण गेल्यादारभ्य' 
पत्रद्वारा साभाळ* होत नाही तरी यसे नसावे. घरी पत्र येतच आहेत त्याज- 
बरोबर स्मरण पुरस्कर आमचाहि परामश करावा उचित आहे. राजश्री 
विसाजीपंत दादा यानी व श्रीमंत राजश्री महादजीवावा शिंदे याणी सारे 
सरदार मतांत मेलऊन येक विचारे दिलीचा बंदोबस्त किल्यासुधा केला 
म्हणोन कलले. तर ही महत्कृत्ये खावंदाची सेवकाचे हाते घडावी हे फल 
स्वामी सेवेवर येकनिष्ठ तिकडे आहे. पुढे पातशाही बदोवस्त होऊन पातशाह 
स्थापून थेक्या सूत्रें सारे मंडल वर्तऊन सरकार किफायत करण ह्या गोष्टी 
खावंदाचे प्रतापे घडून यश येकनिष्ट सेवकाकडच आहे. वरचेवर कृपापत्री 
संतोपरवीत जावे. बहुत काय लिहीण लोभ कोज हे विनती. 


Le ee oe ere ermine 0 pe mn LR RNS 
पति त ननकनननक +न >कलन- 


१ गेल्यापासून. २ सांभाळ, कुशल समाचार, चोकशी. 


मराठ्यांचे पातशाही राजकारणांत वचस्व २१३ 


१५०. मराठ्यांचे पातशाही राजकारणांत वर्चस्व 


'येशवेदप्तर भा० २९ वा, ।. दाखल ता० 
'नं० २७० १२-६-१७७२ 


| ह्या महत्त्वाच्या पत्राचा पहिला एक कागद सापडलेला नाहीं. 
बादशाह, सुजाउद्टीला, हाफीजरहमत आणि इतर रोहिले सरदार ह्यांचे 
वकील मराठ्यांच्या गोटांत तहाचीं बोलणीं करण्यासाठी आले आहेत. 
पाथरगडची छूट बादशाह व मराठे ह्यांच्यामध्ये विभागली जावी असें 
ठरलेले दिसते. पत्रांत महादजी शिद्यांच्या कामगिरीचा उल्लेख केला 
आहे. ] 
श्री 
पा सेवेसी विज्ञापना 
गाहाकडून' नवाब इसामुदाखान व सुजादवल्याकडून येलजखान व अनुपगीर 
गोसावी आले आहेत. ते त्रिबगे पातशाहनी पाठविले आहेत. रा दादाचे' 
च त्यांचे वळण जाहले. त्याजवर तोफाहि देशाकडे रवाना जाहल्या. पात- 
शाहाहि येका दो रोजानी कूच करून येतील. सुजादवले याजकड भहिरजी 
ताकपीर व बालाराव गोविंद गेले होते तेहि आले. समागमे गोसावी व यलज- 
खान आणिले आहेत. आद्ाप निश्चये ठरला नाही. जापतेखानाची मुले 
माणसे तेथच आहेत. जापतेखान फाहाडात आहे. हाफीज व दुंदेखान याचे 
वकिल आहेत त्यां (वे) बोलण चालण जाहाले नाही. थोरले काम वजिरा- 
कडून निक्चये कामाकाजाचा करार जाहलिंयावर किरकोली सर्व होऊन येतील, 
दो चौ रोजात काय तो मनसबा होईल. परंतु स्नेहाचा प्रकार आहे. या 
पाटीलबावा व सुजादवले पगडीभाइई* जाहले. येथ (प)गडी पाठविली होती. 
सरदचा* सुभा पातशाहानी मोगल ओलीस दिल्हा आहे, पथरगडची 


त पानाला का एनी SY 


हशा pee फा गा ern 


१ वादशाहाकड्न. २ विसाजी कृष्ण. ३ झबेताखान. ४ मित्र. 
५ सरहिदचा. 


२१४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


वस्ताभाव' निघाली ती निमे पातशाद्वास दिली. बाकी राहिली ती सरका- 
रात निम व निमे सरदाराकड दिलो. हाती' व नगदी व जवाहीर हे 
राहिले आहे. पातझा रुपये मागता(त) त्यासहि दो लाख रुपये द्ावेसारी स्त्र 
करार जाहला आहे. माहाराजाचे प्रतापेकरून सव गोष्टी हा कालपर्यंत 
चांगल्या आहेत, पुढेही ड(त)मच होतील, वरकड वारीक मोठे वतमान 
वकील दाबेसी लिहीत असतील त्याजवरून श्रत होईल. रा पाटीलबावास रा 
राघो मल्हार यास सरकारची पत्रे येवजाविसी ताकीद पाठ(बा)बी व 
सिष्टाचारी यक पत्र राघो मल्हार यास. त म्हणतात को आम्ही चाकरी करिंतो 
परंतु धण्याचे पत्र कधी येत नाही. याजकरिंतां आगत्य कृपा करून पत्र पाठ- 
वावे, येथील वतमानें परभारे कळतच असतील. परंतु आपले आजखरीज 
कोणी नाही. हिंदुस्तानांतहि दवाव) माहाराजाचा भारीच आहे. व सरदारा*- 
चाहि दबाव चांगला आहे. कोणविसीची फिक्रीर नाही. हुंडा पावलियावर 
कृपा करून उत्तर पाठवावयास आज्ञा जाहली पाहिज, वस्चेवर ताकीद 
पाठवावी म्हणज यवज हातास यईल, तेथील ताकीद आब्याखरीज यथ 
कोणी बोलणार नाही. स्वामीचा पायाशिवाय दुसरींकड चित्त नाहीं. 
परंतु लढल्याचे डोही* पडलो आहे. स्वामी सेवा होऊन ण्याचे 
पाये दृष्टीस पडतील तो सुदीन असे, हुंडीच्या चिठ्या १० दाहा आहेत. 
हिंदवी तीन व गुजराथी सात येकूण दाहा चिठा पावतील, कासीद* 
उद्या घऊन सेवेसी येतील, त्यास काही इनाम द्यावयाची आज्ञा केली पाहिज. 
चोवीसा रोजाचा करार आहे. कराराप्रमाण पावतील. श्रत होय हे विज्ञापना. 


अभ्यास :---' उत्तरेकडे मराठ्यांचा दरारा ' अशी दशैबिणारी वाक्यं या पत्रांत 
कोणतीं आहेत ? कोणत्या सरदाराची स्तुति आहे ? असा प्रसंग मराठी राज्यांत कषी 
आला होता काय ? 


१ चीजवस्त. २ हत्ती. ३ वजन. *दिदे यांचा. ४ डोही पडणं-संकटांत 
पडणे. ५ जासूद, 


शुद्धी सशास्त्र नसल्याची तक्रार २१५ 


१५१. शुद्धी सशाख्र नसल्याची तक्रार 


ह भा०, हा | २४-८-१७७२ ( 9 ) 
पौ छ २७ जमादिलावल श्री 
श्रीमत राजश्री पंतप्रधान स्वामीचे सेवेसी 

विनेती सेवक महादाजी नारायण सा नमस्कार विज्ञापना... ...हुजूरचे 
आज्ञापत्र सादर जाले तेथे आजा कीं, नरहरि रनाळेकर याजला येवनानी 
पानपथातून घरून नेऊन भ्रष्ट केले. तो दाहाबारा वर्प त्यांतच राहून येवनमयः 
जाहला असतां त्याजला पेठणास कांहीं आम्हणानी शुध केला. येविसीचा' 
कजिया हुजूर पडला होता तेव्हां वैदिक व पंडित यांची सभा करून शास्त्रता 
मनास आणितां दाह्दाबारा वर्ष येबनमय जाला त्याजला शुध्ध करावयाची 
अहता नाहीं, शुध केला हे अयोग्य, याप्रमाणें ठराव होऊन ज्यानी शुध केले 
त्या त्राम्हणास बहिष्कार पडला होता. त्यांपेकीं बहुतेकांनी प्रायेदिचत घऊन 
शुध जाले, बाकी चालीस पनास आसामी अत्याग्रहै प्रायदिचत न घत यामुळ 
बहिष्कृत राहिले होते ते हली पेठणी मोगलाकडील कमाविसदाराची हिमायत* 
करून जबरदस्तीने आपली व गुघ ब्राम्हणाची पंक्ति करून येकाकार केला 
आहे. म्हणोन हुजूर विदित जाहाले, त्यावरून है पत्र सादर केले, असे. तरी 
पठणकर ब्राम्हण असल्यास व्याजला ता अमदानगर येथे पंक्तीस न घ्यावें. 
याप्रमाणें सर्व ब्राम्हणाचे घरीं ताकीद करणें म्हणोन आशा, त्यास हुजूरचे 
आशिप्रमाण तालुके मजकुरी सव आम्हणांस पेठणकर ब्राम्हण पंक्तीस न घण 
म्हणोन ताकीद केली, सेवेसी श्रुत होय है विज्ञापना. 


अभ्यास :---या पत्रकावरून सरकारचा सामाजिक कार्यात हात, त्याचे बरे बाइट 
परिणाम, आजची व त्या काळची तुरूना यावर एक टाचण करा. 


ति त कानभ 


१ याविषयीचा कज्जा, वाद. २ आश्रय, आधार. 


२१६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१५२. थोरल्या माधवरावाचा मत्य 


ऐतिहासिक लेखसंग्रह _ | कातिक वद्य १० श०१६९४ 
नं० १२२८, भा० ४ था ता० २०-११--१७७२ 


श्री 

सेवेशी? आपाजी त्रिंबक, साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. श्रीमंताची स्मृति 
अमरणांत होती. दोन घटकाने पुढें" प्राण जातेसमर्यी सर्व मंडळी व वैदिक 
मोठे मोठे ब्राह्मण बोलावून आणून नमस्कार केला. “ महायात्रेस आह्मी जातो. 
आमचे स्वारीची तयारी करा. असे सांगोन ' गजानन? “ गजानन ? असें 
झणतांच नेत्रद्वारे प्राण गेला ! त्याचप्रमाण श्रीमत सौभाग्यवती मातुश्री बाई- 
साहेबानीं शत केली, जवाहीर जे होते ते आपलें हातानें वांटून धर्मशिलेबर 
उभं राहून श्रीमंत दादासाहेबांस बोलावून आणून धाकटे श्रीमंतांस त्यांच्या 
हातीं दिलें, “ सर्वाचे वडीलपणें यथास्थित चालवावें ?” झणोन सांगोन 
(सती) गेली. (बाईसाहेबानीं) मोहरांच्या पिशव्या दोन जवळ ठेवून घेऊन 
जो नमस्कार करावयास आला त्यास कनिष्ठास देखील एक मोहोर दिलो. 
श्रीमंतांनी आपल्या खाशा गाई होत्या त्यांस ते दिवशीं आपले हाते ब्राह्मणास 
दान दिल्या. धर्माविशीं श्रीमंतांनी कांहीं मनाई केळी नाहीं. मोक्षधेनूचा 
संकल्प आपण स्त्रमुले करून दानें दिलीं. वेद्यास प्राथना अगोदरच असे कीं 
८: अतिसार* मरणसमर्यी व्हावा हैं उत्तम, कफ होऊ न द्यावा. नाहीं तर 
स्मरण गजाननाचे व्हावयाचे नाहीं ' असे अगोदर दोन चार दिवस बोलत 
असत, प्राण जाऊं लागला ते समयी “ अन्न घालू नका, दूध अथवा गंगोदक 
मिळोन घालणें. अशी ताकीद, त्याचप्रमाणें ते पुण्यवंत हाणून अतिसार 
झाला. कफ झाला नाहीं. स्मतींत ' गजानन ' ' गजानन " झणत मोठ्या 
योग्याप्रभाणे नेत्रद्वारे प्राग गला | बाईनी समागमे यावं अशी पहिलीच आजा. 


eens eae « = oe ee So SS soe oo 


१ पत्र पांड्रंगरावास. हें माधवरावाच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनीं लिहिले 
आहे. २ प्राण जाण्यापूर्वी दोन घटका. ३ कमाल. ४ हगवणीचा रोग 


वाघ गला ! कोल्ही मात्र राहिली ! ! २१७ 


त्याप्रमाणे बाईनीं शत केली, ( नारायणरावसाहेब) हा विधि उरकल्यानंतर 
साताऱ्यास जाऊन आल्यानंतर पुढील कर्तव्य काय योजतात पहावें. श्रीमंत 
चाबास हिऱ्याची अंगठी आंत गणपतीची मुहूत? असलेली ( बाईसाहेबानीं ) 
दिली. अंगठी चांगली दिली, भाऊंस पाचेची दिली तीही चांगली आहे. 
चरकडास मोहरा दोन चार पांच अशा दिल्या. हे विज्ञापना. 


१५३. वाघ गेला! कोल्हीं मात्र राहिलीं !! 


एतिहासिक लेखसंग्रह, 
भाग ४ था, नं० १२४३ १३-१-१७७३ 


[ गंगाधर बापूजी फडणीस यांचें केसोपंत व रामचंद्रपंत यांस पत्र 
पुण्याहून पौष वद्य पंचमीचें. | 


“इकडील वतमान तर आम्हीं हिशाब लिहून तयार केले आहेत परंतु पुसत 
कोणीच नाहीं ! श्रीमत सौभाग्यवती पार्वतीवाईचा विधि* (व्हावयाचा, त्या- 
विषयीं बोलणें ) तिजपासून कांहींच नाहीं ! परंतु ( श्रीमंतांस ) वस्त्र झाली. 
साताऱ्यास त्या दिवसापासून मुख्य कारभारी व धणी? जेष्ठ इतक्यांचे मनांत 
होतं ज, “विभि उरकावा. ? परंतु कनिष्ठ यांचे मनांत नव्हतें. त्याचे पर्याय 
बहुत आहेत. तेव्हां पुण्यांत येऊन वचनें काढून सिंहस्थपावेतो राहविले, त्यास 
( पार्वतीबाईस ) विचारून करावें. असा मनसवा होता, परंतु ती ह्मणणार ज 
“ पवतवासी (तोतया) आणून फडशा करून टाकणें, मग विधि उरकून 
टाकावा. ' परंतु ते झालेच नाहीं. सकारनामकाचे' मनांत विधि उरकून मग 


१ मूर्ती. २ सोंबळी करण्याचा विधि. ३ राघोबा. एकूण पावतीबाईस 
सोंबळी करण्याचा आग्रह दादासाहेब व सखारामबापू यांचा! ४ सखाराम- 
बापूचे मनांत बळजबरीने हा वपनविधि उरकून ध्यावयाचा होता. 


२१८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


ब्राह्मणांस सांगावें असे आहे. कारभारी यांचें व फडणीसांचें विसाजी कराव 
लेल यांजमुळे वांकडें आलं आहे. फडणीसांचें घर कारभारसंबंधे राहिले.. 
तेरीख' मात्र घालावी, ( इतके करितात.) श्रीमंतांचा प्रकार तर--बालकृष्णच 
आहे! परंतु केवळ कारभारी यांचे स्वाधीन नाहीं. आमचे येथील तर कांहींच 
पुसूंच नका! बारीक सारीक गोष्टींतसुद्धां कारभारी यांस पुसावे लागते! 
असो. श्रीमंत रावसाहेब गेले याजमुळे सवच फसल्यासारखे झाले आहे. वाघ 
गला ! सारीं कोल्हीं राहिली आहेत ! ईश्वर सत्ताप्रमाण ! ?? 


१५४. नारायणरावाचा खून 


CT Od 


ऐतिहासिक लेखसंग्रह ९ सप्टेबर १७७३ 
भाग ४ था, नं० १२५७ 

[पत्र शिवाजी बावाजीचे पुण्याहुन वामनरावास मिरजेस. हें पेशव्यांचा 
गून झाला त्याच्या तिसरे दिवशीं लिहिलेले आहे. खून ता. ३०-८-१७७३ 
रोजीं झाला. ] 


श्री 
सेवेशी साष्टांग नमस्कार विनेती. तागायत गरुवार दोनप्रहर वतमान तर 
काल लेखकांच्या माणसाबरोबर त्वरेनें येण्याविषयींचा प्रकार दर्शविला होता.. 
तेसमर्यीचा प्रकार तसाच होता. व लेखकांचे विचाराप्रमाणें पत्र पाठविले होते. 
अलीकडील अथ--गाडद्यांचें प्राबल्य बहुतच होते कीं, (आम्हीं) “ राज्याचा 
खाबंद मारिला. होता तो मारिला, आतां निम्मे राज्य वांटून देगें ?? असे 


no seme eee पणा 


१ कारभार सखाराम बापूचा व कागदावर तारीख फडणीसांनी घाला- 
वयाची. २ माधवराव. ३ नाना फडणीस व मोरोवा फडणीस यांच्या. 


नारायणरावाचा खून २१९ 


बहुतच पाय पसरून बोलत होते. आंत तमाम बंदोबस्त सुमेरसिंग व महमद 
इसफ व खरगसिंग चौकीदार यांचा. परवानगी रसानगी' त्याची, मराठ 
माणूस आंत अगदीं नव्हते. शहर लुटितात अशी धास्त बसून कोणास 
कोणी न पुसे. अशी अवस्था होती. गाडय़ांस हा मनसबा सांगितला ते 
समयींचा करार--किल्ल्यांपेकीं पुरंधर व नगर व साष्टी हे तीन किल्ले व पांच 
लाख रुपये रोख द्यावे, येणेंप्रमाणें करार असतां आडमुदै राज्याचे वगेरे गाड- 
द्यांनी मनस्वी घातले. “ नाहीं तरी त्यांचो गत ती यांची! अल्लीबहादर 
राज्यास खावंद करूं.” असे चित्तास येईल तसें बोलत, गांवांत जितका मुसल- 
मान होता तितक्यांनीं बदुका घेऊन वाडथांत जथ* पाडिला, तोफखान्यांतून 
धाकट्या तोफा आणून बुरजावर ठेवाव्या असा मनसवा विलक्षण करून बसले. 
तेव्हां भकारनाम? प्रतिनिधि यांणीं सांगितले कीं, “ राज्य अथवा किल्ले 
कोणाचे ! वांटन देणार कोण ? राज्याचे चाकर आम्हीं, जतन करावें (हैं काम 
आमचें.) द्यावयाचा अखत्यार आहझांवर नाहीं, चार रुपय अधिक आगळे" 
मागितल्यास चिता नाहीं. देऊ. परंतु किल्ले अथवा राज्य देणार आम्ही 
कोण ? ”? तेव्हां रदवदली* पडून पांच लक्ष रुपय द्यावेसा करार होता ते व 
किल्ल्याचे तीन लक्ष, एकूण आठ लक्ष रुपय द्यावे यणेंप्रमाणें ठराव होऊन 
दोन तीनदा गाडदी वाहेर निघोन दरवाजे मोकळ झाले. मराठ आणून आंत 
दोन तीनशे हत्यारबंद जमा झालें. आतां विचारें विचारें गाडदी बाहेर निघ- 
तील. परवानगी रसानगी दरवाजास गाडय़ांची नाहीं. आंत लोक जातात 
यतात असे झाल्यामुळे जरा स्वस्थ झालें आहे. कम झाल्यावर दुसरे दिवशी 
मकारनामक* लेखक यास बोलावून नेऊन (श्रीमंतांनी) सांगितल 
कीं नकारनामकास घऊन येगे, तव्हां त येऊन त्यांस (आंत ) घेऊन गळू. 
उभयतांस सांगितलें कीं, तुझीं फडणीसीचें कामकाज करीत जाणें. तेव्हां 
उत्तम म्हणून ( त्यांनीं ) बाजीपंत व परचुरे यांस सांगितले कीं, लिहिण्याचे 
जाबसाल* आज्ञा होईल त्याप्रमाणें करीत जाणें हाणून सांगोन घरास आले. 
उभयतां नित्य जातात. ( श्रीमंत ) सांगतात त्याप्रमाणें कागदपत्र समजा- 


उनके ललजन लिए “गा 


१ चिठ्ठीने दिलेली परवानगी. २ तळ दिला. ३ भवानराव. ४ जास्त,. 
वरती. ५ भीड. ६ मोरोबा फडणीस; नकारनामक-नाना फडणीस. 
७ संभाषण, तोंडी. 


२२० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


वितात. रोजमरा' गाडद्यांस वगैरे देवितात त्याप्रमाणे देतात. चिकारनामक' 
व भिड उभयता कामकाजाच्या गडबडींत आहेत. भकारनामक प्रा व सकार- 
नामक मच्छाहारी' वकारनामक* बरवे व सकारनामक* परभू सारा दिवस 
( श्रीमंतां) जवळ असतात. चौघांपेकी थोरले दोघे* या राजकारभारांत पुरते 
होते असें म्हणतात. त्यासारखे दिसून आलें. ( श्रीमंतांनी) तमाम शागीद 
लहान मोठबांस तमाम बोलावं पाठविलें, चिरंजीव* आणविले. बारामतीकर 
गुहस्थांस तीन चार पत्र गेलीं ते येणार. काम कारभार त्यांच्या विचारें 
करावा असे मानस दिसतें, मुख्य कारभारी समाधान नाहीं हाणून या 
मंत्रापूर्वी च चार दिवस दरबारास येतच नव्हते. हें झालें, गाडय़ांची गोळा- 
गोळी होऊं लागली, तेव्हां कोतवाल चावडीजवळ बापूनी सारे मुत्सद्दी जमा 
केले होते. राउतांचा जथ पाडिला तों. आंतून चिट्टी आली कीं, “ गुंता 
उरकला. आतां बाहेर बसून खटपट कायनिमित्य करितां? आंत यणें. तेव्हां 
(सखारामबापू) वाडथांत गले व त्यांचे कानीं लागून सांगितले कों 
५ गोष्ट फटफळ झाली, फडणीस लेखणीचे धणी आहेत त्यांस बलादून 
सांगावें. लिहिण्याचे कामकाज त्याणीं केल्याखरीज परिणाम नाहीं. आह्ांस 
समाधान नाहीं घरास जातों. *' हाणून सांगून भेले त्यापासून दरबारास यत 
नाहीत. चिकारनामक त्यांजकड जाऊन खलबत करून यत असतात. 
(सखारामबापू) काल दोनप्रहरीं पळून गले, पवतीजबळ माणसास आढळले. 
वायकाम॒लें घरांतच आहेत. चार कोस गेला. मागती काय विचार केला 
न कळ, फिरोन रात्रो घरास आला. कारभार करावा असे चिकारनामक 
नित्य त्यांसी बोलतात. त्रिकारनामकही'" नित्य वाड्यांत जात असतात 
फडके'' याजवर फारच रोष याजकरितां त्या गडबड़त ते निघोन गले, मोरेश्‍वर- 
पावेतो गळलेले आढळले. घरीं चौकी बसली आहे. स्या गडबडींत इच्छाराम- 


मृशाहिरा, पगार. २ चितो विठ्ठल रायरीकर व हरिपंत भिडे 
३ मत्स्याहारी, शेणवी, सदाशिव रामचंद्र. प्रसिद्ध रामचंद्र बाबाचा मुलगा 
४ बाजीराव गोविद बव. ५ सखाराम हरि. ६ हे कोण? ७ दत्तक पुत्र 
अमृतराव. माजी पेशव्यांच्या कारकीर्दीत यास पुणें मना होतें. त्यामुळें ते 
वडगांवांस राहात. ८ खून करण्याच्या मसलतीपूर्वी. ९ अशुभ. १० त्रिबकराव 

- मामा. ११ हरिपंत फडके 


नारायणरावाचा खन २२१ 


पंतास तीन जखमा लागल्या. दुसरे दिवशीं मत्यु पावला. नारायण 

सद्रेस' बसल्यावर मारून टाकिला, त्याप्रमाणेंच फडके यांस करावें हाणुन 
बोलिछे, आणखी ब्राह्मण चार पांच व चाफाजी खिजमतगार ठार झाला 
त्या गडबडेत ( घाकटे श्रीमंत) थोरल्यांजवळ जाऊन पोहचले होते. “दादा 

साहेब ! वांचवावें, किल्ल्यावर घालावें, नाचण्यांची भाकर द्यावी,” असें हाणून 
गळां मिठी घातली तेव्हां ( त्यांगीं ) लोटून दिला. तुळाजी पवार भदला 
होता त्याणीं पायांस धरून ओढिला. सुमेरसिंगानें वार टाकिला. पांच सहा 
वारांनीं पुरा झाला. तेथेंच चाफाजी ठार झाला, असं होतांच ( दादासाहेब ) 
सदरेस जाऊन बसले, तमाम चोपदारांस बगेरे यांस बोलवू पाठवून वदोबस्त 
करूं छागल, सुतक नाहीं. नित्य नमस्कार सूर्यास घालितात, “ वेरियाचें सुतक 
कशास ? > ह्मणतात ! गोवधदेखील वाड्यांत झाला. दोघी कुणबिणी मेल्या. 
बालहत्या, ब्राह्मणहत्या, गोहत्या, स्त्रीहत्या सारेंच झाले!!! गगाबाई 
आनंदीबाईने कोंडोन खोलींत ठेविली, दहनास तिकड गल्यावर विधि? उरक- 
विला. रात्रीस करूं नये पण ते समयींच रता उरकविला! है राजकारण फार 
दिवस घांटत होते त्यांत मोठे मोठे होते असे आतां उद्गार निघतात. ज्यांनीं 
राजकारणे केलीं होतीं त्यांचें मानस (पेशव्यांस) कंद करावें असे होतें. परंतु 
करावयास गल एक आणि झाल एक! इइवराच्या चित्तास आले तसे झालें 

आतां त्राता कोणी नाहींसा झाला, आपण येसाजीवरोबर पत्रे पाठविलीं तीं 
पावली, मजकुर कळला. पढरपुराकड जावयाचा प्रकार लिहिला, त्यास इकडन 
पत्रे वरचेवर गलींच आहेत. खरेने येण्याविशी ( आपणास ) पत्र गछौं होतीं, 
त्यास (आतां) गाडय़ांचा उलगडा होतच आहे, आतां लखकाचे ब आमचे 
मते तूते न यावें येणेंप्रमाणें टरोन त्यांचें पत्र व आमचें पत्र लिहिलें आहे. 
थोडक्या फौजेनिशी थेथे येणें हेंही ठीक नाहीं. जथे पत्र पावेल तथे मुक्काम 
करोन राहावें. फौज जमा करावी, कोसी अदकोसीं कूच तासगांवाकडे केल्यास 
चिता नाहीं. मागें मात्र जाऊं नय. हे विज्ञापना 


Seer Fes oe पा Sor de 


eos eee esos Sree जाणी 


१ ढेरे. २ मुख्य कचेरी. ३ वपनविधि. पण ही बातमी पुढें खोटी 
ठरली. 


"२२२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


अभ्यास :---१ नारायणरावाच्या खुनानंतर पुण्यांतील परिस्थिति किती बिकट 
होती याचें बर्णन करा, २ नारायणरावाच्या खुनाबरोबर आणखी कोणत्या प्रकारचे 
खून करण्यांत आले ? ३ मुत्सद्यांची नांवें संपूण न लिहितां नकारनामक, मकार- 
नामक अशीं काँ लिहिलीं असावींत ? 


२५५. साऱ्यांचे देव फिरलं ! काय करावं 


ऐतिहासिक लेखसंग्रह, | 


भाग ५ वा, नं० १२६१ । सप्टबर १७७३ 


श्री 

सेवेशी” विज्ञापना. आपण पन्ने पाठविलीं तीं पाबोन लिहिला मजकूर 
कळला व जिवाजी माळी याजबरोबर चिठी पाठविली ती काल संध्याकाळीं 
पावोन मजकूर कळला. येथुन जाहले वतमान व अलीकडील वरचेवर लिहितच 
आहां. सारांश आपली फौज जमा सत्वर व्हाबी. तरतूद आधीं करावी. 
इकडील प्रकार ' सकारः नामक ' यास कारभार करावा ( अस श्रीमंत) 
हणतात. नित्य वाडधांत बलावितात. कारभार करीत नाहीं. असे | सखा- 
राम बापू ] तोंडानें झणतात; परंतु आंतून राजकारण आहे ज, महिना दोन 
महिने जाऊन येऊन कारभार करावा. कां कीं, लौकिकांत वाईट होईल कीं 
५ त्यांची गत तशी झाली आणि कारभारी कारभार याजवळ करूं लागले 
तेव्हां राजकारणांत होते; '' असे होईल. यासाठीं हणतात जे “ बोलाबाल 
तेव्हां येऊं. पुसाल ते सांगो, चितो विट्ठल दाहाण आहेत. त्याणींच कारभार 
करावा ? असे हाणतात. चितो विल जाले बतमान यांचे घरास जाऊन 

[गतात (व सखाराम बापू सांगतील) त्याप्रमाणें कारभार करितात. आबाजी 


~ SS माण wr 
eens ८४0 णी ण णी) 


१ शिवाजी बावाजीचें वामनरावास पत्र. २ सखारामवापू. 


साऱ्यांचे देव फिरलें ! काय करावें ? २२३ 


महादेव ही काल आले. शिष्ये सवाश जमा झाले आहेत. वरचेवरी येतच 
अहित, मामलती विल्हेस लावावयास सांगितल्या.” चिंतों विठ्ठल याणीं व 
नाना फडणीस याणीं एकविचारें करून मामलतीचा कारभार करावा. याचें 
कारण चिकारनामक माहीत झाल्यावर नानास आंत घेणार नाहीं असे 
दिसते. नानानीं होय न हणावे तर अबरू राहिली पाहिजे यास्तव बोलावं 
पाठवितात तेव्हां जातात. सांगतात त मान्य करितात ! राजश्री मोरोबा 
दादास नित्य एक वेळां बोलावितात, त्यांशींही (श्रीमत) खलबत करितात. 
(त्यांजवर) ममता बरीच दिसत्ये पण विश्वास पुरत नाहीं ! आह्यांविशीं 
दादाच थोरल्यांजबळ* बोलिले. त्याचें उत्तर झालें कीं फौज सारी जमा 
-करावी. आहेत तेथेच राहावे. आज्ञा होईल त्याप्रमाणे वतणूक करावी असें 
हणतात. दादा वस्चेवरी निखालसतेचा प्रकार करावयाच्या योजनेत आहेत. 
आमची कारस्थानी चालेल तेथवर करीत आहो असं ह्मणतात. जितके 
मातबर आहेत तितक्यांचे घराचे आसपास दोन तीन प्रमाणे जासूद ठेविले 
आहेत. बातम्या वरचेवरी ठेवितात. कोण कोणाचे घरास जातो अझी बातमी 
उबितात. याजकरितां दादानीं सांगितले कीं, घरास येत न जाणें. सांगून 
पाठवू, तुहीं वतमान सांगून पाठविणे अथवा चिट्ठी पाठवीत जाणें, असें 
सांगितलें आह. नानाच्या वाडयांत जात असतो. उभयतांच्या) विचारें 
घेईल तसं करितों, सकारनामकाच्या घरास जात असतों. मामाच्या घरास 
जातां, जितो विठ्ठल याच्या घरास जाण्याचा राबता अतःपर घालितो ! 
-साऱ्यांचेंच देव फिरले काय करावें ! रास्ते यांजकड कुबारी व दुसरा किल्ला 
आहे तो व बागलकोट सोडून देणें असं ह्मणतात. आंतून राजकारण होत 
आहे. रास्ते यांजवर आमच्या पेक्षां कटाक्ष अधिक आहे. (श्रीमत) कोणास 
काय हणतील, कोणाचें काय घेतील, हा भरंवसा नाहीं. 


३ नाना व मोरोबा यांच्या. ४ उपक्रम, 


२२४ . महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१५६. इंग्रजांचे राघोबास पत्र 


बंदर चिनापट्टण 


पेशवेदरबारशीं फारशी १७-१९-१७७३ नंतर 


इ०इं० इंडिया कंपनीचा | | 
पत्रव्यवहार, पत्रांक १७ 


नारायणशवाचा मृत्यु 
[ हें पत्र म्हणजे मृत्सद्देगिरीच्या लेखनाचा अक आहे. ] 
श्री 

मे. रावसाहेब पंडित प्रधान यांचे सेवेसी विशप, आपलें स्वतःच्या मोहरे- 
निद्वीं कृपापत्र ता, १७ ऑक्टोबर सन १७७३ इ. मुताबिक” छ २९ माहे 
रजब सन ११८६ हिजरी रोजीं लिहिलेले माणसाहातीं पोहोचले. त्यांत नारायण 
राव मत्यु पावल्याबद्दल लिहिलेले होते. त्यामुळे मला इतकें बाईट वाटलें कीं 
त्याच माणसाबरोबर आपला गादीवर बसण्याचा इरादा असल्याबद्दल मज- 
कुराचे पत्र आले नसतें तर ते दुःख मला आवरले नसत. ही शभ वार्ता 
अमलांत आल्याबद्दल समजण्याची रात्रंदिवस वाट पहात आहे. शाक्य तितके 
लवकर आपणही झाभच्छा अमलांत आणुन मला खबर द्यावी. म्हणज 
समाधान होईल, सुखाचा काल असो. 


{मराठी भाषांतर-संशोधक-: सरदार गं. ना. मुजुमदार. *जुळणारा 
(Corresponding ) 


बारभाइंचे कारस्थान २२५ 


१५७. बारभाईंचें कारस्थान 


पेशवेदप्तर, भा० ५ वा, 
पेगवेदप | 2-३-१७ 


गरोदर गंगावाईची पुरंधरास रवानगी 


सखारामपंत बापू स्वामीचे शेवेसी. 

पोष्ये त्रिवकराव विस्वनाथ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती उपरी. 
येथील कुशल तागाईत छ २६ जिलकाद पावेतो मा गंगातीर नांदेडासंनिध 
असो विशेष. छ १७ जिलकादची पत्र तुम्ही पाठविली तीं छ २५ माहे मज- 
कुरी संध्याकाली मा मजक्कुरी पावली, पत्री लिगा कों वांकडे घडोन पुढें 
कैलासवासी नानाचे वंशास ठिकाण नाहीसे भावी दिसो लागलें; त्यामुले 
श्रीकृपेने राज्याचाहि बंदोबस्त व्हावा आणि चांगलेहि दिसावे, याकरिता 
आम्ही व राजश्री नाना फडणीस व राजश्री मोरोबा दादा फडणीस व हरीपंत 
फडके यकत्र होऊन उभयता मातुश्री थोरले बाईचे अनुमते युक्तीने काढून 
किले पुरंधरास घऊन गलो. पुण्यातील बंदोबस्तास मोरोबा दादा ठेविल. 
वरकड कितेक साधनाचे प्रकार पूर्वी सागोन पाठविलच आहेत, त्यांत मुख्यत्वे - 
करून मातबर साधन यवनाचे,* त्याविसीची चिंता न करावी येसे निरोपात 
सागून पाठविलेच होते. रा सिदे होलकर याजविसीहि साधन केले, राजश्री 
फतेसिंग गायकवाड आपलाच आहे. तुम्हाजबल सव मंडली राजश्री आनद- 
राव रास्ते सुधा आहे ती आपलीच आहे. राजश्री साबाजी भोसल्यासी 
बोलण्याचा सिलसिला” होताच, त्यांचीहि अनकूलता तुम्ही करून घतलीच 
आहे. फौजेचा जथ तुम्हाजबल आहे. पेक्याची काळजी न करणे. जो पेका 
लागेल त्याची पुरबणो होईल. आम्ही चांगले लौकिकांत दिसावें, चांगले 
उ्हार्वे याकरिंतां समजोन केले. तुमचा सर्व प्रकारे भरवसा, यास्तव पुढील 


a SR Te SIUDISIRIR GRIT C IED We UI ROT i i I WNP 


* निजाम. १ संबंध. 
१५म ०१०४० 


२२६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कतव्य ते सुचेल त्या प्रकारे आम्हीहि लिहून पाठक आणि तुम्हीहि लिहून 
पाठऊन करणे तसे करावे. व्यास “ श्रीमंताचे जालें ते जालें, परंतु पुढें वंशास 
उचीत, सर्वाचे संरक्षण होऊन राज्यकारभार मार्गे करून चालविते', तर 
इतके करणेहि प्रयोज्यन नवते. परंतु उचीत प्रकारच दिसेनासा जाणोन 
करणहि सर्वास प्राप्त. इत्यादिक प्रकारें तुम्ही व राजश्री नाना फडणिसानी 
लगा ते कलले. प्राप्त जाला प्रकार केलाच पाहिजे... ... 


१५८. दादांचें निजामाशीं सख्य 


OOO 


पेशवेदप्तर, भा० ५ kt 


नं० ३२ (फेबुवारी १७७४ 


श्री 
नकल 

सिका 

तहनामा श्रीमंत राजश्री रघुनाथ बाजीराव प्रधान यांचा व नवाब निजामु- 
दोले बाहादर आसफज्याहा यांचा जे. तर्फेनची* दोस्ती जफरूदोले बाहादर 
यांचे मारफतीनें' ठरली. नवाब आसफज्याहानी, हालोचा बखेडा* सखाराम 
भगवंत व बालाजी जनार्दन याणी मुलाचे नाव करून केला आहे, त्यांचा 
पक्ष सोडावा, जे सरकारचे दुदामन लाहानमोठे ते नवाबानी आपले मोजून 
त्यांचे पारपत्यास सर्व प्रकारे अनकूल असावे. मागील जाहाला प्रकार ते 
दोहोकडेहि मनात नसावे. आणि आता हा तह दोस्तीचा ठरला तो सेवट- 


१ राघोबा हें सवं करतां तर आम्हांस राजकारण करण्याचें कारण 
नव्हतें असा भावार्थ. २ तर्फ-बाजू, तर्फन-हें अनेकवचन, दोन्ही बाजंची 
३ मार्फतीनें, ओळखीनें. *अर्थात्‌ बारभाईचें कारस्थान. ४ समजून 


सवाई माधवरावाचा जन्म २२७ 


पर्यंत निमवावा, या कामासंमंधे नवाब आसफज्याहा यास नफा येणेप्रमाण :-- 


सखाराम भगवत व बालाजी जनादन प्रथम कलम 
याणी मुलाचे लिहिले आहे त्याखरीज अणी 
[ अपूण | 


अभ्यास :--हीं पत्रें वाचून राधोबावइल काय मत बनते? परकीर्यांनीं राघोबास 
कां मदत केली? बारभाइस काँ केली नाही? 


१५९, सवाई माधवरावाचा जन्म 


पेहावेदप्तर, भा० ५ वा, 
श्री 
सेवेसी चाँडो माहादेव सां नमस्कार विनंती. ता छ ९ सफर गुरुवार 
दोन प्रहर पावेतो वतमान यथास्थित आसे. यानंतर पुरंधरचे पत्र येच क्षणी 
आले. श्रीमंत मातुश्री गंगावाह यास आधिक (वैशाख) शा ७ इंदुवारी' 
प्रसूत जाली; पुत्ररत्न जाले, आपणास कलावे. राजश्री बाजीपुत आंणा यांनी 
पत्र लिहिले, त्याचे उतर आले तेच पा" आहे, त्यावरून कळल हे विनंती. 
राजश्री वाजीपंत आंणास सां नमस्कार. आपलें पत्राचे उतर पुरंधराहून 
आले ते पा आहे. पावेल हे विनंती, 


अभ्यास :-- जन्माची बातमी एकून तत्कालीन महाराष्टीयांच्या मनांत कोणते 
बिचार आले असतील ? रघुनाथरावास ब बारभाइस काय वाटलें असेल ? 


» ८८-५० meee न एणाण oes SS eee ness ve न क त न न क न “mes tens fore ee ee = 


१ सोमवार १८-४- १.७.७४. २ पाठवीत 


२२८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१६०, बालपेशव्यास पेशवाईची वस्ने 


भारि Oe 


पेशवे दप्तर भा० ५ वा. 
न २ | { १४-५-१७७४ 


श्री 

वेदशास्त्रसंपन्न राजश्री शास्त्रीबावा स्वामीचे शवेसी :- - 

विद्यार्थी सखाराम" भगवंत कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. येथील 
वतमान ता वैशाख ठा चतुर्थीपयंत यथास्थित असे विशष, आम्ही पुरंदरी- 
हन निघोन सातारियास आलो. श्रीमंत माहाराज राजश्रीची भटी जाहली. 
ऊदईक पंचमीस रविवारी पेशवाईची वस्त्रे श्रीमंतास होतील, त्याउपरी येथन 
पुरंदरी जाऊं. त्यास आपण निघोन पुरंदरी यावे. यथन आपणाकडे माहादाजी 
रामचंद्र पाठविले आहेत हे सांगतील ते ध्यानांत आणून आपण पूरंदगस यावे. 

अगत्य" यावे. बहुत काय लिहिणे. आसो दीजे हे विनंति. 


eee = भट CS ated 


आरशा णी बयाणा वल णा पप 


१ रामशास्त्री, २ सखाराम बापू बोकील. ३ येथन अक्षर पत्रलेखकाचे 


महादजीचा बार भाइस पाठबा २२९ 


१६१ महादजीचा बारभाइस पाठिंबा 


II, Td 


महादजी दे यांचीं कागदपत्र, 
नं० ३ 


[२ ७ एप्रिल १७७४ 


पेवस्ती चंद्र ४ रविलावल आर्बा, 
श्री 

श्रीमंत मातुश्री बाईसाहेबाचे* सेवेसी :-- 

विनंती सेवक महादजी शिंदे कृतानेक विज्ञापना तागाईत चंद्र १५ सफर 
मुक्काम उज्जन जाणोन वतमान यथास्थित असे. विशेष :--आपण दोन पत्रे 
चेद्र १७ व चंद्र २७ मोहरमची पाठविलीं, तीं चंद्र ७ सफरीं पावलीं. तीथ- 
स्वरूप! यांनी त्िंबक विश्वनाथ यास दगा करून धरलें. उपरांत सरकारची 
फौज व भोसले व मोगल कूच करून तीथस्वरूपांवर गेले, तीर्थस्वरूप पळत 
पळत खानदेशांतून जाऊन नमदा पार होतील. सरकारची फौज व भोसले 
व मोंगल पाठलागावर आहेतच. तुम्ही व होळकर एक होऊन, नमदा पार 
जाहाल्यास हस्तगत करावे, न वनल्यास रूख चुकवून इकडे सत्वर येणें 
म्हणोन आज्ञा. एसियास, मामांनी उतावळी करावयाची नव्हती. असो. 
होणारासारस्ी मामांस बुद्धि जाहली. याउपरी आळा घाली असा सरदार 
पाठलागावर फौज आहे त्यांत असोन, मोंगल व भोसले एक विचारे मज- 
बुतीने वर्तेत, असँ करावें. येथील वोढीचा* प्रकार किती लिहावा ? परंतु 
श्रीमत खानदेशांत आल, स्वारी पुढें येईल, याजकरितां चंद्र १२ रोजीं डेरे 
दाखल जाहल". असो, श्रीमंत नमदा उतरणार नाहींत. वरकड सविस्तर अर्थ 
राजश्री सखारामपंत बापू ब राजश्री बाळाजीपंत नाना यांचे पत्री लिहिले 
आहे. विनंती करतील. सेवसी श्रत होय हे विज्ञापना. 


संपादक रियासतकार सरदेसाई, प्रथम प्रकाशन डिसेंबर १९३७. 
*गंगाबाई, नारायणरावाची बायको. १ दादासाहेब. २ त्र्यंबकराव मामा 
पेठे. ३ रोख. ४ त्रास, कष्ट. ५ त्यांस तोड देण्यास आम्ही निघतों. राधो- 
बास नमंदेअलीकडे येऊं देत नाहीं असा भावार्थ. 


२३० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१६२. पुरंदरचा तह 


हिंग बह सिम 


एतिहासिक लेखसंग्रह 
वा 0 व | { वैवस्ती ८-३-१७७६ 
श्री 

विज्ञापना. पत्री आशा कीं “ इग्रजाकडील तहाचा ठराव कसा झाला तो 
लिहून पाठवावा.” त्यास परवां सिद्धांत ठरोन यादी जाहल्या. पहिल्यापासून 
वकील आल्यावर त्यांनी आडमुद्दे फारच घातले होते. “ साष्टी घेतलीच 
आहे. वसई द्यावी. श्रीमंतां* समागमे सामान आपलें आहे त्यास एवज 
चाळीस पन्नास लक्ष रुपये लागले आहेत ते द्यावे, सुरत अद्याविसीचे? वगेरे 
महाल राजश्री फत्तसिंगराव गायकवाड याजपासून महाल त्याच्या बचावासाठी 
त्यांनीं आहझास दिले आहेत त्यांचा गुंता“ नाहीं.” असा फारच फेलाव" 
होता. चार वेळां रुसवेही मधी जाहले. निरोपही मागत होते. कारभारी 
याणीं निरोप दिला. जितक त्यानीं ओढावयाचें तितकें त्यानीं वोढिलें, याणीं 
थांग लागों दिला नाहीं. आणखी वोदून त्यास कांहीं न देतां तह करावा 
असे मानस कारभारी यांचें होते. परंतु तहाचे बोलणे सुरू होऊन दिवस 
फार झाले, फौजेस पोटास नाहीं, फौज फार हैराण, दिवस अखेरीचे येत 
चालिले, याजकरितां कांही इंग्रजांचे ऐकावे याजकरिंतां इतका विचार चित्तांत 
आणून तह करून घेतला. सवत्रांस पत्रें इंग्रजांकडील तह झाला इतकाच 
मजकूर कागदोपत्री लिहिला, यादी" प्रगट केल्या नाहीत... ... 

अभ्यास :---' पुरंदरच्या तहाची कलमें इंग्रज-मराठयाचे तत्कालीन राजकारणातील 
सापेक्ष स्थान स्पष्ट करतात.? या वाक्यावर टिपण 'लिह्दा. 


meses ene eee oe ee es 


I अय 


१ शिवाजी बावाजीचें पांड्रंगरावास पत्र. २ राघोबा. ३ अठ्ठावीस 
महालांचा सुरत प्रांत. ४ प्रश्‍नच नाही, म्हणजे तो आम्हाकड असणारच 


असा अथ. ५ विस्तार. ६ समेट होत नाही, जातों म्हणत होते. ७ तहाच्या 
अटींचे मुहे. 


इंग्रजास दादावाचन देवत नाहीं २३१ 


१६३. इंग्रजास दादावाचन देवत नाहीं 


मराठी रियासत, 
उत्तर विभाग, भा० १ न, | डे कि EF शु०१२ 
प० ३९-४० 


श्रीमंत पंतप्रधान स्वामीचे सेवेसी विनंती सेवक बाजी गंगाधर मा बेलापूर 

“ सरकारचे वकील रणछोड शणवी मुंबईस होते, त्यांस सुरतेस रवाना 
करावें म्हणून दादांनी मुंबईस लिहून पाठविलें, हैँ वतमान त्यांस मॉस्टिननी 
सांगितलं, त्याजवरून चंद्रगमनी होऊन' येथे प्रहर रात्रीस पावले, त्यांनीं 
सांगितले, दादासाहेवांस सुरतेस जागा इंग्रजांनी महंमुदी बागांत दिला आहे. 
बराबर अमृतराव, आठ नाटकदाळा व ४९ खिजमतगार आहेत, इंग्रज सव 
साहित्य करीत आहेत. बडोदे सर करून गोविंदरावास द्यावे, नंतर अमदा- 
बाद घेऊन, हृरिपंतांशीं लढून देशीं पुण्यास जावे, असा बेत आहे. प्रस्तुत 
दादावांचून इंग्रजांस दुसरें देवत नाहीं. सुरतेहून दर दोन दिवशीं फतेमार* 
मंबईस येते, इंग्रजांस प्रस्तुत स्वर्ग ठेंगणा झाला आहे. धुळपाचे आरमाराची 
मोटी सलामत? इंग्रजांवर आहे. त्यास पुण्याहून मदत करून मुंबई लुटून फन्ना 
करावी म्हणजे इंग्रजांचा गर्वपरिंहार होईल. श्रीमंतांस मुंबईस आणण्याचे 
मानस इंग्रजांचे नाही. ”*...... 


अभ्यास :--इंग्रज दादासाहेबास कोणकोणत्या प्रकारें साह्य करीत होते? 
८ इग्रजांस प्रस्तु सगै ठेंगणा झाला आहे! काँ? 


or ति न फि किक कत क नक 0 क त ती nme त म ome re eo तत ति जक eee ee en जन ला पफ भा eens nn seme verges 


१ रातोरात जावयास निघून. २ जलद चालीचें लहान गलबत 
३ सुरक्षितपणा, *खंड १०, पत्रांक १५७; मुळांत फरक करून 


२३२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१६४. तोतयाचा मोड 


महादजी शिदे यांचीं नोव्हेबर 
कळे अगन | | १७ नोव्हेंबर १७७६ 
श्री 
राजश्री सखारामपंत बापू गोसावी यांसी :-- 

दंडवत विनंती. उपरी, आपणाकडून या दिवसांत पत्र आले नाहीं, तर 
लिहीत असावे. यानंतर राजश्री राघोजी आंगरे यांनीं तोतया हस्तगत केला. 
त्यास आणावयाकरितां यथून राजश्री बाळाजी गोविंद व राणेखान पाठविले 
होते. ते आंगरे यांसी घ्रऊन पंधरावे दिवशीं खालापूस्चे' मुक्कार्मी आल. 
भरी जाहल्या. तोतया मडळी सुद्धां बंदोबस्तांत आहे. आज मंदवारचा* यथ 
मुक्काम, आंगरे यांचे वुनग यावे म्हणोन जाहला. उदईक रविवारी कूच 
करून खालापुरास मुक्काम योजिला आहे. दरकूच घाटावर चढोन पुण्यास 
यत आहों. कित्येक मजकूर राजश्री नारो शंकर यांसी लिहिले आहेत, ते 
श्रवणारूढ करून, उपयुक्त असेल तै लिहावे. व लिहवार्वे, रवाना चद्र ५ 
सवाल, बहुत काय लिहिणे, लोभ कोज हे विनंती. 


अभ्यास :- -हा तोतया कोण ? 


enon ०००० तक क त कणकण 0 Lome ति प eon जल नक अ पाप Se rr ieee ~ नटाला लन = ~ जः 


१ हें ठिकाण कोंकणांत आहे. २ शनिवार. 


मोरोबाचें कारस्थान २३४ 


१६५. मोरोबाचे कारस्थान 


अधिकारयोग, पु०९३-९४ | { ले० वा०वा०्खरे 


सांकेतिक पत्र व त्याचा उलगडा 


“ आपण लग्नाचा प्रकार दशविला, त्यास अवकाश थोडका राहिला. 
वर्‍हाडी जमा झाले पाहिजेत, समारंभ चांगला लौकिकाप्रमाणें झाला 
पाहिज. येथं लग्नाच्या साहित्यांत आहेत. येथील साहिंत्यास गुता नाही. 
तिकडून लग्न आले म्हणज कार्यसिद्धि होईल. साहित्य करून गृहस्थ वाट 
पहातात. पहिलेच नाहीं हाटलें असतें झणजे निश्चित राहते. निइचयाचे 
सांगोन आतां अडचणी सांगों लागले, तथापि यानीं वचन बळकट घरून 
बसले आहेत. त्यांचे येणें न झाल्यास आणखीकडे जसा मिळेल तसा (वर) 
पाहतील.” 
या (पत्रा) वरून काय समजावें? पत्रावर नांव नाहीं गांव नाही! 
रवाना तारीख मात्र छ ४ रबिलाखर ( २-५-१७७८ ) अशी आहे. पत्राच्या 
प्रारंभी दोन तीन ओळींत लोकप्रसिद्ध गोष्टींचा उल्लेख करून पुढें हा वर 
उतरून घेतलला मजकूर आहे. याचा सरळ मराठींत तजुमा करावयाचा 
हाटला झणज असा होतो--“ शिंद्याची फौज इकडे येणार हणून लिहिलेत, 
पण आतां मोहिमेचे दिवस थोडके राहिल. तितक्यांत मोरोबाचें खळ मोड- 
ण्याची तजवीज झाली तर बरें, नाहीं तर मृगसाल सुरू झालें ह्मणजे मोरोबा 
राज्यांतील मामलतींची' घालमेल करणार आणि रसदेच्या* रूपानें निम्मा 
बसून मामलेदारापासून घणार, मग दिदे येऊन काय उपयोग! दुसरे 
सरदारही जमा झाले पाहिजेत, बंदोबस्त चांगला झाला पाहिजे. नाना 


तिस क न 0 0 क तक क टापा त त पापणी शी e 


SIO 


१ वसुलाचे प्रांत. २ वसूल गोळा करण्याची जबाबदारी घेऊन आगाऊ 
भरलेली रक्कम. 


२३४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


येथें मसलतीची तयारी करीत आहेत. येथल्या तयारीची काळजी नको. 
तिकडून फौज आली हणजे कामच होईल. नाना तयारी करून वाट 
पहातात, शिंदे प्रथमच येत नाहीं हणते तरो हरकत नव्हती. येतों असे 
खात्रीने सांगून आतां तकरारी त्यांनीं सांगितल्या तरी त्यांच्या प्रथमच्या 
वचनावर विश्वास ठेवून नाना स्वस्थ आहेत. ते यत नाहींत असेच झाल्यास 
नाना अन्यत्र राजकारण करितील.) 


अभ्यास :--सांकेतिक पत्रे कां लिहिलीं जातात? 


१६६. मुलगी पळवून लग्नाचा यत्न 


पे० द०, भा० ४३, ॥ 
नं० १४५ | | पेवस्ती २०-६-१७७८ 


गांवांत भीक मागून फुटाणे खाण्याची शिक्षा 


> 


श्री 

त्रिंबक धारप याण करमरकर याची मूल पढ्न नेऊन लग्न लावीत होता, 

त्यांतील जोसी व त्याचा चुलतभाऊ हे दोघ वाडधांत होते त्यास शहरात 

फिरऊन देवडी पिटून असे फिरोन' कोणी न करी असे लोकास कलऊन* तोफ- 

खान्यांत' आटकेस* बिडीखरीज* ठेवावे आण* फुटाणे गावात भीक मागून 
खावे. याजप्रो वो" राजश्री शास्त्रीबावाची आज्ञा जाली आहे हे विनंती. 


अभ्यास :--अद्रा प्रकारचा शिक्षा आतां दिली तर? 


त न mans mee een a 


१ पुनः. २ कळवून. ३ तोफखान्याच्या जागेंत. ४ कंदेंत. ५ बेडी न 
घालतां. ६ आणि. ७ वेदशास्त्रसंपन्न, 


वडगांबची लढाई २२५ 


१६७. वडगांवची लढाई 


एतिहासिक लेखसंग्रह 
aa क {२ २ जानेवारी १७७९. 
“ इंग्रज? वडगावावर जात तोंच फार करून लुटल गल, फारच गल. पुटे 
परिणाम नाहींसे समजोन थैली, पाठविली कीं, (या) पत्राचे उत्तर येतांच 
भल्या माणसास? पाठवू. तेव्हां ( इकडून ) पत्राचे उत्तर गेले. त्याजकडून 
भला माणूस आला. त्याने लिहून पाठविले त्याजवरून (इंग्रजांकडून) 
यखत्यारी* आला. त्याचें नांव मेस्तर होम ( Mr, Holm८$), लाने ठराव 
केला कीं, “ साष्टी, उरण व जंबूसर वगैरे गुजराथचे महाल सरकारचे व 
गायकवाडाकडील घतले आहेत त्यासुद्धा झाडून सोडून देऊन श्रीमंत नाना- 
माहेत्र व माधवराव साहेबापासून तहनामा चालत आला त्याप्रमाणे चालावे. 
श्रीमत राजश्री दादासाहेवांस हवाली करून द्यावे. कलकच्याहून (बुदेलखेडांत) 
कपू” आले आहेत त्यांस (इकडून) दस्तक द्यावें झणजे ते परत जातील, 
येणेंप्रमाणें ठराव झाला, साष्टी वगेरे ठाण्यांसाठीं इष्ट्र फांकडयाचा पुतण्या 
(Lieutenant Charles Stuart) ओलीस राहिला. आणि दुसरा 
फरमार ( M7. याह) म्हणून इंग्रजच, येणेंप्रमाणें ओलीस राहिले...... 
(इंग्रज) इतके दमाने आल असे असतां असं कसे जाहले अस आपण 
म्हणतील, त्यास मुख्यल्वें श्रीमंतांचे पुण्य विचित्र, अवतारी पुरुष, त्यासारख 
योग घडले ! ज्या माष्टीमानें (माँस्टिन्‌ यानें) मसलत केलो तो घांटावर 
येतांच समाधान नाहीं म्हणून मुंबईस गला तेव्हां मृत्य पावला, इष्ट्र फांकडा 


का लल ~ — “पच 


१ पत्रलेखक शिवाजी बावाजी. २ दरबारी पत्र. ३ अर्थात्‌ तह करण्यास. 
४ जबाबदार माणूस. ५ फोजेची तुकडी, एका कपूंत (1४9060) दहा 
पायदळ पलटणी, एक पांचशें लोकांच्या शिबंदीची तुकडी, पांचशे तुकस्वार 
व साठ तोफा अशी भरती असे, असें के. झो. लिमये हे ' गनिमी कावा व 
कचाइती कंपू ' या निबंधांत लिहितात. ६ परवाना. ७ हिमतीने. ८ तडफदार. 


२३६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


मोटा लढाव, तो गोळा लागोन ठार झाला. कर्णल की (Lieutenant 
“Colone! 1९७४) हणून होता त्यास बाण लागोन जर झाला, आकारिक” 
होते त्यांची अशी अवस्था झाली. इकडून फौज तिकडे येईल म्हणून (त्यांस ) 
भरंवसा होता, (पण ती) फौज मिळाली नाहीं. इकडील फौजेत देण्या- 
घेण्याचा दंगा, यास्तव फौज (एकत्र) मिळणार नाहीं असा त्यांचा समज; 
त्यास उभयतां सरदारसुद्धां पन्नास हजार फौज जमा झाली. चोहोंकडून 
फोजांचे भार* पहातांच छाती तडकली; तेव्हां माघारें कूच केलें. सारांश 
श्रीमंतांचा प्रताप हें खरें ! (पत्रांत थोडा फरक करून) 


अभ्यास :--वडगांवच्या लढाइत मराठे जय पावले याचां पत्रलेखकानें दिलेलीं 
कारणें कोणतीं ? तुम्हास तीं पटतात काय? 


१६८. बाळपेशव्याची मुंज 


Cn memanann 5२.3. उ सा 


एतिहासिक लेखसंग्रह 
आग ७ वा, नं० २४९२ | एप्रिल १७७९ 


श्रीगणपति. 
'सुरू सन तिस्सा सबैन, 
चिरंजीव' राजश्री बळवंतराव यांसा आशीर्वाद उपरी... श्रीमंतांचा व्रतबंध 
होणार, काय पाठवावे लागेल, झणोन लिहिलें, त्यास वेशाख शद्ध पंचमीस 
ब्रतबंध होणार. स्वारी जेजुरी व मोरेश्‍वर व थेऊर येथे जाऊन देवदशन करून 
पुणियास जाऊन तेथ त्रतबध करणार; म्हणोन कालच बाळाजीपंत यांचीं पत्र 
आलीं. त्यास “ पुणियास ब्रतबंध करणें टीक नाहीं. किल्ल्यावरच करावा, 


यनक मक चक छ र. “सक जना 


ति = memes त se 


१ प्रमुख, महत्त्वाचे. २ संख्मावल. ३ पत्र परशुरामभाऊंचें मिरजेस 
गंगाघररावांस 


बालपेदाव्याचा दिनक्रम ~= २३७. 


अशो सूचना लिहोन पाठविली आहे. कोठें करितात पहावें ! श्रीमंतास अहेर 
चिरंजीव राजश्री शिवराम सुभेदार यांजबरोबर पाठवून द्यावा, तेथेंही चिरं- 
जीव राजश्री बळवेतराव' व हरीपंततात्या आहेतच. कोणी गेल्याशिवाय ठीक 
नाहीं, सुभेदारांस पाठवावे हैं चिरंजीव राजश्री दादाचेही विचारास आलै. 
एक कंठी हजार रुपयेपर्येत श्रीमंतास पाठवावी. शिवाय एक झगा, टोपी, 
वोढणी* व अंगवस्त्रावद्दळ धोतरजोडा एक येणेंप्रों पाठवाबें...बहुत काय 
लिहिणे लोभ असो दीज है आशीर्वाद. 

अभ्यास :---तत्कालीन नजराण्याँची काँही कल्पना या पत्रावरून दिसून येते. 
आज उपनयनासारख्या प्रसंगीं कोणत्या वस्तू भिटीस दिल्या जातात ? 


१५९, बाळपेशव्याचा दिनक्रम 


काव्येतिहाससंग्रह, पौष शु० ६ श० १७०४ 
ले० ३९३, पृ० ३३९ ता० ८-१-१७८३ 


| ' पेशवाईतील राजपुत्रांचें शिक्षण या विषयाची या पत्रानें बरीच 
कल्पना येईल. ] 


श्रीयासह चिरंजीव राजश्री माधवराव प्रधान यांसि प्रती गोपिकाबाई? 
मुक्काम नाशिक अशीर्वाद उपरि येथील कुशल तागायत छ ४ माहे सफर 
जाणून स्वकीन* कुशल वर्तमान यथास्थित असे विशेष, तुम्हीं पत्र पाठविले 
ते पावलें. 

१ पुण्यास बळवंतराव कृष्ण व हरिहरराव पुरुषोत्तम पटवधेन मंगळवेढे- 
कर आहेतच. २ अंगावर खांद्यावरून घ्यावयाचें वस्त्र. ३ नारायणरावची 
आई. ही विरक्तीनें नाशिकला जाऊन राहिली होती. ४ स्वकीय. 


२३८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


“मी लहान, वडीलीं सव-त्याग करून श्रीक्षेत्रीं वास केला आहे, स्वास 
सव माहित वडिलांस, यास्तव कोण रीतीनें चालावे हें सव ल्याहावयास आज्ञा 
व्हावी, ” म्हणोन लिहिले, त्यास सूयग्रहणसंधि अन्वये कृष्ण पक्ष होऊन 
लोप जाहला होता, तो हल्लीं पुण्योदयें करून दुष्टांचा संहार व सुष्टांचे 
पालग्रहणाथ तुम्ही या कुळांत जन्म घेऊन पुरंदर येथे उदयास आलां”; 
त्यापक्षीं इकडून लिहावयाचे कारण दिसत नाहीं. परंतु मानवी देह आणि 
तुम्हीं लिहिले, त्यापेक्षां तूत चालावयाचे जें मुचळें तें लिहिले आहे. तपसील 
कलम बंदी: — 

१ प्रातःकालचे घटका रात्री उठोन दिशम जाऊन पादप्रक्षाळन मुखप्रक्षा- 
लन करून दिवाणखान्यांतील श्रीमृत्तिका गणपतीचे ददान घऊन प्रातःस्मरणाचे 
इलोक म्हणावे. नंतर सूर्योदयावरोबर वद्यानी यऊन हात पहावा, प्रकृति- 
अन्वये औषध घ्यावें. नंतर लिहावयास बसावें. कित्यांत हात फिरवून मग 
ज्या कागदावर निशाणे? व्हावयाची असतील ते लिग्बितान्वयेचच' वाचावे. ते 
समयीं जवळ गुरुजी व आणखी एक दोघे मभावित योग्य असतील ते 
असावे, जास्त असो नय, यणेंप्रमाणे घटिका तीन, यकूण घटिका, कलम £ 

१, तालिमखान्यांत जाऊन दंड काढावे. दिवसेदिवस शक्ति अन्वये 
चढते* दंड असावे. बरोबर समवयी मुळे पांच चार संभातितांचीं असावीं. व 
जेठी* एक दोघ व नेहमीं विश्वासुख गृहस्थ वरोवर असावयाचे ते असावे 
स्विसमतगार कार्याकारण असावे. जठी यांनीं कुस्तीचे डाव शिकवावे, नंतर 
समवयी मुळांसुद्धां प्रकृतीस जो शरास मानेल तो नेमकरून घत जावा. थेण- 


प्रमाणें घटिका दीड, थेकूण घटी साडचार. कलम २ 
२, स्नान करावयाचे समयीं पंचांग जोशी वाचून सकत्प सांगावा. नंतर 
गंगाष्टक म्हणावें, संध्या थोडकी, परंतु न बोलतां करावी, कलम ३ 


१, कचेरीस यावें ते समयीं सर्वांस येऊन योग्यतेनुरूप नेत्रलाभ व भाषण 
होत असावें, कचेरींत लघु शब्द बोले नये व गेर नि ही [? ] बोलूं नय. 


१ नारायणवाच्या वधावर सूर्येग्रहणाचं हें रूपक आहे. सवाई माधवराव 
हा अवतारी आहे असा तत्कालीन समज गोपिकाबाईच्या मनांतही आहे. 
२ दोंवटील अक्षरें “ आज्ञा प्रमाण ” हीं अक्षरें सहीच्या ऐवजीं घालीत. 
३ लिहिलेलें समजून घेऊन वाचावे. ४ जोर. ५ वाढते. ६ मल्ल, कुस्तीगीर. 


बालपेशव्याचा दिनक्रम २३९ 


मनुष्यपरीक्षा असावी. गेरवाखा' एखाद्यानें समजाविलेस पक्केपर्णी विचार 
करून अपराध ठरल्यास दुसऱ्याकडून त्यास निषिद्ध करवावे. आपण नेत्र- 
कटाक्ष करून पहावें. अपराधानुरूप पारपत्य करावें, परंतु संभावित गृहस्थ 
बहुत दिवस पद्रींचा प्रामाणिक अशाने रदबदली केली असतां क्षमा करावी. 
दुसऱ्याचे क्षुद्र काढूं नये, येणें करून त्याचा अपमान होतो, आणि तो त्याचे 
मनांत दंश राहतो, साधल्यानुरूप नाश करील. आणि आपल्यास ल्घुपणा 
यईल. सन्निधानी' लोभांत छघुमनुष्य' राखल्यास जे केळे त्यास ते रुकार 
देतात, परंतु जन लोक वाईट म्हणतात, थोरपणास हानि होती. येणेंप्रमाणें 
घटी तीन, यकुण घटी अकरा. कलम ४ 
१, भोजनाचे पूर्वी सोवळ जाहले नंतर थोरल्या देवघरांत जाऊन, फुले 
पाळून, नमस्कार करून, त्राह्मणांस उदक सोडून, भोजनास बसावें. ते समयीं 
भाषण करणें ते राजसुययज्ञांतील ब्राह्मणभोजन प्रकरणीं वगरे योग्य सर्वांस 
दिसेल त बोलावं. पाक करणार व शिष्य मंडळी मुशिक्षित विइवासुक 
असतील ते बाळगावे. घटी २. यणप्रमागें घटी १३. कलम ५ 
२. भोजनोत्तर आचमन करून शतपदी' करून तांबूल ध्यावा. नेतर दोन 
घडिका राजविलास खेळ खळावे. येणेप्रमाणे घटी २. येकूण घटी पंधरा, कलम ६ 
१, शास्त्री यांजवळ विराटपर्वापासून भारतांतील चिंतनिका* करीत 
असावी; व वृद्ध मनुष्ये पदरचीं बहुत दिवशी व अन्यत्र शहाणे असतील 
त्यांशीं दिल्टीप्रकरणीं व महाराजप्रकरणीं गोष्टी कशा जाहल्या त्या ऐकण्यांत 
असाव्या. आपले वडिलांच्या गोष्टी कारभारी यांसि एकांत स्थळीं विचारीत 
असावें; व तसबिरा व नकाशे अनेक पहात असावे, ते समयीं शाहाणे बुद्धि- 
आन्‌ असतील ते जवळ असावे. यणेंप्रमाणें घटिका चार, एकूण घटिका १९, 
कलम ७, 

१, खडे लिहावयास बसावें. ते समयीं एक दोन मुलें संभावित गृहस्थांचीं 
बुद्धिमान पहावयास असावीं. करदन बस्तन ` गुणाकार भागाकार करा- 
वयाचा सराव बहुत असावा. गुरुजी यांणी विद्याभ्यासाकरितां बोलणें" 


NI क्ट 


१ गेरवाजवी, बनावट. २ जवळ. ३ हलका. ४ स्वयंपाक. ५ शतपावली. 
६ मनन. ७ दिवसांची. ८ बेरीजवजाबाकी. ९ ताळा. १० रागे भरणे. 


२४० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


प्राप्त आहे. परंतु लिहावयाचे जागींच बोलावें. तेथे विशष कोणी असो 
नये. घटी चार, एकूण घटिका तेवीस, कलम ८ 
१, लिहिणे जाहलेनंतर कांहीं उपकार थोडासा मर्जी असल्यास मुला 
समवेत घेऊन करावा. नंतर तांबूल घ्यावा. घटी एक. एकूण घटिका चोबोस. 
कलम ९ 

१, घोडीं फेरावयास चार रोजांनीं जात जावें. ते समीं बरोबर पटवधन 
मंडळी व अन्यत्र सरदार असावे, त्यांशी भाषण करणें तें संतोषवृत्तीने करावें. 
परंतु अत्यंत लोभही नसावा व विरुद्धही न दाखवावे. कांहीं अंतर? जाह: 
ल्यास क्षमा होणार नाहीं असे मय असावें. योग्यता बघून त्याशी भाषण 
संतोषेकरून करावें. दिवाण यांणी राजकारणाचे वतमान व पुढील योजना 
करावयाचा विचार करून विनंती करीत असावी, त्या समयीं अन्यत्र कोणी 
असों नये. व त्यांतील अभिप्राय दुसऱ्यापाशी निधों नमे. म्हणज मसलती 
असाध्य होत नाहीं. बातमी हरत-हेची राखावी म्हणज मसलतीस बल बहुत 
आहे. पदरच्या मनुध्यांचे चालवावयाचें त्यास जिकीर करू नये. एकूण घटी 
चार. एकूण घटिका अठ्ठावीस. कलम १० 
१, तिरंदाजी करावयास जावें--तेथ बरोबर सरदार व पागे व मानकरी 
बराबर असल्यास तीर कोण कसे मारताहेत ध्यानांत असावें. व हरएक खळ. 
पहावयचे ते सवत्र समवेत पहावे, येणेंप्रमाणें घटिका दोन. एकूण धटिका ३०. 
कलम ११ 

१, दीपदशन जाहस्यानंतर संध्येस बस्त्रांतर करून बसावें. संध्या जाहल 
नंतर स्तोत्रपाठ म्हणावा. नंतर पुरुषसूक्त अथवा पवमानांतील अध्याय 
म्हणावे. ते समयीं आश्रितांनीं जवळ असावें. नेतर भोजनास जावें. भोजन 
होऊन उठेपर्यत घटी चार. कलम १२ 
१ भोजनोत्तर तांबूल खावयास दिवाणखान्यांत क्षणभर वसून तांबूल 
ध्यावें, नंतर कार्याकारण मंडळी जवळ असावी. ते समयीं बातमीदार यांणी 
वर्तमान गुप्त सांगत असावें. व हरएक बातमीचीं पत्रे आलेली पहावयाजोर्गी 
असतील तीं पहावीं. बाकीची पत्रे विश्वासूक मनुष्य कोण असेल त्याजकडे 


१ फरक, गर गोष्ट. २ पुरुषसूक्तासारखा एक मंत्र. 


उत्तरकड दुलक्ष : ग्वालेर गमावले ! २४१ 


काम योजावे, त्यांणीं सांगावें, व त्यावर ही बातमी प्रमाण अथवा अप्रमाण 
सांगतात याची चौकशी असावी, नंतर निद्रेस जावें, येणेप्रमाणे घटी तीन. 
एकूण घटिका सात, कलम १३ 

एकूण कलमें तेरा लिहिलीं आहेत, तीं ध्यानीं आणोन चालल्यास उपयोगीं 
पडतील. बहुत काय लिहिणें हे आशीर्वाद. 


अभ्यास :--पेशवाईतील राजपुत्रांच शारीरिक शिक्षण व बोड्धक शिक्षण 
कोणते होतें ? या शिक्षणांत आणखी कोणती भर सुचबाल ? त्यांच्या जीवास कोणत्या 
प्रकारें जपत ? 


१७०. उत्तरकडे दुळेक्ष : ग्वालेर गमावलें ! 


महादाजी [शदे यांचीं 
कागदपत्र, नं० १०८ 


| १३ ऑगस्ट १७८० 
श्री 
राजश्री बाळाजीपंत नाना गोसावी यांसी:-- 

छ दडवत विनती उपरी :--पातद्याह्या व नजफखान यांजकडील पत्रे 
आलीं, त्यांचा मजकूर सविस्तर आपणास दोन तीन पत्री पेशजी लेहून 
पाठविला आहे. आपल्या पत्राचीं उत्तरें याबीं त्याप्रमाणं करावें हे प्रतीक्षा 
करीत होतों. तो आज छ १२ साबानीं रा आंबाजी इंगळे यांचे फोजेंतून 
पत्रे आलीं कीं ग्वालेरचा किल्ला इंग्रजांनीं दगा करून श्रावण शा चतुर्थीस* 
घतला. किल्लेदार रघुनाथराव रामचंद्र गोळी लागोन ठार पडला त्याच्या 
बायकामुले होतीं त्यांनीं पोटकटारी' करून घेतली म्हणोन वतमान आलें. 


क्ला 


nes, 


ere 


*४ ऑगस्ट १७८०, १ पोटांत कट्यार खुपसून आत्महत्या. 
१६म०प्‌०३्‌० 


२४२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


किल्लेदाराकड येथून खर्चास पाठविलें. सावधानीविसीं वरचेवरी लिहीत 
असतां बेफाम राहिल, त्यामुळे दगा होऊन जागा गली, इंग्रजांस मोठा 
थांगा' जाला, तेथोल मजबुदी करून पुढें यावयाचा विचार त्यांचा आहे. 
जेपूरकर* व नजफखानाची फौज एशी नव्वद कोसांवरी येथून आहे. याप्रो- 
इकडील वतमान, केसोपंत दातार श्रीमंत दादासाहेबांकडील व पलटणें सुलतान- 
पूर, नंदुरबार येथ येऊन अमल बसविला. गुलजारस्वान व चंदरराव पवार 
ते सारे एकत्र होणार हेंही वतमान आलें, आपलें पत्र राजश्री सदाशिव दिनकर 
यांसी आलें कीं पाटीलबावास घऊन कोंडाईंबारीकड यावें. त्यास आम्ही 
तिकड आलों झणजे ग्वालरीकडील इंग्रज माळव्यांत येऊन बंदोबस्त करीत 
पुढें देशीं येतील याचा विचार कसा करावा १ कोंकण पट्टीत इंग्रजांचा 
उपद्रव तो एक दाइ, दुसरा, खानदेश व गुजराथ, तिसरा, म्वालेरीहून कंपू 
येतात ते व जेपुरकर व नजफखान, याप्रमाणें तीन मसलती? येऊन सध्याच 
ठेपल्या, ह्या जिकडील तिकड थोपवून न राखतां सारें एकत्र जालों तरी 
एका तोंडावरी राह. दोन तोंडं मोकळी. इकडन आटपीत* येतील तेव्हां 
मुलकचा मुलक त्यांचे हाती जाऊन भारी" पडतील, मग कांहींच होणें नाही 
याकरितां आपले विचारें येईल तरी एक सल्ला आहे. खानदेश व गुजराथ 
दोन तोंड होळकरांनी सांभाळावी. आपण कोकणपट्टीचे तोंड सांभाळून 
ठासून राहावें, आणि होळकरांकडीळ उपराळा"* राखावा. आपणाकडे निकड 
पडल्यास होळकरांनी उपराळा करावा, आम्ही ग्वालेरीकडन कंपू यतात ते 
व जेपुरकराची व नजफखानाची फौज आली अशीं दोनीं तोंडे आम्ही सांभा- 
ळतों. इंग्रज चहूंकडून वेष्टीत चालल, या समयीं चवघांनीं चहुंकड मसलती 
आरोपल्यास बंदोबस्त होईल. नाहीं तरी कळतच" आहे...... 


ms mes rheynistep NR Mopars = vee fee ree ere अधि आन ~= > 


१ थारा, सोयीची जागा. २ जयपुरकर, ३ मोहीम, फौज. ४ आक्रमण 
करीत. ५ प्रबळ होतील. ६ मदत, साह्य. ७ लक्षांत येईलच कीं कांहीं 
होणार नाहीं, असा अर्थ. 


इंग्रजाकड्न शकटभेवाचा यत्न २४३ 


१७१, इंग्रजाकडून शकटभेदाचा यत्न 


काव्यतिहाससंग्रह, शके १७०२ था० शु० ४ 
खे० २७७ ता० ४-८-१७८० 


[ पेशवे, निजाम व हेदर या तिघांशीं वेगवेगळी कारस्थानें करून 
तिघांसही बुडवावें हा इंग्रजांचा बेत हेदरनें ओळखला होता व तो 
नानास व शिद्यास सावध करीत आहे. ] 


श्री 


राजश्री सदाशिवपंत* स्वामीचे सेवेशी 

विनंती उपरि, हेदरखानास मसुद्याप्रमाणें पत्र राजश्री पाटील्बावांचें पाठ- 
बिलें ते पावलें म्हणुन पूर्वी तुम्हांस लिहिलेच होते... चेनापट्णची बातनी' 
आली त्यांत लिहिलें आहे कीं, हैदरखान बिघाड करून येत आहे, यामुळें 
महंमदअस्लीखान* व चेनापद्रणकर' इंग्रज बहुत घाबरे होऊन लढाईची 
तरतूद करतात; व वकिलाने कु पी य्रा' बातनीत सूचना लिहिली आहे कीं 
इंग्रज व महंमदअल्टीखान मनसबा करतात कीं, पंतप्रधान यांकड अनुसंधान 
लावावे; आणि हैदरख्रानास सांगावें कीं तुम्हो पंतप्रधान यांचा काय भरंवसा 
घरलात ? आम्हांस म्हणतात कीं, “ तुम्ही आम्ही मिळोन है दरखानचें पार- 
पत्य करूं, त्यास आम्ही पंतप्रधान यांचा स्नेह चाहत नाहीं. जर तुम्ही नच 
एका तर आम्ही या प्रमाणे करतों आणि तुम्ही आम्हांस अनकुळ झाल तर 
पतप्रचान यांची दौलत तुम्ही आम्ही मिळोन घेऊं. '' असा शकटमभद) हैदर- 
खानाचे व सरकारचें द्रेत पडावें या करतां करणार आहेत, सावधता असावी 
हेदरखानाने सरकाराशीं स्नेह संपादून इंग्रजाशीं बिघाड केला हा ये समयीं मोठा 


eee mee “0. पाण गण लन ~ ~ - —— + ल a ऱ्य 


*नाना फडणवीसाचें शिद्यांच्या दरबारीं पेशव्यातफ नेमणक झालेला 
सदाशिव दिनकर यास पत्र, १ बातमी. २ कर्नाटकाचा नबाब. ३ मद्रास- 
कर. ४ कुपिया (हिंदी खफिया )-गुप्त. ५ फूट पाडण्याचा डाव. 


२४४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


उपयोगी आहे. इंग्रजांचे मानस आहे कीं, हेदरखान, श्रीमंत व नवाब 
तिघांच्याही दीलता घ्याव्या. त्यास कोणेंही प्रकारे एकाशी दाकटभेद्‌ करून 
एकास खालीं पाडावे, असें करतां एक राहील त्यास आपण शेवटीं गुंडाळावें. 
याची पूर्ती बेदोबस्ती असावी' म्हणोन वकिलाने लिहिलें आहे, हें वतमान 
पाटीलबावांस सांगावें... हे विनंती 

पान छ १७ सबैन सुरुसन इहिदे समानीनमुक्काम उजैन 


१७२. हैदरशीं तह 


Ps 


शेतिहासिक लेखसंग्रह, हु० स० १७८० 
आा० ७ बा, नं० २५४९ पौष-जानेवारी 


[ नारोपंत नाना दामले यांस जनार्दन माधवराव यांजकडून पत्र 
बिनतारखे चें. ] 

“ हैदर नाइकाचा तह जाहला ऐसें वर्तमान आहे. तहांत ठरलें कीं झाडून 
बंद सोडावे. त्यास पेशजी खंडणी लाख होनाचा करार झाला; त्यास हल्ली 
याप्रमाणे ठराव जाइला आहे कीं कृष्णेअलीकडे त्यानें येऊं नये; यांनीही" पली- 
कडे जाऊं नये; याप्रमाणें वदता ऐकितो. त्यास आपल्यास जालें वतमान 
कळलें असेल तरी लिहून पाठवावे. चिरंजिवांची" सुटका कैसी होती ही चिंता 
बहुत लागली आहे.” 


PR पवन ल नानक. os een 5. 


हें ओळखून पूणं सावध असावें. २ हंदरच्या वकिलाने. *पोहोंचल्याची 
तारीख, ३ कैद, ४ श्रीमंतांनी, ५ धाकटे बंध आनंदराव तोफखानेवाले यांची 


हेंबरचा मृत्यु २४५ 


१७३, हेदरचा मत्य 
6G YD 


काव्येतिहाससंग्रह, ] माघ व०्हा०९, १७०४, 
ले० ४०१ ] ता० २५-२-१७८३ 


के 


श्री 
राजश्री नारोपंत स्वामीचे सेवेशी, 
विनंती उपरि, हैदरखान वारले, त्यांचे चिरंजिवांस मातमपुरशीची' वस्त्रे 
पाठविली, हा मजकूर पेशजी लिहिलाच होता, पुत्रही पराक्रमी आहे. परंतु 
हेदरखानाचा दाब इंग्रजांवर मातबर होता. यामुळ इग्रज खानास वचकत 
होते. खान वारल्यावर इग्रजांनीं तिशेकड तीन टोळ्या करून त्याच्या मुलखांत 
पाय शिरकाविला, एक टोळी विदनुराकड येऊन विदनूर संस्थान मोठे ते 
इंग्रजांनीं हस्तगत केलें. थोडा थोडा कदम' पुढे टाकीत चालिले म्हणोन 
बातमीची पत्रे आलों. त्यावरून वतमान कळावयाकरितां लिहिलें आहे. 
इंद्रसेन? पाटीलबावांजवळ आहे तो हेष्टीना "पासून आला, मुकत्यार" आहे. 
याकरितां सरकारचा तह पेशजी लिहिल्याप्रमाणे याउपर दिवसगत न लागतां 
दादासाहेब कुटुबसुद्धां हस्तगत करून घऊन पक्का तह लौकर व्हावा, या 
उपर विलंब लाऊं नय. रा छ २२ रबिलावल हे विनेती. 


अभ्यास :--हैदरच्या मृत्यूमुळे कोणत्या गोष्टीबइल सावधता बाळगावी असे 
लेखकाचे म्हणणें आहे? 


१ दुखवट्याची (मातम -- दुःख + पुर्णास-विचारपूस). २ पाऊल. ३ 
अँडरसन. ४ हेस्टिग्ज. ५ जबाबदार. 


२४६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१७७, सवाई माधवरावाचें लग्न 


काव्येतिहाससंग्रह, 9 
ले० ३९७ | | १४७२६ १७८३ (१) 


कामांची नेमणूक व विल्हेवारी 


[ही ४८ कलमी याद मूळांतून वाचण्यासारखी आहे नमुन्यादाखल 
एक कलम दिलें आहे. यावरून नानांची दक्षता व बारीक नजर लक्षांत 
यते. | 
नेमणूक लग्न" श्रीमंत राजश्री रावसाहेब सुरू सन सल्लास समानीन मया व 

अलफ. कामें नेमून सांगितली :-- 


(८) गंध अक्षत उगाळून लावण्याचे काम जनादन मुकुंद यांजकडे व 
बाबाजी लबोदर, 

केशरी गंध अर्काचें व मध्यम ऐशीं दोन प्रकारचीं चांगली, रंगदार कपाळीं 
लावावयासि; व अंगास लावण्यास केशर व अर्गजा वरीरे सुवासिक एक व 
साधे पांढरें एक व गुडाबी चंदनाचे व कृष्णागराचें' याप्रमाणे चांगली 
उगाळावीं. केशरी गंधांत केदाराची कसर राहूं नय. व अक्षता उंच कस्तुरीची 
व मध्यम कस्तुरीची ऐशा दोन कराव्या. गधअक्षत खांसा मध्यम असामी 
पाहून लावीत जावी, उभ खोडानें गध उगाळावें. 

गंध लावणारे चांगले कुशल चौकस माणूस असावे. त्याणीं सांखळीनें 
कपाळीं लावावें, वांकडे गंध लागं नये व अक्षत लावते समयीं नाकास धक्का 
न लागतां कपाळाचा मध्य पाहून लहान मोटी अक्षत ओघळ न यतां वाटोळी 
लावावी, व गंध उभं आडवें ज्यांस जसें पाहिज तसे लावावें, कोणी मातबर 


न्न 


न भा” 


* हें लग्न माघ शु. ९ श. १७०४ ता. १०-२-१७८३ रोजीं झालें. 
१ एक प्रकारचा चंदन. 


टिपृशीं लढण्यास इंग्रजांत मदत करा २४७ 


असतील त्यांच्यापुढे गंध व अक्षत ठेवीत जावी. व हातास लावण्याचे गंध 
देते समयीं भागीरथीचा गुलाब” वाटींत पुढें ठेवीत जावा. गंधं अक्षता 
लावणार यांणीं नखै काढून बोटें चांगलीं करून लावावें....... 

| अशीं एकंदर ४८ कलमें आहेत. ] 


१७५, टिपृशीं लढण्यास इंग्रजास मदत करा 


महादजी शिदे यांचीं || 


00 ७ सप्टेंबर १७८ 
कागदपत्र, न० २५१ { SR 


[ नाना व महादजी यांच्या धोरणांची तुलना करतांना नानानें इ. स. 
१७९० त टिपूचा पाडाव करण्यास इंग्रजांस मदत केली याबद्दल 
दोष देण्यांत येतो. या पत्रांत महादजी नानास काय सल्ला देत आहे 
तें पहा. ] 


राजश्री बाळाजीपंत नाना गोसावी यांस:-- 

दंडवत विनंती उपरी, सरकारचा व इंग्रजांचा तहनामा जाला, त्यांत 
दैद्रखानाकडील कलम लिहिले आहे कीं, इंग्रजांचा धतला मुलूख व पाडाव! 
सोडावे... ...फरासिसाचा* मजकूर तरी, विलायतेस फरासिसाचा व इंग्रजांचा 
सळूख* जाहल्याचें वर्तमान आहे. तेव्हां फरासीस आल” ते माघारे जातील 
अथवा इंग्रजांस सामील होऊन टिपूवरच मसलत करतील. तहाचे तारखे- 
पासून साहा महिन्यांत टिपूनें मुलूख व पाडाव सोडून द्यावे, ते गोष्ट न 
जाहली. छ २१ रमजानीं साहा महिने होऊन चुकले. आत) फरासिसांचा व 
इंग्रजांचा सलख जाहला, हें वतमान टिपेस समजल्यावरी सलुखाचा पेगाम। 

१ गलाबपाणी व गंगा एकत्र मिसळलेली (?). २ कदी. २ फरेंच 
४ सलोखा, तह. *य रोपांत इंग्रज-परेंचांचे यद्ध चाल असतां फ्रेंचाचें आर- 
मार अरबी समद्रांत आलें होतें. ५ मध्यंतरी. ६ बोलाबोली 


२४८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


टिपूनें आपणांसीं लाविला, तरी इंग्रज ऐकणार नाहींत. साहा महिन्यांत 
कराराप्रमाणे टिपूनें एकले असते, तरी इंग्रजांस त्यासीं बोलावयास जागा 
नव्हती, वाइदा' टळला, त्या अर्थी सरकार, आपण मिळोन, टिपूचें पारपत्य 
करावें, असा निश्चय इंग्रजांचा आहे. तेव्हां इंग्रज टिपूस जाहगीर व एखादा 
किल्ला द्यावयाचें कबूल करतील, हें कळतच आहे. वाइदा होऊन गेला, याउपरी 
फौजेची रवानगी टिपूवरी जलद व्हावी. फौज निघोन त्या सुमारें चालली 
म्हणजे आम्हांकडील कंपू सामील होतील, फौजेस दिवसगत नसावी, या- 
प्रमाणें इग्रजांकडील निकड आहे तरी फोजेची रवानगी भाद्रपद मासीं व्हावी, 
ते न जाहली. दसऱ्यास तरी रवानगी जरूर जाहली पाहिज, फरासिसांचा 
व इंग्रजांचा सलूख जाहला, फरासिसांचा आसरा टिपूस होता तो तुटला. 
या उपरी इंग्रजां टिपूवरी जरब बसवन त्याजवरी मुलूख घेतील, आपली फौज 
न पोहचतां, ते मुलुक घेतील त्यांत वांटणी इंग्रज देणार नाहींत. फौज 
सामील जाहल्या दिवसापासून मुलूक सुटल त्याची वांटणी घ्या म्हणतील. 
या करितां फौजेची ततूद जाहली पाहिजे. फौज लौकर न गेल्यास इंग्रजांसी 
बोलावयास जागा राहणार नाहीं, पुढे आपण आहझांवरी शब्द ठेवतील 
यास्तव लिहिले असे, गार छ ९ सवाल, बहुत काय लिहिणे लोभ कोजे 
हे विनंती. 


१ वायदा. २ रवाना. 


राघोबाचा मत्यु २४९ 


१७६, राघोबाचा मत्य 


एतिहासिक लेखसंग्रह, २५-१२-१७८३ 
भा० ७ वा, नं० २६९९ मागशीषं ब० ६ श० १७०५ 


श्री 

राजश्री बाळाजीपंत नाना गोसावी याँसीं:-- 

सकळ गुणालंकरग अखडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्ना 

तुकोजी होळकर दंडवत विनंती उपरी येथील कुशल जाणून स्वकीय 
कुशल लिहीत असले पाहिज, विदा, आपण पत्र पाठविलें ते पावलें, श्रीमंत 
दादासाहेत्रांचे दारीरीं समाधान नव्हते, मध्यें चांगले आरोग्यही झाले होते, 
फिरून ज्वर होऊन मागशीपं वद्य तृतीयेस गुरुवारी अवशीचे सहा घटका 
रात्रीस कैलासवास झाला,* म्हणोन लिहिले, ऐकून चित्तास बहुत खद जाहला. 
जी गोष्ट घडणार त्यास यत्न कोणाचाही नाहीं. श्रासत्ता प्रमाण, राजश्री 
विसाजी आपाजी यांची रवानगी श्रीमंत मातोश्री आनंदीबाई व श्रीमंत राजश्री 
बाजीराव यांचे समाधानार्थ केली, उत्तम आहे. रवाना चंद्र २० मोहरम. 
बहुत काय लिहिणे लोभ असो दीजे ही विनती. 


en क नि eevee me see eee eo ट्ट 00” 


*११ डिसेंबर १७८३. 


eae oe "टी त ames me 


२५० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१७७: शिंदे व इंग्रज यांचा सलूख 


महादजी शिदे यांचीं कागदपत्रं, 
नं० १३८ 


{इ स० १७८४ सप्टेंबर 


[ या पत्रावरून हेस्टिग्ज महादजीस किती वचकून होतां त दिसून 
येतें. ] 

छ विज्ञापना एसीजश;---घाकटा इद्रसन' लखनहून येथ आला आहे. 
राजश्री पाटिलबावांचीं त्याची दोन खलबत जालीं. वतमान ऐकिले ज 
अफराशाबखानाने अबदुल अहदखान केद केल्यामुळे इंग्रजांचा मनसबा" 
कच्चा पडला. बादशाहाजादा आपणाजवळ आला तो कशास ठेवावा १ 
बाददाहींत आम्ही शिरत होतो, याकरितां पाटिलबावांस राग आला असेल, 
म्हणून समाधान करावयास इष्टिनाने' धाकटा इंद्रसेन येथ पाठविला. 
वावांसीं भटून, केल्या केल्या कर्माचा परिहार" करून, मनांतील विक्षेप दूर 
करावा; बादशाहाजादा आम्हांजवळ आहे याचा विचार काय तो पुसावा, 
म्हणून आला. भेट्न दोन वेळ खलबत जालीं. त्यांतील आशय कळला ज, 
बावांनीं इष्टिनास पत्र पारसी' लेहून दिले कीं, बादशाहाजाद्यास आमचे 
स्वाधीन करावा, बादशाहा यासीं रुष्ट असतील तर चिता नाहीं. आम्ही 
विनती करून तकसीर* माफ करून घऊं, आणि याचे खर्चाचा बंदोबस्त 
करून देऊं. बादशाहा नच मानीत, तर आम्ही आपणापासून खच चाळऊं 
असे पत्र इंद्रसेनाजवळ दिलें, तेव्हां सफाईची" बोलणीं जालीं असतीलच... 
सेवेसी श्रुत होय, हे विज्ञापना. 


Jor ee ता 


enn 7 ee प meee ees २ 


* पत्रलेखक सदाशिव दिनकर. १ भंडरसन. २ कारस्थान. ३ हेस्टिग्ज. 
४ निरसन. ५ किल्मिष. ६ फारशी. ७ गुन्हा. ८ दिलसफाईचीं, सलोख्याचीं. 


टिपूशीं लढाई २५१ 


१७८, टिपृशीं लढाई 


एतिहासिक लेखसंग्रह, 
भाग ८ बा, नं० ३००५ २६-७-१७८६ 
श्री 
शिक्का 


*रजश्री बाळाजीपंत नाना गोसावी याँसी,:-- 

दंडवत. विनंती उपरी, आपण छ० १ रज्जबचें पत्र पाठविलें तें पावलें 
OE ऐएसीयास प्रथम नवाबाची आपली मेट जाहली. दोहींकडील फौजांचा 
जमाव भारी, यावरून टिपूवर जरब चांगली बसली होती, व्याच समयी एक 
विचार होऊन दिवसगत न लागतां कूच दरकूच तुंगभद्रपयैत जाणे जालें 
असते तरी मुलूख ठाणीं सुटोन टिपूचें पारिपत्य होऊन नक्ष' अधिकोत्तर 
जाहला असता, भेटी जाहल्यावर एक जागां मुक्क्राम बहुत जाहले यामुळे 
शत्रूस फुरसत पडलो, तझांत नबाबानीं भागानगरास जावयाचा विचार केला! 
प्रथम मसलत पक्केपणे टिपूवर करावी असा विचार नबाबाचा आपला ठरून 
मोहिमेस निघाले असतां मधींच हा विचार केला, हें सविस्तर आपले लिहिल्या- 
वरून समजलें, हेदरनाइकाचें पारिपत्य आजपर्यंत एक सरकारचीच फौज करीत 
आली आहे* व पुढेही श्रीमंतांचे प्रतापे टिपूचें पारिपत्य सरकारचे फौजनेंच 
होईल, नबाबानीं आपलेकडील तहवारजंग ठविलेच आहेत. नबाब गेल्यावर 
आपण बदामीस मोचे लावून जागा घतली. पुढे छावणी जाहलीच आहे. 
श्रीमंतांचे देव समथ आहे! रात्र पादाक्रांत होतील, राजश्री हरिपंततात्या व 
होळकर वगैरे सरदार मोहीमशीर आहेत. त्यांस आपलीं पत्रे मजबदीने' 


a, पनि 5 न लाल ~ ~ ss see nee य Se > ee ee eee ree 


*हैं पत्र महादजी शिद्यांचे नाना फडणवीस यांस. १ दरारा. २ याचा 
संदर्भाथं असा कीं इंग्रज हेदरापुढे घाबरतात, निजामाचा तर प्रश्‍नच नाहीं 
पण मराठे तेवढे हेदरास तोंड देऊं शकतात. ३ पाय रोंवन 


२५२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


राहून टिपूकडील मुलूख घेऊन त्याचें पारिपत्य करीत येविशीं जातच असतील. 
त्यांची पुस्तपन्हां' आपणाकडूनही वरचेवर व्हावी, तिकडील वर्तमान वरचेवर 
लिहून संतोषवावे. रवाना छ० २९ रमजान, बहुत काय लिहिणे लोभ कीजे 
हे विनंती, 


१७९. लालसोटची विपत्ति : साहयार्थ विनंति 


महादजी शिदे यांची हे 

वियतः १०९ | | १८ ऑगस्ट १७८७ 
श्री 

श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान स्वामींचे सेवेसी :--- 

छ विनंती सेवक ह'महादजी दिंदे कृतानेक विज्ञापना तागाईत छ ४ माहे 
जिल्काद मक्काम नजीक डीग पर्यत स्वामीचे कृपावलोकनेंकरून सेवकाचे 
वर्तमान यथास्थित असे, विशेष :-- इकडील वर्तमान, लढाई रजपृतांची 
मारली असतां पलटणांनीं वगैरे हिंदुस्थानी यांनीं फितूर केला. हें सविस्तर 
दोन तीन विनंतिपत्रीं लिहिले आहे, त्यावरून श्रुत जालेच असेल, सांप्रत 
डिगेचे मुक्कामी येऊन, कुटुंब वगेरे खटला? मागस्त ग्वाल्हेरीस करून सडे 
जाहला. याउपरी झात्र्स घेराघरी करून जर करावें हाच इरादा आहे. 
ओढीमुळे* मोठा पेंच पडला आहे. बादशाहाचे नऊ महिने चढले* आहेत, 
स्यांचा तगादा. या समर्वी बादशाहा बाहेर निघून आपलेजवळ आल्यास हातीं 
सर्व गोष्टी राहतील, बादशाहा बाहेर निघून आपलेजवळ न आल्यास 


१ पाठपुरावा. २ हें अक्षर चुकून पडलें असावें. ३ परिवार. ४ अर्थात्‌ 
पैशाची ओढ. ५ तैनात नेमणुकीची बाकी थकली. 


लालसोटची बिपत्ति : साह्याथं विनंति २५३ 


सर्वांस राजकारणें करावयासी जागा आहे. बादशाहाही कायम मिजाज नाहीं, 
लोभी, याकरितां त्याचे महिने तरी त्यास कसेंही करून पावते करावे, येविसीं 
सावकारांसीं बोलून जितका प्रयत्न करावयाचा तितका केला, परंतु सावकारांची 
मागील देणीं, त्यांचीच निगत* नाहीं यामुळे कोणी उभा राहात नाहीं. 
नाइलाज गोष्ट जाणून विनंती लिहिण्यांत येती, त्यास, बादशाहाचे नऊ 
महिने चढले. त्यांचे ऐबजाची तरतूद सरकारांतून जरूर जाली पाहिजे. 
येविसीं राजश्री कृष्णाजी महादेव यांसीं बोलण्यांत आलें आहे. त्याप्रमाणें 
बुंदेले यांजवर वरात? होऊन आली पाहिज. या गोष्टोनें उपयोग बहुत पडेल 
व आखबारेवरून* पेदाजी) हिंदुस्थानास व बादशाहास सरकारांत आह्ांसी 
नीट नाहीं हें समजलें आहे. ते दूर होऊन, एक नाद“ आहे, इकडे मसलत 
पडतांच" ऐवजाची तर्तद करून पाठविली, फौजही रवाना केली, हें सर्वांस 
समजोन दबतील. इंग्रज वजीर आदिकरून हवा बिघडली आहे, यांत शिरू 
पावणार नाहींत.“ यास्तव वारंवार सेवेसी विनंती लिहिण्यांत आली आहे, 
लिहिल्याप्रमाणे आज्ञा करणार स्वामी समर्थ आहेत, सेवेसी श्रत होय 
है विज्ञापना. 


१ एकनिइचयी, करारी (मिजाज-स्वभाव). २ परतफेड. ३ सरकारी 
हुंडी किवा मागणीपत्र. ४ परराष्ट्रीं ठेवलेल्या वकिलाकडून आलेलें बातमीपत्र. 
५ पूर्वी. ६ ध्यास, धोरण, दोघेही एक धोरणाने चालतात असा भाव. 
७ उत्तरेचे राजकारण उलटतांच दक्षिणेकडून मदत आली असा अर्थ. 
८ हवा बिघडली......नाहींत.-फसलेल्या डावाची संधि साधून आपला 
हात शिरकावण्याचा यत्न करणार नाहींत. 


२५४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१८०, साताऱ्याप्रमाणं दिल्लीचे संस्थान जाहलें आहे 


महादजी शिदे यांचीं || 


कागदपत्र, न० ५५५ { ६ जानेवारी १७८९ 


[ उत्तरेकडील रोहिले वगेरे शत्रंचा नाश केल्यावर महादजी, नाना 
फडणवीसास उत्तरेची जबाबदारी घेण्यास अलिबहाद्ृरास नेमावें व 
दक्षिणेतून त्यास साह्य करावें असें सुचवीत आहे. ] 


श्री 


राजश्री बाळाजीपंत नाना गोसावी यासी :-- 
देडवत विनंती उपरी. येथील कुशल जाणोन स्वकीय कुदाल लिह 

असिलें पाहिजे विशेष :--सांप्रत आपणांकडून पत्र येऊन वतमान कळत 
नाही, तरी सविस्तर इकडून वरचेवरी पत्रें रवाना जाइलीं आहेत त्यांची 
उत्तरें यावी, इकडील बेदोबस्ताचीं पैरवी” होळकर व अलीबहाइर यांसी पत्र 
येऊन व्हावी. त्या उत्तराची प्रतीक्षा आजपयत जाहली, सांप्रत रांगडयांची* 
नजर इकडे राहू न द्यावे, चमेल? पार ठिकाणास घऊन जाऊन, आपले 
फडझ़ा* करून घ्यावें हीच पाहिली. लोकांसी वायदेही बहुत होऊन गेल 
सवड बोलण्याची कांहींच राहिलो नाही. तेव्हां अलोबद्दाहरवाब्रा यांसी 
इकडील माहितगारी करून दिल्ही आहे. रोहिला दात्र भारी होता. त्याचेह 
पारपत्य जाहलें. जिवत धरून आणिला, खूळ मोडले. याउपरी अलोबहाइर- 
बाबा इकडील बंदोबस्त राखतील. सरकारांतून आपण अलीबह्दाद्रर यांची 
पुरवणी" पेक्यानें व फौजनें करावी. इकडील मुळूक निर्वेध" जालाच आहे. 
एक वर्षाने पुढें इकडे फौजा राहतात त्याचे खर्चाचा सुभत्ता* इकडे पडेल, 


१ व्यवस्था. २ गजराथ व मेवाड यांमधील देशास रांगडा म्हणतात 
तेथील राहणारा, सामान्यत: राजपूत. ३ चंबळा. ४ नाश. चंबळेपर्यंतची 
ठिकाणें घेऊन आम्हास इकडे राहुं देऊं नये. आमचा नाश करावा, असा 
अर्थ. ५ साहध. ६ सुरक्षित. ७ सुबत्ता, पुरवठा 


पेशव्यास वकील-इ-मुत्लकीचों वस्त्र २५५ 


सारांश, आम्ही लोकांपुढे आपले स्वाधीन असे नाहीं.' गेलेली मसलत' 
श्रीमंताचे प्रतापं सुधारली आहे. साताऱ्याप्रमाणै दिल्लीचे संस्थान जाले आहे. 
बंदोबस्ताची पैरवी करणें आपल्याकड आहे. येविसीं वस्चेवर पत्रे पाठविली 
आहेत, तीं पाबोन ततृद” जाहलीच असेल. रा छ ९ रबिलाखर, बहुत 
काय लिहिणे लोभ कीजे हे विनंती, 


१८१. पेशव्यास वकील-इ-मुत्लकीचीं वस्त्रे 


OP ----1- 


Lg Re | शिद्यादी छावणी 
पृ० ३७०, पत्र २६४ लद ली रे 


. इंग्रजाचा वकील कनल पामर शिद्याच छावणींत असे. त्याने लॉड 
कॉनेवॉलीस यास लिहिलेल्या पत्रांतील उतारा. | 


आपले ता. २७ जुलेच पत्र पावल व त्याबरोबर महादजी हिद्याने आप- 
णांस पाठविलेल्या पत्राचे उत्तर व्यास देण्याकरितां धाडले होते तेंही 
त्यास दिले....... 

शिद्यास बादशाद्वाकडून पेणव्याच नांवान कायमची वकोल-इ-मुत्लकच्या 
जागची सनद मिळाली व गव्या ८ तारखस त्याने या संबंधीचा एक दर- 
बार समारंभही करविला. त्याच्या आदल दिवशीं त्यानें मला सांगितले कीं 
या समारंभाचे योगाने बझिराचे हक्क व दर्जा यांच्यावर कोणत्याही प्रकार 

१ आपले-लोकांचे (स्वाधीन) ' आम्ही परस्वाधीन नाहीं’ असा 
अर्थः २ बिघडलेले कारस्थान. ३ व्यवस्था. ४ महादजी ब उत्तरेकडील 
घडामोडी, संपादक सर जदुनाथ सरकार, प्रकाशन वर्ष १९३६. यानंतर या 
पत्रव्यवहाराचे ६ भाग प्रसिद्ध झाले आहेत, आणली होत आहेत. 


२५६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


गदा आणण्याचा आपला उद्देश नाहीं असे मी आपणांस व वझिरास कळवावे, 
त्यानें सांगितलें कीं, तो ब पेशवा असे दोघेही त्यांचा मान राखीत जाऊं. 
या मानसमारंभाचा उद्देश एवढाच की, साम्राज्याचा कारभार त्या योगानें 
सुरळीत करणें त्यास अधिक सोपें जाईल. 

शिद्यानें मला याप्रमाणे सांगितल्यावर मीं म्हटले गव्हनर जनरल व वझीर या 
उभयतांनी इतके दिवस दिल्लीचे राजकारणांत आपल्या कारभारांत 
कोणत्याही प्रकारें ढवळाढवळ केली नाहीं व पेशव्याचे नांवाने दिल्या 
गेलेल्या बकील-इ-मुत्लकीसही हरकत घतली नाहीं यावरून ते उभयतां ( गव्ह- 
नर जनरल व वझीर ) आपल्या नव्या अघिकारास कांही हरकत घेतीलसे 
मला वाटत नाहीं. दुसरें असें कीं, “ बादशाह जर आपला कारभार करण्यास 
असमर्थ आहेत हें उघड दिसतें तर तो अधिकार गव्हर्नर जनरल व वझीर 
यांच्याशी विरोधाने असणाऱ्या दुसऱ्या कुणाकडे जाण्यापेक्षां आपल्यासारख्या 
सर्वस्वीं हितेक्य असलेल्या त्यांच्या दोस्ताकड ( शिद्याकड) गेलेला त्यांना 
खात्रीनें आवडेल”? 

नतर सिंद्यानें मला सांगितले की, पुण्याच्या दरबारी टिपूला अनुकूल 
असलेल्या पक्षावर नाना फडणवीसांनी मात केली आहे. या पुण्याहून 
आलेल्या बातमीने रिंद्यास बराच आनंद झाल्याचें दिसलें.......... 


१८२. शिंद्यांनी दक्षिणेत येऊं नये 


ed क | | डिसेंबर १७९१ 


छ' पुरवणी सेवेसी विज्ञापना एसीज :--तुमचे येणे देशी हें मनसुब्याचे' 
विचारें पहातां येणें देशीं जाल्यावरी तिकडील बंदोबस्त राहणार नाहीं, अनेक 


POISON ण ण 


(1071 noms oo vedere 00 eee me 3 


१ पत्र महादजी शिदे याचें पेशव्यास. २ मृत्सद्दीपणाचें राजकारण. 


महादजी शिदे यांचे हस्ताक्षर 


भारत-इतिहास-सदोधक-मडछ पुणे, 


न मया व आलफ विवेक करूनचि 
ताचे समाधान करणे उ 
दास न व्हावे बहुत काये लि 
हिणे हे विनती 

( कू 

सुद 


Sn 


शिद्यांनीं वक्षिणेंत येऊं नये २५७ 


प्रकारचे बखेड उभे राहतील, फौजा ठेवून बंदोबस्त करून देशीं येऊं म्हट- 
ल्यास फौजाच राहून बंदोबस्त राहणार नाहीं. आजपर्यंत श्रम साहास केले. 
मुलख व किल्येक स्थळे मातबर घेऊन शात्रू पादाक्रांत करून पातशाहीचा 
बेदोबस्त केला, तो राहणार नाहीं. फिरोन श्रम पडतील. हिंदुस्थानियांचा 
इतबार' नाहीं, हो सवे माहितगारी तुम्हांस आहे. याजकरितां तुमचे येणें 
मस उतीचें विचारें पाहतां चांगलें दिसत नाहीं म्हणोन पत्रीं आज्ञा. त्यास 
इकडील बंदोबस्तास फौज ब कंपूसुद्धां सरदार पोक्त' सरंजामानिसीं ठेविले 
आहेत. स्वामींचे पुण्यप्रतापेकरून कोणी बखडा करावा असी जुरत' राहूं 
दिल्ही नाहीं, स्वामींचे दशनास बहुत दिवस जाहले. एक दिवस चरण-दर्शन 
ही लालसा आहे, व देवाचाही उपद्रव“ वारंवार होतो, याकरितां येणें जरूर 
जाणोन यत असो. सरदार इकड आहेत. बंदोबस्त राखतील, इस्माइल्बेगाचे 
खळ थोडकेसं होते. त्याचेंदी पारपत्य राजश्री खडराव हरि यांणी केळे. तोफा 
चोवीस त्यांच्या पाडाव आल्या. कानोडच्या किल्ल्याचे आसऱयास पळोन 
गेला, हे वर्तमान सेवेसी पूर्वीच लिहिछे आहे. बाहेर मेदानांत येऊन लढाई 
करावी हे ताकद त्यांत राहिली नाहीं. मथुरेहून फौजा व कंपू कानोडास येऊन 
कानोडचे किल्ल्यांतच त्यास घरून पारपत्य करतील. घरच्या फितुरानेंच 
इस्माइलबेग कानोडास गला. परंतु स्वामींचे पुण्यप्रतापे त्याचें पारपत्य जाहले. 
पुढें बाहेरील कोणी बखडा करील असा दिसत नाहीं. घरचा फितूर झाल्यास 
न कळे* ! सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


meer ee men oe ~ ~ जनामा जन लाग पान > en फेज mr eo ee oS meen ee ४४ oe णत 


१ विश्वास, भरवंसा. २ भरपूर. ३ बिशाद, ताकद. ४ देवाचा उपद्रव, 
नवस फेडावयाचे वगेरे (? ). ५ हें वाक्य किती कौशल्याने व खोचकपणानें 
लिहिले आहे. पेशव्यांकडून शिंद्याचे साहधास म्हणून गेलेले सरदार 
वारंवार त्याच्याशीं बखेडा करीत 

१७म०प०६० 


२५८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१८३, टिपूवर विजय 


Cnn 25:2: nnn] 


महादजी शिदे ण 


कागदपत्रं, नं ६०५ एप्रिल १७९२ 


महादजीकडून अभिनंदन 
श्री 
श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान स्वामीचे सेवेसीं :--- 

छ विनंती सेवक महादजी हिंदे कृतानेक विज्ञापना.--स्वामींनी कृपा 
करून पत्र छ २७ रजबचें पाठविलें तें पावोन संतोष जाहला. राजश्री हरि 
बल्लाळ व निजामअल्लीखानबहाइर याचे पुत्र पोलादजग व इंग्रज मिळोन 
फौजसुद्धां पद्टणानजीक* तीन कोसांवर गले, तेथून छ १३ जमादिलाखरों 
रात्रीस इंग्रजांनीं सडी पंधरा पलटणें तोफा खरीज घऊन पुढें चालोन गले. 
टिपूस खबर कळली. तोही तयार होता. इंग्रजांची व टिपूची लढाई सुरू 
जाहली तों दुसरा दिवस उगवला, प्रहर दिवस आला तोंपावेतो जहाली. दोही- 
कडील माणूस ठार व जखमी तीन हजार जाहले. प्रातःकाळी लढाई होतच 
आहे, तो सरकारची व नबाबाकडीलही फौज जाऊन पोहचली, टिपू माघारा 
हटून गेला. नंतर टिपूनें सलुखाचा पेगाम' लाविला. वकील पाठविले. त्यांसी 
सरकार व नबाब व इंग्रज मिळोन बोलणे होऊन तहाचा जाबसाल' ठरला 
टिपूकडील मुलकापेकी निमे मुलूक व तीन क्रोड रुपये तिन्ही सरकारांस द्यावे 
याप्रमाणें ठरोन, सदरहू जाबसालाचा फडदा होय तोंपावेतों टिपूचे दोघे पुत्र 
ओलीस ठेवावे असे ठरलें, त्याप्रमाणे दोघे पुत्र ओलीस आले येऊन भेटले, 
याप्रमाणें हरि बल्लाळ यांजकडून पत्रे आलीं, तुम्हांस कळाषें याकरितां 
लिहिलें आहे म्हणोन पत्री आज्ञापिलें, ऐसियास', टिपू पेकेपूर”, यामुळे 


er se smears Gar rN 


*श्रीरंगपटूण. १ बोलणें. २ मसुदा. 1७ फेब्रुवारी १७९२. २ येथपर्यंत 
मूळ पत्र, ज्यास हें पत्र उत्तर आहे तें. ४ भरपूर पैसेवाला. 


गोविदराव काळे यांचें नाता फडणीसास पत्र २५९ 


उन्माद होऊन अलीकडे अमर्याद वर्तणूक करूं लागला, त्यावरून त्याचे 
पारपत्याच्या विचार, सरकारांतून नबाब, इंग्रज यांच्या फौजा सरकार फौजस 
सामील करून ठरला... ...टिपूचा सरंजाम जगी मातबर असतां ब पट्टण 
त्याची रहावयाची जागा, कल्ब? तेथवर फौजा जाऊन लढाई केली पट्टणा- 
नजीकच्या बातेन्या' घेतल्या, आणि शत्रूस जर केला. हा प्रताप एक स्वार्मी- 
चाच... ... लिहून कळविणार स्वामी समथ आहेत, सेवेसीं श्रुत होय हे 
विज्ञापना, 


CE ि शबल 


१८४, गोर्विदराव काळे यांचे नाना फडणीसास पत्र 


अं० ३ रा, एतिहासिक टिपणे, 


इतिहाससंग्रह, व० १ लें, | 
भा० १ ला, टिपण १३ 


| २-७-१७९२ 


[ गोविदराव काळे हा सवाई माधवरावाचे पेशवाईत निजामाचे दरबारीं 
पेशव्यांचा वकील होता. त्याला नाना, महादजी वागेरेंचे ' परस्परां- 
तील संशय दूर झाल्याचें ' कळल्यावर पेशवाईच्या वाढत्या वैभवाचे त्यानें 
पुढीलप्रमाणे अंत:करणपूर्वक वर्णन केले आहे. पत्रांत लिहिल्याप्रमाणे या 
वैभवास लोकरच दुष्ट लागावी असा योग होता ! पत्र पेशवाईतील मराठी 
गद्य वाङमयाचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. ] 


....ऐशियास पत्र पाहतांच रोमांच उभे राहून अति संतोष जाला. याचा 
विस्तार पत्री किती लिहूं ! सीमा असे, यावरून ग्रंथांचे ग्रंथ मनांत आले. ते 
लिहिल्याने बहुचकपणा' दिसतो, दिसो, परंतु जें मनांत आलें त्यांतून 
किंचित्‌ अमर्याद" करून लिहितो. एक एक रक्कम) मनांत आणून दी 


गाण औकस््शाशीण 


१ काळीज. २ बॅटरी, मोर्चे बांधलेल्या तोफा. ३ भोचकफणर, 
वाचाळता. ४ मर्यादा सोडून. ५ गोष्ट. 


२६० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


दुष्टीने तोलून पाहिल्यास खरें आहे असेच निघेल, तें काय? तपशील :--- 
अटक नदीचे अलीकडे दक्षिण समुद्र पावेतो हिंदूंचे स्थान--तुरकस्थान' नव्हे 
-“ है आपली हद्द पांडवांपासोन विक्रमाजितपावेतों त्यांनी राखन उपभोग 
केला, त्यामागे राज्यकर्ते नादान निघाले. यवनांचें प्राबल्य जालें, चकत्यांनीं* 
इस्तनापूरचें पद घेतलें. शेवटीं आलमगिराचे कारकीर्दीत यज्ञोपवीतास साडे'- 
वीन रुपये जेजया* बसून, ओले अन्न विकावे, सर्वांनी ध्यावें, हें नौबत) 
गुजरली, 
त्या दिवसांत केलाळवासी शिवाजीमहाराज शककर्ते व धर्मराखते निघाले, 
त्यांनीं किंचित्‌ कोन्यांत* धमसंरक्षण केले, पुढें कैलासवासी नानासाहेब, 
भाऊसाहेब प्रचंड प्रतापसूर्य असे जाळे कीं, असें कधीं झाले नाहीं, अमक 
आझणांनीं राज्य केले असे शास्त्रीं पुराणीं वर्णन नाहीं. परशराम अब्तारीं 
काय असेल तें असो. त्या गोष्टी यांस डिंदे-होळकर दोन बाजू होऊन प्राप्त 
जाल्या. हल्लीं श्रीमंतांचे पुण्यप्रतापेकरून व राजश्री पाटीलबावांचे बुद्धि व 
तरवारेच्या पराक्रमेंकडन सर्व घरास आलें. परंतु जाले कसे ? प्राप्त जालें 
तेणेंकड्न सुलभता वाटली. अगर मुसलमान कोणी असे, तरी मोठ मोठे 
तवारीखनामे* आले असते, यवनाच्या जातींत तिळाइतकी चांगली गोष्ट 
जाल्यास गगनाबराबर करून शोभवावी; आमचे हिंदूत गगनाइतको जाली 
असतां उच्चार न करावा हे चाल आहे. असो. अलभ्य गोष्टी घडल्या. 
डग्याच दौलती पुसत घरास आल्या. यांचें संरक्षण करणें परम कठिण! 
दोस्त दुष्मन फार, यवनांचे मनांत कों काफरशाहो" जाली हैं बोलतात 
लेकीन' ज्यांनीं हिंदुस्थानांत शिरें उचलली, त्यांचीं शिर पाटीलबावांनीं 
फोडिलीं, कोणाच्याही मनांत हे वहाडले'", ते शावटास जाऊं नये. यास्तव 
नाना स्वरूपे व युकतींकडून नाश करावे ऐसे आहेत. न लाभाव्या त्या गोष्टी 
लामस्या. त्यांचा बंदोबस्त दाककर्त्याप्रमाणें होऊन उपभोग ध्यावे हैं पुढेंच 


१ मुसलमानांचा देश, यवनभूमि. २ झगताईखानाच्या वंशजांनी, मोग- 
कांनी. ३ दर ब्राह्मणास. ४ जिझिया. ५ द्वाही फिरली. ६ देशाच्या लहानशा 
कोपऱ्यांत. ७ बखरी. ८ लबाड लोकांची बादशाही (काफर हा शब्द 
का हे मुसलमानेतरांस केव्हां केव्हां तुच्छतेने लावतात). ९ परंतु 
२० वाढ 


गोविदराव काळे यांचें नाना फडणीसास पत्र २६१ 


आहे. कोठे पुण्याईत उणें पडल आणि काय दुष्ट लागल न कळ. झाल्या 
गोष्टी यांत केवळ मुलख, राज्यप्राप्त, इतकेंच नाहीं, तरी वेदशासत्ररक्षण), 
धर्मसंस्थापन, गोत्राह्मणप्रतिपालन, सावभौमत्व हातीं लागणें, कीर्ति, यद्य 
यांचे नगारे वाजणे, इतक्या गोष्टी आहेत. हे किमया' संभाळणें हक्क* 
आपला व पाटीलबावांचा! यांत वेत्यास' पडला की, दोस्त दुष्मन मवजूद.* 
संशय दूर जाले, हे अति चांगल! अति चांगलें! या उपरी है जमाव व 
या फौजा लाहोरच्या मैदानांत असाव्या, त्यांचे मनसबै" दौडावे*, वेत्यास 
पडावे, तमाश परावे, असे जन ज आहेत ते उशापायथ्यास लागून आहेत. 
चेन नव्हते. आतां आपण छिहिल्यावरून स्वस्थ जालें. जितकें लिहिले 
इतक्याचे उगच मनन व्हावे. खरें कीं लटके हैं समजावें, रवाना छ ११ 
जिल्काद है विनंती. 


अभ्यास :--या लेखकार्चे प्राचीन इतिहासाचे शान कितपत आहे? मराठी 
राज्य वाढविण्याचे ध्येय काय ? यवन व हिदु यांच्या स्वभावांत यार्न कोणता भेद 
दरीविला ? यानें म्हटल्याप्रमाणे मराठी राज्यास कोणती दृष्ट लागली? 


rere Fh ००००५ ७०. ५००५-५५-५५“ 


see “०४७ काटली “ण 0तीणीण शण 'ोपपणी"णण कणकण शण 


१ अद्भुत कृति. २ अधिकार. ३ व्यत्यय, अंतर. ४ मौजूद, भांडण्यास 
तयार. ५ मसलत, राजकारण. ६ पराभूत पावावें. 


२६२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१८५. नाना शिंदे वगेरंच्या आणाशपथा 


nnn याग 


पुणे रेसिडेन्सी पत्रव्यवहार - 
भाग १ ला, प्‌ ० ३९०, | | फत्तगड, 
पत्र नं० २८३ २१ जुल १७९३ 


कनल पामर--छॉड काँनत्राँलिस 

मला पुण्याहून विशेष ठिकाणाहून बातमी कळली को, महादजी, नाना 
फडणबीस, हरीपंत फडके यांची पूर्व संकेतानें पेशव्यासमक्ष नुकतीच 
मुलाखत झाली. त्या तिघांनीं पेशव्याच्या राज्यास पाठिंबा देण्यासाठीं आपले 
मतभेद मिटविण्याचें ठरविले, तसेंच उत्तरेत शिद्याची सत्ता प्रस्थापित 
वहावी, दिंदे व तुकोजी यांच्यामधील भांडणे मिटतीं घ्यावीत ब नबाब निझाम- 
अलीखानावरील आपले हक्क उगवून घ्यावे यासंबंधीचेशे करार झाले. 
हया करारांना पक्केपणा यावा म्हणून सर्वानी देवळांत जाऊन आणाशपथा 
तल्या. 

हें वृत्त पुणें दरबारच्या पक्षोपपक्षांतीळ लोकांतून मिळविले आहे. एकाद्या 
खडलेल्या सभेचा किंवा खलबताचा वृत्तांत असा नाहो. पण असा मिळणे 
झाक्य नाहीं व हा वृत्तांत बराच विश्वसनीय वाटला म्हणून आपणांस कळ- 
विला; कारण यापुढे पावसाळ्यानंतर पेशवे आदिकरून दक्षिण सत्ता- 
पिशाच्या हालचाली कशा होत जातील त्याचा या वातमीचे आधाराने आप- 
शास तक करतां येईल'... ... 


१ मूळ इंग्रजी. 


सवाई माधवराव : रंगाचा पोवाडा २६३ 


१८६, सवाई माधवराव : रंगाचा पोवाडा 


PIERS 251) डी 


एतिहासिक पोवाडे, श० १७१४ फाल्गुन व० १४ 
सं०श्री०य०्न०्केळकर, | | ता० ४-३-१७९३ 
पृ० १९८-२०१ 


[ शाहीर प्रभाकरा | 
ऐन पेशवाईतीळ रंगलेल्या पुण्याचं वर्णन 


खाल-- जय शिर्वालगा मस्तकीं गंगा पार्वतीला चोरून ठेविलें । 
ज्या गंगेनें जग उद्धरलें त्रौलोक्यार्माध नाणवलें ॥ 
चाल दुसरी--भरजरी पैठणचें पातळ लफा घे टाचांची खबर ॥ जसा रंग 
श्रीरंग खेळले वृंदावनि द्वापारांत। तसा रंग श्रीमंत खेळले 
कलियुगांत अति आदरांत ॥ ६९० ॥ 


धन्य धन्य धनि सवाई माधवराव प्रतापी अवतरले । कीत दिगंतरीं करून 
कुळांतील सव पुरुष पहा उद्धरले ॥ एकापरीस एक मंत्रि घरघर 
बुद्धिबळे शहाणं ठरले । दौलतिचा उत्कर्ष दिसंदिस नाहि दरिद्री कुणी 
उरले ॥ शालिवाहन शक नमंदेपावत जाऊन जाळ घोडे विरले । भ्रीमंतांस 
करभार देउन आले शरण रिपु प॒थ्वीबरले॥ (चाल) ॥ महावीर महादजीबावा 
हृजरातीचे ॥ आणुनि मरातब बाच्छाई बजिरातीचे ॥ केले महोच्छाव खुब 
मोठ्या गजरातीचे ॥ (चाल) ॥ तऱ्हे तऱ्हेचे ख्यालतमाश बहुत होती 
दलभारांत । श्रीमंतांचा संकल्प हाच को रंग करावा शहरांत ॥१॥ 


† जन्म इ. स. १७५३।५४ चा सुमार. मृत्यु इ. स. १८४३. केळकर 
प्रस्तावना पृ. ९४-९६ पहा. अति आदरांत-अतिशय होसेनें. दिसंदिस- 
दिवसेंदिवस; उत्तरोत्तर. विरले-न्हाले. करभार-खंडणी. मरातब-मरा- 

तीब~-बहुमान किवा पदवी. खुब-खूप. गजरातीचे-कडाक्याचे. दळभार-सेन्य 
समूह (शिंद्यांच्या सन्यांत). स्यालतमाशा-नाचरंग; चन, विलास १ 


२६४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कल पाहुन मजिचा बरोबर रुकार पडला सार्‍यांचा । सिद्ध झाले संपुर्ण 
पुण्यामधें बेत अधिक कारभाग्यांचा ॥ मधे मुख्य अंबारि झळाळित मागें 
थाट अंबाऱ्यांचा । चंद्रबिब श्रीमंत सभोंबतां प्रकाश पडला ताऱ्यांचा ॥ होद 
हांडे पुढं पायदळांतरीं पाउस पडे पिचकाऱ्यांचा । धुमाधार अनिवार मार 
भर बंबांच्या फटकाऱयांचा ॥ (चाल) ॥ नरवीर श्रेष्ठ कुणी केवळ 
फृष्णाजुन ॥ रवाणती भाट यश कीति सकल गर्जुन ॥ चालली स्वारि शनवार 
पेठ वर्जुन ॥ (चाल) ॥ घरोघरीं नारी झुरुझुरुक्यांतुन सजुन उभ्या थंगा- 
रांत । गुलाल गर्दा पेल दुतर्फा रंग रिचविती बहरांत ॥२॥ 


सलाम मजरे सव राहिले राव रंगाच्या छंदांत । हास्यवदन मन सदय 
शोभलें श्र शिपाईवंदांत ॥ दोहों दोहो हातीं भरमुठीं दिल्हे छत लाल 
दिसे खुब बुंदांत । तक्तराव जिलेबंत नाचती सभांगना आनंदांत ॥ सुदिन 
दिवस तो प्रथम दिसाहुन शके सत्राहा चवदांत। परिधावी संवत्सरांत 
फाल्गुन वद्य चतुदेशी धारांत ॥ (चाल) ॥ बाळाजि जनादन रंगामधे 
रंगले ॥ रंगाचे पाट रस्त्यांत वाहुं लागले । किती भरले गुलालें चौक ओटे 
बंगले ॥ (चाल) ॥ कुलदीपक जन्मले सगुणी गणी महादजीबावा सुगरांत। 
पराक्रमी तलवारबहाइ्र मुगटमणी सरदारांत ॥३॥ 


नना (INST 


अधिक-श्रीमंताची मर्जी आणि सव लोकांची सिद्धता आणि त्यांत नाना 
फडणीसाची तरतूद इतका अर्थ ' अधिक ' या शब्दांत आहे. धमाधार-धो धो 

बंब-वेळ्ची मोठी पिचकारी. वजून-ओलांडन. झरुझरुका-खिडकी किवा 
झरोका. गुलाल गर्दा-गद लाल कुसुंबी रंग. पेल-फल; फेल, मारा. रंग 
रिचविती-रंग फंकती; रंग खेळती क जत 00 र्‌ं 

छंदांत-नादांत. दोन दोन हातांनीं मुठी भरून गुलाल दिला (फेकला) 
त्यामुळे छत ( छप्पराची आंतील बाजू ) लाल बुंद दिसूं लागलें. बुंद- 
सुरेख, अतिशय. तक्‍तराव-गाड्यावरील फिरत्या चाकावर घातलेला नाच- 
णाऱ्या कलावंतिणीचा ताफा. जिलेवंत-शोभिवंत. सभांगना-कलावंतिणी 
प्रथम दिस-पाडवा. हा रंगाचा खेळ फाल्गन व. १४ स झाला. रंगपंचमीस 
कांहीं कारणानें होऊं शकला नसेल. धारांत-पावसांत अर्थात्‌ रंगाच्या 
सुगरात-सुगर--चतुर, कुशल. मुगुटमणी-श्रेष्ठ बु बर ३ 


सवाई माधवराव : रंगाचा पोवाडा २६५ 


` आधिच पुरणे गुलजार तशामर्धे अपुवं वसला आदितवार । त्यांत कृष्ण 
श्रीमंत आवंतर समस्त यादव परिवार ॥ हरिपंत तात्यांनीं उडविला रंग 
केशरी अनिवार । हास्यवदन राजेंद्रमुखावरि झेला लाविती वारंवार ॥ 
पाटिलबावानीं नेउन शिबीरा रंग केला जोरावार । वस्त्रें देउन किनखाब 
बांटिले ठाण कुणाला गजवार ॥ (चाल) ॥ उलटली स्वारी मग महिताबा 
लाउनी ॥ कुरनिसा करति जन वाड्यामधे जाउनी ॥ दाखबी पवाडा गंगु 
हंबती गाउनी ॥ (चाल) ॥ महादेव गुणिराज फॅकिती तान तनन दर- 
बारांत । प्रभाकराचें कवन पसरले सहज शतावधि नगरांत ॥५॥ 


अभ्यास :--आजच्या रणपतीच्या मिरवणुकोरचे वर्णन करा, पोवाड्यांत 
वर्णिलेली मिरवणूक व आजची मिरवणूक यांत फरक काय ! 


INSIDE 


आड काडा मकी SS वक नान 
= शीण meme एकी पणी er  e पण जा 


आदितवार हौ पूर्वी श्रीमंतांची पेठ होती. आजही तिकडे सराफांचीं 
दुकानें आहेत. आवंतर-अवांतर; निराळे. यादव परिवार-शिद्यांचे लोक. 
राजेंद्र-अर्थात्‌ सवाई माधवराव. त्याशिवाय, पाटिलबोवांतीं पेशव्यांना 
आपल्या शिबिरांत नेऊन आणखी जोरानें (जोरावार) रंग केला. वाटिलें 
ठाण कुणाला गजवार-कुणाला ठाणभर, कुणाला गजभर, कुणाला वारभर 
अशीं सणगें दिलीं. महिताबा-महताबा, चंद्रज्योती दारुकाम. कुरनिसा- 
मजरा. शतावधि-शंभर पटीनें, शेंकडों मुखांनी. (टीपा संपादकांच्या. 

थोडा फेर करून.) र के रा प 5 फू 


२६६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१८७, महादजीच्या मत्युप्रकरणी 
शोअरचा डायरक्टरसेकडे खलिता 


विहंग कम बब. डत विवि 


रेसिडेन्सी रेकांडस,भाग १ ला, कलकत्ता, 
पत्र* नं. २८९ ७एप्रिल १७९४ 


दिद्याच्या स्वभावार्चे मुख्य लक्षण म्हणज त्याचा महत्त्वाकांक्षीपणा. याच्या 
जोडीस धूर्तपणा, दीर्घोद्योग व निर्भयवृत्ति या गुणांनीं त्यास सर्वत्र यश आलें. 
थोड्याच वर्षांत गोइद, आग्रा, दिल्ली हे प्रांत, मीरतचा कांहीं भाग व 
दुआबांतील गुलाम कादरचीं ठाणीं हीं दिंद्याने आपल्या राज्यास जोडली. 
जयपूर जोधपूरचे राजे त्यास खंडणी देऊं लागले, व नजफखानादि करून 
मोगल मुत्सद्यांनी जै मुसलमानी वचस्व दिल्लीस पुनरुज्जीवित केलें होते ते 
त्यानें कधीं युक्तीनें तर कधीं जबरदस्तीने मोडून काढलें. वझीरास कंपनीचा 
पाठिंबा होता म्हणूनच काय तो वांचला. 


महादजीच्या स्वभावाचे मी वर केलेलें चित्रण जर बरोबर असेल तर 
कंपनीला त्याच्या मृत्यूबद्दल वाईट वाटण्याचे कांहींच कारण नाहीं. अनेक 
कारणांनी त्याचे व कंपनोचे सलोख्याचे संबंध टिकून राहिले होते. 
एकतर आपण त्याच्या दिल्लीच्या भानगडींत पडणार नाहीं हें त्यास पक्के 
माहीत होतें. आपल्या शान्दावर त्याचा पूर्ण भरंवसा होता. व आपल्या मैत्री- 
मुळं त्याला पुर्ण दरबारीं, व उत्तरेकडील सत्ताधीशांमध्यें दबदबा बसविण्यास 
त्यास मदत होई हेंही त्यास कळून चुकलें होतें. 


* मूळ इंग्रजी. 


महादजीच्या मृत्युप्रकरणीं शोअरचा डॉयरेवटसंकडे खलिता २६७ 


पण महत्त्वाकांक्षा मेत्री जाणत नाहीं, कदाचित्‌ याच महत्त्वाकांक्षेच्या पूर्तते- 
साठीं त्यानें इंग्रजांची मैत्री तोडलीही नसती पण प्रसंग पडला तर या 
मैत्रीला तो गुम्तपणें सुरुंग लावण्यास कचरला नसता. नुकतीच निजामाच्या 
हातून पुण्याकडीळ जी खरीखोटी बातमी आली आहे त्यावरून रिंद्ानें 
मृत्यूपूर्वी काढलेले उद्गार कळतात, त्या उद्गारांचा मतिताथ मी त्याच्या 
स्वभावाबद्दल केलेल्या विधानांशी एकंदरीने विसंगत नाहीं, 

निजामाच्या प्रधानाला महादजीच्या मृत्युबद्दल फार दुःख झाल्याचा त्यानें 
बहाणा केला असरा तरी निजामला शिंद्याच्या मृत्युवद्दल वाईट वाटण्याचें कांहीं 
कारण दिसत नाहीं. शिंद्याने त्याच्या माफत पुणं दरबारचे आपले हेतु उग- 
वून घेतले. तसंच निमाने, कां कुणास ठाऊक पण, दिद्यास वेळोवेळीं 
मोठमोठ्या रकमांचा भरणा केला, यामुळ सिंद्याची भूक मात्र खवळून त्यानं 

स्टीच्या बादशाहाच्या नांवानें त्याजकडे आणखी मोठ्या रकमेची मागणी 
केली, या रकमा, निजाम समज आपण शिंद्यास कजवारी दिल्या व दिँदा 
समजे, कों निजामाला दक्षिणेत निवेघपणा मिळावा म्हणून दिल्लीपतीच्या नांवे 
आपण वसूल करीत आहोत, असा प्रकार उभयतांमध्यं शिद्याच्या हयातीत 
चाळू होता. पण दिंद्याच्या मृत्यूनंतरही निजामाने दोलतरावाकड पेसे रवाना 
केले तें कोणत्या उद्देशाने त कांहीं कळत नाहीं. 


आपले दिस्टीच्या बादशाहाशीं संबंध नुसते औपचारिक स्वरूपाचे आहेत. 
गेल्या किलैक वर्षांत बादशाहाला आपण आपल्या कारभारांत हात घालूं 
दिला नाहीं, तेच धोरण पुढे चालेल, पण असं असले तरी इंग्रजी सत्ता 
बाल्यावस्थेत असतां आपण बादझाहाशीं जसें आदरार्थी बोलत चालत होतो 
तसेच पुढेंही चाले, बिचाऱ्या दुर्दैवी बादशाहाच्या मनाला आणखी दुखवार्वे 
असे मला वाटत नाहीं, 


२६८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१८८. हरिपंत फडके यांचा मत्यु 


इतिहाससंग्रह वर्ष १ लें अं ० ४ था, 
ऐति पणें नं रविवार 


[ हें पत्र हरिपंतांच्या वडील चिरंजीवांचें म्हणजे बाबा फडके हथांचे 
नाना फडणीसांस लिहिलेलें आहे ] 


४ स्वार्मीचे सेवेसी विज्ञापना :--स्वामीनीं चद्र २२ जिल्कादर्चे आज्ञापत्र 
पाठविले ते पावलें, त्यांत वडील केळासवासी जाळे; मरणापूर्वी दोन घटका 
माझ नांव घेऊन स्मरण केळे; त्यावरून फार श्रम चित्तास वाटले. ते ईश्वर 
जाणे ! त्यांचा ऋणानुबेश्र माझे मनास ठाऊक! याचें उत्तर ल्याहावयास 
छेखणी चालेना! होणार चुक्रत नार्ही. “विवेक करावा ? हणोन आज्ञा. 
त्यास स्वामींनी आज्ञा केली ते प्रमाण, तसाच ऋणानुबंध स्वामीचा त्यांचा 
होता. तेव्हां लेखणी कशी चालेल? विवेक करण्याविषयी आज्ञा. त्यास 
वडिलांचे ठायीं आतां स्वामी, आज्ञापत्र आलें हे बडिलांचें असच मनास 
वाटलें. सवप्रकारे स्वामी आहेत. आम्हांस काळजी काय आहे? आशप्रमार्ण 
विवेक करितों. सर्व भार स्वार्मीवर, स्वामींनीं चित्ताचें शांतवन करावें अशी 
विनंती कोणीं करावी ! स्वामी सवश आहेत. विवेक मनास करून सांभाळ 
करणें ह स्वामींकडे आहे. विशेष विनंती काय लिहू ? रवाना रविवार चार 
घटका रात्र अवर्शीची सेवेसी श्रुत होय हे विज्ञापना, '' 


१ अर्थात्‌ नान। फडणविसाचें. 


अहिल्याबाईची कार्यनिष्ठा व घर्मनिष्ठा २६९ 


१८९, अहिल्याबाईची कार्यनिष्ठा व धमीनेष्ठा 


वम 


जुल १९११ महेश्वर” दरबारची 


इतिहाससंग्रह वर्ष ३ रें, मे जन | 
बातमीपत्रे ले० २७३, प्‌० २६४ 


| ६ फेब्रआरी १७९५ 


श्री 

“ सेवेसी विनेति सेवक कचो जनार्दन नि॥' केसो भिकाजी कृतानेक 
साष्टांग नमस्कार विज्ञापना तागाईत छ १५ माहे रजब भगुवासर प्रातः- 
कालपर्यंत सेवकाचे वतमान यथास्थित अस, विशेष :--यैथील वतमान काल 
डांकेबरोबर विनतिपत्रे लिहून सेवेसी रवाना केली आहेत, स्यानतर इकडील 
वतमान, सरकारी लाखोटा एक, मुजरद्‌' काशीद? जोडीवराबर रवाना जाला, 
छ ८ रजत्री, तो येथें छ १३ माहे मीनटूस मागील चार घटका दिवस राहतां 
पोहोचला. गंगाजळ निर्मळ मातुश्री अहिल्याबाई यांचे नांवाचा लाखोरा 
होता. पाबतांच क्षणीं जाऊन, वतमान कानावर घातलें, सायंकाळचे स्नान 
करून जपांत होती. खणेंकरून सांगितलें कीं, भोजनोत्तर पत्रें श्रवण करीन. 
ते दिवशीं ग्रहणाची कर होती. स्नाने करून, दाने करून श्रमली होती. 
दिवसभर उपोपण. रात्रीस भोजन जाल्यानंतर कांहीं कचेरी जाली होती, ती 
बरखास करून, बिछान्यावर एकटीच बसून, कारभारीयापैकीं राजश्री विनायक 
बाजीराव व बाळाजी कृष्ण यांस बोलावून, त्यांजकडून पत्रे अक्षरशा श्रवण 
केली, सरकारचें पत्र एक व नवाबकडील वकिलाचे पत्राची नकल एक होती. 
मजकूर, प्रमसुक जोहरी याचा होता. तो ध्यानास आणून, सरकार आशेप्रमाणें 
तेच क्षणीं, सवाप्रहररात्रपर्यत बसून, जागां जांगां घांटनाकें* येथील कमाविस- 


amr” Wo nmr ns er sme 


me vv 


*अहिल्याबाईने केलेली होळकरांची राजधानी. येथून पुण्यास गेलेलीं 
पत्रें इतिहाससंग्रहांत प्रसिद्ध झालीं आहेत. १ निसबत, मार्फत. 1शुक्रवार. 
२ तांतडीचा. ३ जासूद. ४ विध्यपवंतांतील घाटमार्ग, व नमंदेचे उतार 
मुख्यत्वें होळकरांच्या मुलुखांत असत. त्यांचें रक्षण करून पेशव्यांच्या -सेन्याची 
सुरक्षित ये-जा होण्याची जबाबदारी होळकरांकडे असे. 


२७० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


दार यांस पत्रे लिहून रवाना केलीं, व आसपासचे जवळ होते त्यांस समक्ष 
बोलावून ताकीद करून, बंदोबस्त करविला. दक्षण उत्तर पहाडाचे घांट, व 
नाके, चोरवाटा व उभय खातीर' येथील नांब घांट पायउताराचे तर, 
नेमावरपर्यत, यांजकडील जिल्ह्यांतील झाडून बंदोबस्त करविला, राजश्री 
रघुनाथपंत यांस बच्हाणपुर येथ पत्रे पाठविलीं...येथील कमाविसदार यांस व 
जमीदार भ्रमे? वगेरे यांस ताकीदी सांगून पाठवून, नंतर सवाप्रहररात्रीस 
निद्रा केली. प्रत्योत्तराविशीं विनति काल केली, त्यावरून सरकारचे पत्राचे 
उत्तर रात्रीस लिहून दिल्हे; तें आज सेवेसीं रवाना केलें आहे. सरकारांतून 
हुजरे ब कासीदजोडी नेपाळचे कामगिरीस* रवाना केले; ते येथे पोहचून, 
त्यांच्या मार्गाचा बंदोबस्त करून देऊन, छ ५ रजवीं कूच करून पुढे गले. 
सेवेसी श्रत होय है विज्ञापना. '' 


१९०, खड्यांची स्वारी 


एतिहासिक लेखसंग्रह 
भा० ९ वा, नं० ३६१७ | { ९ मे १७९५ 
लक्ष्मण आपाजी भिड यांजकडून बाळासाहदेब्रांस पत्र: -- 

४६ छुर १९ साबानीं नबाब निजामअल्लीखान याची लढाई दोनचार 
दिवसापासून सायंकाळपर्यंत मातबरच जाली, त्यांजकडील सरदार मातबर 
ठार, कांहीं जखमी जाहले, इकडील सरदार जखमी व भले लोक जखमी, 
कांहीं ठार, फारच जाहले. ते दिवर्शी सायंकाळपासून एक प्रहर रात्रपर्यंत 


१ नर्मदातीर. २ होडी. ३ स्थायिक रहिवाशी. ४ नेपाळांत कसली 
कामगिरी? शोध केला पाहिजे. 


खर्ड्धाची स्वारी २७१ 


शिंद्यांकडील जिउबादादा यानीं तोफांची मारगिरी भारी केली तेव्हां जेर जाला. 
नंतर पहाटेचे प्रहर रात्रीस कूच करून खडर्थाचे किल्ल्यांत पळून गेला. तळावर 
दारूगोळा, तोफा तशाच राहिल्या. सरकारांत झाडून आणल्या. बाजारबुनगे 
पेंढारी यानीं लुट्न नेलें. त्यांजकडील तसनस” बहूत जाहला. श्रीमंतांचा 
पुण्यप्रताप थोर, एक लढाई होतांच जर होऊन सल्ल्याचे बोलणें लाविलें ! 
प्रथम बोलावयासीं गोविंदराव काळ वकील एक दोन वेळां येऊन गेले, नंतर 
राव रंभा निंबाळकर येऊन बोलोन गेले, तिसरे खपेस त्यांचे दिवाण मशोर- 
उस्मुळूक् आले ते आघाडीवर आले. श्रा रा नाना फडणीस पाऊण कोस 
सामोरे गेले होते.....मशीराचा चेहरा अगदीं उतरला आहे. श्रीमंतांचे प्रतापे 
मशीर पादाक्रांत आहे. नबाब खडर्थाचे मुक्कामी दाणावेरण पाण्यावांचून फार 
जर आला होता. त्याचे लष्करांत धारण एक रुपयास दोन शर धान्य; पाणी 
बारा रुपयानीं पखाळ* एक, वेरण अगदींच मिळत नव्हती. याच मुक्कामी 
आपले पेंढारी यानीं सरकारांत हत्ती एक पाडाव करून आणून दिला, हल्ली 
नबाबाचा मुक्काम पारगांव येथ आहे. वकील बोलावयास गले आहेत. नबा- 
वाची चिट्ठी बाबा फडके यांस आली त्यांतील मजकूर की “ आपण कूच करून 
पुढें येऊं नये. तुमचे कराराप्रमाणे जाबसाल' उरकोन पुढें जाईल. ? दाणा- 
वेरणीमुळं कूच करून दोन मजली अलीकडेस आला आहे. रवाना १९ रमजान 
खमस तिसेन. ?? 


SII ONE TOC SS 77 oem “कसतात en 


१ नासाडी, धूळदाण. २ बेलाच्या पाठीवर पाणी वाहण्याची कातडी 
पिशवी. ३ कराराची उत्तरप्रत्यृत्तरें. 


२७२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१९१. खड्यांचा तह 


ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, ॥ { शके १७१७ वै० शु० २ 
खे, ३१४ २१-४-१७९५ 


तहाची कलम 


१. मुलूख हिंदुस्थान व दक्षिण हिंदुस्थानचे पादशहाचे ताबे' आहेत. 
पादशाही बंदोबस्त त्याचे अखच्यार' त्याचे ताब्रे दक्षण तालुका जो पादशाही 
कायदा आहे व तेथून जो अहकाम* पोहोचेल त्याची मुताबत* असावी, 

दक्षिणेत बिलकुल गोवध न करावा. मुसलमानीचा जो धम निमाज, 
रोजा," बांगसलबात,' इकारानें” खुदापस्ती करावी. 

१. हिंदुमुसलमान ईश्वराचे घरची, दोन्हो धर्म चालत असतां मुसलमानाने 
हिंदूचे जाम्यास उपद्रव करावा, हे बमुनसफी' व हिंदूनें आजतागाईत 
मुसलमानीचे जागे पीर पेगंबर यांसी दुसरी गोष्ट समजण्यांत आणिली नाहीं, 
तेव्हां मुसलमानानें हिंदूचे धर्मास खलश' करूं नय. आपले चालीनें धर्मावरी 
कायम असावें परस्परे मुजाहीम'' नसावें. 

१, झाहाजादे पादशाही दक्षिणेत आले त्याचा खच येथून निमतो, 
त्याची जायदाद” व मकान” नबाबांनी द्यावी...... 

[ याखेरीज मीररुकनुद्यौले यांस नोकरींतून काढावें वगेरे आणखीही 
कलमें आहेत. ] 


१ अंमल. २ अधिकार. ३ हुकूम. ४ बजावणी; बादशाहाचे नांवें येईल 
तो हुकूम बजवावा. ५ उपवास. ६ बांग-प्रार्थनेसाठीं हांक मारण्याची आरोळी 
( सलबात-सलवात-प्रार्थना). ७ इकरान (?) इकरम, इक्रम-दान. 
८ ' खुदापरस्ती ' पाहिजे, ईश्वराची पूजा. ९ अन्याय्य. १० खंड, अंतर. 
११ अडथळा, प्रतिबंध. १२ सेन्याच्या खर्चास लावून दिलेली जहार्गीर; 
सैन्याचा खर्च, १३ घर, राहण्याची व्यवस्था, | pt 


सवाई माधवरावाचा मत्य २७३ 


१९२. सवाई माधवरावाचा मत्यु 


राजवाडे, खं० ५ वा, मृत्यु ता० २७-१०-९५ 
लेखांक २४१ शेवटचा कागद* सायं० ७ वा० 


८ द्वादशीचे दिवशीं श्रीमंतांस ज्वरांशांत वायु झाला होता. प्रातःकाळी 
गणपतीचे दिवाणखान्यावर रंगमहाल आहे, तेथे निद्रेच स्थान, तेथ गेले, 
पलंगावर बसले होते. वायूचे भिरडींत' काय मनास वाटलें न कळे, पलंगा- 
वरून उठून दक्षिणकडील खिडकीत उभ राहिले, खिजमतगार यानें झालेस 
हात लाविला कीं, येथे उभे राहणें ठीक नाही. तों एकाएकींच तेथून उडी 
टाकिली, खालीं दोड भाला खोल कारंजी हौद आहे, तेथे काठावर पडून 
आंत पडले. उजवी मांडी मोडून हाड बाहेर निघाल. दांताची कवळी पडली, 
नाकावाट रक्‍त निघाले. तेथून उचलून नानांनीं ऐने' महालांत नेलें. तबीब? 
आणून हाड बसवून, टाके देऊन शक केला, चहूं घटकेनंतर शुद्धीवर येऊन 
डोळे उघडले. वायूचा प्रकोप होताच, कांहीं सावध होऊन बोलत, कांहीं 
वेळ भ्रंश होऊन बोलत, आडिंवन शुद्ध १४ सात घटकांनंतर पौर्णिमा 
मंगळवार, ते दिवशीं प्रथम घटका रात्रीं केलासवासी जाले, म्हणोन बाळाजी 
रघुनाथ व केशवराव कोंडाजी यांचें पत्र मुक्काम हैदरावाद येथें आलें. ' 


डबा ———— eo 


*पत्र गोविदराव काळे यानें लिहिलें आहे. खेरीज रेसिडेन्सी प. व्य., 
व्हॉ. दुसरा, पृष्ठ ३९१, लेखांक २६४ पहा. आत्महत्या केली हें इंग्रजी 
रेकॉडंवरून खरें नाहीं. १ लिरिमिरी, आवेश. २ आरसे. ३ हकीम, वैद्य. 
४ जोर. 


१८म्‌०प्‌०६० 


२७४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१९३. पेशव्याचा मृत्यु व ब्रिटिशांचे राजकारण 


नं०२७१ पुना अफेअसं, 


पु०रे०प०व्य०भा०२ रा, | 
१७८६-९७ मॅलेटची वकिलात 


{ फत्तड २८-११-९५ 


पामर-मॅलेट 


पेशव्याच्या आकस्मिक मृत्युची बातमी जामगांवाहून माझ्या डांकेने १० 
दिवसांत मजकडे आलो, या बातमीचे आइचय तर खरेच, पण त्याच्या 
मृत्यूनंतर कारमाऱ्यांनी जवळच्या नातलगास गादीवर बसविण्याविपयीं 
जी हो ना चालविली तिचें आश्‍चर्य त्याहूनही अधिक, आतां एक बाजीराव 
मार्गातून निघाला पाहिज, नाहीं तर नानांचा तरी पाडाव होणार हें मी 
निश्चित सांगतों, 

या भानगडींतून ब्राह्मणी व राजपूत ( मराठे ) प्रमुखांत भांडण उतपन्न 
होईल, जर राजपूत प्रमुखावर ब्राह्मण सल्लागारांचें वजन पडलें तर मात्र ते 
टळू शकेल, या घालमेलींत कोण पुढें येतो त्यावर हिंदुस्थानांतील आपल्या 
सत्तेचे भवितव्य अवलंबून आहे. या सर्वाची चढाओढ चांगली रंगली तर 
परकीय सत्ताधीशांना तिचा अनुकूळ-प्रतिकूल निकाल करण्याबाबत आपला 
भाग उचलावा लागेल, अशा वेळीं त्रयस्थपणे मजा पाहात राहणे हें आपल्या 
दृष्टीनें सुरक्षित वा मुत्सद्दीपणाचें होणार नाहीं. पण तुम्ही तेथे आहांत, 
तेव्हां या बाबतींत तुमचा शब्द अधिक प्रमाण. 

आपल्या (कंपनी ) सरकारनें निःपक्षपातीपणाच्या दुध्टीनें पुणे व्यवहारांत 
हात घालण्याचे ठरविले तर तुम्ही मराठी राज्यांतील घालमेलीचा दावट 
करण्यांत किती महत्त्वाची कामगिरी करूं शकाल, असे झाल्यास मला मोठा 
आनंद होईल. 

पेशव्याच्या मृत्यूने इकडील मराठे दरबारांत थोडी गडबड उडाली आहे. 
बंदोबस्त अधिक कडक झाला आहे. दौलतरावास आतां दक्षिणेंत अधिक 
दिवस राहावे लागेल यामुळ राजपूत राजे चळवळ करू लागतील, खंडणी 


बारा बलुत्यांत सुतार श्रेष्ठ २७५ 


देण्याचे थांबतील, अजून कांहीं गडबड उडाली नाहीं. पण पुण्याकडील एक 
एक बातमी येईल तसतशी गडबड उडेलच. 

मराठ्यांना यापुढें नमदा ते यमुना या प्रदेशांत कितपत अंमल चालवितां 
येईल याची मला शेकाच आहे. अनेक अडथळे उत्पन्न होणार ब ते निवारणें 
त्यांना जिकीरीचे होईल. आणि आपल्या हिताच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टीनें 
जब्हां जरूर तेव्हां एक एक भानगडी उभ्या करणें हैं आपल्या हातांत आहे. 


डिबॉईन सेवानिवृत्त व्हावें म्हणतो पण तो दर वेळीं ही गोष्ट लांबणीवर 
टाकोत आहे. त्याला खरोखरी सेवानिवृत्त व्हावयाचे आहे कीं नाहीं याची 
मला शंका आहे. तो गेला तर शिंदे सरकारची लष्करी सत्ता व वर्चस्व बरेंच 
कमी होईल कारण त्या लष्करात पूर्वी इतका जोर राहणार नाहीं. 


१९४. बारा बल्त्यांत सुतार श्रेष्ठ 


8 


<७) { (४९५ इ 
श्री 
राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री 
परशराम रामचंद्र स्वामी गोसावी यांसी: 
पो' माधवराव नारायण प्रधान नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये लिहीत जाणें विशेष, समस्त सुतारांचा वारा बठुत्यामध्यें 
-चडीलपणाचा मानपान सुदामत* चाल (त) असतां कोठे कोठे नवीन दिकत? 


१ पोष्य. २ बिनतक्रार, ३ हरकत, 


२७६ महाराष्ट्राचा पत्ररुप इतिहास 


करितात ती करूं नये, सुदामत बारा बल॒त्यामध्यें सुतारांचे वडीलपण चालत 
आल्याप्रा चालवावयाचा करार करून देऊन नजरेचा' ऐवज सुतार वगेरे 
ज्ञात खूम' तीन यांजपासून सरकारांत ध्यावयाचा करार केला. त्यास तुम्हा- 
कडील सरकार कमाविसीचे माहाल ब फुटगावदेखील' दुमाले* येथील कमाल 
बेरजेवर दर सद्ये 

१ सुतार बलत्यांत श्रेष्ट सा 

॥- लोहार 

_॥- परीट 
२ 
येकूण दोन रो" प्रो“ सरकारांत घ्यावयाचा करार करून है सनद सादर 

केली असे. तरी सदरहूप्रो तिही खुमापासून ऐवज वसूल घेऊन शंकराजी 
बली खिजमतगार हुजूरून पाठविला आहे याचे मारफातीने' ऐवज सरकारांत 
पावता करणे. 


१९५. बाजीरावांकडून पटवर्धनांची पायधरणी 


ऐतिहासिक लेखसंग्रह, | { र 
भा० ९ बा, नं० ३६८३ २६-२-१७९६ 


श्री 


विज्ञापना. राजश्री बाजीराव साहेब यांची व श्री॥ राजश्री भाऊसाहेब 
यांची बैठक एकांतीं दोघांचीच जाली. त्या बैठकेत भाऊसाहेब यांच्या पायांवरी 


१ नजर म्हणन घ्यावयाची रक्‍कम. २ जात (ज्ञात म्हणजे जात; अर्थात्‌ 
खूम हा शब्द (आरबी कौम पासून) जात या अर्थी आहे. सुतार, लोहार, 
परीट या तीन जाती.). ३ 'सुठां, सह. ४ जेथे सरकारी वसुलाचा अंश 
स्वतःसाठी राखन ठेवण्याचा हक्क कोणास दिला जातो तीं गांवें दुमाले गांवें 
म्हणतात. ५ सदे, शेंकडा. ६ समजून. ७ रुपये. ८ प्रमाणें. ९ मार्फतीनें, तफनें 


श्रीमंतांस विश्वास शिद्यांचा २७७ 


डोकी ठेऊन पदर पसरून अंजुळीपुट' जोडून विनती केली ज, “ मागील 
द्वेष तुम्हीं मनांत आणू नये. मी आणणार नाहीं, वडिलांच्या जागां मला 
आपण मान्य. हाच मनोदय माझा शपथपुरस्कर आहे. धाकट्यास* दौलतेवरी 
बसवावें आणि मीं बंदींत रहावें हें आपल्या विचारास येतें कीं काय!  या- 
अन्बयें बहुत ग्लानतेचीं बोलणीं बोलून अश्रुपात गळू लागले. तेव्हां त्याहीपेक्षां 
विशेषात्कारें भाऊसाहेबीं विनंती केली जे, “ स्वामी म्हणतात त्यास कबूल 
आहों. परंतु या गोष्टींचा इतल्ला' नानास देऊन स्वामीस घेऊन जातो. ” 
त्याजवरून गोविंदराव यांस पाठविलें होते, पत्राचे मनन होऊन विसर्जन 
व्हावे. सेवेशी श्रत होय हे विज्ञापना, 


अभ्यास :---या पत्रावरून बाजीरावाच्या स्वभावासंबंधा तर्क करा. 


१९६. श्रीमतास विश्वास शिंद्यांचा 


'ए० ले० सं० भा० ९, 
गनं० ३७३७ 


{ २७-३-१७९६ 


[बाजीराव व दौलतराव [नदे यांची ही भेट झाली तेव्हां बाजीराव 
२१ वर्षांचा व दौलतराव अवघा १६ वर्षांचा होता. ] 


सेवेसी बळवंत* लक्ष्मण. कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना तागायत. 
छ० १७ रमजान स्वामीचे कृपेकरून वतमान यथास्थित असे. विशेष इकडील 
वतमान ¬ 


RR SME न क तल वडा त त moe eens 


१ हाताची ओंजळ. २ चिमाजी. ३ खबर, बातमी. ४ पत्र फाडून 
टाकावें. ५ उपनांव लेले, हा कुरुंदवाडकरांचा कारकून, त्याचें हें मिरजेस 
बाळासाहेबांस पत्र. 


२७८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


१ फाल्गुन व॥ प्रतिपदा गुरूवारी श्रीमंतांच्या ब शिंद्यांच्या भेटी जाहल्या. 
समारंभ अपूर्व जाहला. मोत्यांची माळ व फुलांचा तुरा श्रीमंतांनी शिंद्यांस 
भेटीनंतर दिला. मर्जी बहुत प्रसन्न जाहली. “ आपली श्री एतन्मूलक', ?? 
असा भाव दर्शविला. व बोलण्यांतही समय विशेषी येतें, “मला पेशवाई 
शिंद्यार्नी दिली, त्यांची सर्फराजी* सर्वात्मना करावयाची. त्यांस अंतर द्याव- 
याचं नाहीं. ” असे प्रसन्नतेने बोलत असतात. भेटी होऊन दिदे गोटास 
गेले, दोन घटकांपर्यंत तोफांची सरबत्ती होत होती, श्रीमंत डऱ्यास आले. 
रात्रो अपररात्रीस? वाडथांत यावयाचा निश्चय होऊन समारभेंकरून वाडचांत 
आले, कलम 


१ मुख्य चित्रगुप्तः पुरंदरास जाऊन साताऱ्यास गेले. त्यांचें व शिंद्यांचे 
सख्यत्व करावें, अगोदर स्वच्छता करून मग साताऱ्यास स्वारी पोहचावी, 
असा आशय दिसतो, प्रस्तुत मनसबा उभयतांच्या सख्याचाच उपस्थित आहे. 
काय होतें पहावें. कलमः 


येणेप्रमाणे वर्तमान आहे. सारांश आजच्या प्रसंगीं झिंद्यांपेक्षां दुसरे 
कांहीं थोर श्रीमंतांस नाहीं असा लौकिक आहे. वरकड सविस्तर स्वामीस 
विदित होतच आहे. सेवेशी श्रत होय हे विज्ञापना, 


nd 


RODEO OTS TCE रि RSID ममि id 


१ माझें वैभव आपल्यामुळेच. २ बढती; प्रशंसा. ३ रात्रीचा दुसरा, 
भाग, उत्तररात्र. वाडयांत प्रथम प्रवेशास मुहुते हवा म्हणून. ४ नाना, 


बाजीरावाची इंग्रज वकिलाशीं गुप्त भट २७९. 


१९७, बाजीरावाची इंग्रज वकिलाशीं गुप्त भेट 


जी 


षु० रे० प० व्य० भा २ रा | 


-१--१७९७ 
पूना अफअस, पत्र न० २४७ | २०-१-१७९ 


[ मेलेटवा विश्‍वासू हस्तक मीर फकरुहीन हा ता. २०-१-१७९७ 
रोजीं बाजीरावास गप्तपणे भेटला त्याचा मॅलेटला रिपोट. | 


` पेशवा एकटा असतां त्यास तुमचा निरोप वगेरे कळविला, त्यावर त्यानं 
उत्तर दिले कीं--- 

: आतां येथे कोणी नाहीं त्या अर्थी मी काय बोलतो तें कुणास कळतां 
कामा नये याबद्दल सावधगिरी राखा. कंपनी सरकार व माझे बडील यांच्या 
मैत्रीबहल खातरजमेची जरूरी नाहीं, कारण माझे वडील कंपनी सरकारकड 
दोन वर्ष राहिले आहेत, तसच मि, मॅलेट यांनीं कँबे ( खंबायत ) येथे माझे 
वडिलास कसे साह्य केळं याचीही मला आठवण आहे. रत्ने जवाहिराबाबत 
ज बोलावयाचें ते तुम्ही नानांच्या मनुष्याबरोबर याल तेव्हां बोलेन 

यानंतर मी आणखी... *या प्रश्‍नांची उत्तरें देण्याची विनंती केली असतां 
तो म्हणाला “प्रथम तुम्ही माझ्या एका विइवासाच्या इसमाला सी, डब्ल्य 
एम्‌, ( मॅलेट ) ला नेऊन भटवा. त्याच्या तफें मला जर मॅलेटचा निरोप कळेल 

ह मी तुमच्याशी विश्वासाने बोलण्यास हरकत नाहीं, तर मी मला काय 
बोलावयाचे तें तुम्हादीं बोलेन, ' यावर मी म्हटलें “ तुमचा कोण विश्वासाचा 
मनुष्य तो दाखवा ' त्यावर त्यानें थोड्या अंतरावर असलेल्या आवा काळे 
यांजकडे वोट दाखविलें ब त्याला मजवरोबर घेऊन जाण्यास सांगितले, व 
लगेच त्याला बोलावूनही सांगितले को “ तूं जातोस हैं कुणासही सांगूं नकोस; 
अगदीं अमृतरावास सुद्धां. ? नंतर मजकडे वळून म्हणाला ' हे पहा, याला 
तुम्ही मॅलेट सादेबास रात्रींच भटवा, ? पण यावर आबा काळे यानें सांगितलं 
कीं “मला वारंवार डॉक्टरकडे जावें लागतेच तेव्हां मला दिवसा जाण्यास 


PR GS 


भपत्रांत मुहा लिहुन होणारी वाच्यता टाळावी म्हणून कांहीं न लिहितां 
जागा सोडली आहे 


२८० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कांही हरकत नाहीं. " हे ऐकून पेशव्याने त्याला उद्यां तिकडे ( मॅलेटकड 
दिवसा ) जावयास सांगून मलाही निरोप दिला. 


१९८. पटवर्धनांचे इसमांचा छळ 


ने दर 0१) कल 
श्रीगणराज 
तीर्थस्वरूप राजश्री काकासाहेब वडिलांचे सेवेसीं-- 

अपत्ये विठोबाने दोनी कर जोडून शिरसाष्टांग नमस्कार. विज्ञापना...... 
इकडील वर्तमान तर अधिक उत्तर लिहावेसे नाहीं. मागाहून मकदूमजी 
सांडणी स्वार याजबरोबर सविस्तर लिहून पाठविता. हरि! विष्णु यांस सर- 
कारचे वाड्यांत नेऊन कोरडबांचा मार दिला. पन्नास कोरडा मारिला. आणि 
पार्ठीतून रक्ते फार निघाली, आणि कानास चाप लाविला, एक कान तुटला. 
दोन्ही हातांचे बोटांस चाप लाविले. बोटांचेही तुकडे पडले म्हणोन बाजार 
आवाई आहे. मार दिल्यानंतर वाजारांतून गल्लोगल्ली फिरविले, आणि मोठे 
हाल केले, कळावे. इतका आग्रह मार द्यावयाचा श्रीमंत अप्पासाहेब यांचा 
पडला म्हणोन ऐकतो. खरें लटिके न कळे. कळावें करितां लिहिले आहे. 
श्रीईच्छा प्रमाण कळावे. सेवेसी श्रुत होय है विज्ञापना. 


es विना mmr शी ता तल 


हरि विष्णु सहस्रबृद्ध हा परशुराम भाऊंचा कारकून. यशोदाबाईच्या 
मांडीवर चिमाजी आप्पास बसविण्याची मसलत ठरवून भाऊंनीं त्यांस 
थेऊराहून पुण्यास आणिलें तेव्हां ते बऱ्या बोलानें येईनात. त्या वेळीं हरि 
विष्णु यानें त्यांस जबरदस्तीने उचलन पालखींत घातलें हा त्याचा अन्याय 
चिमाजी आप्पा 


नातास केद २८१ 


१९९, नानास केद 


एऐ० ले० सं० १० 
'लं० ४१९२, 


{ ८-४-१७९८ 


तीथस्वरूप राजश्री बाळासाहेव. वडिलांचे सेवेशी :--- 

विज्ञापना'.......श्रीमंत राजश्री नाना फडणवीस यांस शाक्रवारीं रात्रीस 
चंद्रोदय जाहल्यानेतर दोन घटिकांनीं अमदानगरास कैदेस नेलें....... आजचा 
प्रसंग जो जबरदस्तीने राहील त्याचा आहे! कोणी कोणास विचारावयाचें 
नाहीं. ईश्वराचे चित्तीं याजउपरी ब्राह्मणाचा हुकूम चालूं नये याप्रमाणे आलें 
आहेसे भासते, मग देवदशा कळत नाहीं, तूत शिंदे यांचे घरीं कारभारी एक 
सर्जाः आहे. तेव्हां दौलत चालगें कळतच आहे"! परंतु आज सही त्याचीच 
उभी राहिली आहे. पुण्यांत मारामार चालली आहे यांत कोण पार पडतात 
पहावें ! तूत श्रीमंतांपाशीं मुखत्यार राजश्री चक्रदेव, पिंगळे व कुंजर आहेत. 
शिंदे यांची फौज करवीरच्या पारिपत्यास येती*, परंतु दिवसगत आहे....... 
-रवाना चेत्र वद्य अष्टमी रविवार हे विज्ञापना. 


१ रामचंद्र श्रीधर ऊफ बाबा काळे याचें पत्र. २ सर्जेराव घाटगे. 
३ राज्य. ४ कसें चालत असेल त्याची कल्पना येईलच. ५ येईल. 


२८२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२००. लग्नाचे बायकोचा पाट 


ए० ले० सं० भा० २० वा, | 


ग | ११-१२-१७९८ 


[ धामिक बाबतींत राज्यकते धमंगुरूंचा सल्ला विचारीत आहेत. | 


श्रीगणराज 

रा॥ जैन गुरुगोळ' मठ मोजे नांदणी गोसावी, यास-- 

स्ने॥ गंगाधघरराव गोविंद,* ( मिरजकर पटवर्धन) सु।। तिस्सा तिसेन. 
मय्या व अल्लफ. रेवापा केंचाण्णा रयत मौज कुपवाड यानें विदित केले कीं,. 
“ आपली लेक लिंबी लिंगापा जेन यास देऊन लग्न केलें, नंतर तो निघुन 
गला त्याचा पत्ता कोठें लागेना. पोरगी थोर झाली, तेव्हां लिंगापाचा भाऊ 
सावंता यास विचारिले. त्यानें सांगितले कीं, लिंगाप्पा हल्लीं कोटें आहे त्याचा 
पत्ता लागत नाहीं. तेव्हां त्यापासून सोडचिट्टी लिहून घेऊन मी आपले लेकीचा 
पाट लाऊन दिला. त्यास गुदस्तां त्या पोरीचा दादला लिंगापा सरकारांत 
फिर्यादीस आला कीं, मी लग्नाचा दादला जिवंत असतां माझ बायकोचा 
पाट लागला त्यास माझी बायको मझे हवालीं करवावी, त्यावरून लग्नाचे 
दादल्याचे हवाली बायको झालो. परंतु आमचे जातींत पाट लागलेली बायको 
फिरोन लग्नाचे दादल्याचे घरीं नांदावयाची नाहीं. पोरगीही तेथून निघून 
आली. ती पाटाकडे द्यावयास आज्ञा व्हावी म्हणून, ”? ऐडियास ही जेन 
जातीची गोष्ट. याकरितां तुम्हांस हैं पत्र लिहिलें असे, तरी येबिशींची 
चौकशी पुर्तेपणें करून तुमचे जातींत चाल असेल स्याप्राँ लिहून मिरजस 
सरकारांत पाठविणें. उपरांतिक* रेवापा केंचाण्णास आज्ञा होणें ती होईल. 
जाणिजे, छ० २ रज्जब, सु।। तिस्सा तिसैन मय्या व अल्लफ, बहुत काय लिहिणे. 


१ गळू; अनेक वचनाचा प्रत्यय. हें बहुमानार्थी अनेकवचन असावें. 
२ आडनांव पटवर्धन, मिरजकर. ३ नवरा. ४ नंतर. 


देवळाभोंवतीं डकराच्या प्रदक्षिणा, २८रे 


२०१, देवळाभांवतीं डुकराच्या प्रदक्षिणा 


ए० ले० सं० भा० ११, 
नं० ४५६७ 


| २१-१२-१७९८- 

श्रीगणपति 

अयत्ये कृष्णाने करद्दय जोडून सा॥ नमस्कार विज्ञापना. श्रीक्षत्र पंढरपुरी 
कोतुकाथ आइचर्याची गोष्ट जाली आहे ते सवत्र लोकानीं आपले दृष्टीने 
पाहून आले. क्षत्री वडरांचीं' घरें आहेत त्यानीं डुक्ररै बाळगिलीं आहेत. 
त्यांतून एक धाकटे दोन तीन महिन्यांचे डुकराचें पिल्लू मार्गशीप शुद्ध तृतीया, 
सोमवारी आपले कळपांतून निघोन चंद्रभागेत येऊन स्नान करून पुंडलीकाच्या' 
देवळाभांवत्या प्रदक्षिणा करावयास लागलें, तों क्षत्रस्थ लोकानी पाहून त्यास 
घुडावून लावून दिलें. त्यास धुडावल्यानें तें डुक्कर जाईना. वळेंच धरून, 
डुकरांच्या कळपांत लावून दिल्याही तेथे जाईना. तेथून पळोन येऊन मागती, 
देवळाभोवत्या प्रदक्षिणा करूं लागलें. अन्न दूध लोकानीं पुढें ठेविल्यासही 
स्वाईना. प्रदक्षिणाच करावयाचा छंद. असे चार रोज प्रदक्षिणा केली. पांचवे 
रोजी डकर म॒त्य॒ पावलें, उपरांत पुंडलीकाच्या पुढेच वाळवंटींत क्षत्रस्थ 
लोकांनी समारंभ करून पुरून टाकिले. वडिलांस वर्तमान कळावें यास्तव 
लिहिले आहे. स्त्रीजात डुकरी होती. ती अहिल्याबाई असा दृष्टांत जाला, 
म्हणतात, सेवेशी श्रुत होय. कृपा लोभ करावा. हे विज्ञापना, 


उ 5 भितातमहानतामालणिणतिनिमममसन 


इमारतीचा पाया वगेरे खोदणारी जात. 


२८४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२०२. चितपावन-कच्हाडे वाद 


छ० ले० स० भा० ११, 
नं० ४७३२ 


| १८-२-१७९९ 


श्री 
राजश्रिय विराजित राजमान्य राजश्री परशुराम रामचंद्र स्वामी गोसावी 
यांस--- 
पोष्य बाजीराव रघनाथ प्रधान. नमस्कार, विनेती उपरी. येथील कुशल 
जाणोन स्वकीय लिहीत जावें. विशेष, चितपावन ब्राह्मण व कऱ्हाडे ब्राह्मण 
प्रांत कुडाळ, यांचा वत्तीसंबंधाने' वगेरे कजिया* लागोन राजश्री राज खम 
सावंत भोसले वहाद्दर सरदेसाई प्रांत मजकूर वगैरे महालानिहाय यांजकडे 
फिर्याद गेले. त्याणीं त्यांचे मनास न आणितां कऱ्हाडे यांच्या समजाविल्या- 
वरून चितपावन यांजपासून मसाले” व गुन्हेगाऱ्या* घेऊन उपद्रव केला आहे 
म्हणोन हुजूर विदित जालें. त्यावरून प्रांतमजकूरचे उभयतां ब्राह्मणांस 
इनसाफाकरितां तुम्हांकडे पाठवून द्यावयाविशी सरदेसाई यांस आज्ञा करून 
हैं पत्र लिहिलें आहे. तर तुम्ही त्यांचे वतमान बाजवी* मनास आणून कजिया 
विल्हेस लावणें. जाणिजे. छ० १२ रमजान. सन तिस्सा तिसेन. मय्या व 
अल्लफ, बहुत काय लिहिणे हे विनंती. 


त तील ens 
न ति ण eee ener तन र आणण क लाभ... जिन. ~ RE emer coe 


१ निर्वाहाचें वतनी साधन. २ भांडण. ३ दंड. ४ गन्हा शाबीत झाल्यावर 
गृन्हेगाराकडून चौकशी खर्चाबद्दल घेतली जाणारी रक्कम. ५ खरें 


वेलस्लीची तडफ २८५: 


२०३, वेलस्लीची तडफ 


पुना अफेअर्स १७९७--१८०१ 


पु० रे० प० व्य०, भाग ६ री 
नं० १२४ 


(न विल्यम ८-७-९८. 


लॉड बेलस्ली-पुणें रेसिडेंट 

पुढील मुद्यावर तुम्हास लवकरच सूचना मिळतील त्याप्रमाणे वागूं लागावे. 

टिपूच्या गैरवतनाबद्दळ जाव मागण्याबाबत पेशव्याने आपल्याशी सहकाय 
करावें अशी मागणी तुम्ही पेशव्याकडे करा. 

पेशव्याने कांडी लष्करी मदत मागितल्यास एक युरोपियन पलटण, दोन 
हिंदी पलटणें आणि तोफांची एक कंपनी इतकें साह त्यास द्या. हैं सैन्य 
तुम्ही मुंबईसरकारकडून मागावें. त्यांना मी परस्पर पत्र पाठवून तुमची मागणी 
पुरविण्याविषयीं लिहीत आहे. 

पण पेशव्यास अशा रीतीनें मदत करण्यापूर्वी त्यानें दोन गोष्टींस संमति 
दिली पाहिज. एक इंग्रज हे निजामच्या दरबारी असलेली आपली फौज 
वाढवितील व दुसरे निजाम व पेशवा यांचेमधील वाद इंग्रजांकडे लवाद म्हणून 
सोपविला जाईल, 

वरील अटी पेशव्यावर वंशपरंपरा बंधनकारक समजल्या जातील. पेदाव्यानें' 
ह्या अटी कबूल करीपर्यंत त्यास कसलीच मदत करावयाची नाहीं, 

शिंद्यास आपल्या राज्यांत जाण्यास सल्ला द्या. शिदे दक्षिणेंत आहेत तोंवर 
त्यांस आमच्या संरक्षक मेत्रीचा फायदा मिळणार नाहीं हें सांगा. 

अफगाणिस्तानच्या झमानझाहाचें पत्र आलें असून त्यांत तो कंपनीला 
शिंद्याविरुद्ध मदत करण्यास बोलावीत आहे, पण रिदा जर उत्तरेस आपल्या 
राज्यांत जाईल तर झमानदाहाच्या विरुद्ध त्याचें रक्षण करण्यास आपण तयार 
आहोत असे त्यास सांगा. 

दिदा उत्तरेस जाण्याचे नाकारील, किंवा आपल्या किंवा पेशव्याविरुद्ध 
उठेल, तर त्याच्याविरुद्ध यद्ध पुकारण्यास तुम्हास अधिकार आहे. 


7२८६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


भोसल्याने मागितल्यावरून मी त्याच्या दरबारकडे रेसिडेंट लवकरच 
' पाठविणार आहे या बातमीचा योग्य तो उपयोग करा, 
अगदीं जरूर पडल्याखरोज प्रकरण हातघाईवर आणू नका. 


२०४. नानांस स्थानापन्न करा 


क 


“यु 0२०प० व्य», भा ६ वा फोर्ट 
३०२ १७; न १ 5 १ र | | फोट विल्यम ८-७-९८ 
लॉर्ड वेलस्ली-कनल पामर 

या आणीबाणीच्या प्रसंगीं पुण्याचे दरबारीं तुमच्या सारखे बुद्धिमान व 
अनुभवी गृहस्थ आहेत याचें मला फार समाधान वाटते, तुम्हास पाठविलेल्या 
- सूचना नेमस्तपणाच्या व न्याय्य अशा आहेत व्या तुम्ही उत्साहाने पार पाडाल 
यांत मला शंका नाहीं, आपल्या तत्त्वाप्रमाणे जर नाना फडणीसास* प्रधानकी- 
च्या जागेवर बसवितां आले तर जरूर पहा कारण त्यायोग आपला बेत सिद्धीस 
जाण्यास साह्य होईल. पण ही गोष्ट पेशव्यास कितपत आवडल ? निझामाचा 
दिवाण अझीम-डल्‌-डमराव याला या गोष्टीचा मत्सर वाटेल कीं काय ? पण 
कांही झालें तरी नाना अनुभवी व शहाणा आहे ब त्याचें आपलं हितेक्य झालें 
तर आपले बेत यशास्वी तऱ्हेने पार पडतील. तुम्हास माझी विचारसरणी पसत 
पून त्या धोरणाने तुम्ही पुढें पाऊल टाकल्यास त्याला माझी संमति आहे. 
तुम्हास जरूर लागल्यास तुमच्या मदतीस सैन्य आहेच. पण तें पुरेसे न वाटलें 
तर मुबईकरांकड तुम्ही मागणी करण्याची जरूरी नाहीं, थट मला तुमचा 


क्या दिवसांत नानांचा इंग्रजांवर विश्वास असे व त्यांजकड त्याचा 
ओढाही असे. पु०रे०प०व्य०, भा०६, नं०१२६ पहा. 


ठिपुशी युद्ध संपले २८७ 


निक्चय कळवा व त्याची नक्कल मुंबईकर व हेद्राबादचा रेसिडेंट याजकड 
'पाठवा. 


२०५. टिपूशीं युद्ध संपलं 


चु०रे०प०व्य०, भा०६ वा, | 


१७९७--१८०१, नं० २६३ { २७ मे १७९९ 


लॉड वेलस्ली-पेशवा 

मला कळविण्यास समाधान वाटते कों ( टिपूच्या मृत्यूनंतर) त्याच्या सैन्याचा 
मोड झाला व आतां युद्ध संपले असून सवत्र पूर्ण शांतता नांदत आहे, अशा 
स्थितींत तुम्ही युद्धाची तयारी करण्याची जरूरी नाहीं, जर या वेळीं म्हैसूरच्या 
दिशेने सैन्य पुढें जाऊं लागले तर तेथील जनतेचीं मनें चलबिचल होतील व 
त्यायोगे तेथे नांदत असलेल्या शांततेत बिघाड होण्याचा संभव आहे. जर 
परशुरामभाऊच्या किंवा इतर कुणाच्या हाताखालीं आपलें सैन्य त्या दिशेनें 
जात असेल तर व्यास परत बोलावा, अशी मी आपणांस विनंति करतो. मी 
श्रीरंगपट्टगकडे तिकडील मुलखाची सवसाधारण व्यवस्था लावण्यासाठी जात 
आहे हैं मी आपणास कळविलेच आहे. ती कशी काय लागली यातवद्दलची 
माहिती मी आपणास योग्य वेळी फैठवीनच. ती तुम्हास समाधानकारक 
असेल अशी मला आशा आहे. 


२८८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२०६. परशरामपंताचा मत्य 
"छे ८ WD 


00 


ए०ले० सं० भा० ११ वा 
क ५०९२ 000 | { १८-९-१७९९. 
श्रीगणपतिजयति 

अपत्ये * चिंतामणीनें विज्ञापना. वडिलीं पत्र पाठविलें तै पावलं. “ ती।' 
भाऊसाहेब यांस लढाईत तीन जखमा लागोन कामास आले, मोठी वाईट 
गोष्ट जाली. तुम्ही हल्लीं वारणा उतरून वाडीच्या रानांत आलां म्हणोन 
कळलें. ती॥ राजश्री आबा व चिरंजीव विठ्ठलराव बाबा अधरात्रौ आले. 
आबांस पांच सहा जखमा आहेत व विठ्ठलराव यांस पायास गोळी लागोन पार 
जाली आहे. वारणस उतार आहे. सावध असावें.” म्हणोन लिहिलें, ऐसी- 
यास वडील सर्वाचे छत्र गेळें! श्रीइच्छेस इलाज नाहीं. वडिलांचा काल 
जाळेचे पत्र नारो हरि याचें इचलकर्जीस काल सायंकाळी आलें. ऐकलेपासूने 
कोणते गोष्टीचें चेन पडत नाहीं असें जालें. रात्री चंद्रोदय जालेवर काल 
बधवारीं निघोन ++ कृष्णा, वाडीजवळ उतरून सांगलीस मुक्काम केला..... 


२०७. इंग्रजांचा डाव व नानाचा आग्रह 


ए०ले० सं० भा० ११ वा, | 


५ बन्न हन्क रै 
न० ५२३१ | क क की लक 
श्री 


सेवेसीं बाळाजी विष्णु सहखबुद्धे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना. 
तागायत छ १२ साबानपावेतों वतमान यथास्थित असे. विशेष, पेशजी 


टका 


*पत्र बाळासाहेबांस सांगलीहून. 


इंग्रजांचा डाव व नानांचा आग्रह २८९ 


इंग्रजाकडील वकील मालीट होता तो विलाइतेस जाऊन आपल्या पातशहाचीं 
पत्रे सरकारांत पाठविलीं तीं मुंबईकर जनरालाकडे आलीं. तेथून पुण्यास सर- 
कारांत आलीं. बरोबर टोपीकर चार आहेत. येथे आल्यावर त्यांचें बोलणें 
सरकारांत पडलें जे, पातशाही पत्रे आणिली आहेत, त्यास सरकारचा डरा 
बाहेर होऊन श्रीमंतानीं सामोरे यऊन फरमानबाडीचा' समारंभ करून श्रोमतानीं 
उभ्यानीं पत्रे हातीं घ्यावी, याप्रमाणे चार रकमा त्यांच्या बोलण्याच्या पडल्या. 
त्याजवरून श्रीमंतानीं मेत राजश्री नानांस पुसावयास पाठविलें ज, या इंग्र- 
जांच्या मागील चाली कशा आहेत ! तेव्हां नानानीं मागील चाली सांगितल्या 
दिल्लीपती शिवाय सामोरे जाणें अथवा फरमानब्राडी करणें ही चाल नादीं 

माग थोरल्या रावसाहेबांचे* वेळस इंग्रजांच्या पातशाहाकडील पत्र आलें होते 
ते टोपीकरानी कचेरीस रावसाहेब यांचे हातीं दिल. याप्रमाणें चाली असतां 
नव्याच रकमा? बोलण्याच्या काढाव्या या दोल्तदारांच्या* चाली नाहींत ! 
तेव्हां इंग्रजांकडील बोलणे पडलें ज, आजपर्यंत चाली चालत आस्या खऱ्या. 
त्या चालीत इग्रजांकडील मातबर मनुष्य सरकारांत वोलावयासीं आला असतां 
त्यास मदारुलमहाम* अगर मातबरांतीळ (कोणी) इस्तकत्रिळ* यत गेले. 

ल्लीं तो पातशाही पत्रे घऊन आलो आल, त्यापेक्षां चारी रकमा घडाव्या. 

तेव्हां मागतो सरकारांतून नानांस विचारावयाकरितां पाठविले. याप्रमाणें आठ 
दिवस घाटत होत. नंतर नानानीं चोहा रकमांची चार उत्तरें सांगितली ज, 
श्रीमत सामोरे येणार नाहींत. डरा देऊन फरमानबाडी व्हावयाची नाहीं. 
उभ्यानीं पत्रे घ्यावयाची त्यास इग्रज पत्रे घऊन वाड्यांत येतील तेव्हां श्रीमंत 
इंग्रजाच्या भटीकरितां कचेरीस येतील, त्या संधींत इंग्रजानी पत्र श्रीमंतांच्या 
हातीं द्यावी. श्रीमंतानीं पत्र घऊन मुनसीच्या* हवालां करावीं: आणि खशा- 
लीच्या तोफा शंभर माराव्या असे इंग्रजाचें म्हणणें होतें त्यांपैकीं बीस तोफा 
सोडाव्या असे ठरोन छ० ११ साबानीं लिहिल्याअन्वयें घडलें, श्रत होय हे. 
विज्ञापना. 


१ फर्मान सन्मानपूर्वक स्वीकारण्यासाठी दरबारसमारंभ. २ थोरले 
माधवराव. ३ गोष्टी. ४ राज्यकर्त्याच्या. ५ हा नानांचा किताब. ६ सामोरे. 
७ (फारशी) पत्रव्यवहार करणारा चिटणीस. 


१९म०प्‌०६० 


२९० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२०८. नानांचा मत्यु 


०२९७ ०० व्य ० ७ विक क 
ei) 31000 
कनल पामर-लॉड वेलस्ली 

काल रात्रौ नाना फडणीस मत्य पावे दे आपणास कळविणे हैं माझें 
महत्त्वाचें कतव्य समजता. मला वाटतें त्याच्या मत्युवरोवरच शहाणपण व 
मुत्सहीपणा यांनीही पुणदरवारचा निरोप घ्रतला. 

नानाजवळ पुष्कळ संपत्ति आहे असे म्हणतात, ती आपल्या ताब्यांत 
मिळविण्याबद्दल आतां पेशवे व झिदे यांच्यामध्ये तंटयांचे नवीन सत्र बहुधा 
सुरू होईल. व त्याबरोबरच येथील दुर्दैवी रहिवाशांवर छूट व क्रौयं 
यांचा अमल सुरू होऊन दोन वर्षापूर्वी झालेल्या सजैरावीची त्यांना पुनः 
आठवण होटल, 


२०९. कनेल पामरचं दुःख 


Po हे. डा TO 


पुना अफ असं ] १ ७९ दल १ ८० १ ! 


पु० रे० प० व्य०, भा० ६ वा, | 
पत्र नं० ३७६ 


{ पुणे २१-१०-१८०० 


ए, कनल पामर-वलम्ली 

हैद्राबाद यथील वाटाघाटीस यश यऊन कंपनी सरकार व निजाम यांच्यांत 
संरक्षक दोस्तीचा तह झाला हैं वतमान ऐकून जो आनंद झाला तो सरकारी 
पत्रव्यवहाराच्या मर्यादेत व्यक्त करतां येत नाहीं म्हणून हैं ग्वाजगी पत्र पाठवून 


मुलीचा पंसा घेऊ नये २९१ 


ब्याबद्ल आपले अभिनंदन करीत आहे त्यास परवानगी असावी. या योगानें 
हिंदुस्थानांत ब्रिटिश सरकारची सुरक्षितता शाइवत व भरभक्कम पायावर 
उभारली गेली, आपल्या पुढील उद्योगास असेच उत्तरोत्तर यश ववो, 

आपल्या यज्ञाबद्ळ आपले अभिनदन करीत असतां तुम्ही ज्याच्या हातीं 
यथील कारभार दिला त्याला यथ तशाच प्रकारे यश संपादतां आले नाहीं 
याबहल मात्र फार दुःख होते. परंतु येथील परिस्थितीच अशी आहे व 
पेशव्यावरीट बधने ही अशीं आहेत कीं माझ्याहून अधिक कतत्ववान इसमाच्या 
दाती जरी यथील ये असतीं तरी त्यास यज्ञ येन ना, 


२१०. मुलीचा पेसा घेऊं नय 


त. हसं खं 


काव्यतिहाससंग्रह, | शके १७२२ 
सेठ ४७० ) सुमारें सत १८०० 


वाजीरावाचा इकूम 
श्री 
श्रीमत राजश्री पतप्रवान स्वामीच सेवेशी :- - 
पो? भवानी शकर हेवतराव कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी येथील कूशळ 


जाणोन स्वकीय कृशछ लेखन करीत असले पाहिज. विशेष-आपण पत्र पा 
ने पावल, प्रांत बाइ यथ ब्राह्मण जातीत कोणी कन्येचे मा घऊन विवाह करू 
नये, जो कन्यचा एवज घेईल त्याजपासून दुप्पट व जो देइल त्याने कन्येचे 
बापास सा दिल्हे असतीळ तितके, ब मध्यस्ती करून पेका घडल तो ऐवज 
त्याजपासून सरकारांत धतला जाईल. याप्रमाणे ब्राह्मण ज्ञातीस व जमीदार* व 
धर्माधिकारी व उपाध्य व जोशी व गा कुलकर्णी, यांस निशक्षण' ताकोद केली 


१ पोष्य. २ पाठविले. ३ रूपये. ४ वतनदार. ५ पाटील. ६ हडसूनखडसून., 


२९२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


असतां आज्ञेप्रमाणे वर्नणूक् न करीत, त्यांजपासोन सदहूंप्रमाणे ऐवज घेऊन 
कांहीं खर्चाची बाब न लावितां' हिरोबीं जमा करावी, म्हणोन लिहिलें. 
ऐश्ास प्रांत वाई येथील गांव बहुत करून दुमाले* आहेत तेथे आमचा रोखा" 
पत्र चालत नाहीं. वसुळो गांव व वाई क्षेत्र व देशमुख व देशपांडधे वगैरे 
सरकारचे पत्रा अन्वये आणवून ताकोद करवितो. कळलें पाहिज. बहुत काय 
लिहिणे लोम असो दिल्हा पाहिजे है विनंती. 


२११. विठोजीचा खन 


ए०ले० सं०, भा० १२ वा, | 


नं० ६०२७ { १७४-१८०९ 


श्री 

विज्ञापना". तागायत ३ जिल्हेज वतमान यथास्थित आहे. विठोजी 
होळकर यांस केद करून गोखल्यांनी सरकारांत पाठविले, सरकार 
वाडयांत पोशेंचतांच बेडी तोडून मार मारला. दोनशें कमच्या* मारून, 
लागडाच हत्तीच्या पायास बांधोन वोढविला, दुसरे दिवशीं आज होळकरांचे 
कारभारी वाडयांत येऊन बोलत होते. पेका दहा वीस लाख मागावयाचा 
होता. असो. मूठ माती द्यावयास परवानगो द्यावो, म्हणोन त्यावरून आज्ञा 
जाहली. बायको सहगमन करणार होती. तिला आज्ञा जाहली नाहीं. बायको 
ब पुत्र केदेंत आहेत. वरकड विशेष नाहीं, तिकडील मुक्काम श्रीकृष्णातीरीं 
आल्याचे आज वतमान आस्यावरून सर्वांस चिता स्वामीकडील लागली आहे. 
पार करणार श्री आहे. सेत्रेसीं श्रुत होय है विज्ञापना, 


न ~ oe - ae mei 


१ हें करण्यासाठीं पैसा खर्ची न घालतां. २ लोकांकडे इनाम म्हणून 
चालणारा गांव. ३ आज्ञापत्र, ताकीदपत्र, ४ पत्र कारकुनाचें पुण्याहून 
मिरजेस. ५ फोक. बारीक छडी, 


चहुंकड इंग्रजांचा गलफ जाला २९३ 


२१२. चहूंकडे इंग्रजांचा गलफ जाला 


बा 


शे०ले० सं०, भा० १३ वा, फेब्रवारी १८०२ 
नं० ६३३० तालीक* 


श्री 

येथील' वर्तमान तर.......येथं तुफानें व चौकशा, बारीक बातम्या, 
शहरांत चालल्या आहेत. याजमुळे लहानथोर गृहस्थ वगैरे कारकून धरून" 
पारपत्यें होतात. याजकरितां मोघम पत्रें लिहिलीं आहेत. स्वामींच्या ध्यानांत 
यावें झणोन विनंती लिहिली आहे. अतःपर सेवेसी पत्रे येतील तीं मोघम 
लिहून पाठवीत जाईन......पूव समुद्रांत इंग्रजांचा व फरांसीस याचा कलह 
होता. त्यास परस्परे सलाह होऊन समेट जाला म्हणोन कलकच्याहून पुण्यांतीळ 
इंग्रजांचा वकील कर्नेल कलुष? यास लिहिले आलें, त्यावरून श्रीमंतांस हैं 
वतमान करनेल यानें सांगून खशीच्या तोफा सरकारांतून वीस करविल्या ! 
सारांश चहूकडे चहूं राज्यावर इंग्रजांचा गलफ जाला! पुढें ईश्वर काय 
घडवील तें पहावें, श्रीमत रा रावसाहेब* यांस येण्याविशीं पत्र गेढों आहेत. 
रावसाहेब नाशिकाहुन जोरव्यास आले म्हणोन वतमान आहे. कुल“ फोजेचें 
कामकाज हुजरात व सरंजामी आदिकरून गोपाळराव मुनशी याजकडे सांगि- 
तले आहे. जिवाजी यशवंत फोजसुद्धां बराणपुरानजीक गेले. तेथे ठाणे घालावें 
या बेतांत आहेत. चतुरसिंग वांईहन कच करून वाबा पाटणकर यांस सामील 
जाले, मागाहून आनंदराव कुंजर वांईहन कूच करून तेही लौकरच पाटणकर 
यांस सामील होतील, सेवेसी विदित होय. गाइईकवाड यांच्या संस्थानी सुरत- 
कर इंग्रज याणीं मदतीच्या निमित्ये प्रवेश केला व कुल हिँदुस्थानांतही इंग्रज 
जाहले ! पुढें काय होईल ते पहावें. है विज्ञापना, 


ee क न कक त क पापनी 5 ese eee Co ee re meee oe Cee ee em msm oe 


*नकल. १ बातमीपत्र कारकुनाचें पुण्याहन मिरजेस. २ सुद्धां. ३ क्लोज, 
४ गवसणी. ५ बाजीराव. ६ सर्व 


२९४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२१३. यशवंतरावाची पण्यावर स्वारी 


aCe तक 


के कन RE | | । २८ ऑक्टोबर १८०२ 
सेवेशीं सा नमस्कार विज्ञापना, ता छ ३० जमादिलाखर गुरुवार 
दोनप्रहर वतमान यथास्थित असे. विक्षप, पेशजी छर २८ मिनहूनचें” पत्र 
पाठविले आहे. त्यावरोन सविस्तर कळलेच असेल. हल्लीं येथील वतमान तरी, 
लढाई सुरू जाळी, नंतर खासा यशवंतराव आपल्या फौजेत येऊन पठाणाच्या 
जमेतींत जाऊन कंपूबर सदू व पठान मिळोन चाळून घतलें.' चार घटका तलवार 
चालली, निदान शवर्टी यशवंतराव खह पाय उतार होऊन दोन गोलंदाज 
ठार केले, यशवेतरायास उजव्या हाताच्या चवडयावर जखम तलवारीची व 
बहावटा' उजव्या हातचा याजवर भाल्याची व उजवेकडील गालावर 
तलवारीची याप्रमाणे जखमा लागल्या आहेत. दिंद्याकडील कंपूंत दहा पलटण 
होतीं त्याँपेकी पांच साडे पांच हजार मनुष्य पठाणांच्या तलवारीच्या जखमेने ठार, 
शिवाय घायाळ व जखमी तीनचार हजार, व राऊत* दोन हजार, घोडा मनुष्यां - 
सुद्धां तोफेनं व तलवारीने मिळोन व शिवाय घोड राऊत जखमी याप्रमाणें 
इकडील लढाईत कामास आले......याप्रमाणं लढाईचा विषय जाहला. श्रीमंत 
व कारभारी व शिंद्याकडील निंबाजी भास्कर वगेरे मिळोन सिंहृगडाखालीं 
वडगांवास होते. श्रीमंतांनी शहरांत यावें म्हणोन यशवंतराया्ें बोलणे लागछ 
होते. नंतर कार्तिक शा १ बुधवारी मध्यरात्री श्रीमंत व कारभारी वगेरे 
दिद्याकडील मंडळ व लहानमोठे मुत्सद्दी निघोन कोंकणांत रायगडास गेल. 
पिच्छावर* होळकरांची फौज बारा पंधरा हजार पठाण वगरे सडे गेले आहेत 
कुल शहराची गीर्दनवानी' नाकेबंदी होळकरांनी करोन शहरांतील कोणास 


SS = ve ne, mere Smee eee ee oe rene ‘न एकणाणटनला = oe meee oe een 


१ चालू महिन्याचे. २ शिद्याचे कंपू व तोफा याच्याविरुद्ध होळकराचा 
भालेतलवारींचा पठाणी जमाव अशा या सामन्यांत होळकरानें तडफेने जय 
मिळविला आहे. ३ वाहु. ४ घोडेस्वार. ५ पाठलागास. ६ चोहों बाजूंनी 
(मूळ उताऱ्यात दिलेला अर्थ) 


पुण्यांत प्रळय : पद्टीची वसुली २९५ 


बाहेर जाऊं देत नाहींत व शहरांत मुत्सद्दी वगेरे कारभारी मातबर गृहस्थ 
यांच्या घरीं पाहारे बसवून रुपये घ्यावे ब शहराची खंडणी करावी' हा बेत 
होळकराचा आहे. उज्जनीकडील व दिल्हीकडील तूत पत्रे आलीं नाहींत. 
सरकारवाड्याच्या वंदोबस्तास तोफा व पलटणें काल होळकराकडील आले. 
विंचूरकराच्या पथकांनी समयास काम चांगळे केले, पुढें होईल मजकूर तो 
लिट, सेवेशी श्रुत होय हे विज्ञापना. 


२१४. पण्यांत प्रळय : पट्टीची वसुली 


ए०ले०्सं०, भा० १४ बा, | 


नं० ६५४५ [२ जानेवारी १८०२ 


शा 

सेवेशी धोंडो बापूजी जोशी, त्रिकाल चरणावर मस्तक ठेवन झिरसाष्टांग 
नमस्कार, विज्ञापना......यांवांत पट्टीचा तगादा प्रळय जाहला आहे! 
होळकर यांणीं नाकेबंदी केली आहे. दुकानें हर" कोणाचीं व घरे बहुतेक उघडी 
नाहींत. जिवाजीपंत नेने व रामराव पुरंधर यांजकडील कारकून व दमल 
शिंपी तिघे जण तस्ती अनेक प्रकारची करून मृत्य पावले, आज चार रोज 
होळकर खासा पट्टीस्तव गांवास फडके याचे कारभार वाडधांत होतो तेथे थेत 
असतात. धक्का घरपट्टी व डदीमपट्टी' चालली आहे. कालपासून बुधवार 
शनवारांत मोठा दंगा आहे. कारभारी लपत फिरतात. जो सांपडेल तो नेतात, 
पठाणाचे हवाली करितात, हाल करितात ते पत्रीं काय लिहू ? >>७<* लोक 
हरतर्‍हेनें बातमी बंदी असतां सडे रात्र बीरात्र करून जीव मात्र घऊन जातात. 


SS Smee men ee me “न नाथ ee © ee ee eee = = ee een eee 


१ खंडणी वसूल करावी. २ दर, प्रत्येक. ३ श्रम, हाळ (सोसून). 
४ जकात. ५ व्यापारावरील सरकारी कर. ६ येथ पत्र फाटले आहे. 


२९६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


याजप्रमाण प्रकार आहे. वसईस श्रीमंतांनी इंग्रज याजला आठ आणे' देऊ 
करून चाकरीस आणिलें. त्याजला मुलुख गुजराथ, सुरत अठ्ठाविसी* झाडून व 
श्रीङ्गष्णातीर दो प्रांत देण्याचा करार करून चार पलटणें आणटीं. आणखी 
येणार हें वर्तमान बोलतात......मातुश्री येशवदाबाई? रायगडावर आहेत. तेथे 
कोणी वेळस काय होईल न कळे. शहर मरू घातलें आहे ! वाड्यावर आख 
पडल्यास मग जीव बचावण्यास कठीण आहेत. वडिलांचे पुण्येकरून पार 
पडेछ तें खरें, श्रीहरि पार करवील, बहुत काय लिहिणे, सेवेशीं श्रुत होय हर 


२१५. होळकराच्या निमंत्रणावरून 
अमृतरावाचें पुण्यास आगमन 


inns 62 Sn 


ऐ०ले०सं० भा० १४ 
नं० ६४८७ 


{ १० नोव्हेबर १८०२ 


उतारा--पत्र कारकुनाचें होळकराच्या ळष्करांतून मिरजस. 

[ १३ रजेब, ] “ छ० १० रजेबीं राजश्री मोरोबादादा फडणीस व बाबा 
फडके हे सुरोन येऊन भांत्रवडशास पेठ्यांचे वाडयांत येऊन राहिले. दुसरे 
दिवशीं छ ११ रजेबी श्री. राजश्री रावसाहेब पुत्रसुद्धां भांबवड्यास आले. 
त्या दिवशीं यशवंतराव पुढें सामोरे खडकीच्या पुलापयत गेले, पूर्वी फडणीस 
व फडके यांच्या भेटी होऊन उपरांत राव" यांच्या भटी होळकर याणीं घेतल्या. 
नंतर या उभयतांच्या भेटी राव यांच्या होऊन भांबवड्यास डेरे देऊन मुक्काम 

, १ राज्याचा अर्धा भाग. २ अठ्ठावीस महालांचा सुरत. ३ सवाई माधव- 
रावाची स्त्री. ४ आग. ५ अमृतराव. 


वसईचा तह २९७ 


करून राहिले, + ++ चिंतोपत व मामा व आबा काळ व त्याचे पुतण्ये 
च अतोबा सूळ हे केदेंत ठेविले आहेत. < > » सिंहगडास पलटणें व 
तोफा गेल्या आहेत*.” 


२१६, वसईचा तह 


"ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, | | रल डवरे 
-नं० ३६५ 
श्री 

९ तह बाजीराव रघुनाथ पतप्रधान यांचा व इंग्रज बहादुर यांचा पहिला 
चसेई मुक्कामचा ) 

तहनामा दोस्तीचे मजब॒दीकरितां सरकार दोलतमदार श्रीमंत बाजीराव 
रघुनाथ पंतप्रधान वहादुर व यांचे पुत्र वारीसदार व तावदार यांचा व सरकार 
इग्रज कंपिणीबहादर यांचा जनरल कलकतेकर की' हे इंग्रजाचे वादशहाकडन 
च इंग्रज कंपिणीबहादुर यांजकडून तमाम मुलखाचे मुकत्यार आहेत. त्याज 
कडून कर्णेल कलोप* बहाद्दर हे मुखत्यार यांचे विद्यमाने ठराव जाहला. 

१, ईश्वरी सत्तनें पेशजीपासूनः दोस्तीचा माग सरकार कंपिणी इंग्रज 
यहादर व सरकार राव पंतप्रधान बहादुर यांमध्यें मजबूत आहेत व मागील 
तहनाम्यावरून दोस्तीचा मागे दढतर आहे. दोन्ही सरकार याणी समयावर 
दष्ट देऊन ही मसलत करार केली कीं, उत्तम प्रकारें मसलतीचा पाया व 
दोस्तीचा नक्षा" ठराव जाहला कीं, हरदो) सरकारचे मुलस्वाचा बंदोबस्त 


oes oor eee mene ता पिन ee eS en 


Se ee SONI SEE ~ 


. *बाजीराव सिंहगडाकडे पळाला होता. १ 'की' हें जनरलूचें नांव. २ कर्नेल 
क्लोज. २ पूर्वीपासून. ४ (फारशी ' नक्शा ') विचार. ५ दोन्ही पक्षांचे 


२९८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


व्हावा व दोहीकडील सरकारचे शारीकाचा व ताबदाराच्या मुलखात राछ 
देगामा* करतील त्याचा वंदोबस्त दोही सरकारांतून व्हावा. दोस्तीचा माग 
दोही सरकारचा मजबूत आहे त्याची वृद्धि व्हावी. दोहीकडील मित्र व 
दोह्दीकडील शत्रु एक जाणावे. ही गोष्ट दोहो सरकाराकडून मान्य जाहली.. 
पूर्वीचे तहनामे व करार दोही सरकारांत मजबूत जाहले ते कायम आहेत व 
मागील तहनाम्याप्रमाणे हाही तहनामा मजवत जाहला. कलम 
३. या तहनाम्याच्या रार्ता दावटास जावयाकरिंतां दोही सरकारांतून 
ठराव होऊन उभयपक्षी करार जाहला कीं, सहा फलटणें शिपाई, सह। 
हजार बंदुक च तोफा ब गोलंदाज फिरंगी! लढाईचा सरंजामसुद्धां हमेशा 
सरकार राव पंडित प्रधान बहादूर यांचे मुलस्वांत राहतील. कलमः 

४-2८. दु, त हक 

१९. या एकुणिसाब कलमाप्रमाणे दोही सरकारचा करार करणार 
जाहीर करितात कीं, हा तहनामा सदरहू कलमांप्रमाण त्यांतील तात्पर्याथे 
यावत्‌ सूर्यचद्र आह तोपर्यत श्रीमंत बाजीराव रघुनाथ पंतप्रधान बहादूर 
यांचे दौलतीची वृद्धि दिवसेंदिवस अधिकोनर व्हावी; कोणिविसी नुकसान 
न व्हावें, हा तहनामा कायम असावा. 

तारीख २१ माहे डिसेंबर सन १८०२ इ० मताविक छ» “ मोहरम सन 

१२१७ हिजरी, वसईचे मक्कामी जाला असे. 


em = —— > ८ ७१ ८००0 


१ साथीदार. २ दंगा. २ युरोपियन शिपाई. ४ जुळणारा (दोन सत 
हिजरी व इसवी दिले आहेत ते जुळणारे). 


होळकराचे भोसल्यास पत्र २९९. 


२१७, होळकराचं भोसल्यास पत्र 


एतिहासिक पत्रव्यवहार, 
नं० ३७६ 


| २७-८-<१८०६३. 


इंग्रजांस तांड देणें अवघड नाहीं 
ध्रीग्हाळसाकांत 

(बाजूवर शिका) 
राजश्री राजा खजी भोसले सनासाहेब सुभा गोसावी सांस - 

सकलगणालंकरण अखेडितलक्ष्मीआलेकृत राजमान्य स्नेहांकित यदा 
वंतराव होळकर राम राम विनंती उपरी, एथील कुदाळ जाणून स्वकीय लिहीत 
असावें विशेप, आलिकडे आपल्याकडून पत्र येऊन वतमान कळत नाहीं तरी 
असें न करितां सवेदा पत्र पाठवून सविस्तर वृत्त लेखन करून सतोषबीत 
असावें. इंग्रजांस स्वराज्याचा लोम उत्पन्न होऊन चाल करावी हया इराद्यांत 
बहुत दिवस होतेच, प्रस्तुत श्रीमंत राजश्री वाजीराब साहेब अनकूल है निमि- 
त्यास कारण होऊन मुणियास येऊन अलीकडे चाळ करून नगरचा किल्ला 
बतला, आपल्यापाशी वकील होता तो न पुसतां उठून गळा, नब्रावाकडीकः 
फौज ब दळ येणें. ओरंगाबादेनजीक आहेत. त्यांची चाल पाहून आपण व 
राजश्री दौलतराव दिदे सड होऊन मांदोल्याचे घाटावरतीं चढून त्याची 
आपली छेटी' थोडी आहे म्हणून वतमान ऐकतो, त्यास आजपर्यंत आपसांत 
फूट होतो याजमुळे त्यांचा इतका प्रसार झाला. प्रस्तुत आपली त्रिवर्गाची 
एकदिली जाली, तेव्हां स्वराज्यांतील सव लहान थोर सरदार मराठे मुसलमान 
सामने होतील. हिंदुस्थान प्रांतीचे राजेरजवाडे व राजश्री समशेरबहादूर 
वृदेले व झांसीवाले आदीकरून छोटेमोटे अनकूल होतील, इतका भरणा 


ee शरा" ome eee ee oe Nos ie ee 7 hs RY AES किती ee esr ens ee = 


१ दोन सेन्यांतील अंतर. २ तोंड देण्यास सिद्ध होतील, स्वराज्यात. 
हिदुमुसलमानांचा अंतर्भाव आहे. 


३०० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


पाहतां पांच-सहा लाख फौज व दहा कंपू होतील, दोन थोक' करून चाल 
केली असतां कांहीं जड' पडावें असे नाहीं....... आपण उतावळी करून गांठ 
घाळून ते हांवभरी' होऊन चाल करतील असें न करावें, धमकावून पोक्त 
विचाराने पाऊल पडल्यास सहजांत कायल* होतील. त्यास याच बेतास लागावे. 
कांही अवघड नाहीं. त्यांची चाल चहंकड़न आणि आपण एके ठिकाणींच 
घोटाळस्याने ठीक नाहीं. फौजा व कंपू तिकडील जिल्ह्यांतील बोलाऊन 
घऊन त्याची आपली छेटी लांब पल्याची राहून, सध्या नबाबाचा मुलुख पोटी 
पाडा, व इकड आम्हीही तसाच ब्रेत धरितों......सारांश हथा प्रसंगी एक- 
दिलींत कसर नसावी, याचे पोटांत काम बहत आहेत. आपण विचारवंत 
दूरदेशी आहां, विस्तारे ल्याहावें ऐसे नाहीं, पत्रांच्या रवानग्या वस्चेवर होत 
जाव्या. रवाना चंद्र ९ जमादिलावल सा आर्बैन मयातेन अलफ. बहत काय 
लिहिणे ही विनंती. मोतब्रसुद. 


२१८. असईची लढाई 


i To nn 


ए०ले०सं०,भा० १४, | 
य ६७३४ | | ४-१०-१-०३ 
[ वेळस्ली-शिदे युद्धाचे हे वणन काळजीपूवक वाचल्यास उभय 

पक्षांकडील बातमीदार आपलाच जय झाला म्हणून कां सांगतात, मराठे 
शौय, शिस्त किवा शास्त्र या कोणत्याही कारणांपेक्षां पंसापुरवठ्याची 
अव्यवस्था यानेंच कसे हेराण झाले, पहिल्या बाजीरावापासून दुसऱ्या 
वाजीरावापर्यंत मराठ्यांची एकन्‌ एकच व्यपुरवठ्याची 
अव्यवस्था-ही कशी चकत गेली वगरे मद्ांचा प्रत्यय येतो. होळकर 
येऊन मिळणार म्हणूनही शिंदे थांबला असल्याचें या पत्रावरून कळतें. | 
१ सुसज्ज भाग. २ (इंग्रजांस तोंड देणे) कठिण जावें असें नाहीं. 

३ उत्साहभरित. ४ काईल, कुंठित, जित. ५ आक्रमण करा. 


असईची लढाई ३०१ 


श्री 


विज्ञापना. तागायत छ० '१७ जमादिलाखर भोमवासरे' प्रातःकालपावेतों 
यथास्थित असे विशेष,...वसलीची' व दिद्यांकडील पलटणांची लढाई सुरू 
जाहली. दीड प्रहरपर्यंत मारगीर* बहुत जाहली, शिद्यांकडील पलटणवाल्यांनीं 
फिरंगी याचा काट) चालों दिला नाहीं. रिच्याकडील पलटणवाले याणीं गोपाळराव 
भाऊ यांस सांगोन पाठविल कीं, लढाई मुरू जाहली. जलद तयार होऊन येणें. 
तेही फोजसुद्धां तयार होऊन आले. लढाईमध्ये टोपीकरांचें माणूस काळे गोरे 
मिळोन हजार बाराशँवर ठार व शिवाय जखमी. इतक्यांत टोपीकराकडील 
दुसरी टोळी मागें उभी होती तिणे गोपाळराव तयार होऊन इकडे आले हैं पाहून 
त्याजपाशीं सरकारी दहावीस तोफा होत्या त्याजवर चालोन गले, तोफखाने- 
वाल्याने जलदी करून तोफा मागे ओढाव्या तर झाडून वेल रानांत चरावयास 
गेले, नाइलाज तोफा टाकून माघारे सरले. चिटणिसाकडील दहावीस तोफा 
होत्या तितक्या फिरंगी याणीं नेल्या, तोफा सांपडल्या याची फ्त्त मानिली व माणूस 
पार (फार) पडलें हें पाहून माघारे सरले व फौज पलटणेंदी माघारीं गर्ली. 
हिंदूंकडील माणूस जायां व जखमी जाहलें... .वसली याणीं शिंद्याकडील पलटणची 
लढाई पाहून चित्तांत सद आहेत....दुसरे दिवशीं फौज पलटणें सुद्धां कूच 
करून आठ दहा कोश अजठा घाटाजवळ गले, एक दोन मुवकाम तेथ 
जाहले आहेत. आणखीही कूच करून घाटपार जावें असाही मनसबा ठरला 
आहे. मागाहून वसलीही एक दोन रोजीं कूच करून त्यांचे पाठीवर जाणार. 
प्रस्तुत टोपीकरास व हिंदूचे सैन्यास बीस कोसांची तफावत आहे. दिदे 
भोसले मागें सरले, कांहीं खराबी जाहली व फिरंगी यांजपुढे टिकाव न निघ, 
याजकरितां मागे सरकले असा अर्थ नाहीं, फोज्त कांहीं पेवयाचा गवगवा 
व कांहीं मसलत* याजमुळे व होळकर यांजकडील पत्र जलद येऊन पोहोचतो 
म्हणोन आलीं. त्याजवरून माग गले व टोपीकरांस प्रस्तुत नगरची ररत^ 
दुसरीकडून पोहचत नाहीं याजमुळे आंगावर घऊन रस्त लांब पाडावी हाही 
मनसबा. याप्रमाणें मजकूर तिकडील आहे. इंग्रजांकडील जखमी नगरास फार 


samen roomed. 


GG लई 


१ मंगळवार. २ वेलस्ली. *हाणामारी. २ प्रहार. ४ डाव, कारस्थान. 
५ रसद. 


३०२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आले. दिल्ली ब आग्रा इंग्रजांनी घतला म्हणोन बाजारी वतमान आहे; 
परतु दद्यांची लप्करची पत्र आलीं त्यांत लिहिळे आहे ज, पीरनची' व 
टोपीकरांची लढाई छ० २० जमादिलावली जाहली त्यांत फिरंगो याचाच 
-नाश बहुत जाहला, पीरनचीं पत्रे फौजा जलद पाठवाव्या म्हणोन आलीं 
त्यांजवरोन राजश्री आंवोजी इंगळ याम जलद जाऊन पलटणांस सामील 
होणेंबिसी पत्रे गेळीं व आल्लीबद्दादर याजकडीळ फौज पीरनकडे जाणार 
याजप्रमाणे त्या पत्रांतील मजकूर आहे, मागाहून होईल तो सविस्तर लिहीन. 
विदित होय ह विज्ञापना. 


९, इंग्रज-भोसल करार 


Oe 


राजवाड खंड १०, १८-१२-१८०३ 
पत्र ६५१ १७२५ पोष शु० ४ 


[a 


i 
विज्ञापना एसीजे इंग्रजांची ब यांचीं बोलणी होऊन निव्चयांत आलीं 
कलमं* बिग 
वरघपलीकड जो प्रांत तो तुमचा तुम्हाकड असावा कलम १ 
मडळे संस्थानाविशीचे आम्ही बोलला असता, परंत तुम्हीं राजश्री पत- 
प्रधान याची नकसानी केळी नाहीं, सबब तहि तुम्हांकड असावे. कलम १ 
फरासिस अथवा इंग्रज कोणीं तुह्यांपाशी आल्यास त्यास नोकर ठऊं 
-नव कलम १ 
आह्यांवितिरिकत राजकारण कोणीकड तुम्हा 5ऊं नये कलम १ 
कटक व वराड आम्हीं घेतलेच आह त माघार य्यावयाचे नाही. कलम १ 


तय क SO ree ooo णी? अ लया 


१ पेरन, शिद्याचा सेनापति. *यालाच इंग्रज. लोक देवगांवचा तह 
म्हणतात. तहाची तारीख १७-१२-१८०३. 


ची 


नानाच्या बायकोस वेलस्लीचे आइवासन ३०३ 


गावेलगड व नरनाला वांचे सरेजामाचा प्रात इतके तुम्हांस दिल्हे. द 


तुम्हांकड असावे. कलम १ 
आमचे देपी असतील त्यांची साथ तम्हा करू नय कलम १ 
आमचा वकील तुह्ांपारी व तुमचा आझांपाशी असावा. कलम १ 


सदहुप्रमाणें निःचयात आलें, ऐसे ऐकिले. त्याजवरून विनेती च्या आह. 
याशिवाय आणसी काय असेल ते समजेल तर्स ळिहन पाठ ऊं. झावेसी श्रत होय. 
हे विज्ञापना. 


२२०. नानाच्या बायकोस वलस्लीचं आश्वासन 


ऐतिहासिक पत्रव्यवहार 
नं० ३८१ 


|२५-३-१८०४ 


A 


| 

कोलनामा' श्रीमत कंछासवासी राजश्री नाना फडनवीस यांचें कुटेंब मातो 
जिऊबाई यांशी--- 

कुंपनी सरकार इंग्रेज बहादूर यांजकडून वेलस्ली बहादूर यांनी लिहिन 
दिल्हा कोल एसाज :--राजश्री धोंडोपंत सुभदार लोहगड यासी केले ते करारा- 
प्रमाणें आपली वस्तवानी' व खासगत चाकरलोकांनिशी श्रीमंत पेशवेसाहेब 
सव पंडित प्रधान बहादूर यांचे मुलखांत आपले मनासीं कोठें प्रशस्त असेल त्या 
स्थळीं सुखरूप असावें. आपले पोटगी खर्चाकरितां रंग्रेज बहादरचे सरकार 
विद्यमानी' सालिना १२००० बारा हजार रुपयेप्रमाणे आपण कपनी इग्रैज 
ग्रहादर्चे सरकार व श्रीमंत पेशवा साहेब राव पंडित प्रधान यांचे शत्रवर्गाशी 
-सं्रघ न ठेवीत तोपोवेता पावत जातील, आपणाशी कोणाकडूनही कोण 
गोष्टीची इजा पोहचणार नाही. अभय असे ता. २५ माहे माचे सन १८० 
इसवी सुताबल" छ १२ जिल्हेज मुक्काम मंबरे 


५०० 


RN SHE क. ~ नी 


१ अभयपत्र. २ चीजवस्त, दागदागिने. ३ तफ, कडून. ४ सुरू, चाळू 


३०४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२२१. होळकराकडून इंग्रजाचा पराभव : 
तहाची बोलवा 


पेशवेदप्तर, भा० ४१ २४-४-१८०४ 
नं० ३८ नकल 


[ पत्रलेखक ऐकीव माहितीवरून लिहीत आहे. पत्रांतील ठोकळ 
बातमी बरोबर आहे, पण कलमवारींत चुका दिसतात. ] 


श्री 

विनंती जे होळकरानी जढाचा' समग्र फडच्या* केला. मागील लढाई 
भरतपुरसमीप जाली म्हणौन आपल्यास सूचना पूर्वी लिहिण्यांत आली 
होतीच. त्यांत तीन सग्दार मातबर सापडले तेव्हां तह ठरला. दोन सवस्थाना- 
पौ येक स्थळ द्यावे असे ठरले. नतर सिंद्यास पत्र पा की पत्र पाव्तेक्षणी 
संडे होऊन यावे. त्याजवरून सिंदे राघोगडानजीक लस्कर ठेऊन सड पाच 
च्यार हजार फोजेनिसी स्वार होऊन दरकूच होलकराचे भटीस मथुरेनजीक 
गल्याची पत्र आली. इकड पेढार व जोत्याजी मान खाना जाहाले आहेत हैं 
खचित, काही येक तथा* नाहीं. छ० १० मोहरमी श्रीमताकड अस्तमानी 
इंग्रेज आले होते...नगरचे किस्यातील सरंजाम समग्र बाहेर काढिला. तह 
जाला असे दिसते. साहुकारी पत्रे आली त्यात तह जाहला पत्रे करार करून 
आणावयासी पंधरा दिवसाचे मुदतीने कलकत्यास पाठविली आहेत. काल छ० 
१२ मोइरमी येथे प्रहर रात्रपर्यत विचार जाहाला. बहुत ग्लान? दिसोन आली. 
येकूण जळानी जळात राहावे, ख़सकी" समग्र सोडून द्यावी असे जाहालेसे 
दिसोन आले. 


ae 


१ जळलचरांचा. २ नाश, पाडाव. “अन्यथा (? ). ३ उदासीनपणा. 
४ जमीन (जमिनीवरील स्वामित्व). 


होळकराची तळमळ २०५ 


२२२. होळकराची तळमळ 


एतिहासिक पत्रव्यवहार, २८-२-१८ ८६ 
नं० ३९४ श०१७२७ फा०्शु०१० 


श्रीम्हाळसाकांत 

राजश्री व्यंकोजी भोसले सेनाधुरंघर गोसावी यांसी-- 

सकलगुणालंकरण अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नेहांकित 
येशवंतराव होळकर रामराम विनती उपरी, येथील कुशल जाणोन स्वकीये 
लिहीत असावें विशेष...... स्वराज्यांत जलचरांचा प्रसर विशष जाला, 
हा घडू नये यास्तव माहाल मुलकाची आशा न ठवतां कळल त्याप्रमाणें 
फौज व कंपू वाढवून करोडो रुपयांचे पचांत येऊन आज दोन अडीच वर्षे 
होत आली. रात्रेदिबस आंग्रजांसीं मुकावल्याचा प्रसंग घडत आला. दरम्यान 
राजश्री दौलतराव शिंदे यांसी मेळ* करून भट घतली. त्यांचे आपले विचा- 
रानें पगडीबंद' सामल' राहतीलच याच भावें आपल्याकड पत्राच्या रवानग्या 
होत गेल्या. मेवाडप्रांती आलियावर ताम्रांस' चौकडून पायबद देऊन हारीस* 
आणावे यास्तव पंजाबपावेतों यावयाचे केलें, इकड लाहूरवाले वगेरे सिखांच्या 
भेरी होऊन सर्व सामल जाले, जमाद पोक्त जाल्यामुळ फिरंगी मागे पंचवीस 
तीस कोसांचे अंतरानें येत गले. त्याणीं पटाल्याचे। मुक्कामापासून समेराचें 
बोलणें लाविलें. इकडील मुस्तेदी) पाहून सोबत्याणीं राजरजवाड अनुकूल करून 
दिल्लीचे सुमारें येऊन दाह द्यावा ते न करितां कारभारी दुराशत* येऊन 
पुन्हा त्यासी* थेकोपा ठेवून मेवाडांतच राहिले ! स्वराज्यांतील एक्यता बहुत, 
येणेंकरून आजपावेतो व्यंग न पडतां एकछत्रीच अमल फेला“ होता. हालींच्या 


*सख्य. १ दोलतराव (? ). २ सामील. 3 इंग्रज (हा शब्द ' मोगल ' या 
अर्थीही वापरला जातो.). ४ जेरीस आणावे. †पत्याळा (?). ५ तयारी. 
६ (शिद्याचे) कारभारी निराश होऊन. ७ इंग्रजाशी. ८ फॅलावला. 


२०म्‌०५्‌०ई० 


३०६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आपसांतील बदचाली पाहून सर्वास आपलालें घर सरक्षण करून जमोदाराने' 
असावें हेंच प्राप्त जाले, येणयाची' प्रतीक्षा होती तो योग न आला. फौज 
सामछ होइल हें कागदपत्रीं मात्र श्रवण जालें, अथवा तिकडच बंगाल्यांत 
वगेरे बल धाडले असते तरी किती उपयोग घडता. हिंद धर्मास मख्य आपले 
इरादे’ नमूद* असावे तें कांहीं एक दिसण्यांत येईना. स्वधर्मास एक आमचा 
नफा, वरकडांची नुकसानी असाहि अथ नाहीं. सवत्राची उमेद, अनुभव 
व प्रत्यय पाहून आंग्रजांकडून समेटाचे बोलण आले होते त्याजवरून समेट 
करून घेतला, फिरंगी कूच करून मात्रार दिल्ली प्रांते गले. आमचे मक्क्राम 
व्यासगंगा व सुतलज नदीचे द्वाबांत असे, इतःपर दरकूच माळवे प्रांती 
यावयाचे घडल. वरकड घरोब्याचे विचार सनातन आहेत ते यथाक्रम चालवावे. 
इकडील दुसरा अथ मानूं नये...बहुत काय लिहिणें ? लोभ कीजे हे विनंती. 
मोतब. 


२२३. पेशवे छत्रपति यांचं सख्य 


एतिहासिक पत्रव्यवहार, | 
नं० ४१२ 


१२-१०-१८१० 


श्र 
( माईसाहेबांचें पत्र बाजीरावास ) 
श्रीपंढरी व शंभ महादेव व जेजुरी येथील यात्रेस स्वारी गेली होती ती 
आश्विन शु, १५ भ्रगवारी ३ प्रहरी शहर सातारा येथे आली. यात्रेस जावें 


fe VO कनन+ सन्मन+, ee ee जस SRE हुन त त म ORS 


१ मांडलिकीनें. २ येतील अशी वाट पाहात होतों. ३ संकल्प. ४ रुज 
५ स्वधमं रक्षिल्याने आमचा नफा होईल व इतरांची नकसानी होईल असें नाहीं 


पेशवा-गायकवाड वाद ३०७ 


अस मनांत होते त्याची गोष्ट तुम्हापाशी काढतांच तुम्ही अगत्य धरून 
घडविले, याचा संतोष वारंवार होतो. त्याचा विस्तार पत्री कोठवर लिहावा ! 
आजपर्यंत घडलें नाहीं, पुढे घडण्यास अशक्य तें राव तुम्ही आमचे वचनास 
अनुमोदन देऊन मनांत होतें त्यापेक्षां खर्चबेंचाचा वगेरे बदोबस्त यथास्थित 
करून देऊन चत्रिबकजीस पाठविला, त्यानें कोणे गोष्टीचें कमी पडू 
दिले नाहीं. 


२२४. पेशवा-गायकवाड वाद 


पेशवेदप्तर, भा० ४१, 
नं० ६७ 


| ९-२-१८१४ 


गंगाधरशास्त्री पुण्यास रवाना 
श्री 

सेवेसी विनेती सवक रघनाथ रणसोड मुक्काम बंदर मंबई कृतानक साष्टांग 
नमस्कार विज्ञापना....बंदर मजकूरचे अखबारीच॑ विनंतीपत्र जासुदासमागमे 
सेवेसी लिट्रन पेसर्जी पाठविलेच आहे. राजश्री गंगाधरशास्त्री यांस निकडीनें 
पुण्यास जाऊन पोहचावे म्हणोन येथोल मुख्याची ताकीद जाहाली. त्याजवरून 
माघ वद्य ४ भोमवारीं* निघोन पुण्यास जावयासी गले. कारनल कारनिक 
कपतान वडोदकर याचा माग मशारनिल्हे पाहात होते.* ते येऊन उभयेताचीं 
बोलणीं जाहाली. त्यांतील हांसील? पुण्यास गेल्यावर सरकारांत गायेकवाड 
प्रकर्णी बोलणी होऊन, संकेताप्रमाणें डलगडयांत आणावे", कमपेश" जाब- 


नप em “२ २ er comm some reer ands 000 eee 


१ वकिलाकड्न आलेले बातमीपत्र. २ मंगळवार. “कर्नल कारनेंक मुंबईस 
येण्याची गंगाधरशास्त्री वाट पाहात होते. ३ इत्यथ. ४ निकाल करावा 
५ कपेश, फरक, 


३०८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


साल” पडल्यास येथें लिहून पाठवीत जावे. त्याचा पुरावा* येथून होत जाईल. 
याप्रमाणे घाट' ठराऊन महिना पंधरा दिवस तेथील बोलणो समजण्यांत येत 
तोंपर्यंत कननेळ* याण येथे असावें असा बत ठराऊन, रास्त्री निघोन गले. 
करनेल येथें आहेत. दुसरा मजकूर आबरक्रांबी जनराल मदरासेस होते त्याचे 
चित्तांत विलायथेस जावयाचे, याकरितां विलायथेहून त्याचे जाग्यावर दुसरा 
जनरल इश्लप" म्हणोन नेमिला आहे. इतक्यांत येऊन पोहचेल, यावर 
मजकूर नवल विशेष आढळेल ते दोवेसीं लिहीत जाईन, सेवेसी श्रुत होय 
हे विज्ञापना. 


२२५. एल्फिन्स्टनकडे कोण आले गेले ? 


काव्येतिहाससंग्रह, मार्गशीष शु०१२ श०१७३६ 
नं० ४८६ ता० २४-१२-१८१४ 


हेराची बातमी 


श्री 


साहेबाचे सेवेशी आज्ञांकित बयाजी* नाईक, विज्ञापना मेस्तर एलफिन- 
इष्टेन वकील दिम्मत* इंग्रज कलकत्तकर यांजकडील दिनचर्येची बातमी. 

१, छ १० मोहरमचें वतमान. मशारनिले प्रातःकाळी दापोडी पावेतो जाऊन 

१ करार, करारांत फरक पडल्यास असा अर्थ. २ स्पष्टीकरण, पाठ- 
पुरावा. ३ बेत. ४ कनेल कारनेंक. ५ हिस्लॉप. ६ बयाजी नाईक--हा एक 
हुजऱ्या असून तो पृण्यास एल्फिन्स्टनच्या बंगल्यावर हेराचें काम करीत 
होता. ७ आश्रयाखालील, ताबेदार. अशा शब्दांचा पुढील शब्दाशी संबंध 
असतो. जसें, दिम्मत इग्रज = इग्रजांच्या आश्रयाखालील. 


एल्फिन्स्टनकड कोण आले गेले ? ३०९ 


सहल करून आले. अनुमिया हैदराबादकर, नारायणजी डांकवाले* याशीं 
बोलून गेले. मुंबई व हैदरावाद व श्रीरंगपद्टण व बऱ्हाणपुरचीं पत्रे डांकेबरोबर 
आली जबाब रा' जाले. रिकाड* कोशलदार व कर्णेल ग्रांट मुंबईहून 
बंगल्यास आले. सात मुक्काम केले होते. वेहरास येऊन देऊळ वगेरे जागा 
पाहून, कारल्यास मुक्काम करून, मागती मुंबईस .गेले. सरकारचा जासूद व 
मारनिलेकडील खिजमतगार तरतुदीकरितां मारनिलेनीं पाठविले होते ते 
माघारे आले. 

१. छ ११ मोहरमचे वतमान. बापूजी गणेश गोखले यांस मारनिलेनीं 
पत्र लिहून, थेली' तयार करून रवाना करावयास त्यांजकडील सखोपत टेंभे 
यांस बोलावून आणोन त्यांचे हवाली केली, सखोपंतानीं एक घटका बोलणें 
करून गेले, बापूजी गोपाळ साने येऊन कप्तान कलोस* याशीं बोलून गले. 
करवीरकराकडील कारकून मेत्र रसल) याँशी बोलून गेले. प्रभाकरपत जोशी 
मोधीशीं* बोलून गले. आंगरे यांजकडील बापूभट सोमण मेख रसल याशीं 
बोलून गेले. गंगाधरशास्त्री याणीं जासुदाबरोबर लखोटा पाठविला तो मुंबईचे 
डांकेवर रवाना करावयास मारनिले जवळ पावता करून गेला. मुबईचे 
डांकेवर व हैद्राबाद व श्रीरंगपट्टग व बऱ्हाणपूरचीं पत्रे आलीं. जाब रा 
जाले. दोन रोजां वर्तमान निवेदन जालें पाहिजे. सेवेशीं श्रुत होय हे 
विज्ञापना. 


क न त क क न este srs ee ree ee eens msm cre पातक mre os vee 


*टपाल नेआण करणारे. १ रवाना. २ रिचर्ड कौन्सिलदार (कोन्सिलचा 
सभासद). ३ थोरामोठ्यास पाठवावयाचे पत्र, ४ क्लोज. ५ मिस्टर रसेल. 
६ मोदी. 


३१० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


आते ० हु फे हन 


२२६. रणजितसिंग वगरंशी दोस्तीचा यत्न 


पेन्द०, भा ४१ वा, 
न० ८१ 


| २०-२-१८१५ 


[ हें पत्र बहुधा होळकरच्या छावणीतील पेशव्याच्या इसमाकडून 
पुण्यास पेशव्याकडे लिहिलेलें आहे. | 


शबेसी गोपाल गणश विज्ञापना ता छ २१ माहे रौवल* पो' साहेबाचे 
कुपावलोकणेकरून सेवकाचे वतमान यथास्थित असे विदाप, इकडील मजकूर 
ये संस्थानी हून कुभारासीयाचे' नि भला माणूस उतर दिसेस गला. त्याणे 
मजला पत्र पा आहे तो मार कार्तिक वद्य ८ निघोण आंतरवेदचे रस्त्याने 
पाहाड तून अमरसरास आलो. पाहाडी राज्याच्या भटी होऊन पकाइत* 
करून आलो. रंजितसिंग सीक याची भट जालो. जितको खातरीची बोलणी 
होती ।तितकी पकी" जाली, आणि येथून आटकपार वलिटीवाले' मीरत नरशा 
याजकडे हालकारे रवाना केले आहेत. काबलवाले याची व रंजितसिंग याची 
दोस्ती होऊन काबलवाले याचा वजीर फतेखान व रंजितसिंग याची फौज 

` होऊन कास्मीर'* खाली” केली, यथ पत्रे माघ शा ११ तिसरे 
प्रहरी आली. बहुत खुषी होऊन तोफा जाल्या. पलटणची रजक' जाली. पुढे 
फौजा मतान खाली करावयासी जान्हार, काबलवाले यांचा व रंजित- 
सिकाचा हा करार ठरला आहे. उभयताच्या फौजा यकट्या करून तांब्रावर 


*रबिलावल. १ पावेतों. २ कुंभ राशी ज्याची आहे असा. नांव गुप्त 
राखण्यासाठीं हा संकेत आहे. ३ निसबत, माफत. ४ अमृतसर. ५ पकाइत 
करणें = संबंध, मैत्री पक्की करणें. ६ निश्चित. ७ वलिटीवाले = वलाटीवाले 
डोंगरभागचे स्वामी. ८ जासूद, हलकारा, हरकारा. ९ एकत्र. १० काश्मीर 
११ खालसा. १२ रंजक बार, पलटणीनें बार उडविले असा अर्थ 
१३ इंग्रज. 


बाजीरावावर एल्फिन्स्टनचे हेर ३११ 


जावे याप्रमाणे कुरान-कसमा' जाल्या आहेत. आणर आम्हास आज्ञा जाली 
आहे मागती आम्हास पत्र यावे म्डणज आमची तयारी आहे....आमचे 
कराराप्रमाणे इकडील सरदार कायेम आहेत. परंतु खाबंदाचा* भरोसा* थेत 
नाहीं, यामुळे जथे तेथे कच्चाई* पडती... 


२२७. बाजीरावावर एल्फिन्स्टनचे हेर 


पे०्द०, भा० ४१, 
नं० ८७ 


| १८१६ (१) 


श्री 
यादी कलमे दीक्षित याणी सदासिवपंत* भाऊ याचे वि" टराऊन द्यावी 
ते येणप्रो :— 
१ श्रोमंत माहाराजा" प्रातःकालापासून रात्रपर्यत काय बोलतात, कोणासी 
गलबत करितात हे झाडून वतमान रोजचे रोज कलबीत जावे. 
१ जातीने सरकारचा कारभार करितील त्याची वरदी) रोजने रोज द्यावी. 
१ सरकार फोजेचे सरदार यास महाराज आतून बंदोबस्तास कोठे पाठ- 
वितात, व सरंजामास”° मोघम काय देतात ही बातमी कलवावी. 
१ श्रीमंतास पत्रे येतात त्याची उत्तरे काये देतात हे तावार'' कलवीत जावे. 
१ महिन्याची हजरी लोकांची होले त्यास ब्राह्मण व मराठे व मुसलमान 


१ कुराणावर (धमंग्रंथावर) हात ठेवून शपथा. २ आणि आम्हास 
(आपणांकडे कळविण्यास) हुकूम झाला आहे कीं. ३ उलट. ४ पेशवा. 
५ भरंवसा. ६ राजकारण ढिले पडतें. *सदाशिव माणकेशवर. ७ विषयीं. 
८ बाजीराव. ९ बातमी. १० जुळवाजुळव, तयारी. ११ तपशीलवार. 


३१२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास . 


किती याची हजरी समजावावी; व सिपाई यास दरमहा काय देतात व देनगीत 
तोडजोड' कसी करितात हे कलवावे, 

१ त्रिंबकजी श्रीमतास भटला की नाही ही बातमी पको काढून सांगावी. 

१ पेंढारी उठले आहेत, यास आश्रय कोणाचे हे कळवावे. 

१ आमची खासगत गोष्ट श्रीमंत काय बोलतील ते सांगावे. 

१ नागपुरवाले भोसले याचे कारभाराविसी माहाराज काय बोलतात ते 
कळवावे, 

सदरहू कलमे लिहिली आहेत. याची बातमी सांगावी; विद्यमान सदाशिव- 
पंत भाऊ. याप्रो ठरावाची याद* जाहाल्यास सर्व बोलणी बेताप्रो करार 
करून द्यावयासी येतील. 


२२८. त्र्यंबकजीस पकड्न देण्याबद्दल बक्षिस 


पे०द०, भाग ४१, | 


नं० ८९ | २ १-५--१८१७ 


बाजीरावाचा जाहीरनामा 


श्री 
अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजश्री बाबूराव गणेश कादार' क्षत्र 
पंढरपूर गोसावी यासी-- 
सेवक बाजीराव रघुनाथ प्रधान नमस्कार सुरु सबा अशर मयातेन व अलफ, 
त्रिबकजी डगला कुंपणी इंग्रजबाहादूर याचे कैदेतून पळून बंड करीत फिरतो. 


१ कमजास्त व्यवस्था. २ अटी निश्चित झाल्यास. ३ कमाविसदार. 


त्यंबकजीस पकडून देण्याबद्दल बक्षिस ३१३ 


त्याचो चौकसी करून डेंगला मजकूर याचे ठिकाण लाऊन जिवंत अगर मेला 
सरकारांत हवाला करून देईल त्याजला बक्षीस दोन लक्ष रा व हजार रुप- 
याचा गाव इनाम इंग्रजबाहादर याचे विद्यमाने दिल्हा जाईल. याप्रमाणे 
खातरजमा राखोन सरकारचाकरी करून दाखवावी. याची पुर्ती चौकशी करून 
जो त्रिबकजीस धरून आणून देईल त्याजवर सरकारची सर्फराजी' होईल. 
येविसी कोणी अनमान करील त्याजवर सरकारची इतराजी होईल. समस्त 
गरीब रयत ब्राम्हण ब मराठे व वाणी व उदमी' व परदेसी व मुसलमान व 
बेरड भील व मांग व रामोसी व रहदार' वगेरे ज कोणी जिंबकजी डेंगळा 
याचा पता अमुक जाग्यावर आहे असा प्रत्यक्ष सरकारात दाखऊन देतील 
त्यास पाच हजार रुपये बक्षीस व येक चाहूर जमीन इनाम इंग्रजबहादूर याचे 
विद्यमाने पावेल, डेंगला मजकूर याचा पता ठाऊक असोन जर कोणी सर- 
कारात समजाविष्यास अलस केला असे विदित जाहाले तरी त्याचे पारिपत्य 
होईल...... 


. १ मेहरबानगी. २ उद्यमी, दुकानदार. ३ जाणारायणारा, वाटसरू. 
४ एकदोंवीस बिघे. 


३१४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२२९, “ सव हिंदुनी एक होणें योग्य ' 


SNS Sp MEI 


पे०द०, भा० ४१, 
नं० १२७ 


| १७-११-१८ १७ 


येरवड्याची लढाई 


श्री 

कार्तिक शा ८ रविवारी इंग्रजासी दसरी लढाइ मातबर जाहाली. उभय 
पक्षी माणसे जखमी ठार बहुत जाहाली, जंगी सरंजाम त्याचा, आपला 
थोडा पडला तो पुरा सरंजाम करून मागती लढाई द्यावी अशा उदेश 
तोफखाना काढून कूच करून सासवडास येऊन तेथून कूच दरकूच सालप्याचे 
घाटानें फालक्याचे* पाडळीस' आलो. पेशजी लढाई जाहाल्याचा मार! 
लिटन गेलाच आहे. ऐसियास इंग्रजांनी सव दौलतदारांस जाच करून दौलत 
हरण करण्यांत बाकी ठेविली नाहीं. व सर्वाचे अतःकरणाचे धम कीं श्रीमत 
प्रगट? जाहल्याखरीज कोणी धजावत नाहीं. श्रीमंत प्रगट जाहाले असता 
सर्वहि प्रगट होऊन यक समई पायबंद जिकडील तिकड लागले असतां 
बंदोबस्त होईल, असा सर्वा्मा मनोधम यकविचाराचा जाणोन इंग्रजासी 
लढाई सुरू जाहाली त्यांस तर तुम्ही तेथे बिघाडाचा मोहरा“ करून लढाईचा 
प्रसंग घालावा. अवसर पडल त्याप्रो हिकडेहि कुमक असावी. 

सर्वत्रानी येके समई पायबंद लाविल्यावाचून जरीस येणार नाहो. हिंदु 
धर्म रक्षावयाचा समय जाणोन सव हिंदूंनी येक होणें हे हिंदु धर्मास व 
कीर्तीस योग्य. 


FS Sms 


क त त 5 तय तक mene. त ला. eee "ण ण meee णा 


*फाळके यांचे. १ पडळ, शेतांत बांधलेली पडवी, मोकळी जागा. 
२ मजकर. ३ विरोधी म्हणन उभे राहिल्याखेरीज. ४ अग्रभाग, आरंभ, 
भांडणाची कुरापत काढून असा अर्थ 


बाजीराव मालकमच्या स्वाधीन ३१५ 


२३०, बार्जाराव मालकमच्या स्वाधीन 


पे०्द०, भा० ४१, 
ह | [१२-६-१८१८ 
श्री 
आखबार* सुमे खानदेश सरहद मथवार तापी तीर बऱ्हाणपूर येथील वृत्त, 

श्रीमत राजश्री बाजीराव साहेब घलघाटानजीक सातपुडा पाहाडातं होते. 
जरनेर दफटोन साहेब बहादूर बःदाणपुरानजीक लाल वागावर आहेत. जरनेळ 
मालकीनसाहेब” वाहादूर याजकडून वकिलीस येक साहेब आले त्याचे त्याचे 
बोलणें होऊन श्रीमंत कूच करून साहेबाकडे भटीस गले मालकोन साहेवाच्या 
भटीही जाहल्या. श्रीमताबरोबर फौज होती त्यास साहेबानी चकत्यार देऊन 
आपले आपले देसी रवाना केले, ते स्वार काल छ ११ जनी? पारोले यावरून 
गंगथडीकडे गले, कपतान बेर साहेब वाहादूर पारोल्यास मुकाम करून आहेत. 

त्याणी दवड करून स्वारी गली, त्याणी चकत्या दाखविल्या तेव्हा जाऊ दिव्हे 
मालेगांव आद्याप लडत आहे. सेवेसी श्रुत होय. रवाना छ १२ जून मुकाम 
पारोळे, 


oS ire oes mr पना ++ Se ~ ~ Semmes ee eS he ee 


*बातमीपत्र. १ मालकम. २ पत्र, पास. ३ जनला. मराठी पत्रव्यवहा रांत 
इंग्रजी तारीख प्रथम केव्हां आली ? 


३.१६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२३१. पुणकरांचा स्वमाव 


भा०इ०्सं० मंडळ, त्रैमासिक पुणे 
ब० २० वें, अंक २ रा, | { 
ऑक्टोबर १९३९, पू० ९२ as 


कलेक्टर रॉबटंसन यांचा रिपोट 


आपणांस २० जानेवारीला येथील बृत्त पाठविलेंच आहे तेव्हांपासून 
इकडे विशेष महत्त्वाचें असें कांहीं घडलें नाहीं. पण लढाईची बाजू बाजी- 
रावावर उलटू लागल्याची बातमी येऊं लागल्यापासून पुण्यांतील जाणते 
रहिवाशी आपणास यापुढे ब्रिटिश सरकारच्या अमलाखाली रहावें लागणार 
अशा समजुतीने वागत आहेत. ज्यांना बाजीरावाच्या रोषाची भीति वाटत 
होती तेसुद्धां ११ फेब्रुवारीचा सातारचा जाहिरनामा* येथे प्रसिद्ध झाल्यापासून 
बोळू लागले कीं आम्ही बाजीराव जीची बाजू धरून आहोत याचा अर्थ 
आम्हास कंपनी सरकारबद्दल अप्रीती वाटते असं समजण्याचे कारण नाहीं. 
पुण्याच्या लोकांनीं तो जाहिरनामा इतक्या आधारीपणे वाचला व त्याच्या 
नकलाही करून घेतल्या कीं मला त्याचें आश्चर्य वाटलें. राजकीय विषयावर 
गप्पा माराव्या व सरकारी घडामोडी व हालचाली यासंबंधीं आपले तक 
रचून ते प्रसत करावे हा पुणेकरांचा स्वभाव मला माहीत होताच. पण तरी 
देखील त्यांचे त्या जाहिरनाम्याबद्दळचें औत्सुक्य मोठया नवलाचें होते. 
येथील लोकाच्या हथा प्रवृत्तीला घिटाई किंवा साहसाची जोड मिळाली तर 
ती प्रवृत्ती हा एक धोकाच आहे. 


अननकम++-०५५3५५ कब नन५म न बनना eens ee ena ना Sanne rere vein पती तक ee Se ee SS eee mem ७०:०७ कक me armen 


कहा जाहिरनामा प्रतापसिंहाकडून काढविला. तो के. भावेकृत मराठी 
दप्तर रुमाल २ मध्यं छापला आहे. 


ग्रांट डफच्या इतिहासाची पुर्वतयारी ३१७ 


२३२. ग्रांट डफच्या इतिहासाची पूर्वतयारी 


पेशवे दप्तर, भा० ४२, 

न ७-७-१८१९ 

पत्र नं २ SE 
[राज्य ताब्यांत येतांच जितसत्तचा इतिहास व त्यांची राज्य- 

कारभाराची पद्धत इंग्रज किती दक्षतेनें समजून घेत आहे तें पाहा ]. 


“ छत्रपति प्रतापसिंह याचे रोजनिशींतील उतारे ? 

रोजनिसी राजमंडळ' सा आशरीन मया तेन व आलफ 

१ छ १३ रमजान रोज बुधवार प्रातःकालो उठोन स्नानसंध्यादि नित्ये 
क्रम होऊन खोळीपुढे कचेरी जाली, वामन गोसावी याणी सतार वाजऊन 
दाखविले नंतर निद्रा जाली. त्रितीये प्रहरी ग्राटसाहेब याणी बलबंतराव 
चिटणीस यास बोलाऊन नले आणि प्रतिनिधिपद कधी कोणते कारकीर्दीत 
जाले, पद जाले, त्यांचे नाव व घालमेल कसी हे पुसिले, प्रल्हाद निराजीस 
राजाराम कारकीर्दीस चदीस पद जाले, ते परशराम त्रिंबक प्रतिनिधिपयंत 
(असे) लेहून घतले, सन दाक लेहून घतला....नेतरी प्रश्‍न केला कीं, बाबतो* व 
सरदेशमुखी व मोकासा', चौथाई व सावोत्रा”, जाहगीर ही वाटणी कसी 
आहे; आमल कसा घतात व स्वराज्ये हे काये, याचा आथ, मावेने* काये ? 
याचे उतर केले जेतापुरी दादा चिटणीस लेहून पुजे* कागद व माहिती शोध 
करून आणऊन समजाऊ. तसेच आष्ट प्रधान यास वेतन काय? नस्त 
पोहचत होते की सरजाम वगेरे हे कसे हे लेहून आणावे. सांगितले बरे आहे 
उतर केले तो आताच चिठी लेहून आणा बोलिले. नतरी फर्मान पादषाहाचे 

१ छत्रपतीच्या भोंवतीं प्रतिनिधि, सचिव, अमात्य वगरेंचें मंडल असे 
त्यास+राजमंडल ही संज्ञा होती. त्याची रोजनिशी. २ देशमख, देशपांडे 
इत्यादिकांचे हक्क. ३ लष्करी नोकरीची अट घालून दिलेले इनाम 
गांवच्या वसुलांत हिस्सा. ४ चौथाईपकों पंतसचिवांचा हिस्सा. ५ मायना, 
पद्धत. ६ दस्तऐवज, कागदाचा तुकडा. ७ रोख 


३१८ महाराष्टाचा पत्ररुप इतिहास 


साल सन कोणते, किती वर्षे जाली ? त्यांचे उतर केले की पारसनीस मुनसी 
आहेत व्यास माहिती दखल' असेल, त्यास बोलाऊन आणा वोल्लेवरून आवा 
पारसनीस आणिले, त्याणी उतर केले, पत्रे फारसी फर्मान किल्यावरी आहेत, 
आणून पाहून सांगतो, नंतर जुनी पत्र याच्या नकला करून नेल्या होत्या त्या 
आणिल्या. ठवाब्या बालाजीपंतासी बोलले....नक्ला आणिल्या बहुत खुसी 
जाली, बरे जलद आणिस्यात. रुमाल सोडून त्यांत बांधून ठवाब्या...नतर 
सांगितले उद्या लौकर यावे. 


२३३. संस्कृत पाठशाळेचा जाहीरनामा 


I So) डि 


'पे०्द०, भा० ४२ 
नं० ४ ¢ || |२१-९-१८२१ 


^ 


~ 

जाहीरनामा सरकार दोलतमदार' कपनी वाहादर सा इसने अशरीन 
मया तेन व अलफ, तमाम ब्राह्मण लोकास जाहीर व्हावयाकरिता लिहिणत 
येत आहे जे :--कंपणी सरकारची मर्जी आहे कां या मुळकात ब्राह्मण लोक 
बहुत आहेत. विद्या पढून पंडित व्हावे म्हणून, एशास शहर पुण येथे विश्राम- 
बागेचा वाडा पाउशालेस नेमून विद्या पढवणस झास्त्री वैदिक वगरेस नेमिले आहे. 


२ पढणार लोक जितके यतील तितक्यास विद्याभ्यास ज पाहिज ते पढवावे. 


१ 


विद्या वाढावयाकरिता अनुपन्न' पाहून पढणार शंभर विद्यार्थ्यास सरकारातून 
दरमाहा रुपये ५ प्रो खर्चास पौटाकरिता मिळल. 


AR 


erie eee “नकार 0-0 ee पलाश 0 So gr Sempre emer 


१ परिचित. २ राज्याचा आधार (ही पदवी आहे). ३ उत्पन्न नाहीं, 
गरीबी. त्यांची गरीबी आहे हैं पाहून. 


बाजीराबाचें लग्न : वधूचा शोध ३१९ 


३ विद्या पढणस लोक ज यणार ते आस्विन सुध २ च दिवसी सव- 
तानी दफ्तस्चे' वाड्यामध्ये दाहा घटिका दिवसास' प्रातःकाली हजर व्हावे 
ज्यास जे विद्या अपेक्षा आहे ते पढवणस नेमणेत यडेल. मुघ ५ दिवसापासून 
पढवणस प्रारंभ होइल 

पढवणार व पढणारसुघा दतणूक करणस विद्याभ्यास अधिकोतर जसे 
जसे करितील तसे त्यास दक्षणा अधिक मिळेल, न्याय ज्योतिष वैद्यशास्त्रास 
जाजती' दक्षणा मिलल; म्हणोन ऐसे दतणक करणविपड्ट कितेक कलमाची 
याद निराली लिहिली आहे, व्याप्रमाण वतणक करणत यावे 

येकूण च्यार कलमे लिहिलो आहेत. तारिख २१ माहे सप्तबर सन १८२१ 
इसवी मुतावल' छ २३ जिल्हेज. 


२३४. बाजीरावाचे लग्न: वधूचा शोध 


पे० द०, भा० ४१, 
नं० २६४ 


{ १८२२ (१) 


श्री 
ब्रह्मावर्तास बाजीराव सो लग्न करणार त्यास कन्या गणपतराव याची 
योजिली आहे त कोण कोठे राहणार शोध ध्यावा म्हणोन साहेब याचे 
हकम जाहल* होत. त्याचे शोध घताना गणपतराव भागवत यानी दफ्तरदार 
सुमा खानदेश हाळी नासिकात आहेत, याच कन्या देणचं निषकरष* जाहल 
आहे म्हणोन हरिभाऊ देशमख यास पत्र आल आहे. म्हणौन साहेबास 
विनंती कराबी है विनंती 


न न कनान आ पकक हे So es meee 


१ रेकॉड. २ म्हणजे सूर्योदयानंतर ४ तासांनीं सुमारें १० वाजतां. 
३ जास्त. ४ चालू. *बाजीरावाच्या वधशोधाच्या हालचालीवरही साहेबाचे 
लक्ष आहे! ५ निष्कर्ष-निर्चित. 


३२० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२३५. छापील पुस्तकाचा चमत्कार 


अ 


पे० द०, भा० ४२, १०-१८२२ 
नं० १२ | | २१-१०-१८२ 


र्य 
साहेब मेहरबान करम फर्माय दोस्ता ह (न)- 
राबल* मोट इस्टुवाट इलफिस्टन साहेब गवरनर 
बाहादूर सलामत' 

छ अजदिल' येखलास' माधवराव अनंत बादसलाम* अंकी येथील खै- 
रयत* जाणून आपली शादनामी* हामेशा* कलमी करीत" आसावी. दरीविला 
आंसाहेबानी'? तारीख ९ आकटोबरचे खत रवाना केले ते पावले, जेजिरै 
मुंबईस हाली'' छापखान्यांत महाराष्ट भाषेत पंचोपाख्यान बालबोध लिपीत 
यंत्रे करून बुके वाचावयास तयार केली आहेत. हा चमत्कार अवलोकनात 
यावा म्हणौन बुक पाठविले आहे, स्वीकार होऊन मनन व्हावें म्हणून लिहिलें 
ते कलले व बुक पाठविले ते पावले त्याचा स्वीकार करून बहुत खपी हासल' 
जाहाली. ज्यांचा जसा महजब”* त्या रीतीनेच त्यांचे संरक्षण करणे ही 
बुजुर्गी खुदाने आपल्यास दिल्ही आहे. हारवख्त'* आपले दानाईची'" 
याद" होते. हार हामेषा खत'“ रवाना करून मेहरबानगीची तरकी'* करीत 


[करम फर्माय दोस्ता-मित्रावर कृपा करणारा. *ऑनरेबल मौंट स्टुअर्ट 
एल्फिन्स्टन. १ सुरक्षित. २ (अज-पासून -- दील-मन) मनापासून. ३ मैत्री. 
४ (बाद-नंतर + सलाम-नमस्कार) नमस्कारपूर्वक. ५ क्षेम. ६ खशाली. 
७ नेहमीं. ८ कलमी करणें-लिहिणें. ९ या वेळी. १० आंसाहेबानीं (ऑ- 
तो, ती, तें) त्या प्रभूती, आपण. ११ हल्लीं. १२ हंशील, प्राप्त. 
१३ धर्मपंथ, धमं, १४ थोरवी, मोठेपण. १५ दर वेळीं. १६. शहाणपण. 
१७ आठवण. १८ पत्र. १९ वृद्धि, 


उमाजी नाइकाच्या भावाशीं खलबत ३२९ 


आसावें. रा छ ५ सफर जियादा' काय लिहिणे प्यार, महबत' कीजे 
है किताबत.* 


२३६. उमाजी नाइकाच्या भावाशीं खलबत 


पेशवेदप्तर, भा० ४२ वा 
पत्र नं० २०, पु० ६४ | | | २८-६-१८३ १ 
उम्याचा भाऊ कृष्ण्या हजर जाहाला तो बोलला, उम्याची साहा महिने 
गाठ नाहीं. इनसाफ' करीत आसल्यास मुदा* घालावा. नाही तरी सचिवाचे 
हदेतीळ* वतन व इकडील हदेतील सोडावे म्हणजे गल्या बंगल्यात उम्या 
हजर होईल. नाही तरी जे करणे ते करावे. खर्चास देत होते, घेतले नाही. 
उम्याचा भाऊ आप्या आम्हापासी बोलला, आभवे देत असल्यास उम्या हजर 
होईल. साहेबास कलविछे. उतर केले, वचन द्यावयाचे नाही. उम्या इकडील 
सिपाई वगेरे लोकास बोलतो, तुम्ही आमचे आंगावर येऊ नये. तुम्हाकडे 
काही नाही. तुमचे वाट जाण्याचे नाही. त्याचे कारण दिसते, सचिवाकडे व 
इंग्रजाकड इनाम जमिनी आहेत, इकडील हदीत काही नाहीत सबब आसे 
आसून साफ इकडे बोलणे वाकडे नाही व उपद्रव नाही. ते व्हो.* परंतु 
उपद्रव लावला फार य्येतेस पलता पलता. हे बोलण आगाव”" खरे आहे, 


Rf 


१ ज्यादा, बहुत. २ लाडका. ३ मेहेरबानी, आपल्या प्यारावर कृपा 
असावी. ४ हे किताबा-ही विनंति (किताबत-रेख). ५ निर्णय. ६ शते, 
अट. ७ हद. ८ रोख दिसतो. ९ असो, असेल. १० अगाऊ, प्रथम, अगदीं. 


२१म०५१०३० 


३२२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२३७, कांहीं खाऊन मरावें! 


पेशवेदप्तर, भा० ४२ वा, | 


पत्र नं० ५०, प० १०० [४-४-१८३७ 


प्रतापसिहाच्या डायरींतील नांद 


सेनापति व सनाकतें रसिदंट लाडऊक' सो" याजकड जाऊन बोलणे जाले 
ते कलमे बि 

१ बालाजीपंत किबे सेनापतीकड सकाली येऊन बोलले की पघरा कलमाची 
याद घेऊन साहेबानी आपणास बोलाविले आहे. उतर की वारावर दोन 
वाजता येऊ. 

२ गेल्यावर सो बोलले की हली याद कलमे गाळून पाठविली ती ठीक 
आहे; परंतु येके ठिकाणी आसे आहे कों ही इंग्रजी सरकारची जबरदस्ती आहे 
व कांही खाऊन मरावे आसे शब्द माहाराजास आसू नयेत; व याण गवरनर 
सोसहि घुसा येईल, सेनापति बोलले की आम्ही जो मजकूर लिहून याद 
पाठवावयाची ती पाठविली. तुम्हास इचा तरजमा करून पाठवावयाची अस- 
ल्यास पाठवावी नाही तर माघारी पाठवावी, त्याजवर सो बोलले पाठवितो. 

३ सो बोलले की या यादीतील अथ काये? उत्तर जाले की या यादीत 
हसील* इतकेच की तुमचे दोन सो कमिशन» होऊन आले होते, त्याणी 
परमारे चौकशी केली आणि जवान्याच्या नकला देतो म्हणून बोलले ते दिल्ह्या 
नाहीत; व भरन जातो म्हटले तेहि भरले नाहीत, व मजकूर कांशी कलला 
नाही; यास्तव ही चोकसी येकतर्फी आसी याहा* आमचे व माहाराजाचे 
मनात आहे; ब लिहिले गले म्हणता, त्यास एकतर्फी समजुतीवरहुकूम 


१ लॉडविक. २ साहेब. ३ बितपशील, तपशील येणेंप्रमाणें. ४ तात्पर्य, 
मुद्दा, *चोकशीमंडळ. ५ दाह, मृद्याची गोष्ट. 


कांहीं खाऊन मरावें ! ३२३ 


आल्यास त्याप्रो चालावे आसे म्हणाल; †मग तुमचे हाती काये; याजवर सो 
बोलले हे खरे आहे. याजवर सेनापति बोलले, याकरिंताच आगोधर आम्ही 
तुम्हास बोललो, एकिले तरी ठीक; नाही तर गवनररापाशी बोल. त्याणी न 
ऐकिल्यास लाटापाशी' बोलू. त्याणी न एकिल्यास कोट डरकटज्य' याजपासी 
बोलू. त्याणो न ऐकल्यात पादषा सरकारात बोलू आणि समजून देऊ, याज- 
वर सो बोलले ठीक आहे. परंतु आम्ही माहाराजाचा मजकूर समजूने देण्यास 
सिध्ध आहो; व माहाराजाना जबान्याच्या नकला कमिसनानी दिल्या नाही, 
भेटले नाही, ही साक्ष मी देईन. 

४ सेनापति बोलले गवरनर याचे भटीविसी पोषाखासारख” न व्हावे व 
तेथ, नेऊन फसऊ नय. तसेच आसच्यास कारण नाहो आसे मनात आहे. 
याजवर सो बोलले, यविसी याद" पाठविली आसता चिता नाही; आगर 
समक्ष येऊन बोलून ठरऊ. 


†' एकतर्फी समजुतीवरून हुकुम आला आहे हें खरें असले तरी लिहून 
आले आहे तसें चाला ' म्हणाल तर आम्ही विचारतों ' तुमच्या हातांत काय 
आहे ?' त्यावर साहेब म्हणाले ' हो माझ्या हातांत कांहीं नाहीं हेंही खरेंच. ' 
१ लांड, बडा साहेब गव्हर्नर जनरल, २ डायरेक्टसं. ३ वर वर देखाव्या- 
सारखे, औपचारिक, ४ जाण्याचें कारण नाहीं, ५ पत्र. 


३२४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२३८. “महालमुलुख परत घ्या, पण संशय नको' 


पेशवेदप्तर, भा० ४२ दा, | 


प्रतार्पासहाची तीन कलमी याद 


इकडून सेनापति व सेनाकतें यास रसिदंट साहेब याजकडे पाठविले ते 
बोडले, त्यास उतर जाले की याप्रो यादी द्यावी. त्याजवरून कलमे लिहिली 
आहेत :-- 

१ प्रथम बाजीराव याचे लस्करातून फक्त इंग्रजी सरकारचा बाददाई 
चालीचा भरोसा व दोस्तीचीच इच्छा घरून इंग्रजी सरकारचे लष्करांत 
आरो. फक्त पूर्बाचि इशाऱ्यावर इंग्रजी सरकारचा भरवसा दोस्तीवर नजर 
ठेऊन येण जाले. बाजीराव वगेरे लोक पुढे चालीचे रीतीचे भरवसा देत 
आसता त्याचा भरवसा धरिला नाही. 

२ पुढ तइनामा इंग्रजी सरकारानी केला त्या वेलेस ठरावाची कलमे कम- 
जाजती काटी न बोटता फकत दोस्तीवर नजर देऊन इंग्रजी सरकार समज- 
दार आहेत, सव समजोन कर्ण ते करितील हा पूर्ण भरोसा टऊन जो तह- 
नामा लाट साहेबाचे लिहिणचा दिल्हा तो ठेविला. 

३ हली बीस वर्षे दोस्तोवरच नजर देऊन चालविले आहे. फकत दोस्तीची 
ख्वाहिंप' व पेशजी इंग्रजी सरकारची नेकः नजर होती व्या वेळेस हलीचे 
मोकदम्याप्रो) कोणी काहो समजाविल्यास येऊन पुसोन इकडील मनुष्य 
असल्यास इकड चौकशी करून समजण्यात थेत होते. परभारे आसलियास 
नादी किंता आहे हे सागणे होताच, परभारे असलियास तिकडील तिकडे 
चौकशी करून निराकण* करून घेऊन इकड पुन्हा पुसत नव्हते, नेक नजर 
होती तोपयत आसे चालले होते. 

१ इच्छा, मागणी, २ नीट, सरळ. ३ दावा, तक्रारीचा मसुदा त्याप्रमाणें. 
४ निरसन. 


* महालमुलख परत घ्या, पण संशय नको ' ३२५ 


हली इंग्रजी सरकारची नजर नीट नाही आसे समजल्यावरून शेकडो 
पाहिजे ते रचना करून, कोण काय करील व बोलेल तो नेम नाही. हाजारो 
इंग्रजी सरकारचा डोला” दिसेल तसे बोलतील....इळी इंग्रजी सरकारानी 
दोस्तीने ज केले, व्याजवरच दील ठेऊन चालविले होते. ते त्यास हली तसी 
नेक नजर दिसत नाही, संशयेचा दिलात वाटतो, त्याअर्थी इली ज इंग्रज 
सरकारानी हवाली केले आहे ते इंग्रजी सरकारानी सांभालावे. माहाल' मुलुक 
व वहिवाट? पाहावी, हाली मोकदमा जो चालविला आहे हा नसावा. ज्या 
लोमासाटीं संशये ते जिकडील तिकडे घ्यावे म्हणोन सदरी. लिहिले आहे, 
व्हा कोणती आडचण व बेहुरमत* आसू नये, इकडून फवत दोस्तीची 
गरज आहे. लोभावर नजर नाही. ज्या वेलेस भरवसा वाटून इग्रजी सर- 
कारानी आपले दौलतीप्रो इकडील" सरकारचे दौलती संपादतील आसे 
नजरेस वाटेल, तेव्हा इकडूनही पाहाण्यास नीट आहे, 
येकूण तीन कलमे लिहिली आहेत, छ १२ राखर ता १६ जुलई सन 
१८३७ इसवी. याप्रो याद रेसिदंट वोबीन* साहेब याजकडे पाठविली. 


mes meee ~ 
१ 


१ डोळा. २ राजवाडा. ३ व्यवस्था, सवं मामलतीची व्यवस्था पाहावी, 
' व्यवस्था आपले आपण संभाळा ' असा भावार्थ. ४ कलमी, ज्याच्या लोभा-_ 
मुळें संशय उत्पन्न झाला ती जहागीरच नको. ५ अप्रतिष्ठा. ६ इकडील 
सरकार (प्रतापसिह) राज्याची व्यवस्था पाहूं शकतील असें वाटेल. 
७ ओव्हॅन्स. 


३२६ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२३९. पण्यांतील मद्यप्राशनविनाश मंडळी 


शानप्रकाश * प. ३२६-२७, गज या 
पुस्तक १, कागद ४१ | | १२-११-१८४९ 


[हा व पुढील उतारा कमिशनरचे ऑफिसांतून नकलन आणला. हे 
उतारे घेऊ दिल्याबद्दल आम्ही एलिनेशन ऑफिसचे आभारी आहोंत.] 


पुण्यांत ब्राह्मणज्ञातीमध्ये धर्माध्यक्ष कोणी नाहीं, यास्तव जे ज्याचे मनास 
येईल तसे तो करतो आणि वाम मार्ग व मद्यप्रारान बहुत वृद्धिगत आहे 
हा दुराचार नाशाप्रत न्यावा, व धमंसंब्रंधी दक्षतेने कारभार चालावा अशी 
उत्कंठा ज्यास आहे ते सव मागले गुरुवारी रात्रीं जमून सभा झाली आणि 
त्यांत असे ठरलें कीं दहा असामी नेमावें त्यांस गेरवतणुकीरुळे बरतफ करणें 
तर सर्व सभासदांनी जमून करावे व सर्वानी त्यांचे आशेप्रमाणें चालावे, व 
त्याणी मद्यप्राशन नाढीसँ करण्याकरितां मेहेनत करावी, त्याजवरून खाली 
लिहिलेले लोक पंच ठरविले'. 


पंच 
१ मोर दीक्षित २ कृष्णंभटजी गोखले 
३ श्रीपत भटजी वेव्हारे ४ रघुनाथभट शारङ्गपाणी 


५ विष्णुभट साने 


प्रश्‍न :--कायद्यास सम्मत, परंतु समाजास असम्मत, किंवा सामाजिक दृष्ट्या 
निंद्य, असें आचरण कोणीं केल्यास व्यास शिक्षा करण्यास आज असं कोणतें साधन 
आहे ? नसल्यास तें इष्ट कीं अनिष्ट ? 


ती 
फावयजजजलल्ललभाल्लनार्निनणणमिमणिणाणिमणण ene ene eens टश? 00२0 शी?0ी 000 00) ती नननन-++++++न्‍न.+।. णशा पण लन oor eee ro कनवता 


भपत्राचा आकार १२ % ८ इंच. १ या कागदावर ब्राह्मणमंडळी च्या 
सह्या घ्याव्या, जे कोणी देणार नाहींत त्यांना व ज्यांची सही पंच घेणार 
नाहींत त्यांना जातीबाहेर असें समजावें असें ठरले 


वतमानसार ३२७ 


२४०. वर्तमानसार 


बी 


समाचार पत्रांत असे लिहिलें आहे कीं कांहीं दिवसांवर मंबई आणि ठाणें 

याजमध्यें एक डांकेची गाडी चालू जाहाली आहे ती एका रुपयाच्ये दराने 
मनुष्यास पोचते करती, व एका गाडींत चार मनुष्ये बसतात. 

--प्रभाकर* २४ जानेवारी १८४७ 

सातारचा राजा--कामसहाल एथं नवेंबरच्य २६ वे तारिखस लोकांची 

सभा” भरली होती. या सभचा उद्देश हा होता कीं हिंदुस्थान सरकारनें 

सातारच्या राजाशीं फार वाईट वर्तणूक करून त्यास गादीवरून पदच्युत केला 

आहे. त्यास त्याचे मुकदम्याची चौकशी करण्याविषयीं पालमंटास अज करावा. 

या समेत ४०० पासून ५०० पर्यंत लोक होते, आठ वरांच्ये सुमारे! डाक- 

तर बोरिंग हा प्रमुखस्थानीं येऊन बसला. 
प्रभाकर पुस्तक ५, कागद १२. 
म. मुत्रई रविवार ता. १२ जानेवारी १८४७ 


Ss 


*पत्राचा आकार ११५८ इंच. †विँछायतेस. १ या सभेत प्रतापसिहातफ 
विलायतेस गेलेला रंगो बापूजी यांचें भाषण झाल्याचें नमूद आहे. 
२ आठ वाजण्याचे सुमारास (?). 


३२८ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२४१. दुराचाराबइल प्रायश्चित्त 


हिं अक्खा 


पे० द०, भा० ४३, न 
नं० २९ (?) 


पृथ्चीप्रदक्षिणा व तीर्थस्नान 


श्री 

बालाजी धोंडदेऊ कुलकर्णी मौजे पेठ पारगाव ता खेड सरकार जुनर याने 
कलवांतिणीसमागमे गमन व भोजन व मांसमक्षण व सुरापान केले, यामुळे 
पतित जाला व यामुले याचें समस्त भाऊबंद आपांक्त' जाले म्हणून हुजूर 
ब्राम्हसभा करून धमेशास्त्रमते यास प्रायेछित द्यावयाचा निर्णय करून पूर्वाग* 
प्रायेछित यास देऊन प्रिथवी प्रदक्षण तीथस्नानें करावयाची आज्ञा केली आहे. 
प्रदक्षणस व तीर्थस्नानास पाठविला आहे. हा श्रीपुन्यक्षत्रीं येऊन वास करून 
श्रीगंगेची तीर्थस्नाने करील, (अपूर्ण ) 


२४२. एक साकतिक पत्र 


mrss }cprccnsamsrmsanrsrnen 


पे० द०, भाग ४३, 
नं० ३२ || [ (?) 


श्री 
श्रीमत्‌ सेवेसी दंडवत विनंती उपर, आग्निकवतुकांची दोन झाडें राहिली 
आहेत, पजन्यातिवुष्टीमुढै वाळतात. व चातकन्यायेची नगारियाचे निजभक्ष 
मागतात, अजी आशा जालियां देवलैपासी येऊन उभी राहातील हे विनती. 


१ पंक्तिबाहथ. २ प्राथमिक. *अर्थ लागत नाहीं. 


ब्रह्यावर्ताहन बाजीरावाकडून तिळगूळ ३२९ 


२४३. दारूबंदीची ताकीद 


वे० द०, भाग ४३, | { (?) 
न० ३६ 
दु श्री 
विनंती उपरी, बाजरांतील कलालाची दारू मना करणे म्हणोन लिहिले, त्याज- 
वरून आज ताकोद करून भट्या मना करवितो. कळलें पाहिज. हे विनंती. 


२४४. ब्रह्मावताहून बाजीरावाकडून तिळगूळ 


श्री 
श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान स्वामीचे सेवेशी, 

विनंती सेवक सोयराजी अवधूत कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष. 
विज्ञापना. ता छ० २५ माहे रकि(बि)ला खर स्वामीचे कृपावलोकनें करून 
सेवकाचें वतमान यथास्थित असे विशेष. सरकारचें आज्ञापत्र सेवकाचे नावें 
सादर जाले कीं तुम्हांस-संक्रमणचे तीळ शर्करायुक्त पाठविले असत ते घेऊन 
स्वीकार करणें म्हणून त्यास आज्ञापत्र दिरसा वंदन करून शार्करामिश्रित तीळ 
अत्यादरें सेबकानें स्वीकारून अमृतलाभातुल्य आनंद होऊन सेवक सनाथ 
जाला. सेवेशी श्रुत होय है विज्ञापना.* 


*हथा पत्राची तारीख देण्यास साधन नाहीं. सन अंदाजाने दिला आहे. 


३३० महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२४५. `. . हिंदुधमाचा अभिमान धरून 
प्रवृत्त झालं... 


१८५७ सालच्या बंडाची 


माझा प्रवास अथवा सन | 
हकीकत 


| पृ० १३८-३९ 


तृषाक्रांत राणी लक्ष्मीबाई 


[ ' माझा प्रवास ' अथवा ' सन १८५७ सालच्या बंडाची हकीकत 
वे. शा. विष्णभट गोडसे वरसईकर यांनीं लिहुन ठेविली ती क. चि 
वि. वद्य यांनीं इ. स. १९०७ मध्यं संशोधन करून छापविली. प्रस्तावनेत 
क. वद्य लिहितात ' सदहू प्रेक्षक मूळचा भिक्षुक असून तो हिंदुस्थानांत 
बंडाचे दिवसांत द्रव्याजनाकरितां गेला होता......पुस्तकांत लिहिलेल्या 
बहुतेक गोष्टी ग्रंथकाराने पाहिलेल्या आहेत. ' 

इ. स. १८५८ च्या मार्च महिन्यांत इंग्रज झांशी सर करणार हें 
पाहिल्यावर राणी आपल्या घोडयावर स्वार होऊन पाठीशी आपल्या दत्तक 
पुत्रास घेऊन तीनशे निवडक स्वारांनिशीं सर ह्यू रोजच्या छावणीतून 
फळी फोडून निघाली व एकसारखी १०२ मलांची दौड करून काल्पी 
येथें येऊन पेशव्यास मिळाली, पुस्तकाचा लेखक गोडसे हाही काल्पीस 
जाण्यास निघाला. ] 


काल्पीचा रस्ता धरल्यानंतर मजल दरमजल जातां जातां एके दिवशीं सायं- 
काळीं एका खडे वस्तीस येऊन पोंचलो. येथून काल्पी सुमारें साहा कोश राहिली 
होती. गावाबाहेर चिंचेची झाडी आहे; येथे स्वयंपाक तयार करून भोजनें 
झाल्यावर स्वस्थ निद्रा केली; पहाटेच्या प्रहर रात्रीच्या सुमारास, एकाएकीं 
मोठा गलका झाला. त्यासरसे उठून पाहातो तों शेंकडों स्वार रस्त्याने उघळत 
चालले आहेत; असे दष्टीस पडलें, हें काय आरिंष्ट आलें आहे याची कल्पना 
इाईना, आम्हीही तसेच घाईघाईने आपलें सामान गुंडाळून, खाकोटीस मारून 


' ...हिदृधर्माचा अभिमान धरून प्रवृत्त झालें... ' ३३१ 


शिपायी लोकांच्या बरोबर पळ काढूं लागलों. कांहीं वेळानें असे समजलें कीं, 
पेशव्यांची व इंग्रजांची चरखारीवर लढाई होऊन, त्यांत पेशव्यांचा मोड 
झाला. त्यांत झांशीवाली राणीही होती. ती फौज परत काल्पीवर चालली आहे. 
मग आम्ही किंचित्‌ स्वस्थ होऊन झुंजुमंजचे सुमारास एका विहीरीवर पाणी 
काढून शोचमुखमार्जन करण्यास बसलो. तों पांच चार स्वार विहिरीवरून 
जात होते. त्यांत झांशीवाडी दृष्टीस पडली, तिनें सर्व पठाणी पोषाख केला 
होता, व सर्वे अंग धुळोनें भरळें होते; तोंड किंचित्‌ आरक्त असून म्लान व 
उदास दिसत होते. तिला तृपा फार लागली असल्यामुळे धोड्यावरूनच 
आम्हास तिनें तुम्ही कोण आहां असा प्रश्‍न केला. तेव्हां आम्ही पुढे होऊन हात 
जोडून विनंती केली कीं, आम्ही ब्राह्मण आहो आपल्यास तृषा फार लागली 
असल्यास पाणी काढून देतों. बाईसाहैबरांस ओळख पटली व खाली उतरल्या. 
मी रसी' मडके घेऊन लागलीच विहिरींत सोडणार, तों बाईसाहेब म्हणाल्या 
कीं, तुम्ही विद्वान ब्राह्मण, तुम्ही मजकरितां पाणी काढूं नका. मीच काढून 
घेते. हे तिचे उदासपणाचे शब्द ऐकून मला फार वाईट बाटलें, परंतु 
निरुपायास्तव रस्सी मडकें खालीं ठेवलें. बाईसाहेबांनी पाणी काढून, त्या 
मृण्मय पात्रांतून ओंजळीनें पाणी पिऊन तृषा हरण केली, देवगति मोठी 
विचित्र आहे. नंतर मोठ्या निराश मद्रेने बोलल्या कीं, “मी अर्धा शेर 
तांदुळाची धनीन, मजला > >< ?८ विधवाधम सोडून हा उद्योग करण्याची 
कांहीं जरूर नव्हती. परंतु हिदुधर्माचा आभिमान धरून ह्या कर्मास' प्रवृत्त 
झाले, व याजकरितां वित्ताची, जीविताची सर्वांची आशा सोडिली ? . . . .. 


१ दोरी. २ अर्थात्‌ युद्धास. 


३३२ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


२४६. राणीच्या जाहीरनाम्यास उत्तर 


रक 


धूमकेतु†, वष ६, 


'पु० २०५ कॉलम २ | २४-१२-१८५८ 

इंग्लिशम्यान पत्रावरून असे समजण्यांत येत आहे कीं विलायतच्या 
राणीच्या नांवानें थोडक्याच दिवसांत या देशांत प्रगट जहालेला जाहिरनामा 
जव्हां अयोध्ये बुनरी मुकार्मी बेगमच्या छावणींत जाऊन प्रगट जाहाला व 
त्याच्या नकला जागोजाग रस्त्यामध्ये चिकटविलेस्या बंडवाल्यांच्या दूष्टीस 
पडल्या तेव्हां त्याणी दुसऱया दिवशीं पानसुपारी खाऊन त्या नकलावर थुंकून 
त्या अगदी लाल करून टाकल्या व मग त्या जाहिरनाम्याच्या उलट इंग्रेजांच्या 
एका अदालतीमध्यें* शिरस्तेदाराच्या कामावर पूर्वीपासून असणारा कोणी एक 
फझुल हक्क नांवाचा मुसलमान याणें तयार केलेला व क्वीन विक्टोरियाच्या 
जाहिरनाम्याचे उत्कृष्टरीतीनें अगदीं अक्षरदाः खंडन करणारा एक जाहिरनामा 
हिंदी भाषेंत बेगमच्या नांवानें जिकडे तिकडे पाठवून दिला. 


धूमकेतू वष ६, ता, २४ डिसेबर १८५८ 
प. २०५ कॉलम २ 


[पत्राचा आकार १९॥ १८ १२॥ इंच. *कोर्टात. 


तात्या टोपे याचा जाहीरनामा ३३२ 


२४७. तात्या टोपे याचा जाहीरनामा 


घमकेतू, इसेंबर 
बी धी (२४ रि १८५८ 


तात्या टोपे याणें गेल्या नवेंबर महिन्याच्या ७ व्या तारखस मुलताई मुकामीं 
रावसाहेब पेशवे यांच्या नांवानें जी जाहिरनामा लावला त्याचा सारांश आम्ही 
आपल्या वाचणाराकरितां हा एथे खालीं लिहिला आहे :-- 

सर्व शहरें लहान मोटीं गांवें व व खडीपाडीं एथील राहणारे मध्यमप्रतीचे 
लोक व्यापारी, दुकानदार लष्करी लोक व त्याजप्रमाणें इतर सव प्रतीच लोक 
यांस असे कळविलें जातें कीं जयाचा झेडा बरोबर बाळगून राज्याच्या मुख्या- 
बरोबर असणारी जी ही फौज इकडस आली आहे ही फकत धमंबाहच ख्रिस्ती 
लोकांच्याच नादाकरितां एथे आली आहे, या देशांत राहाणाऱ्या लोकांची 
खराबी करण्याकरितां ती इकडेस आलली नाहीं. 

सर्व लोकांस आणखी असे कलविलें जाते कीं, जिकडे तिकडे जय मिळ- 
बीत येणारी ही फौज इंग्रजांची मात्र शत्र आहे. तिचा या देशांतील 
शेतकरी लोकांशीं कांहीं एक द्वषभाव नाहीं, आपण ज्या मुळ्खांतून जातों 
त्या मुलुखांतील लोकांचें कोणत्याही प्रकारे नुकसान करावें हे आजपर्यंत या 
फौजेपेकीं कोणाच्याही मनांत कधीही नव्हते व अजूनही नाहीं. परंतु या 
फौजेस सामानसुमान मिळाले पाहिजे, व शत्रु आपल्या समोर असतांना तर 
ते कोणत्याही रीतीनें मिळविण्याची आवश्यकता असल्यामुळे कांहीं कांहीं 
ठिकाणी गांवकरी गांव सोडून पळून गेले तेव्हां या फीजस सामानसुमान विकत 
मिळनासे जाहाले तेव्हां त्यास ते जबरीने ध्यावें लागले, यामुळे कितेक गांवाची 
लुटालूट जाहाली, हें त्या गांवच्या लोकांस आपल्या मूखपणाचेच फळ प्राप्त 
जाहालें............ तर या उपर कोणत्याही गांवच्या लोकांहीं ही फौज गांवा- 
नजीक आली असतां पळून जाऊ नये. ज्या सामानाची या फौजस गरज 
लागेल तै सामान शिरस्त्यापेक्षां कांहीं जास्ती किंमत ठरऊन त्या क्रिमतीनें 


३३४ महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


गांवकरी लोकापासून विकत घेतले जाईल, हा जाहिरनामा ज्या गांवीं जाऊन 
दाखल होईल त्या गांवच्या मुख्यानें तो आपल्या आसपासच्या गांवांत पाठऊन 
द्यावा म्हणजे तेणेकरून लोकांची सर्व भीती दूर होईल. 


२४८. तात्या टोप याच्या त्वरेच्या हालचाली 


'धमकेतू, वष ६, 
अं० ५१, पु० ४५७) | २४-१२-१८५८ 


तात्या टोप्या याजबाबद गेल्या आठवड्यांत कांहीं एक सांगण्याजोगती 
बातमी आलेडी नाहीं. गेल्या बुधवारच्या टेलेग्राफपत्रांत बडोद्राहून आलेलें 
चालत्या महिन्याच्या १८ व्या तारिखचे एक पत्र छापले आहे त्यांत तो पत्र 
लिहिणारा असे लिहितो कीं तात्या टोप्या हा बडोद्यापासून पूर्वेस सुमारें १०० 
कोशावर आहे असे म्हणतात. परंतु तो प्रस्तुत कोठें आहे याचा नोट बरोबर 
शोध मुळींच लागत नाहीं. त्याजवळ तोफा मुळींच नाहींत याजमुळं तो फार 
त्वरेने इकडून तिकडे फिरतो व याखरीज त्यागे जिकडे तिकडे गुप्त बातमीदार 
ठेवले आहेत, याजमुळे इंग्रजांचे लष्कर कोठे कोठें याचा व्यास नीट पक्का 
शोध असतो व तो त्याजपासून पाहिजे तितक्या अंतरावर असतो, तात्या 
टोपेजबळ आतां पुष्कळ हत्ती व तसेंच ग्वालेर मुकार्मी मिळविलेली लूटही 
आहे असे म्हणतात. 


बंडवाले थकले : पुणें सातारा हवालीं करा! ३३५ 


२४९, बंडवाले थकले 


घमकेतु, वर्ष ६, 
002 गी (३ १-१२-१८५८ 
इंग्रजांच्या ळष्करांपेकीं एक शीक स्वार बातमी काढण्याकरितां तात्याच्या 
छावणींत गला होता तो परत येऊन असे सांगू लागला कों बंडवाल्यांचे लोक 
व घोड है अगदीं थकून गेले आहेत. परंतु पुढे चाल करण्यास जीं साधनें 
पाहिजेत त्यांचा पुरावा करणाऱ्या मित्रांची त्यास कांहीं कमताई नाहीं. रज- 
पुतान्याचा पोलिटिकल एजंट कपतान शोअस हा हल्लीं मेजर रोक याच्या 
छावणीबरोबर आहे अशी बातमी आलेली आहे. 


२५०. पुणं सातारा हवालीं करा 


धमकेतू” पुस्तक ७, 

अं० ३४, प० १३३ | | २६-८-१८५९ 
नानासाहेब पेशवे यांही* पुणे व सातारा हीं ठिकाणें इंग्रज सरकारनें परत 

आपल्या स्वाधीन केलीं असतां आपण इंग्रज सरकारशी लढाई बंद करूं असे 

आम्प्याच्या लेफ्टनंट गवनरला लिहून पाठविलें आहे अशी एक बातमी 

मद्रासस्पेकटेटर वर्तमानपत्रांत लिहिली आहे. 


Ie II SI IE UIE SIONS OI IRI 7! पनन माग" ens eee अया 


१ हे ' धूमकेतू ' साप्ताहिकांतील सर्व उतारे श्री. य. न. केळकर यांनीं 
दिले याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोंत. २ यांनीं. 


श्री 


श्रीपतभटजी व्यवहारे, ३ 
श्रीभुलोबा, १४७. 
श्रीधर, परमानंद पुत्र, ८९. 
थ्रीरंगपट्टण, २६, १३३, 

२५८, २८५. 

अ 

अकबर, ६४, ६५, ९२. 
अक्कलकोटकर, १६६. 
अजमखान, ११८. 
अजमशाह्‌, ६४. 
अझीम-उल्,-उमराव, २८६. 
अणजूरकर, १४२. 
अण्णाजी दत्तो, ५४, ६ 
अनरुलाखां, १४०. 
अनुपगीर गोसावी, २१३. 


अनुमिया हुँदराबादकर, ३०९. 


अफजलखान, १६, १७. 
अफराशाबखान, २५०. 


अबदाली. १६७, १८२, १८९, 


१९०, १९१. 
अभर्यासग, १२९. 
अमृतराव, 
अमीरखान, १६१. 
अलिबहाद्दर, २५४. 
अहमदखां तंगष, १७८४. 
अहमदाबाद, २०. 


“2९. 
N है 


८८ 


अहिल्याबाई होळकर, २६९, ' 


< 


२२०, २३१, २९६. 


साचि 


आ 


ऑक्झिडंन, २८, २९. 
आग्रा, २३. 
. आदिलशाहा, ४६. 

५, | आनंदराव कुजर, २९३. 
आनंदराव तोपखानेवाले २४४. 
आनंदराव रास्ते, २२५. 
आनंदीबाई पेशवे, २२१, 
आनंदवनभुवन, ४०, ४१. 

। आपाजी माणकेश्वर, १०७. 
। आपाजी त्र्यबक, २१६. 

आबदूल रहिमखां, १४०. 

आबा काळे, २९७. 

, आबाजी महादेव, २२३. 

' आबाजी पुरंदरे, १०७, १५०,१५३, 

| आंबाजी इंगळे, २४१, ३०२. 

| आर्मीनियन्स, १९. 

आलमगीर, २६०. 

। आसफज्याह, २२६, २२७. 

' (निजाम-उल-मुल्क ) 


र 


।इच्छारामपंत ढेरे, २२१. 
'इतिकतखान, ७०. 
इब्राहिमशाह, १३. 
इभराम इदिलशाह, ६. 
इभ्राहिमखान गारदी, १८५. 
इसाम्‌दाखान, २१२. 

. | इस्माईलखान, ७६. 


5 9.11 » हैं 


२४०, 


३३८ 


इष्ट्र फांकडा, २३५. 
ईस्ट इंडिया कंपनी, २८, २२४. 


डु 


उमाजी नाईक, ३२१. 
उद्गीरची लढाई (१९।२।१७६०), 
१८४. 


उदाजी पवार, १२२, १२८. 


ण्‌ 
एकोजी, ४२. 
एल्फिन्स्टन ३०८, ३११, ३२०. 
ओ 
ओव्हॅन्स, ३२५. 
औँ 
औ (अब) रंगजेब, ५, २१, २३, 
३२, ६४, ६५,६६,९७,६९, ७४, 
Gu, 0, CC CS SR 


अँ 


अंताजी माणकेश्वर, १२७. 
अंताजी त्रिमल, १०४. 
अँडरसन (इंद्रसेन), २४५, २५०. 


क 


कमर्दीखान, १३७. 
कमरुहिनखान, १४४. 

कर्नल के (६2४) २३६, २९७. 
कर्नाटक, ४२, ४३. 

कवींद्र परमानंद, ५, ११, ८९. 
कलूशा, ५९, ६५,६६,६७. 
कामबक्ष, ९५. 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


कान्होजी आंग्रे, ८२, ११६, ११५. 

कान्होजी नाईक जेधे, ६, ७, १४,१६. 

कान्होजी भोसले, ११०. 

कारनॅक, कर्नेल, ३०७. 

काशी, ११. 

काशीताई, १५७. 

कासिमखान, ६५. 

कॉर्नेवॉलिस, २५५, २६२. 

कुतुबशाह, ३९, ४०, ४३, ४४, ६५. 

केशव दामोदर, ७०. 

केशवराव कोंडाजी, २७३. 

केशवराव पानशी, १८५. 

केसोपंत, ६५-६६. 

कोयाजी बांदल, १८. 

कृष्ण जोशी, १९०. 

कृष्णभट गोखले, ३२६. 

कृष्ण ज्योतिषी, ४३. 

कृष्णाजी अनंत (सभासद पहा). 

कृष्णाजी कदम, १२८. 

कृष्णाजी कंक, ६१,६२. 

कृष्णाजी घोरपडे, ८०. 

कृष्णाजी जाधव, २०४. 

कृष्णाजी मोड, ८२. 

कृष्णाजी नाईक, ३२१. 

कृष्णाजी सेखजी, ४३. 

क्लोज, कर्नेल, २९३, २९७, ३०९, 

स्व 

खरगसिग चौकीदार, २१९. 

खडर्थाची लढाई (९-५-१७९५) 
२७०, २७१, २७२, 

खवासखान, ६. 


खानदौरा, ११८,१३६,१३७, १४४, 
खुरूम, ५,६, 


सूचि ३३९ 


खंडप्रभू चिटनवीस, ९९. गंगाबाई, २२१, २२५, २२७, २२९. 
खंडेराव दाभाडे, ११९, १३३. ग्रांट डफ (कर्नेल) ३०९, ३१७. 
खंडो बल्लाळ, ७१, १०१. ऱ्य 
खंडोजी कदम, ७१. | चक्रदेव, २८१. 
खंडोजी नाळकर, ८२. चतुरसिंग, २९३. 

ग चाफळ, ३२. 


चार्लस्‌ स्टुअटं, २३५. 

चाहुजी कंक, ६१, ६२. 

चिमाजी आप्पा (बल्लाळ), १२२, 
१२४, १२६, १३६, १३९,१४५, 
२०१, २०८, २८०. 

चि. वि. वेद्य, ३३०. 

चितो विठुल रायरीकर, २२०, २२२, 
२२३. 

चितोपंत काळे, २९७. 

चंदासाहेब, १७६. 

चंद्रखान पवार, २४२. 

चंद्रराव मोरे, १३. 

चंद्रसेन जाधव, १००. 

चंदनीराऊ कादटकर, ८५. 

चांगोजी काटकर, ६६. 


गणपतराव भागवत, ३१९. 
गणेश नारायण, १०८. 

गणोजी शिक, १०२. 

गागाभट्ट, १०१. 

गाजुदीखान, १७२, १७३, १८२. 
गिरजोजी यादव, १०४. 

गिरिधर बहाहर, १३०,१३१. 
गुल्जारखान, २४२. 

गोपाळराव पटवर्धन, १९५. 
गोपाळराव भाऊ, ३०१. 
गोपाळराव मनशी, २९३, ३१०. 
गोपार्ळासग खंदारकर, १९९. 
गोपिकाबाई, १९७,२००,२३७,२३८ 
गोवा, २०, १०२. 

गोविद कवि, ८९. 


बल्लाळ > २ च्छ 
त वळी (सर) १८२,१८५ | छत्रसाल, १२६, १२५, १३२. 
गोविदभट गोसावी, ४३. ज्ञ 
गोविदराव काळे, २५९,२६१,२७१, | जईतजी कांटकर, ६४. 

२७३. जगतराज, १३६. 
गोविदराव चिटणीस, १३५, १५७, | जनकोजी शिदे, १८१. 

१६८. जनादेन बाळाजी, १५७. 
गौरीशंकर ओझा, ५. ' जर्यासग २१, २२, २३, २४, ९९, 
गंगाधर गोविद पटवर्धन, २८२. १३०. 


गंगाधर बापूजी फडणीस, २१७, २३६. | जयाजी शिदे, १७२, १७४. 
गंगाधर रंगनाथ कुळकर्णी, ६२, ६३. | जयाप्पा शिदे, १७७. 
गंगाधरशास्त्री, ३०७, ३०९. जसवंतासिग, ९२. 


३४० 


जहांगीर, ९२. 

जाफरखान, २४. 
जानसरखान, ७४. 

जानोजी राजे, ६९, २१०. 
जावजी गोसावी, १७९. 
जावजी दाभाडे, १२८. 
जावळी, १३, १४, १५. 
जिऊबाई फडणीस, ३०३. 
जिऊबादादा, २७१. 
जिवाजी खंडेराव, १०१. 
जिवाजी माळी, २२२. 
जिवाजी यशवंत, २९३. 
जिवाजी विनायक, ३७. 
जिवाजीपंत नेने, २९५. 
जिजी, ४२. 

जेधे (शकावलीकतें), ४, ५. 
जोत्याजी जाधवराव, २०१. 
जोत्याजी मान, ३०४. 

बस 
झगताईखान, २६०. 
झबेताखान, २१३. 
झमानशाह, २८५. 
झल्फिकारखान, ६९, १०२. 

ट 
टिपू, २४७, २४८, २५१, २५२, 

२५८, २८५, २८७. 

ड 
डिबॉईन, २७९. 

त 
तंजावर, ५. | 
तानाजीराऊ कादटकर, ८७. 
तात्या टोपे, ३३३, ३३४. 
ताराबाई, ८८, ९०, ९७, १०३, 

१७२, १७६. 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


तिमाजी यक्षीयार राऊ, ४२, 

तुकोजी होळकर, २४९, २६२. 

तुळजापूर, १५. 

तुळाजी आंग्रे, १७९. 

तेमूर पातशाह, ३३. 

तोरणा, २३. 

तोहमास्तकुलीखान, १४४. 

त्रिबक कृष्ण, ८७. 

त्रिबक धारप, २३४. 

त्रिबकराव दाभाडे, १२८. 

त्रिबक विश्वनाथ, २२५, २२९, 

त्रिबक हरि पटवधन, १९५, १९६, 
२०२. 

त्र्यंबकजी डगळे, ३१२, ३१३. 


द्‌ 


दमल शिपी, २९५. 

दमाजी गायकवाड, १२९, १९६. 
दमाजी थोरात, १०७. 

दत्ताजी शिदे, १७७, १८१, १८२३. 
दरियासारंग, ३७. 

दयाबहाहर, १२६, १३०. 
दामोदर महादेव, १७४. 
दादाजी कोंडदेव, ८, ९. 
दादोपंत, १५२. 

दादाजी नरसप्रभ, ८३. 

दावजी पाटील, १५४. 
दावलजी सोमवंशी, १२७. 
दिल्ली, ८९. 

दिलीलखान, २७. 

दिलेरखान, ४५, ४६. 

दिवाकर जोशी, १९०. 
दुर्गादास, ६४. 

दंदेखान, २१३. 


सुचि 


देवदत्त, ८९. 

देवराज सोमवंशी, १३९. 
दोलतखान, ३७. 
दौलताबाद, ७ 


दौलतराव शिदे, २७४, २७७, २९९ 


+} 


३०५. 
| 
धनाजी जाधव, ६८, ७२, ७६, ७८, 
७९, ८०. 


धोगर्डासग, १२९. 
धोंडो बापूजी जोशी, २०९, 
घोंडोपंत आण्णा, २२७. 


न्‌ 


नजफरखान, २४१, २४२, २६६. 

नजीबखान, १८१, १८२, १९०, 
१९१, २०४, २४१. 

नबावबहाहर, १७०, १७१. 
(अयोध्येचा) 

नरहरदासजी कानुनगी, १३०. 

नरोहीन ज्यांगीर, ३२. 

नसरतजंग, १४०. 

नरासिगराव, १६१. 

नवलराय, १६१. 

नागोजी माने, ७७, ८१, ८२. 

नादीरशहा, १४४. 

नाना फडणीस, १९२, २१८, २२३, 
२९५, २२६, २४३, २४६, 
२४७, २५४, २५६, २६२, 
२६७, २७३, २८१, २८६, २८८, 
२८९, २९०, ३०३. 

नानासाहेब पेशवे, १५८, 
१७७, ३३५. 


३०२३, 


१६२, 


FS rr rr क त ती ति मति गिरि र रवि ति ति ति 


३४१ 


नारायण बाबराव, १६०. 
नारायणजी डांकवाले, ३०९. 
नारायणजी नाईक, २२१. 
नारायणराव पेशवे, २११, २१७, 
२१८, २२२, २२४, २२९, 
२३७, २३८. 
नारायणराव हुकेरीकर, २०४. 
नारोपंत नाना दामले, २४४. 
नारोराम मंत्री, १३५. 


निजाम अलीखान, १८४, १९९, 
२०१, २७०. 

निजाम उल्मुल्क (असफजहा पहा), 
११९, १३८, १३९, १४१, 
(66s, १७२) NVC. २६२, 
२८६, २९०. 


निरर्धासग, १३२. 
निराजी पंडित, २९. 
निळोबा नाईक, ४३. 
निबाजी भास्कर, २९४. 
नीळकंठ कृष्ण, ७१. 
नीळकंठ त्रिंबक, २०२. 
नील प्रभु, ३२. 

नेताजी राज, ६९. 
नंदराज, १८६. 
नंदलळालजी, १३०. 


प 
पन्नादाई, १०३, १०४. 
पन्हाळा, १७, ४७. 
परशराम रामत्रंद्र गोसावी, २७५, 
२८४. 
परशराम त्रिबक, १०२, ३१७, 
परशुरामभाऊ पटवर्धन,२३६,२८८. 


३४२ 


पामर कर्नल, २५५, २६२, २७४, 
२८६, २९०. 

पारगांवकर, १५४. 

पार्वतीबाई १०४, २१७. 

पासलकर, ६. 

पिपळे सौदागर, ८, ९, ११. 

पिलाजी गायकवाड, १२८, १२९. 

पिलाजी जाधव, १२७. 

पिपरी, ८, ९. 

पुणें, ८, १८, २७. 

पुणेकर, ३१६. 

पुरंदर, २१. 

पे(पी)रन, ३०२. 

पंढरपूर, १२. 

पांड्रंगराव, २१६, २२०. 

प्रभाकरपंत जोशी, ३०९. 

प्रतापगड, १५. 

प्रतापजी राजे (मोरे), ४४, ८८. 

प्रतापसिह छत्रपती, ३१६, ३२२, 
३२४, ३२५, २२७. 


प्रल्हाद निराजी, ६६, ७१, ३१७, 


फ 
फझूल हक्क, ३३२. 
फत्तेखान, ६, १३. 
फत्तेसिंग गायकवाड, २२५. 
फत्तेसिंग भोसले, ११९, १२४, १६६, 
१९६. 
फरमार (Farmer) २३५. 
फरादखान, १३. 
फिरंगुबाई, २०९. 
फोंडधाची लढाई, ६१. 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


ख 

बखतमल, १३६. 

बद्रीनाथ, २०४, २०५. 

बहलोलखान, २७, ६५. 

बहादूरखा रीहिला, १७४. 

बहादूरशहा, ९७. 

बहिरजी तापकीर, २१३. 

बहिरजी नाईक, ७१, ७५, ७६, 

बसरा, २०. 

बळवंत गणेश मेहेंदळे, १९३. 

बळवंत पटवर्धन, २३७. 

बळवंत लक्ष्मण लेल, २७७. 

बळवंतराव चिटणीस, ३१७. 

बापूजी गणेश गोखले, ३०९. 

बापूभट सोमण, ३०९. 

बाबा पाटणकर, २९३. 

बाबूराव गणेश कमाविसदार, ३१२. 

बापूजी गोपाळ साने, ३०९. 

बाजी कदम, ७१. 

बाजी गंगाधर, १८०, २३१. 

बाजी नाईक, ६. 

बाजी रेठरेकर, १४८. 

बाजी शिदे, ७८. 

बाजीराव गोविद बर्ष, २२०. 

बाजीराव बल्लाळ, १०५, ११८, 
१२२, १२४, १३०, १३२, १३३, 

बाजीराव दूसरा, १३५, १७०, २९१, 
२९३, ३००, ३११, २१५, ३१६, 
३२९. 

बाजीराव रघुनाथ(दुसरा बाजीराव), 
२९७, २९८. 

बादजी कांडे ६४. 

बापूजी फडके, १९४. 

बाबा फडके, २६८. 


सूचि 


बाबाजी नारायण, ७६. 

बाबूजी नाईक, १६३, १९६. 

बाबूराव विश्वनाथ, १६०. 

बावाजी तानदेऊ, ५९. 

बाळंभट गोसावी, ४३. 

बाळ प्रभ, ६५. 

बाळाजी आवजी, १०१. 

बाळाजी गोविद, २३२. 

बाळाजी जनादन, २२६. 

बाळाजी धोंडदेव कुळकर्णी, ३२८. 

बाळाजी नाईक, १४. 

बाळाजी नाना गोसावी, २४७, २४९, 
२५९. 

बाळाजी बाजीराव, १७४, 
१८०, १८५. 

बाळाजी महादेव (भान्‌) ११४. 

वाळाजी रघुनाथ, २७३. 

बाळाजी विश्वनाथ, ८५, १०५, 
१०७, १०८, ११०, ११५,१८५. 

बाळाजी विष्णु पटवधन, २८८. 

बाळाजीपंत किबे, ३२२. 

बिजेसिग, १७७. 

बुगाबाई, २०९. 

बुन्हान निजामशाह, ६. 

बेदरबख्त, ९१. 

बृहदीश्वर, ५. 

बेर, कॅप्टन, ३१५. 


भ 


भगीरथ, १८७. 

भवानराव, २१९. 
भवानीबाई, १०४, 
भवानीशंकर, २९१. 
भागानगर, ४३, ६५, २५१. 


१ ७ है 2 


३४३ 


भिकाजी काका, १५३. 
भिवजी राजे, ४४. 
भिवराव रेठरेकर, १४८. 
भीम, २०. 

भोपाळ, १४१. 


म 


मकाजी हटकरराव, ८०. 

मदर्नासग, ११३. 

महबतखान, ७. 

महमदखान बंगष, १२६, १२७, 

महमदशाह, ३, १४, १४४. 

महंमद अल्लीखान, १७३, २४३ 

महंमद इसफ, २१९. 

महंमद सोफी, १८०. 

मल्हार तुकदेव, ९८. 

मल्हारजी होळकर, १२२, १३०, 
१६४, १७०, १७२ 

महाबतजंग, १६१. 

महादण्णापंत, ४०. 

महादेव मुद्गल पुरंदरे, ८, ९, १०, 

महात्माजी (गांधी) १९२. 

मलिकंबर, ५, ६, ८. 

मस्तानी, १४९. 

महादजी नारायण, २१५. 

महादजी शिदे, २१२, २१३, २२९, 
२३२, २४१, २४७, २५१, २५२, 
२५४, २५६, २५९, २६२, २६६, 
२६७. 

महिपतराव कवडे, १८७. 

मशीर उल्मुल्क, २७१. 

मॅलेट, २७४, २७९, २८९. 

मेथू ग्रे, २७. 

मालकम, ३१५. 


३४४ 


मामा काळे, २९७. 

माधव नारायण, २७५. 

माधवराव अनंत, ३२०. 

माधवराव पेशवे, १९७, १९८, 
२०७, २०८, २१०, २११, २१६, 
२१७, २२७, २२८, २४४. 

मानसि(घ)ग, ७१. 

मानाजी मोरे, ६६. 

मालोजी काशीद, ७३. 

मालोजी घोरपडे, ३९, ७१, ७५. 

मालोजी जाधवराव, २०९. 

मालोजी पवार, १२८. 

मालोजी भोसले, १२. 

मॉस्टिन, २३१, २३५. 

मिताक्षरी, ६३. 

मीर फकरुहीन, २७०९, 

मीर रुकनुद्दौले, २७२. 

मुकुंद श्रीपत, १८६. 

मुजफरखान, १८३. 

मुधाजी हरि, १३२. 

मुधोजी नाईक, ११. 

मुरार जगदेवराव, ६. 

मुरारराव, १७६, २०३. 

मुला महमद, ५. 

मस्तफाखान, १३, १२८. 

मोर दीक्षित, ३२६. 

मोरया गोसावी, ९३. 

मोरो विश्वनाथ, १०८. 

मोरो विठ्ठल, ५९, ६२. 

मोरोपंत पेशवे, २९, ३७. 

मोरोबादादा फडणीस, २९६. 


य 
यमाजीराव कादटकर, ८७. 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


यशवदाबाई, २८०. २९६, 

यशवंतराव दाभाडे, १२९, १३८. 

यशवंतराव होळकर, २९४, २९६, 
२९९, ३०५. 

यादवराव प्रल्हाद, १६१. 

यादवराव मुनशी, ११३. 

येजलखान, २१३. 

यसजी कंक, ६१, ६६. 

येसाजी फर्जद, ६६. 

येसूबाई, राजमाता, ९३, ९४, ११३. 


र्‌ 


रघूजी फत्तसिग, १८८. 

रघूजी भोसले, २९९. 

रघुनाथ रणछोड, ३०७. 

रघुनाथ बल्लाळ सबनीस, २५, २६. 

रघुनाथ नारायण, ३०, ४२. 

रघुनाथभट शारंगपाणी, ३२६. 

रघुनाथराव पेशवा, १४९, १५६, 
१००, १६७, १६८, २० ० १ २०६, 
२०७, २१७, २२४, २२६, २२८, 
२४९, २७०. 

रणछोड शेणवी, २३१, 

रणजिर्तासग शीख, ३१०. 

रणमस्तखान, ७४. 

रसेल, ३०९. 

रंगो बापूजी, ३२७. 

रंगोबा नाईक, ४३. 

रफिउहरजात, १११. 

रणदुल्लाखान, १२. 

रताजी माने, ७७. 

रतनोंजी शिदे, ६७, ६८. 

रंभाजी निबाळकर, १०७, ११५. 

रॉबर्टसन ३१६. 


सुचि 


राघोजी आंग्रे, २३२. 

राजसबाई, १०३, १०४. 

राजसिंग, ३३. 

राजाराम, ६६, ६७, ६९, ७०, 
७९, ८१, ८३, ८६, १०२. 

राजोपाध्ये, १२. 


राधाबाई (बाळाजी), ११७, १५७. 


राणेखान, २३२. 

राणोजी घोरपडे, ७५. 

राणोजी गोळे, ८२. 

राणोजी शिदे, १३०, १६५. 

रामराव पुरंधरे, २९५. 

रामदास १, २, १४, १५, १६, १७२. 

रामसिंग, १७८ 

रामाजीपंत, १९५. 

रामचंद्र श्रीधर काळे, २८१. 

रामचंद्र अमात्य, ७४, ७६, 
< ० १ ट प्‌ ? लु शः ° 

रामचंद्र गणेश, १९८. 

रामचंद्र शिवदेव, २१२. 

रामचंद्रपंत बावडेकर, ४८. 

रामशास्त्री प्रभुणे, २२८, २३४. 

रामचंद्र हरि, १४२. 

रामाजी महादेव, १७९, १८१. 

रायभान (वकील), ९७. 

रायाजी, ९५. 

रावरंभा निबाळकर, २७१. 

रिचर्ड, ३०९. 

रुमाजीराव खराडे, ८२. 

रेवापा केंचाण्णा, २८२. 

रोक, मेजर, ३३५. 


9 ४ ; 


छ 
लक्ष्मण आपाजी शिदे, २७०. 


३४५ 


लक्ष्मीबाई, ३३०. 
लस्करखान, ५. 
लाबकानी, ९८. 
लॉडविक्‌, ३२२. 
लिगाप्पा जेन, २८२. 
लखजी जाधवरावजी, ६. 


व 
लेनपूल, ९५. 
वजीरबहादर, १७१. 
वाकोजी ढमढेरे, १०७. 
वामनराव गोसावी, ३१७. 
विक्रमाजित, २६०. 
विठोजी चव्हाण, ७५, ७६. 
विठोजी होळकर, २९२. 
विनायकदास, १९९. 
विठ्ठल शिवदेव, २०३. 
विठ्ठल संदर, १९९. 
विष्णुभट गोडसे, ३३०. 
विष्णुभट साने, ३२६. 
विश्वनाथ वर, १६०. 
विश्वासराव, १९३. 
विसाजी आप्पाजी, २१२, २४९. 
वेण्बाई काकी, १४८. 
वेलस्ली, २८५, २८७, २९०, ३००, 

३०३. 

व्हिवटोरिया राणी, ३३२. 
ज्यंकोजी, ३०५. 


दा 


शहाजहान, ३३, ९२. 

शहाजी, २, ३, ७, ११, १२, १३. 
शहानवाजखान, १९३. 

शामजी नाईक, ६४, ६५. 


३४६ 


दास्ताखान, १२, १८. 

शाह, २१, ८३, ८९, ९३, ९७, 
१०६, १२१, १२३, १२४, १३४, 
१३८, १६२. 

शिवभारत, ५, ११. 

शिवजी डबीर, ४४. 

शिवाजी, २, XY, इ ६) ९, १ १ ? १४, 
१६, १७, १८, १९, २०, २१, 
२२, २३, २६०. 

शिवाजी (राजारामपुत्र), ७०,८८, 
९९, १०४ (टीप). 

शीरखान, ४५. 

शोअर, २६६, २६७, ३३५. 

शंकराजी केशव, १४२. 

शंकराजी ढगे, ६७, ६८. 

शंकराजी नारायण, ७१, ७२, ७६, 
८०, ८३, ८६, ११३. 


स 


सकवारबाई, १४, १६२. 

सखारामबापू, १९७, २०३, २१७, 
२१८, २२२, २२५, २२८, २२९, 
२३२. | 

सखाराम भगवंत, २२६, २२८. 

सगुणाबाई, १५९, १६२. 

समसामृह्दौला, ११८. 

-सजराव घाटगं, २८१, २९०. 

सर्जाराव जेधे ६७, ७०. 

सटवाजी जाधव, २०९. 

सदाशिव माणकेश्वर, ३११, ३१२. 

सदाशिव दिनकर, २४२, २४३, 
२५०. 

“सदाशिव रामचंद्र, १९९, २२०. 

सदाशिवरावभाऊ, १४९,१८४,२०८. 


महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास 


सफदरजंग, १७४, १७५, १८१. 

सभासद कृष्णाजी अनंत, २५, ७१. 

समशेरबहाद्र बुंदेले, २९९. 

सरजाखान, ६५, ७४. 

सक्रोजी मोहिते, ८२. 

सलाबतजंग, १७२. 

सवाइजी, ११८. 

सवाई माधवराव,२२७, २२८, २४६, 
२५९, २६३, २६५, २७३, २९६. 

साबाजी घाटगे, ६९. 

सावाजी भोसले, २२५. 

सादतखान, १४४. 

सावरकर, ३०. 

सावित्रीबाई नाईक, ६, 

सिकंदर, ६५. 

सिद्दी जोहार, १७. 

सिद्दी मसाऊद, ४६. 

सिदोजी फर्जंद, ६६. 

सुजाउद्दवला, १७२, १८१, १८२, 
१८९, १९०, २१३. 

सुभानजीराव कादटकर, ८७. 

सुमेरसग, २१९, २२१. 

सुरजमल जाट, १७४. 

सुरो विठ्ठल, ८७. 

सुलन महमदशाह, ६. 

सुंदाराजा, ४५. 

सेक निजाम, ६६, ७४. 

सेखोजी बरगे, ७८. 

सेरखान, ४३. 

सोमाजी दत्तो, ६५. 

संताजी घोरपडे, ६८, ७२, ७४, ७५, 
७८, ८०, ८२, १७६, २०२३. 

संताजी जाधव, १०७. 

संताजी पडवळ, ७३. 


सुञि ३४७. 


संताजी पांढरे, ८८. । हरिपंत फडके, २२०, २२५, २३१, 
संभाजी छत्रपती, १२, १३, २९, | २५१, २६२, २६८. 

४५, ४७, ५४, ५५, ५६, ५८, | हरिपंत भिडे, २२०. 

५९, ६१, ६४, ६६, ७०. हरिहरराव पुरुषोत्तम पटवधेन, २३७. 
संभाजी (राजारामपुत्र), १०३, | हसन अलीखान, ६४. 

१०४ (टीप), १२३, १२४. हसनखान जमादार, ८३. “ 
संभाजी मोहिते, १४. हाफीज रहमत, २०४, २०५, २१३. 


संभूसिग जाधव, १२३. 
सांवता जन, २८२. 


ह 
हणमंतराव घोरपड, ८०. 


| हिरजी फर्जद, ६५. 

| हिस्लॉप, जनरल, ३०८. 
हुसेन अल्लीखां, १११. 
हेस्टिग्ज, २४५, २५०, 


| 


हेबतराव, १४, २९१. 
। हैदर (खान), १८३, १८५, १८६, 


२११,२४३,२४४, २४५ 
हरसिंह सिसोदे, १२१. 1 ` विहीत ही 
हरि दामोदर, १८०. | २४७, २५१, 

हरि बल्लाळ, २५८. ' होम्स (पळा) २३५. , 

हरि विष्णु सहस्रबुद्धे, २८०. | होळकर, ३०४, ३०५, ३१०. 
हरिभाऊ देशमख, ३१९. | हू रोज, सर, ३३०. 


हणमंतराव निबाळकर, ६९. 
हरजी महाडीक, ६४, ६६. 


